


॥ श्री विठ्ठल ॥ 


सकल संत गाथा खंड पहिला 


श्री ज्ञानदेव महाराज 


यांच्या 


अभंगांचा गाथा 





( श्री निवत्तिनाथ, सोपानदेव, मक्‍ताबाई व चांगदेव 
यांच्या अभंगांसह ) 


व. ह. भ. प. साखरे महाराज 


यांच्या प्रतीवरून अभंग तपासून शुद्ध केळ आहेत 


-_” पफारक --- 


दिगंबर हरि तेलंग, बुकसेलसं, पंढरपुर 


१९५४ ( किमत ३-८-० 








॥ श्री विठ्ठल ॥ 


सकल संत गाथा खंड पहिला 


श्री ज्ञानदेव महाराज 


यांच्या 


अभंगांचा गाथा 


( श्रो निवत्तिनाथ, सोपानदेव, मक्‍ताबाई व चांगदेव 
यांच्या अभंगांसह ) 


वे. ह्‌. भ. प. साखरे महाराज 


यांच्या प्रतीवरून अभंग तपासून शद्ध केल आहेत 


>” परकारक --- 


दिगंबर हरि तेलंग, बुकसेलसं, पंढरपूर 


नबोन आवत्ति ) १९प५ड ( किमत ३-८-० 


प्रकाशक :-- 
दि. हृ. तेलंम, 
बुकसेलसं, पंढरपुर. 


( सर्वे हक्‍क प्रकाशकांचे स्वाधीन ) 


म्‌द्र्क ४ 
वा. गो. गोखले, 
नवजीवन प्रेस, टिळक रोड, पूणे २. 


विषयानुक्रमाणेका 





विषय 





भाग पाहिलय 


मंगलाचरण 
हरिपाठाचे अभंग 
बाळक्रोडा 
गोळणी 
विरहिणोचे अभंग 
भारूड 


भाग दुसरा 


रूपावरील अभंग 
नामपर अभग 
संतपर अभंग 
गीतामहात्म्य 
श्रीपंढरीमहात्म्य 
कमंविधिनिषेध 
उपासना 
कर्यणापर अभंग 
वनवणीचे अभंग 


पान 


न «टर 2 ह न्य 


शर्ट 


-१७॥. ८-७ ०८__ (८5 »«»*«०&/ >. 


९८४ ९1! 


-*->>> > आ 1. पाची आळे ऱ्य 


विषय 


*--7- पा 0८ 0 पप 


भाग तिसरा 


यागपर अभंग 
अट्टेतपर अभग 
ज्ञानपर अभंग 


गरूपर अभंग 


निवत्ति-ज्ञानदेव संवाद 


निवत्ति प्रसादोत्तर स्थिति 


विठ्ठल प्रसादोत्तर स्थिति 
आत्मपर अभंग 

मदालसा 

मनास उपदेश 

जनास उपदेश 

ममक्ष्स उपदेश 

क्षेपक अभंग 


भाग चोौोया 


निवृत्तिनाथांचे अभंग 
सोपानदेवांचे अभंग 
मुक्‍ताबाईचे अभंग 
चांगदेवाचे अभंग 





पान 


१२६ 
१५८४ 
१७१९ 
१९० 
१९३ 
२०० 
२०८ 
२१२ 
२१६ 
२२८ 
२९ 
२९ 
२५७ 


२७६ 
३१ 
२५० 
२९० 


श्रस्तावना 


साक्षरताप्रसार व प्रोढशिक्षण यांची आवश्यकता आतां निविवाद झाली 
आहे. त्याकरितां सरकारनें प्रोढांकरितां पाड तयार करण्याचे ' कारखाने 
जागोजागीं स्थापन केले आहेत. त्या कारखान्यांत समाजाचें प्रापॅचिक भाग्य 
सद्यपरिस्थितींत कसें उदयास आणावे व समाजाने तें कसें उपभोगावें याच 
पाठ अवद्य येतीलच व सभाजाचें पारमार्थिक कल्याण म्हणजे अध्यात्म व 
त्यावर आधारलेली नीति यांचेही पाठ देण्यांत येतील. अध्यात्मावर आधार- 
लेळे पाठ पूर्वेपरंपरा व सनातन मानवधमे ( पप्पा ) यांना मिळते- 
जळते घेऊन लिहावयाचे असल्यानें महाराष्ट्रांतील सतमहंतांनीं भापापल्या 
कालाला योग्य असें “1.५८ सोपे साधन म्हणून जें अभंग-वाडमय 
निर्माण केले त्याचा अत्यंत उपयोग होणार आहे. 


श्री. तेलंग, बुकसेलर, पंढरपूर, यांनीं संतांच्या अभंग गाथ्यांचीं पुनमंद्रणे 
करून महाराष्ट्रांतील सर्व ठिकाणीं पाठविण्याचा जो प्रयत्न चालविला आहे 
तो अगदीं समयोचित्त आहे. नुकत्याच साक्षर झालेल्या प्रौढांना गाथा वाचणे 
फार सोपे जाईल, कारण गाथ्यांतील अभग गांवोगांव पसरलेल्या भजन- 
मंडळींच्या मुखोद्गत झालेले आहेत. त्या अभंगांतून दिलेले नीतिंपाठ सहार 
वर्षे बहुजन समाजानें आत्मसात केले आहेत. ते पाठ आतां अक्षररूपानें 
त्यांच्यापुढे आल्याने त्या प्रोढांचा वाचनाची गोडी आपोआपच वाढेल 
व नवसाक्रांचा त्यांची साक्षरता टिकांवण्याकरितां “ काय करावें ” हा 
प्रश्‍न सुलभतेनें सुटेल. 


श्री ज्ञानेश्वर महाराज यांनीं अभंग-वाडमय कोणत्या हेतूनें लिहिलें 
याबद्दल डॉ. तुळपुळे म्हणतात'-- 


“ सर्वेसामान्य बहुजनसमाजास ज्ञानश्वरीचें हृद्गत कळणे कठीण 
आहे. त्याची जाणीव ज्ञानेश्वरांना असल्यानें त्यांनीं ज्ञानेश्‍वरींत 
आलेली नीतिमीमांसा अनंगवाणोंतून पुन: व्यक्‍त केली आहे. त्यांचा 
हेत असा कों, बहजनसमाजाच्या सर्वे थरांत अध्यात्म-नौति मरावी. 


(५) 


त्या अभंगांचा प्रसार की्तेन-भजनद्वारां सर्व महाराष्ट्रभर झाला व 
त्या नीतीचा ठसा बहुजननमाजावर उमटला. ” 


संतांच्या अभंगांतून दिलेले नीतिपाठ हे सकुंचित भूमिकेवरून दिलेले 
नाहींत. सव मानवजातीतील विशवबंधृत्व किंबहुना सर्वाभूति-भगवत्‌भाव 
अशा अत्यंत विशाल भूमिकेवरून दिलेले असल्यानें सव्याच्या एकत्त्वाच्या 
कल्पनेशी ते विसंगत नाहीत. ते विदवनीति होण्याच्या किमतीचे आहित. 
नमुन्यादाखल अभंगांतील कांही उपदेश बघा -- 


(१) नरजन्मास येऊन आत्म्याचे स्वराज्य मिळवावे आणि 
': उभारलेनि सिडे । जेथ स्वराज्य तारू न बुडे । ऐसे घडे वाड 
मोडे । तेचि कोजे ॥| 

(२) आत्मज्ञानावाचून सर्वे व्यर्थ असून त्या आत्मज्ञानास मंत्रतंत्रादि 
बाह्योपायांपेक्षां अंत:करण-शुद्धीच अत्यावश्य आहे. 

(३) चित्त मुचित्त होऊन विषय मनांतून सुटला पाहिजे. “ वनीं 
जाऊन वनिता चितिली “ तर सारें तपच व्यर्थ जाणार ! 

(४) मख्य मनःशुद्धि हवी व ती हरिचितनाशिवाय कोणत्याही अन्य 
उपायांनी मिळणार नाहीं. 

(५) तीर्थ हिंडून, दगडाचे देव पुजन, सोवळे. पाळून काय लाभ ? 
दगडाचा देव डोक्यावर घातला तर :आळमे' मात्र होईल. 

(६) विदवात्मक देव सवंत्र पसरला असतांना झुळझुळींत धोतरे, 
देवतार्चनांचा पसारा व दिवसाची दहा सोंवळी कशास पाहिजेत ? 
(७) घरदार, आईबाप, भाऊबहिणी हीं स्व खोटी म्हणून त्यजिण्या- 
पेक्षां अहंकार, अविद्या, कामक्रोधमदमत्सर, आज्यातुष्णा यांचा 
त्याग करावा. 

(८) संसार यात्रेत सवंत्र अधर्माचा व्यवहार चालं असून विषयाच्या 
दावणीनें भ्रांत झालेला प्रत्येक प्राणी देवाच्या ठायीं मात्र विन्मुख 
आहे. अहंभावाचा बाजार भरला आहे. त्यांत कोणी ' मीपणा * च्या 
गोण्या भर चव्हाट्यावर मांडल्या आहेत; कोणी आपली प्रतिष्ठा 
गाढवावर भरली आहे; कोणी पंडितंपण मिरवीत आहे, तर 


(६) 


कोणी ज्ञान विकून पोट भरीत आहेत. सर्वजण अज्ञान भ्रांतीचीं पोतीं 
भरून “ सुवस्तु सांडून कुवस्तु ' घेत आहेत. स्वधर्म सांडून परधम 
आचरीत आहेत. देव त्यांच्याजवळ असून हे त्याच्या शोधाथे दाही 
दिशा हिंडत आहेत. आत्महिताची शुद्ध कोणालाच नाहीं. 


(९) एका ज्ञान प्रतो नोविण सवे ज्ञानव्यृत्पत्ति व्यथं. 


लोकांना वरील पाठांचा उलगडा होण्याकरतां महाराष्ट्राचा गेल्या सहादों 
वर्षांचा इतिहास थोडक्यांत सांगितला पाहिजे. सध्याचे लोक म्हणतील, 
“ प्रथम आम्हांला अन्न, वस्त्र, रहाण्याची जागा व करमणकोचीं साधनें द्या. 
आध्यात्म नीतीचें आमचें आम्ही बघून घेऊं “ श्री शिवाजी महाराजांच्या 
पुर्वकाळींही लोक असेंच म्हणत * येक म्हणत सांडा गोठी । आधी पाहिजे 
रोटो । मग करावी चांउदी । सावकाश ॥। ' बरवर पाहिलें असतां वरील 
म्हणणे बरोबर आहे असे वाटण्याचा संभव आहे. पण मानवी स्टभाव व 
मागील इतिहास पाहिला तर आपणास समजून येईल कौं खाद्यपदार्थ, रहा- 
ण्याची जागा व करमणकोचीं साधनें मिळालीं असूनहि अध्यात्म-नीति 
आपोआपच उत्पन्न होईल असें म्हणणें खरें नाहो. श्री ज्ञानेद्वराचे वेळी 
स्वराज्य होतें. रामदेव रायासारखा राजा होता. महाराष्ट्रांत सवे प्रकारची 
सुखसंपत्ति नांदत हाती बाह्यातकारा भाग्यश्री दिसत होती. पण त्याच वेळीं 
सामाजिक मतांत विषमज्वराचीं बीजे रुजत होतीं. वैषम्य, दुजाभाव, मत्सर, 
ढोंगीपणा, खोट्या ज्ञानाचा व्यापार, गंडा-बांधण्याचें गुरुत्व, मंत्रतंत्रादि 
थातूरमातूर इत्यादि मातसिक रोगांनी समाजाचें डोके फिरावयास लागलें 
होतें. याची पूर्ण जाणीव भवरोग वैद्य किवा धन्वंतरी ज्ञानेश्वर महाराज 
यांना, झालो होतो व त्यांनीं समाजाचा शरीरनाश टाळण्या करताच, भक्‍तीचा 
काढानिकाढा, भावार्थे दीपिका व अभंगपाठ या रूपानें द्यावयास सुरुवात 
केळी. पण यानंतर थोड्याच वर्षांनीं त्यांनी समाधि घेतली व वरील 
औषधांचा सुपरिणाम व्हावयास लागण्याच्या पूर्वीच उ रेकडून नवज्वराची 
( शिर्‍या 3821258510 ) लाट आली व महाराष्ट्राचे शरीर व मन हीं 
विकलांग होऊन गेलीं. रोग वाढतच गेला. भक्‍तीचा काढा चालूच होता पण 
रोग हटग्याचें चिन्ह दिसेना. सोळावे दातकांत तर रोग वाढण्याची परिसीमा 
झाली. त्या वेळचें वर्णन बघा-> 


(७) 


पदार्थ तितुका गेला । नुसता देशचि उरला । 
येणेकरतां बहुताला कष्ट झाले ॥ 
लोकस्थान भ्रष्ट झाले । कित्येक तेथेच मेली । 
उरली ती मराया आली । गांवावरी ।। 
माणसा खावया अन्न नाहों । आंथरुण पांघरुण तेहो नाहीं । 
घर करावया सामग्री नाही । काय करिती ॥ 
कांहोंच पहातां धड नाहीं । विचार सुचेना कांहीं । 
अखंड चितेच्या प्रवाहों । पडले लोक ।॥। 
प्राणिमात्र जाहलें दुःवी । पाहता कोणी नाहों सुखी । 
कठीण काळे ओळखी । धरीनात कोणी ॥ 
उदड चाकरी, चाकरी, मिळेना भाकरी ॥ 
लोक निलंड निलंड, काढुनी नेती पोरों ॥ १ ॥ 
पेक्या कारणें कारणें, होते मारामारी । 
लोक भलेसे दिसती । खेटरे चोरिती । 
वस्त्रे, धोतरें, पार्त्र । लपवुनी पळविती ॥ २ ॥। 


शिवपूर्वे कालांतील समाजाची स्थिति वरील प्रकारची होती व आतांची 


परि्स्थित' अगदी तशीच आहे. मतपतांतराचा गलबला; वाताची बडबड 
सुरूच होती. त्यावेळचे भवरोग वैद्य व राजवेद्य यांनी परस्पर विचार- 
विनिमय केला व निदिचित उपाय ठरविला. आताही आपणास तसाच 


निश्‍चित उपाय ठरविला पाहिजे. 


प्रपंची तें भाग्य । परमार्थी वेराग्य 
दोहीकडे सांग । होता तो समय ॥ 


प्रपंच व परमार्थ हे चांगल्या तर्‍हेनें होतील तरच देश समथे होईल 


नाहींत र-- 


नाहीं तरी व्यथं तारंबळी । 
तारंबळी होती । विचार नसता ।। 


(८) 


या दोन्हीं गोष्टींचा योग्य विचार झाला नाहो तर तारंबळ होणारच; 
तेव्हां-- 


दास म्हणे आतां सावधान । 


वरील विचार ठरल्याबरोबर श्री तुकाराम महाराजांनीं ज्ञातेश्‍्वरापासुन 
चालत आलेले अध्यात्मनीतीचे पाठ सुरू केले. शिवरायांनी जालीम मात्रेचा 
वळसा देऊन घाम काढला त नवज्वराला महाराष्ट्राच्या सीमेपार केला, 
महाराष्ट्राची सुस्थिति पुढे ५० वर्षे टिकली व पून: विषमज्वरानें त्यास घेरले 
व पून: नवज्वर ( छिळाटा्टा) बष्ट्टा'€551001 ) झाला. वरील सहाशे वर्षाच्या 
इतिहासावरून महाराष्ट्राच्या प्रकृतीला विषमज्वर व त्यांतूनच उद्भवणारा 
नवज्वर यांची खोडी लागलेली दिसते. या रोगांचा कायमचा बिमोड 
करावयाचा असल्यास ज्ञानेशश्‍वरा दि संताचे अध्यात्मिक नीतिपाठ व त्याबरो- 
वरच श्री शिवरायांचे राजनीतिपाठ सारखे देत राहणें याची फार जरुरी 
आहे. आणि वाच करितां साक्षर झालेल्या प्रोढ लोकांत अभंगगायांचा प्रसार 
होणें अत्यावद्यक आहे, आत्तांचे पुढाऱ्यावर सद्यस्थितीनुरूप पाठ देण्याची 
जबाबदारी येऊन पडली आहे व महाराष्ट्राची भाग्यश्री मिळतिण्यासाठी 
वरील दोन्ही उपायांची योग्य सांगड ते घालतील अशी आशा आहे, 


पुणे बसंतराव ठिक 


॥ श्रो बिठुल प्रसन्न ॥ 


श्री ज्ञानदेव गाथा 
९%.> 4>० ०€६३$-> ट्-<* 
भाग 93 ला. 


संगलाचरण. 


१ आरंभो आवडों आदर आलं नाम । तेणे सकळ सिड 
जगो जाल पर्ण काम ॥ १ ॥ रामकृष्ण गोविद गोपाळा । तं 
माय माउली जिवीं जिव्हाळा ॥ २ ॥ तूझियेनि नामे सकळ संद दी 
फिटला । बापरुवमादविवरा विठुला ॥ ३ ॥ 


२ सकळ मगळनिधोी । श्री बिठुलाचें नाम आधों ॥ १ ॥ 
म्हण कां रे म्हण कां रे साचे । श्रीविठ्ुलाचें नाम वाचें ॥२॥ 
पतितपावन साचे । श्रीविठ्ठलाचें नाम वाचें ॥३॥ बापरखुमादेविव र 
साचे । श्रीविठुलाचें नास वाचें ॥ ४ ।॥। 


३ रूप पाहतां लोचनीं । सुख जाले बो साजणो ॥ १ ॥ 
तो हा विठ्ठल बरवा । तो हा माधव बरवा ।। २॥ बहुतां 
सुकृतांची जोडी । म्हणुनि विठ्ठलों आवडी ॥ ३॥ सवे सुखाचे 
आगरू । बापरखमादेविवरू ॥ ४ ।। 


हरिपाठाचे अभंग 


४ देवाचिया हारों उभा क्षणभरी । तेणें मुक्ति चारो साधि- 
यल्या ॥१॥ हरि मुखं म्हणा हारे मुखं म्हणा । पुण्याची गणना कोण 


२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


*“<**...<६./€* -“* १.४५...” १७०” ४.” ४८०” फलन 





१ ४१-८०” 





“९१-€१* 


करी ॥ २ ॥ असोनी संसारों जिद्हे वेग करी । वेदश्ञास्त्र उभारी 


बाह्या सदा ॥ ३ ॥ ज्ञानदंव म्हणे व्यासाचियें खणें । द्वारकेचे 
राणे पांडवां घरों ॥ ४ ॥ 


५ चहूं वेदी जाण साहो इास्त्री कारण । अठराहो पुराणें 
हरिसी गाती ॥ १ ॥ म्थाने नवनोता तसं घे अनंता । वायां 
व्यथ कथा सांडो मार्ग ॥ २ ॥ एक हरि आत्मा जोवशिवसमा । 
वांया तं दृगमा न घालों मन ॥। ३ ॥। ज्ञानदेवा पाठ हरि हा 
बकुठ । भरला घनदाट हरि दिसे ॥ ४ ॥ 


९५६ त्रिग्ण असार निगुंण हें सार । सारासार विचार 
हरिपाठ ॥ १ ॥ सगुण निगुण गणाचें अगुण । हरिवीण मन 
व्यये जाय ॥ २ ७ अव्यक्त निराकार नाहीं त्या आकार । 
जेथोनि चराचर हरिसी भजे ॥ ३ ॥ ज्ञानदेवा ध्यानो रामकृष्ण 
मनीं । अनंत जन्मोनी पुण्य होय ॥ ४ ॥ 


७ भावेंबीण भक्ति भक्‍तिवीण मक्‍ति । बळेंवीोण हक्‍ति 
बोलं नय ॥ १ ॥ कसेंनि दवत प्रसन्न त्वरीत । उगा राहं निवांत 
शिणसी वांया ॥ २॥। सायास करिसी प्रपंच दिननिश्ीं । हरीसी 
न भजसी कवण्या गणे ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हण हरिजप करणें । 
तुटल धरणें प्रपंचाचे ॥ ४ ॥ 


८ योग याग विधो येणें नव्हे सिद्धी: । वांयाचि उपाधी दंभ 
धर्म ॥१॥ भावेंबोण देव न कळे निःसंदेहा। गरुवीण अनभव कसा 
कळे ॥२॥ तपेंबीण देवत दिधल्यावीण प्राप्त । गुजेवोण हित कोण 
सांग ॥ ३॥ ज्ञानदेव सांगे दष्टांताची मात । साधचे संगती 
तरणोपाय ॥ ४ ॥ 


९ साध बोध झाला निरोनिया ठेला । ठायींच मराला 
अनुभव ॥१॥ कापुराची बाती उजळली ज्योती । ठायींच ससाप्ती 
झाली जेशी ॥ २ ॥। सोक्ष रेख आला'भाग्ये विनटला । साधंचा 
अंकिला हरिभक्त ॥। ३ ॥ ज्ञानदंवा गोडी संगती सज्जनीं । हरि 
दिसे जनीं वनीं आत्मतत्त्वीं । ४ ॥ 


हरिपाठाचे अभंग ३ 


* “0९.0 ४-0 -ट? ४ ४८४ १-८ ४-८" १-"१- “४--7 - “"->.१..४-९१६ “€ -:“*१.-€*-- -:“* /€*-/€*-८*५-- *-<”"*./€-<*%-४६--८"%० 


१० पवंताप्रमाणें पातक करणें । वजलेप होणें अभक्तांसी 
॥ १ ॥ नाहीं ज्यासी भक्ति तो पतित अभक्त । हरिसी न भजत 
दवबहत ॥ २ ॥ अनंत वाचाळ बरळती बरळ । त्या क्सनि गोपाळ 
पावे हरि ॥ ३ ॥ ज्ञानदेवा प्रमाण आत्मा हा निधान । सर्वांघटी 
पुर्ण एकनांदे ॥ ४॥ 


११ संतांचे संगतो मनोमागं गती । आकळावा श्रोपतो येणें 
पंथे ॥ १ ॥ रामकृष्ण वाचा भाव हा जिवाचा । आत्मा जो 
शिवाचा रामजप ॥ २ ॥ एकतत्त्व नाम साधिती साधन । हताचें 
बंधन ना बाधिज ॥ ३ ॥ नामामृत गोडी वेष्णवां लाधली । 
योगियां साधली जीवनकळा ॥ ४ ॥। सत्वर उच्चार प्रल्हादीं 
बिबला । उद्धवा लाधला कृष्णदाता ॥ ५ ॥ ज्ञानदेव म्हणे नास 
हें सुलभ । सवंत्र दुलंभ विरळा जाणें ॥ ६॥ 


१२ बिष्णुवीण जप व्यथं त्याचें ज्ञान । रासकृष्णीं मन 
नाहो ज्याचें ॥ १ ॥ उपजोनो करंटा नेणें अद्वेत वाटा । रामकृष्णां 
पठा कसेनि होय ॥ २ ॥ हेताची झाडणो गरूवीण ज्ञान । तया 
कचे कोतंन घडेल नामो ॥। ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे सगुण हें ध्यान । 
नामपाठ मान प्रपंचाचे ॥ ४ ॥ 


१३ त्रिवेणी संगमो नाना तोथ भामो । चित्त ताहों नासीं 
तरो तें व्व्थं ॥ १ ॥ नामासो विन्मख तो नर पापिया । हरिवीण 
धांवया न पवते कोणी ॥ २ ॥ पुराणप्रसिद्ध बोलिले वाल्मिक । 
नामे तिन्ही लोक उद्धरती ॥३॥ ज्ञानदेव म्हण नास जप हरोचें । 
परंपरा त्याचें कुळ शद्ध ॥ ड ॥ 


१४ हरि उच्चारणीं अनंत पापराशी । जातील लयासी 
क्षणमात्रे ॥ १ ॥ तण आअग्निमेळे समरस झाल । तसें लाम केलें 
जपतां हरि ॥ २ ॥ हरि उच्चारण संत्र हा अगाध । पळे भतबाध 
भणें तेथें ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे हरि माझा समथ ।) न करवे अथे 
उपनिषवां । ४ ॥ 


ब्ध श्री जकग्नदेत गाथा 


>““*%.//४५../४७...» ४.” ७_...”/ १...” '.”४..५"१...””0 ५१००८१४". --"--५.-४४*.--<"--०--<१*८-४५-> 71 “7४ -५ _ -7*%- “५ -€* -* -“णो क म 


१५ तीथे व्रत नेम भावेंबोण सिद्धी । वायांचि उपाधी 
करिसी जना ॥ १ ॥ भावबळें आकळे येर्‍्हवीं नाकळे । करतळीं 
आंवबळें तसा हरि ॥ २ ॥ पारियाचा रवा घेतां भमोवरी । यत्न 
परोपरी साधन तंसें ॥ ३ ॥ ज्ञानदंव म्हणे निवत्ति निगण । दिधले 
संपुण माझे हातीं ॥ ४ ॥ 


१६ समाधी हरीची समसुखवीोण । न साधेल जाण 
हृतबद्धी ॥ १ ॥ बुद्धीचे बभव अन्य नाहों दुजें । एका केशीराजं 
सकळ सिद्धी ।॥ २ ॥ त्हदि सिद्धि निधी अवघीच उपाधी । जंव 
त्या परसानंदों मन नाहीं ॥ ३ ॥ ज्ञानदेवी रम्य रमल समाधान । 
हरीचें चिंतन सर्वकाळ ॥ ४ ॥ 


१७ नित्य सत्य़ामित हरिपाठ ज्यासी । कळिकाळ त्यासी न 
न पाहे दृष्टी ॥ १॥ *(मकृष्ण उच्चार अनंत राशी तप । पापाचे 
कळप पळती पुढं ॥ २॥ हरि हरि हारे हा मंत्र शिवाचा ( 
म्हणती जं वाचा तया मोक्ष ॥३॥ ज्ञानदेवा पाठ नारायण नाम । 
पाविज उत्तम निजस्थान ॥ ८ ॥ 


१८ एक नाम हरि हत नाम दुरी । अहत कुसरी विरळा 
जाण ॥ १ ॥ समबुद्धि घेतां समान श्रीहरि । दाम दमा वरी हःर 
झाला ॥ २ ॥ सर्वाघटों राम देहादहों एक । सुर्य प्रक(शक 
सहस््ररःमों ॥ ३ ॥ ज्ञानदेवा चित्ती हरिपाठ नमा । मार्गिलिया 
जन्मा मुक्‍त झालों ॥ ४ ॥ 


१९ हरि बुद्धी जपे तो नर दुलंभ । वाचेसो सुलभ रामकृष्ण 
॥ १ ॥। रामकृष्ण नामो. उन्मनी साधिली । तयासी लाधली 
सकळ सिद्धि ॥ २॥ सिद्धि बुद्धि धम हरिपाठी आले । प्रवंचो 
निवाले साधुसगे ॥३॥ ज्ञानदेवो नाम रामकृष्ण ठसा । येणें दश- 
दिद्षा आत्माराम ॥४॥ 


२० हरिपाठ कीति मुखे जरी गाय । पवित्रचि होय देह 
त्याचा ॥ १ ॥ तपाचे सामथ्य तपिन्नला अमूप । चिरंजीव कल्प 


हरिपाठाचे अभंग प्‌ 


१९८५४7.” “7 ६. *-ा *-7४९- > “८. ८ हट «ब्र > ह के न मी क्ट अ व्ळ “ ->”. - --€ << *-“ << "*-./ ४*./१...€ 


बंकुठों नांदे ॥ २॥ मसात पित भाता सगोत्र अपार । चतभंज नर 
होऊन ठेले ॥ ३ ॥ ज्ञान गूढ गम्य ज्ञानदेवा लाधले । निवत्तीनें 
दिर माझ्या हातीं ॥४॥ 


२१ हरिवंश पुराण हरिनाम संको्तन । हरिवीण सौजन्य 
नेणें कांहीं ॥ १ ॥ तया नरा लाधले वेकुंठ जोडलं । सकळही 
घडल तोर्थाटण ॥ २ ॥ मनोमाग गेला तो येथें मकला । हरिपाठीं 
स्थिरावला तोचि धन्य ॥३॥ ज्ञानदेवा गोडी हरिनामाची जोडी । 
रामकृष्णों आवडी सर्वकाळ ॥४॥ 


२२ वेदशास्त्र प्रमाण श्रतीचें बचन । एक नारायण सार 
जप ॥ १ ॥ जप तप कर्म हरिवोण धम । वाउगाचि श्रम व्यथं 
जाय ॥ २ ॥ हरिपाठो गल ते निवांतचि ठल । भमर गंतले 
सुमनकळिके ।॥। ३ ।! ज्ञानदेवो मंत्र हरिनामाचे शस्त्र । यमकुळ 
गोत्र वजियेल ॥४॥ 


२३ नामसंकीतन वष्णवांचो जोडी । पापे अनत कोडी 
गेलीं त्यांचीं ॥ १ ॥ अनंत जन्मांचें तप एक नाम । सवें मागं 
सुगम हरिपाठ ॥ २ ॥ योग याग क्रिया धर्माधम माया । गेल ते 
विल्या हरिपाठों ॥। ३ ॥ ज्ञानदेवी यज्ञयाग क्रिया धम । हरिवीण 
नेम नाहों दुजा ॥४॥ 


२४ काळ वेळ नाम उच्चारितां नाहीं । दोन्ही पक्ष पाहों 
उद्धरती ॥ १ ॥ रामकृष्ण नाम सर्व दोषां हरण । जड जीवां 
तारण हरि एक ॥ २ ॥ नाम हरि सार जिव्हा या नामाची । 
उपमा त्या देवाची कोण वानी ॥ ३ ॥ ज्ञानदेवा सांग झाला 
हरिपाठ । पुर्वेजां वेकुठ माग सोपा ॥४॥ 


२५ नित्य नेम नामो तो नर दुलंभ । लक्ष्मीबल्लभ तया- 
जवळी ॥१॥ नारायण हरि तारायण हरि । भक्‍ति सक्ति चारी घरी 
त्यांच्या ॥ २ ॥| हरिबीण जन्म तो नर्कांच पं जाणा । यमाचा 
पाहुणा प्राणी होय ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव पुस निवत्तीसी चाड । 
गगनाहुनी वाड नाम आहे ॥४ ।॥। 


द श्री ज्ञानदेव गाथा 


-<"-<*-<*-€*५-“€*६---१५-/€१--€*-<”४-€ .€४४-”-१ -” 5: >“ *<<*६-४%--४४--८१-/ "५-१ “* ५4“ -४£४”7१ “१-८ ४१ “0१.7 ९/९५../५.”//१./% “६.४४.” .-“? 


२६ सात पाच तीन ददाकांचा मेळा । एकतत्त्वी कळा 
दावी हरि ॥ १ ॥ तसें नव्हे नाम तवंत्र वरिष्ठ । येथें काहो कष्ट 
न लगती ॥। २ ॥ अजपा जपणें उलट प्राणाचा । तेथेहि मनाचा 
निर्धारु असे ॥ ३ ॥ ज्ञानदेवा जिणें नामेंवीण व्यथे । रामकृष्णी 
पंथ क्रमोयेला ॥४॥ 


२७ जप तप कम क्रिया नम धम । सर्वांघटो राम भावशडध 
॥ १ ॥ न सोडी रे भावो टाकों रे संदहो । रामकृष्णीं टाहो नित्य 
फोडी ॥ २ ॥ जात वित्त गोत कुळ शीळ मात । भजे कां त्वरित 
भावनायुक्‍्त ॥३॥ ज्ञानदवा ध्यानीं रामकृष्ग मनीं । वकुठभवनीं 
घर केलं ॥४॥ 


२८ जाणीव नेणीव भगवंती नाहों । उच्चारणीं पाही मोक्ष 
सदा ॥ १ ॥ नारायण हरि उच्चार नामाचा । तेथे कळिकाळांचा 
रीघ नाहों ॥ २ ॥ तेथील प्रमाण नणवे वेदांसी । ते जीव जंतंसी 
केवीं कळें ॥ ३ ॥ ज्ञानदेवा फळ नारायण पाठ । सवंत्र वकुठ केलं 
असं ॥४॥ 


२९ एकतत्त्व नाम दढ धरीं मना । हरोसी करुणा येईल 
तझी ॥ १॥ तें नाम सोपारें रामकृष्ण गोविद । वाचेशी सदगद 
जपे आधो ॥२॥ नामापरतें तत्त्व नाहीं रे अन्यथा । वायां आणिक 
कंथा जाशी झणी ॥ ३ ॥ ज्ञानदवा मौन जपमाळ अंतरीं । धरोनी 
श्रीहरी जपे सदा ॥४॥। 


३० सवे सुख गोडी सव शास्त्र निवडी । रिकामा अधेघडी 
राहूं नको ॥ १ ॥ लटिका व्यवहार सवं हा संसार । वायां येरझार 
हरिवोण ॥ २ ॥ नाम मंत्र जप कोटो जाईल पाप । कृष्णनामीं 
संकल्प धरुनी राहे ॥ ३ ॥ निजवत्ति काढीं सव माया तोडी । 
इंद्रिया सवडी  लपों नको ॥४॥ तोथंब्रतो भाव धरीं रे करुणा। 
शांती दया पाहुणा हरि करीं ॥ ५ ॥ ज्ञानदेवा प्रमाण निवत्ति 
देवी ज्ञान । समाधि संजीवन हरिपाठ ॥६॥ 


बाळक्रोडा ७ 


“ १-- *<९€.- 4<<**--€%/€* .“”*< “/४*०--<१--८"*--<€*.-€४*. 


बाळक्रोडा. 


३१ गोकुळों कमळ विस्तारले साचें । ध्यान श्रीघराचें करावया । 
यमनंच्या पाबळों मात देखिलो सांवळो । चिदाकाशींची वोतली । 
प्रमतन गे माय ॥ १॥ आवडीचे वालभ ब्रह्म पंजाळलें । गोपवेषं 
गाई राख । कांबळोची बंथी घर्ञन कल्पद्रमातळों । त्रिभंगी ठाण 
मांडियलें गे माय ॥६२९०॥ योगमायेचेनी विलास उभा देहुडा पाउलीं । 
े्थे दोप्ति जे उदेलो तेजाकारें ॥ अंगष्ठों अंगष्ठ स्थापिले मळपीठ । 
सनीळनभाचेनि काळोवट । अंगोळिया गे माय ॥२॥ शेष गढारी 
चविसिंचला कों भर्मि पांबो ठेविला । तोचि विन्यस्त उभारला तेज:- 
पंज ॥ ककर्मापजरिचेनि सळे मा पवती रातोत्पळे । तळवाचे रंग 
बाहळे । पाऊळीं इलाघ गे माये ॥३॥ चरणकमळीं कमळा कसो 
विराजली बाळा । तेथें जाला एकवळा कमळीं कमळा ॥ ध्वयजवज्ञा 
अंकुह रेखा । चरणीं बोळलीं पीयुषा । नखं सरळों देखा । काळे- 
पणाचेनि गे मार्ये ॥४॥। घोटी सुनोळ निरावकाहं । काश पाहातां 
भासलासं । जानजघन प्रकाशन नभ धवळलें ॥ कास कसिला सोन- 
सळा । खवे आला मध्यस्थळा । रत्नजडित भेखळा। शोभतस गं 
मार्ये॥५॥ हितीय कमळी प्रजापती । कों रोमराजी झळकतो । तेथें उप- 
नली दोप्ति । काळीं त्रिवळोची ।॥ उदरवक्षस्थळ । द्विजपद निमंळ । 
स्तनचंद्र पोकळी ढिसाळ । काळिमा जेसी गे माय ॥६॥ उदधीचेनी 
प्रमसळें । आपाद वेजयंती माळे । वरी शोभताती सोहळे सगुणाचे ॥ 
ददनदीप्ति झळाली । रत्नकिळा मागो आली । दिसे हनुवटी 
ब॒जाली । प्रभेचेनिगे माय ॥७॥ प्रणवाचा मरिगळा । पुजनासी 
आला भाळा । तुर्येसहित त्रिपंड टिळा । अध ऊध्वे मात्रीं ।॥ अभिनव 
महाकारणीं । पवनपंचकाचीं खेंबणीं । कुंडलें पेरावाणी । कणी ढाळ 
देती गे माय ॥८॥ माथां मोर पिसावेठीं । गंडस्थळीं पडे दोप्ति । 
स्वये विस्मित श्रीपती । तेजःपंज गे माये ॥ तरुघोंस खोंबिले शिरीं । 
वेण ठंऊनि अधरीं । नंदरायाचा खिल्लारी । वोज काय सांगो गे 
माये ॥९॥ सप्तरंध्रीं सप्तस्वर । चाळी अंगोळिया मनोहर । मुद्रिका 
शोभती साकार । रत्नजडित गे साये ॥ तिया वेणचिया किळा । 


“५.८” .. "६८-८४ १--€"%-- /*--९१--४0४--”/ ४-४” - “0४ -८ ->“४१%-८ 





>“ 


८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


१. “0५-०९ ९५ »_ ७०८ ०४९६ ४७70 “९१. >” -*% १" “ही ही “४१. “7” >“ > .>”?१ 3 २ ७७ ७. ७५0 ..७0000 200. ७0... शी १ ०१ -“* 0१ -*४६--/४४--€: -"< -7 > “५ -“* --<*« “५ त्व 


गोपी वेधल्या सकळा । अवघिया जाल्या पे काळया । कृष्णख्पें गे 
माय ॥ १०॥ ऐसा नटनाटय वेषधारी । सहिद संवगडे वारिधारी । 
कंसा त्रिभंग कुसरी) उभा असे गे माय ॥ बापरखमादेविवरु 
विठ्ठल सुखाचे निधान । तें म्यां हृदयीं संपर्ण सांठविलें गे 
मार्ये ॥ ११ ॥ 


३२ भक्‍तोचिया चाडा । गोकुळासी आला । त्याझ्ी गोळणी 
म्हणतो वाल्हा । दुल्हा गे मार्ये। आवडीच्या सुरवाडे। परब्रह्म सुरवाडे । 
त्यासी गोळणी खळविती लाडं । कोडं ग माय ॥ १ ॥ गोजिरिया 
कान्हो अपछंद मत्ता । पाउली रंगे रंगनाथा । दृष्टोचिया डोळां 
सुख निवडंना सागतें । ते वाचा वणवो केवीं आतां रया ॥ ध्रु०॥ 
अठुले लोळिया ढाळे देती । कानीं मुक्‍तें खवणी हरिखे वणिलो । 
अंतारिचिया सुखा । प्रगट दाविती देखा । ललाटों झळकतो रेखा । 
रत्नजडित पत्रें माथां गे मार्य ॥२॥ योगबंदू दिधला । तसा दोंदिल 
मिरवला । नाभिकमळोीं प्रकाश जाला । परमेष्टी ॥ कटितटों कड- 
दोरा । साज त्या सुंदरा । लोण उतरुती पुरां । वेधु मानसों वस गे 
माये ॥३॥ श्रतिचेनि समागम । पाउले गोजिरों । घागुरलों प्रेम 
नपुरें । कसो वो पदंती । अंदु वाकी नवाळे । पाय करिती बिंबिलें । 
मुनिजनांचे सुखसोहाळे । पुरवितत ग माय ॥४॥ एंसा आपुलिये 
लोळे ।आपणासोंच खळे । गोळणी भरूनियां डोळे । क्या पाहताती ॥ 
अवघं कृष्णरू्प भरलसें मानसो । बापरखमादेविवरेंसी । मिळोनि 
गेल्या गे माय ॥५॥ 


३३ जटिल धुळधुसिर । दोंदिल डीळसु । अंगणी बाळचंद्र 
खळतां दिसे ॥। तें देखोनियां यशोदा । माया पसरोनियां बाह्या । तें 
क्षम सांगावया । वाचा कची? ॥१॥ वालभतें ब्रह्म गोकुळी आनंदें । 
गोळियाच्या छंद खेळतां दिस ॥धरु०॥ थरथर चालत । भमो पाय 
ठवीत । आंतु बाहिर दावित । यशोदे माय ॥ तो नित्य पुण म्हणे 
कड घे कां बो माय । स्तनपान दे कासये बोसंगा ग माय ॥ २॥ 
दोनी चारी कणिका । ववत्त्रार्रावदी देखा । तें मखमयंका माहेर 
होता ॥ तें उचलोनि कपोळीं । स्नहें चंबिती गाळणी । मांजयाची 


बाळक्रोडा ९ 


>“€*%-..>५-/€*२- "५० --€* > ४-0 ४-९ ४-८ ६-४ ८ '-“€ -_ -€*./८* “"--”५/* “*८/* 3-८.“ “-// - ४ ६./४६/7 ६-८ ५-८ ५-८ ४-0 ८ '"५- ९ ६८1५ 


सिरयाणी । ध्यानीं मनिजनां गे माय ॥ ३ ॥ विइव प्रतिबिबाचें 
बिंब । तो कान्हया बो साजणी । त्यासी बोसंगा घेऊनी । गोळणी 
स्तनपान देती ॥ सवेंचि कासाविस होती पाही । मा साचची कान्हया 
नाहीं । तेथें यशोदा ते कचो ॥४॥ वेदशास्त्रापुराणा । आणि यज्ञत । 
दाना । श्रति धांडोळितां मना । ठावो न्रेची ॥। मां मां म्हणो] 
गोळणी अंगोळिया धरिती । मां विस्परयो करिती चोज अचोज गे 
मार्ये ॥५॥ ब्रह्मांदिकां लक्षां नये । कल्प गेले य॒गे य॒गे) तो मोळ- 
णिया वोसंगा निघाला गे माय ॥ तें बाळ भावाचें । कों सं! 
देवाचें । न वर्गेवे वाचे । दिपोदिपों बो माय ॥॥६॥ सांवळा सुजेड । 
कों सुधेपरीस गोड॒। तो या डोळ्यां उजियेड्‌ । डोळसु तो ॥ त्यानें 
एके घहइज । दंइजे एके पुजिज । मां प्रोतिचिनि माज । नणिज दुजे ग 
माये ॥७॥ हारबी कांई आपुलेपण न सांडितां । गांवोगांवीचा होतु 
जातु । तेसा गोकुळों गोपिनाथ । सकळ जनां गे माय ॥। कृष्ण 
परब्रह्म पुतळा । कों आनंदाची फोळा । तो हा भोगितां हे लोळा । 
मदनाची गे माय ॥८॥ एक पावलों म्हणती । तें कांहींच नणतो । 
अनुसरलिया हातांतळों । पावा पाबा म्हण निवत्तिदासु हरि । 
बापरखुमादविवरु विठ्ठल । करील तें निके ग माय ॥९॥ 


३४ योगियां मुनीजनां ध्यानीं । तें सुख असनों नग्नीं ॥ १॥हरि- 
सुख फावले रे ॥६२०॥ गोकुळोंच्या गोळिया । गोपी गोधना सकळां 
॥॥२॥ बापरखुमादविवर बिठुलें । तें सुख संवगडिया दिधलें ॥३॥ 


३५ पावया लुब्ध झाल्या पावळा । गाई परे वळा रे कान्हो 
॥॥१॥ विसरल्या चार विसरल्या पार । तल्लीन साचार कृष्णर्मात 
॥६*०॥ पाणिया निघाल्या गाई चरती कळंबा ठायीं । हांकितस 
लवलाही सवंगडा ॥२॥ ज्ञानदवीं गाई हाकितु पावे सोई । हरि- 
नाम दोही सत्राविय ॥॥३॥ 


३६ गायी चालिल्या वनाप्रती । सवें पेंधा चाले सांगाती ॥१॥ 
वळि गोवळिया कान्होबा । यमुने पाण्या नेई तं बा ॥६र०॥ पांवया 
दे परतल्या गाई विसरल्या चारा तल्लीन ठायीं ।॥। २ ॥ ज्ञानदेव 
सर्वे सवंगडा लाठा । गाई । हांकितो गोठणा तटा ॥३॥ 


१० श्री ज्ञानदेव गाथा 


>“/४..”€४१.” *.०€ ७-५ १४” १५.८” .”//.०”/१..”/7/ ४. ६. १०-८२. ४-7 *-* >” ४-7 * “१-० १ --7०-” >“ <>%.”€४*९/”/” - २ “१ “”** शा > 2/20% > 6. ४५ >» ७. ” ७०४९७ ७“ 


३७ माथे टंकित बाह्या पसरित। डांगाचे आधार घेतो ॥६२९०॥ 
एक म्हणती अमम्ही उचलिला पवत । बहुत मिळोनी काय नव्हती 
रे ॥ १ ॥ बाहे कडाडित मनगटे लचकत । म्हणोनी उठिले अवघे 
रे ॥ २॥ तयामाजों असतां न दिसे बाप । समथे थोर तझी माव 
रे ॥ ३ ॥ काळ आतडं परी वेळ नातडं । म्हणोनी रक्षिल सकळां 
रे॥ ४॥ बापरखुमादेविवर विठ्ठल साचा । म्हणोनी रक्षिले 
आहां रे ॥५॥ 


३८ कल्पद्रमातळीं ब्रह्म पुंजाळल कसें । दिसतें. सुनीळ 
तेज गे । मज पाहतां वेण वेदध्वनि नाद । उमटताती सहजगे 
बाई ये ॥१॥ आनंदे गोपाळ गोधनें राख । सोतळ यमुनेच्या 
पाबळीं । कमंकाठी करीं घेऊनियां वळो त्या देतुस पांचाच्या 
मेळीं गे बाई ये ॥ ध्रु०)। एंसा जिकडे तिकडे उभा राहोनी 
बाहो । हणितो थोरेनि तयांचिया कर्मा हो कोपतस निर्वत्त । 
काय पुरवील येवढं तप गे बाई ये ॥ २ ।॥। गोवळेपणाचेनि 
वेषें । अमसररी संविज एंसें बोलताती सवंगडं । यरुनी यंराचिया 
उच्छिष्टा झोंबती । नेणों तया काय जोडे ग ये बाई ये ॥२॥॥ 
मुनिजनां स्तवितां संतोष न पवे । तो हुमलो घतां हांसे । 
अह्यादिकां बोलाचो अक्षरे । कोण जाणे प्रेम कसें ग बाई 
॥४॥ ऐसा साहो दरनां वाणितां पवाड नाहों । आणि गोवळं- 
पणे वेष नवल सांगो मो कायी । बापरखमादेविवर विठ्ठल 
सेविलिया । वांचनि नणवे केलिया कांहीं गे बाई ये ॥५॥ 


३९ नागोठणीं गोपाळ । वळतिया देतो । कों आनंदली गोधनें । 
ऐकोनी वेणध्वनी तत्त्वतां । तुझी सांवळो संदर बुंथो । न विसंब 
क्षणभरी । तेवीं सुखों सुख पाहतां । निजचित्तारया ॥।१॥ आनंदल्या 
मनें । पहा तं निधान । जरवाळल्या निजधन | सांडू नको ॥ धर० ॥ 
म्हणोनि कल्पनंचा । उभारा मन संधोचा । संधु भागु अनुसराया । 
गोठणोंचया । दुलंभ दाक्ति ते । गोपवेषें नटले चेतन्य । मांदुसचें 
परांदिकां । नव्हे निजशक्ति रया ॥२॥ म्हणोनी रखुमादेविवरु । 
सदसखाची नोीजवोल । पाहें मोतंपणा नातळे । तो एंसोयाचि 


बाळक्रोडा ११ 


१*/ .>२”/€ *£ * २.2२ ६-८ “४-८ ४ “५-८ - ८ *८-८£> "१... ५-7 “ ५...” २-९ ६.६. *- 7 “२ ८ २५€*२--*"- € <2/ * 0: ८ ४२०८ * “४.” 


बंथी सखोल । निवत्तिराये खणा दाऊनि सकळ । निज चेतन्य पाहे 
निखळ रया ॥३॥ 


४० हरिप्रेम सरोवरी । क्रीडती ये मदनकुहरां । प्रेम सरोवरीं ये 
॥ १ ॥ चांदिणें तिभेळ । चंदनें धवळतित्रे । पेल वं रावनों वासुगा 
गोविदडु खेळतिये ॥ ६९० ॥ प्रकृति भक्ति परमतु । मातु मा 
परमहंसु । ज्ञानदेबो म्हणे निवत्तिदासु ॥२॥ 


४१ गोंवळेपणाची बंथो घेऊनिया भष । रिझविज्ली मानस 
यशोदचे ॥१॥ त्या सुखं ब्रह्मांड थोडे पां तियेसो । दुग्ध पे मागज्ली 
बाळपणें ॥२॥ एंसें मोहियल जगभवत अंतरंग । भावाचे सुरंग 
प्रमबोधें ॥ ३॥ मज मानसीं सुख तुझ्या रूपी बोलावा । सवे ब्रियें 
दोहाचा तुझ्या नामों ॥४॥ जन हे विव्हळ तुजबीण अविचार । 
गुंफले साचार मायामोहें ॥५॥ आतां एंसें करीं तुज मज सरोभरो। 
प्रपंच केसरो होई रया ॥६॥ बापरखश (देविवरु सोपारा पे निळा । 
निवत्तीनें कळा सांगितली ॥७॥ 


४२ लक्ष लावुनी अंतरीं । कृष्णा पाहतो नरनारी । लावण्य- 
सागरु हरि । परमानंदु ॥१॥ छंद छंदे वेण बाजे । त्रिभ्वनी 
धन गाजे । उताबेळ मन माझं । भेटांवया ॥२॥ ब्रह्मविद्येचा 
युतळा ।॥ गाई राखतो गोवळा । श्वति नणबे ते लीळा , वेदां 
सनकादिकां ॥३॥ भतग्रामींचा परेश । तापत्रयाचा करीं नाद । 
आड धरुनी गोपवेष । वत्सें राख ॥ ४ ॥ रासक्रोडा अदावनीं 
स्वळे । इंदुबदन मेळे । उद्धरी यदु ळें । कळदोपर्के ॥५॥ 
निवत्तिदासाचा दातारु । बापरखमादेविवरु । भक्‍तां देतो अभयकरु1। 
क्षणक्षणांमाजी ॥६॥ 


४३ गुणें सक्मार सावळे । दोंदोल यहातो पां निराळे । 
केवीं बोळळें गे माय । सुख चतन्याची बंथो ओतली । ब्रह्मां- 
दिकां न कळे ज्याची थोरवी । तो हा गोवळीयाच्या छंद 
कोडतु । साजणी नवल विदान न कळे साव र्या । १॥ 


१२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


€..९*४-५१६- ४-0 ४८५0 ४८०९ १-0 ४ फर. पट १-८ -_ १-7 २-2 २-.€९- -”* “२-८ > -“ २४२. ९२.”/१ /९/४ «८१ - “टी -€*--<"६-€ *--८"६--*१.»/*%.५%--“ 


डोळां बसले हृदपो स्थिरावले । मन नठी तेथन कांहों केल्या 
॥ ६९० ॥ सच्चिदानंद पदीं । पदातें निभदी । निजतुखाचे 
आनंदों । माय क्रोडतुस ॥ तो हा डोळियांभीतरीं । बाहिज 
अभ्यंतरीं । जोडे हा उपावो किजी रया ॥ २ ॥ गणांचे प 
निगुण । गंभीर सद्सुखाचे उद्गार । जें प्रकाशक थोर । सकळ 
ओोगाचे ॥ आनंदोनी पाहें पां साचे । मनीं मनचि मरोनी 
राहे तेसें । बापरखमा[दविवरा विठठल । कों मसमाजीं अळंकार 
मुराले । श्रीगुरुनिवत्तीनें दाविले सुख रया ॥३॥ 


डड परम्रह्यम सांवळें । गोपवेज्ञे निराळें । हृदयकमळों 
स्थिरावले । काय सांगों ॥ कायावाचामनें । पाहें जों पाहणें! 
तंव नवलाव होय । नि्गण रया ॥१॥ नामरूपीं गोडी । हेचि 
आवडी आतां । न विसंबे सवंथा । तुजलागो ॥ ६२९० ॥ 
जगड्व्याळ प्रपंचभान । हें तुज नातुडे हन । वायां भोगिसी जण | 
का रे याचें ॥ तुझोची बंथो तुज ।न कळे याचें चोज । । केवों 
वणिप्ती सहज । गुणें रया ॥ २ ॥ म्हणोनि दष्टि । चोरुनि पडं 
मिठो । मन चोरूनियां पुढतापुढती । तुजचिमाजीं ॥ बापरखुमाद- 
विदरा । विठ्ठला उदारा । येणेंचि नाहों त्रिशुद्धि । येणें निवत्तिरायं 
खुणा । दाऊनियां सकळगुणीं गुणातीत । तुटलो आधी रया ॥३॥ 


४५ मदनर्मात त डोळ्यां । आसुमाय जालासी । सखी 
कामिनोचेनि पक्षें । तीं पुराणें पिशाच करिती रया ॥ १ ॥ 
गोजिरिया गुणनिधाना । बापा गुंतल्यापणाचिया सार्ठी ।॥ वेवद- 
विदेही विचारितां तेथे । आगम काढिती आटो रया ॥ ६९० ॥ 
सायुज्यता जालिया । मग सादृशयपण तेथें लोपे । अवयब अळं- 
कार सरालिया । तेथें दृष्टि परमार्थ थोपे रया ॥ २॥ तत्त्व- 
पणाचेनि समरसें। तेथें पुरोनी उरे तें हेष । बाप रखुमादेबिवर 
विठठलों । गगनों नक्षत्र पड नरेचि तेथ रेख रया ॥ ३ ७ 


४६ सांगाती आमचिया रे । विदगत पांबया छंदे रे ॥१॥ नाचे 
विनोद काऱ्हा रे । विद्गद पांबया छंदे रे ॥॥२॥ निवत्तिदासा प्रियो 
रे । विदगद पांवया छंदे रे ॥३॥ 


बाळक्रोडा १३ 


>“*«./*./€ /” “१ ./१ € <<“ ६/ << “> -६-८१-८" ५.7" .<* “<६--<< ६-८ *.>_* ९.४ -६ -_* ८ -२ . < .-- 


ही मित 1 0000. र तही 


४७ वृंदावनी आनंद रे । विठ्ठल देवो आळविती रे ॥ १ ॥ 
गोपाळ रचले रे । बिठुलदेवो आळविती रे ॥ २ ॥ निवत्तिदासा 
प्रियो रे । विठ्ठल देवो आळविती रे ॥३॥ 


४८ काळिये रात्रींचा चंद्रमा । कों सांवळी बंथी आम्हां । काळिये 
वेळीं ते सौमा । नवलावो ॥ सुनीळ काळिय भरु । मेघः शा 
सांवरु । तोचि नवलावो । हा धोरु रया ॥ १ ॥ आतां काळिये 
दिनु मज । न स्मरे वो कांहीं । तुझें तुज पाहों । गार्‍हाणे रया 
॥ध्रु॥ म्हणोनी यमना । कालिदीजळ सांवळें । योगिया हान्यातीत । 
तटों मिळ । सुखिय़ा सुखाचेनी । कल्लोळें देखतसे दिठी । सांवळा 
भरु खंतलास मज । नाठवे द्वृत काज रया ॥२॥ येणें सुख चतन्य । 
डोळ्यां हो कां मिळणी । कों नत्रो नेत्र उन्मळणीं । तटस्थपणे ॥ 
हा सर्वांग अंग प्रत्यांग होऊनियां जेथ । विचारती मुनिजनांचीं 
मनें । तो ह. रखुमादेविवरु । पाहतां दिठीं आतां । पुनरपी नाहीं 
येणें रया ॥३॥ 


४९ भोंबरीं सांडूनि पांव ठंवी रे गोपाळा । नाच चिदानंदा 
सुख होईल सकळां ॥१॥ रंगु रंगला रे रंगु रंगुला रे। आदि मध्य 
अंत त्रिगुणविरहित विशवीं प्रकाशला रे ॥२॥ रंग रंगला सुरंग 
जाला । पहिलिय रंगी निवृत्ति भला ॥३॥ सुखीं सुख मरे प्रम 
चिदानंद उरे । बाप रखुमादेविवर विठठल रे ॥४॥ 


५० तुझिये निढळों कोटि चंद्र प्रकाशे । कसलनयन हास्यवदन 
हांसे ॥ १ ॥ कृष्णा हालका रे कृष्णा डोलका रे । घडिये घडिय 
घडिये गुजबोलका रे ॥२॥ उभा राहोनियां केसा हालवितो बाहो 
ब्राप रखमादेविवरु विठठल नाहो ॥३॥ 


५१ कोंबळ ठसठ्सित मोतियांचे घड । शंगारिलें गढ जया लेणीं 
॥१॥ बसोनियां रथो सुरतर खळती । देखोनिया पज्ञुपती वेडावला 
॥ २ ॥ युक्ति खंटली वासना निमाली । कळा पे बसली पद्मासंनीं 
॥३॥ होय कों नव्हे ज्ञानदेव पुसती । आठवितां निवृत्ति भेटी 
होये ॥ ४ ॥ 


१्डॅ श्री ज्ञानदेव गाथा 


४५.८४"... ९...”€"४६..»”€.०/€ ४७...” ४..””” ८.“ ,.७€ ७४0, ८७४४४ ..७”0 ४ 00 “४ ६.7 २ एग क “९. -0५-.” *-.”४%२ “0 





7५.५ ५०५ १.८ %.- ८ 


५२ पांबया छंद तल्लोन गोविदें । नाचती आनंदे गोपाळ करस 
॥१॥ यमनेच्या तौरीं गाई चारी हरि । गोपाळ गजरीं आनंदले २॥ 
ठायीं ठायो मात पंधा पे नाचतु । वाकुल्या दावितु हरिछंदं ॥३॥ 
ठायीं ठायीं उभ्या विसरल्या माया । हाकितु लवलाह्या कृष्णहरि 
॥४॥ ज्ञानदेवा जीवीं कृष्ण चिरंजीवी । गोपाळ रंजवी प्रेम- 
भक्ति ॥ ५ ॥ 


गोळणी 


५३ माझ्या कान्होचें तुम्ही नांव भरी घ्यावो ।! हृदयीं धरुनी 
तुम्ही खळावया न्यावो ॥ १॥। भक्‍ताकारणे येणें घतलिस आळी ।दहा 
ग्भेवास सोसिले वनमाळो ॥ २ ॥ कल्पनविरहित भलतया मागें 
अभिमान सांडूनि दोनापाठीं लागे ॥३॥ शोखिली पुतना येणें मोहियें 
लेकरू ॥ आळी संडी बापरखुमादेवीवरु ॥४॥ 


५४ एकुचि एकला जाला पे दुसरा । एकमेकी सुंदरा खळविती 
॥१॥ माझिये कडिये तान्हा । तुझिये कडिय तान्हा । देवको यशोदा 
विस्मो करिती मनीं ॥२॥। बापरखमादंबीवरु आवड मना । जगत्र- 
जिवन कान्हा बाईयानों ॥३॥ 


५५ मे दुर्राथ कर जोडं ॥ तार्‍्हो सबा न जाणं ॥ १॥ मन्हा रे 
कान्हा मन्हा रे कान्हा ॥ देखि कां न नेणारे मन्हा कान्हारे ॥२॥ 
तार्‍्हा मराठा दंश ॥ मन्ही बागलाणी भाष ॥ ३ ॥ धटिपटि 
विजार ॥ खंड भाले तरवार ॥४॥ बापरखमादेवीवरु जाण । एंसं 
मन्हा कान्हा ॥५॥ 

___ ९५६ त्वचेचियां राना धाडं नको मना ॥ तेथें नंदाचा कान्हा डोळा 
घालि गो आयि यो ॥ १॥ गाईचा गोवळा यमुनचा पाबळा ॥। धरि 
माझा अचुळा मग मो पळालियो गो ॥२॥ ताकपिरि गोवळोी केलो 
मजसि रांडोळो ॥ भावें नारली मग मो पळालिये गो ॥४॥ गळां 
गंजमाळा गाठी । डांगा मोरविसा वेठी ॥ सोकरू लागे पाठी । 
नंदरायाचा गो आई यो ॥४॥ एक्या करें धीर । बीजा करें वेढारो ।। 


गौळणी १प 


०.€”"5-/” .“»/ .“ “ ८ ८ ८: वा ऱ ७५४४0 २ की. तलरीळ स र. अहा. (अल कल. ले ४" :*४-"%-<*८-९*-€*-<*<-४८-” ५-“*--€*%.>८...“ 


चुंबन दे हरि। मग मी पळालिये गो ॥५॥ ऐसि पळत पळत गेलिये॥ 
कान्होनें मोहिलिय ॥ माझी मोचि जालिये ।॥ मग मी समोलिलिये 
गो ॥६॥ तुना चारा लागते गोर । तुना बोर लागतो गोर । तुना 
बाहो माजी चार । माझी आईयो गो गो ॥ ७॥ पुवंपुण्य फळलें 
रर्‍्तत जालें ॥ बापरख्मादेबीवरा विठुलें । एंसे केळे गो आई। 
यो ८॥ ढु 


५७ ठाकूनि आलिये तुजपासी ॥ थिते मुकलिये मनुष्यपणासि 
॥ १ ॥ भले केलें विठ्ठला विर्के भरला साउला ॥ घरीचो कोपतो 
सोडीं जाऊं दे वहिला ॥।२॥ संसार साउला माझा पालट्नि देसी ॥ 
तरी मो होईन तुझी कामारी दासी ॥३॥ संसार साउला पालट्नि 
देसी ॥ बापरखसादेवीवरा विठ्ठला गुणरासो ॥४॥ 


५८ दुडीवरी दुडी गोळणी साते निघालो । गोळणी गोरसु 
म्हणों विसरली ॥ १ ॥ गोविद घ्याबो दामोदर घ्यावो ।; तंव तंव 
बोलती मथुरेच्या बो ॥। २॥ गोविद गोरसु एकचि नांवा ॥ गोरसु 
विकं आले तुमच्या गांदा ॥४॥। बापरखुमादेवीवर विठ्ठलेसो भेटो ॥ 
अ'पुलें संवसाटि करूनि ठेली ॥। 


५९ बा वनाचे संगती दरुमभावें रातलें ॥ शेखी आपुलिया मुकले 
जातीकुळा ॥ १ ॥ लोहाचे सायास परिसासी फोटले ॥ तसे मजं 
केले गोवळ्याने ॥२॥ मेघजळ वोळे मिळे सिधूचिया जळा ॥ तसा 
नव्हे तो वेगळा एक होऊनि ठेला ॥३॥ बापरखुमादेवीवरी विठुलो 
नरेची कांहीं ॥ उत्तम मध्यस ठाई व्यापनि असे ॥४॥ 


६० सांबळोये निळो भललो एको नारी ॥ परेचा दो घरी ठाढि 
अले. ॥। १॥ स्पंग गे बाईये कवण घर्रो नांदे) कसे दो गोविदे हिड- 
॥ २॥ चहूं मार्गी गेले न संपडे वाट ॥ मग चेदत्याचा घाट 
खेधलीये ॥ ३ ॥ ज्ञानदेवी सधिधि स्थान पं विठठल ।॥। अवघा चित्तो 
सळ हरपला ॥ ४ ॥। 


६१ काय सांग तुतें बाई ॥ काय सांगू तूते ॥६९०॥ जात होते 
यमने पानिया वातत भेतला ससाला ।॥। दोईवल तोपो मयल पुछाची 


१६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


-€*-/* ४ / ५.८" €१-”१- €१./४९- ४.” ४.४४. ४.” २.४५.» -“.- ५-४५-- ५.४ ०.६.“ 





खांद्यावली कांबला ॥। १॥ तेनें माझी केली तवाली । मग सो तेथन 
पलाली ॥ पलतां पलतां घसलून पललो । दोईची घागल फुतली 
॥ २॥ माझे घुलगे फुतले ॥ मग मी ललत बथले ॥ तिकन आले 
झशालंगपानी । मला पोतासी धलिल ॥ ३॥। मला पोतासी धलिले । 
माझें समादान केलें ॥ निवत्तोचें कृप सुख हें ज्ञानदेवा लाधले ॥४॥ 


६२ सोनियाचा दिवस आजि अमतें पाहाला ॥ नाम आठवितां 
रूपी प्रगट प झाला ॥१॥ गोपाळा तुझें ध्यान लागो सना । आन 
न विसंबे हरी जगत्रजीवना ॥ २॥ तनमनु हरण विनटलो तुझ्या 
पायो ॥ बापरखुमादवोवरावांचनी आणिक नणें कांहीं ॥ ३ ॥ 


६३ त्रिभंगी दहुडे ठाण मांडनियां माय ॥ कल्पद्रमातळी वेण 
वाजवित आहे ॥ १॥ गोविद वो मार्य गोपाळु वो ॥ सबाह्य अभ्यंतरी 
अवघा परमानंदू वो ॥ २॥ सावळे सगण सकळा जीवांचे जीवन ॥ 
घनानंद मति पाहतां हरपलें मन ॥ ३ ॥ इान्यस्थावरजंगम व्यापूनि 
राहौला अकळ ॥ बापरखुमादवीवरु विठ्ठल सकळ ॥ ४॥ 


६४ सुखाचा निधि सुखसागर जोडला । म्हणो निळा दादुला 
मज पाचारी गे माय ॥ १ ॥ प्रेम नव्हाळो मज झालो दिवाळी ॥। 
काळे वनमाळी आले घरा गे माय ॥२॥ बापरखमादवोवर परोनी 
उरला ॥ सबाहयजु भरला माझं हूद्यी ग माये ॥३॥ 


६५ दहैताहत व्रिहित गोळणी । अमत दुडियां भरोनियां सांज- 
वणी ग माय ॥ अभिनव करनियां दागारू माथा गोरसाचा भारू। 
आजि निघाल्या विकरा करूं मथुरे हाटा । प्रम उचंबळले चित्ती 
हासे चाले हंसगती । पुढं सखिया खेळतो जीवीं जिवलगा । दृष्टी 
फिटला संदहो लाग कांबळोचा सोबो । तंव माझारी कृष्णदेवो 
स्वरूपी दिसे ॥ १ ॥ नवलाव गे नवलाव देखियला ॥ धरु० ॥। 
दष्टो देखिला लोचनी लाजलिये विरोनि । मागती खंटलोसे मनी 
थयांगळले । सरले नेत्रांचे देखणे श्रतिश्रवण एकणें । चित्त चोरियेलं 

कान्होनें चतन्यी वो । निमिख खणावले मज हें तंव घडलं सहज । 
बिबी बिबतसे निज हें जीव हाचि. जाला । आलां नाहीं भज उरि 


गोळणी १७ 


“२, .»“<_ “* /”**4 ”» २-0 .““€ ._“ “१...” / 62. करर र “7 > >.“ >”** »%.७//११ 
र“ 


हा तंव बाहूज्‌ भीतरीं अवघों अंतरलो दुरी गेल मनुष्यपण ॥ २॥ 
याचिये बो भेटो पडिलो संसारासी तुटो । डब्द मावळला गोष्टी 
ते मी काय सांगो । एंसा कसा हा दानी करूं नेदितां बोहणी । 
सुखासाठो सांजदणी केले रूपातीत ॥ आजि करूनि निर्विकारा 
रिघु न पुरे जावया घरां । नुरे कल्पनंती थारा सरलं लिंगदेह ॥ मो 
तंव वेधलिये त्यासी सं्वबोच जालिय तत्वमसि । गुज लपवावे मानसो 
तुम्ही सखियानो ॥। ३ ॥ याचिया लागल्या अभ्यासे गेल मीपणाच 
पिसे । केले आपलिया एसे य इंद्रियासहित ।॥। पुण चतन्य भोगिले 
हें तंव दूुज निमाले । देहो अखंडोत ठेले होते जेसे ॥ आलिगुनिया 
अंतरी रिगु न पुरे बाहेरी । निविकाराच्या शेजारीं प्रम दुणावत । 
बापरखुमादवीवर विठ्ठलेसी भेटी । आजि संसारा संसाटी घेऊनि 
गेला ॥ ४ ॥ 


६६ लेकरे नसतील काय घरोघरी कायनविये ते माया ।परि हे 
द्या वेगळी नवाईहो । हा न ये त्या आधी जोव निघो पाहे । 
आला तरी उरो नेदी कांहों जाय तरी जाये डोळे तळमळिता ठाय । 
लांचावला जीवं राहे गे बाई ये ॥ १॥ तमाळनिळें चांदण वो 
वारी वोवराल आपुलोयेस बये । हें मूळदृष्टी पुठे रिघोनिया झाडा 
घत आहे । येणं कान्हये तासाविस केले गे माय ॥। २ ॥ नंणीं 
कसे बाळसें डोरल डोळा डोळसे । माजी महुरजता हे हासे भोळि- 
वेच देरिलियाची पुरे ॥ घालनी दृष्टोचें भ्ररे। मग तें हृदयो वावरे । 
इच्छावसे गे मार्य ॥ ३ । थुरथुर करितु हाक्ति भोळी वाचालतु । 
मुद्गल गुणे बोलतु गे माय । असावतु सावळिया प्रभा डोळसु 
नभाचा गाभा । कटी कर ठवनिया उभा होचि जाण गे बाईये ॥३४॥ 
पाहो याची नवलपरी बरवेपणाचो हाउली बरो । दष्टोकर झोंबवी 
यासी कवण वारी ॥ आम्होच साहातो अळो परी हे चंबडी भलो । 
रिघोनिया आड घालो । अंगकांतो गे मार्य ॥ ५॥ पहा वो याचा 
खळ आमचें नासे कोपो तरी खदखदां हासे । जी जो बाळा? म्हेणो 
तरी रुसेवो ॥ राहो नदो सुख एक न राहे निमिष एके । वारा काँ 
गोडी सेविखे कान्हो दिठोचे मार्य ॥ ६ ॥ आतां येइल ग्हणेनी 


१८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


>“ “”*५/€* “५.” 





*..८०"५..”*-.<"--<*६--€*--८%--९%//९- ४-८ ४-0 ४-८ ४.८ ४-५." -_“१--८४.- ४. ४.०४.” ४.” ४...” 





सापडव्‌ हारे । आडव तंव झळाळीत दिसतां हे उजियेडे ॥ भित- 
रोच्या भितरी लांबा धुमाळ चाचढळू। मांडो कामा पाडीआवारू रो 
माय ॥७॥ गार्‍्हाण्याचेनी भिसे गौळणी उचंबळता हे न्रह्मरसे , 
वानवसे चोपसे कृष्णाचेनी ।॥ मालाथन एक मोहरें देवपण धाडिले 
अनुरे । भावों कों देवो बसवाल ध्रें पुसे निवत्तिदासु ॥८॥ 


६७ कान्हया गोवळू वारिल न करी । दसवंती सांगे नंदा 
अवधारी ॥ चौघी माया दांगार करिती । तेथे विध्नेदइवरू जालं 
मरारी ॥ १ ॥। आनंदें दोंदिल नाचे गदारोळे पायी घागरलो 
नवाळे ॥ चमचक्ष पडल वेगळे । काढनिया ज्ञानचक्ष दिधलं 
डोळे गे बाई गे ॥ २॥ गौळणी दहाबारा मिळोनी सोळांचो 
टोळो । एको म्हणते याते उभाची कवळ मा काय करील ते 
गोळणी गे बाई गे ॥ ३ ॥। आणिको एको साचा बोले त्या 
उपरी असे त्या नागिणी । काय सांगो तिचेबीण बहुसाल ते 
राहिलीसे भानते धरूनी ॥ ४ ॥ तंव मक्ता दोन्ही आलोीसे 
धावोनी म्हणती कृष्णा तं निघ एथनी ॥ तीन नानावी तुम्हां 
पाठीच लागतील आठावे राहे धरूनी ॥ ५ ॥ गाळणी म्हणती 
बाळा कान्हया वेल्हाळा । सांडो या मना चाळा रे । ऐसें ऐकोन 
बापरखुमादेवीवरे विठ्ठले पवन्‌ गिळितया वेळा रे ॥ ६॥ 


६८ रांगतु रंगणी चोरितु लोणी धावोनी धरिती गाळणी ॥ 
बांधिती चरणी देती गाऱ्हाणी यशोदे साजणी । दधी घत भक्षून 
तमालनीळे नवल केलें साजणी ॥ १ ॥ कृष्ण आळिबा आळिवा । 
परतोनि माते दावा ॥ धृ० ॥ कृष्णा कान्हा मधसुदना कामिनी 
मनमोहना । योगोध्याता ह्रस्मरणा गोपीध्याना मानिती कान्हा 
बोलती यमुना ॥ २ ॥ नेणवसी नणवसी । अकळुतु नाकळसो 
॥ घृ० ॥ इंद्रनोळा श्रुतीजन किरळा सुरीजन घनसावळा । कंठी 
मळा कास्तुभ गळां प्रीति तुळसीदळा कासे सेंला सोनसळा 
उभा बळिभद्रा जवळा ॥ ३॥ कृष्ण सावळा डोळसु । सहज परम- 
हंसु ॥ ध्रु ॥ सदानंदा श्रीमुकुंदा श्रीहरी परमानंदा आनंदकदा । 
अभय प्रल्हाद पावक नादा धनु लुब्धा गोपाळा गोविदा ॥ ४ ॥ 


गोळणी १९ 


“५ “५.५.” ६/१.५/”"२./५१- ८. -”४५ £ ४ ४-८ £-<४--> ५-८ * ५८-४२ “५-८ -<४- >. ८-2८ -“। १ “१४ - ट -“ “९५८ “1.” “४६.४५ ४४.८४. ४-* 


कृष्ण आमुचा आमुचा । खेळिया गाळियाचा ॥ धरु० ॥ कर्परगोरा 
मनस्थिरा पुराणा गुणगंभीरा विरादिविरा महावोरा । पांडवदळ- 
साहकारा मथ्रा नगरा कोंसासुरा । शिक्षा लाविलो चाणरा 
अतिसुंदरा तं पेंढारा बापरखमादेबोीवरा ॥५॥ जाणितलें जाणितलें । 
मा्झ मज दोधघलं ॥ ध्रु० ॥ 


६९ चालता लवडसवडी । बाहुली मुरडली । माथां गोरसाची 
दुरडी ।॥ जाय मथुरे हाटा । सर्बेचि विचारी जीवीं । महियातें 
सादाञो । तंव तो अवचित पाल्त्री । नंदानंदनु ॥ पाहे पां सुखा- 
चेनि सिसें । झणोीं करी अनारिसे । तेव्हां उरले ते केसे । भाझें 
मतुष्यपण ॥ बिनबी सखीयाते आदरें । तुह्यी गह्याचीं भांडारे । 
अघटित घडली या शरीरें । प्टित न करा साजणी बो ॥ १ ॥ 
काय करणें वो काय करणें वो ॥ ध्रु० ॥ देखोनी सावळी तन । 
लुब्धला माझा मन॒ । लागलसे ध्यान । देत निवडे ना ॥ डोळा 
भरूनिया बाळा । देख श्रीरंग सावळा । वेधे वेधल्या सकळां । 
गोपी गोविदासवे ॥ ठेला प्रपंच माघारा । भावो भिनला दुसरा । 
पडिला मागील विसरा । कंचे करचे आपुलपण ॥ सहज करित 
गोष्टी । पाहातां पडिलो मिठो । जाली जन्मेसाठो । सखिये साजणी 
यो ॥ २ ॥ एंसी सोसिता सोसणो । सखी झालो विरहिणी । 
आजि मथराभवनी । मज गमेल कस ।॥। सरेल सांजण विकणे । 
निवांत राहिले बोलणें । पुणे गोरसा भरणे । माथा त्यजनिया ॥ 
जाली अकुळांचे कूळ । तनु जाते बरळ । फिटले भ्रांती पडळ । 
दोन्ही एक झाली ॥ बापरखमादेवीवरी । अवस्था लावुनी पुरी । 
भावें भोगुनी श्रीहरी । मनमुक्त साजणी वो ॥ ३ ॥ 


७० ज्ञात हेचि गाय दुध दुधिल भरणा । दोहों तया जाणा 
हातु नाहो ॥ ठविल अग्नीवरी नाहो. भितरी । तापल॑ परडि- 
भरी साथ नाहों ॥ १ ॥ गाळणी चतुरे झडकरी । जाय मथुरे 
विकरा करी ।॥। धरु ॥ दहिया महियावीण घातल विरजण ॥। 
मांडिले घुसळण रवियेवीण ॥ करिती मंथन वरो आले जीवन । 
एकले आणून काढूं पाहे ॥ २ ॥ आलं गिऱ्हाईक न विको 


२० श्री ज्ञानदेव गाथा 


“४४४४४५” ४४४५-५४" "१८ “११४ ४५८११० ४८१-८* १ “४८४५८४ / ४४१ -५.८५-./१.८/४/५-/५-/५६-/ ५६०६-८९.” >» 








4९२. ४८४ ४५४१ 


तूप ताक । नेणती विवेक गोरसाचा ॥ दहिया महियाच्या 
करूनी घागरो । लटको उबरा उबरो काय कहू ॥ ३ ॥ 
झञान हे घागरी वाहियेलो शिरी । गोरस भितरी दाखवितो ॥ 
एके हाते सावरी झांको तयावरी । चोखटिव करो गोरसाची 
॥ ४ ॥ तंव मार्गो जाता पुस एको गाळणी । पारो बसल 
दानी को नाहीं वो ॥ त्यासी नेदी मी दान जाईन मो आयण । 
प्रत्यक्ष प्रमाण काय करू ॥ ५ ॥। एसो पाराजवळी गेली तंव 
दाब्दे ओळांखिलो । जावो दे गा वबहिलो उसिरू जाला ॥। 
या निर्वाणीच्या बोला सुखिया षंतोषला । निरोप दिधला गाळ- 
णीसी ॥ ६ ॥। एंसो पावली मथरा क्षण न लगे विकरा । 
सवेंचि एकसरा उपरवा झाला ॥। बापरखुमादेबोवरू बिठ्ठल 
ग्राहक । मानसो गोरसू ज्ञानेंसी मिळोनी गेला ॥ ७ ॥। 


७१ आचारचक्रो निवणें मांडिले केसा डरिया उपचार केला । 
तिन्हो संयोगे गोमटे घुसळण रविबीजो मेरू वो ॥ तेणे आणिलें 
समयाते तेथे गरूवचन लाघलं निरुते बो ॥ १ ॥ विद्यापात्रें 
गाळणी मंथन करू ब्रह्मज्ञानी बो । चाल तिज निज पंथे केसें नवब- 
नीत आणिलसें हाता वो ॥ २ ॥ गुरुउपदेशे रवि धरी अधं- 
उध्य मंजिरी पांच प्राण मंथन केल॑ निरुते बो । इडा पिंगळा 
कुंडळणीया म्रह्मसत्र दोरा तो आणिया बो ॥। उभी राहोनी 
गगनीं अनहाते अंबर गर्जे वो ॥ ३ ॥ मन एकतत्वों करी वो 
चित्त दृढ धरी वो । तथांमाजीं न विसंबो कांहों वो ॥ एंसा 
गोरस चोखट॒ मोलंबीण यंतस फुकट । यासी न वेचे काहो 
चित्त बेस समरसें ठायीं बो ॥ ४ ॥ गाळणी गोमटो हाती 
कसवटी क्षोरा निरा निवाडा करी बो । मेघडंबर न विसंबे 
तेथें घसळिता थेंब जो नसळे बो ॥ जन पडलेसं धंदा गोरसा 
गोडी नेणती अंध वो ॥। ५ ॥ काया हे. नगरो गाळणी 
गोरसु । पुकारो नवहोी दारवंटे सांडुनो बो । दशब्रेदारो पातलो 
कसी विनटली गोविदी बरी ॥ दंभ विकरा झःला अधम धस 
लोपला बो । अवघी काया झांकुळली बापरखुसादेविवरा 
वबिठ्ठलों बो ॥ ६॥ 


विरहिणीचे अभंग २१ 


७२ आपुलेंनि रंगे येत होती ये साजणी । तंब एके वनवासी 
आलिगिलें गे माये । १ ॥ बोले ना बोलों देईना । तेथें पाहणेंचि 
अवघे पारुषलें गे माये ॥ २॥ आपुले केलें कांहों न चले बो आतां। 
बापरखुमादेविवरा विठ्ठलां देखतां1॥ ३॥ 


७३ जळधराच्या धारी सियुजळ जयापरी । पुरोनियां उरे 
महोबरी रे गोवळा ॥ तें जें शोकलें काई आणावया गेले । तसी 
नवल तुझी कुसरी रे गोंवळा ॥ १॥ चाळा लावनी गोवितोसो 
दाऊनियां लपसी ॥ लपोनी केउता जासो तसो माव न करी 
आम्हांसी रे गोवळा ॥२॥ वाय काय वोखट चांग विचारूनि वाजे । 
तयांवीण कवण ठावो असे ॥। तो आपुलिया चाडा कोडीवरी येर- 
झारा । सेखीं गगनीं सामावला दिसे रे गोंवळा ॥ ३ ॥। आकादा 
तेंचि अवकाश तुजमाजीं । हें विश्‍व को त विश्वो अससी ॥ बाप- 
रखमादांववरा विठ्ठला न बोले । तुझें वम बोलतां निकरा झणों 
जासी रे गोवळा ॥४॥ 


विरहिणोचे अभंग. 


७४ तुजबीण येकली रे कृष्णा न गमे रातो । तंब तुवां नवल 
केलें वेण्‌ घेउनी हातीं ॥ १ ॥ आलिये तेचि सोय तुझी वोळखिलो 
गती ॥ १॥ नवल हें वालभरे कसें जोडलें जिवा । दुसरें दुरी ठेले 
प्रीति केला रिघावा ॥ ६रु० ॥ पारु रे पारु रे कान्हा झणें करिसो 
अव्हेरु । तं तंव हूदयींचा होसी चतन्य चोर । बापरखुमादेविवरा 
विठो करी कां अंगिकार ॥२॥ 


७५ मज तुरंबा कां बो जिये तिये । जेणें वेधें हरि सोयरा 
होये । मज लावा कां बो चंदन ऐसिये परीचे। जे लाविलियाची 
अनादि पुसोनी जाये वो ॥ १॥ मज कराकां वो मार्ये कांहीं एक । 
जेणें करणें ठाके अशेख । सरा कां बो मज आड्नी मजपाहोंद्या । 
आपुलें मुख गे मार्य ॥२॥ मज इंगारा कां बो तयां जोगो । पुढती 
अंग न समाय अंगीं ॥ या मना पासोनी पढिये तो गोंबळु । तोचि 


२२ श्री ज्ञानदव गाथा 


५.९...” ६./”--€* “/7२.€४..”/४../५/"६-/ ५ ४ “ल ्शि"्€ ट्ट “१ :टीष्शाग्< ऱ 2 ९८ ८१% 7१ “५. 7६२. 


तो जिव्हारी भोगीन गे मार्ये ॥ ३ ॥ देह पालटा बो तयासाठी । 
वरच या देईन अवघी सष्टी । बापरखुसांदेविवरा विठ्ठल संयोगी । 
तोचि तो त्यागून भोगी गे माय ॥ ४ ॥ 


७६ कृष्णे वेधिली विरहिणी बोले । चंद्रमा करितो उबारा गे 
माय । न लवा चंदन आंगीं न घाला विजणवारा । हरिविणें दान्य 
दोजारु गे माय ॥ १ ॥ माझे जिवींचे तुम्ही कां बो नणां । माझा 
बळिया' तो पंढरिराणा वो माय ॥२॥ नंदनंदन घडी घडो आणा । 
तयावीण न वाचती प्राणा वो माय ॥ बापरखमादविवरु विठठल 
गोविदु । अमतपान गे माथ ॥३॥ 


७७ घनु वाज घणघुणा । वारा वाजे रुणझणा । भवतारकु हा 
कान्हा । वेगीं भटावा कां ॥ १ ॥ चांदवो चांदणे । चापेवो चंदन । 
दंवकोनंदनु । बोण नावड वो ॥ २॥ चंदनाची चोळी । माझें सव 
अंग पोळो । कान्हो दनमाळो । वेगी भटवा कां ॥ ३॥ सुमनाची 
सेज । सितळ वो निको । बोले आगिसारिखी । वेगीं विझवा कां 
॥४॥ तुम्ही गातसां सुस्वरें । एंकोनी द्या उत्तरें । कोकिळें वजविं । 
तुम्हीं बाईयांनो ॥५॥ दर्पणी पाहतां । ख्प न दिसे आपुलें । बाप- 
रखुमादविवरें विठुलें मज एसें केलें ॥। ६॥ 

७८ पांचा दामांचा धोंगडा नेसेन । उरलो मोट ते मी जेवोन 
गे बाईये ॥ १॥ कामारी कामारी कामारी होऊन । या गोपाळाचें 
घर रिघन ग बाईये ॥ २॥ त्याचा उंबरा उसित्ता करीन । वरी 
येरझार मी सारीन ग बाईय ॥।३॥ निवत्ति ज्ञानदेवा पुसतील वमं 
त्यासी कामोन पुरेन गे बाईये ॥४॥ 

७९ सांवळें परब्रह्म आवडं या जिवा । मनें मन राणिवा 
घर केलें ॥ १॥ काय करूं सये सांवळें गोंबित । आपेआप लपत 
मन तेथें ॥२॥ बापरखमादविवर सांवळी प्रतीमा । मनें मनीं क्षमा 
एक झालें ॥३॥ 


८० सांबळिये बुंथी सांबळिया रूपं । सांवळिया स्वरूप वेधि- 
येलें ॥१॥ काय करू गे माये सांवळे न सोडी । इंद्रिया इंद्रिय 


>“ 01 


विरहिणोचे अभंग २३ 


“९.७९ »€*% ५९५ 1 2 2 ळल. हई “ .“*-- “ह < र शा" “४ “१ -ा*-श* “*-”0%--१-”%-.-2*..<*-.-- 


जोडो एकतत्त्वे ॥२॥ कसें याचें तेज सांवळें अरुवार । कृष्णी 
कृष्ण नौर सतेजपणें ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे निवत्तोचे खणे । 
सांवबळेंची होणें यांसी ध्यातां ४ ॥ 


८१ निरंजन वना गेलिये साजणी । तेथें निगुंणे माझ्या मनी 
वेधियेले ॥। १॥ सुखाची अति प्रीति जहाली गे मह्या । श्रीगुरु 
निवृत्ति मनी जाहलें गे माय ॥२॥ बापरखमादेविवर विठल सहज 
सांबला । निगुण दाविला विसुरा गे मार्ये। ३॥ 


८२ मन मरडतो घातलें मनातें । थोर मारु तेथें होत असे 
॥१॥ पुरे पुरे बो आतां जिणे तें केउते । येणें वो पंढरिनाथे वेधि- 
यले ॥ २॥ नचले नचले कांहो करणें कामान । याचें पहाणेंचो 
विदान कामानिया ॥ ३॥ बापरखुमादेबिवरा विठुलासी भेटी । 
संसारासी तुटी जालो गे मार्ये॥ ४ ॥ 


८३ निळियेच्या निशो विरहिणी पित्ली । शेजबाजे केशी आरळ 
झेज ॥ १॥ कृष्णसंगें वालो विव्हळ झाली निळी । चंदन अंगीं पोळी 
विरहज्वरें ॥२॥ ज्ञानदव प्रम निळारूप रूपसें सोहळा । कृष्णवेधें 
वेधली बाळा भलो वसे ॥३॥ 


८४ निळिये निकरे कामधेत्‌ मोहरे । निळपणें सरे निळे नभों 
॥ १॥ घमत घुमत निळमाजीं मातु । निळेपणीं दतु क्षेंम कृष्णीं 
॥२॥ निळिये सागरों निळे निळेपणें संदरी । रातलोसे हरि विर- 
हिणी ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव सांगे निळियेचे बागे । निळासंगं बोळले गे 
निळोमार्जोी ॥४॥ 


८५ येणेरूपें पाहावास' तरि असुमाय होती । भाझ्या मना 
नाकळसी सांवळ्या ॥ १॥ सगुणपणाची तुझी पडिलिसे मिठी । केली 
जीवासाठी सांवळा । वेधला जिऊ माझा सिकबाल काई । सगुण 
ठाईं बेधिबेलें ॥ २॥ ये अंगणी अवचिता देखिला बोलता । कोण 
ऐसा निरुता न कळे गे माय । सगुण म्हणोनी धल गेले पालवीं । 
तंब नवलपणाची ठेवी प्रगट केली ॥३॥ आंतु बाहेरी कांहीं नकळे 


* “४. ४-ट. ४-0 ४८0 ध्या टा -“. 


२डं श्री ज्ञानदेव गाथा 


वो मज । आपआपणिया चोज वाटोनी ठेले । बापरखुमादविवरें 
माझें मोपण चोरुनी नले । आपण एंसें केलें बाहुंयावो ॥४॥ 


८६ जोवाचिपा जोवा प्रेमभावाचिया भावा । तुज वांचनी 
केदडवा अन नावडे ॥१॥ जीवें अनतरलिये अझती कां नये । वेगीं 
आणावा तो सये प्राग माझा ॥ २ ॥ सोभाग्यसंदरु लावण्यसागरु । 
बापरखमादेविवर श्रीबिठ्ठल्‌ ॥३॥ 


८७ भी माझें म्हणतां ठकचि ठलिये । आपुले जाति कूळ विस- 
रुनो गेलिये ॥ १ ॥ गणाचा दुकाळ पडिला दंशीं । निर्गणासी 
केसी रातलिये ॥ २ ॥ बापरखमादंविवर विठठल सथं । सेजारासी 
नये काय करू ॥३॥ 


८८ पेंढारा दाऊनियां थोकसी । देखिले पण केवीं जाये अंग 
लपविसी । तरी वेधा काय करिसो । मा ञाहाणपग तुझें नव्हे रे 
गोंवळा ॥१॥ आम्हों येकवीध जोवं तुंबा केलें आधातुरें । वर्षावो 
वोतरलिया दोल्हासु जाय । तसी न होत प्रेमळ उखरे गोंबळा 
॥ २ ॥ देठीं गुफलिया फुले डाळलिया आहाच तंव कांहीं न दिसे 
रे। परी घाण इंद्रियांच्या अंगसुखा समथ कोण असे रे गोंवळा 
॥३॥ या बोला मानवोनी बापरखुमादविवरें विठ्ठले दिधले आप- 
आपणियातें । तेपासुनी तें लपणेंची पारुषलें उभा पंढरिये येणें वेष 
रे गोवळा ॥४॥ 


८९ अवचिता परिमळ झळकला अळुमाळ । मो म्हणें गोपाळ 
आल! गे माये । चांचरती चांचरतो बाहेरी निघालें। ठकचि मो 
ठेले काय करू ॥ १ ॥॥ मज करा कां उपचारु अधिक ताप भारु । 
सखिये सारंगधरु भेटवा कां ॥६९०॥ तो सांवळा संदरु कासे पातां- 
बरु । लावण्य मनोहरु दखियेला॥ भरलिया दष्टी जंव डोळां 
न्याहाळो । तंव कोठे वनमाळी गेला ग माये ॥२॥ बोधनो ठेले मन 
तंव जालें आन । सोकोनी घतले प्राण माझ ग माये । बापरखमा- 
देविवरु बरिठुल सुखाचा । तेणें कायामनेंवाचा, वेधियेले ॥।३॥ 


विरहिणीचे अभग २५ 


आ य य क र >“ “ह. >८% ५.० % ./»€€ “१ > "४ »“7. “७२५ *ए. -“€४ -0* “८ _0 _ ४ 0१ “79 »“€-.५/ “९४ ,///१ ४८%...” 022” 


९० पैल तो गे काऊ कोकताहे । शकुन गे माये सांगताहे ।॥। १॥ 
उड रे उड रे काऊ तुझे सोन्याने मढोन पाऊ । पाहुणे पंढरोरावो 
घरा क॑ येती ॥२॥ दहिभाताची उंडो लावीन तुझ्या तोंडीं । जीवा 
पढिये त्याची गोडी सांग वेगीं ॥ ३ ॥ दुधे भरुनी वाटो लावीन 
तुझे बोंठी । सत्य सांगे गोठो विठो येईल कायी ॥ ४ ॥। आंबया 
डाहाळीं फळें चुंबी रसाळों । आजिचे रे काळों शकून सांगे ॥ ५॥ 
ज्ञानदेव म्हणे जाणिजे ये खुणें । भेटतो पंढरीराणे शकुन सांगे ॥६॥ 


९१ आजि शुभ लवे लोचन हरिखं सांगताहे शकुन स्वप्न देखिले 
संदरी । अलंकार लेववा चंदन चर्चावा जाति जती पार्यातिके 
दोंबती करा आईइती सेजारीं । होला काढा मेचचा हा दिन दवाचा। 
सोहळा तो आमचा मंदिरी गे मार्ये॥ १ ॥ गढिया उभवा मखरे 
शंंगारा भेटो होईल आळंगी । स्फुरण आलें बाहो क्षेमालागो पाहों 
काचोळी न समा अंगीं ग साय ॥२॥ जिवीं जोव सुंदर त्याचेनी 
साचार तो मज भटवा सुखाचा विसावा । सुमने उकललो नित्य 
दे माळो उचित करी तया भावा । आजी वेळु कां वो लाविला 
नेणों पंथो सोणला बुझाऊं जाऊं त्याच्या गांवा ग माय ॥३॥ हृदयीं 
निभर प्रम वोरबार माझ चित्तीं राहो एक्य मज । दुजिये वस्तुलागीं 
रूत जाय माधवी मन्मथ करिता हे बोज । एंसी तेथवरी जाईन 
सुखाची होईन ताचेन आनंदाचे भोजं ग माय ॥३ड। ऐसा विपरोत 
लाघवी लपे सवेंची दावी वासिपे चोके । अभ्यासें अंतर पडलें यणें 
तरो मी त्यजीन जिणें म्हणोनी विनवितसे चतुर सुरेख । रात्रीचे 
ठापीं देख मेघःश्याम बोलला अंबरां गे माये ॥ ५॥ ऐसिये निवांत 
मर्ति ऐकोनी ठेली श्रती । आकर्षीनी चित्त चेतन्य भरोनी ठेले 
लोचन । ध्यानीं विसजिलें मन परमात्मया रामा तं एक लाघवी 
सावेव पावलें ज्ञान । बापरखुमादेविवरा विठ्ठला सुमन संयोगों आजी 
सत्य झालें माझं स्वप्न ग माय ॥ ६ ॥ 


९२ गुणाचेनी आटोपे आकारले ब्रह्म) भक्‍्तभाग्य सम आले 
सात ॥ १॥ चेतन्य परिपाठी ठसा घडलासे साकार । कृष्णची 
आकार गोकुळों रया ॥ २ ॥ त्या रूपं वेधिले काय करू ग माये । 


२६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


*५॥%..०५ ४%..””0,.””/ ४.””0 १-९ २-८” *. / ४9 ८ 0७४७८.” नही क्ल ना. -। _.-“  .>“* “4१-20 0 ७००१० "७. “ त्य 


नाम रूप सोप नाहों आम्हां ॥३॥ सबाह्य सभोंवतें चतुभुज सांवळें। 
सवंभतीं विवळे कृष्णरूपं ॥ ४ ॥ हरपले आक्रार कृष्णची क्षरला 
वेदांसी अबोला श्वंतीसहित ॥५॥ एंसें परब्नह्म सांवळे दतव आमचें । 
आतां आम्हां कचे किया कम ॥ ६ ॥ बापरखमादेविवरु विठ्ठल 
दवत । मनें घर तेथें चरणीं केलें ॥७॥ 


९३ सांवळी प्रतिमा धेउनी सकुमार । खळत संदर गोकुळीं रया 
॥ १॥ त्या रूपं वेधिलें काय करू माय । अवघं निगण होय पाचा- 
रीतां ॥२॥ मोपणा ठाव नरेची पं सवंथा । प्रपंचाची कथा व्रद्या 
जाली ॥ ३॥ बाप निवत्तिराज दाविताती खुणा । नाम नारायणा 
पाठ कोजे ॥४॥ 


९४ त्रिभवनोंचें सुख पहावया न्यनीं । दिनरात्री धणी न 
पुरे माझी ॥१॥ विटंवरी सांबळा पहातां ५ डोळां । मन वेळोवेळां 
आठवितु ॥ २॥ सागरी भरीतें दाट तसें मन उल्हाट । वाट पाहों 
कोठं तुझी रया ॥३॥ बापरखुमादेवितर पुर्ण प्रकाडला । कुमदिनीं 
विकासला तसें जालें ॥४॥ 


९५ मायबापें आमुची विठोबा रखुमाई निजाची । त्याचोये 
गांबींची कोण्ही येतु न्यावया ॥१॥ माझा विसावा माहेर बो पंढर- 
पूर ॥ ध्रु ॥ ऐंशी वाट पहातसे जरु। ये सासुरा आमुची बहु 
वाहरु । काम क्रोध मद मत्सरू । मज आटिती दीरु ॥ २॥ अहंकार 
खेदिताहे भावा । दंभ प्रपंच या जावा । येरु न येरा घालितो हेवा । 
आपुल्या सवा ओढितसे ॥ ३ ॥ आवो चितेबोहो निके वो ढाळे । 
तुज मज ठायींचें वेगळें । वोढुनी नंसी आपुल्या बळें । तुझ्या सळं 
नादतसे ॥ ४॥ आज्या लागलोसे सपिणी । ग्रासं पाहातस पापिणी । 
रामनामाचोया ध्वनी । आइकों नेदी श्रवणीं ॥ ५ ॥ माझं सत्त्व- 
बळारथी । धोरु धम हा सांगाती । संतीं सांगितलें निवत्ति । तरी 
मी*जीवें वांचलिये ॥ ६ ॥ एंसी दगदगल्यें सासुरवासा । विठो 
रखमाई माझा कुवासा । विवृत्ति दासु तयाचा । जन्मोजन्मो वोळ- 
गणा ॥ ७॥ 


विरहिणीचे अभंग २७ 
९६ पैल विळाचिये वेळों । आंगणो उभी ठेलिये । येतिया 
जातिया पुसे । विठ्ठुल केउता गे माये ॥ १॥ पायरऊ जाला संचार 
नवल । वेदें विदान लाविलें म्हण विठ्ठल विठ्ठल ॥२॥ नेणें तहान 
भूक । नाहो लाज अभिमान । वेधिलें जनादनीं । देवकोनंदन गे 
मार्य ॥३॥ बापरखमादविवरु जिबींचा जोवन । माझे मनीचे मनो 
रथ पुरवों कमळनयत गं माय ॥४॥ 


९७ यातिकुळ माझें गेलें हारपोनी । श्रौरंगाबांचनी आन नेणें 
॥१॥ किती बो शिकवाल मज वेळोवेळां । मी तंब गोवळा रात- 
लिये ॥ २॥ अष्टभोग भोगितां मातें नाहो चाड । भक्‍तिप्रेम गोड 
लेईलें गे माये ॥३॥ बापरखमा!दविवरु जीवींचा जिव्हाळा । कांहों 
केलिया वेगळा नव्हे गे मार्ये ॥४॥। 


९८ ज्याचिये आवडी संसार त्यजिला । तेणें कां अबोला धरिला 
गे मार्ये । पायां दिधलो मिठो घातलो जोवें गांठी । साऊमा नये 
जगजेठी उभा ठेला गे माये ॥१॥ भेटवा बो त्यासो चरण झाडोन 
केशी । सगुणरूपासी मी वो भाळलिय ॥ २॥ क्षेमालागीं जीउ 
उतावेळ माझा । उचलोनी चारी भजा देईन क्षेम ॥ कोण्या गणें 
कावो रुसला गोवळु । सुखाचा चावळू मजसी न करी ग साय ॥३॥ 
एंसें अवस्थचें पिसे लाविलेसे कसं । चित्त नेलें आपणिया सरिसें गं 
माये ॥ बापरखुमादविवरें लावियेलें पिसे । करुनी ठेविले आपणिया 
ऐसं गे मार्ये॥ ४ ॥ 

९९ देऊनियां भेटो मजसी न करी गोठी । लांचावला जीउ 
पाठी न राहे बो ॥ निष्ठुर म्हणो तरी अपंगीती मातें । व्यापुनी 
जीवातें उरी उरवितो ॥१॥ तो दाखवावो समाये धरोन त्याचे पार्य । 
तयालागीं जीऊ आहे उतावेळु ॥ २ ॥ भेटोचेनी सुखं मनची होय 
मर्के । तें रूप देख परो बोलवेना ।॥ सगण गणाचा म्हणोनी घातली 
मिठी । तंव तो आपणिया समसाठां करुनी ठलें ॥३॥ काय नेणों 
कामाण कंसें,बो जालें । चित्त चोरुनी नेलें गोवळेनें। बापरखुसा- 
देविवर विठुलें अंग लपवनी । चेतन्य चोरुनी नले गे माये ॥४॥ 


२८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


“४५८//४/€४- ४-/५४./५./"५-४४ ५.४१.” ४५.४४. ५.५ "५ ४९६ /४)//५. ४.४ १ ४ शा २ ४१.१५... ५0४१...” 





१०० सुख ज्ञजारीं असतां कळी जाली वो पहातां । देठ फेडनी 
सेवतां अरळ केलें ॥ १ ॥ अंगणीं कमळणी जळधरू बोले वरी 
बाफा सिपल्यावरी वाळून जाये ॥२॥ मोतियाचे पाणी वाहे निळिये 
सारणी । सगुणाची लावणी लाउनी गेला ॥३॥ अंगणी वोळला 
मोत्ये वरुषला । धन्य दिवसु जाला सोनियाचा ॥ ४ ॥ चोरट्या 
मधकरा कमळीं धेतलासे थारा । मोतियांचा चारा राजहंसा ॥५॥ 
अंगणीं बापया तं परस रं चांपया । असुवीं माचया भोनलया ॥ ६॥ 
वाट पाहे मी येकलो मज मदन जाकळी । अवस्था धाकुली म्हणो 
नये ॥ ७ ॥ आतां येईल म्हुण गला वेळु कां लाविला । सेला जो 
भिनला मुक्‍ताफळीं ॥॥८॥॥ बावन चंदन मदिला अंगों वो र्चाचिला। 
कोणें सदरवे वरपडा जाला वो माये ॥९॥ बापरखुमादेविवरु नभाझ 
मानसोंचा होये । तयालागी सये मो जागी सुती ॥१०॥ 


१०१ प्रभा कळिकादोप शान्याकार हें स्वरूय। मतनिजनमातसोचें 
सुख येकलेपणे ॥ बिब अर्धेबिब अधंमातका तुर्या नातळे ज्यासो 
भान॒ तो दिठी केवों धरावा । गुणातोत निगणों जे सहजों सहजची 
सगुणीं विखुरे रया ।॥ १ ॥ आपआपणिया पडं माय विसरु। मज 
आवडे तो नंदाचा कुमरु गे मार्य ॥२॥ म्हणोनी डोळियाचें अंजन 
आणि मेघ:शाम बंथोचें ध्यान । निडारलें वत्ति लयन पाहों जावो ।॥। 
तेथें तें अतमतें नलग मतांतरे भावें देखणा होय देवो रया ॥३॥ 
डोळ्याचा डोळसु विचरे हा परेश तोचि परमात्मा सर्वी असे ॥ 
बापरखुमादविवरु विठठल उघडा पुरबिला सोरसु गे माय ॥ आम्हां 
जितांचि मरणे कों मेलिया कल्पकोटो जिणें । निवत्तीनें दाविले 
परेश रया ॥४॥ 


१०२ पंढरपुरीचा निळा लावण्याचा पुतळा । दिठा देखियेला 
डोळां बाईये वो ॥१॥ वेधले बो सन तयाचिया गणी । क्षणभर न 
बिसंबे विठुलरुक्मिणी॥२॥ पोणिमेचें चांदिणें क्षणक्षणां होय उणें । 
तसें माझे जिणे एका विठुलेंबोण ॥३॥ बापरखुमादविवरु विठुलचि 
पुरें । चित्त चतन्य मरे बाइंये बो ॥४॥ 


विरहिणीचे अभंग २९ 


>“*% »€/* /”* “५ ८हो “टी “$$ ८ र* २7" (१-४ ८५ टा टण “धट १-शा* “ह “४-४.” ४६.०” ९, 


१०३ सुषाचिवे गोठो सुख आलें भेटो । तया लाभासाठी जीव 
वेचिलाग माय ॥ तंव अवचितें सगुणरू्प भरलेसें नयनों । बोलतां 
अंगणी म्यां बो देखियेलें । १ ॥ जिवाचा जीऊ माझा भेटवा 
यादवराजा । उचलल्या चारी भजा देईल क्षेम ॥ २॥ न करा 
उपच!र न रंगे हें मन । दृष्टिपुढें ध्यान ठसावलें ॥ आवडी गिळूनि 
येणें सुख बिह्रोनि ठेले । चित माझें गोविलें गोवळंनीं ॥ ३ ॥ 
आतां भरोबरी उरवितां नुरे उरो । आमंदें अंतरी कान्हो संच- 
रळ! ॥ बपरवुमादेविवर विठल निपुण । तो सु्याचो सांठवण 
गिळूनि ठेला ॥ ४ ॥ 


१०४ भेटिसो गेलिये तंव तेचि जालिये । भुललि ठलिये मज 
न कळे कांहों ॥ परतलिये दृष्टी जेंब मागुता न्याहाळी । तंव काळी 
ना सांवळी मात चोजवेना ॥१॥ काय सांगो माय न कळे तयाची 
सोये । येणें मनाचे मोड्नि पाये वेधियेलें ॥२॥ आंतु बाहेरी कसी 
भरलेनि रंगे । क्षेम देऊ गेले अंगे तंब तो जडनि ठला ॥ वारितां 
नावरे काय सांगो माय गोठो । करूनि ठेला साठीं जीवित्वेंसी 
॥३॥ आडेचिये हावे तंव तो परताची धांवे । निराशसी पावे वेळु 
न लागतां । बापरख्‌मादेविवरु विठ्ठलो उपावो । ज्ञानदेवा भावो 
निवत्तिपायी ॥४॥ 


१०५ जागती पुसे साजणी । कवण बोलिले अंगणों । निर- 
खितां वो नयनों । वंदःबनो देखियला ॥१॥ र्मान वेधु वो तयाचा । 
पंढरोरायाचा ॥२॥ स्वप्न सांगे सुषुप्ती । असे ममता हे चित्ती ॥ 
बिठठुल होईल प्रतीती । मग गर्जती तुर्ये ॥३॥॥ मज बोलों नय एंसं 
केले । मन उन्मनीं बोधले । बापरखमादेविवरु विठ्ठले । थितें नले 
मीं माझे ॥ ४ ॥ 


१०६ मनें करुनि कुटिल उकलुनि इांगारे। ते लावण्याच्या 
अयारें पडिलें नो मार्ये ॥ १ ॥ माझं क॒टिळपण गेलें कुटिळपण 
गेलें । गोविदें बोजाविलें निजरूप बो माये ॥२॥ बापरखुमादेविवरु 
माझे कुटिळ फेडू आला । विटेवरो मालाथिला निजखूपें बो 
मार्ये ॥ ३ ॥ 


२० श्री ज्ञानदेव गाथा 


"--<"*.€ 





२९१६-८२. .»“€% “१ 





“४-0 “7४-५१.” ९-६ -“". 





१.०५ १-०€१४.--/ ७००८ 


१०७ माझी शांका फिटले । लाजा सांडिले । अवघे घातलें । 
मज निरसुनियां ॥१॥ अठरा भार वनस्पती । सुरवर बोळंगती ॥ 
देवोदेवि आदिपती । कृष्ण काळा गे माये ॥ २ ॥ एऐंसा कृपातनिधि 
सांवळा । कों बापरखमादेविवरु गोंवळा ॥ त्याचा मज चाळा । 
बहु काळगे मार्ये ॥ ३ ॥ 


१०८ शामाचिया घरा वासना प नंतो । मने मन गंती तय 
रूपों ॥ १ ॥ बिबाचें स्वरूप छाया प घनदाट । दिननिज्लीं अविट 
शामतेज ॥ २॥ तें रूप देखिलें कोण्या भाग्यप्रोगे । निवत्तिप्रसंगे 
आम्हां घरों ॥ ३ ॥ दिठिवेचेनि बोषं सानुलें स्वरूप । मराली 
वालिप कल्पनेची ॥ ४ ॥ सांठवले आकार इंद्रियांच्या वत्ती । 
झ्यामतेजें दोप्तों धवळलें ॥५॥ निराद्या संचली आक्या पे हे सार । 
अमारीं अमर तनु जाली ॥६॥ बापरखमादेविवर विठ्ठलों गळालें । 
म्रह्मसुख सोहळे आम्हां घरीं ॥७॥ 


१०९ कासयाची चाड मज नाहों बो साजणी । एकल्या निर्गणीं 
वेधियेलें बो माय ॥ १ ॥ पवन वेगाचेनि अंतरले तुम्हासी । आतां 
मागती बो कसो परतेन बो माय ॥ २ ॥ ध्यान धारणा तन मन 
करणें । ठंवियेलें ठवणें गोपाळचरणीं बो माये ॥३॥ एंसे भलवणीं 
भलविलें नयनीं । रखमादेविवर चितनीं बो मार्य ॥ ४ ॥ 


११० आजिबरी होतें मो मोकाट । तंव डोळे फकट मोडा 
तुह्मों ॥ १ ॥ समर्थाचे अंगीं पडले अवचितो । तुम्हां एसी किती 
चाळविली ॥ २ ॥ बापरखमादेविवरु ब्रिठठलाची घरवात जालें । 
जन्समवरी एकांत करूनी ठेले ॥ ३ ॥ 


१११ मीपण माझें हरपले । होखीं ठकचि विशखीं पडिले 
बाईये ॥ १ ॥ काय सांगो तुम्हां कचा हा गोवळूं ॥ न म्हणे दिन 
वेळ आम्हां घरो ॥ २ ॥ नवल प केलें बुडविलें सगुण ॥ आपणचि 
निर्गण होऊनी ठेला ॥ ३ ॥ बापरखमादेविवर जीवन आमचें ॥ 
नाहों पे साचे कूळकम ॥३४॥ 


विरहिणीचे अभंग ३१ 


-*"..“*€ “ रड क क" क कर” “नी तक “> शा “०१-२>८"*.»०€0--१ -८” >/* १-१ "र *% >. जह क “ >>. ./”१६.//४४० ५-०” 


११२ संसार वो ग्रामो गला सांडनी ॥ माझे अंतःकरणी 
माहियेर ॥ १ ॥ सासुरवासिनी मी बो परदेशिनी ॥ कां नये 
अझनी मूळ मज ॥ २ ॥ आणिक एक अवधारा । मज दिधलं 
हीन वरा ॥ माझें काहो सर्वश्‍वरा । न विचारिश्ी ॥ ३ ॥ व्याली 
वेदना जाणे वांझ कांहों णे । बालक काय जाणे तहान भक ॥४॥ 
तेसी ते नव्हे लेक्राची माये । कृष्ण माझी धाये मोकलिते ॥ ५ ॥ 
आज्या सनश्या तष्णा कल्पना चौघी नणंदा । पापीण रे चिता सासु 
माझी ॥ ६॥ सासुरा हा स्वार्थ कांहों न बिचारी परमाथ । आतां 
करीन घात तयावरी ॥ ७ ॥ दुरळ हा प्रपंच दुष्ट भावे दोर । 
इहों मज थोर कष्टविलं ॥॥८॥ काम क्रोध थोर बोलती बडोवार । 
मज म्हणती पोर निदेवाचें ॥ ९ ॥ नेइ्वर गहिवरु दाटतसे 
गळा । आसुवें ढळडळां गळताती ॥ १० ॥ सासुरयाचे घरीं करीत 
होतें काम । अवचित विदान मांडियेले ॥ ११ ॥ घरा सोळा सांधो 
बहात्तर कोठे नवही दारवटे झाडीत होते ॥ १२ ॥ चोळी साउलं 
हिरोनी घेतलं । उघडे पाठविले माहेराशी ॥ १३ ॥ समर्थाची 
लकी परी मो संतांची पोसणी । विमानो बेसोनि जाते देखा 
॥ १४ ॥ बाप चक्रधरा रुखुमादेविवरा । उबगला संसारा येऊ 
नेदी ॥ १५ ॥ 


११३ पडले दूरदेशो मज आठवे मानसीं । नको नको हा 
वियोग कष्ट होताति जीवासी ॥ १ ॥ दिन तेसी रजनीं जालीये 
ग॑ माय ॥ अवस्था लावूनि गेला अझनि कां नये ॥२॥ गरुडवाहना 
गंभोरा येई गा दातारा ' बापरखुमादेडीवरा श्रीविठुला ॥ ३ ॥ 


११४ चेतन्य चोरुनि नेल चित्त माझे सब गल ॥ पाहे तंब 
तन्मय जाले गे माय ॥ १ ॥ देवें नवल केल मन माझें मोहिले ॥ 
बिसरू तो आठव जाला गे माये ॥ २ ॥ यासि जाणावयालागी 
अनुउते पाहे ॥ तंब त्रिभवन तन्मय जालें गे माये ॥ ३ ॥ बाप- 
रखुमादेवीवरें विठ्ठलराये ॥ माझें सबाह्य अभ्यंतर व्यापिले गे 
मार्ये॥ ४ ॥ 


३२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


“7 >“€”*२-”/ ४-” ९ ४-० ४-८ ४-0 ०0%” ४-” ९७ २ “0 द ची *र्‍टा ९ बा न्ला १-५ ४-- 


११५ सुखादि सुख तें जाल अनिमिष ॥ पाहाणे तेंचि पारुष्लं 
॥१॥ काय सांगू मातु वेगळीच धातु ॥ जीव हा जीवांतु व्यापुनि 
ठेला ॥-२॥न चले न चले कांहीं कोटाळ कामा न ॥ देहोंच 
विदान रचले गे माये ॥ ३ ॥ बापरखुमादेवोवरे विठुल निटें ॥ 
वबायांबिण बीटं मिस केले ॥ ४ ॥ 


११६ निळिये मंडळो नोळवणं सांवळी । तेथे वेधलिसे बाळो 
ध्यानरूपा ॥ १ ॥ वेध वेधला निळा पाहे घननोळा । विरहणी 
केवळा रंग रसनें ॥ २ ॥। नोळवण अंभ नोळवणं स्वयंभ । वेधे 
वेध्‌ न लभ वकुंठोचा ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव निळी हूदयीं सांवळो । 
प्रमरसें कल्लोळीं बडी देत ॥ ४ ॥ 


११७ नोळवणं रज नोळवण बझ ॥ निळिमा सहजे आकारलो 
॥॥ १ ॥ नोळ प्रभा दिसे नोळपणें वसे । निळिया आकाश हारपलं 
॥ २ ॥ निळेपण ठेले निळिये गोविलं । निळेंएण सोविळें आम्हां 
जाले ॥ ३ ॥ ज्ञानदेवी निळा परक्रह्मीं गोंवला । कृष्णमति सांवळा 
हृदयीं वसे ॥ ४ ॥ 


११८ निळिये पेरणी निळियेपणीं खाणी । गणाचों लणीं कृष्ण- 
वणे ॥ १ ॥ नवलाव ग माय नवल चोज । निळीं निळिमा काज 
आकारले ॥ २ ॥ नोळवण तन नोळवणं गण । निळो निळिमा 
पण हूदयों नांद ॥ ३॥ ज्ञानदेवी लोला मन मनों निवाला । 
निळिये अवबलीला हरपला ॥ ४ ॥ 


११९ निळे हें व्योम निळे हें सप्रम । निळपणें सम आकारल 
॥ १ ॥ नीळवणं ब्रह्म नीळवण कम । नोळवण॑ आश्रम गरु देख 
॥ २ ॥ निळपणें वर्तो निळपणे खातो । निळेपण पहातो निळेपणं 
॥ ३ ॥ ज्ञानदेव आला नोळवबण झाळा । निळेपण गोंवळा 
रातलीये ॥ ४ ॥ 


१२० निळिये रजनी वाहे मोतिया सारणी । निळेपणं खाणी 
सांपडली ॥ १ ॥ आंगणीं चिंतामणी जळधरु सिपणी । अमत- 
साजणी जोबतकळा ॥ २॥ सुमनाचे शेजे विरहिणी विराज । 


वि रहिणोीचे अभंग ३३ 


शर, अक कल ल ल अ “7 “टा “र “५८१. >** “५.” 4 -4 --“ > 


शा. “७ > व ४" “१ “7 > 


इयनीं सुलजें आरळ सेज ॥ ३ ॥ माजयानें हटी मुखकमळ 
टेकी । तिळिपे अज नोझों फुष्गर्मात ॥ ४ ॥ कमळणी आमोद 
सुस्माद मकरंद । चंदनाची अभेद उटी अंगीं ॥ ५ ॥ कपर- 
परिमळठें दिञ्ज खाग्र 5 । ठंद्रनि सोज्बळें वाट पाहे ॥६॥ 
मन तो निळिये गोविराचिये सोसे । विरहिणी पाहे वाटनी 


एसें । ७ ॥ ज्ञानदेवी “तिठिये वाटती गोविदों । कृष्ण निळिये 
पदीं ठाव जाला ॥ ८ ।॥। 


१२१ निळिदे सारणी वाहे मोतियाचें पाणी । चिंतामणी भंगणीं 
पेरियेला । १ । कपा हा मांव करूं गोविला संसारु । कृष्णसंगें 
ध्रंधरु तरठों आम्ही ॥२॥। हिरियाची खाणी दिव्य तेज मणी । 
सांपडल अंगगीं संत्र मज ॥ ३ ॥ सुपेकर रदमो चंद्र अहमस्मी । 
प्रकट झाल्या रश्‍मी जथनियां ॥ ४ ॥ कल्पतरु चोख चिंतामणी 
वेथ्‌ । मनामाजीं हरिख्‌ देखियेला ॥५॥ ज्ञानदेवी वल्लो विद्यल्लता 
संलिलों । फळयपार्के दुल्ली दुभिनल्या ॥ ६ ॥ 


भारुडे 
आंधळा-पांगुळ 


१२२ अंध पश्‌ दढ जालों मायापडळ भाती ।) कर चरण 
विव्हळ गेले तंव » “ळे नित्रत्ति । ज्ञान मज उपदेशिले नेलें अज्ञान- 
क्षिती । वक्ष एक ते” होता त्या तळों बेसविलं रोती ॥ १ ॥ धस 
जागो निवत्तीचा ”'. नाम उत्सावो । कमं धम लोपले माझे माझा 
फिटला संदेहो । वन अथ काम पणे दान सान संमोहो । नंघं मो 
इंद्रियजत्ति रास 5'वामी टाहो ॥ २॥ कल्पना मावळलो कल्प- 
वुक्षाचे तळबटां . जता हे हरपलो माझी नित्य अम्‌ताची वाटी । 
समन हें निमग्न झाले नित्य बसे घेकुठों । तापत्रयें ताप गेले नाना 
दोषांचे थाटो ॥३॥ अनंत हे. मायासय लोपले जिवाचिया साठीं । 
हरपल्या योनीताळा वितांमगी कवटी । तिढद्धि बुद्धि समरसल्या 


जीवशिव एकदाटी । आत्माराम मन जाले एकतत्त्व दावटों ॥४॥ 


डड श्री ज्ञानदेव गाथा 


-< *.५--€%.”९€*.”ई ४” ५- “0२--“* .>€*- ”*--/*-> -<”*/६-/४६- १-८ "> “४४-४१ ४४-४४ :-“0.//१-/ ४.९१. १-८ **“ > *< ४.८ ६ 


आत्मारास निगेमलें वेदशास्त्रगह्याज्ञानें । बासनेचि मोहजाळो ते 
विराली नाना स्थानें । फुटले नाना घट तुटलों नाना बंधने । 
पुटल्या जीवग्रंथी एंसें केलें त्या दानें ॥ ५ ॥ मोक्ष हे ठले मागं 
पुक्तिमार्ग निमाला । वृत्ति हे बुडालो माझी निवृत्ति गळाळा 
गाजोला । सत्राबी बोळली बाळा आत्माराम दाता जाला ॥ ६ ॥ 
बुद्धि बोध संवगड साजीव करचरण । नयनों नयन जाले चक्षु मो 
समाधान । दिव्य देह अमत कळा दशदिश्या परिधान । सव हें ब्रह्मा 
माले फळद फळलें विज्ञान ॥ ७ ॥ निदत्ति गुरु माझा अंधपण 
फेडिलों । सवेत्र दृष्टि जाली एकतत्वीं राहिलों । निरसलो माया 
पोहो श्रीराम अंजन लेईलों । ज्ञानदेव ज्ञातगंग निडउत्तोनें 
बुडविलों ॥ ८ ॥ 


वासुदेव 


१२३ बाबा ममतानिशो अहंकार दाट । रासनाम वासुदेवो 
बाट । गुरुकृपं बोळलें बकुठ । तेणें वासुदेवो दिसे प्रगट गा ॥१॥ 
वासुदेवा हर्रि वासुदेवा । रामकृष्ण हरि वासुदेवा ॥ ध्रु० ॥। 
आला पुंडलिक भक्तराज । तेणें केशव वोळला सहज । दिधलें 
विठ्ठलमंत्र बीज । तेणें जालें सर्वे काज गा ॥ २ ॥ रामकृष्ण- 
वासुदेव वष्णव गाताती आघवें । दिडी टाळ प्रेमभावें । वासुदवीं 
मन सामावें गा ॥३॥ शांती क्षमा दया पुरों । वासुदेबो घरोघरीं । 
आनंदे वोसंडेल अंबरी । प्रेमे डले त्रिपुरारी गा ॥ ४ ॥ वासदेवो 
झेय ज्ञान । ध्यानी मनीं नारायण । वासुदेवो परिपुर्ण । कसें 
क्षरलेंसे चतन्य गा ॥ ५ ॥ वासुदंबीं बाहूनि टाळो । पातके गेलों 
अंतराळीं । वासुदेवबो बवनमाळो । कोतेन करूमहामेळोगा ॥ ६ ॥ 
ज्ञानदेवा वासुदेबी । प्रीति पान्हा उजळी दिवो । टाळ *चिपळो 
धरूनि जिवीं । ध्यान मुद्रा महादेवी गा ॥ ७ ॥ 


१२४ घुळघुळा बाजती टाळ । झणझणां नाद रसाळ । उदो 
जाली पाहालो वेळ । उठा वाचे बदा गोपाळ ॥। १ ॥ केसा वासु- 
देव बोलतो बोल । बाळापोटो माय रिघेल । मेले माणूस जीत 


भारुडे ३५ 


> *%२०८0१ "“ “7 “र -* ४ “र* “2-४ “४ ““४१..”” “१-५, 


-“* “7: “५६ हा 


उठवबील । वेळ काळांतें ग्रातील ॥ २ ॥ आतां एसेंचो अवघे जन । 
येतें जातें तयापासुन । जगीं जग झालं जनादन । उदो प्रगटले 
बिबल भान ॥ ३ ॥ टाळटाळों लोपला नाद । अंगोअंगी मराला 
छंद । भोग भोगितांचि आटला भोग । ज्ञान गिळनि गावा गोविद 
॥ ४ ॥ गांवा आंत बाहेरी हिडे आळी । देवो देविचो केलो 


चिपळी । चरण नसतां वाजे धुमाळी । ज्ञानदेवाची कांति 
सांवळो १ ५ ॥ 


बाळछंद 


१२५ प्रमडोहों मन । जाले मनाचें उन्मन । उपरती धरिले 
ध्यान । झाल ज्ञान परब्रह्मा । १ ॥ निमिषा निमिष छंद माझा । 
'ळछंदो हा तुझा । वेगीं येई गरुडध्वजा । पसरूनियां भजा देई 
क्षम ॥२॥ तुटली आशंची सांगडी । ध्यानें नेल पल तडी । सुटलो 
संसाराची बंडी । क्षण घडी रितो नाहों ॥ ३ ॥ नाठबे हेताची 
भावना अद्वतों न वसे ध्याना ! दिननिश्ींची रचना । काळगणना 
छंदे गिळी ॥ ४ ॥ जप तप वत्तिसहित । निवत्ति होईन निश्चित । 
समाधी बसेन एकतत्त्व । मखो मात नामाची ॥। ५ ॥ ज्ञानदंबीं 
छंद एंसा । बाळछंद झाला पिसा । दान मागतसे महेज्या । दिशदिश्ा 
न घालो मन ॥ ६ ॥ 


१२६ अलक्षलक्षीं मो लक्षो । तेथे दिसती दोही पक्षी । वेद शास्त्रा 
हेची साक्षी ॥ चंद्रसुर्यासहित ॥ मागेन स्वानुभव अंगुलें । पांचां 
तत्त्वांचे सानुल । व्यथे इंद्रिय भोगिल । नाहीं रंगल संतचरणां 
॥ १ ॥ बाळछंदो बाबा बाळछंदो । रामकृष्ण नित्य उदो । हृदय- 
कळिके भाव भेदो । वत्तिसहित शरीर निदो । नित्य उदो तुझाची 
॥ २॥ क्षीर्रासुही दुहिला । चतुदेशरत्नीं भरला । नेघे तेथोल 
साउला । मज अबोला प्रपंचेसो । दान दे गा उदारब्रेष्ठा । परब्रद्दा 
तं वकुठा । मक्ति मार्गाचा चोहटा । फुकटा नघं तया ॥ ३ ॥ 
पथ्बोतळ राज्यमद । मो नघं नणें हेंहो पद । रामकृष्ण वाचे गोविद । 
हाची छंद तुझ्या पंथे ॥। मंत्रतीथंयज्ञयाग । या न करी भागाभाग]। 


३६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


“९... ९०-/ --“ २४६ 2 ४-८ 5- -*£-ण “४-० -र*“*£--८४-८ ६-८ ६४४. *-९-८४*-€४--”%* “* “*« “* ८ - <- "1 : ९. २ २-६. ४०५.“ 


तंचि होऊनि सर्जाँग । सत्रे संग मज देई ॥ ४ ॥ वत्तिसहित मज 
लपवीं । माझे सत चरणीं ठंत्रीं । तिजत्ति पदोपदी गोवीं । तं 
गोसावी दोनोद्धरण ॥ सात पांच तीन मेळा । पा नेघे तत्वांचा 
सोहळा । रजतमाचा कटाळा। हृदयीं जिव्हाळा हरि वसो ॥।॥ ५ ।। 
'इवेत पीत नघ वस्त्र । ज्ञानविज्ञात नेघे ज्ञास्त्र । स्वगे मत्य पाताळ- 
पात्र । नित्य वक्‍्त्र हरि दंइ ॥। चंद्रस्‌थ महेंद्रपदं । ध्र्वादिकांचीं 
आनंदे । तें मो नेघे गरा आल्हादे । तुझ्य़ा बोड करीन घोष ॥ ६॥ 
करचरणेंसि इंद्रियवत्ति । तुझ्या ठायीं तंचि होती । मी माझी उरों 
नेदी कोरत । हें दान श्रीपती मज द्यावें ॥ ७ ॥ झ्यांती दया क्षमा 
क्द्धी । हेहि पाहातां मज उपाधी । तुझीचिया नामाची समाधी । 
कृपानिधी मज द्यावी ॥८॥ बापरखुमादविवरु तुष्टला । दान घं 
घे म्हणोनि बोळला । अजानवक्ष पाल्हाईला । मग बोलिला विठ्ठल 
हरि ॥ ९ ॥ पंडलिकें केलं रे कोडे । तें तुवां मागीतलरे निवाड । 
मी तुज हृदयीं सांपड । हें त्वा केले ज्ञातदेवा ॥ १० ॥ ज्ञानदेवे 
घेतलं दान । हृदवो धरुतियां ध्यान । समाधी बसला निर्वाण । 
कथा कोतेन करितु ॥ ११ ॥ बाळछंदो बावीस जन्मे । तोडिलो 
भवाब्धीचीो कम । चंद्राक तारांगणे । रःइ्मी दान घतला 
हरि ॥ १२ ॥ 


कापडी 


१२७ आम्ही कापडी रे आम्हों कापडी रे । पार्पे बारा वाटा 
पळती बापडी रे ॥१॥ पंढरपुरीचे आम्ही कापडी रे। उत्तरपंथीचे 
आम्ही कापडी रे ॥२॥ आजी पाहाल रे आजी पाहाले रे । संतसंगति 
सुख जालं रे ॥ ३ ॥ समता ६ (वडी रे समता कावडी रे । माजी 
नामांमत भरिलं आवडी रे ॥ ४॥ येगें तन घड रे जाणें त घडे 
रे । निजपुख कोंदले पाहतां चहूंकडे रे ॥ ५ ॥ नलगे दंडणें रे 
नलग संडणें रे । नास म्हणोनी कर्माकम खंडउगे रे॥ ६॥ 


दुःख फिटंलं रे दुःख फिटलें रे । बापरखुमादेविवर विठ्ठल 
रे॥७॥ 


भारुडे ३७ 


* शी... १ /€. ८". ५.४५. “€ -“”"->< :.“*.-*-**//7४* ४१-- -- ४.7" ४-४ “0१ “हा “7५. 





*“€*--४४०ट 


१२८ 3 नभो शित्रा आदि । कावडी घेतली खांदीं । 
मिळाली संतमांदी । त्याचे रज रेण बंदी रे ॥ ६९० ॥ शिव- 
नाम शोतळ सुर्खो । सेजीं पां कापडिया रे । दडदडदडदड 
दुड्बुड्बुडदूड । पळ सुटला कळिकाळा बापुडीया रे ॥ १ ॥। 
गुरुलिंग जंगम । त्यानें दाविला आगम । आधिव्याधि झालो 
सम । तेणें पावलो बिश्राम रे ॥ २ ॥। जवळी असतां जग- 
जीवन । कां धांडोळिसी वन । एकाग्र करीं मन । तेणें होईल 
समाधान रे ॥ ३ ॥ देहभाव जथे विरे। तें साधन दिधले पुरे । 
बापरखमादविवरे विठ्ठल रे विठठल रे विठठल रे ॥४॥ 


कूट 

१२९ वडाच्या पानीं एक उभविल देउळ आधों कळस मग 
पायाहो । देव पुनो ग्लो तंव देउळ उडाले पात नाहों तेथें 
वड॒ रे ॥१॥ चेत जाणा तुम्हों चेत जाणा । टिपरी बडाच्या 
साई हो ॥ २ ॥ पाषाणाचा दंबो पाषाणाचा भक्तु पोहती 
मगजळ डोहों हो । वाझेचा पुत्र एक पोहों लागला तो तारी 
देव भक्तां हो ॥३॥ भवाब्धितागर नतरवे ते पडिले रोहिणी 
डोहों हो । नसंपड आत्मा बडाले संदेहीं ते गुंतले मायाजळीं 
हो ॥४॥ वबिरुळा जाणें पोहते खुणे केला मार्येसी उपावो हो। 
बापरखमादेविवरु विठठल विसावा तेणें नेले पेलथडी बो ॥५॥ 


१३० चिचेच्या पानों एक शिवालय उभविल आधों कळस 
मंग पाया रे । देव पुजो गेलों तंव देउळ उडाल प्रसिद्ध सद- 
गरुराया रे ॥ १ ॥ संतजनां महंतजनां तेथील तें गज गोडरे । 
अत॒भव अनभवितां कदाचित सरे पुरेलमतोंचे कोड रे ॥ २ ॥ 
उवजत नोवरी केळवली केळवला नोवरा नोवरी । पितया कंकण 
करो माता संदरी विपरोत ग भाय कोडियाची परी ॥३ ॥ 
विपरीत कोडें गरुगम्य कहाणी एंके सगण विरुळा । बापरखमा- 
वेविवर बिठुल्‌ पाहतां पाविजे तो सुखसोहळा ॥ ४ ॥ 


३८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


“४५४४५४0४१२ “0४ “४”* “४ 2९५ २० ४ “* 2२८४४८४८८0 “१-१ -*€*.*/*-५-/-€५-२५--५-*-> 








"४-४५८/४- ४५४ ४५८ ८” ४-४.” घटी "भट 


१३१ देहा ला(जलिये दाब्दा रुसलिय । कांसवोंचें दूध देऊनियां 
बुझाविलें गे माय ॥ १ ॥ काय सांगो तिचा नवलाहो । महालोभ॑ं- 
वीण कसा येतो पान्हावो ॥२॥। आवसेचें चांदिणें सांगों गेलिये । 
रखमादेविवरा विठ्ठलों वरपडी जालिये ॥ ३ ॥ 


१२३२ निहियेचे भरीं भान प्रतिबिबो बिबला । बिबची गिळुनी 
ठेला बिबामाजीं ॥ १॥ रात्रि सूर्य बाहे दिनु चंद्र जाये । विपरीत ग 
माय देखियेलें ॥२॥ उदय ना अस्तु तेथें कचेनि त्रिगूण । आपणचि 
दपंन होऊनि ठेला ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे अतुभवो तोचि जाणें । संत 
ये खणे संतोषले ॥३४॥ 


१३३ पुरुषंबीण'नारो संचरलो शरोरो । आपण्यावरी आळू 
भाला ॥ १ ॥ काय कोण्या सांगे सिणलीये अतुरागें । पाडिलिये 
पतिसंगे अवस्थाभत ॥।२॥ बापरखुमादेविवरु विठ्ठल जेसा तसा । 
व्यापूनि आकाझ्या उरला असे ॥३॥ 


१३४ उजव्या आंगें भतार व्याली । डाव्या आंगें कळवळ पळी 
॥१॥ कवण जाण कवण हे खण । कवण जाण काय त्याला भषण 
॥ २ ॥ दोहों आंगोंचे लेणे आपण ल्यालो । ज्ञानदेव म्हणे विठो 
आमची माउली ॥३॥ 


१३५ देउळा आधीं कळसु वाईला । पाहोनि गेलों आपुले 
दृष्टी ॥ १ ॥ विपरीत गे मार्ये देखियेलें । कांसवीचें दूध दोहियलें 
॥ २॥ आधीं पुत्र पाठी वांझ व्याली । लेणें लेऊनि ठलें साडेपंधरे 
॥ ३ ॥ बापरखमादविवरु विपरीत सुपरीत जाणें । संत तिये खणें 
संतोषतील ॥४॥ 


१३६ मज स्वप्न लेवविला इांगार । माझे उदरी जन्मला 
भरतारु ॥१॥ जागि सुति ना मी निदसुरी । चोळो सुदलीो तोडनि 
गळसरी ॥ २॥ लक्षण म्हण कों सुलक्षण म्हण । यके उदरीच आम्ही 
दोघे जणे ॥३॥ सोइरीक पडिपाडं समसाटो । मी बो बेसलें तयाचे 
पाठी ॥ ४ ॥ निपट कसें आहेवपण । कंबल्या आधीं तेल काकण 
॥५॥ निवत्ति दास तेथें नाहों । लग्तमुहत बहुला ठायीं ॥६॥ 


भारुडे ३९ 


02 अ क ल १.७ ० > > ७. एजी की न प “€* ८ ६. ४५ "४८५ ८-९६-४- “7 


१३७ पल मेरुच्या शिखरों । एक योगी निराकारी । मद्रा 
लावनी खंचरोीं । प्राणायामीं बसला ॥ १॥ तेणें सांडियेली माया । 
त्यजियेली कंथा काया । समन गले विलया । ब्रह्मानंदा माझारोीं 
॥ २॥ अनहत ध्वनि नाद । ती पावला परमपद । उन्मतीं तुर्या 
विनोदें । छंद छंद डोलतुसे ॥३॥ ज्ञान गोदावरीच्या तौरी । स्नान 
केलें पंचाळेश्‍वरों । ज्ञानदेवाच्या अंतरीं । दत्तात्रेय योगिया ॥४॥ 


१३८ सेज सुता भमी पालखा निजतां उसांसया । गगन पासोडा 
मेरु कानवडा ते सुख वाड पहुडलया ॥१॥ सहज संभोग जाणावा । 
बिजया होई मग भोगी राणिवा ॥ २॥ कमळणी बाळा गंफिती 
माळा । घालिती गळां देव कन्या ॥३ ॥ तिचिप दाजारों सतरावी 
संदरी । चंद्रसु्ण दोन्ही चवरी ढाळिती ।॥ ४ ॥ यकु त्यागी दुसरा 

। तिसरा योगी राजइंद्र ॥ ५ ॥ चोथे हदारो अतोत तवे । 
बसले गुंफ ज्ञानदेवो ॥६॥ 


१३९ पवंतु गोफणिये सोकरू लेकरू । ज्याचेनि तष्णें आटले 
सप्तहि सागरू । ज्याचेनि स्वेदें बुडाला मेरू । तयामाजीं ने तया 
मी काय करूं ॥ १॥ कसें नवल चोज जालें ग माय । खांदी गंगा 
चोरू पळतु आहे ॥ २॥ जयाचिया अंगावरी वडाची झाड । तो हा 
मुकुटावरी बेसला कोडें । विवळा दृष्टी पाहे निवाडं । घ्या घ्या 
म्हणोनी ठाकितो पुढें ।॥ ३ ॥ मनगणिचे तंतीं बोबिली धरणी । ते 
पिसाळ्यानें घेतलो खांदा बाहुनी । त्यासी बोबाळिती चोघीजणी । 
आपरखमादेविवराची करणी ॥४॥ 


१४० ऐसा गे मा्ये कसा योगी । जे ठाई जन्मला तो ठाव 
भोगो ॥१॥ माय कुमारी बाप ब्रह्मचारी । एकवीस पुत्र तयेचे उदरीं 
॥ २॥ आचार सांडुनी जालासे भष्ट । माउविसी येणें लाविलासे 
पाट ॥३॥ पितियाचा वेष धरूनियां वेगीं । मातेचें सुख भोगावया 
लागीं ॥४१॥ आणि मो सांगों तवल काई । येणें बहिणी भोगिली 
एकेचि ठाय़ो ॥'५॥ ज्ञातदेय म्हणे अनुभवी जाणे । अतुभवावांचनि 
कोण्होच नरगे , ६७ 


० श्री ज्ञानदेव गाथा 


>“**..””४.”” ९.”” 





€*%.-४४१-- ४-7 > ८” “ही २ "%*२-/” ४-८ >>“ च“ क वी न “५ “ *.७€ «८ ८ "_ ८ १_..>€१.७-€५.-५/* 


१४१ सुकलिये गंगे वऱ्हाड आलें । उतार नाहों म्हणोन मर- 
डोनी गेलें मनगणीचे तंती. ओंबविली धरणी । पिसोळिया ओझें 
वाईलें रया ॥१॥ तं ते कवणमी ते कवण । कवण बांधावे तोरण । 
योगी दिगंबर संन्यासी जे काय । वरमाये हाती कंकण रया 
॥ २ ॥ आप तेज पथ्वी वायो आकादा । या भासास उटणे केलें । 
वांझेचिया पुत्रा चोखणी मदिले । ऐसें नवल ज्ञान जाले रया 
॥ ३ ॥) वरबःप बोहबाप जन्मलेचि नाहों । तंव नवरा नवरी कव- 
णची काई । बापरखमादविवर चितितां । तरी तें सुख निवत्ति- 
पायीं ॥४॥ 


१४२ माते आधि कन्या जन्म पावलो तिच्या बऱ्हाडा आईति 
केलो । पाहों गेलों तये चरण ना नत्र संपुणे लक्षणें बोळखिलीं । 
नवरा गर्भवासी पहिले नामरसी घटित आहे दोघांसी । याचा अथे 
तुम्ही करा श्रोते हो लग्नेंबिण आणिली घरासी रेरे ॥ १ ॥ कदण 
कवणाचा विचारू करा उपजत पुत्र म्हातारा । यग गली तया 
जहालिया जन्म एसें एक अवधारा ॥२॥ पुत्रे मातेसी पय पाजिलं 
कों पितयासी कडे वाहिलं । तुम्ही म्हणाल शास्त्रे काय दखिलें तरीं 
उजचि आहे बोलिलें । साही ज्ञास्त्रे अठरा पुराणें यामध्यें नाहों 
बोलिलें । शास्त्र गढ अध्यात्म गढ वज गुढी पाहे म्हणितलं रेरे 
॥३॥ साहो शास्त्रे शिणलों भारी परी अथ नकळे कवण्यापरी । 
सुज,ण श्रोते कविजन अपार कवित्व करिती लक्षवरी । एक एक 
अक्षराची जाणिव पाहताती सुजाण श्रोते । कवित्वा कवित्वी हें 
काय नवल ज्ञानदेवी पाहिले निरूतें रेरे ॥४। 


१४३ पति जन्मला माझे उदरीं । मी. जाले तयाचि नोवरी 
॥॥१॥ पतिव्रता धमं पहा हो माझा । सर्वापरी पति भोगिजे वोजा 
॥ २॥ निर्गुण पति आवड मज । भाधीं साय पाठीं झालिये भाज 
॥३॥ मी मायराणी पतित्रता गिरोमणी । ज्ञानदेवो निरंजनीं 
क्रोडा करी ॥४॥ 


१४४ काळें ना सावळें । इवेत ना पिवळे । नादबिदाहन वेगळें । 
हें कवण रे चांगया ॥ १ ॥ ज्ञानदेव म्हणें जाण कां माझे उमाणें 


भारुड ९ 
॥६रु०॥ गोडायरिस गोड । गगताडनि वाड । चोदाभवनां ज्याची 


चाड । तें कवण रे चांगया ॥ २ ॥ ज्ञानदेबो मानवले । माझें मज 
सांगितलें । दोहोंचे मिळोनि एक जालें । भलें केलें चांगया ॥३॥ 


१४५ कसें बोटानें दाखवं तुला । पाहें अनभव गरूच्या मला । 
नको सोडूं दठींच्या मुळा । सोडो अंजुळो आपुल्या कुला रे॥॥ १ ॥ 
ज्या ठायी चळना ढळ । विदव जयाचे सत्तेने खळ । अणरेण 
व्यापक सकळ । तेथे चळ ना अचळ रे । २॥ जेथें डोळिया दष्टि 
पुरेना । तेथें वत्तोचे कांहों चालेना । तेथें बद्धीचा रीघ होईना । 
तेथें मदाचो धांव पुरेना गा ॥ ३ ॥ काय पाहणी तं भोवतें । 
ग्रेतां जातां जवळो असतें । तुझ्या यायाखालों तुडवतें । तुझ्या 
डोळ्यामध्ये दिसतें गा ॥ ४ ॥ हो खण त्वां ओळखनी घ्यावी । 
गुरुपुत्रा जाउनी पुसावी । तो नऊनी तुला दाखवी । सोय सांगि- 
तलो ज्ञानदवो गा ॥ ५ ॥ 


१४६ अकरा खणावरी मंदोर उभविलें । तेथे एक दखिलें रुप- 
विण ॥ १॥ त्या न बोलत्यासि बोलावया गले । मोहि न 
बोलतो झालं गे माय ॥ २ ॥ बापरखुमादेबिवरेसि ठकचि पडिल। 
मोचि ठसावल ब्रह्माकारें ॥। ३ ॥ 


“ १४७ कासवीचें तूप जंबो । आकाद घालीपां पेबीं । दांझचें 
बाळ खळबी । रुदना करी रया ॥ १ ॥ पाहे या नवल चोज । 
म्यां देखिले पां मज । गह्यांचें गुज । जाण रे मना ॥२॥ मगजळे 
सांगर भला । डोंगरे ओणवा विझविला । समद्र तान्हेला । 
जीवनालागीं ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव एंसें म्हणें । कापुराची मस घेणें । 
दुधावीण सांजवणें । भरलं दिसे ॥ ४ ॥ 

१४८ आरेवरी आर रे । पिपळावरी दार रे. ॥ खालो कुभार 
रे) वरी चाक फिरे रे ॥ १ ॥ डंबडाळकें । उंबरासी वाळकें ॥ 
पिपळासी काकड्या । लागल्या रे ॥ २॥ पेल वरले माळो । 
कोल्हा करड काढी । ससा वळीतो वेठी रे ॥ ३ ॥ निवत्तीप्रसादं, 
ज्ञानदेव म्हणें । गरुमहिमा अनुभवबीण जाणतो रे ॥ ४ ॥ 


४२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


गाधळ 

१४९ तं विटेवरी सखये बाई हो करीं कृपा । माझें मन लागो 
तुझ्या पायीं हो करीं कृपा । तूं सांवळे सुंदरी हो करी कृपा । 
लावण्य मनोहरी हो करी कृपा । निजभक्तां करुण करीं हो करो 
कृपा ॥ १ ॥ पंढरपुरों राहिली । डोळां पाहिलो । संते देखिली । 
वरुनी विठाई वरुनी विठाई । सच्चिदानंद अंबाबाई हो करों 
कृपा । उजळकुळ दोपा ।) बोध करी सोपा । येउनी लवलाहों 
येउनी लवलाही ॥ ६र० ॥ तुझा दव्हारा मांडिला हो करों कृपा । 
चौक आसनीं कळस ठेविला हो करीं कृपा । प्रेम चांदवा वर 
दिधला हो करीं कृपा । ज्ञान गादी दिलो बसावया हो करीं कृपा । 
वरी बेसविली आदी साया हो करीं कृपा । काम क्रोध मद मत्सर । 
दंभ अहंकार । त्यांचें बळ फार । सवं सख देई सवं सख देई ॥२॥ 
शुक सनकादिक गोंधळी हो करीं कृपा । नाचताती प्रमकल्लोळों 
हो करीं कृपा । उदो उदो शब्द आरोळी हो करीं कृपा । पुढं 
पंडलीक दिवटा हो कर्री कृपा । त्यानं मार्ग दाविला निटा हो 
करीं कृपा । आई दाविली मळपोंठा हो करीं कृपा । बापरखमा- 
देविवरु । सुख सागरु । त्याला नमस्कारु । सवं सुख दह सव सुख 

दंडे ॥३॥ 
जोहार 


१५० जोहार मायबाप जोहार । मी कृष्णाजी घरचा पाड- 
वार । त्याचे घरांतला सर्वे कारभार । माझे दिरावर को 
जी मायबाप ॥ १ ॥ कामाजी बाजी हुद्देदार । तेणें रयतेचा केला 
मार । रयत फार नागवबिलो कों जी मायबाप ॥ २ ॥। 
क्रोधाजी बाबा शहेखदार झाले । त्याजकडे हुज्रचें काम आलं । 
तेणें कामाजीचें छळण केलं कों जी मायबाप ॥ ३ ॥ मनाजी 
बाजो यानें फितुर केला । तेणें करोनी मोठा बखेडा झाला । 
गांव सगळा नाढिला को जी मायबाप ॥४॥ बुधाजी पाटील 
कायाप्रचे । मसताईचे हाताखालचे । त्यांत जीवाजी भुलले 
कों जी माय बाप ॥ ५ ॥। या उभयतांचा विचार वागला । 


भारुड ठर 


२-२ टा: ५. -"* -“५ ८४ “7 र शा” "शश न्शट*- > : “€ ८ “€*-<*-< ->“%-॥7 -“ ४१... “0 “४. “<५/”१४५ “> 





त्यामुळे आम्हांस राग आला ! बुधाजो आवरों आपल्या पोराला 
कों जी मायबाप ॥ ६ ॥ सदगुरूचा मो पाडवार । निवृत्तीसी 
असे माझा जोहार । ज्ञानदेवा सफळ संसार झाला कीं जी 
मायबाप ॥ ७ ॥ 


पाळणा 


१५१ आकारेंबोण पाळणा पहुडले । निराकार म्हणोनी 
वोसणाईलें ॥ १॥ जो जो जो बाळा निराकार पाळणा । व्योमो 
व्योम[कारों झोंप घेई ॥ ६९० ॥ चौदा निःरब्दो जागत केल । 
एकवीसों हालवनी बाळ उठविले ॥ ३॥ बापरखमादेविवरु निजी 
निजविले । कांहो नव्हे एसें कांहीं ना केल ॥ ४॥ 


१५२ पाळण्याची परी सांगेन आतां । पाळण्या सान्हुले देहेंबिण 
बोभातें ताता ॥ १ ॥ तेथें जनक्‌ नव्हे जननी नव्हे । बाळक नवे 
होये माझेडोण ॥ २॥ तेथें तेल सारुनी अभ्यंग केला । बाळक 
पुसिला अंबरवणे ॥ ३ ॥ बापरखुमादेविवरु अनुभवीत झाले । ते 
निजरूप पावलें परब्रह्मा ॥ ४ ॥ 


१५३ अठरा दिगांतीहुनी पाळणा आणिला । तेथें एक निगुण 
बाळ पहुडला ॥ १ ॥ बाळापं हें नाहो बाळापं हें नाहीं । अंगष्ट 
प्रिेनी घई निरालंबी ॥ २ ॥ निरालंबों सादू आळवी ब्रह्मों । तेथें 
एक्‌ बाळ बोभाये निरंजनीं ॥३॥ बापरखुमादेविवर आदि अंतीं । 
त्याहुनी परती मज गति केलो ॥ ४॥ 


१५४ पांच पाट्या नव खिडकोया । पाळणा पहुडाया निरंजना 
॥ १ ॥ एकवीस सहस्र श्‍वास हुंकार घालो । माया ते मारिली 
ज्ञानरूपी ॥२॥ तेथें निरंजन नाहों कांहोंचि नाही । तेथें निःशब्द 
उठती पाहीं ॥३॥ बापरखुमादेविवरु बाळका घंउनी गेला । मरो- 
नियां झाला जितपणें गे माये ॥४॥ 


१५५ अचित बाळक सादध जालें । नि:शब्दो बोभाईलें मीचि 
मोचि ॥ १॥ गरोदरेंबीण बाळक जाल । माया मारूनी गेल निरंजना 


डड श्री ज्ञानदेव गाथा 


“१.१... "*-/१-/- “0 “71 ५८ ५ को व्ह ल 1200001012010200%0100र्‍ ऱ क क 


॥२॥ तेथे मज एक नवल पे जालं । । देहे स॒दल निरालंबी ॥३॥ 
छत्तीस अकरा घोंट्‌ पे घेतला । उदरेंबीण भरल पोट देखा ॥४॥ 
सहज गुण होतें निगुण जालं । भलत्या झोंबले निराकाराीं ॥५॥ बाप- 
रखमादेविवरु शन्याहनि वेगळें । त्या बाळका सामाविल आपुल्या 
व्योमीं ॥६॥ 


१५६ शून्य नाहों निरान्य नाहों। तेथं पाळणा पाहो लावियेला 
॥१॥ जातिवीण बाळ उपजलं । तेथं परिये देते माय तेहि नाहों 
॥ २ ॥ बापरखमादेविवरु विठ्ठलों पाळणा नाहों । तेथें मी वाळ 
पाहो पहुडलों ॥३॥ 
सारी. 


१५७ कर्मास्तव झालों सोरा । गेलों पंढरपुरा । संनसनकादिकां 
मेळों डौर वाईला पुरा ॥ १॥ चाल रामा घरा करू प्रपंचेसी दरा 
॥६९०॥ हेतभाव कल्पना खोडी सांडी याची आज्या । विठुलनाम 
हेंची सार । जिव्हें प्रमठसा ॥२॥ अद्वेत भरीन मन भारीन तोडीन 
भवपाझ्या । क्षमा दया धरीन चित्तीं सवभतीं महेद्या ।॥ ३ ॥ ज्ञान 
ज्ञेय हाची विचार सर्दमय हरी । दुजेपण न पडे दृष्टि एकपण घरो- 
घरों ॥ ४ ॥। वासना खोडी वेगीं टाहो करोन रामनाम । पंडलोक 
पेठ संताचे माहेर तेथें नाचेन मनोधम ॥५॥ विज्ञान हरि आपणची 
क्षरला दुजेपणें छंदु थोरु । निष्काम स्वरूप सुत्रधारी खरा एकख्प 
हरिहरू ॥ ६ ॥ त्रिकाळ ध्यान त्रिकाळ मन हरपले जेथ । पुरली 
मनकामना वकुठ प्रकट आपणचो नाथ ॥ ७॥ देहुडा पाउलीं वेण 
बाहे बिटेवरो नोट । बोळली कामधन्‌ युगे अठ्ठावीस वाट ॥॥ ८॥ 
एक बक्ष क्षरला आपणचो जग सवघटों आत्माराम । ज्ञानदेवी 
म्हण आम्हां पंढरपुरों जाला विश्राम ॥९॥ 


१५८ होय सोरो आतां उघड घाली माथां । परपुरुष रमल्या 
बाई त्याचो पतिद्यता ॥१॥ कमंबोण सोरी झालें संतापा्ीं । ज्ञान 
डौर घेऊनी करो लिंगदेह नाझी ॥ २॥ रांडव राहु नका बाई 
पाहुनी करा वर । तेणें तुम्ही सुखी व्हाल आह्ाव मरण बरं ॥३॥ 


५. श॑ ८ ८ > >. - <*/” -“ > १. र 40. 3 आ अक 


भारुडे डप 


“चास 





रांडावा ज्या ज्या मरती बाई त्यासी नाना योनी । स्वामी करूनि 
सुखी होई खंटती येणीं जाणों ॥४॥ निवत्तीप्रसादं ज्ञानदेव बोले । 
स्वामी करूनी सुखो होई निजानंदो डोले ॥ए५॥ 


अजढा 
१५९ विचारितां देहों अविचार अंबुला । न साहे बो साहिला 
काय करू ॥(१॥ सखी सांगे गोष्टी चाल कृष्णभटो । आम्हो तुम्ही 
दोंबटों बंकुठों नांदो ॥२॥ येरीं सांगे भावो जावे वो प्रत्रत्ती । तंव 


वरी गतो येता नसे ॥ ३ ॥। ज्ञानदेवो प्रवत्ति निघालीया तत्परा । 
हरि आला सत्वरा तया भेटो ॥४॥ 


१६० न गमे हा संसारु म्हणोनी केला भतारु। लोक अना- 
चारु म्हणती मज ॥ १ ॥ चंचळ जालोये म्हणतील मज । कवणा 
सांगू हें जिवींचें गूज ॥ २॥ बापरखुमादेविवरा विठ्ठला वांचनी 
नेणें । सतत राहणें याचे पार्यी ॥३॥ | 

१६१ अद्वेत अंबुला परणीला देखा । दुसरा विचार सांडिला 
ऐका ॥ १ ॥ सांडिणी सांडिला पं घराचारु । दुसरा विचारु नाहो 


केला ॥॥ २॥ बापरखुमादेविवरु विठुलेंसो घराचार । ठकला व्यव- 
हार बाईयांनो ॥३॥ 


१६२ अंबला माहेरीं भोगी धणीवरां । मग तया श्रीहरि सांगो 
ग॒ज । ॥१॥ माझं सुख मोच भोगीन । क्षेमसी निगेन अंगोअंगीं 
॥२॥ सांडूनी कुळाचार जालोये निलंज्ज। तुम्ही काय मज श्रिक- 
वाल ॥ ३॥ रखुमादविवरु विठठुल मातापिता । मी त्याची दुहिता 
सर्वागणी ॥ ४1 


१६३ जियेचा अंबुला रुसुनीयां जाय । तयेचें जीवित्व जळो ग 
माय ।। १ ॥ आम्ही रुसो नेणो आम्ही रुसों नणो । अंबुलिया रुसो 
नेदू गे बाईय ॥ २॥ ज्याच्यानी अंगे जोडला हा ठावो । रखुमा- 
देविवरु नाहो बझाविला ॥३॥ 


१६४ अष्टभावें भोगितां न पुरे घणो । देह उगाणी केली देखा 
॥॥ १॥ अंबुला निघाल! अंबल्या गांबा। मी बो तया सवा जातु 


ड€ श्री ज्ञानदेव गाथा 


/*.//९./४./९.” ६८ «* <<“ £-/४*./”४६-./१९./५./ ४.” २.५४” ९.४९.” ९.”१५..४५./४१.”/१-”/५५४१-/€*./४५./* “४०४०४४०४०० ४५४४/ ४७४ ४८४४११०” ४० ५/€९.५”९.०४१%./१-०/१५.//१.”१५ “09 “09.” 








असें ॥ २॥ रखुमादेविवरु लागलासे चोरु । मार्गे बुडविला घरा- 
चारु ॥३॥ 


१६५ दुरळ अंबुला केला ग बाई । ब्रह्मादिकां तो न पड ठाई 
॥१॥ हालों नय चालों नये । सराबरा कांहों बोलों नय ॥२॥ 
अंबला केला धावे जरी मन । बडती बंताळोस जाती नाक कान 
॥ ३ ॥ मागील केले तें अवघेची वावो । बापरखुमादविवरु विठठल 
नाहो ॥४॥ 


१६६ सुची अंबुला ज्ञात घराचारु । भक्ति हे साकार आवडली 
॥१॥ काय सांगं माय निगुण अंबला । शान्यीं मिळाला नाहों ठाइ 
॥२॥ रखमादविवरु साकार अंबुला । मज पूणे आला बाई 
येवो ॥३॥ 


१६७ अंबुला विकून घेतली वस्तु । घराचार समस्तु बडबिला 
॥१॥ उठोनो गेलिये अज्ञान म्हणाल । म्यां तंव कवल्य जोडियलें 
॥ २ ॥ अंबला सांडनी परावा केला । संसार सांडिला काय सांगों 
॥ ३ ॥ रखमादविवरें मज पणुंनी नले । सुखचो दिधले काय 
सांगो ॥४॥ 


१६८ सगुण अंबुला निर्गुण प जाला । घराचार समस्त बडविला 
॥ १ ॥ आज्ञा हे सासु असतां बडविली । ज्ांति माऊली भरटों 
आली ॥ २॥ रखमादेविवर विठुलेंसी चाड । अद्वेतेंसी माळ घेउनी 
ठेले ॥३॥ 


१६९ अंबुला होता तो लॅकरू जाला । घराचार बुडविला 
बाईयांनो ॥१॥ झणी अकुळी म्हणाल उणें । तुम्ही जाणते जाणा 
परमार्थ खणे ॥२॥ रखमादविवरे वबिठुले भोगियेल । लंपट जहा- 
लिये सहजानंदीं ॥३॥ 


१७० स्वरूपाचेनी भानें बिंब हें प्रासिले । परी खुण न बोले 
काय करू ॥ रूपाचा दपण ख्पॅबीण पाहिला ॥ द्रष्टाहि निमाला 
नवल कायी ॥ १॥ जिकडं जाय तिकडं दंन सांगाती ॥ उदो ना 


भारुडे ४७ 


»/€४ 20 .,2/00 ७०७७. लोके कह ७७७७ हल रश व आ. की. (ल व १ -१.>-€*--/१-५€* .“४* “7* ८२ ०१ “६ “7 “४४-४४ -“71* ४. ५.-/६-7१ 


अस्तु हे नाहों द्ृतस्थिति ॥२॥ पुर्वोबब शन्य हे शब्दचि निमाले ॥। 
अनाम्याचेनी भले होतें सुखं ॥ त्यासी रूप नांव ठाव संकल्ये 
आणिला । अख्पाच्या बोला नाम ठेला ॥ ३ ॥ बापरखमादविवरु 
विठ्ठटलुचि एक ॥ भोगी समसुख एक्यपणें ॥ अदृश्य अंबुला जागतां 
निवविज ॥ परी सेज स्वभावीं दुजे नाहीं रया ॥४॥ 


१७१ वऱ्हाड न होतां होतों खळेमेळे । लग्न लागले कवणें दृष्ट 
वेळे ॥ तेथनी अंबोला चालवितो मातें । कसेनो यथे निस्तरावें 
॥१॥ मोनेंची घरवात करावियाची । चाड नाहों मज या जिवाची 
गे साय ॥२॥ आया बायांनो एका बो न्यावो । येकांतो सदा वसता 
हे नाहो ॥ अंगभोगा नाहीं ऐसा दुराबो । गरुवार होतसे हाची 
नवबलाहो ॥ ३॥ एखाद वेळे मजचि मारितोसी । लाजा मी सांगों 
कोणापासी ॥। राग आल्या अवघेया ग्रासी । एसी अति प्रीति 
आम्हां दोघांसी ॥ ४॥ म्हातारा अतला काय माय । रूप ना वर्ण 
हात ना पाय । तरुणी आपुले रूप ना साहे । क्षणभरी या वेगळो 
न राहे॥ ५ ॥ पिसुणा देखतां बुझाविल मार्य । बुझवाणी माझी 
शब्द न साहे ॥ बापरखुमादेविवरु विठ्ठुलु पाहे । पहातें पहाणें जाले 
ग माय ॥६॥ 

१७२ अवचित परवडो जालिय अंबलिया । लाजिले आपुलिया 
सर्कळ गोता ॥ १ ॥ एकांतीचे सुख भोगी आपुलिया सरिसी । 
दोहोंची सरसी गती झाली ॥ २॥ बापरख्मादेविवर विठ्ठला 
लाधला । मज घेउनी गेला बाईये वो ॥३॥ 


-- १७३ अंबुला विकुनी पवित्र झाली । पोटोंचीं बाळे कोतुको 
मारिलों ॥ १ ॥ पापा वेगळी मो जाले बो नारी । विठ्ठला घरीं 
नांदतसे ॥२॥॥ आज्या तष्णा नणंदा मारिल्या । शेजारी राहविल्या 
संतसंगे ॥३॥ बापरखमादेविवर विठ्ठल भोगिला । मज पे लाधला 
गणेवीण ॥३॥ 


१७४ पांवही बर्‍हाडी पांचा ठायीं बोळविली । येरा दिधली 
मिठो देखा ॥१!: आंबुलियाचें सुख माझें मी भोगी । सेवेशी रिधं 


ड्ट श्री ज्ञानदेव गाथा 


2 ५०० ००७७०७ ० ७७०० ००००००००७७ ह 70 5 र ०००00 ७ ० ७०००७०१७०० ०७०७७४000७ 0 


अंगोअंगीं ॥२॥ बापंरखमादविवरु वि]ल जोडला । वेव्हारा मुकला 
बाईये बो ॥३॥ 


१७५ गरुवार जाली अंबला व्याली । व्येउनोया मेली माझ्या 
ठायीं ॥१॥ जेथें ठाव ना ठेवणी निघःली कोनो । तेथं सुईणी हात 
नाहीं ॥२॥ बापरखुमादेवीवरा विठुला दोजबाज । सहज सहजाकार 
अंबुला देखा 11३॥ 


पाईक 


१७६ जालोनो पाइकें गोवीपण जिकें । परी स्वामोया सेवक 
साचा होय ॥ एक एकेविणें स्वामी सेवकपण । मिरबिती हे खण 


स्वामी जाणे ॥ १ ॥ पाईक काय स्वामी स्वामिया काय पाईक । 
असतां एके एक दोन्ही नव्हतो ॥ ६₹ु० ॥ स्वानोचें काज पाईकपणें 
बोज । करिसां होय चोज प गा ॥ बापरख्‌ मादविवरा विठ्ठलासो 
वोळगतां । पाईका स्वामी असतां निवत्ति ऐसा ॥२॥ 


१७७ पाईका मोल नाहों देशील तें काई । पाईक न मागे 
कांहों भोगजात ॥१॥ देशील तें काई न देशील तें काई । पाईक 
न मागे कांहों तुजवांचोनी ॥ २ ॥ बापरखुमादेवबिवर विठ्ठलाच्या 
पायीं । पाईका मोल नाहों तसे जालं ॥1३॥ 


१७८ आणिक पाईक मोलाचे तुझ । तसें नव्हे माझे पाईकपण 
॥ १॥ न मग वहो मोल जोवन भाते । तें द्यावें मातें पाईकपण 
॥ २ ॥ बापरखमादेविवरा गोसांबविया । पाईकपण मी पायां 
जोडलेती ॥ ३॥ 


१७९ देह दंडुनो पाईक अनसरला जोवें । तंव स्वामियाचें गूज 
हातासी आलें ॥ १ ॥ पाईकपणें गले स्वामी होउनी ठले । परी 
नाहीं विसरलें स्वामियातें ॥ २॥ पाईकपण ऐसा आठवुचि नाहीं । 
स्वबामो वांचुनी कांहों जागेचीना ॥३॥ बापरखमादेविवरु विठोजी 
उदारु। पाईक वो साचार स्वामी केला ॥४॥ 


भारुड ४९ 


“१ “7४ “६ .श६ “४६ “२ -* ऱु "१ “ टल ८ पा.“ “४-८ >” -रव्शा-श “३४-४१... “7२.7 :-“1.->_।६--/ ६. <<-“५६.५६..५./२ 


१८० जागतां नोज आलें असें हातां, मग पाईक म्हणवित 
लाज वाटे ॥। नव्हे कोणाजोगा नाईकें म्हणितलें । उगेवणें आलें 
पाईकपणा ॥ १ ॥ पाईक शुद्धमति स्वामिया विवेकी । वेव्हाह 
लोकिकों चाळोतु असे ॥२॥ निदसुरा होता तों जागसुदा जाला । 
स्वामियें आणिला आपणापाशीं ॥ ३ ॥ पाईकपणें गेलें सत्निधान 
जालें । स्वामी एका बोलें निवांत ठला ॥४॥ मागावे तितुकें खंटलें 
तेथे । न मागतां आपणगांतें जाणितलें । बापरखमादेविवरा विठ्ठला 
प्रसादे । पाईक परी अभेदें उरला असे ॥५॥ 


घोंगडी. 


१८१ आठवितां नपरे मोविता न पमोववे । सांगतां न सांगवे 
गण त्याचे ॥ १ ॥ परतलिया दष्टि काळा देखिला जगजठी । 
वेणिभागीं पृष्ठीं कसा दिसतु असे ॥६रु०॥ त्या गणाच्या संगें कसें 
अद्वत जालें । सन म्हणोनो काळेंपण बहु झालें ग माय ॥२॥ पुरेपुरे 
बद्धि निमाली वेदवाणी । आतां केवीं वण चक्रपाणी बहु काळे गे 
माय ॥३॥ हादश मंडळे बोवाळुनी आलिय । तंव तंब काळे देखिले 
रूपडे वयाचे ॥ ४ ॥ अनमाना नये अनमाना नये । परतल्या श्रांत 
चोजवेना ॥५॥ मर्ने बडो दिधलो दाहों हारपली । चोवीस मावळलों 
अगाध पंथों ॥ ६॥ प्रीतीचे पांघरूण काळें घोंगडे । रखुमादेविवरे 
बिठुलें मज केलें उघडं ॥७॥ 


१८२ रात्री दिवस वाहातसे चिता । केशव धडोता होईन मी 
॥ १ ॥ खिरजट घोंगडे फाटके तें कसे । वेचिले तसें भोगिजग 
॥ २ ॥ वित्त नाहों गांठी जीवित्वा आटो । उघडी पाठी होंब 
वाजे ॥ ३ ॥ घोंगड देईल तो एक दाता । रखमादेविवरा मागों २ 
आतां ॥ ४ ॥ 


१८३ तुझें घोंगडे ऐकची चोख । दुजे वोळख अमंगळ ॥। १ ॥ 
दे धडत न घोंगडे मोठं । खिरपटं जळो देवा ॥ २॥ रखथमादेविवर 
उदार जाला । धडोता केला ज्ञानदेबो ॥ ३ ॥ 


प्‌० श्री ज्ञानदेव गाथा 


-_.€ :->“*२../४६..४.”८४"%.”€ ४८" ४.-९४-€*५६.”९१--<०"..४*---४.”४५४--५५-”४--0 १ “70-00 “0 - ४0४ टश, १ ५४.८४”? ४६.” -१..” ४५.१९.” १.” ४.” *.”” >>“ ९-८ ८ २.८ ९...” 


१८४ चौऱर्‍्याशीं लक्ष हिडतां हाट । पंज दाट सांपडले ॥ १ ॥ 
हित ये खपेसी बरवें जालें । सुरंग घोंगडं हाताशों आलें ॥ २ ॥ 
येणे पाडे न माये कोठें । घोंगडे मोठें सांपडले ॥ ३ ॥ मनोरथ 
पुरले रे आतां । बापरखुमादेविवरा विठुलाशीं ध्यातां॥ ४ ॥ 


१८५ माझिया घोंगडियावरी ब्रह्माचा गोंडा । बाहिरी सांडा 
बेसावया ॥ १ ॥ संतचरणीं रुळे श्रोरंगी रंगले । व्योमाकार मिर- 
वले तेंची देख ॥। २ ॥ रखुमादविवरें विठ्ठले दिधले । अमोलिक 
जाल मोलवबीोण ॥ ३ ॥ 


१८६ घोंगडी घेऊनि हाटासि जाये । पंढरिये आहे वस्ती आम्हां 
॥ १ ॥ घोंगडियाचें मोल पे जाल । चरणीं राहिल विठ्ठलाचे 
॥ २ ॥ घोंगडे येक बसलें थडी । उभयां गोडी बिठठलाची ॥३॥ 
ज्ञानदेव म्हणे अनुभवी तो जाणे । शहाणे ये खणे संतोषले ॥ ४॥ 


१८७ काळें ना सावळे धवळे ना पिवळें । घोंगडे निराळे 
लाधलों मो ॥ १ ॥ मागील रगट झाडिले आतां । पंढरीनाथा 
चरणाजवळों ॥ २ ॥ नवें नवघड हातां आलं । दृष्टी पाहे तंव 
मन हारपलं ॥ ३ ॥ सहस्त्र फुलौवरी गोंडा थोरु । धडते दावी 
रखमादविवरु ॥ ४ ॥ 


१८८ निरालंब घोंगडं अद्ठत पेठ । तेथ एक भरटे ख्पेंबीणें ॥ १॥ 
हिरोनि घेतलं हिरोनि घेतलं । मज प दिधले दोषेंवीण ॥ २ ॥ 
रखुमादविवरें कामाण केलं । अपकारेंविण उघडे नागविले ॥ ३ ।। 


१८९ अद्वेत पेठेहुनी घोंगडे आणिलें । अमोलिक घेतलें पंढरिय 
॥ १॥ चौ हातांची भरणी आली । तिये चराचरों एसें नाहीं 
॥ २॥ रखुमादेविवरु विठ्ठलों नोट । पांघुरविले वकुठ मज 
देखा ॥ ३॥ 


१९० कान्होबा तुझो घोंगडी चांगली । आम्हांशी कां दिलो 
बांगली ॥ ध्रु० ॥ स्वगत सच्चिदानंदे मिळोनी शुद्धसत्त्वगुण 
विणली रे । षड्गुण गोंडे रत्नजडित तुज इयामसुंदरा शोभली रे 


भारुड ५१ 


“*"  * ““ ४. "न. ज्र हो. री ने फे -२९ ८ > “ह “  -* - >.  ><२८->* ८-५.“ ४६-”/४.४"-४१ १-2 “0 


॥ १ ॥ काम कम अविद्या त्रिगिण पंचभतांनीं विणलो र॑ । रक्‍त 
रेत दुगंधी जंतु नरक मतानें भरली रे ॥ २ ॥ षडविकार षड्वरी 
मिळोनि तापत्रयानें विणली र॑ । नवा ठायीं फाटनीं गेली तो त्वां 
आम्हांसी दिधली रे ॥ ३ ॥ क्रषि मनि ध्यातां मखीं नाम गातां 
संदह वत्तो विरली रे । बापरखमादेविधर विठठलं त्वत्पदीं वत्ति 
मरलीरं॥४॥ 

'चवाळ 


१९१ तं माझा स्वामो मी तुझा रंक । पाहतां न दिसे वेगळिक 
1। १ ॥ मोतंपण जाऊ दे दुरी । एकचि घोंगडे पांघरू हरि ।॥॥२॥ 
रखमादविवरा विठुल्राया । लागन पायां वेळोवेळां । ३ ॥ 


१९२ जायाचो घोंगडी नव्हती निज । म्हणउनी तुज विनवितसे 
॥ १ ॥ एक पाहतां दुसर गल । तिसरें झाले नेणों काय ॥ २ ॥ 
चोथे घोंगडे तेंहो नाहों । रखमादेविवरा विठ्ठला पायीं ॥ ३ ॥ 

१९३ माझें चवाळें रंगाचे बहुतें । श्रोगुरुनिवत्तिनाथे दिधलं ग 
माय ॥ १ ॥ चवळिं शुद्ध चहु पालवी । व्योमाकारे वेद प्रसिद्ध 
पांघरवी ॥ २ ॥ आतां पराहूनि परमेवर्चे बापरखुमादविवरा 
विठुला अंगीचे ॥३॥ 

"१९४ निरंजना गाई चारू गेलों । तंव चवाळें तेथे एक पावलों 
॥ १ ॥ मज निगणें आड वारिलं ॥ चवाळें हिरोनि जिणें बडविल 
॥ २॥ बापरखमादविवरे इतुके केल ॥ माझं चवाळे हिरोनि नेलं 
ग माय ॥ ३ ॥ 


१९५ मह्याचा गोंडा चह पावला । मन पांघुरे उमप भावा 
॥ १ ॥ चो हातांहून आगळे । द्विकारांहनि वेगळेंगे माये ॥२॥ 
बापरखुमादेविवरें सुभटं । मज चवाळें दिधले गोमटे गे माये ॥३॥ 

१९६ चवळ्याची सांगेन मातु ॥ चवाळें पांघुर पंढरीनाथ. 
॥ १ ॥ गोधनें चारितां हरि पांघरला । मज चवळ्याचा त्यागु प 
दिधला ॥ २ ॥ बापरखमादेविवरु श्रोगरुराणा । चवाळें पांघरवी 
निरंजना ग माय ॥ ३ ॥ 


५२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


(7१ *€0४-४४४ 7 0४.०४ “0 -20/१० भर प 360. लके... हणण अले ; अनल क ह क 32... र 7.५४ "४ -»” ०-०” 4:80 आ 3. ग “€* “7४ ““€* “२.०0 


१९७ निगण चवाळें आणिल । बाप निवत्तीनें पांघरविल ॥१॥ 
चौघ चाऱ्हो पदर म्हणीतल । पांघरण झाले सारासार ॥२॥ 
बाप-रखुमादविवरे विठल । माझे चोर्खात जिगें उघडे केल ग 
मार्ये ॥ ३ ॥ 

डोर 


१९८ सभा समस्त साधुसंतांची । महामुनी विरक्तांची ॥ पंडित 
पाठक ज्ञानियांची । समस्तांसो विनवणी ॥ १॥ या पहिलिया 
पाहार्‍यांत । डोरकार सांगल मात । समस्त रिझाल तुम्ही संत । 
ऐका निवांत तुम्ही सर्व ॥ २ ॥ जातां परिसा पांच नाद । पांच 
नादाचे पांच भेद । पहिला नाद चटपट चटपट । दुसरा खटपट 
खटपट । तिसरा लठपट लटपट । चौथा फटपट फटफट । पांचवा 
तळमळ तळमळ ॥ ३ ॥ पहिला नाद चटपट चटवपट । शिखासूत्र 
त्यजुनी सपाट । विरजा होमिला दृष्ट । परी अपुट तसाची ॥ ४॥ 
वाया केली तडातोडी । बथा त्यजिलो सूत्रज्षंडी । परी विषयवासना 
न सोडी । उपाधी गाडी श्रोपादा ॥ ५ ॥ संन्यास घऊनी कांचा । 
जिव्हा शिइन वेधल लांचा । विटंब केला बापुडे कायंचा । चटपट 
चटपट मनीचे मनीं वसे गा दादनो ॥ ६ ॥ खटपट खटपट । 
वास्त्रप्रज्ञा अलोट । बांधोनी विपत्तीची मोट । सरा सुनाट धांवती 
॥ ७ ॥ वादतर्का लागी धावे । भरला विषयाचे हावे । वरि- 
वरि वंदावन दिसे बरवें । परी अंतरीं कडुबट गा दादंतो 
॥८॥ लटपट लटपट । मेळवनी शिष्यांचा थाट अद्वत ज्ञानाचा 
बोभाट । भरिल। हाट जिविकेसी ॥ ९॥ गुरु लोभी धनमान । 
दिष्य लोभी अति दीन । दोघांसो लटपट लागली पुणं । 
कोणी कोणासी आवरेना ॥ १० ॥ म्ह्याज्ञान जाहलें बोस । 
पाहिले दुःखाचे दिवस । अंती जाले कासावीस । कामपाद 
समंध गा दादेनो ॥ ११॥ आतां फटफट फटफट । या नादाची 
गोठ नोट । वबोळगोनो ओटयपोठ । उध्बे पाठ भेदिती ॥ १२॥ 
सन पवन समरसोनी । ब्ह्मरंध्रो लौन होउनी । हा अभि- 
मान वाहोनी । जालेपणों फंजती ॥१३॥ तें बोखटें गा डोर- 


भारुडे "३ 


4-४ ५८/४-४१-/४४-८१./”४./”९ .“४५../६ “४०५ ./७९...«”/७.४७..५५०४/७ ७४७९५७५०४४ ०९०४-०१.” ४५/१४/१५४४.” ..€ .“ ५.४१.” *“*./४५.// २.0. /*.४..४.” ६.८२ ४... ५..५४४. ४.१ ५.१ >“ “६ // .“ ५/%-/*. 





कारा । करोनी देहाचा मातेरा । भरू पाहातो सुषुन्मा हारा । 
परो असाध्य खरा तो सागं ॥१४॥ ऐसी जालिया ब्रह्माप्राप्ती । 
शिणतांच आहोरात्रो । अंती विरोध भगवरूक्ती । यालागों 
बोलती फटफट गा दादेनो ॥ १६ ॥ आतां तळमळ । धरणो- 
पारणीं हळाहळ । तौथंयात्रे लागीं चळपळ । घेतले बळ तपाचें 
॥ १६ ॥ जपध्यान मंत्रावली । नाना देवते आराधिलोी । झेखों 
काळें नरडी चेपोलोी । दुःख॑तळमळो या हेतु ॥ १७॥ ऐसे 
भेद नादाचे । मनो धरा विवेकचे । ज्ञानदेव बोले निवत्तीचे । 
बोला वबाचें हरिनाम गा दादनो ॥ १८ ॥ 


गळत 


१९९ विदेह आरत्मालिगा गुरुकृपेचा तुषारु । पुरणे भरिला घट 
हळुहळु बिदु उदारु । वरुषला लिगावरो तेथें तुष्टला श्रीगुरु । 
प्रस्न निवत्तिराजा ज्ञान देउनी उदारु ॥ १ ॥ यालागीं ज्ञानदेवो 
नाम गरुकुपेनें पावलों । असतां इये देहों संसारा हारपलों । ज्ञान- 
बिज्ञान कळो आलें अहेतरूप बडालों । व्ठठिल नाम माझ वाचे तेणें 
वाग्पुष्पे पावलों ॥ २ ॥ नित्य गळती नाम जाली गला प्रपंच 
अनिवारु । उपरती देहीं जालो निमालो बासन्रा संसारु । 
-तपन जालें ब्रह्यार्सात दिननिज्ञीं साचारु । आठवितां 

सांगील भावो अवघा पारुषला उदारु ॥३॥ विज्ञानेंसि ज्ञान गले 
एकरूप परिचार | ज्योतिमाजी कळिका गळी एकदोप जाला आकार | 
वतत ते निवत्ति जाली माया मारुनी केल घर | निवत्ति गरु माझा 
घट स्थापिला त्या समोर ॥४॥ ज्ञानदेवे घटमठ निरोपिली हरि- 
भक्ति । उडाली पक्षपाती इंद्रिया तेथें नाहों गती । बिराले अभि- 
मान ममता जाली समाप्ती । खंटलिया उर्मी दाही स्तपन जाले 
लिंगाप्रती ॥ ५ ॥ 

२०० आदि आत्मज्योतीलिगा प्रती लावियेला घट । स्थावरिलें 


मायावस्त्र लिंगावरी प्रविष्ट। तपन नाम ध्वनी इंद्रिया केलें सपाट 
॥ १॥ हळहळ गळती गळे गळों लागलो सकाळें ॥ उच्चारितां 


ष्ट श्री ज्ञानदेव गाथा 


ऑल 0. ...../4000.:: आहने , ळर हे”, कले? री. क >” ऱा क “५ 


कृष्णनाम । भणें पाळज कळिकाळें ॥ ६ह०॥ त्रिगुण सुटल्या गांठो 
घट॒ विराला सघन; पंचतत्त्वे । एके ठायीं आत्मा नांदे परिपूरणे । 
जीव दशिव हारपले एक दिसे चतन्य । आत्माराम विदहिया श्रीगरूनें 
सांगितली खण ॥ २॥ गळतीलागीं अपाय मोठे विरळा जाणें हेंचि 
खण । नरदेह अवचितें जो साधकु होय नारायण । परमानंद गळती 
गळे पांचहि तत्त्वे हरपोन ॥ ३ ॥ निवत्ति सखा माझा दोनदया 5 
श्रीगुरु । अलंकापुरों स्थापियलें । दिधला विठठल उच्चारू । समाधी 
जीवन मार्झंवरी अजान वक्षतरु ॥ जंबवरी चंद्रस्‌्ये तंववरी कोत 
घट स्थिरू ॥४॥ गाति वाति साधु मुनी छंद धट मठी चित्त विरेल 
देहबद्धि ज्ञानदाता देईल उचित । विज्ञानेंसी गोष्टी सांगे एंसें पद 
पावत । बापरखमादविवरु लांबविला घट ज्ञानदेव सांगत ॥५॥ 


आंधळा. 


२०१ पुर्वेजन्मों पाप केलें तें हें बहु विस्तारले । विषयसुख 
नाठिवंत सेवितां तिमिर कोंदलें । चोऱ्यांशीं लक्ष योनी फिरतां 
दुःख भोगिलें । ज्ञानदष्टि हारपली दोन्ही नत्र आंधळे ॥ १॥ धम 
जागो सदवांचा जे बा परउपकारी । आंधळ्या दृष्टि देतो त्याचें 
नाम मी उच्चारी ॥ २॥ संसार दुःखमूळ चहुकडे इंगळ विश्रांती 
नाहो कोठं रात्रंदिवस तळमळ । कामक्रोध लोभ शुनों पाठों 
लागली ओढाळ । कवणा हरण जाऊं आतां दृष्टि देईल निसळ 
॥३॥ मातापिता बंध बहिणो कोणी न पवतो निर्वाणी । इष्ट मित्र- 
स्वजनसख हे तो सुखाची मांडणी । एकला मी दुःख भोगीं कुभपाक 
जाचणी । तेथे कोणी सोडविना एका सद्गरुवांचनी ॥४॥। साधसंत 
मायबाप तिहो केलें कृपादान । पंढरिये यात्रे नले घडलें चंद्र भाग 
स्नान । पुंडलिके वद्यराजं पुर्वी साधिल साधन । वकुठोचें मळपोठ 
डोळां घातलं तें अंजन ॥ ५ ॥ कृष्णांजन एकवेळां डोळां घालितां 
अढळ । तिमिर दुःख गेल फिटल भ्ांतीपडळ । श्रीगुरु निवत्तिरायें 
मार्ग दाविला सोज्वळ । बापरखुमादविवरु विठ्ठल दिनाचा 
दयाळ ॥ ६॥ 


भारुड "प 


*२५४४५./४-५४१/१”0 “१८१ “५-१” “ “टं १८ ४८ ५१ “* “४/*/*-/*/”५-//२६/ १ “४ “५-५” “४५५४-४५ ८“ “1 “१ - ८८-/५-ट धट“ टा >>> 


२०२ दंवा तुज च॒कलों गा । तेणें दुष्टी आलं पडळ । विषय- 
ग्रंथो गंतलोंसे तेणें होतसें विव्हळ । अंध मंद दष्टि झाली । गिळं 
पाहे हा काळ । अवचित देवयोगें । निवत्ति भेटला कृपाळ ॥ १ । 
धम जागो निवत्तोचा । तेणें फेडिल पडळ । ज्ञानाच निजबोध । 
विज्ञानौरूप सकळ ॥ २ ॥। तिही लोकीं विववरूप । दिव्य दष्टि 
दिधलो । दहत हें हरपले । अद्वेतपणें माउली । उपदेश निजत्रह्म 1 
ज्ञानांजन साउली । चिद्रूप दोप पाहे । तेथें तनमन निवालो ॥३॥ 
दान हेंचि आम्हां गोड । दहों दष्टि मरालो । देह हें हरपलं । 
विदेह वत्ति स्फुरलो । विज्ञान हें प्रगटल । ज्ञेय ज्ञाता निमाली । 
दृश्य तें तदाकार ममता तेथें बुडालो ॥४॥ प्रपंच॒ हा नाहीं जाणा । 
एकाकार वत्ति जालो । मो माझं हरपल । विषयांध या बोलो । 
उपरती सदगरु बोध । तेथं प्रकृति संचली उाद्ध धममार्ग पंथ 
हातीं काठी दिधलो ॥५॥ वबेदमागं मनी गले त्याची मार्ग चालिलों । 
न कळेचि विषय अंधा । म्हणोनि उघड बोलिलों । चालतां 
धन॒धरा । तरंगाकारी हरपलों । ज्ञानदेव निवत्तीचा । द्वेत सव 
निरसलों ॥६॥ 


पांगुळ. 


२०३ मत्यलोका माझारी गा एक सदगरु साचारु । त्याचेनि 
गा दर्शनें तुटला हा संसारू । पांगुळा हस्तपाद देतो कुवाळु उदारु । 
यालागीं नांव त्याचे वेदा न कळे पारु॥ १ ॥ धर्माचें वस्ति घर 
ठाकियलं वा आम्हों । दान मागो ब्रह्म साचें नेघों हेत या उर्मा 
॥२॥ विश्रांति बिजन आम्हां एक सदगुरु दाता । सेवितां चरण 
त्याचे फिटली इंद्रियांची व्यथा । निमाली कल्पना आज्या इळा 
परिसीं झगटतां केवल्य देह जाले उपरती दह अवस्थ! ॥ ३॥ मन 
हें निमग्न जाले चरणस्प्द्धे तत्त्वतां । ब्रह्माहंस्फात आधीं भावो 
उसटला उलया । पांगुळलं गह ज्ञान ब्रह्मरूप तेथें कथा । अंध मग 
दढ जालों निमाल्या विषयाच्या वार्ता ॥४॥ क्र्‌दिसिद्धि दास्य 
सख्य आयआणप वोळलीं । दान मान संद बुद्धि ब्रह्मरूप लोन 


५६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


ति ->“६.”९४.”८/४.-€*..”४६.”” २ “९.१५.” ९.”€९.-”€ ४. *-” 4८% *-€ 





झालीं । बोळली कामधेन पंग तन वाळली । पांगळा जीवनमागु 
सतरावी हे वोळली ॥५॥ पांगुळ मी कल्पनचा पंग जालों पे मनें । 
वृत्ति हे हरपली एका सदगरुरूप ध्यानें। निवत्तीसी कृपा आली 
दारण गलों ध्ययध्याने ॥६॥ 


२०४ धम अथे काम मोक्ष दान मागे श्रोगरु । हस्त पाद शरोर 
व्यथा पंगु झालों मी पुढार । तिमिर आलं पुढे मायामोहो उदारु 
तेणें मी जात होतों मग सहज भेटला सद्गुरु ॥ १॥ धम जागो 
सद्गरु महिमा जणें तुट भवव्यथा । हाचि धस अथे काम येर तें 
सी नेघे बथा ॥६र०॥ एक नाम राम कृष्ण याचें दान दई सद्गुरु । 
सेदशास्त्र मथन केलं परी नव्हेचि पुढारु । हरण आलों निवत्तिराया 

डों माया संसारु । पहातां इये त्रिभवनीं तुजहुनी नाहीं उदारु 
॥ २॥ ज्ञानेंसहित विज्ञान गिळी मी माझे पांगळ । वत्ति हे माझ 
ठायीं हूदयो बझ गोपाळ । शंख चक्र पद्य गदा तुष्टे ऐसा तं दयाळ । 
बापरखुमादेबिवरे दान देऊनि केल अढळ ॥३॥ 


२०५ प॒र्वप्राप्ती दवयोगे पंगू जालों मो अज्ञान । विषय बंथो 
घेऊनियां त्याचें केल पोषण । चालतां धम बापा विसरलो गह्ा 
ज्ञान । अवचट गुरुसमाग प्रगट ब्रह्मज्ञान ॥ १॥ दाते हो वेग करा 
कुपाळुवा श्रोहरि । समता सवं भावों श्ञांती क्षमा निर्धारीं । सुटेल 
विषयग्रंथी विहंगम आचारो ॥२॥ शरण रिधें सद्गरु पायां पांग 
फिटल पांचाचा । पांगुळल आपआप हा निर्धारु पे साचा । मना- 
माजी रूप घाली मोमाजीं तेथें कचा । हरपली देहबद्धि एकाकार 
शिवाचा ॥ ३ ॥ निजबोधे धवळा शद्ध यावरी आरूढ प गा। 
क्षीराब्धी बोध वाहे तेथं जाय पां वेगा । वासना माझी एसी करों 
परिपूर्ण गंगा । नित्य हें ज्ञात घेइ अद्वत र्पालिंगा ॥ ४ ॥ पावन 
होशी आधीं पांग फिटेल जन्माचा । अंधपंग विषयग्रंथी पावन 
होशील साचा । पांडुरंग होसो आधीं फळ पोक जन्माचा । दृष्ट 
बुद्धि वेगो टाकों टाहो करी नामाचा ॥५॥ ज्ञातदंव पंगुयणे पांग 
ळली वासना । मुरालं ब्रह्मी मत ज्ञय ज्ञाता पुरातना । दृश्य हें 


गाय ५७ 


८" .. *-.."५-””--*-"*“€”--“-/ -“* “* २-८.” ४-८” 








लोपले बापा परती नारायणा । निवृत्ति गुरु माझा लागो त्याच्या 
चरणा ॥६॥॥ 


गाय 


२०६ आधोंच रे पाठी प्रसवे। कसी प्रतिदिनी गाभासी जाये 
रे । विऊनियां वांझ झालो रे । ती उन्हाळां मासां वोळली रे कान्हो 
॥ १॥ दुहतां पान्हा न संवरे रे । पेल पवंता सुटले झरे रे कान्हो 
॥॥२॥ मोहें चाटावयाच्या चाडा रे । दोहीं तयावरी पडररे। वत्स 
देखोनी उफराटी उड रे । तया केलिया तिन्ही वाडे रे कान्हो 
॥३॥ तिहों त्रिपुटी हे चरतां दिसे रे । तिहों वाडियां वेगळी बसे 
रे । ज्ञानदेव म्हणे गरुतें पुसा रे । ते वोळतां लयलक्ष कसें रे 
कान्हो (॥४॥ 


२०७ गायी तिचें निरंजलों वाडे रे। तोसवें तिन्ही पाडे रे । 
तिनें देत्य मारले कुवाडे रे । गाईचे सांगतां बहुत पवाडे रे कान्हो 
॥१॥ ते सांग पां धेनु कवण रे । तिसी नाहो तिन्हो गुण रे कान्हो 
॥ २॥ बापरखमादेविवरु विठल रे। ते उभी पुंडलिकाचे दारीं रे 
कान्हो ॥३॥॥ 


२०८ तिहो त्रिपुटी तिचे वाडे रे । सवालक्ष चरावया जायरे । 
ते दत्यापाठो हुंबरत लाग रे । भक्ता घरां दुभे सानरागें रे कान्हो 
॥१॥ तिचें नाम श्यांभवी आहे रे । तिची र्परेखाते कायरे 
कान्हो ॥२॥ येको चोमुखी गाय पाहें रे। तिचा विस्तार बहु आहे 
रे । तिच्या ताभिकमळीं जन्म वासु सांगे रे) तिसी आदि पुरुष 
बापमाय रे कान्हो ॥३॥ बापरखुमादेबिवरु विठुल पाहीं रे। ते 
भक्तां ओळली आहे रे । तें दोहतां भरणा पोहे रे । चारी धारा 
वर्षेत आहे रे कान्हो ॥४॥ 


२०९ काळी कोसी कपिला धेन रे। तिचें दुभते काय वानं 
रे। तिसी बापमाय दोन्हो नाहों रे। ते असक्रिया वेगळी पाहे रे 
तान्हो ॥१॥ ती अखरींच चरे रे। सवसाक्षी वरतो जाय रे कान्हो 


पट श्री ज्ञानदेव गाथा 


*...८%..<€१.»९-”०€"५.”€"५---९..€* .>“* 


॥घ्रु०॥॥ पल येकों सहस््रमुखी रे । तिहोंहनी येकी आहे रे । तिचीं 
नांबें अनंत पाहें रे। तिसी बापमाय कोण रे कान्हो ॥२॥ बाप- 
रखुमादेविवरी विठठुलीं पाहे रे । ते पंडलिकाचे द्वारीं जायरे। 
तिचें दुभतें अपरंपार रे । तें दुभतें सहस्रधारी रे कान्हो ॥॥३॥ 


२१० आगरोंचे क्षोर सागरीं पेल डोंगरी दूुभते गाय रे। दोहो 
जाणे त्याचें दुनतें जेवित्याची मेलो माय रे ॥ १ ॥ कान्हो पाहाले 
रे कान्हो पाहाले रे नवल विपरीत कसें । जाणत्या नणत्या झांसा 
पे चतुरा लागलें पिसें ॥२॥ पाणोयानें विस्तव पेटविला । वारियानें 
लाविली वाती । आपआप दोप प्रकाशला । तेथें न दिसे दिवस राती 
रे ॥३॥ खोकरीं आधन ठविलें । तेथें न दिसे माझी भाक । इंधना- 
वोण पेटविले । तेथं चली नाहों राख ॥डा। जाणत्या नणत्या झांसा 
पेल चतुरा बोलिज ह्याळीं । निवत्तिप्रसादें ज्ञानदेव बोले ढिवर 
पडिले जाळों ॥५॥ 





कम > १..५”४* >€%-८५--९”८///४%* “४ <<...” ४-०९४६-””७००0 ४७०० ४००७०” ७७”. .»“ » २ ही क्ट 


२११ साई खडियातें देखोनियां मःते । तसा संसारातें येत रया 
॥१॥ सोय ध्यान उन्मनो पांचांचो मिळणी । सत्रावीचे कानीं गोष्टो 
सांगे ॥ २॥ दुभोनियां खडाणी नरवये ध्याल गगनीं । चेतलिया 
मत क्षीर देत ॥ ३ ॥ ज्ञानदेवो समभाव त्रिगुणी नाहों ठाव । 
आपंआप राणीव साई खडिया ॥४॥ 


टिपरी. 


२१२ भवाब्धिसागरी मांडिली टिपरी परो अनुहात वाज गज३ 
बो ॥ ताळक छंद उमटती पद वरीं टिपरे टिपरी गाजे बो ॥ १॥ 
टिपरिया घाई गोपाळ भाई ॥ घुळ्घुळु पाई नादु वाज बो॥२॥ 
ताळकठछंदे वेगु आल्हादें टिपरीनादं वाजती वो ॥ सांडुनी ओहं 
धरिलें सोहं तयासी टिपरे साधली बो ॥३॥ ओटहात भूमिका नीट 
तालछंदे टिपरी धरी बो ॥ विरुळा जाणे एथोंचे खुणे टिपरें वाजे 
शिरीं वो ॥४॥ एकटसंगे टिपरे वेगे ध्वनी गगनीं गाजे वो ॥ बाप- 
रखमादेविवर टिपरी गाजतो घाई जालो टिपरियाजोगी बो ॥५॥ 


हमामा ५९ 


ऱ््ा --” २-“ २ “* “7 *-“€ -7 *- */” "६-०. *-“ 


हमामा. 


२१३ हमामा रे पोरा हमामा । घमरी वाजे घमामा ॥ ६₹०॥ 
घुमरीचा नाद कानीं । घुमरी घालं रानीं । रानों सौतळ छाया । 
मेली तुझी माया । मा्यचें घर दुरी । तुज मज कंचो उरी रे पोरा 
॥१॥ उरो नाहों तुज । मजसी मांडिले जंंझ । जंझो अहंकार ढळे । 
कल्पना समळ गळे । गळतां गळतां पाहिली । काऱ्होबा चरणीं 
राहिली । कान्होबा पाहे दिठी । तुज मज पडिली मिठी रेपोरा॥२॥ 
मिठो मिठी करी पाहाती । आतां कोठे राहसी । राहतां ठावो येकु । 
फटी तो तुझा लेकु । लेंकु गाई राख । बाप गोरसु चाख । चाखतां 
घेतली गोडी । तोचि फांसा तोडी रे पोरा ॥३॥ पोरा एक माझी 
गोठी । राग धरी न पोटीं । रागें काम नासे । अहंकारे बोचा वासे । 
वासिले रावणें डोळे । भणें देत कंस पळे । पळतां पळतां लागला 
पाठीं । तुज मज आतां गांठी रे पोरा ॥४॥ पोरा गोठी करी एंसो। 
संतांसी मानेल तसी । बापरखमादेविवरु ध्यासी । तरी वरिल्या 
गांबां जासी रे पोरा ॥५॥ 


२१४ हमामा घाली बाळा । सांडो खोटा चाळा । फोडीन तुझा 
टाळा । बाकुल्या दावीन काळा ॥१॥ हमामा रे पोरा हमामा रे 
॥धरु०॥ हमामा घालीं बा रे । अंगीं भरलें वारे । चाखतीं पिकली 
चारें । जाऊं वरील्या द्वारें रे पोरा ॥२॥ हमामा घालीं नटं । सांडी 
बोलणें खोटं । आतां जासोल कोठे । कोन्होबाचें बळ मोठ रे पोरा 
॥३॥ हमामा घालों सोई । सांभाळी सवा दोहों एक नेमे तं राहीं । 
तेथें बहु सुख पाहीं रे पोरा ॥४॥ हमासियाचा नादु वाज । अनु- 
हातें कोपर गाजे । बापरखमादेविवरु विठ्ठल राज । रत्नजडित मुगुट 
साजे रे पोरा ॥५॥ 


फुगडी. 


२१५ फुगडी फ॒ गे बाई फुगडी फ॒ । निजब्रह्म त गे बाई पर- 
ब्रह्म त॑ गे ॥१॥ मन चित्त ध्‌ । विषयावरी थ्‌ ॥२॥ एक नाम 


६० श्री ज्ञानदेव गाथा 


*“/*.८"%./€४../”६ »"५ /५. “१ १५/११-./०.१९- £२ /१५./0१-४ ४-४१%०//%-/ 9- १ “ -€*.€* ८" “१०%. ४-८.” “९.५९. १.४-४९५-/९०८/* 





"२.४४४५-/ ५.९१.” 


सांडी । दुजा भाव सांडी ॥३॥ हरि आला रंगीं । सज्जनाचे संगी 
॥४॥ सकळ पाहें हरि । तोचि चित्तों धरीं ॥५॥ तनमन लल्लाटी । 
संसारेसो साटी ॥६॥ वास दक्षिण । चटंभजीं आलिंगन ॥ ७ ॥ 
ज्ञानदेवा गोडी । केली संसारा फुगडी ॥८॥ 


बद्धिरूपी सखीक्षी संवाद. 


२१६ येऊनी वऱ्हाडिणी बसल्या टेकी । कोण तो नोवरा नाहो 
बोळखी ॥ १॥ मो कवणाची मज सांगा कोणी । बऱर्‍हाड आलिया 
बऱ्हाडिणी ॥ २॥ कवण ते वरमाय कवण तो वरबाप । कवण 
तो नोवरा कवण तो मंडप ॥ ३ ।॥। वर्‍हाड नव्हे स्वप्न गे माय । 
बापरखुमादेविवराचे वेगीं धरावे पाये ॥ ४॥ 


२१७ एंकी धावे सुनाट एकोनें धरिले बेट । एकीने दोवट 
साधियेला ॥ १ ॥ कोणे तत्त्वी हरि केसी यासी परी । नांदे कवण 
घरों सांगिजसु ॥ २॥ सखी सांगे बाई भावो धरीं देहीं । एकारूपा 
सोयी येईल घरा ॥ ३ ॥ बापरखुमादेविवर विठ्ठल अवचितां । 
निवत्ति समता सांगितलें ॥ ४ ॥ 


२१८ येरीं म्हणे भद सृष्टी दाविती इाब्द । तत्त्वी तत्त्व बोध 
कोठें गेलें ॥ १ ॥ सखो म्हणे बाई आकाराचो सोय । तुज मज 
काय इयें देहों ॥ २ ॥ चपळता सांगो उष्णता घोटी । घोट्नियां 
होटी समन्रह्मी ॥ ३ ॥ ज्ञानदेवी तट भाग्य ज उत्कट ते हे 
वाक्‍्पट पडतो दृष्टो ॥ ४ ॥ 


२१९ सखी म्हणे बाई समपण तें कसें । येरी म्हणे देश हिडं 
नको ॥ १ ॥ आधघों शोधों आप मग पाहीं दोप । कोहं सोहं रूप 
दवडी दुरी ॥ २ ॥ त्रिपुटी झोंबो नको मायावी सकळ । अवघा 
सरळ हरि आहे ॥ ३ ॥ ज्ञानदंव बझवी बुझे ज्ञानधारण ।॥,तुज 
मज सोजन्य यणें न्यायें ।४॥ 


२२० सांग सखिये बाई मज हें न कळे। कसा हा अकळे सम- 
तेज ॥ १ ॥ भाव दृढ धरीं चित्ताची लहरी । प्रकृती कामारी 


बद्धिरूपी सखोज्ली संवाद ६१ 


“* .“*..”€* ““% 0". “४८” हा कसत ०००20 5700 010002” बहा. १ आ की *  %7/ * १६. 0 “८ 0-८ “४४% “४४-7२.” 


तत्रावीची ॥ २ ॥ येरी म्हणे वाजट झालो हो पुराणें । समरस 
जाणें कोणे घरीं ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हण आदिमध्य समता । सुखं 
पहातां चढ हातां॥ इ ॥ 


२२१ सखोप्रती सखो आदरें करो प्रश्‍न । जीव शिव पूर्ण कसा 
दिसे ॥ १ ॥ सखो सांगे सात उभयतां ब्रह्म । नाहो हो विषम 
हरोबोण ॥२॥ सुयप्रकाह महो घटमठीं समता । तेसा हा उभयतां 
बिंब एका ॥ ३ ॥ बापरवमादेविवर विठ्ठल जिवाचा । व्यापक 
शिवाचा शिवपणें ॥ ४ ॥ 


२२२ सखी सांगे सार ज्ञांति क्षमा दया । प्रपंच विल्या बरळ 
पोशी ॥१॥ सखी म्हणे एका दुजो म्हणे अनेकां । अनेकीं सम्यका 
गुरुगम्य ॥ २ ॥ सावध निबंध आद्याचा उकल । रसनेचा पालव 
रसना तोय़ें ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव सांगे रखुमादवी जप । अगम्य संकल्प 
एक दिसे ॥ ४ ॥ 


२२३ सम्यक्‌ करों शांति बसे एके पातों । क्षमेसी निवृत्ति 
वाढ करीं ॥ १ ॥ एंसा हा उपदेश्ञ सखो सांगे जीवास । झणी 
कासावीस होसी बाई ॥ २ ॥ सज्ञानी विज्ञान ज्ञानों ज्ञानपण । 
अन्वयो शोधून पाहा लक्षी ॥३॥ ज्ञानदेवी शिवा उन्मनी रिघावा। 
हरीचा विसावा सर्वांघटीं ॥ ४ ॥ 


२२४ ममता पुसे स्य शित्रोंजिवा ठाय । पुर्णता पान्हाये कोण 
घरीं ॥ १ ॥ एक सलिये पुसतो बाईये । परब्रह्म समाये पुंडलिका 
॥ २ ॥ नाहीं यासी ठावो संतार पं वाब्रो । एकतत्त्व रावो घरीं 
बसे ॥ ३ ॥ बापरखमादविवरु उदारू बोळला । विइवजनपाळा 
ब्रीद साजे ॥ ४ ॥ 


२२५ अष्टदळ पाहे पद्म नत्र दाहे । सोहं मंत्र कोहं ठाको दुरी 
॥ १ ॥ आडवों आडव ख्पाचा बरव । सखिये तो राव रामराणा 
॥ २॥ उपरतो साधी प्रवची अवघी । गणें गण उदबोधी शोज 
सय ॥ ३ '॥ ज्ञातदेवो लपे विज्ञान हारपे । काळ यम मापं न 
बाधिती ॥ इ ॥ 


६२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


“ ॥/% “५.५.” “४ डू क, ऱ 0 र १०५७-०२ 2:80 भई य कार कीय रा व आ ज्र 


२२६ चित्तोंचें चतन्य रूवीचे अनुकार । रूप असे साचार 
नयनांमाजीं । तेजाचें तेज दोपों कळिका सामावे । दीपक माल्हात्रे 
तेज तेजीं ॥ १ ॥ काय सांगो सखिये तेज पं अढळ । इंद्रिये बरळ 
देखतांची ॥ २ ॥ घनदाट ख्पीं एकरूप तत्त्व । दोपों दोपसमत्व 
आप दिसे । निराकार वस्तु आकार पे अपार । विव्वो चराचर 
बिबलीसे ॥ ३ ॥ प्राणप्रिया गेली पुसे आत्मनाथा । कसेनी उलया 
गुरुखणें ॥४॥ बापरखुमादविवरु विठ्ठलों उपरती । रूपीं रूपदीप्तो 
एक जाली ॥ ५ ॥ 


२२७ प्राणासवें सखो आत्मा हा बिबला । सवेगणी निमाला 


याच्या वत्ति । ध्यान गलें ठायां मन गलें सुख । नयनी नयनसुखा 
अवलोकीं ॥ १ ॥ तेचि सखी रूप बोळख स्वरूप । विठवीं विदव- 
रूप एका तेज ॥ २॥ दहृत पं न दिसे अद्ठत सुरवाड । एक दोपं 
उजेड सर्वा घटों ॥ ३ । विराल्या कामना अमत परिपाठीं । चत- 
न्याची दष्टि उघडली रया ॥ ४ ॥ सखी म्हण सुख प्राणासी 
भललें । आत्मपणें मुकलें काय करू ॥ ५ ॥ बापरखुमादंविवरु 
।वठुलें रूप । दाऊनी स्वरूप एक केलें ॥६॥ 


२२८ प्राणाची प सुखी पुसे आत्मयासो । ईश्वरी ध्यानाचो 
वत्ति गेली ॥ १ ॥ पांगुळल्या वत्ति हारपली भावना । निमालो 
कल्पना न्रह्मीं रया ॥ २॥ हें सुख साचार सांग कां विचार । 
आत्मयाचें घर गरुखणें ॥ ३ ॥ चेतवितें कोठ गंफलें सगण । 
निगणीं प गुण समरस ॥४॥ तें सुख अपार निळोये वेधले । 
कृष्णरूप हें देखिल सर्वार्पों ॥५॥ या ध्यानो गंफल मनामाजीं 
वेख । दृतभानसुख नाठवे मज ॥ ६ ॥ अद्वत घरकुले गुणाचे पं 
रूप । मनामाजी स्वरूप बिबलें रया ॥ ७ ॥ विस्मति गुणांची 
स्मति पे भजना । दृष्टादृष्ट जनां ब्रह्मरूप ॥ ८ ॥ याचेनी सुलभं 
नाठवे संसारु । ब्रह्माची आकारु दिसत असे ॥ ९ ॥ वेगी सांग ठसा 
कोण हें रूपडे । कृष्णचि चहुंकड बिबलासे ॥ १० ॥ बापरखुमा- 
देविवरु विठठल सखी । कृष्णरू्पीं सुखो तनु जालो ॥ ११ ॥ 


७ ४५४४-५४ १.५/१४”% “0-0 “१ “0* “0 “709 ५४ उ 


बद्धिरूपी सखोशीं संवाद ९३ 


-€९./ “ “ *“१-१-८४* /*.**.-४-४-५-€४६.४१./”४-€६/४-/7१”८*. 


२२९ तत्त्वतां पं तत्त्व धरितां नये हातां । मग ममतेची चिता 
तयासी पुसे ॥ १ ॥ बाई कोणे घरीं सांगे वो जिवित्व । परेचें 
परतत्त्व कोणे घरीं ॥ २॥ सखी सांगे गोष्टो बाईये खूप वो 
धरों । आपणची घरीं सांपडेल ॥ ३ ॥ निवत्तीने खणे सांगितलें 
ज्ञान । रखुमादेविवरु ध्यान विठुलवरदा ॥ ४ ॥ 


क्र्य्ण 


२३० क्रणाचेनि मिसे निगण आले आपसे । तेणें मज सबेस्वें 
ठकियेलें ॥ १॥ घेऊनि गेला माझें धन । केलें प निर्वाण मना देखा 
॥२॥ त्यासि बोळखिना अनोळखी । दडय ना अदःय क्रण म्यां 
सादृर्य दिधले देखा ॥३॥ निवत्तीप्रसादं इतुके पे जालं ।॥। बाप- 
रखुमादेविवरु विठुलें मज गोवियलें गे माये ॥३ड। 


२३१ आपुलें कांहीं न विचारतां धन । निगुणासि क्रण देऊ केलें 
॥१॥ थितें होतें तें निधान सांठविले । विश्वासें घेतल लक्ष चित्त 
॥२॥ एंसा हा निवत्तोप्रसाद फळासी आला । निफळ केल मज 
निगुणाकारं ॥ ३ ॥ बापरखुमादंविवरु विठ्ठलु साच म्हणुनि 
निघोलों ॥ तेणें नेवोनि घातलो निरंजनीं ॥४॥ 


_ २३२ चौदा भवनीं चौधां भलबिलें ॥ वेव्हार नासविलें स्मृति 
व्याले गे माये ॥ १ ॥ अवघे धन देऊनि मज निधन केले । क्ण 
मागावया धाडिलें न ये तें ठायीं ॥। २ ॥ ऐसें निवत्तोशब्दे अगाध 
जालें । माझें मोपण गेले धन देखा ॥३॥ बापरखुमादेविवरु विठ्ठल 
साक्षी ॥ तो सज पारखी घेऊनि गेला ॥४॥ 


२३३ जन्माचे व्याज आपणचि गिळिले । मुदलाचा ठावो नाहों 
ऐसे केले ॥ १ ॥ त्णाईत नव्हे हा निगुणासी ससंधु । येणें परम 
बोध बोधविला ॥ २ ॥ ऐसी आपुली साक्षी कवणे प द्यावी ।॥। 
निवत्तो म्हणे कांहीं ठायों न ठेवोचि ॥३॥ बापरखमादेविवरें केला 
घातासी घातु ॥ आपुला लक्षाचा लाभु घरि दिधला ॥४॥ 


दड श्री ज्ञानदेव गाथा 


४-<०"%-€€९१-१-१४४४४-१-/४४-”१-९१ “८४0 "--१--९*८- ४४१० १.८०२-” -*.४. ४. ६.-”*६.-/"५-/"६-/२.//५..-/४_->%१../९ “<**%-<--<<*--/* “२ “५४४६-५५-८१. 


२३४ दुरूनि एक कण मागावयां आले ॥ माझें मी पाहिले तंब 
कांहों नाहीं ॥१॥ भोतरील माझें पंचरत्नें नेलीं ॥ स्वरूप वाह- 
विलों मध्य गिळियेल ॥ २ ॥ निवत्तिबोधें मी बोधले ॥ सांगाते 
वाहवले सवस्वेंसी ॥ ३ ॥ ऐसा बापरखुमादेविवरु विठठल आपण 
पुढारला ॥ माझा निर्वाळा केला संसारींचा ।॥'४॥ 


२३५ अवघड तें एक घडलं माझ्या अंगीं | तीहित्र्‌ ण चाघी मुज 
देवविले ॥१॥ ज्यासि दिधले त्यासि नांव पे नाहों ॥ याया ख्प 
नाहीं तया त्रद्रण देवविले ॥२॥ निवत्ति गुरूने अधिक केल ॥। 
निमिष्यमात्री दाविले धन माझें ॥ ३॥ गेणें रखमादविवरू 
विठ्ठल ॥ होतें तें आटिले सेखी निहटिल निळारंभी ॥४॥ 


२३६ भाग्याचा उदयों कों देवाची गती ॥ मज जोडलो संर्गात 
या संतांची ॥१॥ माझें मोच भांडवल घेऊनिया निगती ॥ लाभाची 
गती श्रीविठ्ठल ॥२॥ दशदश्यांतरा न लगेच जणें ॥ ठाईंच जोडणे 
एऐक्यभावें ॥ ३ ॥ खेप खेवांतरा अनेक सोढिले ॥ मुदल उरलें 
लेखाचारी ॥ ४ ॥ मुद्दल देऊनि वाणेर फेडिला ॥ उत्तोणे झाला 
दोहों पक्षी ॥ ५ ॥ चौघ साक्ष देऊनि अंतरी ॥ वेव्हार ज्ञानेवराीं 
खंडियेला ॥६॥ 

वऱ्हाड 

२३७ बहुतां बऱ्हाडा आलोसी बाळा ॥ हांसिती लोक परी न 
संडी चाळा ॥१॥ एकाचें खाये एकासी गाये ॥ लाज नाहीं तिसो 
सांगावे कार्ये ॥ २॥ वऱहाडियांच्या भुलली सुखा । सुख भोगित 
पावली दुःवा ॥ ३॥ नाथिलें पुसे भलत्यासी रुसे । ज्याचें लेणे 
लेउनी थोर संतोष ॥। ४॥ क्षणाचा सोहळा मानिलें हित ॥ आप- 
स्तुति परनिदेचें गीत ॥ ५ ॥ कवणाचें वऱ्हाड भुललीस वायां । 
दारण रिघें रखमादेविवरा व्याह्या ॥६॥ 


संन्यासी. 


२३८ हरीर वरिवरि कां दंडिसी । जंव वारिलें न करी तुझं 
मन । जळीं नेत्र लाउनी ठोकती अवज्ञा लागोनी । तसें नको नको 


संन्यासी द्५्‌ 
बकध्यात करूं रया ॥ १॥ चित्त सुचित्त करों मन सुचित्त करीं । 
न धरीं तं विषयाचो सोय । वतो असोनी वनिता चितितो । तरी 
तपचि वाउगे जाय रया ॥ २॥ त्रिकाळ स्नान करिसी तोथंजळों । 
परि नवजाती मतोंचें मळ । तुझियानि दोषं तीथ कुश्चित्त जालों । 
जेसो त्या रजकाची शीळ रया ॥ ३ ॥ आतां करिसी तरी चोख- 
टच करी । त्यासी साक्ष तुझें समन । लटिकें न झकवसी तऱही । 
देव दुऱ्हा होसी बापरखुमादेबिवरा । विठुलाची आण ॥ ४ ॥ 


२३९ मतमतांरे रचनियां ग्रंथ ज्ञानव्युत्पत्ति । जंब जाली 
नाहीं आत्मप्रतीती । ये सकळचि ज्ञाने विषयासक्‍्तीचेनि अतुमानें 
तेणें केवों तुट संसती । अंतरीचा स्फुलिंग जाज्वल्य जाणतां काम- 
क्रोधाचिया उपपत्ति । बाहा दोक्षा उदंडी आणनियां तेणें केवों 
होय ब्ह्याप्राप्ति रया ॥ १ ॥ सुटलेपणे करिसी विषयत्याग । तेणें 
अंतरो होय अनुराग । परतोनी तरीच पावशी ब्रह्माभाग रया 
॥ २॥ आपुलेनि रूढपणें ग्रंथाचे विज्ञाने । संपदा मिरविशी 
ज्ञातेपणें । अंतरीं आज्ञापाडञ विखार भरणे । जगों संतता मिरविणें। 
यणें ज्ञानें म्हणसी मो वंद्य जगीं । कों उपासनाद्वारें मुक्‍त होणें । 
पालट केलियासाठो सिणो नको बापा । जंबीं गंधवे नगरीं वस्ती 
करणें रया ॥ ३ ॥ यालागीं दंभ दष सकळा । प्रतिष्ठादि भरांतो 
धनदारा विषयासक्ति ।॥ ऐसा अहंममते ज्ञातेपणाचेनि अहंकारें 
तेण केवीं होय आत्मप्राप्तो ।.जंव यण देहे विनोतता । हरण 
गेला नाहीं संतांप्रती । बापरखुमादेविवर विठठलु चितिता । सव 
होय निजप्राप्ती रया ॥ ४ ॥ 


/२४० तोंडे जाले संन्यासु । भोगावरी धावे हव्यासु ॥ १ ॥ 
ते नेणती म्रह्मरसु । वायां होती कासाविस ॥ २ ॥ ब्ह्ममागतिं 
साध जाती । वायां चुकली तुझो भक्ति ॥.३ ।। सरवंत्र आपणची 
म्हणतो । अभक्ष्य भक्षण करिती ॥ ४ ॥ तोंडीं दंभ माया धंदा 
शरण रिघं रे गोविंदा ॥ ५ ॥ चुकले विठुला उदारा । बापरखुमा- 
देविवरा ॥ ६ ॥ 


६६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


““*-€ -><“*-“१/€%-८%-/ ४7४-€४-ट' “-/४६-/४८” -“ ५” “५ 








*.४-- ४-/५-€१--४६- ५- “ - *-८*-८४-१-” ५..९५-/%-/%.०/५५-/* 


२४१ विटंबुनी काया दंड धरी करां । हिंडे घरें चारो नवल 
पाहें । असमाधानी विषयों विव्हळ । तरी केवळ दंड काजा काई 
॥ १॥ सिद्धचि असतां कां गा विटंबिसी । नव्हाच संन्यासी तं 
जाण कसा ॥ २ ॥ निजाश्रमोंचे वास संकल्पासी त्यागी । सवंस्वे 
वरागी तोचि संन्यासी ।) संग्रीं असंगता तोचि जाण संन्यासी । 
स्वरूप तयावाश्ीी जवळो आहे ॥। ३ ॥ बापरखमादेविवरु उघडाच 
संन्यासी । तोचि पूर्ण भासीं भरला असे । निवत्तिराये खणा दाख- 
विला निरुता । तो जाणण्या परता सदोदितु ॥ ४ ॥ 


२४२ तापत्रयीं तापली गुरूतें गिवसिती भगवे देखोनी म्हणती 
तारा स्वामी । तंव ते नेणोनो उपदेशाची रोती आनान उपदेशगितो 
ठकले निठचितीं तसें जालें ॥ १ ॥ संत ते कोण संत ते कोण । हे 
जाणवी खण केझीराजा ॥। २ ।॥। कोणी एक प्राणी क्षधनें पौडिले । 
म्हणोनी दोडे तोडं गेले । खाबो बसे तो नसचि रुई उडे । ठकले 
बापुडे तसे. जालें ॥ ३ ॥ कोणी एक प्राणी प्रवासे पौडिला । 
स्नेहाळ देखिला बिववातु । तयाचे स्नेह लावितां अंगीं । सुजला 
सर्वांगी तसें जाले ॥ ४ ॥ कोणी एक प्राणी पडिलासे झडीं । 
म्हणोनी गेला पेल तो झाडी । खा खात अस्वली उठलो लवडसवडी | 
नाक कान तोडी तसें जालें ॥ ५ ॥ एंशा सकळ कळा जाणसी । 
नंदरायाचा कुमर म्हणविसी । बापरखुमादेविवरु बिठुलों भटी | 
पडली ते न सुटे जिवेंसी ॥ ६ ॥ 


२४३ घरदार वोखटं त्यजं म्हणसी तरी शरोरा येवढ जाड । 
मायबाप वोखटीं त्यजं म्हणसी तरी अहंकार अविद्येचे कोड । बंधु 
सखे त्यजं म्हणप्ती तरी काम क्रोध मद मत्सर अवघड । बहिणी 
पाठीच्या त्यजं म्हणसो आज्या तृष्णा मायाच बंड रया ॥ १ ॥ 

त्यजिलें तें काय कासया म्हणिज सांग पा मजपाशीं एंसें । जया 
भेणे तं जासी वनांतरा तें तंव तुजचि सरिसें रया ।॥ २॥ स्त्री 
वोखटो त्यजं म्हणसी तरी कल्पने येवढी भोक्ती । पुत्र अपत्य त्यजं 
म्हणसी तरी इंद्रियांसि नाहीं निवृत्ति । सकळ गणगोत त्यजं 
म्हणसी तरी हे अष्टधा प्रकृति । अवघेचि त्यज्‌ं पाहे म्हणसी तरी 


संन्यासी ६७ 


२. लकर”. : अडले; बेर”. . "रोड... तके“. अहे... .- ्ि 00.0 0000 कलक अती. कह का शे अणण नळ "४ -“”7 -“रव2-  “ “*६_.€" ४* “१. “7२ ..<*<...><*..““1६ .““”*..-<*..“>7४...”६//८"५..”€२ “7 


सना नाहीं निज शांती रया ॥ ३ ॥ अवधोंचि तुज जवळी दुम- 
दुमित असतां वरीवरी मंडिसी कां करिसो विटंबना । सहज संतोषे 
असोनी जसा तसा परी तो सद्गरु पाविजे खुणा । आपुले आश्चसों 
स्वधर्मा असतां सर्वत्र एकुच्िि जाणा । बापरखुमादेदिविरु विठठल 
इनुकिपा साठीं नेईल वेकुठभवना ॥ ४ ॥ 


२४४ प्रपंचाचे जगड्वाळ दुस्तर जरी मानिसी । त्याग करूनि 
केउता जासी । जें जें त्यागिलें तें तें तुजमाजीं । त्यागिलें तें काय 
सांग आम्हांसी । तुझें तुजचि माजी प्रपंचेसि त्‌ सर्वांमाजो वतंसी । 
एसें जाणोनियां कां विटंबिसी बापा । टाकनि केउतां जासी रया! 
॥ १ ॥ मनेंसि विचारीं निर्धारुनी योग करां । तुझें तुजमाजों अरे 
आतां विचारोीं बापा । अरिसित्रसम होऊनि मन हें शुद्ध होय तेंचि 
ल॑होऊनि राहे जाण बापा ॥ २ ॥ बाह्य त्यागिसी तरी तो 
त्यागुचि नव्हे पालटिसी तरी ते विटंबना ') धरिसी तरीचि तो 
बंधु मोक्ष मागता हे जडपणा । तरी गेलिया जड तो मोक्षचि नव्हे 
साचा चुकलासी उगाणा । वृत्तिश्रून्याकारें अवलोकितां तंब तेणे 
नव्हे तुज वस्तुज्ञान । ऐसें जाणोनी कां लिणसोी रे बापा । हेचि 
धरुनि राहे निजखुण रया ॥ ३ ॥ म्हणोनी आतां इतुके करीं । 
साच तें हें धरीं तुझें मन होय तुज अधिकारी । ते सबेहो त्याग 
तुज फळती बापा । जे एकचि होऊनि निर्धारी नलगे शिणणें दंडणें 
येणें आश्रमभावें एसेचि मनें निर्धारों ।॥ बापरखुमादेविवरु विठ्ठल 
चितितां सवे प्रपंचाची जालो बोहरी । निवत्तिरायें खणा दाउनी 
सकळा । निजीं निजाचे निज निधारी रया ॥ ४॥ 


२४५ आलियाचा संतोष गेलियाची हानी । नाहों त्याचा 
अतिशो वेंचे त्याची कहाणी । ऐसे संकल्प विकल्प देहों वरोवरी 
संडलिया होईल कयी । तरी बहुरुप्याच्या ठाई काई नट॒ नसे रया 
॥ १॥ आधा भोतरीं दंडावा पाठों बाहिजु मंडावा । नाहीं तरी 
योग भांडिवा कां करिसो रया ॥ ६२९० ॥ मागितलोया भोक जरी 
होय निर्दोष । तरी सणिये रजक काय न मागती । देवपणें फुग 
धरिसील गाढा । तरीं वायांवीण मढा सितरलासी ॥ २ ॥॥ थिगळो 


६८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


घालोनिया गळां म्हणसी न भिये कळिकाळा । तरी काय कमा- 
वेगळा के हो पहासो । योगिया म्हणिजे केसा भोतरी काठिमरू 
जेसा । मोनलिया पदार्थासरिसा होऊनी मिळे ॥ ३ ॥ हृदप्रों 
नाहों जालेपण क्रोधे भवंडिसो लोचन । अंगी भस्मउधळण राख 
राखिल काई । खरु लोळे उकरडां काय परत्राचिया चाडा । तसा 
मठों बांधोनी मढा । वम चुकलासो ॥४॥ तोथं व्रत जप स्नान । 
वाउगे करिसी ध्यान । एंसें करितां आनेआन मार्गे चुकलासो ॥ 
शुद्ध करूनियां सन सेत्री निवृत्तीचे चरण । विठ्ठल विठ्ठल म्हण 
नाहों तरो नाडलासो ॥ ५ ॥ 


२४६ येगेंचि आश्रम तित्यनेमित्तीक कर्मे । वर्णाश्रमधमं त्यागून 
कोठें जासी म्हणोनी येकचि विचारी बापा । जेणें सा्थेक होय 
संसारासी । विकल्प नको धरू शुद्ध करीं अंतर धरुनी राहेंया 
सगुणासी रया ॥ १ ॥। आवडी धरूनी गोडी घेई कां ध्यानी । 
परतोन मग योनि नाहों तुज ॥ २॥ सांडी सांडी त्याग नास्त- 
काचे मत न लग करणें अटणें । नानाविधी वाउगे जड कां 
सिणवणें । केवी मन होय शुद्धी । एकलेंचि मत करूनि स्वाधीन । 
सगुणोंचि काय सिद्धी न लभ रया ॥ ३ ॥ म्हणोनी एकाकारवत्ति 
सगुणों बसली । प्रीतिचि निगुणींचि आति. जाण संपदा । याची 
सांडि मांडी न करी । । निरुतें चित्तीं धरी । स्वस्वरूपीं असे सद! । 
बापरखुमादेविवरु विठठल चिंतिता । सुख सगुणींचि जोड आनंदु 
रया ॥ ४॥ 


२४७ कां सांडिसी ग॒हाश्रम । कां सांडिसी क्रिया कम । 
कासया सांडिसो कुळोंचे धम । आहे तें वम वेगळेंचि ॥ १ ॥ 
भस्म उधळण जटाभारू । अथवा उदास दिगंबरू । न धरि लोकांचा! 
आधारू । आहे तो विचारू वेगळाचि ॥ २ ॥ जप तप अनुष्ठान । 
क्रियाकमे यज्ञ दान । कांसया इंद्रियां बंधन । आहे तें विधान वेग- 
ळेंचि ॥ ३ ॥ वेदशास्त्र जाणीतलें । आगमों पूर्ण ज्ञान झालं । 
पुराण मात्र धोंडाळिलें । आहे तें राहिल वेगळेंचि ॥ ४ ॥ शाब्द- 
अहो होसि आगळा । म्हणसी न भियें कळिकाळा ॥ बोधेबिण तुख 


बागलाणी नवरी ६९ 


२ ५४५-५४५-”१४५.५/”४./%//१*/7 “ शी“. शु न नड. “२ री “” /"* -“*-“ -* “५ “7 .*०>*./००१..७€५-- 2”. "६.५४ 





सोहळा । आहे तो जिव्हाळा वेगळाचि ॥५॥ या कारणें 
श्रोगुरुनाथ्‌ । जंव मस्तकों न ठवि हातु ॥ निवत्तिदास असे विन- 
वितु । तंव निवांतु केवि होय ॥ ६॥ 


बागलाणी नवरी 


२४८ करीं वो अद्वेत माला केलं इसन्यो सहिवर सिद्धपुरासो 
गयो । बोल नाहीं तया दादुला भवसागरों न सरत कोयो ॥ १ ॥ 
मान्हा वऱ्हाडिणी नवजणी सांगातिणी सवें बारा सोळा । अतहात 
तुरे वाजोनी गगनीं जगों जया सोहळा । सान्हा पतिपयेन्त त्याल 
देखि बो जग जाया आंधळा ॥ २ ॥ बाव दिव्हो ज्या घरीं त्या 
लेवो नाहों । जाति ना कुळ त्यान्हा पालव्‌ धरीं गयो तंव वो सूक्ष्म 
ना स्थळ ॥ ३ ॥ ब्िहतो बिहुती मो गयो तंव त्यान्हे माले धरी 
वो हातो । पाठिमोरा वरु बोलण्या त्यान्हे मो बसे पाठी ॥ ४ ॥। 
निरंजनों मंडव घाल्याचो । लग्नंविण जाया पाणिग्रहण ब्रह्माक्षरीं । 
बोलीनें तंब त्यान्हे नत्रो दिन्ही बो खण ॥५॥ पांचजणी सावधान 
म्हणीयाबो । आश्या सवती अडबरे । जननिक करंडिये देय समा- 
विन त्यान्हे माल्हे दिन्हे चिर ॥ ६ ॥ याचि सखिया मान्होया 
यरो बो चोघीजन्हे । मिले सुमले येकी करोलोले । जासो यापरी 
चालविजे सुघरवबासु ॥ ७ ॥ जान्हे सेज मी पहुडन्यावो तंव तो 
नपंसक वो । जाया इंद्रयांविण जान्हा विस्तारु ती पुरुष जगी कसा! 
बो जाया ॥ ८ ॥ सोहं वो घरदारीं नांदतां मो बो लाधन्यो यंक 
पुत नाराज तोंहो योगिया चालवाव्या इसन मिवो ज'य वांझ 
॥ ९ ॥ पांच तान्ही बो पांच पारिठो पांच वो सत्य मान्हां पोटीं । 
अझुनी मो करणकुमारी वो परपुरुषेंसी नाहों जया भेटी ॥॥। १० ॥ 
मज चौघे दोर भावे राखती चोघी बो नगंदा आटिती । तेणें मज 
लागलें पिसें । बाईये वो तत्त्वमसी डोळां लेती ॥ ११ ॥ 
ज्यानें माझें मन सुखी जाया निरालंबीं निरंतरीं । राणे 
रखमाई भतार श्रीकृष्ण तो म्यां दिठा बो अंतरीं ॥ १२॥ 
दशदिद्या दाही देहो. जाण दसवबो अकरावे मत । बारा सोळा 


७० श्री ज्ञानदेव गाथा 


१.४...” ४.” १५.०”€६..-/४->”६->९--१४--/६--/४४-- ४६८” १- 0९२” २-४... ४- “१८ <- ४-””९.-४१.//२.”-”/१-/८”/" “"- “- ८ ८ “ ऱ रचा 20 1.00. “१... 


सान्हा सखिया येचिवो मानो निजसज्जन ॥ १३ ॥ करों वो 
कांकण शिरीं बासिग दाख डावया पंढरपुरासी गयो । बाप- 
रखुमादेविवरु विठ्ठल त्याचे चरणीं समरस गयो ॥ १४ ॥ 


भागा २ रा. 
रूपावरील अभंग 


२४९ तुर कांबळा डांगेवरी विषाण वेणु घेऊनि करीं । वेजयंती 
रुळे केशी वक्षस्थळावरी ॥१॥ गोविदु वो पेल गोपाळ माये। सुरतरु 
तळवटीं देख कसा उभा राहे ॥ ध्॑रु० ॥ आडचत्रिपंडू शोभत द्रमिळ 
भारेंसि जे जात । नागर केशरोचीं पुष्पे केसी पे मिरवत ॥ २॥ 
हिरिया एंश्ा दंतपक्ति अधर पोंवळ वेली । श्रवणीं कुंडले ब्रदा- 
रसाचों वोतलों ॥ ३ ॥ विः्वाचें जीवन तें म्यां सार देखियलें । 
योगी ध्याती ध्यानीं ब्रह्म तेंचि गोकुळासी आलें ॥४॥ आजि धन्य 
धन्य जालें राया कृष्णासी देखिले । निवत्तिमनिरायप्रसादें ध्यान 
हृदयासी आलें ॥५॥ 


२५० संदर सुरेख बोतिले । परब्रह्म तेज फांकलें । तें व्योमीं 
व्योम सामावले । नयनीं वो माय ॥१॥ कमलनयन सुमन फांकलें । 
त्या परिमळा आथिलें मकरंदीं वो माय ॥ २॥। संकोचला संसार । 
पारुषला व्यवहार । ब्रह्मानंद अपार । जहाला वो माय ॥३॥ मधर 
वेदवाणी । न पवे ज्याच्या गुणीं । तें ठकावलें निर्वाणी । नेति मुखें 
वो माय ॥४॥। यापरतें बोलणें । न बोलणें होणें । तें म्यां आपल्या 
अंगवणें । केलें वो माय ॥ ५ ॥ ऐसियातें वोटो । लागलें तयाचे 
पाठी । रखुमादेविवरा भेटो । विठ्ठलीं बो माय ॥६॥ 


२५१ देवो आहे जसा तेसा नेणवे सहसा । भांबावला कसा 
विव्वजन ॥। तया रूप ना रेखा लय ना लक्षण । प्रतिमेसी आणन 
वासनारूपें ॥ १॥ देव सवगत निराळा अहत । तया मतिमंत 


रूपावरील अभंग ७१ 


“४- “ * ..€* “€* “”१..”८१२.”€* .-“€ १. €*--<€* -<**--“॥-< “.-४४%७-” - “४ ->“*<-४४*८-- :-<*-.--५. 





“र 


ध्याईजतु ॥ तिहो देवासो आकारु जेथुनो विस्तारु । तो ध्वनि 
अंकारु त्या आरुता ॥ तेथें नाद ना बिदु कळा ना छंदु । अक्षय 
परमानंदु सदोदितु ॥२॥। अवतरे तसाच नव्हे । होय तें न संभवे । 
आहे हें आघबें लाघव रया ॥ तो एकवट एकला रचला ना 
देचला । आदिअंतीं संचला अनंतपणें ॥ प॒थ्वी आप तेज वायु 
आकाडदा । हों सकळही हारपती प्रळयांतीं ॥ तों निरशून्य निरूपम 
निरंजन निर्वाण । ते दक्षा पाषाण केवों पावती ॥ ३॥ पाहतां या 
डोळा न दिसे कांहीं केल्या । व्यापुनियां ठेला बाहिजु भीतरीं ॥ 
तो,,पर्दपिडा अतीतु भावाभावविरहितु । बापरखुमादविवर विठ्ठुलु 
हृदयांआतु रया ॥४॥ 


२५२ पेल सुखाचेनि माये सुकाळु । नवल पाहिज हो गोपाळु । 
म्हणोनि योग याग तप साधन । व्रत दान उद्यापन । पंचाग्नी 
गोरांजन अनष्ठान । परी पद निवाण न कळे हें ॥ १॥ तुझ्या 
नामाचेनि आनंदे । गातांवातां जोडसी विनोद रया ॥ ६९० ॥ या 
गोंवळेनि जग । न दिसे जगपण भाग । पाहें पां सकळों योग । तुझा 
तंचि ॥२॥ अथनि पाहे दृष्टी । तंव तुझ्यापायीं पड मिठी । आवडी 
नोसंडी गांठो । तुझिया पायाची ॥३॥ आतां जरी निरुतें। तूंचि 
आत्मा तंतें । सुखी सुखाचेनि निजप्राप्ति रया ॥ ४॥ तुझं स्वरूप 
अदंड्य । तो समनिमानसोंचा प्रका । इंदु तं पुर्णादा । चतन्यघन 
॥५॥ बापरखमादेविवरा । विठ्ठला पाहतां उघडा डोळा । दाविल 
निधान रया ॥६॥ 


२५३ लाउनी मनगणीची दोरी । विपरित तयाची कुसरी । 
अकळ न कळे श्रीहरि । अवघड ओडंबर तुझें ॥ १॥ अष्टदळकम- 
ळाची वोवरी । विपरोत तयाची कुसरो । एकवीस खणांचे उपरी । 
बाहीज कां हरि दाखविली ॥ ६२० ॥ तेथे रात्रों दिवस नेणिज । 
सोहं प्रकाहा सहज । नाचविसी पंचभूते वोजे । कवतुक तुझं तं 
पाहसी ॥ २॥ भान॒ निसिय्रेचा कुसाबा । येक राहिले याचिया 
आज्या । येक म्हणति अढळ धरु कंसा । तयाचा भरंवसा त्यांसी 
नाहों ॥३॥ ऐसों तयाचीं बोलणीं । अंगीं राहिलीं खळणीं । साहो 


७२ श्री ज्ञानदव गाथा 


*>“*"-<€*..<** .-“€*. ..€*-<"-->-<*--९१--४१--४४४ 70". “6 *- ति क्ट ४. 0८ 710 > केक “क... “ही 00 ७७ ४६७ ०४0०” ०००” भ्न्ट 





डि. क कक 


की 


पाठदणी करुनी । सातावरि घातु मांडिला ॥ ४॥। करीं घेऊनि 
आळवणी । करू नेणें वोबाळणी । बापरखुमादविवरा विठुला 
चरणीं । चोघी जणी निमालिया ॥ ५॥ 


२५४ एकांतों बाळा । कों सोहंसुखरायन वेळा । पाहे चरण- 
कमळा । संदराचें ।। तेथें अरुण उदेला । कों सुमनो प्रगटला । 
कमळणी जाला । अंतरीं विकासु ॥ तें चरणकमळ केवळ । भक्ता 
आळिउळ । सेविती सकळ । योगिजन ॥ तेणें तप्त जाले । कों 
हृदयी बोसंडलं । म्हणोनि वाहावले । ज्ञानडोहों ॥ तेचि ते परमा- 
नंद गे माय ॥१॥ न संगवे माय परा पारुषलो । दोंदिल दृष्टि 
जाली दखणेपणें ॥ मनाचा अंकूर उगमोंच मुराला । तो कृष्णचि 
होऊनि ठला अन भविया ॥६२०॥ तय पदांध्रीचे रज । तेणे तप्ति 
वो सहज । वरी त्रिवेणी ऊध्यंवज । मज पाहतां ॥ तंब ते रेखा । 
वरी सखोल देखा । त्यावरी वोळले पियूषपाणी ॥ तियेचेनि मागे । 
उद्धरणें जगे । म्हणोनि संतसंगे । तया सोई ॥ ते दोहों भागों । 
विस्तारलं जगीं । म्हणोनि तया भागो । चरणांगष्ठ ॥ दष्टोचा 
डोळा । न निवडंच बाळा । तेथें जाला एकवळा । मनिजनां ग 
माय ॥२॥ तेथें बिबलों नखं । को विवळणी बिशखं । काळपणाचेनि 
देषं । वाहावली पुढां ॥ उगर्मो न संचले । कों वियोगं बाहावले । 
पुनरपि जडले । कृष्णपदों । गंगा अंगुष्ठधार । कों वांकीचा बर्डि- 
डार । तेथें सप्तहो स्वर । उमटतातो ॥ स्वरूपी रमलो । म्हणोनि 
अधोमुख जाली । शोभतो घाघरलो । पायी प्रभावळो गे माये ॥३॥ 
तंब ते निजानंद भरितें । नेणती आणिकांतें । विसरली आपणातें । 
हास्यवदनें ॥ म्हणतो नंति नेति गर्जना । को माणिका खंवणा । 
घोट्या अनमाना । बाळसूर्या ।॥ पोटरिया निवाळा । को उभलिया 
सरळा । जानुद्दय सोज्वळा । उच्च स्तंभ ॥ उंच य॒गळ कटों.। 
माज सामावे मृष्टो । सोहंभाव समदृष्टि । दोहों भागीं ग माये 
॥ ४॥ वरि वेढिला पिवळा । कों मिरवे सोनसळा । कों कल्पतरु 
फुलला । नाभिस्थानी ॥ तेथें वेध॒ गोपिबाळा । कों अंतरीं सांवळा । 
पालवी मेखळा । आभिळाखिया ॥ तेथें मदन गढपणें । रतिशयें 


ख्पावरील अभंग ७३ 


४७९७. 0.” आ. 0. ळक ७. ज्ॉरक. ळा. ७४0१. रे, लि... कक. “00.७” >” र > स्म, ९५७४- ऱ्ट -* --* --<४*-“ 51: .“< ५.” 7४ :”* >“ <4<€*.<%.//”.-€* 


रमणे । दुजे अनुभऊ अनुभवणे । न निवड कहों ॥ सखोल नाभि- 
मंडळ । तें ब्रह्मस्थान केवळ । कसें पाहाले विवळ । तेथें जगामाज': 
ग माये ॥५॥ रोमराजवेळा । कीं वेणी एकबळा । दाबी निराळा ! 
उदरामध्यें ॥ हृदय निमंळ। तेथें ध्येय ध्यान केवळ । वरो चरण. 
कमळ । द्विजोत्तम ॥ वेजयंति माळा । शोभतसे गळां । उभले3 
वक्षस्थळा । उभारली ॥ सरळ बाहुदंड । न कळे कानवड। अंगोळिय! 
धडफड । खण, दावितो ग माय ॥६॥ एंशा खणा दावितसे एका । 
तंव दाबी अनेकां । अंगोळिया देखा । दक्यावतारी ॥ नखांचो 
मांडणी । तेथं तेज तारांगणो । हात असे प्रवणीं । तिमिर हृत ॥। 
शल्लपक्ष । कों अंतरीं लक्ष । सारूनियां साक्ष । द्षादिसर्वी ॥ 
एकाएकों संचरे । कों माजिघरीं दुसरे । स्वर्ये येसरे । नवल चोज 
गे मार्य ॥७॥॥ तेथ सानुसान स्वर । दोहिलें अंबर । हावस्यदन 
सुदर । पावया छं्दे ॥ निमासुरा नेटका । न कळे ब्रह्मांदिका । वेधुनो 
गोपिका । मोहियेलें जग ॥ समदष्टो नासापुटीं । नंत्रद्य निघाले 
भेटो । रविदाझ्ी कोटी । लोपले तेथें ॥ मना मारुनी मेळा । कों 
कुंडल शोभ किळा । तेथें जाला एकवळा । योगिजनां गें माये 
॥ ८ ॥ व्योमोंचा मणी । तया तळीं तहस्रफणी । तो लाधला! 
निर्वाणी । आराधितां ॥ हष वणितां श्रसला । म्हणोनि हरण 
आला । शयन होऊनि ठला । तया तळीं ॥ एंसो सुमन सेजा । कों 
मवाळपण बरविया बोजा । तेथं रातली रमा भाजा । न निवडं 
केहो ॥ एसा झाला एकवळा । शष म्हण दब आलं फळा । आतां 
पाहेन सुनिळा । काय सेजमार्जो ॥९॥ एसियाचे ध्यान । जरि हें 
न करी मन । तरीच पतन । जन्ममरण ॥ चिता सारी फडी ॥। 
कों उभारूनियां गुढी । स्वयें सुखाचिया आवडी । कां सांडितोसी । 
आतां करूं पाहे ध्यान। तरी सहजचि उन्मन । म्हणोनि समाधान । 
होय जीवा ॥ तीथे अत तप दान । जरी न करी हें मन । तरी 
सहजचि साधन । गोपिनाथ ॥ १० ॥ तोर्था जातां सायासों । 
तं काय एक देसो । म्हणोनि स्तविलासी । बहुतांपरो ॥ तंव 
परापऱ्यंती मध्यमाबेखरी । या युक्ति न बोलवेसी ॥ निवत्ति 
म्शणे लोळा । विरवव्यापक निराळा । पाहे उघडा डोळां 


७ड श्री ज्ञानदेव गाथा 


शा...” ४.” ८>*१*--€*--2४६--४॥-%---९ ५ ४४ ४ 2“ ४-0 7 70 > ८४८. > ->» ->2४-- - ४४. 7८-४०" “7 “* >» ७. 


परब्नद ॥ ज्ञानदेत्रा सोपर्गी । निजत्ति एकर चरगों। सरो 
दु्जेपणीं । हांव जीवा ॥ ११ ॥। 


२५५ नभ नभावेनि सळे । क्षोभ वबाहिजे काळिदोजळें । 
सासित्चले जगाचे डोळ । तें रूप पाहावपा ॥ भलततलो हांव । मता 
न पुरे तेथोंची थाव । लावर्ण्यासव हशोब । सांडुनी जातो गे माये 
॥ १॥ सुलन गे माय परमात्मा । मत मुरोती देखगेपणा उरी । 
याचि कारणें उभा भिवरेतीरीं । अपुपम्य जयाची थोरी गे माये 
॥६ह०॥ काळिदो जळाचा भोंवरा । कों माजो वेहूनि इंदिरावरा ।। 
माळ बांधोनियां मधकरा । मधे रोमामाजीं ॥ २॥ सकल सिद्धोंच! 
मेळा । तेवी विभति शोभे भाळा । मगुटीं रत्नकिळा । लिंग 
अनुपम्य गे साय ॥ ३॥ क्षीरसागरीचें निवांत सुख । असो हें 
निमासुरें मुख । श्रीयेचें मनोहर देख । टवकारले दो भागों ।॥। 
पहावया उरूची शोभा । सकळ तेजाची प्रभा । येथे तारांगणे कंची 
नभा । लेइला ग माये ॥ ४ ॥ कटावरी ठवनि हात । जनां दावी 
संकेत । भवजलाब्घीचा अंत । इतुलाची ॥ सम चरणींच्या खुणा । 
उभा पंढरीचा राणा । तो आवड जनासना । दुलंभ गे माय ॥५॥। 
केवल्याचा गाभा । कीं ब्रह्मविद्येचा वालभा । निकटपणाचिया 
लोभा । कसा उभा असे ॥ देवा पार्योची वीट । तेचि माय नीट । 
वरी येऊनि भीमातट । बोळग दावी गे मार्य | ६॥ नेति नेतिचेनि 
बिचारे । उभऊनियां श्रोकराकरें । दंंगाराचेनि पडिभरें । चराचरें 
योगळतो ।। हा मेखळेचा मध्यमणी । उदो केला ग्रहगणीं । मध्य 
नायकु तरणों किरणीं । विराजितु गे मार्ये ॥७॥ आमुचो हृदयोंची 
श्रीमात । घेऊनि विठुठुलवेषाची बुथी । आतां चाळविसी किती । 
बापा पालटू नघे ॥ बापरखुमादेविवरा बिठ्ठला । त्वां मजसी कां 
अबोला धरिला । जीवीं जीव आहे उरला । तो निघो पाहे ॥ ८॥ 


२५६ वेद प्रमाण करावया गोकुळासी आला । कों नाटळीचा 
कुवांसा जाला । ब्रह्म आणि गोवळूु । ब्रह्मादिकां वंद्य) एंसा निगम 
लाजविला ॥ गणिका स्वीकारी राहो मांडला । कों दशरथ 
पतनीं चुकबिला । एकातें म्हणे जागा । एकातें म्हणे रे निजा । तसा 


र्पावरोल अभंग ७५ 


*“"/ */./ > >“ “ > << '*”“ > :-:< *>-_ १.८ ५-2 ८-८ * “ २-८ ४*- ५४.८ | > >“ *“ २-> २८ - > 


मचकुंदा प काळयवन आणिला रया ॥ १॥ विरोचनसत । बळी बांधोनि 
जणें । निगड निबद्ध गजा सोडविले । एकाची बालके काळापासुनिय! 

रे एका बाळाचे वाप विदारिले । शिशपाळासी जे, देऊनियां 
इोखो पाहे पां आपणचि जिकिलें रया ॥रुध०॥। गरु दुर्वास याचिये 
भक्ति आणि त्याचियेचि रथों। देविरिक्‍्मिणीसहित खां> चालविला । 
तो तेणें मानें फुंदो पाहे तंव कोलतिया भणें त्रेलोक्य हिडविला । 
हे पेज सारूनि हाती सुदर्शन वसविले को भौष्मपण साच केला । 
जितुकाची कोरवां तितुकाचि पांडवा अचोज हा अमुला रया ॥२॥ 
जमदग्नी जनकाचा बोल भमो न पडावा । हा ठावो वरी पित- 
भकक्‍्तिची आवडी । जणें साचपणा कारणें माता बधिली | कीं पुराणे 
खोंचिलीों तोंडीं ॥ अस्रदत्य संहारितां बापु तयांचो पातकें दवडी। 
प्रजासी रायाची आण रायासी कवण नम हे तो संतपणाची प्रोढी 
रया ॥ ३॥ यां परी चराचरोंचे दानव गिवसुनि पुसिले परोपरी । 
तंध यादवांसि अंबुलेपणाची आस जालो थोरी । प्रभास क्षेत्री 
अवधियातें केली एकसरी । देवकी पुतना नोळखिज वेरभक्तीसी 
एकिची बोवरी । पवन काय हा पंथ शोधनिया चाले समथ करोल 
तें उजरी रया ॥ ४॥ या गोविदाचो माव । हे तों ब्रह्मादिकांसी 
कुवाडें । तो हा मा्येचेनि साचपणें न घेपवे । प्रकृतीचे गुण ते 
याचिये गांबोचे तो करील तें अनचित बरवें ॥ लाघवियाचे 
-भम॒ लाघवीच जाणे यासो कांहो नवल नव्हे । बाप रखमा- 
दवीबरु जाणितला तरी उकलेल हें आवघं रया ।॥५॥ 


५५८४४६“ <“0८-” “€*./* “५.०” १. *--€ ४-५ ४०//"४*-”€ 


२५७ साति बारी ढोन्ही आपणचि होउनी । स्रतरुमाझारों 
ओळगे ॥ तळीं त्रिभंगी मांडनि ठाण घेऊनि मेघाचें मान । 
विजु एकी वंढून बरवे गर्जतु गे मार्य ॥१॥ नवबळावो ग समाये 
न्याहाळितां कसे मनाचे नयन उमळतातो । तोहो एक दृष्टि 
जिव्हा लाभती तरी सलभ दखतां बोलती ग माय ॥ ध्रु० ॥ 
पाहो याचे पाय । दांभचिया माथां मार्ये । सासित्तलो चंद्रदाहे गंगतें ॥। 
तेथ असराचीं शिरे । येथ सकळ झरीरें । तोडराचेनि बडिवारे । 
गर्जतु गे माये ॥२॥ तेज सांवळें । रूप लाघलें परिमळें । अनंगाचानि 


७६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


>“ “700५-१४-0४ ४७0 ४-0 ४७०/४"%-- न्ल्ट शो,्ञ आ. कळुन कळ प. क; कक री न्य ह क शी जं २-0 पट ४-2 


सळें । कासे कासियेला ॥ तो पाऊल पांढर गळे । होतुका 
जगाच डोळे । दुरूनियां सुनिळे रोविले गे मार्य 1॥३॥। उपनिषदाचा 
गाभा । माजीं सोंदर्याची शोभः । मांडिला दो खांबा । 
वेसा दिसे देखा । वेगळालिया कुभस्थळा । परी हातु सरळा । 
पालट बांधिला माळा) मंखळामिसें ग माय ॥४॥, भलतेउतो वाहे 
न बाहे नदो । जंबीं स्थिरावे अगाधीं । तसो पंजाळता हे मांदी । 
दोंदो वेदाची ॥ वरिलिया वक्षस्थळा । नपुरे स्थानीचा डोळा । 

मागन निघे कमळा । नव्हे रोमराजी ॥५॥ लावण्य उदवी वेळा । 
तचि पे बजयंती माळा । वरी शोभतसे सोहळा । साकारवेचा । 
म्हणो प्रम पुष्कळां। थडियं लाभ सकळां । नयनसुखाच्या सुकाळा । 
जग मेळवितु ग माये ॥६॥ भोंबतीं तारांगणे पंज । माजो अचळ 
सुरिजु । आला वक्षस्थळा उज । कसा दिसे देखा ॥ जंवणेंनि 
अंगे । उभऊनि श्रोकरायोगें । योगनादातटीं रंगे । नभ दुमदुमि- 
तबो मार्ये ॥७॥ इंद्रधनुष्य काढिले । तया तळों बहुडले । तेंचि 
कुरळो वेढिलें । समाधिसुख देखा ॥ आधरोचा गुण । धुतोगर्भी 
समवणं । दोही स्वरीं गोडी वंग्‌ । जग निववीतु वो माय ॥८1। 
या वेधितां कांहोंच नुरे) रूपा आलें हेंचि खरें । वरी दावितां हें 
माजिरें । गोपवेद्याचें ॥ तमावरी हातियेरे । रविकाज काईये 
रे) तसा रखमादेविवरें । बोरे घतले ग मार्य ॥९॥ 


२५८ मदनर्मात बिभवों अळंकारलो । ते डोळ्यां अपुमाय 
जालो ॥ पाहतां मनाची वकत्ति नपुरे तथोंचो सोय । तथे भरोनी 
वबोसंडली ग मार्य ॥ १॥। अभिनब ख्प कसें मना अगोचर अरूप 
रूपासी आलें । तें हें कल्पद्रमातळों ठाण मांडनि देहुडें । तेणें 
आतंदघनें निवविलें गे माये ॥घरु०॥ चिदानंदाची मांदुस किचिद्- 
घन चिदाकादा । तेजःपुंज प्रकाश चरणीं शोभा ॥ निडारले दृष्टी 
पाहतां रूपाचा एकबळा । केसा साकार सोहळा भोगीतसे गे माय 
॥२॥ सकळ तोथं आतेलों । तों क्रषिवंदे घेऊनि बेसलो । पावन 
झालों चरणांगृष्टों ॥ वांको तोडरु गजरों । गर्जतुसे नानापरी ॥। 
तो श्रतिनादु अंबरी । सांठवला गे माय ॥३॥. उपनिषदांचा गाभा । 


र्पावरील अभंग ७७ 


शट नटवा -  :४४-€ -  -“0१- -“ *>>“*--< *..“ 


परी हा देहुडा पाउलो उभा॥ जान॒जघनींच्या प्रभा । नभ धवळले । 
सुरंग सोनसळा । वरी वेढिला पिवळा । त्यावरी गाढियला मखळा | 
रत्नखचित ग माय ॥४॥ हा जगडंबरु जगदाभासु । कों ठसावला 
आभासु । नाभिकमळीं प्रकाश । चतुरानना ॥ पाहतां तेथोंची हाव । 
मना न पुरे तेथोंची धांव । म्हणउनी सगुण ध्यान । करितुसे ग 
माये ॥ ५ ॥ ब्रह्मांडाचिया कोडी । रोमरंध्रो उतरडो । मदन 
सांडूनियां प्रौढी । उदरा आला ॥ सुघटित वक्षस्थळ । निरोपम 
केवळ । वरी पदयुगुळ। ह्विजोत्तम गे माये ॥६॥ चहूं पुरुषार्थाचें 
साधन । तेंचि आय्॒ध मंडन) बाहों बाहुवट मंडण। मंडण जालें । 
बीर कंकण मनगटीं । कांडोकांडीं मुद्रा दाटी । केसा अलोहित नखे 
बोटीं । बेण वाहे बो मार्य ॥७॥ ब्रह्मरसें घनु आतला । कीं सुधा- 
रसु मुरला । तोचि नाढू सुस्वर आला । पावया छंदं । अधरींचें 
अमत । पिकलेंसे ब्रह्मरस्‌ । तेणें जाला सोरस्‌ । गोपिजनां गे माय 
॥८॥ नयनांचे तारे दो पक्षों प्रेम पुरे । द्वेताहत एकसरे । ठकलें 
ठेलें॥ कुंडलाचिये दोप्ती । लोपला गभस्ती । सखस्वरूपाचो शांती । 
येणे सख गे माये ॥९॥ आतां पाहतां पाहतया दृष्टो नपुरे । ध्यातां 
तरी मनचि नरे । आंत बाहेरी पुरे । व्यापुनि ठेल । मावळलिया 
दृष्टि पाहतां देखणे ठसावले । निगुंण गुणासी आलें सदोदित गे 
माये ॥१०॥ आतां हा केवीं पाहावा पाहतर्यच दृष्टि। मन मनेंचि 
दिधली मिठो। तेथोल ते गोडी रूपा आली म्हणे निवृत्ति । ज्ञानदवा 
पाहे चित्तो । आतां जागतीच्या अंतीं । सुखक्ञांती रया ॥११॥ 


२५९ ब्रह्मादिका आठकु तो । शिवध्यान ध्यानकु तो गे बाई 
॥। १॥। गोरी जाप्य सहुस्रनामों तो । पुण्यपावन त्रेलोक्य तो गं 
बाई ॥२॥ रख्‌मादविवरु तो) सहजपुणं बोध्‌ तो गे बाई ॥३॥ 


२६० सर्वादि सदंसाक्षी तो) विश्वंभर खल्विद तो गे बाई 
॥ १॥ आनंदा आनंदु तो। प्रबोधा प्रबोध तो गे बाई ॥२॥ 
रखुमादेविवरु तो । बिटेवरी उभा तो गे बाई ॥३॥ 


७८ श्री ज्ञातदंव गाथा 


* १.८० 





->“<*---९-८€*>-९%७-/४-१ 





>“. *.-€४०-८"१--€१* .“* “१.” ४.” ४. 


२६१ श्रंतस्मत व्चन तो । गह्यागह्या तो गेबाई॥ १॥ 
जागता निजता तो । निज चेवविता तो गं बाई ॥ २॥ परात्परा 
तो । रखमादेविवरुतो गे बाई ॥ ३ ॥। 


२६२ निजगुजा गुज तो । मोह्या मोहन तो गे बाई ॥ १ ॥ 
बोधाबोध बोधविता तो । दृतादत अडत तो गे बाई ॥२७ 
रंखुमादेविवरु तो । सर्वादि सकवरु तो गे बाई ॥ ३॥ 


२६३ जरासंधुमल्लमदन्‌ तो । गजपित्राहटण्‌ तो गे बाई ॥१॥ 
कुडजकपान तो । सुदाम्या अनसंधान तो गे नाई ॥ २ ।॥। रखमा- 
देविवरु तो । कंसचाणुरमदंन तो गे बाई ॥ ३ ॥ 


२६४ कांहो नव्हे तो । मर्ताझ्मतं तो गे बाई ॥१॥ सहजा सहज 
तो । सहज सुखनिधान तो गे बाई ॥ २॥ रखुमादेविवरु तो । 
पुंडलीकवरद तो गे बाई ॥ ३ ॥ 


२९६५ निज ब्रह्मा ब्रह्मा तो । ब्रह्मादिकां वंद्य तो गं बाई ॥ १॥ 
अचि्ताचतन तो ।) सारासार गुह्यावो गे बाई ॥ २॥ बापरखुमा- 
देविवरु विठ्ठल तो । जनीं वनों कृपाळु तो गे बाई ॥ ३ ॥ 


२६६ सारंगधरु तो । चक्रता आधारु हरि तोगेबाई॥ १॥ 


सुलभा सुलभ तो । आटकु नटके तो गे बाई ॥२॥ रखुमादेविवर₹ 
तो । हेतादवेतातीत तो गे बाई ॥३॥ 


२६७ विदव भुलवी योगमाया तो । गोकुळों रहिवापु तो गे 
बाई ॥ १ ॥ वसुदेवकुमरु तो । दवकोनंदनु तो गे बाई ॥ २॥ 
रखुमादेविवरु तो । शुकदिकां चितन तो गे बाई ॥३॥ 


२६८ पेल गोल्हाटमंडळ तो । त्रिकूटा वेगळा तो ग बाई 
॥ १ ॥ सहजबोधों अनुभव तो । परमतत्त्वो अनुराग तो गे बाई 
॥ २॥ रखुमादेविवर तो । ब्रह्म विटेवरीतो गे बाई ॥ ३॥ 


२६९ राम बरवा कृष्ण बरवा । सुंदर बरवा बाइयांनो ॥ १॥ 
केडहव बरवा माधव बरवा - गोपाळ बरवा बाइयांनो ॥ २॥ 
बापरखमादविवरु त्रिभ्वनीं गरुवा । विठठुलु बरवा बाहयांनो ॥ ३॥ 


रू्पावरील अभंग -. १९ 


म ७“ र > ना टा न“. » २.» -  ““* 7 - -:“ -“€ “> *>.€*.» *./€ 


२७० अतिसुकुसूम कोल ज्ञात घत । तुळसी तुळसावंदावना- 
माजी मुनी मनोपडादळ विशञाळजी रे आयो ॥ १ ॥ जलधि दयन- 
कमलाथयजोवनु । बापरखमादविवर विठ्ठल घनानंद माति ॥२॥ 


२७१ सुतोळ गगना पतलट्‌ तसा दिते अंगो नट॒ । कृष्णो बाण- 
लासे नीळवर्ण गे माये ॥ १ ॥ यमुनंच्या पाबळी तनु घेऊनि 
सांवळी । पावा वनमाळी बातु असे ॥ २ ॥ पांबयाचेनि नाद 
कृष्णाचेनि वेधे अमतघनु बोळला । आकाश बोळुनी वर्षाव झाला 
ब्रह्मरसपुर आला रे ॥। ३ ॥ कान्हा अति संदर वदनार्रावद । 
आळी सेवितो अनिवार रे आयो ॥ ४ ॥ चंदनादि टिळकु लल्लाटी 
जया स!ने मोर विसांवेटो रे आयो । सुरतरु कुसुम कबरी भारूरे 
कुंडले झळकति कयोळीं रे आयो ॥ ५ ॥ बापरखुमादबिवरु विठठल 
रे । त्रिभिवतजनमोहन रे आयो ॥ ६॥ 


२७२ काळेपणाचा आवो अंबरों बाणला । तो एकु दाढुला 
देखिर्येला डोळां ॥ १ ॥ काळें मतृष्य मानव जालें । अरूप रूपा 
आहें गोविदपणें ॥ २॥ रखुमादबिवरु विठ्ठल सोहदर । त्याने 
माझा वेव्हारु बहु काळें नला गे माये ॥३॥ 


२७३ मन मरडोनी डोळां लेइले । काळेपणें मिरवल रूप त्याचें 
॥१॥ बरवें रूप काळें अमोलिक । म्हणोनियां सांगतसे शद्ध भावें 
॥ २ ॥ रखमादेविवरु अगाध काळें । म्हणोनि सववत्र व्योम 
अपियले ॥३॥ 


२७४ नवा हुन परतें तेराहुनी आरुतें । अंबरेहुनी परते काळं 
दिसे ॥ य॑सातही मावळली पांचांहनि परतें । बहुकाळें 
निरतें देखिले डोळां ॥ २ ॥ तेथें सत्रांवी दुभतें थोगिया पुरते । 
बहुकाळ निरुतें सारासार देखा ॥ ३ ॥ बापरखुमादेविवरु अभोक्ता 
भोगिला । काळेपणें जाला अमोलिक ॥४॥ 

२७५ सांबळेचें तेज सांवळें बिबलें । प्रेम तें घातल हूदय- 
घटी , & ॥ निरालंब बाज निरालंब तेज । चित्तरपत निज 


८० श्री ज्ञानदेव गाथा 


*“थ्शो*ा*८ “९१” “५५7 “१५ * ५१ “५५ “:--€* ५०-१८” "२-४" “ ४-४ ८ “ > :-४५->४”--५-/६८-* “7९ ->“५-८५६- :-/४५८४-/५-८४५६/ ५८-४५ ८ ८४६४ -“ “ाब्टी शु 





निजतेज ॥२॥ आदिमध्यअंत राहिला अनंत । न दिसे दवेतादत 
आत्मा रया ॥ ३ ॥ ज्ञानदवीं सोय अवघाचि सामाय । सुख- 
दुःख माय आम्हां नाहों ॥४॥ 


२७६ सांवळियाचे तेज सांवळा श्रोहरि । शेजबाजवोवरी 
ब्रह्मांडाची ॥ १ ॥ गहदारा दिनमणी तेज देऊनि मेदिनी । 
मेरूप्रद्षीण आप होये ॥ ध्रु ॥ एंसा हः सांवळा सतेज 
साजणी । म्यां आपुल्या अंगणीं देखोीयेला ॥ २ ॥ ज्ञानदेवा 


साजण सांवळिये प्रभेचें । मो माझं मोहाचे हरिरूप ॥३॥ 


२७७ नवल देखिल कृष्णरूप बिंब । सांबळो स्वयंभ मति 
हरीची ॥ १॥ मन निवाल समाधान जाले । कृष्णरूपं बोधल 
मन माझें ॥ २॥ बापरखुमादविवरु सांवळा सर्वे घटो । चित्त 
चेतन्या मिठी घालीत स्वेवो ॥ ३ ॥ 


२७८ हरपलो सत्ता मुराली वासना । सांवळाचि नयना 
दिसतसे ॥ १ ॥ काय करू माय सांवळा श्रीकृष्ण । सांगितला 
प्रन निवत्तीनें ॥२॥ बापरखुमादविवरु सांवळीये तेज । सेजबाज 
निज कृष्णसुखं ॥३॥ 

२७९ चतुरपणें चतुरानन्‌ प भागला । शिवपणें शिवख्पु पं 
जाहला ॥१॥ हरिपणें हरि अंग रिघाला । या तिहोंचा मेळा 


न दिसे गे माये ॥ २ ॥ रखमादविवरु तिहों गणां वेगळा । 
दाक्ति नव्हे दाढुला ग माय ॥३॥ 


२८० चंचळ चांदिणे सोमविणे भासले ।तेज निमाल रवि- 
बिबविणें ॥१॥ जगत्रजोबत म्हणे जगासी कारण । तें अण- 
प्रमाण तेथं दिसे ॥२।॥। बापरखमादेविवरु अणप्रमाण भासला । 
सगण निर्गण जाला बाई ये बो ॥३॥ 


२८१ स्वग जयाचो साळोंखा । समद्र पाणी पिंड देखा । 
हेषासारिखो बसका । जो आधार तिहों लोकां ॥ १ ॥ लिंग 
देखिल देखिले । त्रिभ्वतीं विस्तारिलं ॥ २ ॥ मेघधारों तपन 


रूपावरील अभंग ८१ 


*». ल. च“ २” >” 


केल । तारापुष्पी वरो पूजिले । चंद्रफळ ज्या वाहिलं 
ओवाळिल रविदीपं ॥३॥ आत्मनवेद्य समपिले । ब्रह्मानंदी मग 
बंदिल । ज्योतिलिंग मग ध्याईल । ज्ञानदेबीं हृदयीं ॥डा 


२८२ मळ ना डाळ शाखा ना पल्लव । तो हा कंसा देव 
अम्हा धरों ॥१॥ निर्गणयणें उभा सगणपगें शोभा । जिवीं- 
शिवी प्रभा दाविता हे ॥ २॥ न कळे याची गती न कळे 
याची लोळा । आपिआप सोहळा भोगितसे ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हण 
न कळे याची थोरी । आपण चराचरी नांदतसे ॥४॥ 


२८३ ज्ञानविज्ञान हरि नांदे आमच्या घरों । बाह्मज़ अभ्यंतरीं 
जाला दब ॥१॥ काय सांग माय त्रिभवन धाय । पाहतां न समाय 
नाना रूपीं ॥ २ ॥ चढत्या वाढत्या गोष्टी प्रगट दिसे घरटी । 
नानारूप वेकुठों नऊनि घाली रया ॥३॥ ज्ञानदेवा गोडी हरिपदीं 
आवडी । प्रवत्तीची थडी उलंडिलो ॥४॥ 


२८४ बिज्ञानाचें ज्ञान अज्ञानी घनवट । ज्ञानें अज्ञान नोट 
लाविलें दिसे ॥ १ ॥ मो तं हे मात हरपले दृष्टांत । हृदयी हृद- 
यस्थ निजतेजं ॥ २॥ साकार निराकार इन्याशन्य दिठा । ख्पों 
रूपवाटा हरि माझा ॥ ३ ॥ बापरखमादविवरु हृदयस्थ घटीं । 
बिबोनी उफराटी कळा दिसे ॥४॥ 


२८५ सारासार दोन्हो । न दिसती नयनीं । अवचिता गगनों । 
बिबलासे ॥१॥ लोपले रविशश्लो । तेज न माये आकाशों । मेघ:- 
इयाम मेघाशीं। लपविले ॥ ध्रु० ॥ दिव्य रूप तेज । तोत्र ना तेज- 
बीज । कुडलो विराज । लोपले सूर्या ॥ २ ॥ ज्ञानदवा ध्यान । 
मनाचेंही मन । हरिचरण स्थान । दृढ$केलें ॥३॥ 


२८६ स्वरूपी पाहतां बिबो. बिंब उमटे । ते मेघःर्याम दाट 
बंथो मनों ॥१॥ चित्त वित्त हरि जाला वो साजणी । अवचिता 
अंगणीं म्यां देखियेला ॥ २ ॥ सांवळा डोळसु चतुभुंज सख्पडं । दिसे 
चहुकडे एकतत्त्व ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे दत निरसुनो पाहो । एका 
रूपा सोयी बाही तंरशील ॥४॥ 


८२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


<<< ४८“ -“-*्-ाध-_ 4” 7: 2200020000102217000.2” ब... क ग २-2 0१८८ «टा ल. रव. क, 22%: क. ५७” > वी ल 0 


, २८७ अतु्पम्य मतोहर । कांसे शोभ वितांबर । चरणीं ब्रिदाचा 
तोडर । देखिला देवो ॥ १ ॥ योगिथयांचो कसवटो । दावितसे 
नेत्रपुटो । उभा भोवरेच्या तटों । देखिला देवो ॥ २ ॥ बाप- 
रखमादविवरु । पुंडलिका अभयकरु । परब्रह्म साहाकारु। देखिल! 
देवो ॥ ३॥ 


२८८ सत्य ज्ञानानंत गगनाचें प्रावणं । नाहों रूप गुण वणं 
जेथें ॥१॥ तो हा रे श्रीहरी पाहिला डोळेभरी । पाहते पाहणें दुरी 
सारोनिथां ॥२॥ ज्ञानदेव म्हणे ज्योतीची निजज्योती । ते हे उभी 
मति विटंबरो ॥३॥। 


२८९ बरवा वो हरि बरवा वो । गोविद गोपाळ गुण गुरुदा 
बो ॥ १ ॥ सांवळा वी हरि सांवळा वो । मवनमोहन कान्हो 
गोवळा वो ॥ ६२० ॥ पाहतां बो हरि पाहतां बो । ध्यान लागलें 
या चित्ता बो ॥२॥ पढिये वो हारे पढिये बो । बापरखमादेविवरु 
घडिय बो ॥३॥ 


२९० तुज सगुण म्हणो कों निगण रे । सगण नि्गण एक 
गोविदु रे ॥१॥ अनुमाने ना अनमाने ना । श्रति नेति नेति म्हणती 
गोविढु रे ॥६२०॥ तुज स्थळ म्हणो कों सुक्ष्म रे । स्थळसुक्ष्म एकु 
गोविद रे ॥ २ ॥ तुज आकारू म्हणो कौों निराकारु रे । आकारु 
तनिराकारु एकु गोविडु रे ॥३॥ तुज द*य म्हणों को अद्वय रे । 
दर्यअदर्य एकु गोविदु रे॥४॥ निवत्तिप्रसादे झानदेव बोले । बाप- 
रखुमादविवरु विठठल रे ॥५॥ 


२९१ पतीचा जिव्हाळा म्हणोनि सासुर्‍्याचे साहिजे ॥ येऱ्हवो 
वाहिज चामाची मोट ॥१॥ न पाहे वास न धरी मनीं आस ॥। 
वायां निकण भूस काय उपणिसी|॥२॥ बापरखुमादेविवरू विठठलचि 
पुरे ॥ चाड नाहीं आम्हां दुजंबीण ॥३॥ 


२९२ पांड्रगकांती दिव्य तेज झळकती । रत्नकोळा फांकती 
प्रभा ॥ अगणित लावण्य तेजःपंजाळलें । न वरणंवे तेथोची शोभा 


ख्पावरील अभंग ८३ 


“"* 7” /»” /* “€ »7 /१* “€ -“४* “ ४.५४ --<*- २. ५ २८ *0४ र “7 0५८ ४-८४- ४-८ --“€ -“ -<*.€ -><*-€ -:€* /“१..”*./*>/४* “/* 


॥१॥ कानडा हो विठ्ठल कर्नाटक । येणें मज लाविलें वेधों ॥ खोळ 
बंथी घेऊनि खणाची पालवी । आळविल्या साध नंदो ॥२॥ 
शब्देंबीोण संवाद दुजवीण अनवादु । हें तव कसेनि गमे ॥ परेहि 
परतें बोलणें खटले । वखरी कंसेंति सांगे ॥३॥। पाया पडं गेलें तंव 
पाउलचि न दिसे । उभाचि स्वयंभ असे ।॥। समोर कों पाठोमोरा 
न कळे । ठकचि पडिलें कसें ॥ ४ ॥। क्षेमालागो जीव उतावीळ 
साझा । म्हणवनि स्फरतातो बाहो ॥ क्षेम देऊ गले तव मोचि मी 
एकली । आसावला जोव राहो ॥ ५॥ बापरखमादविवर हृदयोंचा 
जाणनी । अनुभवु सोरसु केला ॥ दृष्टोचा डोळा पाहों मी गेलीय । 
तंव भोतरो पालट झाला ॥६॥ 


२९३ चिदानंद रूप चेतवितें एक । एकपणें गणागणीं दावी 
अनेक ॥। १ ॥ आदीं अंतीं गण सववत्र निगण । गणासी अगण 
भासतीना ॥२॥ कसें जालें अरुपो गणीं गणवत्ति । सगण पाहतां 
अंतरले गती ॥३॥ बापरखुमादविवरु विठठल नंदानंदनु । आदिअंतु 
एक पणं सनातन ग माय ॥४॥ 


२९४ मनाचा भाव माझा खंटला हरिध्यानें । अवघेंचि येणें 
मनें काळापिवन केलें ॥ १॥ लघु म्हणों तरी सूक्ष्महि नव्हे । सुक्ष्म 
म्हणों तरी अगाधहो नव्हे । या काळियाची जालो गे मा्ये ॥२॥ 
बापरखमादेविवरु सुनीळ नोळ काळा । अबघ्या सहित गोपाळा 
बडी दिधली ग माये ॥३॥ 


२९५ ज्याचें गणनाम आठवितां मनचि नाहों होय । अनुभवाचे 
पाय पुढें चालती ॥ १॥ निगुण ग माघ गुणवंत जाला प्र्तिबिबीं 
बिबतसे चतन्याचे मुसे । प्रति ठसावत तें वंदावनीं ब्रह्म असे गे 
माये ॥ २ ॥। बापरखमादविवरु डोळतु सांवळा । दत अद्वेत सोहळा 
भोगवी ग माये ॥३॥ 


२९६ ऐसा अवतार नरहरि स्तंभामाझारीं । भक्तां परोपरी 
धरी रूपें । १॥ धरूनियां महत्त्व झाला नसिहरूप । वेदशास्त्रांसी 


ट्डं श्री ज्ञानदेव गाथा 


“€*...”€*.”/€* “४.” ६ “€४ .“"६_.»”%_.»”/%* .”- “ ..>“४*-.-४---४ ४. ४६ ८. 7 ७ ८ च -€ १ २ २.५० ४.० २-०.” “ >. २५.२." “7 //%..” "५... ४ 


अमूर्त मर्तीस आला ॥ २ ॥ बापरखुमादविवरु नरहरी अवतारु । 
वणे शारडगवरु निजरूप ॥३॥ 


२९७ दोहों बाही संतांचो सभा । तिहासनीं उभा श्रोबिठठल 
॥१॥ गातो नारद तंबर प्रम । हरोचो नाम गर्जती ॥ २ ॥ बाप- 
रखुमादविवर विठठल उभा । त्रेलोक्याची शोभा शोभतसे ॥३॥ 


२९८ आजि देखिलें रे आजि देखिले रे ॥ ध्रु ॥ सबाहा 
अभ्यंतरों । अवघा व्पापकु मुरारी ॥ १ ॥ दृढ विटे मन मुळों। 
विराजित वनमाळी ॥ २ ॥ आजि सोनियाचा दिन । वरो अमतातें 
वरिषे घन ॥३॥ बरवा संतसमागम । प्रगटला आत्माराम ॥ ४॥ 
बाप रखुमादवोवरु । कृपासिधु करुणाकरु ॥ए५॥ 


नामपर अभंग 


२९९ सुकुमार वेल्हाळ रूपं प सुंदर । तोचि पे आगर नदाघरा 
॥ १ ॥ अवघ्या सुख देतु अवघ्या विदट । अवघची पेठ हरिनाम 
॥२॥ यापरी आगरु कृष्णनाम ठस, । ओतला सरिसा भाग्ययोग 
॥॥३॥ बापनिवत्तिराज उपदेशिती आम्हां । ज्ञानदेवा महिमा नामें 
आला ॥४॥ 


३०० ज्याचेनि तेज तेजस रबिग्रह । त्याचेनि मोह निरसतो 
॥१॥ तें नाम परिकर कृष्णचि सुंदर । वकुठोंचें घर आम्हो केले 
॥ २ ॥ जपतां नाम स्मरतां प हरिहरि । प्रपंच बोहरी कृष्णनासे 
॥ ३ ॥ निवृत्ति सांगे ज्ञाना कृष्णचि नयना । सर्वी सववत्र पान्हा 
कृष्णरूपं ॥४॥ 


३०१ समरसें घट विराला विनट्‌ । एकरप पाट गेला सांगसी 
॥९१॥ कृष्ण कृष्ण वाट सांपडली नोट । जिव्हेसी घडघडाट इंद्रिय 
सहित ॥२॥ सनाच्या मोबनीं समाधीच्या ध्यानीं । चितिला पश्मासनी 
आत्मराजु ॥ ३॥ ज्ञानदेवा चित्त कृष्णध्यानीं रत । जन्मजरामृत्प 
हारपली ॥४॥ 


नाःमपर अभंग ८प्‌ 

३०२ सववत्र समान भावयुक्‍्त पुर्ण । धति धारणा धन वते 
जया ॥ १॥ सामान्यत्व हरि समसेज करी । वित्त वित्त घरो 
हरिपाठे ॥२॥ आकार निराकारोीं त्रिवय जजाररो । हरि भरोवरीं 
घेतु विरळा ॥ ३ ॥ ज्ञानदेता जिणें अवघं ज्ञान होणें । विज्ञांनीं 
राहणें गुरुकूपा ॥३। 


३०३ सांवळिये तेजो भकित पसु ओल । इंद्रियां शरण चरण- 
रजीं ॥१॥ निवालों वो माये अमतरसनें । रामनामपेणें वकुठोंचें 
॥ २ ॥ आळवितां सगुणनिगुणरूपडं । वचनं फाडोवाडं हातां येत 
॥ ३ ॥ ज्ञानांजन लेवो ज्ञानदेवी निज । निवत्तीनें गुज 
सांगितलें ॥४॥। 


३०४ समाधि साधन संजोबन नाम । शांति दया सम सवभतों 
॥१॥ शांतीची पे शांति निवत्ति उतारू। हरिनाम उच्चारु दिधला 
तेणें ॥२॥ दाम दस कळा विज्ञान सज्ञान । परतोनी अज्ञान नये 
घरा ॥ ३ ॥। ज्ञानदेवा सिद्धि साधन अदीट । भक्तिमार्ग नीट 
हरिपंथों ॥ ४॥ 


३०५ परेसी परतें स्वरूप या हरीचें । भक्‍्तिमागं साचे विरुढे 
रूप ॥ १॥ चला जाऊं पाहूं आत्मराज घ्टों । नाम नंतु तटी 
वेकुठोचिया ॥२॥ समाधि विधान हरिपाठगुण । उगियाचो मोन 
असिज रया ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव निवत्ति पुसों जाय भाव । तंव तेणें 
स्वयमेव दाविले डोळां ॥४॥ 


३०६ त्रिभ्वनोचें सुख एकतत्त्व विठ्ठल । नलगे आम्हां मोल 
उच्चारितां ॥१॥ विठठल उघडा मंत्र कळिकाळा त्रास) घालनियां 
कांस जपो आधीं ॥२॥ सत्वर सत्वाचे जपती नामावळी । नित्यता 
आंघोळो घड रया ॥ ३॥ बापरखुमादेविवरु जिव्हाळा हृदयीं । 
जिवाचा जोव ठायों एक पाही ॥४॥ 


३०७ कां रे स्फुंदतोसी । कां रे स्फुदतोसी । न भजतां विठठुलासी 
नरको पडसो ॥ १॥ पुण्यपाप बाधा । न पवसी गोविदा । पाबझ्लील 


८६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


> “ - >" € >“ > >.“ >“: *“- ८-८ < - २-८ री: “0 ८ ६-९ ५-7 1:२0 4.7८ ६५7 ७. शण” १९ “४.८ 2 2 चन 
तज र्क मल जन 


आपदा । स्मर परमानंदा ॥२॥ पुण्य करितां स्वगे । पाप करितां 
भोग । नाम जपतां सर्वांग । होईल पांडरंग ॥३॥ देहीं आत्मा जंब 
आहे । तव करूनियां पाहे । अंतीं कोणी नोव्हे । धरों वंष्णवाची 
सोय ॥४॥ जाईल हें आयुष्य । न सेवी विषयविष । पडतील 
यमपादा । वेगीं करी सोरस ॥५॥ बापरखुमादेविवरु विठ्ठलों । मन 
चरणीं गोंबीं । हारपला देहभावीं । जालासे गोसावी एकरूप ॥६॥ 


३०८ दसविये दारों बोहट पडिला । नेणता पे गेला पाहावया 
॥ १ ॥ अवचिती वाट सांपडली पंथं । ब्रह्मनाम तेथें आलें हातां 
॥२॥ ज्ञानदेवा गीती निशाणी नाम । समाधि संजीवनी तारक 
हरि ॥३॥ 


३०९ भावाचेनि बळें घेतलें बंकुठ । हरिनाम नीट वेकुठ माग 
॥१॥ सोपें हो साधन साधावयालागीं । नलगे उपाधि नाना मतें 
॥२॥ ज्ञानेसहित ज्ञान विज्ञानेंसि धन । वत्तोचें समाधान निवत्ति 
करी ॥३॥ शांति दया क्षमा करुणानिधि प्रेस । नेउनी परग्रह्या 
भावें मिळती ॥४॥ ज्ञानदवो सांगे भावो मोनला गंगे । सुस्नात 
सर्वांगे हरि गंगा ॥५॥ 


३१० आलिया जवळा भक्‍्तिसुख देख । पालव पोख वाणिव 
भोगी ॥१॥ तें सुख आम्हां विठुलचरणो । नि4ति करणी व्यासा- 
चिये ॥२॥ जप तप ज्ञान क्रिया कम धम । रामकृष्ण नम गुरुभजनें 
॥ ३ ॥ ज्ञानदेवो म्हणे संसार निरसी। अखंड मानसों विठ्ठल 
हरि ॥४॥ 


३११ अभाव संगती नाना भत व्यक्‍ती । संसार पंगती मेळवी 
त्यासी ॥ १ ॥ हरिनामे शोक करी अभाव कामारी । यातें दुरी 
करी हरिपाठे ॥ २ ॥ संतांची संगती वेदश्वतीची मती । घेऊनियां 
हातीं ब्रह्मशास्त्र ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे नारायण नाणें । घेऊनि 
पारखणें भक्‍तिपेठ ॥४॥ 


३१२ यश कीर्ति वान्‌ नेणें मी वाखाण्‌ं । रामकृष्ण आम्हां सण्‌ 
'नत्य दिवाळो ॥४॥ नरहरि रामा नरहरि रामा । पुराणपुरुषोत्तमा 


नामपर अभंग ८७ 


*<-€ २-८ -“ह. --£ _-- 


“८ >“ न > ७००” ०८ ह“ 


हरि गोपाळा ॥२॥ या नमों अक्रर बोधला परोक्षिति उपदेशिला । 
अजुनासी जाला साहाकारी ॥ ३ ॥ ज्ञानदंथ म्हणे नासेंबीण जो 
नरु। तो होय भमिभारु ये संसारो ॥४। 


३१३ प्राप्तीवोण फळ केवीं लाहे प्राणी । जसा चातक धरणीं 
उपवासु ॥ १ ॥ ओळल्िया मेघु सावध बोभाये । ब्रिदुमात्र घेई 
जीबन देखा ॥ २ ,। तेसें केबों घड संसारिया चित्ते । प्राप्तीच्या 
अथातें साहे संत ॥३॥ सगुण निगण समरस आहे । विरुळा येथ 
साहे समता बडो ॥४॥। जंववरी समान ज्ांति बद्धि हे ठेली । 
तंबवरी ये भली बोली कसो घडे ॥५॥॥ दिन काळ पळपळ स्मरण 
नामाचे । विरुळा या मंत्राचे करी पठण । ज्ञानदेव म्हणे नामया हें 
तं गा जाणसी । भजन केशवासो तंचि तुझा ॥६॥ 


३१४ कापुरीं परिमळु दिसे बो अळुमाळु । हळु हळू सुढाळ 
पवनपंथं ॥ १ ॥ पबनीं न माय पवनही धाय । परतला खाय 
आपणासी ॥२॥ मुखवात नाहीं तरतसे बाहों । नांबें दिज्या दाही 
आप घोष ॥३॥ ज्ञानदेवा मोन्य नामाचे तारण । तारक हरिवोण 
दुजा नाहीं ॥४॥ 


३१५ श्रवण त्वचा चक्ष चिव्हा घ्याण । दशहि इंद्रियें जाण 
हरीच्या ठायी ॥१॥ अवघा हा गोविद अवघा हा मकुदु । अवघा 
हा विद्गढु भरला दिसे ॥२॥ पतीतपावन नाभ दिनोद्धारण। स्मर- 
लिया आपण वंकुठ देतु ॥ ३॥ ज्ञानदेव म्हणे हें पुंडलिक जाणें । 
अंतकाळों पेणें साधियेलें ॥४॥ 


३१६ अनंत नासाचे पाठांतर । राभकृष्णनास निरंतर । रा! 
सुखाचे भांडार । हरि श्रीधर नाम वाचे ॥ १ ॥ हरिनाम गजर 
खरा । येणें तं तरसोल सरा । जन्म जगाच्या येरझारा । खती 
एक्या हरिनाम ॥ २ ॥ अनंत तोर्थांचे मेळ । साधलिया हरि शान 
फल्लोळ । पर्वेजांसहित अजामेळ । उद्धरिला सहपरिवारें ॥ ई ।। 
कोटिजन्मांचे दोष । हरतील पातकें जातील नि:शेष । अंतीं टोईल 
षकुठवास । कोटि कुळांसो उद्घार ॥४॥ हें टोगियांचें निजजीवन ; 


८८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


“१-५ १. ४५१५५” ५.””*. 





-<४--*-ट-९५-€४/”"५” “४५/५६/5744 “/ “४ -“५-/ .“*१-€५/ २ १.५ “१.. १८ कळा कोरी - .»“२९./%-/१ > 


रामकृष्ण नारायण । येणें जगत्रय होय पावन । हरिस्मरण जिवांसो 
॥५॥ ज्ञानदेवो घर केलं । हरि एंसें रत्न सांठविलें । शेखो कोटि- 
कुळां उद्धरिले । हरिहरि स्मरिलें निज्ञीदिनीं ॥ ६,॥ 


३१७ पदपदाथसंपन्नता । व्यथं टवाळी कां सांगतां । हरिनामीं 
नित्य अनसरतां । हें सार सर्वार्थी ॥ १ ॥ हरिनाम सवं पंथी 
पाहावें नलगे ये अथी । जे अनुसरले ते कृतार्थी । भवपंथा मुकले 
॥ २॥ कुळ तरले तयांचें । जींहो स्मरण केलें नामाचे । भय नाही 
त्या यसाचें । सवे ग्रंथी बोलियेलें ॥ ३ ॥ नलगे धन नलगे मोल । 
न लगती कष्ट बहुसाल । कोन करितां काळ वेळ । नाहों नाहों 
सवंथा ॥ ४ ॥ हरि सव काळ अविकळ । स्मरे तो योगिया घन्य 
केवळ । त्याचेनि दहोन सर्वकाळ । सुफळ संसार होतसे ॥५॥ 
ज्ञानदेवी जप केला । मन मुरडुनी हरि ध्याईला । तेणें सर्वांगी 
निवाला । हरिच जाला निजांगें ॥६॥ 


३१८ सवंव्यापक सव देहों आहे । परी प्राणिपांसी सोय न कळ 
त्याची ॥ १ ॥ परमाथ तो कडु विषय तो गोड । तया अवघड 
संसार ॥ २ ॥ नामाचे साधन जिव्हे लाबी बाण । तया अनुदिन 
जवळी असे ॥ ३ ॥ धारणा धीट जरी होय वितट । तया प्रम 
बेकुठ जवळो असे ॥ ४ ॥ सुलभ आणि सोपारें केलेंसे दातारे । 
आम्हो एकसरे उच्चारिलें ॥५॥ ज्ञानियासि ज्ञान ज्ञानदेवी ध्यान । 
कलिमलछदन नाम एक ॥६॥ 


३१९ तिहों त्रिगुणी ओतिलें । त्रिपुटिसो गोंबिलें । आणुनो 
बांधिले । चमंदेहों॥॥ १॥ न॑ सुटतां शिणतां हे । भवति वास पाहे । 
प्रपंच मोहता हे । काय करू ॥। २॥ कृष्णनाम मंत्र सुट । विषय 
प्रपंच तुट । मोहनमुद्रा निघोट । वकुंठ रया ॥ ३ ॥ सावधपणें 
विरुळा । जाणें तेथोंचि कळा । विज्ञानपणणे सोहळा । निमथा गातूं 
॥ ४ ॥ ज्ञानदेव सांगतु । हरिपंथ मुकतिमातु । एकतत्त्व सांगातु । 
जनोंबनीं ॥५॥ 


नामपर अभंग ८९ 
३२० अळुमाळु सोय रातलोबोी धाय । सत्त्वतेजीं मार्य एक- 
तत्त्वीं1॥१॥ तें तत्त्वसाधन मुक्‍तामुक्‍त धन । कृष्णनाम पुणं तेजी 
मार्य ॥ २ ॥ सोकरी पापपुण्या ठायी आपा । आयुष्याच्या मापा 
हरि धांवे ॥। ३ ॥ ज्ञानदेव गोत गातते नित्य । कृष्णकृष्ण सत्य 
इतुर्के सार ॥४॥ 


३२१ जन्मजन्मांतरीं । असेल पुण्यसामग्री । तरोच नाम 
जिव्हाग्रीं । येईल श्रीरामाचे ।॥। १॥ धन्य कुळ तयाचें । रामनाम 
हेंचि वाचे । दोष हरतोल जन्माचे । श्रीराम म्हणतांची ॥ २॥ 
कोटोकुळाचें उद्धरण । मखों राम नारायण । रामकृष्ण स्मरण । 
धन्य जन्म तयाचे ॥ ३ ॥। नाम तारक सांगडी। नाम न विसंबे 
अधेघडी । तप केलें असेल कोडी । तरीच नाम येईल ॥ ४॥ 
ज्ञानदेवी अभ्यास मोठा । नामस्सरण मुखावाटा । पुवेज गेले 
बेकुठां। हरिहरि स्मरतां ॥५॥ 


३२२ अढळ सप्रेम उपरति पावो । हरिहरि घेवो तारक नाम 
॥ १ ॥ संवगडे वागगें हरिपंथो चालों । हरि हरि बोलों दिननिर्शी 
॥२॥ पाहाते निमते सर हंसगती । हरोची पंगती जेऊं बेसो ॥३॥ 
ज्ञानदेव सांगे रामकृष्ण आशा । संसारविपासा दुरी करो ॥४॥ 


- ३२३ कापुराचें कलेवर घातले करंडा । शेखी नरेचि उंडा 
पाहावया ।॥ १ ॥ मा ज्योती मेळे केसा उरेल कोळिसा । भार्वे 
हृषिकेशा भजतां एसें ॥२॥ ज्ञानदेव म्हणे वासना हे खोटी । नाम- 
यज्ञ मिठो दिधलोया विरे ॥३॥ 


३२४ बिठ्ठल नाम नुच्चारिसी । तरी रवरव कुंडो पडसी ॥ १॥ 
विठ्ठल नाम उच्चारी । आळतपु न करीं क्षणभरो ॥। २॥ विठ्ठल 
नाम तीन अक्षरें । अमतपान केलें इहंकरें ॥ ३ ॥ रखुमादविवरा 
बिठुले । महापातको उद्धरिले ॥४॥ 


३२५ भाम धरिसी या वेहाचा । विठ्ठल म्हणे कां रे वाचा 
॥१॥ पडोन जाईल कलेवर । विटुल उच्चारीं पासार॥२॥ रखुमा- 
देविवरु अभयकरु । मस्तकी ठेविला हा निर्धार ॥३॥ 


९० श्री ज्ञानदेव गाथा 


2 ४ “२ “0८-४७ “४ “7१ ६ -“% “॥ १ ४. ८ “टा. “70.22, »” 


३२६ विठ्ठल विठठल न म्हणसो । पुनरवि पडसी ग्भवासों 
७५१॥ अंतकाळों स्मरे । स्मरे विठुल राणा ॥ २॥ रखुमादेविवरु 
निधारो । पडों नेदो चराचरों ॥३॥ 


३२७ एक मख नेणती । नाम हरोवें न घेती । मु भलतेंचि 
जल्पती । ते पावती अधःपंथा ॥१॥ नामेंबीण सुटका नाहीं । एंती 
बेदद्यास्त्री ग्वाही । जो वेद मस्तकों पाही । ब्रह्मयानें वंदिला ॥२॥ 
नित्य नामाची माळा । जिव्हे घे तं गळाळा । तो नर कमावेगळा 
एसें बोलतो पुराणें ॥ ३ ॥ नयनीं श्रवणी हरी । आणिक काम न 
दारी । तो साध भक्‍त निधारों । हरिचा आवडता ॥४॥ ज्ञानदेवी 
पाहिलें । हरिनाम साधुनी घेतलं । तें समाधीस केलं । पुष्पदयनां 
आसन ॥५॥ 


३२८ नासममाला घे पवित्र । अंतीं हेंचि शस्त्र । राम हा महा- 
रत्र । सर्वे बाधा निवारी ॥ १ ॥ भवकमंदिख । रामनामी होय 
इ ख। हरेल भवव्यथादुःख । पुढें सुख उपजॅल ॥ २ ॥ माळा 
६ लों हेचि गळां । घे अमृताचा गळाळा । होईल वैकुठों सोहळा । 
र(मकृष्ण उच्चारणी ॥३॥ ज्ञानदेवी माळा केली । सुखाची समाधि 
र॥धिली । जिव्हा उच्चारणीं केलो । अखंड हरिनाम ॥ ४ ॥ 


३२९ समाधीचे साधन । तें रामनाम चिंतन । चित्ता सुखसंपन्न । 
हर्षे जीवनीं केला ॥ १ ॥ कोटी तपाचिया राज्ञी) जोडती रामस- 
नामापाश्लीं । नाम जपतां अहनिश्लीं । वेकुठपद पाविजे ॥२॥ हेंचि 
धुरूसी आठवले । उपमन्यें हेंचि घोकिलें । अंबक्त्षीनें साधिलें । 
रामकृष्ण उच्चारणीं ॥३॥ पांडबांसि सदा काळीं । कृष्ण राहिला 
जवळो । ज्ञानदेव हृदयकूमळीं । तसाचि त्थिरावला ॥ ४॥ 


३३० निरंतर ध्याता हरि । सर्व कमाची बोहरी । दोष जातीं 
दिगंतरों । रामकृष्णउच्चारणीं ॥ १ ॥ जप तीथे हेंचि नाम । 
जपठाता हेंचि नेम । ऐसें धरोनियां प्रम । तोचि भक्‍त तरेल ॥२॥ 
लोव शिव एक करी । ज्ञांति क्षमा जरी धरी । त्यापाशीं नित्य 


नामपर अभंग ९१ 


*, /४ »/* &० *“”" » 0 ,५» १९ »/*- /११२-”/१६०८ * »“"१ -”“ १.५४. २७०८ ४५.० ४६.४” ५-४” “ *ट २“ 





श्रीहरि । प्रत्यक्ष आपण उमा अते ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे नित्य 1 
त्याचें वचन तेंचि सत्य , त्याचें वदन सवे कृत्य । सिद्धो पावेल 
सवेथा ॥ ४ ॥ 


३३१ जन्म जरा दुःख बाधा । स्मरतां नाहो गोविदा । एंसा 
जयासि नित्य धंदा । तोचि सदा सुखरूप ॥ १ ॥। धन्य कुळ धन्य 
याती । धन्य जन्म पुढती पुढती । भक्‍्तिवोण नाहों गती । मली 
हरिनाम उच्चार ॥ २ ॥ विशदीं विश्‍व जो व्यापक । तोचि माझा 
हरि एकु । त्यासी भकक्‍्तिवीग साधकु। नोळख पे दुबद्धि ७३ ॥ 
ज्ञानरजनों रंजला । ज्ञानबो्धे उपजला । ज्ञानदेवो हरि सेविला । 
निरंतर सर्वकाळ ॥ ४ ॥ 


३३२ संप्ततिविपतिदुःघ । हरेक अवघा शोक । वेगीं करूनिया 
विवेक । हरिस्मरण करीं ॥१॥.पंत्र यंत्र सृत्रधारी । सिद्ध साध्प 
तोचि हरि । नित्य जपोनि बखरी । आप्तता करो हरोती ॥२॥ 
ध्यान मन एक चित्त । अलक्ष लनी अच्युत । न सांगे हिताची 
मात । अखंड जपे हरिनाम ॥ ३ ॥ ज्ञानदेवे जप केला । मग 
समाधीस बेसला । नाम घेतां बोध जाला । देव आला हूद- 
यासी ॥ ४ ॥ 


३३३ सहज कम भक्ति घडावया कोडें । जझ्ञानधन निवाडे नाम 
जपौ ॥ १ ॥ नाम मात्र नमन ज्ञानघन पर्ण । रामतामं कणं भरू 
रया ॥२॥ सत्त्वाचे सागरी उतरों पेलथडीं । रोति अधघडी जावो 
नेदों ॥३॥ ज्ञानदेवा चित्त अवघें धन गोत । रामनानं तप्त सक / 
जीव ॥४॥ 


३३४ अष्टांगयोग त शिणिजे । यम नम निरोध न किजे रया 

॥ १ ॥ वाचा गोत गाईज वाचा गोत गाईजे। गातां वातां श्रवणीं 

किजे रया ॥ २ ॥ गौताछंदें अंग डोलिजे । लोला बिनोदें संसार 

तरिजे रया ॥३॥ बापरखमादेविवर विठठल नास । जोड हा उपाबो 
किज रया ॥४॥ 


९२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


->“*५“€'-*” - -“ -“ -< “१८१” “४९/५-” १-८ *“४-/४./%१- ४-./%” ४/ ४” “ “%१”/%०८ “ “* ८** ५ ५< २ “*-८€%/१-*-/१-/%/* 


३३५ अंडज जारज स्वेदज उद्‌्भिज आट । हरिनाम नाद तें 
बरवें ॥१॥ जे नाटे तें नाम चित्तों । रखुमादेवीपति श्रीविठुलाचें 
॥२॥ झरोर आटे स्यात अट । हरिनाम नाट तें बरवें 1॥। ३ ॥ 
बापरख्‌मादेविवराचें नाम नाटं । युगे गेलों परी उभा विट ॥४॥ 


३३६ रामनाम वाट हेचि पे बेकुंठ । ऐसी भगवद्गीता बोलतसे 
स्पष्ट ॥ १॥। अठरा साक्षी साही वेवादत । चौघाचेनि मतें घेईन 
भाग ॥ २॥ दोवटिले दिवसी धरणें घेईन । बापरखुमादेविवरः 
बळेचि साधोन ॥३॥। 


३३७ कम आणि धम आचरती जयालागीं । साधक सिणले 
साधन साधितां अभागी ॥ १॥ गोड तुझें नाम विठोबा आवडतें मज । 
दुर्जे विचारितां मता वाटतसे लाज ॥ २ ॥ भक्ति आणि मुक्ति 
नामापासों या प्रत्यक्ष । चाऱ्हो वेद साही श्ात्त्रे देताती साक्ष ॥३॥ 
काया वाचा चित्त चरणों ठविलेंसे गाहाण । बापरखुमादेविवरा 
विठठुलाची आण ॥४॥ 


३३८ प्रेमाचा जिव्हाळा नाम मुखाशीं आलें । सायेक पे जालें 
संसाराचे ॥१॥ केशव नाम सार विठ्ठुल उच्चार । राम निरंतर 
हृदयीं वसे ॥२॥ पाहतां हा भाव लोळा तो विग्रह । तेथोंचा अतुभव 
व्रिरळा जाणे ॥३॥ बापरखुमादेविवरु पाहतां विस्तार । नामाचा 
बडिवारु न बोलवे ॥४॥ 


३३९ रामकृष्ण नामं ये दोन्हीं साजिरीं । हृदयमंदिरीं स्मरा 
कां रे ॥१॥ आपुली आपण करा सोडवण संसारबंधन तोडा वेगां 
॥ २॥ ज्ञानदेवा ध्यानों रामकृष्ण माळा । हृदयीं जिव्हाळा श्रीर्मात 
रया ॥३॥ 


३४० आठवितां विसरले आपुलिया गोता । हरितामे त्वरिता 
मोक्ष जाला ॥१॥ त्याचें नामचि त्वरित प्रल्हाद केलें प्रसन्न । तेणें 
संजिवन जाले त्याचे देह ॥२॥ बापरखमादेविवर नासिहल्यें देख । 
देत्य हरिख धरी जान ॥३॥ 


नामपर अभंग ९३ 

३४१ देवाबोण शून्य मुख । नाम न घेतां नाहो सुख । अंतों 
होईल रे दुःख । नाम नसतां मुखीं ।। १॥ राम कृष्ण गोविद । हरि 
माधव परमानंद । नित्य ऐसा जयासि छंद । तोचि सुलभ गर्भवासी 
॥२॥ अनंत नाम निरसुून । एक मागग तोचि मान्य । जेणें जोडे 
नित्य सोजन्य । तोचि रामकृष्ण उच्चारी ॥।३॥ ज्ञानदवें अनमानले। 
मग भक्‍्तिसुख साधले । रामकृष्ण उच्चारिले। जे तारक तिहाों 
लोकों ॥४॥ 


३४२ प्रेम जयाचे कथेवरी । तोचि धन्य ये चराचरों । राम 
कृष्ण निरंतरी । मुखीं आवडी जपतसे ॥१॥ धन्य धन्य तोची वंशी 
धन्य धन्य माता कृशीं। धन्य धन्य काळ तयासी । रामकृष्ण म्हण- 
तांची (।॥२॥ ऐसे धन्य जन्म तयाचे । धन्य धन्य पुण्य साचें । त्यासी 
भय कळिकाळाचें । नाहो जन्सम घेतलिया ॥३॥ एवढा महिमा 
नामाचा । धन्य जो राम उच्चारी वाचा । धन्य जन्म तयाचा । 
ज्ञानदेव म्हणे ॥४॥। 


३४३ नाम प्रल्हाद उच्चारी । तया सोडवी नरहरी । उचलनि 
घेतला कडियेवरि । भक्‍तसुखें निवाला ।॥१॥ नाम बरवया बरवंद 
नाम पवित्र आणि चोखट । नाम स्मरे नीळकंठ । निजसुख निवाला 
॥२॥ जें धुरुसी आठवलें । तेंचि उपमन्यें घोकिलें । तेंचि गर्जेद्रा 
लाधले । हित जालें तयांचे ॥॥३॥ नाम स्मरे अजामेळ) महापातकी 
चांडाळ । नामें जाला सोज्वळ । आपण्यासहित निवाला ॥४॥ 
वाटपाडा कोळिकु। नास स्मरे तो वाल्मिकु । नां उद्धरिले तिन्हो 
लोकु । आपणासहित निवाला ॥५॥ एंसें अनंत अपार । नासं तरले 
चराचर । नाम पवित्र आणि परिकर । रख्मादेविवराचें ॥६॥ 


३४४ जें शंभूनें धरिले मानसो । तेंचि उपढेशिलें गिरिजसी 
॥१॥ नाम बरवें बरवें । निज मानसी धरावें ॥२॥ गंगोदकाहुनी 
निकें। गोडी अमत जालें फिके ॥ ३ ॥ शीतळ चंदनाहुनी वरते । 
संदर सोनियाहुनी परतें ॥४॥ भक्तिमुक्तिद यक । भवबंधनमोचक 
॥५॥ बापरखुमादेविवरें । सुलभ नाम दिधले सोपारें ॥६॥ 


र्ड श्री ज्ञानदेव गाथा 


%१../”/०१००४%.०/७४७. ८०”, “0७०” ७१,५०७ ०० 0 ७” ०0 ७ ८ २ कसो “२.६.” _-/२.”/४-”<९६.”/7९ २ “7 क. ह... 


३४५ भक्तीचे तें ज्ञान बाचे नारायण | दया ते संपूर्ण सर्वांभतीं 
॥१॥ ज्ञान नारायण ध्यान नारायण । वाचे नारायण सवेकाळ 
॥२॥ संसारग्रामीं नाम हाचि सांठा) पांबाल वकुठा नामे एके 
॥३॥ गोविद गोपाळ घाचेसी निखळ । पद पावाल अढळ अच्य- 

ताचे ॥ ४ ॥ नासेचि तरले झुकादिक दादुले। जडजीव उद्धरले 
कलोयगीं ॥। ५ ॥ स्मरण करितां वाल्मीक वेखरी । वारुळाभोतरीं 
रामराम ॥ ६ ॥ सर्वामाजीं श्रेष्ठ पुण्य भ बकुठ । विठ्ठल मळपोठ 
जगदोद्धार ॥७॥ निवत्ति निरोपण ज्ञानदेवा ध्यान । सववत्र नारायण 
एकरूप ॥८॥ 


३४६ कर्माचिया रेखा । नलंघिती अद्बोषा । म्हणोनि विदोषा केशव- 
सेवा ॥ १॥ रामकृष्णमाळा । घालापा रे यळां। अखंड जीवनकळा । 
रास जपा ॥२॥ करावा विचार धरावा आचार | करावा परिकर । 
रामनामो ॥३॥ सकळांचा सकळी । त्यांते त॑ आकळों । जिव्हा 
हे वाचाळीं । रामरतीं ॥ ४॥ रिधघे रे हरण |) तुज नाहीं मरण । 
ठाकिसी चरण । श्री विठ्ठलाचे ॥५॥ निवत्तिप्रसादं जोडं । बिठ्ठुल- 
नाम घड । ज्ञानदेव बागडं । पंढरियं ॥६॥ 


३४७ नाम पवित्र आणि परिकरु। कस्पतख्हुन[ उदार तें तं 
धरीं कां रे सधरु । तेणें तरसो भव दुस्तरु ॥ १ ॥ नरहरि नाम 
उच्चारों । तेणें तरसो भवसागरों ॥६९०॥ जपं न लाहसी तपे न 
लाहसी । क्रिये षट्कम न पावसी । नामें एके रे पावसी । स्वगीं 
अमतपान ॥२॥ क्षीर गोड म्हणसी एंसें । परी तेथेही बीट असे । 
नाम उच्चारितां वाचे । कोटि जन्मांचें पातक नासे ॥ ३ ॥ मन 
मारूनियां सायासें । परी तेथंहो अवगुण असे । नाम उच्चारितां 
वाचे । सकळिक ध्यान डोळां दिसे ॥ ४ ॥ बापरखमादेविवरा 
विठ्ठलाचे । विपार्ये नाम आलें बाचे । जळती डोंगर कल्मषाचे । 
भय नाहों कळिकाळाचें ॥५॥ 


३४८ यमधमं सांगे दूता । परिसावी निजकथा। जथे रामनाम 
वाता । तया देद्या नव जावें ॥१॥ नाम महादोषां हरण । नाम 
पतीतपावन । नाम कलिमलदहन । भवबंधनमोचक ॥ २ ॥ जये 


नामपर अभंग ९प्‌ 


>>>. _ > ७.” ५» 0 % २, “0४ “000 -.. ४८८ -४ "नट २0 ४ ७१-४८ ४* “07 ४८ *- “0४0४-८४-00 ४.0” ६-८ टाके क... 0६७ होण अक ७ हे "0 2“ .““ “7 .“€* “*..”४...४१.../”? 


देशी नान वसे । नास श्रत्रणीं बिश्‍वासे । गाती नाचतो उल्हासें । 
झणीं पाहाल तयांकडे ॥३१॥ जपे ग्रामी हरिपुजन । जये नगरों 
हरिकोर्तत । तेथें गेलिया बंधन । तुम्ही पावाल त्रिशद्धी ॥ ४ ॥ 
जये देशीं गरुडटका । कुंच ध्वज आणि पताक्रा । जेथें संतजन 
आइका । तया देशा नवजावें ॥५॥ आणिक एक ऐएंका रे विचारु । 
जेथें रामनामाचा गजरु । तेथें बापरुवमादेविवरु । तयाबळे नाग- 
चती ॥६॥ 


३४९ तत्त्वमस्यादि वाक्य उपदेश । नामाचा अर्धा श नाहों तेथं । 
म्हणोनि नामसंकीतंन करितां । जवळी जोडलासि आतां । क्षण 
भरी न विसंबे । जिवाचिया जीवन रया ॥१॥ नाम निजधोर । 
गर्जती वष्णत्र बीर । कळिकाळ यमाचे भार । पळाले तेथे ॥२॥ 
म्हणोनी नाम वजकवच । तोचि निर्गणाचा अभ्यास । पाहे पां 
स्वयें प्रकाश विचारुनी । एंसं संदर खू्पडं हृदयीं धरिले आतां 
पाहातां केवों होये पुर्ण योनि रया ॥३॥ एंसा सकळां अकळ कळला । 
हृदयीं धरिला समता बुद्धी । बापरखुमादेविवरु विठ्ठल चितितां । 
तुटली जन्माची आधघिव्याधि रया ॥४॥ 


३५० अशौचिया जपों नये । आणिकांते एको नये) ऐसिया 
मंत्राते जग बिहे । त्याचें फळणें थोडें परी क्षोभणें बहु । तसा मंत्र- 
राज नव्हे रे ॥१॥ नारायण नाम नारायण नाम । नारायण नाम 
म्हणका रे रे॥६रु०॥ बाह्या उभारावी । त्यावरी काहाळ लावावी । 
गातिया एकतिया उणीव येवो नदावी । उत्तमापासुनी अंत्यजावरी । 
मक्‍तीची सेल मागावी रे रे ।॥ २॥ काय करील यागं न सिणावें 
थोगे । हें तों व्यसनचि वाउगे । नरहरि नरहरि उदंडा वाचा 
म्हणाल । तरी कळिकाळ राहेल उगे रे रे ॥३॥ चरणीं गंगा जन्मली 
अहिल्या उडरली । नास प्रतिष्ठा पावली गिरिजा ।) सकळिकां 
साधना वरिष्ठ हें नाम । मा मनीं भाव न धरीं दुजा रे रे1४!। 
तीर्थी भजिजाल । अमरीं पुजिजाल । तुमचिया भावासारिखा देवो 
होईल । बापरखमादेविवरु । बिठ्ठल तुमचा क्वणवई । म्हणतां 
नल्जलेरे रे॥५॥ 


९६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


*.””१५--"१./€१.”९१-.” ४” ४६-/५१--€ -“१* -€* -५- “--*४-€५--४४£ ४*४- “५४१८ “7४-00 “र 





२0१०-८१ ..-// .>€0१-..//४.०//१८- १०-- २४ २“ ४-८ 


३५१ जिव्हेच्या निढळो । नामाक्षराची वोळी । कान्हो वन- 
माळी । या बोजा ॥१॥ लेहोन घालो पान-पुसती जसी । भलतिपे 
रसों बडी दे कां ॥२॥ माझे डोळसमजी । सुनिळ सहजी । होय 
तं बिजीं । बाहुलिये ॥३॥ ऐंसि वाचा दृष्टी नामरखू्पे ञआाथिलो । 
वासनेवरी बहिली उठो दे कां॥ ४ ॥ तुझें उठिलेंपण आम्हां 
होवावें नि्के । तरी गोसावी पाइकेंसो यावें किजी ॥ ५ ॥ बाप- 
रखमादविवरु विठ्ठल्‌.आंतु बाहेरी सुखें । तरी तुजसी म्यां एके 
नांदावें किजी ॥॥६॥ 

३५२ रसने वोरसु मातके बो माये ॥१॥ रमगिये माय रम- 
णिये । रामनामामत रस पो जिव्हे ॥२॥॥ निवत्तिदासाप्रिय । माय 
रमणिये माय रमणिय़ ॥ ३ ॥ 


३५३ सकळ धर्माचें कारण । नामस्मरण हरिकोतंन । दया 
क्षमा समाधान । संतजन साधिती ॥ १॥ निजधमं हा चोखडा । 
नाम उच्चारु घडघडां । भक्‍्तिमुक्‍तीचा संगवडा । हा भर्वासधतारक 
॥ २॥ लावण्य मान्यता विद्यावंत । सख स्वजन पुत्रकलत्र । विषय- 
भोग वयसा व्यथे । दहासहित मरणावरतो ॥ ३॥ जं जं दखणें 
सकळ । तें हें स्वप्नीचें मृगजळ । म्हणोनी चिती चरणकमळ । 
रखमादविवर विठ्ठलाचे ॥४॥ 

३५४ सार सार सार विठोबा नाम तुझे सार । म्हणोनी राळ- 
पाणी जपताहे वारंवार ॥ १॥ आदि मध्य अंतीं निजबीज ओंकार । 
ध्रुव प्रल्हाद अंबत्रदषषी मानिला निर्धार ॥२॥ भक्‍्तिमक्तिसुखदायक 
साचार | पतीत अज्ञान जोब तरले अपार ॥३॥ दिवसेंदिवस व्यथ 
जात संसार । बापरखमादविवर विठुलाचा आधार ॥ ४ ॥ 


३५५ हरि आला रे हरि आला रे । संतसंगे ब्ह्मानंदु जाला रे 
॥१॥ हरि येथें रे हरि तेथे रे । हरिवांचनि न द्रिसे रिते र ॥२॥ 
हरि पाहों रे हरि ध्याई रे। हरिवांचनि दुजे नाहो रे॥ ३ ॥ हरि 

वाचे रे हरि नाचे र । हरि पाहातां आनंदु साचे र ॥ ४॥ हरि 
आदीं रे हरि अंतौं रे । हरि व्यापकु सर्वांभतीं र॑,५॥ हरि जाणा 
रे हरि वाना र॑ । बापरखमादविवरु राणा र ॥ ६ ॥। 


४१५५७१५१०५ ५.” ”“ ५» “ »१ /£२ ४ “५ €४7%* .” -* /"१./४१-/ .” १२ “४.५ ५.//१*.४”" »/€१ /९.५/४/” “१ >€*.--८. 


नामपर अभंग ९७ 


३५६ रामकृष्ण गोविदाचें नामस्मरण वाचे । घडिये घडियें 
साचें ध्यान श्रोवटुलाचें ॥। १ ॥ एकनाम आठवितां दूतां पडि- 
येलो चिता । नाम आनंदें गातां पाविजे सायज्जता ।॥ २ ॥ 
तिहीं लोकों नाम थोर वेददास्त्रांचे सार । सगण निर्गणाकार 
निजन्नरह्मा सार ॥ ३ ॥ बापरखमादेविवरु कृपाळ उदारु । 
नामस्मरणें पारु उतरी हा निर्धारु ॥ड॥ 


३५७ पन्भासअक्षरीं करिसी भरोवरी । शेखी तुझे तोंड तुज 
वेरी रया ।॥। १ ॥ यापरी नामाची वोळ मांड्नी । संसार दव- 
डुनि घालों परता ॥ २ ॥ रकारा पुढें एक मकार मांडी कां। 
उतरसी समतुका शुंभचिया ॥ ३ ।। बापरखुमादेविवरा विठ्ठल 
हृदयी । आपुली आण वाहो त्रिभवनों रया ॥ ४॥। 


३५८ सकळ नेणोनियां आन । एक विठुलूचि जाण ॥१॥ 
पुढती पुढती मत । एक विठ्ठलचि जाण ॥ २ ॥ हेचि गुरु- 
गम्याचि खण । एक विठुलुचि जाण ॥ ३ ॥ बक्षसी तरी बझ 
निवाण । एक विठुलचि जाण ॥४॥ हेचि भक्ति हेंचि ज्ञान । 
एक विठुलुचि जाण ॥५॥॥ बापरखमादेविवरा विठ्ठलाचि आण । 
एक विठ्ठलुचि जाण ॥६॥ 


३५९ गाते श्रोते आणि पाहाते । चतुर विनोदी दुश्विते । 
सोहंभावी पणे ज्ञाते । या सकळांते विनवणी ॥ १ ॥ करा 
विठठलस्मरण । नामख्पीं अनसंधान । जाणोनी भक्तां भवलक्षण । 
जघनप्रमाण दावितो ॥ २ ॥। पंडॉलकाच्या भावाथा । गोकळों- 
हुनी जाला येता । निजप्रमभक्ति भक्तां । घ्या घ्या आतां 
म्हणतसे ॥ ३ ॥ सी माझें आणि तुझें । न धरीं टाको परते 
ओझें । भावबळे फळती बीजे । बापरखमादविवरु विठठलों ॥४॥ 


३६० निजानंद हें पे ब्रह्म । ऐसें जाणती योगी वमं ॥। १॥ विठ्ठल 
दिठ्ठल स्मरे मना । चुके संसारद्षना ॥२॥ रखमादविवरावांचून 
कचण पुरवील जिवीची खूण ॥ ३ ॥ 


९्ट श्री ज्ञानदेव गाथा 


॥“*२../४...”” ४.” ४-२” ४५-/-0 .»“ ८-0 - २-£7*-0१"८ “0 0४-0 ४४ १ ण ४. 7-८ १-८ ०-२ ”/ ४. ७ जळ अ. ७. 


३६१ शिव भवानी उपदेशी प्राणप्रिये । निजमानसीं ध्यायें 
परमानंदु पाहे ॥ १ ॥ रामु सखा हरि रामु सवा । र;मु सखा 
हरि राम्‌ सखा ॥ २॥ सहस्र नामावरो कळपु साजे । तोचि तो 
अंतरीं बाहिज भोतरीं ।। ३ ॥ हाचि निजधम हेंचि निजकम 
हेंचि परब्रह्म वम हेंचि एकु ॥ ४॥ जिवांचे जीवन मनाचे मोहून । 
सुताचे साधन भकक्‍्तिज्ञानाचें अंजन ॥ ५॥ बापरखमादेविवरु 
सुलभु॒ साकारु । अधंमातुका अक्षरु चिदानंदु सुख थोरु ॥ ६ ॥ 


३६२ सदा परिपूर्ण । तो हा जतादेन । नित्य जपतां नारायण । 
कोटि याग घडतील ॥ १ ॥ एवढा महिमा नामाचा । काय़ मंत्र 
जपसील वाचा । जो विठ्ठल म्हणे तो देवाचा । एऐसाब्र ह्या बोले 
पूर्वी ॥ २ ॥ तो नित्यकाळ पंढरी । आणि देव तेहतोस कोटी । 
वक्ष जाले निरंतरीं । उद्घार करावया कुळाचा ॥ ३ ॥ एवढे क्षेत्र 
पांडरंग । तेथें उद्धरिल हें त्रिजग । आनंदत ब्राह्मण याग । कोटि- 
कुळे उद्धरती ॥ ४ ॥ कौोतंन केलोया वाळवंटों । घेतां वष्णवांचो 
भेटो । होईल संसाराची तुटी । चरणरज वंदितां ॥५॥ तुळशीच्या 
माळा । घालितां हरिदासाच्या गळां । तो न भि्ये कळिकाळा । 
त्यासी जिव्हाळा हरिविठ्ठल ॥ ६ ॥ पंढरीतों जाऊं म्हणती । 
तयांकडे यम न पाहती । तयांचे पुर्वज उद्धरती । म्हणती बठुंठा 
जाऊं आतां ॥ ७ ॥ देव जाणे एंसा । तोचि हरिदासा भरंवसा । 
ज्ञानदेव म्हणे परियेसा थोर पुण्य तयाचें ॥ ८ ॥ 


३६३ विठठल नाहों जये डरीरीं । वाया कां गा जन्मले संसारों । 
विठठल नाहों जये नगरौं । ते अरण्य जाणावें ॥ १ ॥ विठ्ठल 
नाहों जये देशीं । स्मज्षान भमी ते परियेती । रविशशिवीग दिशा 
जेसो । रसना तेसो वबिठ्ठलेवोण ॥ २ ॥ विठ्ठलावेगळे जितुकें 
कर्मे । विठ्ठला वेगळा जितुका धम । विठ्ठला वेगळें बोलती ब्रह्मा । 
तितुकाहो श्रम जाणावा ॥३॥ सच्चिदानंदघत । पंढरिये परिपुणं । 
कर ठेवोनियां जघन । वाट पाहे. भक्तांची ॥ ४ ॥ विठ्ठलेंबिण 
देवो म्हणतो । ते संसार$ुपुढतो पावती । विठ्ठलावीण तृप्ती । नाहीं 


नामपर अभंग ९९ 


“ -“€*-**- --<*/१.५." .<”".””" “२ “"-.7 “टी *“ “*-<€<7 “५-४ “€*६--/८-०५./€%*-/” 


प्रोतीविठ्ठलेंबीण ॥ ५ ॥ श्रीगुरुनिवृत्तीनें दिधले । तें प्रेम कोणें 
भाग्ये लाधलं । बापरखुमादेविवर विठ्ठले । ऐसें केलं 
ज्ञानदेवा ॥ ६ ॥। 


३६४ ३० नमो भगवते वासुदेवाया ।॥ बडियाणा बंदु दहुडा 
घालूनि लागसील पावो । ओतप्रोत सांडुनी मना धरिसो अहंभादो । 
% कार बिदूचा न पवसी ठावो । वोळगे बोळगे वोळगे कृष्णद्वारा- 
वतीये रावो ॥ ध्रु० ।। २ तमो भगवते वासुदेवाया । द्वादश्ाक्षरी 
मंत्र न जपसी काह्या ॥ १ ॥ नागिणि उत्साहें नवहि हारे निरो- 
धून । नाडित्रयामाजीं सुषुम्नासंचरण । न साधे हः माग एसें 
बोलती मुनिजन । नरहरि चितनें अहनिज्ली मुदितस्थान ॥ २ ॥ 
मोडिसी करचरण तेणें पावसी अंत सभो ; मोहो तृष्शा न तुट 
ग्रह्मविद्या केवीं गमो । मोठा हा अन्याबो ज हरिचरणों नाहां 
नमो । मोक्षाची चाड तरी मुकुदों मन रमो ॥। ३ ॥ भांबावसी 
झणे हें हरोर कदेळीरतंभ । भस्म कृमि विष्ठा उभे आहे तों 
सुशोभ । भाविता कोटको जाली भंगी तिया क्रमिले नभ । भावें 
भक्ति सुलभ वोळगा बोळग, पद्मनाभ ॥ ४ ॥ गति मती इंद्रिये 
जव आहेती समयोग । गणिता आयष्य न पुरे जंव हें नवचे भंग । 
गमला हाचि योग जे अनुसरावा श्रीरंग ॥ गरुडध्बजप्रसाद निस्त- 
रिज भवतरंग ॥ ५ ॥ वनों सिह वसतां गजो मदु केवीं धरावा । 
वन्हिदग्धबोज त्यासी अंकुर केवीं फुटावा । वजपाणी क.पालया 
गिरों उदधि केवों लंघावा । वदनो हरि उच्चारा तेणें संसार केवीं 
भुंजावा ॥ ६॥ तेज नयनींचा भानु जणें तेजं मोनलेते। त्याचे 
मानसींचा चंद्रमा तो सिपोते अमतें । त्याचे नाभिकमळीं बह्मा तेणें 
स॒जिलीं सकळही भूतें । तें बिराटस्वरूप ओळखावे विष्णुभवतें 
॥७॥ वाताघातें फुटे गगनीं मघाच' मेळावा । वार्रिबिदू पद्यमिणिपर्त्रो 
केवीं हो ठेवावा । वानराच्या हाती चिंतामणी केवीं द्यावा । 
वासुदेव चितनें तोचि कल्मषा उठावा ॥ ८ ॥ सूक्ष्म स्थूल भूतें 
चाळिता हे परम हंसू । शळपाणी दंबोदेवी जयाचा रे अंशु ॥ 
शुभाशुभों कर्मी न करी नामाचा आळसु । सुखं तिरंतरो ध्याई 


ि “५ > ४ ली 


१०० श्री ज्ञानदेव गाथा 


"२. 





“<% .€*-.५/”*--८४*-<€५.<”-<६-/”-€0 ६-४.” १ “ण २. १ ८७७१४” १ ०0% > ७०८१६७००७१» १००७५० 0020 .//£/ ६” 


ध्याई हृषिकेश ॥ ९ ॥ देव होउनी उदार भक्तां देतो अपमर- 
परदे । देता न म्हणे सानाथोर वरियासो तेंचि दे। देहे साथेक 
अंतों वापुदेव आद्य छंदे । देवा अजामेळ उदड्डधरिला नाम यणे 
मकुदे ॥ १० ॥ वाडा सायासी सतुष्यजन्म पाबवा । वियाला 
पुरुषाथे तो कां वायां दवडावा । वाचामनें करुनी मुरारी 
वोळगावा । व्रतें एकादशी करुनी परलोक ठाकावा ॥ ११ ॥ 
या धनाचा न धरी विश्‍वास जेशी तरुवर छाया । यातायाती 
न चक तरी हे भोगिसील काह्यां। या हरिभजनेंवीण तुझे 
जन्म जाते वायां । यालागीं वबकठनाथाच्या तं चिती पारे 
पायां ॥ १२ ॥ इहोंच हादशाक्षरीं ध्र्व अढळ पद पावला । 
प्रल्हाद रक्षिला अग्निशस्त्रापासुती जळा । बापरखमार्देविवरु 
विठठल तुम्ही ध्या रे वेळोवेळां । तो कळिकाळापासनी सोड- 
बील अवलोला ॥१३॥ 


३६५ जप तप अनष्ठान । नित्य आमचें रामधन । रामकृष्ण 
नारायण । हाचि जिव्हार सवदा ॥ १॥ जयाशी अमत घट । 
रामकृष्ण घडघडाट । हेचि पुवेजाची वाट । स्व जिवाशी तारक 
॥२॥ गोविद गोविद राम । सर्वे साधिले स॒गम । नलगे तीं तप 
उत्तम । रामकृष्ण पुरे आम्हां ॥३॥ ज्ञानदेवी स्नान ध्यान । 
रामराम नारायण । इतुकेचि पुरे आअतुष्ठान । हेचि जीवन 
शिवाचे ॥४॥॥ 


३९६९६ समाधि धन्य रामनामे । आम्हां सवे कम सम । कृष्ण वाचे 
नित्य नमे । जिव्हेपाठ हरिगोविद । 1 १॥ हेंचि तारक पाठांतर । 
नित्य समाधीचे घर । शिव शंभसी निरंतर । जपमाळ सववेंदा ॥२॥ 
जीवाचें जीवन श्रीहरि । चिता प्राणी याचो हरो । अंतीं चतुभुज 
करी । सवे श्रीहरी माझा तो ॥३॥ ज्ञानदेव सर्वांपरी । यंत्र साधिलें 
श्रोहरि।॥ वेकुंठोचा विहारी । हूदयांतरीं घातला ॥४॥ 


३६७ सकळ सांप्रदाय श्रोहरि । जो बेसोनि जप करी । जिव्हे 
महादेवाचे अंतरों । सवकाळ वसतसे ॥ १॥ रामनाम जप करी । 
तोचि तरे भवसागरां । वितरांसहित तिर्धारीं । वकुठवुरीं पावले 


नामपर अभंग १०१ 


*५..५१४५..”/0५-/0 १-- ४२-८८. €*-> टल) पच" बीर कट न अल चे. कल. आ 


- << "४-१ -€ -:*-* १-८. -_ ४” *.”€ 


॥ २॥ नित्य सत्य समाधान । निवळ करावें मत । नित्य तयासी 
नारायण । बऊुंठवास करोल ॥। ३ ॥। बापरख्‌मादेवीवर सिद्धि । 


तरुणोपाय हेचि बद्धि ) कृपा करील कृपातिधी । एशिया भक्‍तांशीं 
जरणावें पड 


३६८ धर्म बसे जये । सर्वे कार्य होय तेथें । पित्यास हित मतो- 
रथे । सिद्धि पाबेल सर्वथा ॥ १ ॥ धन्य धन्य वितद्यत । धन्प धन्य 
धर्म कुताथे । धत्य धन्य वेदाचा मतितार्थ । रामकृष्ण मुखों नाम 
॥ २ ७ जंबवरी आयष्य आहे । तंववरी हरीची सोये । हरि हरि 
सुखीं राहे । तो सुखी होय अंतीं देखा ॥ ३ ॥ ज्ञात ध्यानें निवे 
संध्या । ज्ञानविज्ञान हाचि धंदा । राम कृष्ण हरि मुकुंदा । परमा- 
संदा जगद्गुरु ॥४॥ ज्ञानदेवे सुकाळ केला । हरि हृदयीं सांठविला । 
हरिपाठ हाचि साधिला । अनंत अनंत परवडी ॥५॥ 


३६९ पतोतपावन श्रीहरि । राम कृष्ण मुरारी । या वाहे 
चराचराों । तो एक स्वामी जो आमचा ॥। १ ॥ धन्य धन्य आमचे 

म । मखीं रामराम उत्तम । जया रामनामं प्रम । तोचि तरेल 
सवेथा ॥२॥ आयष्य जाऊं नंदो व्यथ । हरिनामीं जो आते । हरि- 
ण नंगे आणीक पंथ । धन्य जन्सम तयाचा ॥ ३ ॥ ज्ञानदंवें नम 
केला । श्रीहरि हृदर्यो सांठविला । त्यांनीं संसारा अओला आला । 
वेह खचला संतसंगे ॥ इ ॥ 


संतपर अभंग 


३७० साखरेचा अंस जरी होय पुढती । म्थितां घतो. काय 
क्षोर निवड ॥१॥ माघारे जीवन जरो वाहे सरिता । तरोच जन्मा 
येती हरीचे दास ॥ २॥ विविधा मति भक्ति जे करिती) ते अंतीं 
नव्हतो संसार बापा ॥३॥ कापुराचे मसीं जरी लिहिज लिखित । 
तरी छाये पडे हात प्रकृतीचे ॥ ४ ॥ पवना पाठों पांगुळें लागती 
ते जन्मा येती हरीचे दास ॥ ५ ॥ संत रंबष्णव हरिदासा जे नर 
निदिती । ते बरपडे होती प्रमकिकर ।॥। ६ ॥ तिवत्तिदास म्हणं 
विव्हळी जे भजती । ते जन्मा न येती भाक माझी ॥७॥ 


१०२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


*"€१%२.५/ ४*../”५.””” ४७” ४.” ४... २.“ “ ४४ 0-९ ८. प ऑट २-- १-८ ६. “7 > २-< “7९.” २.४. ६.९... २.”/"६ /'९/* - “> ऱ 


३७१ अमृताची कुंडी निद्रिस्त मरण) झणें त्या दूषण बोलसो 
रया ॥ १॥ वासना संग धीट प्रकृति कनिष्ठ । भोगनी वेकुठ जस्त 
घेती ॥ २॥ तसें नव्हे सारासार तत्त्व निवत्ति । बडउनी प्रवत्ति 
आपण नांदे ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव बोले अमत सरिता । सर्वा घटो पुरता 
हरि नांदे ॥ ४ ॥ 


३७२ उपजोनी नरदहों । जयाशी हरिभक्ति नाहीं । तोचि 
भमिभारू पाहों । व्यथ जन्म त्याचा गेला । १ ॥ पशप्राणी तया 
जोडी । नेघचि हरिनास कावडी । तो कसेंनि परथडोी। नाझमुंवीग 
पावेल ॥ २॥ जिव्हा बेड्फझो चावट । विसरलो हरिनाम पाठ ते 
चुकले चुकले वाट । वेक्रुठोचो जाण रया ॥३॥ बाय रखमारदेजि 
निर्धार । नामं तरले सचराचर । जो रामकृष्णीं निरंतर । जोबें 
जप करील रया ॥ ४ ॥ 

३७३ रामकृष्ण जप सोपा ।. येणें हरतो जन्मखपा । संसारू 
तुटेल महापापा । धन्य भक्‍त तो धरातळों ॥ १ ॥ जधा हरीची 
जपमाळो । तोचि पडिला सत्र सुकाळीं । तया भथ नाहीं कदा- 
काळों । एंसें ब्रह्मा बोळियला ॥ २॥ बापरखमादंवी हरि । नामे 
भक्तासी अंगिकारी । नित्य सेवन श्रोहरि । तोचि हरीचा भक्‍त 
जाणावा ॥३॥ 

३७४ हरिभक्त संत झाले हो अनक । त्यामाजीं निष्टंक कांहीं ऐक 
॥ १ ॥ शुक वामदेव शोनक नारद । अजामेळा प्रल्हार बिभोषण 
॥ २ ॥ ध्रुव परादार व्यास पंडलोक | अजन वाल्मिक अंबरीष ॥३॥ 
रुक्‍मांगद भोष्म बगदालभयसूत । सिभ्रो हनुमंत परिक्षिती ॥॥ ४ ॥। 
कःयपादि अत्री गोतम वशिष्ठ । भारद्वाज श्रेष्ठ माकडंयो ॥ ५ ॥ 
बळी कृपा चाय इंद्र सूर्य चंद्र । ब्रह्मा आदि इंद्र पुणं भक्‍त ॥ ६ ॥ 
सर्वांचा एक आहें मी किकर । म्हण ज्ञानेश्‍वर वष्णवांसीो ॥७॥) 


३७५ अखंड हरि वाचेसो । जरी सुकृताची राझ्ी। तरीच हरि 
घे मखासी । धन्य जन्मासी तो आला ॥ १॥ देखतां ज्याचे चरण । 
यग जातसे हारण । एसें सुकृताचें बणन । कवणें करावें तयाचें 


संतपर अभंग १०३ 
॥ २ ॥ तोचि एक साधु देखा । नित्य पुसावें त्या विवेका । तो 
कांहीं न धरी शंका । हेरिनाम म्हणतसे ॥३॥ ज्ञानदेवी निजसूत्र । 
तोचि धन्य शुद्ध पवित्र । हरिवांचनि त्य.च वक्‍्त्र । नेणें आणिक 
दुसरे ॥४॥ 


३७६ आनंदले वेष्णव गर्जती नामं । चोदाहो भवनें भरलों 
परब्रह्म ॥१॥ नरहरि हरि हरि नारायणा । सतकसनंदनसनिजन- 
वंदना ॥ २॥ गातां वातां नाचतां प्रम उल्हासें । चराचरोंचे दोष 
नासिले अन.यासें ॥३॥ हरि मनों हरि चित्तो हरि अंकु जरीरीं । 
तयातें देखोनो हरि चाऱहो बाह्या पसरो ॥४॥ अंधघिरण ज्याचा 
उद्धरितो पतिता । प्राकृत बाणी केवीं वण हरिभक्तां ॥ ५॥ तीथीं 
पावन धम जिहों केला धडोती । केवल्यकल्पद्रम ते त्रिजगतो ॥६॥ 
मत्स्यकर्मादिक ज्याचे महिमेसी आले । धन्य वेष्णव तेज रवि- 
दाशोसी पाहाले ॥ ७ ॥ बापरखुमादेविवरा पढियंती जया ततु । 
तया संताचरणों स्थिर हो का मन॒ ॥८॥ 


३७७ श्रवणे कोतनें जाले ते पावन । सनकादिक जाण परम- 
भक्‍त ॥१॥ जाली ते विश्रांति याचकां सकळां । जोवीं जीवनकळा 
श्रीर्मात रया ॥२॥ पादसेवनें अक्र जाला ब्रह्मरूप प्रत्यक्ष स्वरूप 
गोविदाचें ॥३॥। सख्यपर्णे अजन नरनारायण । सष्टि जनादन एक- 
रूप ॥४॥ दास्यत्व निकट हनमंतें केलें । म्हणोनी देखिले रामचरण 
॥५॥ बळी आणि भोष्म प्रल्हाद नारद । बिभीषणावरद चंद्राक 
॥६॥ व्यास आणि वसिष्ठ वाल्मिकादिक । आणि पंडलोक शिरोमणी 
॥७॥ दाकादिक योगी रंगले श्रीरंगीं । परिक्षितीच्या अंगों ठसावलें 
॥८॥ उद्धव यादव आणि ते गोपाळ । गोपिकांचा मेळ ब्रह्मरूप ॥९॥ 
अनंत भक्‍त राशी तरले वानर । ज्ञानदेवा घर चिदानंदो ॥१०॥ 


३७८ संत भेटती आजी मज । तेणें मो जालों चतुभुज । दोन्हो 
भजा स्थळों सहज । दोन्ही सुक्ष्मी वाढल्या ॥१॥॥ आलिंगनीं सुख वाट | 
प्रम चिदानंदीं घोट । हष नरह्मांड उतटं । समळ उठ मीपण ॥२॥। 
या संतांसी भेटतां । हरे संसाराची व्यथा । पुढतां पुढती माथां | 


१०४ श्री ज्ञानदेव गाथा 


"॥॥४--/४-/४४-0४-0 ४-४.” “९१५--”१०८१०>१-<४-"*-२* “४२ “४-८”"*-/ ४-८ २ ८ ४-४ “9 "२-१. “२ -९..2५.--2 -7२ “टा -<९ .<२९ -*“५_.. ०” 





अखंडित ठवीन ॥॥३॥ या संतांचे देणें । कल्पतरुहनि दुणें। परिसा 
परोस अगाध देणें । चितासणी ठेंगणा ॥४॥ या संतांपरीस उदार । 
विभुवतीं नाहों थोर । मायबाप सहोदर । इष्टमित्र सोईरे ॥५॥। 
कुपाकटाक्षे न्याहाळिलें। आपुल्या पदो बेस विलें। बापरखमादेविवरें 
विठ्ठले । भक्‍तां दिधले वरदान ॥६॥ 


३७९ अकार उकार मकार करती हा विचार) परी विठठल 
अपरंपर न कळे रया ॥ १ ॥। संताचे संगतो प्रेमाच्या कल्लोळा । 
आनंदें गोपाळांमाजो खळे ॥२॥ भाळे भोळे भक्‍त गाताती साबडे । 
त्यांचे प्रम आवडे विठोबासी ।॥ ३ ॥ बापरखमादेविवरु परबत्रह्या 
पुतळा । तेथिल हे कळा निवकत्ति जाण ॥४॥ 


३८० इकरेची गोडी निवडावया भले । साध निर्वाडले सत्संगती 
॥॥१॥ सत्संग प्रमाण जाणावया हरि । येर ते तिर्धारीं प्रयंवजात 
॥२॥ भार्नाबब पाहा निमळ निराळे । अलिप्त सकळ तसे साध ॥३॥ 
ज्ञानदेव हरि जवोनो निमेळ । सदा असे सोज्वळ निवत्तिसंने ॥४॥ 


३८१ सोळा कळी चंद्र पाणिमे पुण बोध । संतजनां उद्बोध 
सागरन्याये ॥१॥) नित्यता पुणिना हूदयीं चंद्रमा । आलिंगन मेघ- 
इपामा देतु आहे ॥२॥ ज्ञानदवा मोहो निःशेष निर्वाहो। ख्पों रूप 
सोहं हो एका तेज ॥३॥ 


३८२ कुंचे पताका झळकती । टाळ मदंग वाजती । आनंद प्रम 
गर्जेती । भद्रजाती विठ्ठलाचे ॥ १ ॥ आले हरीचे विनट । वीर 
बिठ्ठलाचे सुभट । भेणे जाहुंल दिप्पट । पळती थाट दोषांचे ॥२॥ 
तुठपीमाळा शोभती कंठों । गोपोचंदनाच्या उटी । सहस्र विध्न 
लक्ष कोटी । बारा वाटा पळताती ॥३॥ सतत कृष्णपर्ति सांवळी । 
खळे ज्याचे हृदयकमळीं । ज्ञांति क्षमा तया जवळी । जोौवेंभावें 
अनसरल्या ॥४॥ सहस्र नामांर्चे हातियार । शंखचक्राचे दांगार । 
आति बळ वराग्याचें थोर । केला मार षडवर्गा ॥५॥ एसें एकांग 
वोर । विठठलरायाचे डिंगर) बापरखुमादेविवर । तीहों निर्वारों 
जोडिला ॥६॥ 


संतपर अभंग ०५ 


अरे ० श* 77४-“7--ट*--ट “7 "१०/”४४.”८९ “ १.४०.” :“ //१ “२ “२ “€*<.”/%* “४२.” 


३८३ पु्बजन्मी सुकृतें थोर केलीं । ती मज आजि फळासी 
आलीं ॥१॥ परमानंदु आजि मानसीं । भेटो जालो या संतांसी ॥२॥ 
मायबाप बंध सख सोयरे । यांतें भेटावया मन न धळे ॥३॥॥ एक 
एका तीर्थाहनि आगळे । तयामाजीं परब्रह्मा सांवळें ॥४॥ नि्धेनासि 
धन लाभ जाला । जसा अचेतनीं प्राण प्रगटला ॥५॥ वत्स विघ- 
डलिया धेन्‌ भेटली । जेसी कुरंगिणी पाडसा मिनली ॥६॥ हें 
पियषापरतें गोड वाटत । पंढरीरायाचे भक्‍त भेटत ॥७॥॥ बाप- 
रखुमादविवर विठ्ठले । संत भटतां भवदुःख फिटले ॥८॥ 


३८४ आजि सोनियाचा दिन ॥ वर्ष अमताचा घन ॥१॥ हरि 
पाहिला रे हरि पाहिला रे॥ सबाह्मान्यंतरी अवघा व्यापक मरारी 
॥२॥ दढ बिट मन मुळीं ॥ विराजित वनमाळी ॥३॥ बरवा संत 
समागम ॥ प्रगटला आत्माराम ॥४॥ कृर्पासध॒ करुणाकरू ॥ बाप- 
रखुमादविवरु ॥५॥ 


९ शर रि रा ही कळ जी “१२ > _, >“ ६ क ऱ् 





गीता महात्म्य 


३८५ भगवद्गोता हेचि थोर। येणें चुके जन्म वेरझार !। वकुठ- 
वासी निरंतर । भवसागर उतरेल ॥ १ ॥ राम नास सार धरी 
तेंचि तारक सष्टोवरी ॥ त्याचें नि संगे निरंतरो । भवसागर तरसोल 
॥२॥ व्यथ प्रपंच टवाळ । येणें साधिलो काल वेळ ॥ नास तुझं 
जन्म मळ । हें केवळ परिसावें ॥३॥॥ विक्राळ साधिले नाम । दूर 
होतील विष्नकमं ॥ साधितोल धर्म नम । हे पुरुषोत्तम बोलियेल 
॥४॥ तंव अनुष्ठान सुगम साधिल सव सिद्धी नम ॥। क्षेम असेल 
सवे धमं । सर्वेकाळ फळले ॥५॥ ज्ञानदेव कम अकर्ता । पावन 
जाला श्रीअनंता । सुखदुःखाचा हरि भोक्ता । सव्षेकाळ आम्हां 
आला ॥६॥ 


३८६ व्यथे प्रपंच टवाळ । सार एक निमळ । कृपा करी हरी 
कृपाळ । दोन दयाळ हरि माझा ॥१॥ क्षमा ज्यांति दया ख्पी । 
तोची उरेल स्वख्पों । नामें तरल महापापो । एंसा ब्रह्मा बोलिला 


१०६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


“0४. ४४-/११- १- *--८ *-<**- १” << 4 >“ 4>“*..<*--*-.” ६.”*९-/”४१*./ १.”*२-“€"-/**०-४--४- .“€ -““ २“ ९४..- ४९-६४”... 


॥२॥ गीतेमाजीं अर्जुनाशी । हरि सांगे साक्षी जशी । जो रत होतसे 
हरिभक्तीशीं । तो नमेश्ी तरेल ॥३॥ ज्ञानदेवे भाष्ये केलें । गीता 
ज्ञान विस्तारले । भक्ती भाग्यवंती घेतलें । भाष्ये करुनी गीतेच्या 
॥४॥ 


श्रीपंढरोमहात्म्य 


३८७ आनंदाच्या ताटो अमताची वाटो । विवेक तारू घोटों 
रसनाबळें ॥१॥ तें हें रूपडे रूपस विठूठल । पुंडलिकें बहुसाल 
प्राथियिलें ॥२॥ तारावया जन व्हावया पावन । जडमढ अज्ञान 
हरिपाठे ॥३॥ कमे धम करितां शिणलो येतां जातां। मग पंडलिकें 
अनंता प्राथियेलें ॥४॥ येऊनियां श्रीहरि भीमेच्या तीरीं । सुदशेना- 
वरी पंढरी उभविलो ॥५॥ अमरतरुवर तींथं सरोवर । वेणुनादीं 
श्रीधर खळताती ॥६॥ बागडे गाती हरि वाकुल्या कुसरी । तेथें 
पंडलिक परोपरी स्तवन करी ॥ ७ ॥। धन्य पंढरीनगरी फावली 
चराचरी । धन्य जो भमोवरोी दष्टोभरी हरि देख ॥८॥॥ ज्ञानदवा 
बीज विठ्ठल केशिराज । नव्हे हें नवल चोज प्रत्यक्ष हरि ॥९॥ 


३८८ न चलति इाब्द खंटलें पं वाद । एकतत्त्व भद नाहीं रूपा 
॥१॥ तें रूप पंढरो क्षरलं चराचरी । माझं माझ्या घरीं बिबलसे 
॥२॥ बापरखुमादेविवरु पंडलिका वरु । निळियाचा आगर पंढरीयं 
॥ ३ ॥ 


३८९ दुजे हेत सांडी एकतत्त्व मांडी । अद्वेत ब्रह्मांडी पेसु कोज 
॥१॥ तें ख्प पंढरी पंडलिका हारीं । मक्‍्तिमागे चारी वव्य रया 
॥२॥ अनंतीं अनंत ओतिलें संचित । वकुठ अदभृत उभं असे ॥॥३॥ 
ज्ञानदेवी ध्यान मतमोन्य चरण । आपणचि मग्न तेथे जाले ॥४॥ 


३९० एकी म्हणे भाव धरू नंदी मोन । तेथींचें वो ज्ञान मज 
सांगे ॥ १॥ एकीनें सांगितलें दुजीनें परिसिलें । प्रपंच पुसले तेणे रूपं 
॥२॥ तें घरटोंकडी सोकरी बागडी । सोहं कथा उघडी पंढरोय 
॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे निवत्तीस मनं । नयनासी पारणे देखतांची ।॥॥४॥ 


श्रोपंढ रीमहात्म्य १०७ 


५५.८" ४ ४" “४ €४८/४४-”॥ ४-४» -> शाई धा“ “ “४१-7१. 7४४“ आर >४२.//४./”१ -“” “7: “४ “7 “1 “7.>“* “* ५ *२/४५../.-- 


३९ १ तत्त्वे तत्त्व धरी कोहंभाव होकरी । सोहं सोहं करी कोण 
स्य ॥१॥ सोकरी पुंडलिकु ज्ञान पुण्यशलोकु । विठ्ठलीं त्रेलोक्य 
उद्धरिलें ॥२॥ सखी जाय तेथे भाव बळिवंत । प्रपंच देहांत नाहीं 
घज ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव पुसे निवत्ति सोरसें। पंडलिकें कसें पुण्य 

ला डा। 


३९२ जयातें पाहतां परतला आगमु । निगमा नाकळे दुगंस । 
सिद्धसाधक निरुतें वर्म । न पडे ठायीं सवंथा ॥१॥ तें या पंडलिका 
ओळले । प्रेम प्रोतीनें घोळलं । भक्‍्तिमातेनें चाळविल । आधोन केलं 
आपणया ॥२॥ जं माये अविद्ये वेगळें । गणत्रया नातळे। काळे गोरे 
ना सांवळे । निर्धारितां नणवे ॥ ३ ॥ जं हताहताहनि परतें॥। जं 
सुखातें वाढविते । योगी लक्षीं लक्षित ज्यातें । परि नेणवे सवंथा 
॥४॥ जे रूपा अरूपा वेगळें । सहस्रनामांहनि आगळें । परम कुपेचें 
कोवळे । क्रियाकर्माविरहित ॥५॥ जे ब्ह्मरसाचें गोठले । तें पंढरिय 
प्रगटल । बापरखुमादविवरु विठ्ठले । नामें आथिल चोखडं 
रया ॥६॥ 


३९३ जन्मोजन्मोंच्या सायासो । विठ्ठल लाधला पंडलिकासी 
॥॥ १॥ पुर्वी पुण्य केल बो मा्य ।) विट लाधले या विठोबाचं पाय 
॥२॥ बापरखमादेविवरु आहे। तया तीथा केधवां जाती पाय ॥३॥ 


३९४ आन नेणें कांहों । विठ्ठल स्मरें देहभावीं ॥१॥ पंडलिका 
हें चिंतन । म्हणोनी विटबरी हें ब्रह्म ॥२॥ रखुमादविवरु शहाणे । 
विठ्ठल पाहुण पंडलिक ॥३॥ 


३९५ तळबे तळवबटों असे । विट फावले अनयासें ॥१॥ आम्हां 
न संडवे पंढरी । विठठलराज विटंवरी ॥२॥ जान जघन बरवे दिसे । 
तें देखोनि मन उल्हासे ॥३॥॥ पदकमळ जोडिले । तेथें मुनिजन 
रंगले ॥४॥। कासे कसिला पितांबरु। चरणीं ब्रिदाचा तोडरु ॥५॥ 
नाभीकमळीं जन्म असे । ब्रह्मादिकां अथेसे ॥६॥ हस्तकडगे बाहुवट 
विठोबा दहंगार गोमटं ॥७॥ अंगो चंदनाची उटो । तें देखोनि मन 
संतुष्टी ॥८॥॥ गळां वंजयंती माळा । मणीमंडित वक्षस्थळा ॥९॥ 


१०८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


**.”€४- 





"०-.८"->८€९..५* -><* ”"५८>०-”८*--१५.६-४४-४- ४४१*-”0-//२ ४१८२ “१ “२ “€४..»”/.५/१५-”0९-//.””.//४६.»/९५..”” ४५.५” “१.१... ५.” “४४. 


कानीं कुंडल झळाळ॥ श्रीमुख दिसतें वेल्हाळ ॥। १०॥ बदन सकुमार 
गोजिरे । जसें पोवळिवेल साजिरे ॥११॥ दंतपंक्‍्ति झळाळ। जेसी 
झाणिकाची कोळ ॥१२॥ नासिक मनोहर दिसे) जसें बोतिलेसें 
मुसें ॥1१३॥ लोचन बरवें विशाळ । श्रवणीं कुंडल झळाळ ॥१४॥ 
टिळक रेखिला मगनाभोचा । बाप राजा मन्मथाचा ॥१५॥ माथां 
सगुट' झळाळीत । बाप पंडलिका न्याहाळित ॥ १६॥ निवत्तिदास 
शरणांगत । विठठलचरणीचं आरत ॥१७॥ 


३९६ क्षीरसागरीचें निजरूप्डे । पाहतां पारखिया त्रिवनीं न 
संपडे । तें उभे आहे वाडेकोडे । पंडलिकाचे आवडो ॥१॥ मेघऱ्याम 
धेऊनियां बंथी । जयाते श्रुती पं बानिती ॥ कों तें पुराणासी वाड । 
तें पंढरिये उभ असे कानडं गे माय ॥ २ ॥ आवडीच्या वालभ 
गोजावलें गोजिरे । पाहतां साजिरे त्रिभिवना एक गे मार्य ॥ ३ ॥ 
जें सकळ मंगळदायकाचें प्रम आथिलें । कों ब्रह्मरसाचें वोतिलें 
घोसुलें ॥ ब्रह्मविद्यचे सार म्थिलें । देखा सकळ आगसीचें संचले । 
कों बापरखुमादेविवरु विठ्ठल नाम मढिलें । श्रोगुरुनिवत्तीनें दिधले 
प्रमखण रया ॥४॥ 


३९७ नेणो विठोमाग चुकले । उघडे पंढरपुरा आले । भमक्तें 
पंडलिकें देखिले । उभे केलें विटवरी ॥१॥ तो हा विठोबा निधान । 
ज्याचें ब्रह्मादिकां ध्यान । पाउलें समान । विटंवरी शोभती ॥ २॥ 
रूप पहातां तरी डोळसु । सुंदर पाहतां गोपवेषु । महिमा वणितां 
महेश । जणें मस्तकों वंदिला ॥ ३॥ भक्ति देखोनी लांचावला | 
जाऊं नंदो उभा केला । निवत्तिदास म्हणे विठ्ठला । जन्मोजन्मी 
न विसंबे ॥ ४ ॥ 


३९८ हें नव्हे आजिकालिचें । युगां अठठा विसांचें । मज निर्धारितां 
साचें । हा मत्युलोकुचि नव्हे ॥ हाचि मातों रे निर्वारु। येर सांडी 
रे विचारु । जरी तं पाहासी परात्पर । तरी तं जाये पंढरिये ॥ १॥ 
बाप तीथे पंढरी । भदकुठ महोवरी । भक्‍त पुंडलिकाचे हारीं । कर 
कटावरी राहिला ॥ २ ॥ काझी अयोध्या कांची । अवंती मथ्रा 


श्रीपंढरीमहात्म्य १०९ 
माया गोमती । ऐंशी तीथ इत्यादिके आहेती । परो सरी न पवती 
ये पंढरो ॥ ३ ॥ हाचि मानीं र विश्वासु । यर सांडीं र हव्यासु । 
जरी तं पाहासि जकुठवासु । तरी तं जाये पंढरिय ॥४॥। आड वाहे 
भीमा । तारावया देह आत्मा । पेलथडीये परमात्मा । मध्यें राहिला 
पुंडलिकु ॥ ५ ॥ या तिहोंचें दरुशन । प्राण्या नाहो जन्ममरण । 
पुनरपी आगमन । येथें बोलिलचि नाहों ॥ ६ ॥ पंढरी म्हणजे 
भुबकुंठ । ब्रह्म तंव उभेंचि दिसताहे नोट । या हरिदासासी वाळ- 
बंट । जागरणासी दिधले ॥७॥ म्हणोनि करा करा र क्षीरापति । 
नटा नटा कोतेनवत्ति) ते नर मोक्षाते पावती । एंसें बोलती 
सुरनर ॥ ८ ॥ हे चोविसा मर्तोचे उद्धरण । शिवसहरस्रनामासी 
गहन । हेंचि हरिहराचें चितन । विश्ववंद्य हे मतंति 1॥॥९॥ तो हा 
देवादि देव बरवा । पांड्रंग सदाशिवाचा निज ठवा । बापरखुमा- 
देविवरु पंचविसावा । चोविसा र्मात वेगळा ॥१०॥ 


३९९ पंढरीचे वाटे अनंत घडती याग । वेकुठोंचा मारग तेणें 
संगें ॥ १॥ जप तप अतुष्ठान क्रिया कमं धम । हें जाणताती वमं 
संतजत ॥ २ ॥ भक्‍्तिमागे फुकटा आनंदाची पव्हे । लागलोसे सवे 
पंडलिका ॥ ३॥ दिडी टाळ घोळ गरुडटकियाचे भार । वष्णवांचे 
गजर जिये नगरी ॥ ४ ॥ तिहों लोको दुलंभ अमर नणती । दक्ष 
होउनी पुढती सेबिताती ॥५॥॥ सनकादिक मनी ध्यानस्त पे सदा । 
ब्रह्मादिकां कदा न कळे महिमा ॥ ६ ॥ ज्ञानदेव निवत्ति पुसतसे 
कोडं । पुंडलिके केवढ भाग्य केले ॥७॥ 


४०० कल्पना वक्षासी देखिले । चितामणीत चितिलें । काम- 
धेनती अपेनकिलें । जोण्या जिवविलें तेंचि हरिरूप पंढरिये॥ १ ॥ 
धन्य कुळ धन्य जन्म । जयासी पंढरीचा नम । चित्तीं अखंड 
विठठलप्रेम । ते धन्य भक्‍त भमंडळों ॥२॥ तोचि तीथरूपसदा । तया 
दोष न बाधिती कदा । जो रातला परमानंदा । तेथं सव सिद्धी 
बोळंगती ॥३॥ एंशीं वेदश्ास्त्रो पुराणों । जो रातला नामस्मपरणों 
धन्य तया तीथे पवेणी । धन्य वाणी तयाची ॥४॥ पंढरिसी कोतंन 
करी । पुंडळलिकासी नमस्कारो । विठ्ठल चरण अंतरीं धरी । धन्य 


११० श्री ज्ञानदेव गाथा 


-“४//६/४/४-४/४-/४-/४-/४-/-/ ४५-/५-./४-”५-/१./५-/५./-/५-४५-/५./५-/५-/५-/५-€५./९-/१०/१./९. 


जन्म तयाचा ॥ ५ ॥ सकळ कुळाचा तारकु । तोचि जाणावा पुण्य- 
इलोकु । पांडरंगीं रंगला निःदंकु । धन्य जन्म तयाचा ॥६॥ त्यासी 
अंतीं बकुंठप्राप्ती । ऐसें शुकें सांगितलें परीक्षिती । जे ज हरिचरणीं 
भजती । ते ते पावती वकुठ ॥ ७ ॥ नामे स्फुदत नाचत रंगणां 
प्रम विठ्ठलचरणीं । सव सुख खाणी । बापरखमादेविवरु 
विठ्ठल ॥८॥ 


४०१ जोड्नियां जोडो जेणें हुंडारिली दुरी । भिकेची आवडी 
तया नावडे पंढरी ॥ १ ॥ करंटे कपाळ ज्यांचे नाम नये वाचे । 
सदेव सभाग्य तोचि हरिरंगीं नाचे ॥ २ ॥ आपण न करीं यात्रा 
दुजियासि जावो नेदी । विषयाचा लंपट शिकवी कृविद्या कुबद्धि 
॥३॥ एंसे ज जन्मोनी नर भोगिती अघोर । न करिती तोथयात्रा 
तया नरकीं बिढार ॥४॥ पंडलिकें भकतें तारिले विव्वजनां । वक 
ठोंची मति आणिली पंढरपुर पाटणा ॥ ५ ॥ कायावाचामनें जीवें 
सवेस्वें उदार । बापरखमादेविवरा विठ्ठलाचा वारिकर ॥६॥ 


४०२ वाजतसे बोंब कोण्ही नायकती कानीं । हरि हरि न 
म्हणती तया थोर जालो हानी ॥ १॥ उठा उठा जागा पाठीं भय 
आलें मोठं । पंढरीवांचुनी दुजा ठाव नाहों कोठे ॥ २॥। तापत्रय 
अग्नीचा लागला वोणवा । कवण रिघे आड कवण करी सावाधावा 
॥ ३ ॥ देखोनि ऐकोनि एक बहिर अंध जाले) विषयाचे ल॑पट 
बांधोनि यमपुरीस नले ॥४। आजा मेला पणजा मेला बाप मसणा 
नेला । देखत देखत नातु पणतु लोहो वेडा जाला ॥ ५ ॥ व्याध 
लासी भूतें ये लागतील पाठीं । हरिभजन न करितां सगळे घाल 
पाहे पोटों ॥६॥ संतसंग धरा तुम्ही हरिभजन करा । पाठी लाग- 
लासे काळ दांत खातो करकरां ॥७॥ बापरखमादविवरा विठठला 
दारण । भावें न निधतां न चके जन्ममरण ॥८॥ 


४०३ शरीर हें स्थळ । मळानिमळाचें मळ । पाहोनी चोखाळ! 
आदिपुरुषासी ॥ १ ॥ जन्ममरणाच्या उचटूनि पेडी । मग तये 
बिवडीं ज्ञान पिके ॥ २ ॥ पंढरीचें पीक न समाये अंबरीं । तें शेत 


श्रीपंढरीमहात्म्य ११९ 


४५...” ..५€* ->“€५_./€"४४६..”४../”५_./२..»€%...“ ४ .»“१५..“0"५.»”€"%--९१..”€%७०/ *- "१.९९... ८---९-८६--<* 





-““*-.>"..“ २.५" ५ ..»“€* .»“* .“€५...€%५..””” -“€* /“"*-”€"*. 


सोकरी पंडलिकु ॥ ३ ॥ एंहिक्य परत्र दोन्ही ज्ृतांचो आउतें 
सुंड मुंड तेथें कुळवाडिये ॥ ४ ॥ उचलनि पेंडी कासिया समुळीं । 
मग पुण्यकाळीं ओलवले ॥५॥ गरुडटके दोन्ही शेताची बजावणी । 
दद कुडपणीं नामघोष ॥६॥ एकवीस स्वगाचा घालूनियां माळा । 
मग ते गोपाळामाजीं खळे ॥ ७ ॥ जये झेतीं “नवत्ति भोतरे । तये 
शेती साज पुरे । राउळीं निदसुरे । दंडिजती ॥ ८ ॥ रात्री दिवस 
तुम्हो हरिचरणीं जागा । तेणें तराल गा भवसागरू ॥ ९ ॥ अट- 
राहो बलोतें तें केलें धडोतें । खळें दान देते सनकादिकां ॥ १० ॥ 
ज्ञानदेव म्हणे जगदानीं पिकला । पुरोनी उरला पंढरिये ॥ ११ ॥ 


४०४ विवेक नदीये बेसोनी । सांगड सत्त्वाची बांधोनी ॥ १ ॥ 
एक पंढरी वकुंठ । येर वाउगे बोभाट ॥२॥ चारी वेद विवादती । 
पुराणें साक्ष देती ॥। ३ ॥ बोले निवत्तोचा दास । संत गर्जती 
पापनादह ॥ ४ ॥ 


४०५ वाराणशी यात्रे जॉईन । प्रयाग तीथ पाहीन । त्रिवेणिये 
स्नान करीन । परी मी वीट नव्हेन ॥ १ ॥ विठोबा पाईंची वीट । 
मी कई बा होईन ॥ ध० ॥ गोदावरी यात्रे जाईन । बारा वरुषाचें 
फळ लाहीन । अब्जकतीर्थी स्नान करोन । परो मी वोट नव्हेन 
॥३॥ मल्लिकाजुन यात्र जाईन । श्रीज्लल्य शिखर पाहोन । पाताळ- 
गंमे स्वान करीन । परी मी वीट नव्हेन ॥ ४ ॥ मातापुर यात्र 
जाईन । सह्याद्री पर्बेत पाहीन । गहनगंगे स्नान करीन । परी सो 
बीट नव्हेन ॥ ५ ॥ कोल्हापुरी यात्रे जाईन । महालक्ष्मी पाहीन । 
विशाळतोीर्थी स्वान करीन । परी मो वोट नव्हेन ॥ ६ ॥ एका 
अंगुष्ठों तप करीन । पृथ्वोपात्रचि लाहीन । देह कबेतो देईन । परी 
मी वीट नव्हेन ॥ ५ ॥ बहुता पुण्यांच्या सायासों । चरण जोडले 
विटेसी । निवत्ति दासु म्हणे परियेसी । परी सो बीट नव्हेन ॥८॥। 


४०६ त्रिपुटी भेवुनी मनाच्या मोळीं । तें आलें भूमंडळों पंढरिये 
॥ १॥ नाम लाधले नाम लाधले । पुंडलिकें केलें खवणें देखा 
॥ २॥ समथाचे पायी भोजन जालें । पंचामत घेतलें धणीोवरी 


११२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


२०४४४0१” कट ७2८. हा ६८. “> व र्य -7 २- २.7२ २-४ *“€ ४“ ४” २-४ ४-१.” १.” १.४ “ आध जा चा“ 


॥ ३॥ बाप रखमादेविवरु विठुलेसो तप्ती । यथाथ भाविता कळों 
येईल चित्तीं ॥४॥ 


४०७ पातेजोनि खंवासी आणिलें । येणे आपणिया समान मज 
केलें गे माये ॥ १॥ पाहें प! नवल कसें वितलें । मन उन्मनी 
उन्मन ग्रासिलें॥॥। २॥ पाहें पा येणें रखमादेविवरा वबिठुलें । पाहे 
पा राहणें पंढरपुर्रो केलं ॥३॥ 


४०८ जें येथें होतें ते तेथें नाहो । ठाईंच्या ठाई हारपल ॥ १ ॥ 
घरींच्या घरो जालो चोरो । आपणावरी अःळ आला ॥ २ ॥ 
पंढरपुरीं प्रसिद्ध जाणा । पुरविल्या खणा ज्ञानदेवा ॥ ३ ॥ 


४०९ आकानिकेळेचिकनामातु । कोरुळे धनिगे मरुळादेन ॥ १॥ 
चलवाने चलवाने पंढरिराया चलवाने । यल्ले दोरकन्ने यल्ले बार 
॥ २॥ पुंडलिकन भक्‍्तिग बंदा । रखुमादेविवर विठ्ठलुन ॥३॥ 


४१० माझे जिवोंची आवडी । पंढरपुरा नेईन गुढी । १ ॥ 
पांडरंगीं मन रंगल । गोविदाचे गणीं वेधलं ॥ २ ।॥ जागति स्वप्न 
सुषप्ति नाठवे । पाहतां रूप आनंद साठवे ॥ ३ ॥ बापरखुमा- 
देविवरु सगुण निगुण । रूप विटवरी दाविली खण ॥४॥ 


४११ अवघाची संसार सुखाचा करीन । आनंदे भरोन तिन्हो 
लोक ॥ १॥ जाईन गे माय तया पंढरपुरा । भेटेन माहेरा आपुलिया 
॥ २॥ सवे सकृतांचें फळ मी लाहीन । क्षेम मी देईन पांड्रंगीं 
॥ ३ ॥ बापरखुमादेविवर विठुलेशीं भटी । आपुले संवसाटी । 
करुनी ठेला ॥४॥ 


कर्मविधिनिषेध 


४१२ पथःकारे कम आचरितां । विधि जिज्ञाशी काय सत्ता । 
अष्टाददा पुराणें नानामर्ते आचरतां । परी तयांसो विधि विवेक न 
कळे तत्त्वता । कमं कळा जयाचो वाचा उच्चारितां । एशी नाता 
इंद उपाधि कें जल्पती परी एकही नेणे तेथोंची वाता रया ॥ १ ॥ 


कमविधिनिषेध ११३ 


५५५१५४ -४१* »४-/४१.७५ /४-/५ ४ “४४-४० ४” “7-४” ४५/४-/”४*/ »“४/४-/४४५ ५-/%.४॥-” १९.५१ ४१४५./४-/€ / ४५-५४ ५-/४५.”५ 


एंशी भ्रांती साम्य बोलती सकळे । परी नकळे पुणे सत्ता रया 
॥ २ ॥ निजन्रह्म बद्धि नंणसी । गव्हारा वाउगा का शिणशो । 
यासाठों भमनियां बरळशी । पहिले नव्हे तुज संकल्पे करिशो नाना 
गोष्टी रया ॥ ३ ॥ आतां अयातो धम जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासिक 
वचन । हें तंब वेदींचें प्रमाण । तरी वेदे वदवितें नकळ वेद 
कळा लय लक्ष धारण । पुजा समाधोचेनि यज्ञयागादिकें कम । 
जपतप अतुष्ठान नाना उपासना संत्रयंत्रादि साधने । धांडोळिता 
परी तें एकही न घडे म्रह्मय जिज्ञासिक वचन । येणें सुखासाठी 
बापा होशी पे हिपुटी स्वानंद जीवन सुख आहे. आन रया 
1) ४ ॥ नाना अथेवाद उपाधि इब्दज्ञानें तेणें । केबी शड 
होती यांचीं मने । नाना सद्रा संकल्पाचिया वाहांत्यां तेते 
केवीं पाविजे ब्रह्मज्ञानें । मी ब्रह्मा एंसें शब्दे वाखाणं जाडी 
तरी तेणें । ब्रह्म एंसें केवो होणें । ब्रह्माहमस्मि बोध वाचे उच्चा- 
रितां हेंही अहंकाराचे लेणे । आतां परतें सकळही वाव जाणोनि 
काहीं आपले स्वहित करणें । बापरखमादेविवर बिठुल चिंतित 
निजसुखासी येऊं नदो उणें ॥ ५ ॥ 


४१३ बहुशयास्त्र जल्पण वेद त्रिकांडपणें । बोलती लक्षणे 
'त्रविधमुक्‍तीं ॥ १ ॥ नातामतें उत्छंबळे म्हणोनि जासी विकः 
ययापरी ॥ २ ॥ म्हणोनी तया वाटा जाऊं नको अव्हःटा । या 
संकल्पा फुकटा येवों नदो ॥३॥ परतोनियां पाहों करो आठवण । 
तं आहेसी कोण विचारीं पां ॥४॥ विचारुनी निरुतें संतसंग पंथे । 
जन्ममृत्य्‌ तंते न बाधी कांहों ॥५॥ म्हणोनी यम नियम प्राणायाम 
प्रत्याह'र आटणी । वाउगाचि बांधोनि सिणसी कांपां ॥ ६ ॥ 
एंसें गंधर्वपूर कों मगजळाचें नीर । येथोंचा विचार कलेशी क्षीद- 
क्षोण न करीं बापा ॥ ७ ॥ मतें या भामकें वेत्याचेनी सुख । 
पालट एके सोंगे जाली ॥ ८ ॥ क्षीरनिरा निवाड याचेनि नव्हे 
कांहीं । निजगुरु पाहो तो विरळा असे ॥ ९ ॥ म्हणोनी याच्या 
चरणीं घालोनियां मिठी । निजपदो बेसबी शेबटों तुज ॥ १० ॥ 
आतां सांडी मांडी न करी निश्चय एक धरो । तं आत्मा निर्वि- 


११४ श्री ज्ञानदेव गाथा 


*"..”€१*%..-<५"५.”९"-.”€”*-.”१*--€*- “८-१. “”४-“ ४-/* “१२ टो. 1 220. 2 00 “0 “2 >>“ ६ > २ “६.” - 0६ 2“ २ “3 टा ८ . १ 3 टच. 


कारी सदोदित ॥ ११॥ म्हणोनि तूं सवगत सर्वसाक्षी सुखरूप । 
तेथें पंचभूती नातळेचि॥ १२॥ आतां न करी तं अनमान ज्ञान 
ना विज्ञान । स्वयें सिद्धी आपण होउनी राहे ॥१२३॥ हेचि पुढता 
पुढती सांगों तुज किती । श्रती नती नेती मोनावल्या ॥ १४ ॥ 
निवत्तीदास म्हणें अनुभवी तो जाणें । येरा लाजिरवाणे 
टकमक ॥१५॥ 


४१४ पदत्रयादि विलक्षण नातळे वर्णावण । पंचभतिकपण 
नातळे ज्यासो ॥ १॥ ते स्वयंप्रमाणें घनावलेनपणें । देताहेत नेणे 
तसें आहे ॥२॥ नामरूपाचा भेद तुटलासे संबंध । स्वयें निजानंद 
भोगी बापा ॥४॥ सारुनी लक्ष लक्षण शास्त्राचा उगाणा । तेथ 
वेदादि षड्दर्शना नुमगे पाहों ॥५॥॥ तयामाजी तें असतसे निरुतें । 
न चोजवे पंथे नवल ज्याचें ॥ ६ ॥ म्हणोनियां परिसा चोंचिची 
उजरी । तंचि निविकारी प्रकादले ॥ ७ ॥ निवत्तिदास म्हणे हा 
निजभाव । बोलों नये ठाव तसें जालं ॥८॥ 


उपासना. 


४१५ दहाचेनि दोपकें पाहे जो सभोंवतें। तंव अवचितें तेचि 
ध्यान केलें ॥१॥ निराकारोंची वस्तु आकारा आणिली । कृष्णीं कृष्ण 
केली सकळ सृष्टो ॥ २ ॥ लय गेलें ध्यानीं ध्यान गले उन्मनो । 
नित्य हरिपवणी सर्वारूप ॥३॥ आनंद सोहळा हरिरूपीं आवडी । 
कृष्ण अ्धघडी न सोडी आम्हां ॥ ४ ॥ बापरखमादविवरु विठ्ठल 
अभय । भयांचें प भय हरपे कृष्णीं ॥५॥ 


४१६ स्वप्नींचें सुख मो पहावया गेलें । तंव स्वप्नीं स्वप्न ठलें 
येरा विस्मो गे मार्ये । १॥ काय सांगो निदसुरो कवळलें संसारीं । 
करितां येरझारी यणेंचि छंद ॥२॥ सुषप्तीचें सुख जागती जाणती । 
तरी परतोनी मागुती कासया येती ॥३॥ बापरखुमादेविवरु विठ्ठल 
राणे रावो । एंसा जाणोनी तयाचा भावो ठाकियला ॥४॥ 


उपासना ११५ 


“*"*./7-/१" “०१०./€ .» ४*६२-”/” _*.५/४ * “४६ “९३-४२ “६८-४८ ६-7 5“ “४-८ ४-४” ४५८" --4-*-८"५८-*--7*-4< 4 >*/४* -€' *१*.7०-<*६-४*-7 न. 


४१७ वेल्हावलें मन परतोनी पाही । तंव प्रपंच दिसे आया 
गेले । पिटूनी बाह्या वराग्याची गुढी । उभऊनि म्हणे म्यां 
जिकिलें ॥ आपपर न दिसे हखों। चरणीं स्थिरावले । जळतरंग 
लहरी । सरिता संगस जीवनी । जीवन ऐक्य ठेले रया ॥१॥ तेंचि 
ब्रह्याज्ञान बोधितां पाहतां । सगुण निगुण आतां भु नाहों । वाउ- 
गाचि शिणसी विचारी मानसीं । वायां कल्पना करूनि दाहो दिश्ीं 
रया ॥२॥ म्हणोनो पटों तंतु ओतप्रोत होतु । तेसे विश्‍वजात ब्रह्मी 
असे ॥ सतों कल्पिसी भेद सगण निगुण दृंद्द । तेणें कल्पन प्रत्यया 
नये । सवेस्वे उदासीन होई तं निश्‍चय । जाण एक सगणींचि काय 
न लभ रया ॥ ३ ॥। आम्हां सगुण निगुंण समान । नणो जन्म 
जातक भान । दृद्य द्रष्टा दहन । त्रिपुटी नलगे । महावाक्‍्यादि 
हाब्द । तत्त्वमस्यादि बोध । हेहो आम्हां सकळ वाउगे रया । 
बापरषुमादेविवरु विठ्ठल चितितां । सुख सगुणींच जोडे येणें अंग 
रया ॥४॥ 


४१८ आजी संसार सुफळ जाला ग माये । देखियले पाय 
विठोबाचे ॥१॥ तो मज व्हावा तो मज व्हावा । वेळोवेळां व्हावा 
पांड्रंग ॥ २ ॥। बापरखुमादेविवरु न विसंब सवंथा । निवत्तीनें 
तत्त्वतां सांगितल ॥३॥ 


४१९ विठठलयात्रे जातो वो साय । त्याचे धरीन मी पाय ॥१॥ 
विठोबा माझें माहेर । भेटेन बुद्धि परिकर ॥ २ ॥ रखमादेविवर 
विठ्ठले । मन ठंउनी राहिल निर्धारे ॥ ३ ॥ 


४२० या असरामाजीं येखादा बोळगो म्हण । तरी तो ठावो 
ठाकितां अतिदुस्तरु । भमंडळोचें राज्य गोळगों म्हण । तंव तेथे न 
लभ अबसरू । निःसंग होउनी यतिधम चाळं म्हण । तरी भिक्षेसी 
पडे विचारु । निःप्रपंच हाती टाळ दिडी । घेऊनियां बोळगे तो 
हरिहरु रे रे॥ १॥ हरीचे विद्यावंत जालों रे । आम्हो जाऊनि 
पंढरपुरी राहिलों । कळिकाळाच्या माथां पाय देऊनियां । वकुंठ- 
भुवनासी गेलों रे रे॥ ध्रु० ॥ अष्टांगयोग शरीर दंड पाहे । तंब 


११९६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


बह.” ८ 0५८९ >> १-५ >> ४-९ ६-८ - - के > य -*:> >“ >>> -_ > >“*- लह ० अह. ये रश 60:10... 
3 के 


येवडे कचे कष्टसाधन । लय लक्ष लावुनी गुरुमंत्र जपों म्हणों । 
वरी स्थिर नव्हे अंतःकरण । तल्लीन होऊन हरिकथा आयिको । 
म्हेणों तरी ठायींचेचि बधिर श्रवण । उदंड वाचे हरिहरि म्हणतां । 
फुकासाठीं चुके पतन रे रे ॥ २ ॥ चहूं वेदांचे गव्हर धांडोळितां । 
वेडावलीं साही दशनें । शून्य स्थावर जंगम सवंत्र व्यापुन असणें । 
जळों स्थळीं काष्ठी पाषाणीं सरिसें। या दष्टी पाहाणें । एसियातें 
सेवितां अविद्या लोपे । मा विश्‍वास मानिला मनें ॥ ३॥ जयाचिपं 
वोळगो जातां आडकाठीच नाहों । भोतरीं गेलिया मान पाविज । 
अरोधे बिरोधें समतुल्य देणे । न मगतां असरा होईजे । तो क्षणा 
माजीं दे तें न सरे । कल्पकोटि एसिया धुरे कां दुऱ्हाविजे । ऐसियाचे 
गांवींची सुखवस्तीचे पुरे। मा बहुत काय अनुवादिज र र ॥ ४ ॥ 
एंसा वकुठपुरपती । पुंडलिकाचिये भक्ति । अमते मर्तीस आला । 
भक्तां असरपद देतुसे । अवळोला नासे यमलोक विभांडिला । जिहो 
जेता भाविला । त्या तसा पालट॒ दाविला परी । अणु एक नाहो 
वेंचला । बापरखुमादविवरु विठुलु । आम्हां गीती गातां. जोडला 
रेरा ५॥ 
करुणापर अभंग 


४२१ मी माझे करूनि देह चालविसी वायां आतां । जेथींचा 
तेथें निमोनि जाय एसें कोज दवराया ॥ १ ॥ जंव जंव गोड 
तंव तंव जाड । जाड गोड दोन्ही नको रया ॥। २ ॥ त्रिगणवोझे 
जडपण रचनि लोट्नि देसी महापुरीं । आवते वोळसा पडिलिया । 
मग तेथें कंची असे उरी रया ॥ ३ ॥ एंसें लटिकेंचि गार्‍हाणे देवो 
मी किती । तंव तुज नयर काकुलती । बापरखमादविवरा विठ्ठला 
म्यां तुजमाजीं घतली सुती रया ॥४॥ 


४२२ परिमळाची धांव भ्सर बोढोी । तंसो तुझी गोडी लागो 
मज ॥ १ ॥ अविट ग माय बरिटंना।) जवळी, आहे परी भटंना 
॥ २॥ तषा लागलोया जीवनातें ओडी। तसी -तुझी गोडी लागो 
या जिवा ॥ ३ ॥ बापरख्मादेविवरा विठ्ली_भावडी । गोडियेसो 
गोडी मिळोन गेलो ॥४॥ 


विनवणोचे अभंग ११७ 


"१...<४..-€"२०” ४. ८/0..-”५-- ६ 7--“€%-४ “१५८१-८९ “४-४ “““*...'"६./€*१-.//€ *.”€*.”<€ 


४२३ रंगा येइ वो रंगा येई वो । विठाई किठाई माझे कृुष्णाई 
कान्हाई ॥। १ ॥ वंकुंठवातिनो वो जगत्रजननी वो । तुझा वेध 
माझे मनीं बो ॥ २ ॥ कटौों कर विराजित ।॥ मगटरत्तजडित । 
पोतांबरु कसिला । तसा यंइई कां धांवत ॥३॥ विःश्‍वंख्प विश्वंभर 
कमळतनयने कमळाकर वो । तुझं ध्यान लागो बापरखुमादविवरे 
बो ॥४॥ 


€* “* €* -*-८/०६-- "५८-४४. 








विनवणोचे अभंग 


४२४ तुज जाणावया जाय देवा । तंव आठचे इंद्रियांचा हेवा । 
मनें करूचियां ठेवा । स्थान एक निर्मिले ॥१॥ मग इंद्रिये भजतो 
मना । अस्य जाली पे वासना । स्वरूप देखावया नयना । मन नयन 
एकरूप ॥२॥ तुझें ध्यान आवड कान्हा । खप न्याहाळों नयना । 
निजीं निरंतर वासना । कृष्ण ध्यानीं तत्पर ॥३॥ एंसें तुझें रूप 
चोखडे । मनं निवडिलें पं कोडं । जे योगियां न संपड । ध्यानख्पी 
रया ॥४॥ या रूपाचा सोहळा दई। हेंचि मागतुसे पाहीं, आणिक 
नमग गा कांहों । तुजवांचोनी स्वामोया ॥५॥ जरी स्वाथे करू 
कल्पनंचा । तरी हाचि बिस्तारू प्रपंचाचा । काय यासी वणं वाचा । 
तं दोनाचा स्वामी होसो ॥६॥ नको हा संसार व्यथ । भक्ति ज्ञान 
वराग्य परमार्थ । हाचि देई मनो स्वार्थ । नलगं अथे मायेचा ॥७॥ 
माझ्या मने ध्पान केले । ख्पों रूप हिरोनी घंतलें। थितें मोपणहि 
नेलें । मज आपुलें म्हणावें ॥ ८॥ गोंबीं विज्ञान पदविये । ज्ञानाग्नि 
दावीं मांडवीय । द्य द्रष्टा सर्वेज्ञ सोय । अवघा होय दातारा 
॥९॥ विश्व हें तंचि क्षरलासी। आत्मा जगदाकारें होती । सवेंचि 
क्षरलें मोडिसी। तदां शेखीं एकत्व ॥ १०॥ बापरखमादेवीवर ध्यान । 
वत्तीसी| साधले पुणे । ज्ञानदेव म्हणे निधान । विठ्ठलों मन 
स्थिरावले ॥ ११॥। 


४२५ ओआतल्हादपण काय सांगसी देवा । मन बसे भावा तसें करीं 
॥.१ ॥ हा*घोडा हा राऊत करूनियां दावा । मग पदीं बसवा 
मग्रह्माचिये ॥२॥ मो डोलेन आनंद तुमचेनि प्रसादे । रत्न जेवीं अंध 


१२१८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


७४%... “00५...” “0९./१५../ ५.”१५.”१६ ११% “२/१./"२ “४.४९.” २” ७.१ “२१% /"/१.”४२५€९// ५.” ४.” १.” ५-/४.-५/४- 





“<६--२/१/८६-./१-/”५.”६.. 





“7२ /५-”* “४ “६.” 


देखियेलें ॥३॥ करा तत्त्वो सोरसु म्हणे निवत्तोदासु । जेथे रात्री 
दिवसु आर्थिचिना ॥ड। 


४२६ शहाणियाची दासी होईन कामारो। तो अनसरुतेथे नव्हेरी । 
चित्तासारिखा मिळो गोंवळु रानींचा। तो मज मेरु कनकाचा गे 
बाई ये ॥ १ ॥ लक्ष असो त्या मर्खाचे गोठो । परी तो नाणावा 
माझिये दृष्टी । कपंराची राज्ञी कुल्लाळ नासी । कवण साहे त्याची 
तुटी गे मार्ये।॥ २ ॥ आविधे मोतिय तेजं सुढाळें सोहरूं जाणे ते 
शाहाणे । टाकियाच्या घायीं पाषाण विधिती तसें त्या मुखाचे जिणे 
गे बाई ये ॥३॥ चंदनाच्या दतीं वेधिल्या वनींच्या पनस्पती । परी 
तो वेळू न वेध चित्तो । उदकामाजीं जसी कां पाषाणाची वस्ती । 
तसी त्या मखाची संगती गे बाई ये॥ ४ ॥ भमरु काळा भोगी 
पुष्पयाती सकळा । तेथे म्हेसा येवो नेदावा जवळां । परिसु पाषाणाचा 
परी तो गुणें आगळा । तसा वष्णव मिळो मज दुबळा गे माये 
॥५॥ एंशा सकळ कळा भोगिसी । नंदरायाचा गोंवळु म्हणविसी । 
बापरखुमादेविवरा विठ्ठला तुज । न विसंबें अहनिशीं रया ॥६॥ 


४२७ नामर्पों प्रोति कों ध्यानों सगुण मात । हेचि तुझी यश 
कोर्ति जाणोनियां ॥ हृदयों तुझें रूप मुखों नामघोष । नेवेद्य प्रसाद 
जठरीं आम्हां ॥ निमाल्य मस्तकों बंद तुमचे चरण । हाचि अच्युता 
तुमचा महिमा रया ॥ १॥। अखंड नाम वाचे हेंचि तप साचें । तेंचि 
स्वरूप दिसे हृदयो तुझं ॥ २॥ तुझें नाम निधारितां हेचि गा तप 
आतां । काया वाचा मने न विसंब तत्त्वतां। म्हणोनि आसनीं पंथों 
दायनों जड पडो भलतसें परो नाम न संडो अनंता । जीवाचिया 
जोवना सगुणगुणनिधाना हेंचि प्रम देई निजभक्तां रया ॥३॥ 
बापरखमारदेविवरा विठ्ठला आनंद सुखाचिया वोबरा । पाहें तंव 
भरला दददिद्यां दुसरा न दिसे सोयरा । तेवों गुण नामर्कोत तेचि 
आम्हां मूति हृदयीं न विसंबे दातारा । येणें निवत्तिरायें खुणा 
दाऊनि सकळ आतां जोडलासी मोहरा रया ॥ ४ ॥ 

४२८ भेटी जाली ध्रेसो । पालटू जाला या जीवासी । लोहो 
लागलें परिसेसी । तें सुवणं जालें 1 ऐसा गुणागुणाचा दाता । तो 


वितवणीचे अभंग ११९ 


१५० 7.» ५.८ ““ 7 -“५1--/  “ -_ *- ४-2 -_ टा -“ >“ व >“ >“ “4-7” “२-7 ८८ .“ २/* “ -“-“ <-“ << :८<*/<".- >“ ->““"%..<१.”४ *.>"*->२../€ 


विश्व व्यापिले रे अनंता । कायबा पाहतोसो आतां । विमानो वाट 
पाहातुसे ॥१॥ तरी मोगुंतलों दातारा । येऊनियां संसारा ॥६२९०॥ 
नट घेऊनियां अंवगणीं । करू नणें संपादणी । एकत्र ' जालें लवण 
पाणी | तें मिळोनि गेलें ॥ एंसा बहुतां गुणांचा दाता । तो विभव 
व्यापिले रे अनंता । काय बा पाहातोसो आतां । आपुल्या सारिखे 
करीं बापा ॥२॥ चंद्र चकोरां नावडे । सेखों होणार तेचि घड । वथ! 
वेंचितासी खडे । परोस म्हणोनि ठेविसी ॥ आतां असो हा डांगोरा । 
दारण रिधे रखमादेविवरा । अरे अरे विठोजी दातारा । नवज 
घर आणिकांच्या ॥ ३ ॥ 


४२९ आठवी तंब तंचि जवळिके । नाठविसी तरो निजसुखं । 
आठध ना विसरु पाहे तंव । सगुर्णाच हृदयीं एक र्या ॥ १॥ 
तुझ्या नामाचा आठऊ रूपाचा आठऊ। ध्यानाचा आठऊ । असो मना 
॥ २ ॥ विसरु पडो संसाराचा । आठऊ हो तुझिया रूपाचा । येथें 
नामरूप ठसा हृदयीं राहो ॥ जिवाचिया जिवलगा । माझिया 
श्रीरंगा । गोडी घेऊनियां देत नाहों पाहो रया ॥ ३॥ बापरखमा- 
देविवरा विठ्ठला सगुणीं सुमनो गुंफिले । प्रीति आवडे तों 
कोंदाटलं । सुमनों हें विरालें ॥ ४ ॥ जाली नामरूपीं ऐक्यभेटो । 
नामरूप सार जाणोनी । जीवन संसारा जाली तुटी रया ॥५॥ 


"४३० कितिये स्तुती स्तवनें । स्तविती स्तोत्रे विधिगुणें । विधि 
ते कम करणें । परी नेणती मागु । अकर्मा विकर्मा । जगीं शब्द 
म्हणती । हा ब्रह्म कर्माचा भागु । इखीं ब्रह्मकम तो योगु । चुकले 
पंथ शेखी । ब्नह्म तें त॑चि आतां । सगुण हृदयीं धरुनी । अन॒ नातळे 
वाणी रया ॥ १ ॥ तुझा गोपवेश हृदयीं सोरसु । मज सुखाचे सुख 
निजप्रेम देई रया । ॥। ६२९० ॥ म्हणोनी यज्ञ यज्ञादिके तपं व्रतें 
अटणें । बहुविधि अनेकें पंचाग्नि गोरांजनें । सुख करिती विधि 
द्वादश अग्नि जळवास । एंसा धरुनी हव्यास परो ते चुकले कार्ये- 
सिद्धि । तुझें भजन सगुण मज प्रिय गा दातारा । अनु न लगतो 
मजलागी आधी रया ॥३॥ बापरखुमादेवीवरा । उदारा सोईरा । 
सगुण गुणाचिया । निर्धारा गुंतल्या येसी । मना पुरली हांव । 


१२० श्री ज्ञानदेव गाथा 


20 ल र. ००" > >" -<*>->€८.८*. ५.४० >“..<* ><*«४१-->४"५///४७.” ““* “€४..४६७/€ ४.५२. ४.५५.” १.८१.” ८ >“ ०€%->* « 





विववीं अळंकारला देव । कों दिठी न विकारें अनध्यासो । येणें 
तिवत्तिराये खुणा दाउनी । सकळ सुखों सुखवोनि ठलें निजध्यासां 
रया ॥ ढा, 
४३१ मन' हें लोधलें प्रपंचा विसरलें । मोपण गेलें तुजमाजीं । 
तं आम्हां गोसावी । सुखादि क्षेम न ठवी । आपली सुखपदवी । देई 
गग ॥ तेथनि बेगळे होतां । प्राण जाईल आतां । नामाचा न 
व्हावा । वियोग रया ॥ १ ॥ तुझं नास ध्याने कोतंन आतां। न 
बिसंबे सवथा तुझिया पायां । पायापासुनि निवत्ति माथां चढ । 
हृदयीं धरिलासी सबाह्य रया ॥ २ ॥ एंसिय वृत्ति ध्याना । ध्यावो 
कां माझे मत । होय तुज समान । मोपण नाहो ॥ अनंत गोंवळ 
अल॒गट्‌ । दावितासी नटपाट्‌ । काय वानं तुझो सुरपदवी । ठाण 
त्रिभंगी देखोनी देवढे संदर आठव विसरु हा नाहों रया ॥३॥ 
तोचि तं आतां सेगळेपणें पहातां । इंद्रियांची सत्ता बर्तावता । कों 
परतोनो पाहतां । प्रपंच निमाला । तुजमाजो तेथ नातळे हृत- 
भावो । बापरखुमादेविवरा विठ्ठला पाहतां । पाहणें निमोनियां उरे 
सत्ता रया॥ ४॥ 


४३२ परतोन पाहासी न बोलसो आम्हांसी । तुझीया रूपासी 
नांव नाहो ॥ १ ॥ सांगता नवल पाहतां बरळ । मायामगजळ 
देखियलें ॥२॥ ज्ञानदवो म्हणे उफराटिथे दष्टो । परतोनियां भटी 
देई क्षम ॥ ३॥ 


४३३ राज्यमद गाढा पदपाद नसतां । हरिनामीं वसतां सवंपद 
॥ १ ॥ पदाभिमान कांहों तोहो दरही नाहों । आला गला ठायीं न 
संपडे दष्टो ॥२॥ ब्रह्मानंद आज्यापाह़ तोडों । दाउनी उघडी मति 
आम्हां ॥ ३ ॥ ज्ञानदेवों सोहं मंत्राचे आवतेन । मदमत्सरभान 
विरालें दहों ॥ ४ ॥ 


डँ४४ हो रे त्‌ बिठुला हो रे तं विठ्ठला । हो रे तं गोपाळा 
क्षेम देई र वेल्हाळा ॥ १ ॥ तुज पाहतां भुलली प चित्ता । काय 
करूं सो आतां येह पंढरीनाथा ॥ २॥ पिसुणें परावीं समज काय 


विनवणोचे अभंग १२१ 


“* “५ .€* ८" ./” “१ .”** /* “*--€* .*"- “"-२-<*--<६-.€%-८ -> -2 *४॥-€ -€*--४-- --<*-<४-<' >.“>< “ >>>...“ -“*< //*-/% /”* “” ><*< 


कराषीं । तुजयी आठवीं श्रीचरण दाखवी ॥३॥ तुजबीण वेल्हाळा 
क॑ सुखसोहळा । रखमादविवरा विठ्ठला शेज नलगे डोळां ॥४॥ 


४३५ माझिये हृदयीं डंथी । ते डोळयां सगणप्रोति) बाचे नाम 
संपत्ति ऐसेंचि असो । म्हणोनि तुझें नाम आवडे हेंचि प्रम न 
विसंबं वम निजध्यास रया ॥ १ ॥ श्रवण नाम गोडी श्रवण नास 
गोडी । होच आवडी देई मना ॥ २॥ तुझिये सगुण बुंथोचा । वासु 
व्हावा माझ्या हृदयीं ऐसा । निज सुखाचिया निजध्यास । तुझिये 
आवडी अनुसंधान) तुझिया स्वख्पों मन डोळां बेसो । कां ध्यान 
हेंचि रूप हेंचि निज आवडी देई कां दातारा । चुकबों येरझारा 
गर्भवासु ॥३॥ म्हणोनि रखमादेविवरा विठ्ठला । उदारा भावें जोड- 
लासी आम्हां । श्रतिपुराणें वणिती नेति नेति तुझा महिमा । तुझें 
नाम ख्प सुंदर हेंचि निरंतर दई आम्हां सर्वोत्तमा रया ॥४1) 


४३६ डोळ्याची निशी कोणें काढिलो । कौ रविबिबा हारी 
कोणें आणिली ॥ कों काळिमा पाठी प्रकाश तरी चंद्र हा नव्हे 
चकोरां पारणें । फिटले वबिकासित कमोदिनी चंद्र हा न दिसे सेखीं 
नवलावबो हे तुझी बोलो रया ॥। १ ॥ तं आतं चंद्रमा चकोरें 
आम्हीं । तप्त झालों तुझ्या नामो रया ॥ ध्रु. ॥ जाणाचिया 
सुजाणा । कोौं जोवाचिया जीवना । जिवलगा सोईरिया निधाना 
गां एंसा । तो प्रकृतिपरु न कळे तुझा विचारु । साचारी वेवादती 
दाहो दिल्या । एसेंचि लाघव कोणा दाविसों दातारा । बोलु ठेविसीं 
कोणा केसा रया ॥ ३ ॥ आवडीमाजीं लागे हे गोडी । नाम 
रसनसी सुखनिजकीत हे गाढी । कों तुझा स्वरखूपतंतु लागो या 
मना । अंतरींच्या जीवना अगा तंचि ॥ ४ ॥ लक्षालक्ष संभार 
नातुडे हा विचार म्हणोनी श्रुती नेति नेति । तो तूं येकलाचि नट 
ना देखिलासी दातारा न कळे तुझो हेही स्थिति । म्हणोनी सांडि- 
मांडी करू नको मना सगण जोड तें करी प्रीति रया ॥ ५॥ 
यालागीं मनेंसी बोध चाळावा कों जोडलेपणें पाहावा । कों कोणाहि 
या मावा इंद्रियांचिया । सकळ इंद्रियेंसी नगर कोंदलें दशदिशीं 


१२२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


अच. ७320000200. अच शक... क ह क ७ 0 लल 0. नी. अट र न शा >. २ ८ द 0 अ ७. ऱ "5 आ २३ ».  -३ .»- २९ “74 


विस्तार । म्हणोनी तुझें रूप अनावर कोगें धरिजे दातारा । बाप- 
रखुमादेविवरा बिठ्ुठुला धीरा उघडा । डोळां देखिजे निधात तंब 
मार्ग सोपा रया ॥६॥ 


४३७ मंगळर्मात तं की मनाचिया लावण्यवाणा । वेधी वेधक 
तूं सहजगुणा । सगुण निगुण न कळे तुझें विदान । कसे आपचि 
पर दाटन रिगसो । तेथ नवलाव वर्ण काय कोणा रया ॥ १ ॥ 
वणितां तुझ गुण मना मोन्य पडे । कळिकाळ बापुडे काय करील 
आम्हां ॥ २ ॥ ध्यानर्मात तुझों मनें अळंकारली मतामाझारां 
संचरलीं । संचरतां इंद्रियें समानपदो तुजवीण ना दिसे आन 
बोली । तेथें भिक्चाभित्षपणीं कोणा पाहों दातारा दिठी सुषाचेती 
सुखं स्थिरावलों रया ॥ ३ ॥ बापरखमादविवर विठुलें को आनं- 
दाचे ओळले ठेले । बोतप्रोत सघन नावेक नरे कांहोंएक केलें । 
तुझें तुज गाऱ्हाणे किती देऊ दातारा बोलवितां नव्हे भलें 
रया ॥४॥ 


४३८ तुझी सेवा करीत मनोभावे वो । माझें मत गोविदी 
रंगले बो ॥ १ ॥ नवसिये नवसिये माझ नवसिये वो ॥ पंढरीचे 
दवतें बिठुलें नवसिये बो ॥ ॥। २॥ बापरखमादविवरे विठुलें बो । 
चित्त चतल्य चोरुनी नलें वो ॥३॥ 


४३९ तुझी गुण कोत एंकोनी आत मन उचंबळलें । आलि- 
गना धाविच्ललें उतावीळ ॥। १ ॥ तनु मन॒ विगुंतलें मन वाचा 
गंतलें । मी माझे विसरले दर्शन गे माय ॥ २ ॥ उतावेळपणें 
भजादंड उचलले । नणोनी ठकले ठेले रूप पाहातांची बाईये ॥३॥ 
पातिया पाते नलगे पाहाणे हेचि ठेलें । तसें बापरखमादेविवरें 
विठुलें केलें ग माय ॥४॥ 

४४० तुझ पवाडे सांगतां तुजपुढे । मुक्‍तोचो कवाडे उघडती 
॥१॥ नाहों जातिकुळ म्यां तुज पुसिलें । मन मावळले देखोनिया 
॥ २ ॥ तुझं तुज पुसतां लाजिरवाणे । तरो हांसती पिसुणें प्रपं- 
चाची ॥ ३ ॥ उगवितां भलें कों नुगवितां सांपडलें । ज्ञानदेवो 
बोले निवत्तीसी ॥४॥ 


विनवणीचे अभंग १२२३ 


ह कीर. “कहे ” 0९ क”) 0 कने” उक). अनल. ककरण ५ (00. आले र, पन वीन क त शी अ > ऱ्ट > > त का आ प दह 


४४१ फळाचें बीज कों बोजाचें फळ । म्हणोनी पत्र पुष्प मूळ 
चोजवेना ॥१॥ ऐसी हे रचना नकळे गा दवा । सिद्धांत अनुभवा 
साक्ष देतो ॥२॥ मत्तिकेची पथ्वी कों पथ्वीची मत्तिका। या गति 
अनेकां चोजवेना ॥३॥ बापरखमादविवरु निरंतरां । बाह्य अभ्य- 
तरीं नांदतुसे ॥४॥ 


४४२ भाकार स्थूल नाशिवंत । हे तरी जाईल भूमि आंत । 
तयावरी हरि चालत । तेणें होईल कृतकृत्य ॥ १ ॥ देहो जावो 
अथवा राहो । पांड्रंगों दृढ भावो ॥ २ ॥ दुजा गुण आपों मिळे । 
तरी मी होईन गंगाजळे । हरि अभिषेक अनदिनों । सुखं सर्वागा 
वरी खळे ॥ ३ ॥ तिजा गण तेजरखूप | तरी मी होईन महादीप । 
हरि रंगणों दोपमाळा । दोष उजळीन समीप ॥ ४ ॥ वायु व्यापक 
चौथा गुण । तरी मी विजण( होईन । हरि अष्टांगे निववीन 
मना । ऐशा दृढ धरोन खणा ॥ ५ ॥ आकाय पांचवा गुण । तरी 
मी प्रासादो राहेन । बापरखुमादेविवरा । अखंड तुझे अनु- 
संधान ॥६॥ 


४४३ भक्ति मुक्ति कारणें न घाली तुज साकडीं। हें तों 
ठायोंचीच जोडी । कांहीं जोडिलो असे तुज नणतां हें तुझंची दळ- 
वाड । एंसें जाणोनी फडे न बोलें दातारा ॥ १ ॥ सलिलों तरंग 
तरंगीं सलील । निवडनियां कोण वेगळें करील ॥२॥ उपाधिभरदं 
भर्मि झाली क्षिती एंसें विचारितां चित्तीं अनु न देख । इतुलालें 
जीवपण तुज मज दातारा वेगळेंची नाहों रे गोवळ्या ॥ ३ ॥ 
दर्पणाचें दुजेपण द्पण जंबवरी तें काय वेगळाल्या व्यापारी ठवृं 
येईल । नाम घेउनी ठेले हेम अळंकार । इतुलाले अंतरु तुज मज 
रया ॥४॥ वाहटळोची धांव केवढा वेळु आकाशीं । सहज स्वभावें 
निमे अपसी । गगनावरी जातां नलगे पाल्हाळ । तसे तुज मज 
सकळ ऐक्य रया ॥५॥ गगना वेगळा घट केवो निपज दातारा 
यापरी सवरवरा तं मी एक । बापरखुमादेविवर विठ्ठल भोगिया । 
यरी असत वावुगिया गोठो रया ॥ ६ ॥ 


१२४ श्री ज्ञानदेव गाथा 


९२-0८ * “0 ४->४%८//- ८ - - 0४८ ८-८ -:“*->€ *-> - "*. *>*“1४--€ ह. क आ. च. ५ ह जी “> %”्न्ही > त त 


४४४ अगुणाचिया समंधा गुणसंबंध करू । नकळे हा वेव्हारू 
लोकांमाजो । हा नाटकु विदाणी न कळे याची करणी । दाटोनी 
अंतःकरणी रिघो पाहे ॥ १॥ सर सर रे परता गणाचिया गणा । 
निजसुखनिधाना तंचि एकु ॥ २ ॥ तुझ्या गुणागुणीं वेधलीं मनि- 
वंदे । मानसाचिया छंद बतेसो तंचि । आपुर्ले निज सोंग भलबिलें 
जयासी । अखंड मानसो जवळी आहे ॥ ३ ॥ ऐसा हा नवलावो 
विस्मो हा वाटला । भाव हा मळाला काय सांगो । बापरखमा- 
देबिवरु विठुठु हृदयी वसे । बाह्ाअभ्यंतरीं केव्हां वेगळा नव्हे 
रया ॥४॥ 


४५ तुझिया गुणासाठी लागलों भजनपाठो । तुझी सगुणगोठी 
ह॒दयो वसे । मो म्हणें तें जीवत कों निर्गुण चतन्यघन । व्याप्य 
वयापक स्थान दुजे नांही । बिश्‍वाकारें जगडंबरला जो श्रवति नेति 
नेति म्हणोनी ठेला । हेंचो भावें विचारी भलें । परी दष्टि सगण 
हृदयोंचि हे खण परी न विसंबे तुझिया पायां रया ॥१॥ तं एकुची 
एकल: बाहिज भोतरीं । कोणा दहृतपरी सांगों बापा ॥ ध्रु. ॥ 
म्हणोनी प्रापर स्थूळसुक्ष्म विचार । तो तुझा सगुणची आधार 
मज वाटे । म्हणोनी ते तुझी बंथो हेचो उरो आम्हां स्थिती । को 
हताहेत भ्रांती न लगे मना ॥ २॥ ते तुझेनी सुखें पडिपाडे आणि 
हें मनची स्वयें उजाड । जथं थोडं बहू न निवड एंसें जालें । तेथें 
आपुलिये अंगा विसर पडो ठेले । शेखों सोंगची दुणावलें रया ॥३॥ 
या मनाचो भ्रांती फेडावया तो तुझा सगुणभाव मज गोड लागे । 
पाहातें पाहाणियामाजीं स्वयेंची विस्तारलासी कों देखणेंची तेणें 
होउती अंगें । त्रिपुटोसहित शून्याशून्य निमालें ऊकंकार मागंही हे 
नचले । रखमादेविवरु विठ्ठले उदारें । सुख भोगिज येणे अंगे 
रया ॥४॥। 


४४६ काळां प॑ गोवळ काळासी अलोट । नामामतें पाठ 
भक्तां देहों ॥ नित्य सुख आम्हां तपांचिया कोडी । न लगती 
परवडी व्रतें तौथें ॥। १ ॥ सुलभ सोपारा सर्वांघटो अससी । 


विनवणीचे अभंग १२५ 


की ५ "२ 0 2४.“ २>५४/०४..५€०.- कर. न पन् वी "““” २. र नक “ा च “ ह ककल 


“" “* “*-<**--“--€€४$५.५/ ५४४४-८7 ८. 


साधसंगें दिससो आम्हां रया ॥ २ ॥ चेतन्याहजारी मन पे 
मुरालं । सांवळें सानुले हृदयघटों ॥। बापरख्‌ मादेविवरु विठुल- 
राज । निवत्तीनें बोज सांगितल ॥३॥ 


डड७ अबघां डोळां तुज म्यां पाहावें । अवघां श्रवणीं तुजची 
एऐंकावें ॥ १ ॥ अवघी मात तुजये ध्यावें । अवघां चरणीं तुझ्या 
पंथो चालावें ॥ २॥ रखमादेविवर अदट दाविला । माझ्या देहीं 
वाढला ब्रह्माकारे ॥ ३ ॥ 


ड४८ व्योमाचा पालऊ शिरेंबोण पांगुरले । मस्तकेंवीण तुरंबिलें 
सुमन वो ।! ९ ।। सुखाचे सुख निजसुख नव्हे । नव्हे तें होय म्यां 
गिळिलें गे मा्धे ॥ २ ॥ नेणोनो शहाणे झाले चोघेजण । अठरांसी 
खण बाणली माय ॥ ३ ॥ रखुमादेविवरु जीवनीं जोवत्‌ । त्याहन 
माझं मस परतें देवा ॥४॥। 


४४९ कांहों न करोजं तुझी सेवा । कांहों न होतो तें तं देवा 
॥१॥ नेणिज तें तुझें रूप । जाणोज तितुके पापगा देवा ॥ २॥ 
स्तुति करणें ते तुझी निदा । स्तुति जोगा नव्हेसो गोविदा ॥ ३ ॥ 
बापरखुमादेविवरा विठ्ठला । एवढा साभिलाषु कां दाविला ॥४॥ 


४५० निमीष नलगे मन वेधितां । येवढी तुझी स्वरूपता ॥ १॥ 
क्ठिबा नेणों कसो भेटो । उरणें नाहो जिवेसाठों ॥ २॥ उरलें 
उपाधीकारणें । तें त्वां नेसिलें दरुशनें ॥३॥ निवत्तिदासा वेगळें । 
सांगादयां नाहों उरले ॥३ढ। 


४५१ पावलों जी म्हणे देखिल जे देखणे । गेलो आधीं तेणें 
दष्टि माझी ॥ १ ॥ उचललिया बाह्या क्षेम देईन तया । गेलो 
माझी माया देहत्याग ॥ २॥ आनंदं स्फुंदत येती अभश्रपात । अगा 
गुरुनाथ देवराया ॥ ३ ॥ निवत्तिदास म्हणे तृतें जीवें बोवाळिल । 
शिर निरोपिले तुझ्या चरणों ॥ड। 


४५२ तुझेनी बळें मांडलो फळो । तुवां जवळो असिल पाहिजे 
७ १ ॥ ऐसीये जंजो घालिसी मज । काकुळती तुज नाहीं आतां 


१२६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


४४ "४५४४-५४ ४८ ४७५५ ४४ ४०५४ 0१% /१.४१७/”७..५१%./९.”१५/”९ /९/०"//९/४१५/४२ /0_ ५१५...” ९.५१./४२-€४.»४-/१.” २४५... » -“२./५.८५//१.-६८>”*. ><«>८*-”६--/"५-/€१./*५.५”१-५-/"४५/€ ४. ५./"६/ ४./४५/ * /४५././११ “9 “9 


॥ २॥ रणभमि आला रणवट घातला । पाहो जों लागला न देर 
काहो ॥३॥ ज्ञानदेवो म्हणे उफराट पाहाणें । खंटलं येणेजाण यच 
भेटो ॥४॥ 


डॅ५३ पाहे पां ध्वजचें चिरग्ट । राया जतन करितां कष्ट 
॥ १॥ तेसा मी एक पतीत । परी तुझा मद्रांकित ॥ २ ॥। मसीपद 
तें केवढ । रावो चालवी आपुल्या पाड ॥३॥ बापरखुमादेविवरदा 
सांभाळावे आपुल्या ब्रिदा ॥ढ। 


४५४ तुज पासाव जन्मलो हरि पुढतो सामावलों तझ्या उदरी । 
तुझिया व्यापकपण चाल सत्कर्माची दोरो ।॥ साई खडियाचें बाहुले 
कसें हाव भाव धरी ॥ सुर्यकांत वेधे अग्नींच प्रसवे सहज समंध 
एसा धरी राया ॥ १ ॥ तझें तज देवा सांगता निके ॥ समथॅसं 
केवी बोलावें रंके ॥ ध्रु. ॥ अहंकार महदादि भतें तेणे गुणासं 
आलीं तें चंतन्य नयनीं अधिष्ठिलों ॥ सवे शरीरीं वायो व्यापिल 
कों पथ्वीसी मिळोनि आकाशा भरोवरी जाली । ते हे स्थळ लिर 
कारण तिहों तत्त्वेसी प्रकृती अथिलो रया ॥ २ ॥ त॑ब॑होणं तज 
एकाचें । दुजेपण तेथं आणावें करचे ॥ ध्रु. । चंद्रमा मनःचक्षसुर्या 
दिशाश्रोत्ः अकार उकार मकार प्रणवो । मन बुद्धि चित्त अहंकार 
ब्रह्मा विष्णु महेश राजस तामस सात्त्विक माया ब्रह्मांचा दावी प 
उपावो । तुजवेगळें काय आहे तें सांग पां तरी मज कां म्हण 
वितासी जिऊ रया ॥३॥ जथं पाहें तेथें त॑चि दिससी । लपोनिय 
अबोला कासया धरिसो ॥ ध्रु. ॥ रसना रस सेवावे हे तों जोर 
आत्म्याची स्थिति । श्रवणीं ऐकणे कों नंत्रीं देखणें हे तो तुझोच् 
नादश्रती । घ्याणासी परिमळ घण कों हस्तपादादिकां चळणगती 
हे तो तुझोंच पांच तत्त्वे तरो तं मज कां भोगवितोसी यातार्‍यातं 
रया ॥४॥ लाजसो ना तं देवा माझे म्हणतां संन्याशयासवें कंची २ 
कांता ॥ ध्रु. ॥ इंद्रिये दारुणे जोब आत्मयासी हे तो सुखदुःख 
प्राप्ति । तेणें हें कारण कों आत्मा पावे यातायाती । इंद्रिय दंडून 
तप जे करावें एंसें बोलती वेद श्रुती । साहोजणांसो तो वेवार 
लाविला हें तो तुझीच करणी सांगती रया ॥५॥ दुजेंबोण एकल' 


विनवणीचे अभंग १२७ 


१.८ २८९२ “९१-/ ५.४८. १-”” >€*.“*/“€ :-<*--€१.-€ --€४-शा* “11-0८” ४“ “9१ “7४” “४१८९४५०५१५. “१ -“१"०८ .:“*--४४-५४-/४९-./४" ० %९--- ८-०. 


खेळतो स्वारी । कवणातें जय कवणा आली हरि ॥ ध्रु. ॥ अंगे 
ग्रह जालासो उत्पत्तो करावया सष्टो । ते समयो ते रचिलो 
विषयांची कसवटो । एंसे तुझें वालभ मिरऊं जाय सृष्टी.। तंव सुख 
दुःख लागतस पाठीं । यंथे काय माझा अपराध जाणतो तरी इस्त्रेंसी 
मान निवटीं रया ॥६॥ सगण रचना वोजा विस्तारिली । भजंगी 
व्याली तिची काय झाली पिलीं ॥ धरु. ॥ वेद प्रमाण करावया 
कारण कों कृष्णमर्तीची बंथी घण । अनंतब्रह्मादिकांसी भादि वंद्य 
तो तं राखसी गोळियाचों गोधनें । अंबक्तषोकारणें गर्भवास साहिले 
कों अजामिळादिकांसी उद्धरण । बरियां भक्‍तां येकिची मक्‍ति मा 
समथ नाहों येणे मानें रया ॥७॥ अनंत ब्रह्मांड घडिसो मोडिसी । 
अकर्तेपणें जसा तसा अससी ॥ ध्रु. ॥ एक वीरा माय मारावो कों 
गणिका उद्धरावी हे कवण प्रवत्ति। दशरथपिता रौोरवीं को वेरिया 
सायज्यता मुक्‍ती । कर्मभष्ट पांडळ सरते केले कों अज्ञानासी 
मोक्षप्राप्ती । ज्ास्त्रे पुराणें बारू जाय तंव अधिक पडतसें गुंती रया 
॥८॥ सुताचे गुंडाळे उगनीं पा वहिले  खंडूनियां सांडी देवा एकाचि 
बोले ॥ध्रु.॥ मिथ्या हा प्रपंच कों दपणोचें दुज जळो बिंब प्रका । 
एक साचें दुज दिसे तसेंचि दुसरें कां प्रतिभासे। लटिके म्हणो जाय 
तंव तेथे मन कां विठवासे । सगण निर्गण हे तों तझीच 
माया तझी तजमाजीं दिस रया ॥९॥ अधंनारी सोंग पाहतां नि्के। 
साच लपऊनि दावितो लटिके ॥ध्॑रु.॥ सिद्धासी साधन हे तों कष्टचि 
वायांवीण । अनंत प्रत्यक्ष जाणोन कायसे परिमाण । स्वयंभासो 
प्रातष्ठा करणे हें तों देखर्ताचि अज्ञानपण । निर्जाबबामाजीं प्रति- 
बित्न बिबले तेसें सगण निर्गुण तुजमाजीं रया ॥१०॥ सहजसिद्ध 
तें त॑ आपण पे पाहों । बाहिजु भोतरी ये दोन्हीं नाहीं ॥६्रु.॥ 
विश्वरूप अळंकारले कीं मुसें आटली भांगारें। अथवा घटमठा- 
दिकों अभावीं परिपू्णे असिजे अंबरें । उदकों पडिला काश्मिरा 
तो नागवे निरा तो न सरे । दुसरेपणे तसा आदि मध्य अंतीं 
हृदयींचा जाणोनी पुणेबोधेवीण हेत न सरे रया ॥११॥ सच्चिदा- 
नंदरूप तत्त्वता । लटिकेंचि बंधन बंधना मुक्‍ता ॥ध्रु.॥ म्हणसो 
माझा संकल्प फळला तरो म्यां दुःख नाहो इच्छिल । अवघा 


१२८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


“४५४” “ “'"५-४१-/ ६४४, “| “” “४ २-४ /*-/"-/४*-€* 





“> 








“४.१५” ४.”/४.” १.” ”/”५ “२४”. 


तुझा खळ बहुरूप असं विस्तारलं । जाणसो तें करी देवातें 
तुझें तुज पुढा सांगितलं ।॥ तेथ काय मझा अपराध देखसी तरी 
देह कां नाहीं खंडिले ॥१२॥ पुरे पुरे आतां जड जाले जिणें। 
उरी नाहों देवा लाजिरवाणे ॥ ध्रु. ॥ एंसों इंद्रिये वासनेसी 
आणीजतो ते तझी तुजमाजीं सामावती । सभस्त जीव हे तो तझे 
आकारले यरी ते लटकीच भ्ांती । जाणसी तें करी देवा तेचि 
तें सांगों किती । दग्धबोज तरुबीजीं सामावला तेसा तजमाजीं 
गीगुरुनिवत्ति रया ॥१३॥ ऐक्य जाले तेथें नित्य दिवाळी । सहज 
समाधी तेथें कायसी रे टाळी ॥ ध्रु. ॥ 


४५५ सव जीव तं जालासी आपण तरी निरय आपदा! 
भोगिता हे कवण । परमात्मया तुमचें अविनादह स्वरूप तरी येवढे 
कष्टसाधन । तं अंतरीं परब्रह्म सांवळें म्हणोनी जगत्रय व्यापले या 
ध्यानें । म्हणोनी तुमचा पुत्र जालों स्वामिया जगाधीन कां केलें 
माझं जिणें रया ॥१॥ तं बाय म्हणतां मी लाजिलों लाजोनो 
माघारा ठंलों । एकोकडे काळ एकोकडे संसार मध्येंची वाटे 
मो ठेलों । ऐसिया संनिधि तुजजवळों येवो पाहे तब तुझीया 
देवपणा भ्यालों ॥। २ ॥ नादबिदापासाव हरीर जन्मले असाध्य 
करुनी वरी साक्ष देऊनि मदामांसामाजीं वाढविलं । कमंदह वेचनी 
सत्य सुकृतालागी उपजविले तरी हें दन्य दारिद्रय कां भोग- 
बिलं । तु6ुझिया बापपणा बोलु लागला तरी मज पुत्रसें वाया 
म्हणितले रया ॥ ३॥ आयुष्याची गणना करूनियां प्रमाण वरी 
मनष्य देह ऐसें नाम ठविलं ॥ तें आयष्य कां स्वामी दों ठायों 

एटिल। अधं रात्रीचे अध दिवसाचे निरय सत्त्व वेचिल । पल समर्थाचे 
बालक रंकें गांजिल त्याचें थोरपण तें काय जालं राया ॥४॥ बांधोनी 
जन्म आम्हांकडे भोगविसी आपणया मायबाप म्हणविसी । विव 
प्रसवल' या जगासी तरो आधारु आहे एंसें अनुवादसी । जत्र 
जीव तत्र गिव हे. तों नये माझीया मनासी । पेल कोटकिये 
संगिये जेसी जालं तसें कांन करिसी आम्हांसी रे ।॥ ५॥ 
अल्प )ेषासाठीं आम्हांतें दंडिसी यवढे कचे मंत्रसाधन जे भक्ति 


विनवणोचे अभंग १२९ 


बाही की ह किडा जि कला ही >> ४ टा र. ५-- कन जा ७४ 00 1:20. जल तट. ७०० क 


कर्रान निरसं तयासी । तुज दखतां काळ इरीर फाडफाड 
भक्षितां हे कणव कां सांडिलो ऐसी । जठर सोणसोणु फुटतील 
देवां वायां कष्टविसील आम्हांसी रे ॥६॥ द्पणीं पाहतां येकचि 
दिसे तेथें अनसारिखं कांहीं न दिसे । रविबिव उगवलिया किरणीं 
प्रकादा आस्तु जालियावरी कांहों न दिसे । तसे गुरुशिष्य संवादु 
सोहं बोध ऐक्य जालें अभ्यासें। याहूनि जाणसी तें करि वेळोवेळां 
आतां सांगो मी तें कसे रया ॥७॥ यमा जाचितां कांहों नुरे यालागीं 
मुनी सेविती तनवासु) खवणीक खपणीक लंचनीक वसत भटभराडं 
धाकें करिती आगम संन्यासु । योग साधावया वनवास सेविती 
करिती पवनअभ्यासु । इंद्रिय दंडून परतोनी भगस्थान न पवतीच 
खंड पानरसु रया ॥८॥। जळोंचा तरंग जळों निमाला तो अनुठाया 
वेगळा नाहीं गेला । तेसा तुजमाजीं दातारा मध्यें कां हा प्रपंच 
वाढविला । तं देव आम्ही प्राकृत मनुष्ये हा आगमु कां गमला । 
मज पाहतां हें अवघेचि लटिके जसें असेल तसें सांग पां उगला 
॥९॥ लवण पाणीपासी कों पाणी लवणासी ऐक्य जालियावोण 
निवडंना गणासी । लोहो लागलें परिसो तें उठिलें कनकेंसी बाप- 
रखुमादेविवरा विठ्ठला परियसी । आजिपासून ये तरी तुझीच आण 
पुढती न घाली न निघं गर्भवासी रया ॥१०॥ 


. ४५६ देखोनी हांव बांघ तें तंव नाहों होये । आहे तं कहो न 
जाय रे बापा । असें ते दिसों नये नाहीं ते घवों पाहे थोर काजबवीण 
विटंबिले कसे रया ॥॥। १ ॥ शिव शिव लटिकेचि शिणले। यणें 
लटिकेंनी बहु श्रमविलें, साच तं लटिके लटिके त॑ साच 
लिंगा हे खण जाण रय(॥ २ ॥ आपुली प्रतिष्ठा पुज्य जे होती । 
इहों गणीं आम्हां उपहति बापा । मनाचा फाळका फाळुनी केला 
बाउला तोचि तो खळवं किती रया ॥ ३ ॥ आपुले युक्‍तीचे वाती 
वेऱही गिवसीतां त्या पदाथाचे पोटीं लपती रया तं सांडनियां 
अभिप्रायाचे बळ निजतत्त्वी ते केवो निवती रया ॥३४॥। निज लाळा 
ऱिपोनी जन्या हस्ति इवान चघळनि करितसे गोड रथा । तसा 
जातिविदषं निरसे म्हणोनी पुरवनी करितस कोड रया ॥५॥ हातां 


१३० श्री ज्ञानदेव गाथा 


““५_. “९. “70५ क क त य का ०0. अलक. अल. अ * “८ -0६ “0 < -*> लाक, >> "२, शो “५ ह“. .- 2५ क “टा “1१. ह > 


पायांचा निखळ स्त्रोपुर्षांचा एक मेळ । देह ऐंसा याते म्हणती 
बापा आपण पं जागा प्रतीति मानवपणे हें तंव चिळसवाणें रया 
॥ ६ ॥ मायबापं आडनांबें (यांचिया वोसंगा । निघों म्हणों तरी 
आपुलिये साउलिये कां न बसावें रया ॥ ७॥ प्रजाचें पोसिलें पुढे 
पाइकाचें रक्षिले । इंद्रियांचे वोळगणें ते काळाचें खळगें । जगो राय 
बोलिजती आतां गोसःवी कवणातं म्हणावें रया ॥८॥ मगजळ तंब 
मगजळींच भरतं देखोनी धांवणें तंव सौणणें। या परीं झगो करिसी 
सदाशिवा जगा प्रतोति पावउती झकगें रया ॥९॥॥ आतां असो हा 
बोल तं एक गोसावी साच येतुळेती आम्हा उजरोकोटि स्वप्न एक 
खेईलिया । कचे ज्ञानदेव म्हणे एस करी रया ॥१०॥ 


ड५७ टं विष्ण म्हणोन हें जगचि केवळ। येर सकळोक मजशी 
सहोदर । तेणें कारणें, गोत्रंसी ऐकोपजीवो आम्हां न खंडवे कोडं 
रया । माहेरावांच्नी आन कांहों नणें । माहेर ते उपजवी तरंगाचे 
जीवन । तोप घरी सासावे वेगळाले असिजेल केवीं रया ॥ १ ॥ 
उदरीं सिनार घरदारों सिनार सिनार दृश्य द्रष्टा । करी त्या 
मायबापाचनि उद्देगें । मो तो सांगोनिया आलों तुझियां पोटा रया 
॥२॥ अंगें ब्रह्म झाला तें तुवां बो जाणितले । परी तो अविद्ये 
घायतळीं सुदला। ते तं मजलागी नेणसोच माउलिये आपुठे परन्हाये 
वाडविले रया ॥३॥ तंवचि मी जालों परी उदर न भेदोत जननोये 
जोडले ना वाटी । चक्षु पक्ष निघाले मज तुझाचि बाहाणी म्हणोनी 
सामावलों तुझ्या पोटों रया ॥। ४॥ एऐंज्ञापरी तुम्हां समसरिसा 
जालों परो तो नाम बोळखीज । मो तो बाळ कों मी तो वद्ध एसें 
अनन्यवणें लोण कोजे रया ॥५॥ चेवो तरी स्वप्न स्वप्न तरी चेवो 
माय पुता नेणें एंसे माझें तुझें । आपुलें आपण म्हणतां लाजिजे नमो 
नमो तुज व्याली वांझ रया ॥६॥ आयुवित भव विभव जगों जीवा 
निढळीं लिहिलें । अलक्ष तें मज नणतया अजंगमा लागनी पुसोनी 
घातलें मूळ सान रया ॥७॥ दृष्टिभणें रूपा नये काळा भणें नामाची 
सोय सांडियेली । तुझ्या रूपो सर्वे रूप स्वरूप होऊनियां दिठी 
उतरिलिया परो रया ॥८॥ आपुले वित्त आपणा देखतांचि शंकिज 


विनवणीचे अभंग १३१ 


५५. 2 .”/१./९ “५०.” /* “»४./४ »«.//५/०९ /१ ७.०५. ०५/००/८००८ >>“: ./ -* / :./ /“ -<१./ “ “'-/६/१-/ ५८* -“५/१/ -“<“ -“ <“१-/ “ “*-४*५/*/ -“€</५--४५-/५-.४५-/५-/५.४५-//%-/५-४१../१-४७ 


त्या विभागाची केउती परी । बापरखुमादेविवरा विठ्ठला तं येक 
सचराचरीं रया ॥९॥ 


इ५८ सवगत निर्धारितां आत्मा एक चराचर्री तेथ तंब नाहों 
दुजेयःची परी । चारी खाणी चारी वाणो चोर्‍्यांयज्षी लक्ष जीव 
योनी मो अपत्य तुमचें अबधारों। तुझिये भटोलागीं रोडेलों दातारा 
हे तत॒ होतसे संकोणे भारी । जवळीच अततां भेटो कां नंदिसी 
थोर शिणविलों वोरबारीं रया ॥ १ ॥ तुजवीण मो कष्टलो 
दातारा कष्टोनी क्षेदक्षोण जालों । संसारश्षम त्रिवबिधतमे मागं 
सिद्धचि चकलों। उपजोनियां नरद्धि येऊ पाहे तुझ शुद्धी तंव दृतसंगं 
भांबावलों रया ॥६₹०॥ मागील कष्ट सांगतां दुघंट मको नको ते 
आठवण । सुखदूःखं प्राण पोडला गा बापा गुणत्रये ओझें जडपण । 
भव विभव निरय आयदा ऐंसें ऐकिले आनेआन । तं हे जीव तरी 
भोगिनां हे कवण हे आकळितां वाटे विदान रया ॥ २ ॥ वेळावेळ 
भावाभाव बोलतां अवचितां चोरटा काम उठी ।तुज देखतां 
अनादि वाठे पडे वधापरी ध्य धांवणें न करिसी गोष्टी । तुझिये 
दृष्टि शरीर काळ फाडफाड खातो कवण काकुलती तया ना तुज 
नठो । एंसें विपरीत नवल वाटे य सष्टो रया ॥३॥ एंसा न कळतां 
भरंबसा मो हिडे दाही दिश्या हें तंव मन जालेंसे पिसे । असोयी 
जातां अपायीं पडिज उवास उच्छ्वास पाळती सरिसे। वय चित्तांचा 
अंत घेर्डांन नाडलेपण परत्र पय नकळे भरंबसें । कम बाट आड 
ग्थे रिगतां तंव विघ्न चि उदेले अपसें रया ॥ ४ ॥ एंसो साया 
मोहाची भलवणी घालनो कों बापा लाविलें अविचार कामा । 
उपाधी बळसा नाथिला धिवसा जड केला शद्ध आत्मा । मो तृ 
कवणाचें विदान न कळेचि एंसो नोत निगती सीमा । तकंबीज कसें 
सांपडलें वम मा हाचि भावो कल्पिला आम्हां रया ॥ ५॥ एंसा 
वाउगाचि सोसु पुरला गा बापा परी तुज न पडसी ठाउका । साही 
दराणां अठरा पुराणां वेवादु नाहों खुंटला । आपुलाला स्वमागु 
संपादितां केउतां जासी गाबींच्या गावी । विश्वास नाहों चित्ता ये 
देहों ऐसियासी कोजे कायी रया ॥। ६ ॥ ऐसा जन्मोनी कांउ ग- 


१३२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


“४-८ ९.४...» ४०५”. /.../१. “0... 





९४४ “६. >“ --” ५६” -“ “१८१.” “५६” “ ४£/५ ४.” “१६ 9 ६ -/7९_//९..””. ./” ६ ./* 


वलासी मायबापा कवण कां सांडिली एंसी । रंका काळाचेनि धाकें 
सत्कमं अनेकें विश्रांती नाहो या जोबांसी । समर्थेयगें वेगळें घातलें 
तरी देन्य दारिद्र कां भोगवितासो । आपुले म्हणतां न लजसो देवा 
तरी सांग पां माव आहे कसी रया ॥७॥ समुद्रीचें जळ घेऊनि मेघ 
वरुषती मेदिनी तें कां मागते मिळे सागरीं । आकाल्ला पासाव 
उत्पत्ति वायु हिड ददिशी परी तें ठायींच्या ठायी. राहणें झालें । 
जळोंहनि तरंग अनेक उमटती परी ते जळीचे जळों निमाले । 
स्वप्नसंगें परदेश्ा गेले तरो जागती ठायीं संचलें रया ॥ ८ ॥ ऐसा 
तुजपासाव सगुण स्वरूप जन्मोलों गा देवा आतां कसेनि वेगळा 
निवड । लवण पडिलें जळों कों क्परासि नुरे काजळी तसें भावाथे 
प्रम चोखडें । झानदेव म्हणे रुकक्‍्मिणोरमणा देई क्षेम वमं न बोले 
फुडें । निवत्तिप्रसादं खुंटला अतवादु फिटले सकळहो सांकडं 
रया ॥९॥ 


४५९ आदि पुरुषां जय विश्‍वंभरिता नानापरी तुझा खळ । जया 
ब्रह्मयोळु कल्पकोडी गडी मोडिता नलगे वेळु । वेदपुराणें मत्सरें 
भांडती बहुते करोत होती कोल्हाळु । होय नव्हे एंसो भ्रांतोसी 
गुंतली तयासी त्‌ आकळू गा ॥ १ ॥ तुझें नाम बरवें तझे नाम 
बरवें । हरि वबोळबो आपुल्या साच भावें ॥ ध्रु० ॥ गायत्री पासाव 
बोळले क्षीर करणीं पासाव विस्तारु । दूध दहो ताक नवनीत 
आगळे चहंचा वेगळा पडिभरु। तो ज्या विषये पढिये तोचि 
मानिती थोरु । सांठवण करितां एकवट नव्हे तसा भक्‍त 
आचारु ॥२॥ कवणा एका राया बहुत पे सेवक त्यासो दिधला 
वेगळा व्यापारु । आपुलाले म्हणिये सुचित राहटतां मान करील 
अपारु । समर्थाचा मोहो जाणोनो वेगळा करू नये तयासी 
मत्सरु । साभिलाषपणें वर्णतां दखल ठिक लावोल हा निर्धारु॥॥३॥ 
कव्हणा एका राया बहुत पे ल॑कुरें आळविती नानापरी । एकें 
पाठोचों एकें पोटोचो एके वडिलें एके धाकटो सेखीं सारिखाचि 
मोहो करी । हेतभेदु जया नव्हे संवादू सेखों तयासो तो निर्धारी गा 
॥४॥ सागरीचे तरंग आनेआन उमटती तेतुले अवतार होती । शिव 


विनवणीचे अभंग १२३३ 


५७ ०९0 200 ९0% 00.00 अ अही. , लर. होच अक... क. कही कग र ल् -” -: -“ -“ >“. -< -“ >“ ><*” “€* ./२.>०//* ./»./ ८ 


केशव उंचनीच आगळे कासियानें मानावी भक्ति । परमात्मया 
सोरसें तेचि हे मानली विःवर्मात । बापरखुमादेविवरा विठुला 
परियंसो ज्ञानदेवो करितां हे विनंति गा ॥ ५॥ 


४६० यम नियम पाप पुण्य आम्हासी आपण भलतेंचि करिसी । 
तुझिया थोरपणा बिहुनो असावें कवणें शंकावें रायासी । प्रत्यक्ष 
जगीं बाटली नारी तिचे स्मरण लोकांसी । पुराणें डांगोरा पिटि- 
ताती हें पतित्रतापण तयेसी ॥ १ ॥ आवडे तें करिसी देवा कवण 
करी तुझा हेवा रे ॥ ध्रु० ॥ बहुता परो उणे एंकिजे पांडवः सांगो 
या गोष्टी । पांचापासुनी जन्मले पांचंजण येक पत्नीच्या पोटीं । गोत्र- 
वध करुनो राज्य करिती विःवासी वंद्य शेवटीं । जन्मेजया एसें 
बोलिला सत्य तो पापिया जाला कुष्टो ॥ २ ॥ प्राण जाई तंव 
बोभाइला तुज पतन तया दशरथा । गणिका एक पाखिरु पोखिलें 
होतें पाचारिलें प्राण जातां । को तयेसो अध्वंगति एंसो बोलती 
पुराणें कासया न मिळे पाहतां । बोलणें खंटलें तुजपाशी देवा वेव्हारु 
नाहों सवंथा ॥३॥ तपाचा जो राशी पुण्यपणें थोर । तीथरू्प सर्वा 
तीथमंत्राचा अवतार । देव आणि शक्‍ती सूर्य तेसा विचारितां । 
तो मांडव्य क्र्षि वाहिला सुळों एक ऊजाला वधिता । पुत्रा पाचा- 
रिलें पापिये दुजनें तो बकुठों आजामेळु सरतारे रे ॥४॥ यज्ञ मुखों 
अवदानें देतो त्या करिसी वांकडे तोंड । लोणी चोराबया जासी 
घरघरीं उघडिसी त्यांचीं कवाडें। छप्पन कोटि यादव संगती हे तुझ 
ते त्वां केले शापावरपडे । कोळियानें तुज विधिलं पायीं त्यासी 
सायज्यता कोडं रे ॥५॥ अष्टांगयोगे शहरीर दंडिल तजलागों जाली 
पिसो । पुत्रदाराधन सांडनियां जन हिडताती वनवासी । ध्याती 
वाती पुजिती तंतें त्यांसी निजपद सायासीं । विष पाज आली 
पुतना राक्षसी सायुज्यता देणें तियेसी रया ॥ ६ ॥ वारया मोट 
बांधेल कोण आकाशा कुंप कायसा । सूर्यापुढें दिवा लाऊनियां 
चालणें वबाउगाची शोण जेसा । विचित्र तझं रूप अव्हेरून जासो 
सवेज्ञा । झानदव म्हणे देवादि देवा जग भांबावल एंशीया भावा 
रया ॥॥७॥ 


१३४ न श्री ज्ञानदेव गाथा 


->><*..४४..”“/ २”... ६ ४२.४ शा: ८. *> ५ “7९. ९.7२ 2९ “7 “२. 7५. टा. ९. ४ “7 टा 27५ “7१ - “« -“* 2.- /- १५ ४४ ८१ 0 ९.८ *.-“* 


४६१ देवा तज नणतांना कांहीं न सांभाळितां नानायाती धरुनी 
घाविद्वलों । धावतां धावतां पुढं सुनाट देखिल त्याची पाउलों 
गती मरुडलों जी संदरा ॥ १ ॥ आलों भक्‍्तिझ्ाळे अतोता तेथें 
कांहोंएक गोरव गमल । जेणे वेषं आहे तेण तजजोगे नव्हे मग एसें 
कांहो एक गंथावें केल जी संदरा ॥२॥ असो थेणें ओटहातें काई 
होईल म्णोनी एकचि ४ळां उगविले । आन्रह्म सकळेक जग आप- 
णापं तुज एकलागीं आणियेलं हो संदरा ॥३॥ आतां अवघा तुज 
डोळां पा्हेंन दाताराआ लिंगोन अवघाची बाहों । अबघा मख 
तजसी बोलत आहे न ध्याईजे मा चालिली अवघाचि पायीं जी 
संदरा ॥४॥ आतां अवघा वेळ अवघेपणें तज अवघोयातें गिळनी 
ठलों । तझोये भक्‍तीची चवी जों लागलो तंब अवघपणा उबगलों 
जी संदरा ॥५॥ पाहतां दपेण परतां नलिया दुजपण रिध पाहाते 
भागी । एसें आदि मध्य अवसान जाणोनी अवचिता जडिनलों 
तुमच्या अंगों हो संदर 1६1 आतां तुज पावेन करणं द्ध नात- 
ळसी दुजपणा केला हो तंपण नाहों । तेथें मीपण कंचें होतेनि 
मिळणं तें गल ठाइच्या ठाई जी संदरा ॥ ७ ॥ एंसा न जविलाचि 
जेविला कीं जेविलाची भकेला तप्तातप्त दोन्ही नाहीं । बापरखमा- 
देविवर विठ्ठला वरपडा जालो ऐंसियाझी कौजे काई जी 
संदरा ॥८॥ 


४६२ तो आपुलिया चाडा कोटिगभंवासा यंतां इलाघिजे । 
तुझिया गोमटेंपणा पकडलों दातारा हें बोलणे बोलतां लाजिज जी 
सुंदरा ॥१॥ तुमतें देखिलिया हें मन मागुते मोह्रेना। वजा द्रवे द्रवे 
परी मन न हाचि विस्मो पुढत पुढती जी सुंदरा ॥२॥ एंसें स्थावर 
जंगम स्थापिले को आपुले वालभ केलं । तूतें देखिल्या त्रिगुणपरें 
ऐसें कोणे निष्ठ्रे घडविले जी संदरा ॥ ३ ॥ म्हणोनी तुजमाजी 
विरावें को देवा तंचि होउनी राहावें। बापरख्‌ मादविवरु न बोलावें 
षरी बोले हें स्वभावें जी संदरा ॥४॥ 


४६३ चंद्रा पुणिमे पुर्ण शोभा । कळा तुटल्या कंची तेथें प्रभा 
॥ १ ॥ तेसा कां गा कुनिरवत्ती करिसी । सर्वा ठायों विभांडिसो 


विनवणीचे अभंग १३५ 


“ *॥५* "१. _»€ « “.”, “€ .//" ./% »€* >“* »“€* .“€२%-/” २.” >”. “१ टा > * ४ ४ ४,” *.५€*%*,.../”"< ५ *-..”८%_.” २.” २... ८:४६...” *-> 


गा देवा ॥ २ ॥ कापुरें दृतोसो रुसणें केलें । तरी सांगपा कदणाचें 
काय गेलें ॥ ३ ॥ तरंग निमालिया जळसागरु । सागरासी नाहों 
दुसरा उपचारु ॥ ४ ॥ शिरा शरोरा एक वंको जसी । आतां 
तुझ्या पार्यी आम्हां पाहइको तसो गा देवा ॥ ५ ॥ रखुमादविवरा 
विठ्ठला राणे राया ! मी न बोलें तरी बोल काजा तुझीया गा 
दबा ॥६॥ 


४६४ म्हणोनी तुझें रूप देखिलिया दिठो । जप सच्चिदानंद- 
पदंसी मिठी । ओंकारेंसी त्रिपुटी न साहे तो त॑ सगुण जगजेठी । 
या दृष्टोचेनी सुख मायर हृदयो भासले ख्प । शहखीं पाहतां कां 
आम्हां चाळविसती रया ॥ १॥ आतां सेवेलागीं सेवा करणें कोणच्या 
अंगें । स्वामोपणें जगों होउनो ठेले ॥ २॥ तें सांवळिये प्रमाण न 
दिसे अनुआन । हेखो ध्यानीं विराले तें मन गे साय । रूप खुंतलें 
पण पाहाचो हा संपुण तेथें दृतादतपण हरपले रया ॥ ३ ॥ आतां 
बद्धोयोग इंद्रियांचा तो तं गोपवेष साचा । भक्तियोगाचा सोरसु 
दाविसी आतां । बापरखमादंवीवरा विठ्ठलाच्या पायीं सुख । तेंच 
दरुदन एक जालं रया ॥ढ। 


४६५ आपुल्ियि खणे आपणपा दावी । को सगुणबुंथो चोख 
मदवी । ऐसा संदर गोपवेषु । कों तत्त्वमस्यादि सोरसु जथं श्रति 
नेति नेति ठेल्या पायीं । तो तं सगुण निगुणी निजानंद सहजचि 
कळे विदहों रया ॥ १ ॥ एक म्हणतां दुजे नाहीं रे तेथे शन्य तं 
सांगसी कोई । निरशन्य तें असतां सगण तें निराळले तेथे हे 
कल्पना काई रया ॥२॥ नामख्पछंद गोडी एंसी इंद्रियांची आवडी । 
परतोनी पाहे घडोघडी तोचो तं। तेथें आठऊ ना विसरू परी तोची 
गा तं । थोरु एंसा तिर्धाराचा धीर धरी ऐसें जाणोनियां जरी सांडी 
मांडी करिसी । तरी पावसो कोण येरझारी रया ॥३॥ तोची तं 
जगदात्मा विसावा क्षण घडो न विसंबावा । हाची होउनी रहावा 
प्राण माझा म्हणोनी धोरु धीरु बापरखुमावविवरु । बिठुला आतां.। 
प्रपंची न गंते साचे आम्हां चितांची मरणे कां मेलिया कल्पकोडी 
जिणं धरो या निवत्तोची आंत रया ॥४॥ 


१३६ श्री ज्ञातदेव गाथा 


२“ ४-7 4 ८? ५ ८ ६£- 7 2 7 आहा -*। १. -” ८ च २ न्न «२ €“ ८ र ७. 1) अद क. क, > 


भाग ३ रा. 
योगपर अभंग 


४६६ निगुणाचे रंगीं रंगले हें मत ॥ सांवळे सगण ब्रह्मा तेंचि 
॥॥१॥ मताभिमानी एंसा विश्वास न धरती ॥ वचनी निगण सगण 
दोन्ही भिन्न असती ॥२॥ असिपदीं जसें तत्पद तें नाहीं । सांवळे 
ब्रह्म पाहों तसं असे ॥ ३॥ निवांत्तदास म्हणे चांगया ब्रह्म तेंचि 
खरें । सांवळे निर्धारे जाण रया ॥४॥ 


४६७ डोळांची पाहा डोळां शून्याचा शेवट । नोळबिदर नोट 
लवलखित ॥ १॥ बिसावों आलें पातलें चतन्य तेथें । पाहे पा निरुतं 
अनुभवे ॥२॥ पावेतीलागों आदोनाथे दाविलें । ज्ञानदेवा फावलें 
निवत्तिकृपा ॥३॥ 


४६८ शून्याचा हेवट डोळा पाहा निराळा । नीळ बिड सांवळा 
प्रकादहाला ॥१॥ आह्मा ज्योतिरू्प विसावले जेथ । अनभव साद्यंत 
पहा तुम्हों ॥ २॥ एंस॑ं कलासनाथें सांगितलें पावती । ज्ञानदेवा 
निवत्ति तंचि सांग ॥३॥ 


४६९ चट डन्याचा भद कसा पहावा दहीं ॥ म्रह्मरध्रो नि:- 
संदेहीं निजवस्तू ॥१॥ सांवळें सकुमार बिदूच अंतरीं । अधंमात्रवरी 
विस्तारले ॥२॥ त्रिकट श्रोहाट गोल्हाट तिसरें । ओठपोठादो सारें 
मह्यांडासी ॥३॥ स्थल सक्ष्म कारणी माया । महाकारणाच्या ठायां 
रीघ करा ॥४॥ निवति ज्ञानदव उभयतांचे बोल । आकादा बबळों 
पाहा असे ॥५॥ 

४७० आकाडदा जे दिस दष्टोचिया पोटीं । इान्यत्वासी घोटी 
चेतन्यांत ॥ १॥ अथे पाहतां सांकडं एंकतां। कसं करू आतां निवत्ति 
सांगे ॥२॥ सांगतांचि गज देखिले नयनीं । हिडताती मोनी याचो 
लागीं ॥३॥ ज्ञानदेवाचा अथे कट॒परिपुण । अपुणंही पुण होय 
जथं ॥४॥ 


योगपर अभंग १३७ 

४७१ सहतस््रदळ ब्रह्मरंध्र ज्याचें घर । सत्रावी निरंतर वस जथे 
॥१॥ रक्‍त दभवणे नीळ पोत दिस । दृष्टि शुद्ध अस तयामध्यं 
॥२॥ फार किती सांगों सज्ञान तुम्ही जन । अथ हा समजोन मोन्य 


धरा ॥३॥ गुह्याचेंही गुह्य निवत्तोनें दाविले । मोच वाचा हो बो 
बोलतसे ॥४॥ 


४७२ स्थलदेह सूक्ष्म कारण तिसरा देह। चौथा महाकारण दह 
ऐक बापा ॥१॥ ओटपीठाचे दरो कपर वर्णावरी । ज्ञामाचे अंतरों 
महाकारण ॥२॥। महाकारणी आतुला लक्षाचा पुतळा । उन्मनी हे 
कळा दवी वरी ॥३॥ सहर्दळ तंच कों आन नाहीं एसं । महा 
तेज वस ज्याचे आंत ॥४॥ पश्चिम मार्ग तेथुनी ऊध्वबं उंच गगनीं । 
जेथें एक कामिनी एकलोच ॥५॥ मागे नाहों तेथें कोणें रीतों जावें । 
सुषुन्मेवरी वळ घायें सामथ्यॅसोी ।॥६॥ तेथनी उध्वं छिद्र मंगी नत्रा- 
तुल्य । त्यांतून उडणे भले चपलत्वेंसो ॥७॥ जडतां वळंघितां बरी 
नारी आपण एक । नरनारो नपंसक एकख्प ॥८॥ ज्ञानदेव म्हणं 
जो उडनी जाय तथ परबह्णींची मात तोचि जाणें ॥९॥ 


४७३ सहसत्रदळ म्रह्मरध्र एके नंत्रीं दख । देखणा पारख ते 
ठायीं बा ॥१॥ नादीं नाद भेद भदुनी अभेद । पतर्चिम मार्गी आनंद 
देखुनी राहे ॥२॥ मन पवन निगम आगम सुरेख । आधार सहस्र 
दळ- देख दहों नयनों ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे डोळां हा प्रणव । निदत्तोनें 
अनुभव मज दिधला ॥४॥। 


४७४ सगुण देह बापा निगुण माझं शोर । हा तो भंदाकार 
कह्मापरी ॥१॥ देवी असुरी पूर्व पदिचिम मार्गे को रे । शून्यांतील 
सारें चराचर हें ॥ २॥ ज्ञानदेव म्हणे भेद ऐक गुरुपुत्रा। नयनों 
अर्धेमात्रा सव जन ॥३॥ 


४७५ अनुहत ध्वनी बरि चंद्रमा बतुळ । तेजाचे उमाळे अनंत 
तेथें ॥ १॥ म्रह्मशिखरीं निराळ्या मार्गावरीं । अविनाज्ञ क्णकुमरी 
एकलीच ॥२॥ तेथुनी महाढार उन्मनीची वाता । त्यावरी चढतां 
रोग नसे ॥ ३ ॥ अणचे जे अग्र ऐसा तेथ मागे । ओटपीठीं सवेग 


१३८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


९ २ _..»€% .“€  _/“€0४../”/ ५५४४...” ४- ४. “0 -४४--४४- “7 *--0४* “४४ -९-- ४९ -€*..”/१-/४१-.-€१ “४४६... ५-१... ८४२...“ «>“ ५...” 


जावें वरी ॥। ४ ॥ पंचदेव तेथें एकरूपा देखती । ओटपोठों वसती 
आरुते तेही ॥५॥ तयाचेही वर रश्मिअग्रामधुनी । शुद्ध बह्म निवाणीं 
असे तेथ ॥६॥ ज्ञानदेव म्हण अह्यमांडाचा अंत । नाहों एंसी मात 
बोलतसे ॥७॥ 


४७६ आत्माराम देख सहस्रदळावरी । उन्मनी हे पाही आरुते 
तेहो ॥१॥ चक्षचे अंतरीं चक्षु देख पुर्ण) हेचि को रे खण तुझे 
ठायीं ॥२॥ मी ब्रह्म सोहं ज्ञानपद तें साजिरे । ते ठायीं निधारें 
तुझा तृंची ॥३॥ बापरखुप्तादेवोवरा तुझा तं आपण । सवे हें चतन्य 
तुझें ठार्यी ॥४॥ 


४७७ ओटपोठीं तेज गुजगुजीत । चारी देह तेथ साक्ष पाहा 
॥१॥ अवस्था हे चारी संयोगचि एक । शन्य जें निःशंक आत्मज्योतो 
॥ २॥ ज्ञानदेवा बाई निवत्ति वदवितां । त्याचे चरणीं हिताहित 
झालें ॥३॥ 


४७८ इान्याचे भवती स्वरूप अविनाश । प्रणबीं पुरुष दिसतस 
॥१॥ निळा रंग दख सर्वांचे दखणों। चतन्य भवनीं समरसा ॥२॥ 
ज्ञानदेवा ध्यान सच्चिदानंदाचें । सव ब्रह्म साचे येणे येथे ॥३॥ 


४७९ सत्त्व रज तम शुद्ध सत्त्व चौथा । तनिगुणीं गणापरता 
बाईयांनो ॥१॥। स्थूळ दह सुक्ष्म कारणाचे वरी । महाकारण सरो 
चौथा देह ॥२॥॥ केवल्य देह तो ज्ञानदेवे पाहिला । पहाणें होउनी 
ठेला चराचरां ॥३॥ 


४८० आत्मा पूर्णपणीं लक्ष सोहं स्मरणीं । लक्षासी उन्मनी 
आणा बा रे ॥१॥ नरदंहाचं साथक सदग रुचरणीं । महाकारणासरी 
चौथा देह ॥२॥ ज्ञानदव म्हणं सदगरकृपेनें । नित्यानित्य रूपं शोध 
करा 11 ३॥ 


४८१ स्वरूपाचे ध्यानीं निरंजन पाहिलें । डोळ्याने दाविले 
वराचर ॥१॥ आतां माझें नयन नयनीं रिघों पाहे । नयता नयनों 
राहे नयनची ॥ २॥ ज्ञानदेवा नयन निवत्तीनें दाविला । सर्वा ठायीं 

झाला डोळा एक ॥३॥ 


योगपर अभंग १३९ 


न -- लह ८ 


टा “> “ - “€ "4. .:>“* -“€** /“ ६-८ *«//* .//7 ५...” १...” -““*१६.->€'-० 


४८२ आकाझांचा शेंडा कमळ निराळें । त्यासी चार दळें 
शोभताती ॥ १॥ ओट हात एक अंगष्ट दुसरें । पुवार्धं मसुरे प्रमाण 
हें ॥२॥ रक्‍त इवेत शाम नीळवण आहे । पोत केशर हे माजी तेथें 
॥३॥ तपाचा मकरंद स्वरूप तें शद्ध । अह्मादिकां बोध हाचो जाला 
॥ ४ ॥ ज्ञातदेव म्हण निवत्तिप्रसाद । निजरूप गोविद जनां 
पाहतां ॥५॥ 


४८३ ब्रह्मांडाचे भवतो कमळ तें तंदर। पाकोळ्या साचार 
चार तेथे ॥१॥ आड हात स्थळ अंगृष्ट | सुक्ष्म पुवा्धे कारण जाण 
रया ॥ २ ॥ महाकारण मसुरामात्र सदोदित । ब्रहाारंध्र साद्यंत 
बसतस ॥ ३ ॥ चहूं शन्यवणे देह चार पहा । कृष्ण नीळ शोभा 
विकासली ॥४॥ ज्ञानदेव म्हणे आतां फार म्हणों काय । सहस्रदळीं 
निश्‍चय आत्म! असे ॥५॥॥ 


४८४ त्रिगुणाचे मळ सत्रावोचें सार । उन्मनोचें बीज जाण 
रया ॥।१॥ शून्य ब्रह्म पुर्ण चक्षचे अंतरीं । निविकार निरंजन तोचि 
त गा ॥२॥ सुय चंद्र दोनी प्रकाशले साजिरे । त्रिकुट संचरे अना- 


»सा ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हण निवत्तिप्रसादे। राहा रे निजबोधें 
निरंतर ॥४॥ 


४८५ मने मरउनी करीं राज रया । प्रणवासी सखया साक्ष 
होई ॥ १॥ देहीं स्थानमान विवरण करीं आधीं । पिडाची हो शद्धि 
प्रथम करीं ॥२॥ आट हात हा देह ब्रम्हांड सगळें यांत । तयाचा 
निश्चित शोध करा ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे विवरण करीं वेगें । निव- 
त्तीच्या संगे साधिलें हेंचि ॥४॥ 


४८६ चहूं शन्याआरतें महाशून्यापरतें । सर्वांसी पहाते तेंचि तें 
गा ॥१॥ दिस तेही शुन्य पहातंही शुन्य । देहामाजीं निरंतर भिन्न 
रूप ॥ २॥ शून्य निरडन्य दोन्ही हारपलो । तेथनि पाहिली निज 

वस्तु ॥३॥ ध्यय ध्यान ध्याता निरसुनी तिन्ही । झालों निरंजना 
अति लोन ॥४॥ ज्ञानदेव म्हणे अनुभवी तो जाणे । ग्रुमुखं खण 
सांगितली ॥५॥ 


१४० श्री ज्ञानदेव गाथा 


>“ १४-९ ६-7 धल -“ -<*-“*८ ८ -€ १  ४00४- १-४ ५ 1-१ ७-7 9 € "र टा - ४. -- ४.” *-” -- "२१२ “7४९. -“ १९ "२ -€९ .“*१_  ._/२९ “ २.१५. /" _.»€*_..” 


४८७ इान्य शोधिलें नाहो जेणें । काय विवरण केलं तेणें । 
अज्ञानपणें फुगणें । गाढव जिणें पशचें ॥१॥ वणाकृति गन्याचार । 
हा नाहों ज्या बिचार । न घडं न घडे साक्षात्कार । जाण सवंथा 
तया नरा ॥२॥॥ आधीं शून्याची शोधणी केली । मग सहस्तु प्राप्त 
झाली । अमत वेळाची बोलो । बोलतां नये ॥३॥ आधीं रान्य तं 
शुभवणं । मध्ये इवेत रचिल जाण । अधंशन्य तं तामवणं । प्रत्यक्ष 

जाण दिसतस ॥। ४ ॥ महशन्याचा बण निळा । अव्यक्त तेजाचा 
ओतिला गोळा । ग्रासुनी ठेला भगोळा । योगी डोळां पाहती ॥५॥ 
एंसं शान्याचें नाहों ज्ञान । तंववरी अवघेच अज्ञान । जनीं अवघा 
जनार्दन । अज्ञान सज्ञान काय बोलं ॥६॥ म्म्हज्ञानाची किल्ली । 
सांगितली एकेंच बोली । निवत्तिराजं बोलविली बोलो । तेंची बोलों 
बोलिलों ॥७॥ 


४८८ अव्यक्त मसुराकार पूर्वा्धं संचलें । लक्षा सरीस झाले 
लक्षासी प ॥ १ ॥ अव्यक्त देखणे देखण्या आले व्यक्‍त । पहातां 
व्यक्‍त अव्यक्त दोनी नाहीं ॥२॥ जाग॒तीच्या ठावो निजतो तहस्र- 
दळों । बिदूच्या समेळों उच्चार होतो ॥३॥ ज्ञानदेव शरण निवत्ती- 
च्या हरणा । समजुनी खुणा तटस्थ झालों ॥४॥ 


४८९ सत्रावीचा खळ लक्षवेना कवणा । ब्रह्मादिकां जाणा 
अगस्य तें ॥१॥ रात्रंदिवस मन चपळत्वें धांवतें । तेंही सत्राबीतें 
नपवेची ॥२॥ सत्रावी अगम्य विधि हरिहरां । लक्षं पहातां बरा 
गोविद गे ॥ ३ ॥। ज्ञानदेव ददान सत्रावीचे घेतां । उन्मनी ठसवी 
निवत्तिदाता ॥४॥ 


४९० आकाशाची गुंफा अंत नाहों जिचा । शोध करा तिचा 
सवंभावें ॥ १॥। अनंत ब्रह्मांडाचा खळ जिच्या योगें चाले । चांग्यासी 
मीनलें तया ठायीं ॥ २ ॥ गंफच्या आधारें चंद्र सूये चालती । 
विश्रांतीसी येंती तये जवळी ॥३॥ ज्ञानवेव नयन धरितां ससभावे। 
सोहं स्वरूप भावें लाधलंसे ॥४॥ 


४९१ षट्चक्के बंद निघनियां गेलों । पाहों जों लागलों तया 


योगपर अभंग १४१ 


अ. ह: >” च > २९.  ->- -:->«  <>« :< ति व 2 ८ -“५..ााा -“ “४ -ा* टा “>... 


गांवा ॥ १ ॥ निरंजन सभराभरीत वस्तू कोंदली । साक्षित्वासी 


आली आत्मदश्षा॥२॥ वत्ति झेपावली आतंद झाला सरा । सत्रावी 
येरझारा करी जेथें ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे लक्ष लावीं आकाझी । म्हा 
पावसी लाकरों तं ॥ ४ ॥ 


४९२ नयनांचे इांजारी दवे द्वार बापा । एक मारग सोपा 
बोलतसे ॥१॥ आधारी पवन अपान विराजे । आंगळें चार साज 
तयां ठायीं ॥२॥ मणीपूर चक्र नाभिस्थान कमळ । सहा. अंगुळांचा 
खळ असे तेथें ॥३॥॥ वायचक्र अनहात हृदय असं एक । प्राणासो 
निःशंक जेथे नई ॥ ४ ॥ अग्नोचक्र *रुवांग झोभतें प्रकाशत्व । 
प्राणासी उलथावें तयावरी ॥। ५ ॥ सहस्रदळी मम्हरंध शोभतसे 
निळें । प्रकाशाचे उमाळे जेथें असती ॥ ६ ॥ ज्ञानदेव म्हणें ऐका 
प्राणायाम । या अभंगो निःसीम अथे जाला ॥७॥ 


४९३ आटपीठ डोंगरी गाय एक वसे। क्षीर सवितुसे निजयोगी 
॥॥१॥ धाले पर्वेपदीं समान लक्षिती | क्षधा चाड चित्तों नाहीं नाहीं 
॥२॥ *रुवांतरीं लक्ष लाउनी बेसा ध्यानो । एऐंक्यासो उत्मनी 
होउनी रहा ॥३॥ जातदव नमितो आदो दवोप्रती । नत्री पाहे 
ज्योति शुद्धरूप ॥४॥। 


४९४ सोहुंकारी माया लक्षा आणो देहो । निरंजनीं पाहो 
मायाकार ॥१॥ निर्गण सगण माया तेची खरी । प्रसउनी निर्धारी 
वांझ असे॥ २ ॥ ज्ञानदेव म्हणे मज माया फरुपाळु जालो तिणें 
उजळली माझी काया ॥३॥। 


४९५ आकाशीं मळा लाविला बा एक । वांझेचें बाळक 
शिपितसे ॥१॥ अग्नीकुंड मनें बाळकें निमिलें । प्रत्ययासी देखिले 
मी या लागीं ॥॥२॥ ज्ञानदेव म्हणे उफराट पाहतां । सब सोख्यदाता 
निवत्ति एक ॥ ३ ॥ 


४९६ पहा त्रिभुवनी न दिसे बाईये । नयनांजनो पाहे आत्म- 
रूप ॥ १ ॥ मन बद्धि चित्त अंत:करण जाण । या वेगळें निर्वाण 


१४२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


>““%२.//%.”€४..” ९.”%.-/४.””0४.-/१५८--९ --2%-२ £-/79- २. ८ ६ पल का च् . “> २” ४7२९” “ > "५ .» ५. २“ 


म्रह्म तेंचि ॥२॥ ज्ञानदेवा अम्ह लाधले अवचड । उन्मनीचा घाट 
चढतांची ॥३॥ 


४९७ आत्मज्ञान जया न देखा निजदष्टो । तया नरा गोष्टो 
करू नये ॥ १॥ तुर्यारू्प जाण प्रभा हे निस्सोंम । तया परता 
राम असे बापा ॥ २ ॥ झानदंवा गज दाविले गरूनें । मनें अनन्यें 
कल्पितांची ॥२॥ 


४९८ आत्मा एक बाई स्थिरचर व्यापक । सषप्टो तसी देख 
एकलोच ॥ १ ॥ पंचमहाभूते व्यापुनी निराळा । सोंद्यपुतळा 
काळा बाई ॥२॥ ज्ञानदेव ध्यान धरिलें पुढती । त्रेलोक्याची वस्ती 
असे जथं ॥३॥ 


४९९ अकारी अ्धंमात्रा कबण रीति दिसे । उकारोही रसे 
कवणे परो ॥१॥ मकारी संयुक्‍त झालो केह्यापरी । अधंमात्रवरो 
अधेमसातच्रा ॥२॥। अधम.त्रचाः! अथ अवच्ट्ची बिसे । गरुगम्य सोय 
जाणती प ॥३॥ ज्ञानदवें अथ शोधुनी घेतला । महादा*्यी संचला 
निवत्तिराज ॥४॥। 


५०० शुन्य हे चार महाशून्य दिसतसे । निजरंग वसे सवं 
त्यांत ॥ १ ॥ ऐसा रंग जया लःधतांचि पाही । मनाची ही 
सोई हारपली ॥२॥ ज्ञानदेवाचा बोल बोलण्याचे रूप । निवत्ति- 
स्वरूप सववत्र हें ॥॥३॥ 


५०१ इहान्याचें जे बीज योगोयांचें गुज । स्वानंदाचें निजम्रह्मा 
रया ॥ १॥ त्रिगण त्रिविध तो सच्चिदानंद । शब्दाचा अनवाद 
नसें जेथें ॥ २ ॥ ज्ञानदेव म्हणे सद्गुरु जाणतो । इतरांची 
वृत्ति चालेचीना ॥३॥ 


५०२ एंसा योगीराज देखितां अवचट । उन्मनी लंपट रात्रं- 
दिवस ॥। १ ॥। सत्रावबीची शिव टाकूनो राहिला । पाहण्यातीत 
झाला सर्वा ठायीं ॥ २ ॥ असिपदों आनंद प्रियरूप जाण । 
ध्यानाचें कारण जेथें नाहो ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे एंसा योगी- 
राणा । तयाचोया चरणा प्रणिपात ॥ड 


योगपर अभंग १४३ 


७४/१५-८/"१५/*-४१-/ -“* /६ ४.५. १५ ४५५११-४ ५ “7५” ४* ५४४५. ५४-४४” -“-” / ८ वी 


नह कल ४१ ४१-/"४-2४"-€*-१->/*-€४€ -€*८/४६-/४८/४/”१-०० 


५०३ एका एक गुज बोलतों निर्वाण । निवत्तोचरण आठउनी 
॥१॥ अर्धमात्राक्षरीं अक्षरें पाहाती । अनाक्षरा परती बाईयांनो 
॥ २॥ रज तम सत्त्व याहुनी निराळो । लक्षाही वेगळो 
निवत्ति जाणे ॥ ३ ॥ ध्येय ध्याता ध्यात परता जिचा खळ । 
जय ज्ञाता ज्ञान याची साक्ष ॥ ४ ॥ सत चित आनंद ब्रह्मा 
हरि हर । तेहो जिचा पार नेणवितो ॥ ५॥ सलोकता मक्‍तो 
आदो तिन्हो वर । वसते जें घर योगोयांचें ॥६॥ त्वंपद तत्पद 
असिपदाचा रंग त्याचा अंतरंग देखा बाईयांनो ॥७॥ निवत्ति 
सोपान मुक्‍ताबाईची खण । ज्ञानदेव सघन बोलिली हे ॥८॥। 


५०४ उन्मनी संयोगे गोसावो विराजे । चहूं देहांचें ओझें 
निवारोनी ॥ १ ॥ सोहमस्मीचे छंद परिपुर्ण । बिज्ञान हे खण 
जेथ नाहों ॥ २ ॥ चंद्रसुर्याहुती तेज तें आगळें । अव्यवतें 


व्यापिले अनभबें ॥ ३ ॥ अनभवाची खण गरुगम्य जाणती । 
ज्ञानदेवे विनंति हेचि केली ॥४॥। 


५०५ नयनाचें अंजन मनाचें रंजन । ठसा ह सघन बाई- 
यांनो ॥ १॥ अकार अक्षर अक्षरी हारपे । अनभवाच्या मापं 
मोजं बापा ॥। २॥ बिंदूचे जं मळ प्रणवाचे फळ । योगियाचे 


खळ तेच ठायीं ॥३॥ ज्ञानदेव म्हण निवत्तिप्रसादं । स्वरूपाच्या 
विनोद बोलिल हें. ए४॥ 


५०६ गगनमंडळों नारी सुकुमार दिसे । तिन्ही लोक वसे 
तिचे उदरों ॥१॥। परादो वाचा तन्मय ते झाली । साक्षोत्वासो 
आली ब्रद्मारंध्री ॥२॥ ज्ञानदेव म्हणे नयनांतील ज्योती । पाहातां 
वत्ति हरे विषयांची ॥३॥ 


५०७ वर मुळें झंडा खाली दिसे बानो । प्रपंची रानोरान 
यक्ष बा रे ॥ १॥ त्रिगुणाच्या झाखा उपल्लाखा बहुत । नाना 
याती येत पत्रे ज्यास ॥२॥ पक्‍्व फल अहं सोहं गोडी त्याचो । 
सेवितां जीवाची आस पुरे ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे वक्ष परिपुणे 
झाला । बीज रूढला जाणीवेचा ॥४॥ 


१४४ श्री ज्ञानदेव गाथा 


-><*.-<*--<*६.<* २.”८४--१-४--१-४१->-८”४*- “५५-४०. ाना*-“ -“* “१.>/५.-/€५./” .“._.. 





“५.” 





५०८ धांवत धांवत आलों नयनांजनीं । प्रकाश दिनमणी 
उणा वाटं ॥ १ ॥ निश्ली दिवस दोन्हो नाहों ज्थ बा रे । 
अधंमात्रवरी लक्ष ठेवीं ॥ २ ॥ अक्षय अक्षर क्षरविरहीत साजे । 
ज्ञानाचे जें ओझें चालेचिना ॥३॥ ज्ञानदेव चक्षु झाला परेबरी । 
यापरती बरोबरी नाहीं बापा ॥४॥। 


५०९ अंजनाचें अंजन सदोदोत पाहिलं । पाहाणें होउनी ठल 
सर्वा ठायी ॥। १ ॥ आतां बोलाबोली नको बा आणिक । बि 
ती तिःदांक मह्या रया ॥ २ ॥ अनृहात उन्मनी म्हणोनी व्यथं 
काय । मखी धरीं सोय ब्रह्मरंध्री ॥३॥ ज्ञातदेव म्हणे न बोले 
भाणिक । डोळोयांची बोल पाहतांची ॥४॥। 


५१० नयनांतील. रूप जो हें दख पुरुष । त्याचे चरणीं वास 
असे माझा ॥ १ ॥ नयनांतोल ज्योती देख गह्ाभावे । त्याचें 
स्वरूप भावें बंदावें गा ॥२॥ ज्ञानदेव म्हण नयनांतील इान्य । 


दख तोचि धन्य भाग्यवंत ॥३॥ 


५११ डोळा माज्षा बाप त्रिभिवना परता । जो देख मक्‍तता 
तोचि लाहे ॥ १ ॥ जीव जंतु कृमी संगी नंत्रामध्यें । वास्तव्य 
गोविद केलें पाहा ॥। 0 बोल उघड निसळ । 
जान्हवीचे जळ स्थिर वाहे ॥३॥ 


५१२ नयनाचे अंगणीं तुर्येचा प्रकाश । उन्मनी उल्हास 
तयावरी ॥१॥ इवेत शाम कळा प्रकाह आगळा । स्वयं ज्योति 
बाळा लक्ष लावीं ॥२॥ ज्ञानदेव म्हणं कसे हे नयन । चतन्याचो 
खण आन नाहीं ॥३॥ 


५१३ रक्‍तवणं स्थळ इवेत हे सुक्ष्म । कारण तें शास ऐसें 


देखा ॥ १॥ निळावणे देह महाकारण साजिरा । ज्योतीचा मोहरा! 
अलक्ष लक्ष्मी ॥२॥ ज्ञानदेव म्हण सवं हे चतन्य । मन हेंचि धन्य 
धन्याचेनी ॥३॥ 


५१४ ओट पिठावरी निरंतर दे । तेथ मो जगदीश असे बाई 


योगपर अभंग १४५ 
॥ १॥ त्रिकुटाचा फरा टाकिला माघारां । अर्धमात्रेवरा वरी गेलों 
॥ २॥ अधेनारी पुरुष एकरप दिसे । तेंची ब्रह्म ऐसें जाण बाई 
॥ ३ ॥ ज्ञानईेवी शुन्य नयनीं देखिलें । सवंत्री -संचले शुन्य 
एक ॥४॥ 


५१५ मह्माज्ञानी पुर्ष तोचि ओळखावा । नयनांजनीं पाहावा 
प्रहया ठसा ॥ १ ॥ देखतसे देहों देत भदातोत । तोची धन्य संत 
प्राझ मनीं ॥ २॥ त्याचे चरणोदकों जान्हवी पवित्र । सहस्र- 
दळावर लक्ष ज्याचें ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे एंशा योगोयाला । 
देखतां तपाला नमन माझें ॥४॥ 


५१६ नित्ली दिवस दोघे लोपले ते ठायीं । निरंजन ते 
ठायी लक्षनी पाहा ॥ १ ॥ रवी इाझ्ी ज्याचे तेजे प्रकाइले । 
नवल म्यां देखिले एक तेथें ॥२॥ नारो पुरुष दोघे एक खूपं 
दिसती । देखगें पारुख तया ठायीं ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे शिव 
तेचिघि शकती । पाहातां व्यक्‍ती व्यक्‍त नाहों ॥४॥ 


५१७ चेतन्य हें दिसे उघडया डोळां । नयनाचा सोहळा 
निवत्ति जाणे ॥१॥ मसुरांतील सुक्ष्म अनभबें दिसे । तेथ तेज 
असे कवण्या रीती (॥२॥ ज्ञानदेव म्हण एंसें तेथ तेज । असे 
गुजगुजीत निमळ तें ॥३॥ 


५१८ आकाझाचे ठायों चंद्र सूर्य तारा । सुक्ष्माचा फरा सर्वा 
ठायीं ॥१॥ बरिवुस्थान तेथें ब्रह्मरंध्य ज्योती । तेथ योगी वसती 
दिवस रात्र ॥ २ ॥। ज्ञानदेव म्हणे सवची हें शन्य । बस्तु परिपूर्ण 
सर्वाठायों ॥३॥ 


५१९ अखंड तमासा डोळां देख निका । काळा निळा पारवा 
बाईयांनो ॥ १॥ सदोदित नयनीं नयन हारपं । निळयाचे स्वरूप 
सनों वसो ॥२॥ अकरा वेगळें नाहीं बा आणिक । माझ नत्री दख 
शुद्ध ज्योती ॥ ३॥ ज्ञानोबाची वाणी पूर्ण रूपी घ्यावी । दहोंच 
पाहावी आत्मज्योती ॥ ४ ॥ 


१४६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


“*-४-%- 0४ 00-00 00-0- ४८--९€%*./४६-/ ४ “४ -९१९.»”१.”/२-/€४ १.४...” ९९_..» १.९२ »“<*..” 





५२० दान्याचा उंऱडूूव सांगतों या बोला । औटपिठीं वहिला 
सुक्ष्म मागे ॥ १॥ मनपुराचे वरी हादश॒ अंगुळे । तयावरी गले 
अव्हाटनें ॥२॥ आतां तया सदनो उफराट मार्गे । बळंघितां सवेग 
पठिचम पंथों ॥ ३॥ पश्चिमपंथो नाडी घोष वाहे जिचा । तेथन 
ध्वनीचा विस्तार गा ॥४॥ ध्वनीचेहो वरी शुद्ध तेज असे । चंद्रमा 
प्रकाश तेच ठायों ॥५॥ चंद्राचे वरो एक निराळाच मध्य । स्त्रियेचे 
निजबोधे निजरूप ॥६॥ निखिल जें तेज ज्पाचेतोी अमत । जोबवो 
दहोंत देह देव ॥ ७॥ ओटपिठातळीं सवं तें दिसे । सूर्य हा प्रकाश 
तेच ठायीं ॥ ८ ॥ ज्ञानदेव म्हणे मज त्रिकूुटाची गोडी । धरितां 
आवडी ब्रह्म लाभ ॥९॥ 


५२१ आतां ओठपीठींचा मार्ग एक बाई । निशिदिनीं पाहीं 
शोध करा ॥ १ ॥ ओटहाट प्रमाण सत्य कों हें जाण| त्यांतील ज 
स्थान एंक एक ॥ २ ॥। महालिंग स्थान टाळ एके संधों । तेथे एक 
सिद्धि तेजोमय ॥ ३ ॥ माग तेथ परतले दोहों भागीं । पश्चिमी 
महालिंगीं मार्ग ऐसा ॥४॥ सत्रावीचे शिखरीं साग एक गला । तो 
स्यां देखियेला याच दहों ॥॥५॥। महालिंगीं मार्ग अंत नाहों ज्याचा । 
शोध करितां वाचा कुठोतचो ॥६॥ ज्ञानदेव म्हणे हा विचार पाह! । 
जाणता दाविता विरळा एक ॥७॥ 


५२२ आकाशाचे अंतों प्रणवाचे गज । निरंजन बीज साधं 
पाहती ॥१॥ सद्रप चिद्रप अहय एके कळा | संसारीं वाहिला निर्वि- 
कार ॥२॥ प्रणवो बीज अणु्रेणु आंत । दशमद्वाराची मात अपूव 
बारे॥३॥ बापरखमादवी प्रणव निखिल । इाब्दाचे पाल्हाळ 
प्रणवीं रिघ ॥४॥ 


५२३ आत्माराम नयनीं निरखुंनी देखिला । निळा रंग ओतिला 
आदो अंतीं ॥१॥ गोल्हाट त्रिकूट ब्रह्मरंघ्री वस्तु । तुर्यची ऐसी 
मातु याच ज्ञानें ॥२॥ ज्ञानदेव म्हणे सर्वांतरीं तर्या । निवृत्ति योगी 
बेगी गुज बोले ॥३॥ 


योगपर अभंग १४७ 


अळ००..७५४९५०७०७९५_.७०५_.०७७९१, ५.५५... ५.“ ६. -- 1 -- >. --7. -“ >” :- << > --<*"*--< -./* ८ 7" “* “* “४ “* /* //*:.”८%.//"--५ई* .»” >“ '*.४ ५-९ ५--८"०-.४”%--%०-०”१ 


५२४ तुर्येमध्यें माझा अखंड रहिवास । निवत्ति म्हणे अविनाश 
तर्या करी ॥१॥ स्थळदेह निमतां सुक्ष्म उरतां । कारणीं हारपतां 
कसें झालें ॥२॥ ज्ञानदेव म्हणं भहाकारणीं नांद । निवत्त.नें आनंदे 
दाखविलेंतें ॥ ३ ॥ 


५२५ शझास्तरार्थाची वाणो तिरंजनों दिसे । ओटपिठीं बसे निवि 
कार ॥ १॥ अहं सोहं मग उ*काराचे दठी । अहंतेचे शेवटीं सोहं वस्त 
॥२॥ सोहं वस्तू निळी अहं गेलिया । आनंद झालोया महाकारणीं 
॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे नित्रत्तोची आण । या वेगळो खण आणिक 
नाहों ॥४। 


“५२६ मीच माझा डोळा मोच इान्यांत निळा । माझा मो वेगळा 
“तयामध्ये ॥ १ ॥ उफराटी दष्टि लावितां नयनों । ते दष्टोची 
वाणी किचित एंका ॥२॥। उफराटो दष्टि देख उन्मनोवरी । तेव्हां 
निविकारी मोच मग ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे देहा डोळा दिठो । 
पाहातां सव सृष्टि निवृत्ति एका ॥४॥ 


५२७ सत्त्व रज तम त्रिगुण तें ब्रह्म । अधमात्रा निस्सीम 
उकार हा ॥ १ ॥ सहज हा प्रणव सर्वातीत साजे । मोपणास तेथ 
ठाव नाहों ॥ २ ॥ अक्षर क्टस्थ सर्वातीत असे । अक्षर अविनाश 
एसें जाणा ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हण सर्वांचे शेवटों । अविनाश दृष्टि 
असे कों रे ॥४॥ 


५२८ तुर्या तें महाकारण नाहीं नाहों जेथ । दर्शनाचे मतें माझा 
मीच ॥१॥ गोल्हाट त्रिकूट श्रीहाटातीत । महाकारणाची मात जेथ 
नाहों ॥ २॥ क्षर अक्षर अनाक्षर नाहीं । कटस्थ सवही प्रसवला 
१ ३ ॥ ज्ञानदव म्हणे एंसें हें पाहातां । निवसोनें तत्त्वता कथनी 
केली ॥४॥ 


५२९ सुनीळ जें ग्रह्म बिब सत्रावीचें । विश्वरूप |[चेतन्य महा- 
कारणीं ॥ १॥ म्रम्हज्योतीचिये प्रकाद करनी । देख त्रिभवनी एक 
वस्तु ।॥ २ ॥ ज्ञानदेव म्हणे ज्योतीची ज ज्योती । ब्रम्हरंध्री वस्ती 
परमात्मयाची ॥३॥ 


१४८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


>“/४६.-€१./€* .““*५ “0 





“7४-४५ १--५* -८"४*-<”:-<”०-९-४/"--९.€ 5.“ ><*-><*.१./"*./€५./€५./”१ ” .- "४५ 


५३० महा तेजा आंत बिदु कोणे परी । उष्ण तेजा माझारों 
साक्ष पहा ॥१॥ कुंडलनी ऊध्वंमुख अग्नी सोडी । तयाची हे जोडी 
संत जना ॥ २ ॥ ज्ञानेश्‍वर म्हण आत्मा यातें जाण । सुनिळ अनु- 
भवणें निवत्ति पाहा ॥३॥ 


५३१ अकार उकार मक्कार ओंकार । प्रणव हा साकार सुरेख 
रे ॥१॥ मसुरामात्र सार योगी ध्याती देहों । निरंजन पाहों ब्रम्ह 
तेंची ॥ २ ॥ ज्ञानदव म्हणे दह झाले देव । प्रणवची डिव 
अनुभवे ॥३॥ 


५३२ पाणियाचे मोती ज्योती वसे जथ । महाकारण साद्यंत 
पाहा तुम्हों ॥ १ ॥ जागति स्वप्न सुषूप्ति जथे उद्भव तिचा । 
योगीराम ज्याचा अधिकारी ।॥ २ ॥ गोल्हाटाचे मळीों ज्ञानदेव 
बेसला । सहख्दळीं शोभला काळा बाई ॥। ३॥ 


५३३ सकार हकारीं नाडी दिसती कंश्या । उलटल्या दशदिशा 
अमपची ॥। १ ॥ सुक्ष्म मूळ स्व बोजांचा उऱडूव । हाची अनभव 
देहामध्यें ॥। २ ॥ समान जसा अक स्थिरच्र एकला ! आत्मा हा 
संचरला तंश्नापरी ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे याहूनि आणिक । बोलाचें 
कवतुक जंथ नाहों ॥४॥ 


५३४ दिव्यरूप चक्ष कड्यापरी झाला । ठसा हा उमटला 
कवण्यापरी ॥ १ ॥ चहूं देहांचा वर्ण अवणे दखिलें । विश्व म्यां 
प्राहिलें तयामध्ये ॥ २ ॥ ज्ञानदव म्हणे सर्वांचे जे मळ । सत्रावी 
केवळ दादधरूप ॥३॥ 


५३५ काळा पुरुष तो हा गगतांत जो नांदे । अनभवाच्या भेदे 
भेदला जो ॥ १ ॥ भंदून अभंद अभदुनी भेद । सच्चिदानंद जेथ 
नाहीं ॥ २ ॥ ज्ञानदेव म्हण तेथें अक्षय राहिला । आत्मा म्यां 
पाहिला या दृष्टोसी ॥ ३॥ 


५३६ विदव अम्ह भासे ऐक्य येतां देहीं । अनहातीं पाहीं अपार 
नाद ॥ १ ॥ देखिला परी संयोगे व्यापला । विवव तरीच झाला 


योगपर अभंग १४९ 


“५ »“«../* »€५१..”' » “ह ह 2601270200. “02 2. "४ -0 “४ "४५-८7 “शण > की ऱ ४ /५* “४१. ९ “€* ..€४** »€% ५...” .»””१* .“”..//१४..”२*..” 


बाईयांनों ॥ २॥ पिडम्रह्मांडाचा विस्तार विस्तारला । माझा मोच 
झाला कोणपरी ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे या अथाची सोय । धरी 
माझी माय मक्‍ताबाई ॥ ४ ॥ 


५३७ गुजगुजीत रूप सांवळें सगुण । अनुभवितां मन वेडे होय 
॥ १ ॥ भामर गुंफा अम्हरंध तें सुरेख । पहातां कवतुक त्रेलोकॉ 
॥। २ ॥ आनंद स्वरूप प्रसिद्ध देखिले । तिजरूप संचले सर्वा ठायीं 


॥ ३॥ ज्ञानदेव म्हणे या सुखाची गोडो । अनुभवाचो आवडो सेवी 
रया ॥॥४॥ 


५३८ सहस्त्र दळ बिदर त्यांत तेज दिसे । तें हो काय ऐसें सांगा 
मज॥ १॥ जेथनाम रख्पवणं नाहों बारे तें हेंख्पबारे 
चंतन्य बा ॥२॥ ज्ञानदेव म्हणे अनुभवाची खूण । जाणे तो सुजाण 
अनदभविया ॥३॥ 


५३९ कोणाचें हें रूप वेह हा कोणाचा । आत्माराम साचा स्व 
जाणं ॥१॥ मी तं हा विचार विवेक शोधावा । गोविद हा ध्यावा 
याच देहों ॥ २॥ ध्येय ध्याता ध्यान त्रिपुटोवेगळा । सहख्दळों 
उगवला सुय जसा ॥। ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे नयनांतील ख्प या 
नांव चित्पद तुम्हीं जाणा ॥ ४॥ 


५४० डोळियांत डोळा काळियांत काळा । देखण्या निराळा 
निळारूप ॥१॥ म्रह्म तत्त्व जाणे ज्योतिरूपें सगळा । ज्योतीही वेगळा 
ज्योती बसे ॥ २ ॥ ज्ञानदेव म्हणे देवा एंसो ज्योतो । अधंमात्रा 
उत्पत्ति सर्वा जीवां ॥ ३ ॥ 


५४१ सदगुरु निवत्ति दिसतो घनदाट । सुष॒प्तीचा घांट 
वेधतांची ॥ १॥ आत्मा माया शिव इक्‍तोचें हें रूप । दिसतें चिद्रप 


अविनाश ॥ २ ॥ ज्ञानदेव चढ एसी वाट देख । आकाशी असे मख 
तिचें कसें ॥३॥ 


५४२ परेचे शिखरावरो वस्ती माझी झालो । समरसें विरालो 
मज माझी ॥१॥ आत्मदक्षे योगी लक्ष लाविती देहों। ब्रम्ह्रंध पाहों 


१५० श्री ज्ञानदेव गाथा 


-“<*-<"६.-<*६-€ ८-४... ४५--"४६.”/२-९- 





४२ “€ २.” ४... “१२८४-८८ *--<*--€ ४५-४८ *-< ५८ ८-१ .*भ../”१-/”*२.-€* “४९ .”१- . ४२)” ६.0 ५.” ९_..”%...“* 


सतपद तें ॥२॥ अणुरेणु शून्य गगना तेजे दिसे) निरंतरवसे निरंतर 
॥ ३ ॥ ज्ञातदेव म्हणे वत्ति सहस्दळीं लावा । ससुरामात्र बरवा 
ध्यायी जाई ॥४॥ 


५४३ नासिकाचा प्राण कोणो मार्गी यंत । नाद दुमदुमित 
अनहातों ॥१॥ हड पिंगळेचा ओघ सरा दिसतसे । त्यावरी प्रकाद 
आत्मतेज ॥ २ ॥ ज्ञानदेव म्हणे अष्टांग योगियां । साधितो उपाया 
याची माग ॥३॥ 


५४४ प्रणवाचे भेद उकलादे देहांत । चंद्राची मो मात सांगतसे 
॥ १ ॥ सहस्र दळावरी तेज शुद्ध असे । त्या तेजं प्रकाश चंद्र बापा 
॥ २ ॥ उन्मनीचे ध्यासें सहस्रदळ गाज । पश्चिम मार्गी बीजे दोन 
असती ॥ ३ ॥ लक्ष लावो ज्ञानदव एकलाची । डाऊ ज्योती तोची 
जाण एक ॥४। 


५४५ मन हें लावा हें सालयो निरुतें । सहसत्रदळावरुतें परे 
जवळी ॥। १ ॥ अनुहात नाद ब्रम्हस्थानों असेद असे । तेथे रूप कसें 
सांगा मज ॥२॥ ज्ञानदेव म्हण तें स्वरूप जो जाणे । त्यासी दारण 
होणें अनन्य भावें ॥३॥ 


५४६ महावाकयाथं तें शून्य कसें बापा । सत्वर नयनों पहा 
आत्मप्रभा ॥ १ ॥ प्रभा शीत उष्ण दोहोंचेंही सार । प्रणव हा 
सारासार आरुता रया ॥ २ ॥ ज्ञानदेव म्हणे सोपानार्ते एंसें । 
निराकार असे आकारेसी ॥३॥ 


५४७ ददासद्ार अग्र गन्य सुक्ष्म गगनीं । जेथ असे उन्मनी 
अखिल ख्पें ॥ १ ॥ द्विविध भाग पिंडी द्विविध म्म्हार्डी । या तीं 
पडिपाडीं अम्हरंध्रों ॥ २॥ ज्ञानदंब म्हण दान्यांतील रूप । अनंत 
ब्रम्हांड जथ आहाती ॥३॥ 

५४८ जडांतील दाद्ांदा कोतुक क॑ रिझाला । निवसीने दाविला 
कृपा करुनी ॥ १ ॥ अनुहात भद दाविला कृपेनें । सवं हें चेतन्य 
गमले तेव्हां ॥२॥ ज्ञानदेव नयनीं निवत्तीचें पदीं । आनंद बमम्हपदीं 
एक झाला ॥३॥ 


योगपर अभंग १५१ 


*/५*१.-/४* “*_.“* “४ >“ /“* १.१" “४. ६ १-४. टस्टध्ट* ०/7४1८ट १ २ “0४% * “0२९ 9 “४ ४ “0४ ५ ६ "पा हाण टाटा -*..-* “२ «९ - 


५४९ नवा आंत ओवरी ओटपोठा जवळो । इन्यातीत 
काळीं सकुमार ॥ १ ॥ अंगुष्ठ पु्वाघे मसरामात्र दोघं । 
उन्मनीचा मार्गे तेच ठायों ॥ २ ॥ ज्ञानदेव म्हणे" पूर्वार्धातील 
गीर । सव हें साचार विश्व दिसे ॥३॥ 


५५० *रुवामध्ये तेज चंद्रसयंविरहित । आदि मध्य अंत संचलेंसे 
॥ १॥ तुयाख्पं ते सुषुम्ना प्रकारली । नवविध अमतजळीं तया 
तेजा ॥ २॥ ज्ञानदेव वदे अष्टांगयोग साध । पावाल ब्रम्हपद 
याचा भेद ॥३॥ 


५५१ पश्चिम मागी खण बोजें दोन साजिरीं । अविनाह 
ओवरी योगीयांची ॥ १ ॥ त्रिकुट श्रीहाट चंद्रसूये जाणा । 
पश्चिम मार्गी खण याचो को रे ॥ २ ॥ ज्ञानदेव म्हणे बीजे 
दोन बापा । पाहें आत्मख्पा तेथ बा रे ॥३॥ 


५५२ इडा वास दक्षिणे पिंगला । दोहोंत या कळा म्रह्या- 
स्थानीं ॥ १ ॥ प्रणव सरा वाषा धांवे अवघड वाटे । रिघा 
नवपाटे जीव जीवना ॥ २ ॥ ज्ञानदेव म्हणे हाची कोंरे 
प्रणव । यापरता अनुभव नाहीं नाहीं 1३ ॥ 


५५२३ प्रणवासी रूप नाहीं कांहों छाया । दशम द्वारो मळमाया 
असे कों रे ॥ १ ॥ सहस्रदळीं वर्सि लावितां निःशंक । मनासी 
भवासी एंक्यता तेथं ॥ २ ॥ ज्ञानदंब म्हण या परते नाहों। 
बोलण्याची सोयी अनभवी जाणे ॥ ३ ॥ 


५५४ प्रणवच देह देह हा प्रणव । कल्पनंचा भाव कल्प नये 
॥१॥ अंजनाचें सार तेच वेह बा रे । आत्मा परिपुर्ण सारे पाहाती 
झानी ॥२॥ ज्ञानदेव म्हणे प्रणव माझा पित्ता । अक्षर तेच माता 
याच भेदे १॥३॥ 


५५५ पद्चिममार्ग बापा प्रणव कों हे सांग । जेथें असे म्हाशलिंग 
तेजोमय ॥ १॥ चंद्रांतील जळ ते सत्रावी केवळ । नार्दबवा कल्होळ 


१५२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


५->५ ५-८ ४-0 २>€ २-"९२.”८ *.“€५..“०"-> >“ -“ *-.€. “१२. /३२.-”/४-”/ १५ ५0५४४५.” ४४५. “णा. “7 >“. *.--९६..”०/१,..०//४.०””” 


गर्भा झाला ॥ २ ॥ ज्ञानदेव म्हणे देह हा बुलंभ । त्रलोको सुलभ 
भजनाचा हा ॥३॥ 


५५६ प्रणवाचें आकाद असे सर्वांवरी । आकाशीं भरोवरी 
प्रणवाची ॥ १ ॥ प्रणव जें गुहा क्ररषि योगीयांचें । सर्वावरिष्ठा 
साचें वेद आज्ञा ॥ २ ॥ एका वेदांत सिद्धांती प्रणव तो तत्त्वता । 
ज्ञानदेव वक्ता सांगतसे ॥ ३ ॥ 


५५७ प्रणवाचें रूप कोणें देहे देखिले । निदत्तीनें दाखविलें 
याच देहीं ॥ १ ॥ सकार हकार तुर्या उन्मनी भेद । अभंदुनी भेद 
केलें मज ॥ २ ॥ ज्ञानदेव म्हणे प्रणवाची खोली । अक्षरींची बोलो 
देह सार ॥ ३ ॥ 


५५८ अभताची क्षोर ब्रह्मांडभवनीं । पाहाती त्रिभवनीं नवल 
झालें ॥ १ ॥ नारदबिबा भटी क्षाली कवण्या रोतीं । शुद्ध म्रम्ह 
ज्योती संचलीसे ॥ २ ॥ प्रकृति पुरुष गिव शक्‍ती भद । त्याचे 
लरीरों दद देह जाणा ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे विडो शोध घ्यावा 
अम्हांडी पाहावा ब्रम्ह ठसा ॥ ४ ।। 


५५९ प्रणवाची इकक्‍्ति दाव प्रणवची । क्षर अक्षर सांची प्रणव 

तें ॥ १ ॥ त्रिकट श्रीहाट गोल्हाट ब्रम्ह्रंध्य । प्रणव निरंतर ऐक्य 

झाला ॥ २ ॥ ज्ञानदेव आपण प्रणव झाला आधों । ध्याता अम्हपदी 
प्रणवची ॥ ३ ॥ 


५६० स्थावर जंगम प्रणव प्रसवला । आत्मा स्वये संचला 
प्रणवा ठायीं ॥ १ ॥ अवस्था भक्‍ती मुक्‍ती प्रणवची जन्मता । 
अर्धेमातके परता प्रणवची ॥ २ ॥ ज्ञानदेव म्हणे प्रणवाचे ठापरी । 
प्रणवी प्रणव पाहो निराळातो ॥३॥ 


५६१ शिवराक्‍्तीचा भेद अर्धनारी पुरुष । याचा हा सोरस 
आणा चित्ता ॥ १ ॥ जागृति स्थूळ तुया महाकारण । हेचि कोर 
खण तुझे ठायीं ॥ २ ॥ ज्ञानदेव म्हण कसें हें जाणिज । दहीं नाद 
गाज परेवरी ॥३॥ 


योगपर अभंग १५३ 

५६२ निळावणं ब्मम्हरंध्य येक तिकें । पहा माझे सखे भाविक 
हो ॥ १ ॥ उन्मनि सदेव वसे अक्षय पंथे । लाऊनियां चित्ते तया 
ठायीं ॥ २ ॥ ज्ञानदेव म्हणं यापरती खण । नाहो एसो आण 
वाहातसें ॥३॥ 


५६३ आकाश हें असे मासे दिर बापा । कर्ण दिश्या चिद्रपा 
नाद उठती ॥ १ ॥ आधारापासुनीः सहरादळावरी । निःदब्द 
निरंतरी नारी एक ॥२॥ ज्ञानदेव म्हणे अनुभव एंसा जथे । तोचि 
जीवन्मुक्त संत योगी ॥ ३ ॥ 


५६४ अग्नीचे पोटों पुरष उऱ्जूबला अवचट । सत्रावी लंपट 
निशिदिनों ॥ १ ॥ आधार नाहों जेथ निराधार वतंती । निराधार 
न म्हणती आपणा लागों ॥ २ ॥ ज्ञानदेव म्हणे निवत्तीनें दाविले । 
या नयनों पाहिलें अविनादह ॥३॥ 


५६५ सत्रावीचे गांवीं शून्याचा विस्तार । प्रणव निराकार 
सदेव असे ॥ १॥ पश्चिम पुव असे शुक्ल कृष्ण नारी । देवी आणि 
आसुरी वेगें शोधा ॥२॥ ज्ञानदेव म्हणे अधमात्रा कोणती । मसुरा- 
मात्र आहे ती दोन्ही भाव ॥1३॥ 


५६६ सहस्रदळ साजिरे नयनाचे शेजारों । अधेमातका अंतरा 
चिन्मय वस्त्‌ ॥१॥ उकार नादी कों नाद 3शकारीं । देवो निरंतर 
प्रणवों पहा ॥२॥ मकार अर्धमात्रा शन्यांचा निश्‍चय । आत्मा एक 
असे स्वपें रया ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे कवल्याचा दाता । कोण पत्रों 
हे कविता नाहीं एसो ॥ ४ ॥ 


५६७ नवबाचिया माझारीं आऊट पोठाशेजारीं । शून्याची बोवरो 
सुनिळ प्रभा ॥ १॥ जीवदशामय अंगुष्ठ प्रमाण ।) तयाघरी अज्ञान 
प्रवतंते ॥ २॥ चेतन्याची मस त्यामाजी ओतली । अव्यक्त देखिली 
वस्तु तेथें ॥ ३ ॥। तब तें ससुरे प्रमाण तया नांव महाकारण । 
गुरुमख खूण जाण बापा ॥ ४ ॥ ज्ञानदेव म्हणे यापरतें जाण । 
नाही नाहों आण निवृत्तीची ॥५॥ 


१५ श्री ज्ञानदेव गाथा 


>>“... ४८४४-४८ ४-2 ४-४-7 ४--४-- -< ५: ५-<*-४-*-€* “४ हट“ ७४.४६ //0६ ०००१७०७. “र कीच ७ क... ककी. आरी ळी <-<**.»€“*."५.”<€१ 


५६८ ऐका हा शेवट अभंगमाला झाली । तुर्या हेच आलो 
प्रत्यया गा ॥१॥ तुया तेचि उन्मनी क्षर तें अक्षर । निर्गुण साकार 
ऐसें देखा ॥२॥ देह तें विदेह महाकारण ब्रह्म । हें निश्‍चयाचें वर्म 
ऐसें जाणा ॥३॥ अभंगा शेंबट जाणे निवृत्ति एक। त्यानें मज देख 
कृपा केली ॥४॥ मखासी हा बोध सांगों नये बापा। अभंग कृत्याचा 
लेड नसो हातीं ॥५॥ ज्ञानदेव म्हणे हें कृत्य हातां नये । माय देऊ 
नये कोणासही ॥६॥ 

अद्वेतपर अभंग 


५६९ कासवाच्या परी आत्मा तो या देहों। इंद्रिपथे जो पाहो 
अबलोकी ॥ १ ॥ सहज प्रकाश आहे तो करीत । स्वथे चेष्टवीत 
दौपापरी ॥ २ ॥ जाणें येणें कांहों नाहो आत्मयाशी । द्रष्ट्स्व 
तयासी जाणिजे कों ॥ ३ ॥ तद्विवते जीव अविद्यक मन । संसार- 
बंघन इयेचेनी ॥ ४ ॥ ज्ञानदेव म्हणे आत्मा शुद्ध बुद्ध । नव्हेचि प 
बद्ध कदाकाळीं ॥॥५॥ 


५७० वेदांत सिद्धांत देतात पे हाक । स्तब्ध ते जंबुक येर शास्त्र 
॥ ९ ॥ तेंचि कों प्रमाण साधनानक्रम । येर भवभम रूप आथो 
॥२॥ ऐंकजे तीं ज्ञास्त्रे पडिलों संदंहों । होय नाहों कांहों म्हणूनियां 
॥ ३॥ वेदांतीहो भिन्न जाणा पूर्वपक्ष । लक्षितेती लक्ष अती मूल 
॥ ४॥ काय बहिर्मख नेणतीच येर । म्हणे ज्ञानेश्‍वर राजयोगी 
॥५॥ 


५७१ पाहणें जें कांहीं त्याश्ञीं मुळों पाहें । मग सुखी राहे 
योगोराया ॥ १॥ मो तं दतभ्रांती पहा रे काढुनो । आत्मा तो 
गिवसुनी राहे सुखें ॥२॥ अविद्या नाथिलो रज्जु सपापरी । भासली 
विचारी अनुभवे ॥ ३ ॥ तेव्हां हे उपाधी राहिली सोरस । ज्ञात- 
देवदास पुण धाला ॥ ४॥ 


५७२ म॒क्‍्तत्वाची भ्रांती जे कांहो. धरिती । तेचि बद्ध होती 
निवचयेंशी ॥ १॥ कल्पना इवलुझी जये ठायीं असे। तिये ठायीं वसे 


अदा तपर अभग १५५ 


ना च्शा 


>“ /€ _€* “* ८ ड् शह ॥/€* -ट टा 


अहंकार ॥ २॥ देहीं ग्रासुनियां राहती जे सुखी । तेचि ते पारखी 
आत्मतत्त्वी ॥ ३ ॥। सव ब्रह्मपुणे तयाशीच बोध । तयाशीच पद 
कवल्याचें । ४ ॥ साक्षीरूप पहा धरिती डरोर । तेचि ज्ञानेकवर 
पुणेयोगी ॥।५॥ 


४४.” ५. -“€* --**-५१-५/"६८-€ १-५ ४-५ € ->.*.८/ ->““€"-५/"-”८ 


५७३ गगनाहूनि व्यापक वायुहनि चालक । अग्नोहनि दाहक 
आनि नसे ॥ १ ॥ क्षम्ह परिपूर्ण तोचि सनातन । स्वयं आनंदघन 
आन नसे ॥२॥ दृड्याहूनि गोचर इहिहूनि पर । गुरुवीण ज्ञानेश्‍वर 
आन नसे ॥३॥ 


५७४ सिहाचें दुग्ध साप्रासे जोडलें । आणुनी पाजिलें माजा- 
रासी ॥ १ ॥ अमोलिक विद्या धन झाली प्राप्ती । पहावयाची 
प्रतीति स्वज्ञीस छेंदो ॥ २ ॥ अनक दोष लाविले दिपाशीं । फुंक. 
नियां त्यासी मग सोडी ॥ ३ ॥ परीस जोडनी घालियली भिती । 
शिळा घेउनी हातो. फिरत आहे ॥ ४ ॥ अमृताचा कुंभ बळेंचि 
उलंडनी । कांजिये भरुनी ठंवितसे ॥ ५ ।॥ अमोलिक देहों त साधा 
जरी पर । म्हणं ज्ञातश्‍वर व्यथ होय ॥६॥ 


५७५ मक्‍ति पावावया करिजे हरिभक्ति । तरोच विरक्ती प्रग- 
टेल ॥ १॥ विरक्‍्तीविषयीं होतांची विचार । नित्य हे नइवर 
ओळखती ॥ २ ॥ तेव्हां आत्मज्ञान अनुभव होय । अविद्यत्व जाय 
जीवरूप ॥। ३ ।। शांति क्षमा दया तिष्ठती सहज । न दिसे दश्य 


काज जगामाजीं ॥ ४ ॥ गरुकृपा द्वारे लाहिजे पे सिद्धी । बोलिला 
त्रिशद्धि ज्ञानेश्‍वर ॥५॥ 


५७६ ईश्‍वर तो देव छाया ते शोब । प्रतो छाया जोब तिन्ही 
भेद ॥ १ ॥ एक तेंचि सुत्र तिन्हीशी मिळनी । जाणती ते ज्ञानी 
आत्मविद ॥ २॥ जं अनिवंचनीय तें मळ प्रकृति । म्रह्मा ऐंशी 
दाक्ति तियेचि प ॥। ३॥ म्रह्मा विष्ण रुद्र तियेचे प अंग । मळों 
सृष्टि जग गोसाविणी ॥। ४ ॥ म्रह्म तेंचि भास आभास जाहलं । 
ज्ञानदेव बोले निवत्तिदास ॥ ५ ॥ 


१५६ श्री झानदेव गाथा 


२“ ०५९१ “00- “ 0४००५४७ “0०/७०/१४०0 धे. ४-0 ४..०४0१--0 ४-7 ४>१-” २-१. ६-“--“४५-* “* -"*< <“*../*%५६- १” 0 “४४% € -/१-.” ९...”६...*..” 





५७७ जळवायुवेगे हालत सविता । मुळों तो तत्त्वता स्थिर असे 
॥ १ ॥ माया अविद्याभास शझोब तो बिबला । जीवरूप ठेला होऊ- 
नियां ॥ २॥। सुखःदुख भोगी जिवाचिये सत्ते । देहो. क्रिया वर्ते 
स्वाभाबिक ॥ ३ ॥ अज्ञानें करुनी भुलणें जिवाशी । मुळीं शद्ध 
अंशीं शौव चोख ॥ ४ ॥ जिवाशी उद्धार करावया कोर । म्हणे 
ज्ञानेकवर जाणिज कों ॥५॥ 


५७८ दोन्य निरसुनी दोन्ही निरखिल॑ । तेथुनी देखिले निजवस्तु 
॥ १ ॥ स्वप्रकाशहमय आत्मा सदोदित । सवंत्र भरीत एकमेव ॥२॥ 
ध्येय ध्याता ध्यान तिन्ही निरसुनी । झालों निरंजतीं लोन आथो 
॥ ३ ॥ अहं हें स्वरूप गिळूनियां पाही । वेहोंच विदेहो स्वसंवेद्य 
॥ ४ ॥ बापरखमादेविवर विठ्ठलाचा दास । झाला समरस 
परब्रह्म ॥ ५ ॥ 


५७९ वर्षाकाळीं नदियां पुण भरती । येउनी मिळती सिधुमाजों 
॥ १ ॥ ऊष्ण काळीं न्यून आटोनियां गेली । नाहो खंतो केली 
सिंधु त्याते ॥ २॥ सुखःदुखभोग भोगिता प्राचिनी । अखंड सज्जनीं 
शांति असे ॥ ३ ॥ नाहीं तया भती सवं ब्रह्म एक । अनुभउनी 
सुख भोगिताति ॥ ४ ॥ तत्त्वमसी बोध आत्मानात्म भंदले । दृश्य 
विसरले भास आधीं ॥५॥ सज्ञान चेईलं अज्ञान निदेलं । विपरीत 
केलं सुपरीत ॥ ६ ॥ द्रव आणि स्थीर मुळीं एक नोर । झाला 
ज्ञानेश्‍वर स्वयंब्रह्मा ।॥७॥ 


५८० सवंत्र परिपुर्ण सर्वांघटों वसे । अभाग्यासी कसे पडळ 
आले ॥ १ ॥ मायेच्या भलारें भलले विदवजन । जनीं जनार्दन न 
देखती ॥ २ ॥। आत्मा, आत्मी भाविता दहों । मायच्या डोहों 
बुडाले कसे ॥ ३ ॥ बापरखुमादेविवर सगुणी न समाये । निगुणीं 
दिसताहे जनवन ॥४॥ 


५८१ चोहटा मिष्टान्न जे कांहॉ. सांडले । सुनियाशी झालं 
सुकाळ प. ॥ १ ॥ तेसा तो अभक्त वाढित्लला जगीं । काळ 


अद्दतपर अभंग १५७ 


ला. आना >" “- व कि “_./€* »€* न” 


ल्ला 


तयालागों ग्रासितसे ॥ २ ॥ जे का पारंगत श्रेष्ठ भागवत । 
चळचळां कांपत काळ तया ॥ ३ ॥ तयाचिया दृष्टि मोहरा 
न राहे । धाऊनियां जाय अज्ञात तीं ॥ ४ ॥ निवृत्तोदासाचा 
झालों निजदास । वंदिती तयास ब्रह्मादिक ॥५॥ 


५८२ उत्तम तें परो उभविल॑ मनोहर । दोपषपकवीण मंदोर 
शोभा न पवे बापा ॥ १॥ घृतेंवोण भोजन तांबुळेंबीण वदन । 
कंठबीण गायन शोभा न पवे बापा ॥ २ ॥ सुंदर आणि रमण जरी 
होय तरुणी । पुरवावीोण कामिनी झोभा न पवे बावा ॥ ३ ॥ 
दिधल्याबीण दाता श्रोत्याबीण वकता । वबेदाबोण पंडित शोभा न 
पवे बापा ॥ ४ ॥ ज्ञानेश्‍वर सांगे अनुभवीया अंगे । नुसता बोलें 
वागे शोभा न पवे बापा ॥ ५ ॥ 


५८३ वांसेचिये पोरा तिघे झाले लेक । पारधोज्ली देख निघाले 
ते ॥ १ ॥ ऊणे तंतु दोरा जाळें केलें त्याचें । डोहीं मगजळाचे 
धरिले मच्छ ॥२॥ नेले अंधापाशीं मुके बोले त्याशो। दिलें थोट्या- 


पाशीं ठेवणें तें ॥३॥ ज्ञानदव म्हणे केलें अविद्यचें । संतासी तयाचें 
भय नाहों ॥४॥ 


५८४ दात अश्वमेध घडले जयाला । तरी ब्रह्म त्याला अगम्य 
हे ॥ १॥ सोमयागाची हे नार्ठो ज्या गणना । तरी आत्मखणा 
अल्म्भ्य तें ॥२॥ लक्ष अतुष्ठान त्रिभुवनीं अन्नदान । तरी ब्रह्मज्ञान 
अतक्य हें ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे शुद्ध ब्रह्मज्ञान । पावले हे खण 
संतसंगे ॥ ४ ॥ 

५८५ परवचा हा भात उगवेल परचिमे । परि भूमि जन्म नसे 
आम्हां ॥ १ ॥ वांझेचा कुमर दिसेल प्रगट । न दिसे जरठ जड 
दृष्टि ॥ २॥ सिंधु येऊनियां मिळे सरितेमाजीं । परी आत्मकाजीं 


क्रिया नको ॥ ३ ॥ पुणं जझानवेवा प्राप्त आत्मरूप । त्रिविध हे ताप 
निरसती ॥ ४ ॥ 


५८६ लक्ष चोर्‍यांशीं येऊनियां प्रती । कोटी फेरे होती कोटी 
जोवा ॥ १॥ परी हो मनुष्य देहत्वप्राप्ति। लाभ नाहों हाती अव- 


१५८ श्री ज्ञानदेव गाथा 

चिता ॥ २॥ नवमास मायेने वाहिले उदरों । तिजप्रतो सोयरी 
आणिक नाहीं ॥ ३ कामधेन म्हशी आणीक दासदासी ।॥ धन बहु 
सायासीं मिळविले ॥४। तुझिया धनाज्ञी नाहों रे बाळका । अंत- 
काळीं देखा एकलाची ॥ ५ ॥ हातोंच्य पवित्रा कानाचिया नगा । 
धावोनियां वेगा हिरोनी घेतो ॥ ६॥ स्तनपान देउनी मोहें प्रति- 
पाळी । तेहो अंतकाळों दुरी ठेली ॥ ७॥ आगीचीं लुगडीं काढा 
फडा म्हणती । बांधोनियां देती यमा हातीं ॥ ८ ॥। एसा हा संसार 
मायेने वेष्टिला । म्हणनि दुरावला थोगेइवरा ॥९॥। ज्ञानदेव म्हगे 
भली मुक्‍ताबाई । दाखविलो सोयी साची असे ॥१०॥ 


५८७ मत्तिकेची खंती काय करितोसी । कोण मी नेणश्ी काय 
आहे ॥ १ ॥ काय तुज जालें नाथिला संसार । कासयासी भार 
वाहतोसो ॥। २ ॥ शरदंबुद्धरूप तूंचि परिपुर्ण । जन्म आणि मरण 
तुज नाहों ॥ ३ ॥ अविद्येच्या योगें तुज जाण भलो । अन॒भउनी 

किल्ली छंदो आतां ॥४॥ श्रीगुरूच्या कृप म्हणे ज्ञानश्‍वर । तरसी 
संसार निइचयेसी ॥५॥ 


५८८ मो दहों म्हणतां ब्रह्महत्या कोटो । घेऊतियां पाठी थाप- 
टिती ॥ १ ॥ सुद्ध ब्रह्मी कशी कल्पना आरोपी । तोचि एक पापी 
जगीं होय ॥ २ ॥ नाथिलें अज्ञान करून अनंता । केवीं मोक्षपंथा 
जाईलज पां॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे दिव्य मी देईन । सद्गुरूची 
आण स्वयंब्रह्म ॥४॥ 


५८९ तेंचि ज्ञानियासी होईजल मोक्ष । ज्ञानेश्वर लक्ष लक्षितसे 
॥ १ ॥ पहाण्याशी मूळ विचारूनि पहा । मग सुखी रहा निरंजनों 
॥ २ ॥ इवलुसा प्रपंच परो तो बद्ध कों। सज्ञानी विवेको न 
शिवतो ॥। ३ ॥ पयाचिय कुभीं पडे बिदुविष ।) चतुर तयास न 
घेपती ॥ ४ ॥ षड्रस पक्वानें वाढिलों खापरीं । इवान शिवे 
श्रोच्री स्पर्शातीना ॥ ५ ॥ घालूनियां कडं शून्याशी बांधितां । 
त्याचिया गणिता न करवे ॥६॥ सवेही उपाधी त्यागुनी आकार । 
राहे ज्ञानवर निजरूपीं ॥७॥ 


अद्वेतपर अभंग १५९ 
५९० तेंचि ब्रह्मरूप जाणिज निश्चळ । शुद्ध तें निमळ मनाहुनी 
॥ १ ॥ स्थळ दष्टि करुनी जयाजी लक्षितां | न दिसे तत्त्वता 
भास कांहों ॥ २॥ सहज निद्दत्तोदास तो उदास । अनुभव सोरस 
सांगितला ॥३॥ 


५९१ मन हें अवघे परम्रह्मी । क्रियाकमंधमीं अलिप्त तें ॥ १॥ 
देह जादो राहो संबंधच नाहों । नामखू्प कांहों न दिसे मज ॥२॥ 
प्राचिनानें वर्ता जाणो या शरीरीं । जसा वेठों करो राबताहे ॥३॥ 
निर्विकल्प स्थिति हेतु नाहो आथो । अज्ञानाची बंथी काढियली 
॥ ४ ॥ म्हणे ज्ञानेश्‍वर उरी नाहो आन । जाहलो तल्लीन 
निजर्पों ॥५॥ 


५९२ सगणीं निगण निर्गणी सगण । दोन्ही भिन्नपण नसे मळों 
॥ १॥ हेम अलंकार अलंकारीं हेम । मृण्मयेचि धाम धाम तेंचि ॥२॥ 
किचित्‌ महत उपाधि कल्पित । मुळी तें अंशीक एकमेव ॥३॥ इह 
तेंचि पर पिड ते ब्रह्मांड । म्रह्माचि अखंड ज्ञानदेव ॥४॥ 


५९३ पिडचि ब्रह्मांड ब्रह्मांडिचि पपिड । ब्रह्मचचि अखंड ब्रह्मरूप 
॥१॥ कांहों भव नाहीं किचित महत । उपाधी कल्पित स्वाभाविक 
॥॥ २ ॥ अतुभव योगें दोन्हों जाण सम । नाहोंचि विषम अणभरो 
॥ ३ ॥। सहजचि सष्टि जाणा हे घडली । सहजचि गली शेखी 
आथो ॥ ४ ॥ एकमेव सवं म्हणे ज्ञानेश्वर । नाहीं भिन्न कोर 
ओळखतां ॥५॥ 


५९४ पाहातें पाह गेलों पाहणें विसरलो । ब्रह्मानंद धालों 
देवराया ॥। १॥ माझें रूप आतां काय म्यां पाहावे । जाहलो अवघें 
विश्व मोची ॥। २ ॥ दुजे नाहों नाहीं वाहतों तुझो आण । चोदाही 
भवन एकरूप ॥३॥ तुझें माझं द्वेत तेंही उरलें नाहीं । मुळीं मो हें 
कांहों नाठवेचि ॥४॥ एकांती एक वतं तोचि साक्षात्कार । जाहला 
ज्ञानेदवर तेथें लोन ॥५॥ 


५९५ जयाचिये ठायो नाहीं मोतृंपण । तेचि सनातन एक ज्ञानी 


१६० - _ श्री ज्ञानदेव गाथा 


-<*%....“€”*१,..“€ 





२. “...-<* ..“*.-“ 





*..६-५/€ >.€*.-<€५--€९..४२--”४-४--/% “€* “709 


॥१॥ धेर्याचे मंडप तेचि स्तंभ जाले । कोंभ जे निघाले परिणामा 
॥॥२॥ क्षेत्रज्ञ संन्यास घेतला श्रीहरि । तेथनियां दुरी नवजेचि ॥३॥ 
रायाची संगती घडतां निमिष । तरी होती वश्य अष्टसिद्धी ॥४॥ 
धाले तेच पर्ण कोर ब्रह्मानंद । ज्ञानेश्‍वर बोधें बोधीयला ॥५॥ 


५९६ अक्षरची म्रह्मा तेंचि तें क्षरलें । काल्पनिक झालें अनेकत्व 
॥१॥ जिवेव्वर खाणी तेथें उसटती । शेखीं तेथें जाती मिळोनियां 
॥२॥ ब्रह्म अनुपम्य संबितेशी नये । अनुभव सोय तरी कळे ॥३॥ 
पाथराची टाकी जरी होय तीख। नये रंध शलाख मुक्‍्तिकेशी ॥४॥ 
सर्वाहुनी पर म्हण ज्ञानश्‍वर । ब्रह्मज्ञान कोर अगोचर ॥५॥ 


५९७ वासनेचे बीज भर्जानी टाकिलें । मानसासो केलें देशधडी 
॥ १ ॥ संसारासी आणी लाविली स्वकरीं । अहंतेशी दुरी दवडिलें 
॥२॥ काम क्रोध लोभ मोह दंभ मद । केला याचा छंद ज्ञानरास्त्रे 
॥३॥ विवेक देराग्य बोघ क्षमा शांति । राखिली संपत्ति देविकोजे 
॥४॥ राहे ज्ञानशवर एकचि एकट । ब्रह्मरस घोट घोटनियां ॥५॥। 


५९८ मंत्र तंत्र यंत्र सवहो अबद्ध । जंव नाहों शुद्ध अंतःकरण 
॥ १॥ गुरुशिष्यपण हेंही मा्यिकत्व । जंब निजतत्त्व न ओळखी 
॥२॥ प्राप्त जरी झाली अष्टसिद्धी जाण । मागुती बंधन दुढ होय 
॥ ३ ॥ आत्मख्पावीण साधन अन्यत्र) भमासीच पात्र होईज 
कों ॥ ४ ॥ सवं वत्ति शन्य म्हणे तोचि धन्य । ज्ञानदेव मान्य 
सवस्वेशी ॥ ६ ॥ 


५९९ नाथिलें अभाळ जेवीं कां गगनीं । माया मुळोंहुनी तशी 
जाहली ॥ १॥ ब्रह्मादिक काळ व्यालो हे ढिसाळ । आथी रजस्वला 
इयेपरीं ॥ २॥ विवतंक जालो विस्तारिलें जग । नव्हे भिन्न भाग 
एकमेव ॥। ३॥ मायोपाधी तेंचि जाहलें सगुण । येर तें निर्गुण जैसें 
तेसें ॥ ४ ॥ तेंचि निरूपण तोचि सकवर । म्हण ज्ञामदवर राख- 
योगी ॥ ५ ॥ 


६०० ऐक रे सुमना बोधीन सुज्ञान । मायिक अथंधन तुट जणें 


अद्वेतपर अभंग १६१ 


“*५_.”” .“€ >"*"* €* »“* “२.४ ...* “€* /€**. ८” > “ .>.<*->< ८ १४-४४” 50 ५-“४-€४* ४7 *““८१-- --<*<--<*../५"--५**./ ४-१ ““१* .>€५..”€१--८६-८४-/" “४६-१५ 


॥ १॥ श्रीगुरूचे पाय हृदर्यो शिवज्लो । टाको प्रतिष्ठेझ्ी जाणिवेचे 
॥ २ ॥ तनित्यानित्य दोन्ही करीं गा विचार । आहे मसी हे कौर 
विचारिजे ॥३॥ जीव शीव भेदे कासयासी जाहले । वळखों वहिले 
तिये स्थानों ॥ ४ ॥ मळों तुझें रूप हेरे अनुभवणें । ज्ञानदेव म्हणे 
ब्रह्म तंचि ॥५॥। 


६०१ जें जें पाह जाय सुमनें करुनी । अद्य होउनी तेंचि लपे 
॥ १ ॥ दुजेचि न दिसे काय आतां करू । कवणा विचारू सुख 
गोष्टी ॥ २॥ आपणा आपण विचारिजे आथी । जाहली विश्रांति 
मोपणाशीं ॥ ३ ।। बाहेर भोतरीं एकमेव दिसे । अन्यथा हें नसे 
गुरुसाक्षी॥॥ ४॥ ज्ञानंश्‍वर हें गिळुनीयां नाम । ब्रह्मचि स्वयमेव 
सांठविले ॥५॥ 


६०२ घट जें जें होय आधोंच गगन । राहे पे व्यापुन वेगळेंची 
॥१॥ मापोपाधी सष्टि जें जे कांहो होत । चेतन्य व्यापित त्याची 
माजीं ॥२॥ विवतंते मो या तद्विवतं जीव । सृष्टि कारणत्व भोग्य- 
पर ॥। ३ ॥ भास चत्ुष्टयता दोन्हो अनादि । जाहली उपाधी 
समुळोहुनी ॥ ४ ॥ ग्रुकृपायोगे ज्ञानदेव खण । भेढुनी निर्वाण लोन 
झाला ॥५॥ 


६०३ त्यागुनी केलास सवेही संपत्ती । स्मज्ञानांत वस्ती रुद्र 
करी ॥ १॥ कासया कारणें आअह्य शोधावया । आलों कोठ्नियां 
माझा मोचि ॥२॥ तयाशीही पुणे नकळेची कांहीं । अद्यापी संदेही 
पडियेले ॥ ३॥ हरि ब्रह्मा सुय येरा कोण लेखी । नाहोंच ओळखी 
मूळरूपो ।। ४ ॥ म्हणे ज्ञानदेव वस्तु परात्पर । गुरुकूपे कौर भेदि- 
जेसु ॥५॥ 


६०४ आत्मख्पीं नाहो पाठीं आणि पोट । एकचि निघोट जाण 
रया ॥ १॥ बाहीर भोतरीं एकचि तें एक । नसे आन देख भरदं 
रया ॥ २ ॥ ठेंगणे नावाड हळू ना ते जड । स्वयेंची अखंड पूण 
रया ॥ ३ ॥। जाणणे नेणणें दोन्हीं तेथें नाहीं । आहे जसें पाहीं 


१६२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


““"*..”“€१.”€' ““*-- 2१" ४"%--** “"-//"२-* “४६-” “८*- २-८ २-€ आ व्शा ज्ञ -- ४-0 - - “ >“. ““€ -< - २८ --ट अ > “१ 


तेंचि रया ॥ ४ ॥ सदोदीत शुद्ध म्हणे ज्ञानेश्‍वर । नाहोंच विकार 
कोर रया ॥ ५ ॥ 


६०५ देव देव म्हणनो व्पर्थे कां फिरशी । निजदेव नणज्ली 
मुळीं कोण ॥ १ ॥ देवा नाहों रूप देवा नाहों नांव । देवा नाहों 
गांव कोठें कांहों ॥ २ ॥। ज्ञानदेव म्हणं भजा आत्मदेवा । अखंडीत 
सेवा करा त्याची ॥३॥ 


६०६ अमानत्व स्थिति ते अंतों कठोण । येरा जन्म जाणन 
साधेची ॥ १ ॥ अनापेक्ष सुचि जे का उदासोन । अमानत्वब जाण 
त्यासी लाभे ॥ २ ॥ सहज ज्ञानेश्‍वरी अखंड समाधी । ग्रासुनी 
उपाधि राहियला ॥३॥ 


६०७ योग तो कठोग साधितां साधेन[( । जगेंगा चिदघना न 
पाविज ॥ १॥ याची लागों आतां सांगगें हें तुज । माझें निजगुज 
अंतरींचें ॥ २ ॥ इंद्रिये कोंडावीो आवरावे मन । सहज ब्रह्मज्ञान 
लाधलाझी ॥ ३ ॥ जथे जथे मन घांबोनियां जाय । तेथें गुरूच 
पाय वसवाचे ॥ ४॥ ज्ञानदव म्हण होइ तं निगण । कळेल तुज 
खूण पुणं तेव्हां ॥। ५॥ 


६०८ आमुचिया देवा नाहीं नाम गुण । नाहीं स्थानमान रूप- 
रेखा ॥ १ ॥ नित्य निराकारीं आमचें भजन । अहंब्रह्म पुण निज- 
ध्यासें ॥ २॥ ज्ञानदेव म्हणे आमिष जोडिले । निरंजनी केला 
वास आम्हों ॥३॥ 


६०९ कासया प्रतिष्ठा व्यथं मानितोसी । सवंत्र धरिसी सम- 
भावें ।॥ १ ॥ आत्मयासो जगतो अवघाची एकला । जगांत संचला 
तद्र्पे तो ॥ २॥ अणुरेणु तण काष्ठादि पाषाण । सवंत्रो समान 
आत्मा तोचि ॥ ३ ॥ देह उच्च तीच आत्मा सवें सम । मानिती 
विषम मंदमतो ॥। ४ ॥ भंदाभद दोन्हो सर्ब एकाकार । म्हणे 
ज्ञानेद्वर पुण योगी ॥ ५ ॥। 


६१० त्रिवेणीचें स्वान अखंडित करा । काशीवासीं मरा ज्ञानें- 


अद्वेतपर अभंग १६३ 


“९ >“ ण“ >“€*.> 


अ: .-% 


वबोण ॥ १ ॥ तया नाहों गती वस्ती निरंजनों । भोगी रुद्रयोनी 
कम वसे ॥ २ ॥ लिगदेहभंग जंब झाला नाहीं । तोंबरी बा पाहों 
मुक्ति कची ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे करावें सुमन । वरोच चिदघन 
पाविजे तो ॥ ४ ॥ 


६११ सुवर्णाचे भांडे दुधाचे आधण कुसुंबा घालुनी नाझ केला 
॥ १ ॥ तोडनि चंदन कदंळीचें वन । बाभळा रक्षण बसविलें 
॥ २ ॥ उत्तम भूमिका कमाविलो पाहो । धोत्रा लवलाहो पेरियेला 
॥॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे एंसें न करावें । शरण रिघावें सद्गुरूशी ॥ढ॥ 


६१२ एक माझी माता दोघेजग पिता । मज तीन कांता दोघे 
सुत ॥ १ ॥ चौघे बंधु आणि दशक बहिणी । कन्या झाल्या 
तिन्ही माझ्या पोटीं ॥ २ ॥ बहिणी भावासंगे खळ पे लागले । 
विपरीत झालें सांगं कोणा ॥ ३॥ ज्ञानदेव म्हणे अघटित घडं 
गुरुकृपं जोडे परम्रह्मा ॥४॥ 


६१३ ज्ञानप्राप्तीलागी व्हाबें अती नोच । म्हणवी जो उच्च 
सिद्ध नोहे ॥ १ ॥ अहंता समळ करावा कों त्याग ।) कास क्रोध 
[ग शिवं नये ॥ २ ॥ सात्विक वेराग्य परिपुर्ण ज्ांति । दविक 
संपत्ति सांडी केदीं ॥ ३॥ व्हावें निराभास तरीच हो प्राप्ती 
ज्ञानेश्‍वरा भ्रांति कोंरेनाहोंश्‍ा ४ 


_ ६१४ सगुण निर्गुण दोन्ही विलक्षण । ब्रह्मसनातन विठ्ठल हा 
॥ १ ॥ पतीतपावन मानसमोहन । ब्रह्म सनातन विठुल हा 
॥ २॥ ध्येय ध्याता ध्यान चित्त निरंजन । ब्रह्म सनातन बिठुल 
हा ॥ ३ ।॥। ज्ञानदेव म्हणे आनंद चिद्घन । ब्रह्म सनातन विठुल 
हाडा 


६१५ रजापासूनियां जाहलो उत्पत्ति । सत्त्वगुणी स्थिति वाढ- 
बिती ॥ १ ॥ तमोगणेंकरुनी पाविजे मरण । राहाटती त्रिगण 
जगामाजीं ॥। २॥ त्रिगुण त्यजुनी व्हावें निस्त्रंगुण । नाचरावें पुण्य 
पाप कांहों ॥३॥ तरोच म्रह्मज्ञान गरुकृपाप्राप्ती |) जिताची जिवन- 
मुक्‍ती ज्ञानशदर ॥४ 


१६४ श्री ज्ञानदेव गाथा 


>>४९..”४..”/४४..” २”€"४०”0 ४७.” 0१५.” ४-८ ७०0 ४८० 700४-०४-४0 ४7 9-न £- ऐ- 9-7 ४-1 ४-शािध्या ८ ४ रश अ.) नकाच “च केचे ७ अटक कीक. म. 0 अक 


६१६ साभिसानें करुनी व्यर्थे का रे फुक्ी । मत्त एंसा 
होसी मतिमंदा ॥ १ ॥ सद ब्रह्मर्य हे खण ओळखीं । भिन्न- 
पण टाकों निश्‍चरयेसी ॥ २ ॥ मान अपमान तुज कांहों नाहीं । 
तं तंव विदहो नित्य शद्ध ॥ ३ ॥ प्रारब्धाने दह भोगिता हे 
भोग । कासया रे सांग भांती तुज ॥ ४ ॥। साधोनी अपरोक्ष 
वस्तु सर्वंगत । ज्ञानेश्‍वर म्हणत राजयोगी ॥ ५ ॥ 


६१७ जहाला इंद्र शेष तरी आम्हां काय । नेद्वरी तो 
पाहे भललासे ॥। १ ॥ हरिइचंद्रादिक ब्रह्मादि करून । सायो- 
पाधीन भास जाले ॥ २ ॥ निरंजनीं घेतां ययाचि पे शुद्धि । 
एकहो अवधी न दिसती ॥ ३ ॥ हरिहरादिक देहो सुकल्पिक । 
इतरांचा लेख कोण. करी ॥ ४॥ गुरुकृपायोगें ब्रह्म ज्ञानेश्‍वर । 
तरला संसार भर्वासधु ।॥॥५॥ 


६१८ चौदा विद्या जरी पुर्ण अभ्यासिले । व्यथंचि जाहले 
ज्ञानेवीण ॥ १ ॥ तीन बीस चारी कळा अनुभविले । व्यथंचि 
जाहले ज्ञानेवीण ॥ २॥ अष्टांगादि योग प्रयासें जोडले । व्यथचि 
जाहले ज्ञानवोण ॥ ३ ॥ कसंधमंक्रिया नाना आचरले । व्यथचि 
जाहले ज्ञानंवीण ॥ ४ ॥ ज्ञानश्‍वर म्हणे म्रह्म साधियेलें । कोर 
आथीयले ज्ञानवीण ॥५॥ 


६१९ परेहुनी परी वेखरीहुनी दुरी । दुरोहुनी दुरी ब्रह्म आहे 
॥ १ ॥ केवीं तुज कळे सांग जोव रूपा । वथा भम बापा करि- 
तोसी ॥ २ ॥ आकाशाचे फळ चित्रोंच्या नराझी । केवीं प्राप्त 
त्यासी होईजल ।। ३ ॥ जव्हा तुंचिब्रद्म होउनी राहाज्ली । तेव्हां 
वळगशझी सवगत ॥ ४ ॥ हेतु मातु भ्रांति हे तिन्ही गिळून । 
राहियला मोन ज्ञानदेव ॥ ५ ॥ 

६२० एकचि मीपणे नागविलें घर । नाहोंतरी संसार ब्रह्मरूप 
॥१॥ प्रवत्ति निवत्ति दोन्ही मुळों नाहीं । कल्पननें पाहीं भमताती 
॥ २॥ ते एक त्यागितां काय आहे वाणी । केवल्याचा धनी तोचि 


अदवेतपर अभंग १६५ 


“, ७//%, २ 7 “५ »€ “7४५ »”/५-€* “€' “*.- / * ४ ८ -“/*“*- */४*४-“*/४४ “४१ 0४ शा “00 " “१ "४ “१ >* 0 “*-४./”/* “0 शा *न्टॉ*" 0 ८.2 


होय ॥ ३ ॥ जन्म मत्य॒ भोग भोगणे यालाषीं । टाकोनियां संगी 
राहीं बापा ॥ ४ ॥ म्हणे ज्ञानदेव मग होशी मुक्‍त । नव्हेचि 
आसक्त सवंथेव ॥५॥॥ 


६२१ भलगें चालगें ईशवराशी नाहों । जसा असे पाहो तेसा 
असे ॥ १॥ जरी भिन्नभेद तरो सवज्ञत्व ।) कासया समत्व नाम 
त्यासी ॥ २ ॥ सूर्याशी प्रकाश सूर्यचि करीत । ईइवर जाणत 
ईशवराझी ॥ ३ ॥ आपुलो पोकळो आकाहचि जाणे । ईशवरचि 
रेणें जग लेई । ४ ॥ सहज अभेद वस्तु अगोचर । म्हणे ज्ञानेश्वर 
तेंचि रूप ॥५॥ 


६२२९ अज्ञाना स्वरूप निज विचारितां । संदेह तत्त्वता घालि- 
ताती ॥ १ ॥ क॑ंचि गा विश्रांति दुजनाच्या संगी । दाटोनियां 
भोगी नरकदुःख ॥ २ ॥ विषयाकारणें जाहले गुरु श्रिष्य । अनुभव 
अभ्यास स्वप्नी नाहो ॥ ३ ॥ शब्दची करुनी बोलताती ब्रह्मा । 
अंतरींचें वम नेणतीच ॥ ४ ॥ तयाची संगती त्यजी ज्ञानेश्‍वर । 
जाहला निविकार संतसंगे ॥५॥ 


६२३ सेवितां वारुणी देहभास लपे । बडबडची लपे शब्द नाना 
॥ १॥ म्रह्मरस सुख ज॑ कांहीं प्राशिती । तसेंचि हे होतो अनुभवें 
॥.२॥ धाल्याचें ढेकर निघती होतां सुख । तेवींचि आत्मिक 
जाणिजसु ॥ ३ ॥ सूक्ष्मी भासे जें का तेंचि स्थूळों घडे । पाहतां 
निवाडे भद नाहों 1 ४ ॥ गुरुकृपायोगे ज्ञानेश्‍वर चळ । भरियेली 
समळ न त्यागितां ॥५॥ 


६२४ विक्षेपतां नाता उठती कल्पना । पासुनियां जाणा शद्ध 
वहावे ॥ १ ॥ तरोंच तें ज्ञान हूदयो ठसावें । नातरो आघवें व्यथे 
होय ॥ २॥ अमृताचे कुंभ सायासें जोडलें । त्यामाजी घातलें विष 
जेसें ॥ ३॥ मन हें विटाळ अखंड चंचळ । न राहे चपळ एके ठायीं 
॥॥४॥ ज्ञानदेव म्हणे गुरुकृपा होतां । लाहिजे तत्त्वता ब्रह्मसुख ॥५॥ 


६२५ कमंत्याग करितां पावे अधोगति । भोगितां ही मुक्ति 


१६६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


*-->“€%--९*६.€४..”€ ९-८ ४७० “0४.०९१५.०”0 ४..”€ ४८/४४- 7 १४-0४. फश पटी “४ हा ८ न्न > > र. स > ७. ७” "१० %> ल न. 7 “* ड् २ -“€ ९...” 


पाविजना ॥ १ ॥ सांडणे मांडणें दोन्हीही त्यागणें । प्राचिनी वतेणें 
निविकल्पें ॥ २ ॥ सुख दुःख भोग या दोन्हो भोगितां। न धरिज 
अहंता सवथव ॥ ३ ॥ देह जीव शोव सर्वांसही साक्षी । ज्ञानदेव 
लक्षी परब्रह्म ॥४॥ 


६२६ सिद्धांतीचें सार आत्मा सदोदित । माया ते कल्पित 
तहढिवत ॥ १ ॥ होव पुणे जोव भक्‍त अविद्यक । होय पुर्ण चोख 
आत्मज्ञानें ॥ २ ॥ प्रपंच कल्पिक प्रकृति उपाधी । ईदवरत्व बद्धि 
परमाथा ॥ ३ ॥ ब्रह्म अगोचर म्हणे ज्ञानेश्‍वर । नाथिला संसार 
सळो नाहों ॥४॥ 


६२७ सुख तेथें दुःख दुःख तेथे सुख । एकों ते अनेक अनेकां 
एक ॥ १ ॥ देव तेथें भक्‍त भकक्‍तापाजश्ली देव । जाणा एकमेव भंद 
नाहों ॥ २ ॥ तरुतळों छाया छाया तेथें तरु । शिष्याठायीं गरु 
गरु दिष्य ॥ ३॥ कण तेचि भ्मि भमोरूपी कण । भासा ठायों 
गुण गुणी भास ॥ ४ ॥ गुरुकृपे खण वस्तु साक्षात्क,र । भंदला 
ज्ञानव्वर निवत्तीचा ॥५॥ 


६२८ ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुजन स्थिति अंत । करिती महत्‌ जगों 
तिन्हों ॥ १ ॥ सत्त्व रज तम गण धरूनियां | उपाधी आपुलिया 
करितातो ॥ २॥ सवंहो मायिक दिसते रचना । आज्या कल्पना 
इयेपरी ॥३॥ दुब्यातीत पर ब्रह्म परात्पर । ओळखी ज्ञानंदवर 


गुरुकृपा ॥४॥ 


६२९ पोणिमेच्या दिनी चंद्र अकळी जाहला । आमावास्ये 
ठेला पुणे कळो ॥ १ ॥ देखिलें गे मार्ये विचित्र विलक्षण । 
जाहलें स्वप्नभान जागतोशी ॥। २ ॥ मातेचिय पोर्टो पिता जो 
जन्मला । नजलाव जाहला कःय सांगो ॥ ३ ॥ मद्यके ओलां- 
डोला स्वये मेरुगिरो । दहनाच्या पाठारों पीक जाहलें ॥४॥ 
चंचच्या सांडडों पक्षी घंते पाणी । सिधुशी गिळुनी बसिन्ला । 
बापरखुमादविवर विठुलची जाणं । परब्रह्म अनुभवणे 
परग्रह्य ।(५॥ 


अद्वेतपर अभंग १६७ 


*..४€* ६.९ १८.० '४६..०९ ८००” 


७४१५०५0 0 ८ "४४-0१ -“ ६ 5. शट 


६३० कळिकेमाजीं ज्योती समत्वासी आली । तेचि सामा- 
वली दृष्टि ब्रह्मी ॥ १॥ सिधुमाजीं जसें सेघव मिळालें । 
तेवी मन झालें ब्रह्म लोन ॥ २ ॥ वक्ष बीजामा्जी जेसा 
सामावला । बिदू का आटला महोंत जवों ॥ ३ ॥। जीव तोच 
शीव होऊनियां ठला । शइाब्द तो मुराला निदब्दांमाजीं॥ ४ ॥ 
आतां मो तं कंचा सव एकाकार । जाहला ज्ञानेश्‍वर स्वयं 
ब्रह्म ॥५॥ 


६३१ पुण्याश्ी जोडितां पा्पाच जोडिजे । तेणेंचि पाविज 
अधोगती ॥ १ ॥ सोमयाग श्रेष्ठ करितां पावन । करावें हनन 
पशु तेथें ॥२॥ तेचि ते या दोष तयालागी जन्म । भोगि- 
जती कम पशुयोनो ॥। ३ ॥ पुण्य तेथे पाप समचि वतंती । 
रात्रंदिन आथी जियेपरी ॥ ४ ॥। पापपुष्य दोन्हो त्यागनी 
निराळा । जाहला स्वलोला ज्ञानदंव ॥५॥ 


६३२ केवळ निराभास या जरगो जाहला । नाहो. आन उरला 
भास काहो ॥ १॥ संकल्प विकल्प असतो मनाचे । छदियले 
साचे भवभम ॥२॥ वासतचें मळ टाकिले खणोनो । जिवित्व 
गिळुनी शिवरूप ॥ ३॥ काम क्रोध लोभ दडले ते सहज । केले 
अति चोज सांगवेना ॥ ४ ॥ ज्ञानेश्‍वर नाम हेही गिळनियां । 
मळ अंती मायातीत शद्ध ॥५॥ 


६३३ सरितां येऊ/नयां चढतो ब्रह्मगिरी । परी ज्ञानी न 
धरी जन्म कांहीं ॥ १ ॥। चंदनासी होय बाभळत्व प्राप्ती । परो 
एनी न शिवती जन्म कहीं ॥२॥ जळाला काप्र मागता 
प्रकटं । परो ज्ञानिया न घडं जन्म कांहों ॥ ३॥ वारा वाग- 
रेसो धरुनी कोंडं ये । परी ज्ञानी नसये जन्म कांहों ॥ ४॥ 
ज्ञाती ज्ञानेश्वर मिळोनियां गेला ।॥ मरण्या जिण्या झाला 
चेगळाची ॥५॥ 


६३४ अग्नोच्या पाठारो पिके जरो पोक । तरी ज्ञानो 
सुखदुःख भोगितील ॥ १ ॥ काळोखामाजीं जेसें शन्य हारपे । 


१६८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


“-“<*«“€*-€*-८”२ “४-०... /४४- “४-0 ४७.” १- *.”0%* “ ४-” ४८” *.-/*. “7£-/0१- 0४-४४ “0२ “0४०८0४ ४0१-/१ “५0 “४ ॥0१--९६-- ““>-><*-- ४५ /0--/%..” 


सायोपाधी लोपे तया ज्ञानी ॥ २ ॥ नक्षत्राच्या तेजे जरी हंदु 
पळे । तरी ज्ञानी विकळे पुण्यपाप ॥ ३ ॥ बापरखुमादेविवर 
विठठलु राया । घोट्नियां माया राहियला ॥४॥ 


६३५ पुण्य जोडनियां स्वर्गासी जाइजे । पापाश्ो सेविजे 
अघोगती ॥ १ ॥ दानधमं करो भोग इहलोक । त्रिविधही 
एक रूप जाण ॥२॥ पांचच विषय त्रिभुवनी असतो । सवंही 
भोगिती जोव शीव ॥ ३ ॥। दृश्य एक चळे घोट्नी बेसला । 
ज्ञानदेव घाला आत्मयोगे ॥४॥ 


६३६ मायिक हे सृष्टि कल्पिक जाहली । आनादि घडलो 
जाणिजसु ॥। १॥ केहभास नित्य नतन भासतो । शुद्ध स्वयंज्योति 
जनाटची ॥ २ ॥ माया अविद्या दोन्ही उपाधी करुनो । जोदशीव 
दोन्ही भिं्च जाले ॥ ३ ॥। अनादि अज्ञान बंध नये यासी । गरुकृपा 
त्यासो छदिज कों ॥ ४ ॥ अनुभवयोगें जाणनी ज्ञानेदवर । हा भव- 
सागर उरतला ॥ ५ ॥ 


६३७ जन्ममरणातें नाहींच गणित । सुर्य जसा होत उदयअस्त 
॥ १॥ वासनेच्या योगें न निम कल्पना । याचि लागी नाना योनो 
भोगी ॥ २ ॥। पापपुण्य दोन्ही सांठवीत आहे । असु्येशी जाये 
अधऊध्वं ॥ ३ ॥ समत्वें इहोंचि जाण जन्म घरो । आथी इयेपरो 
तिन्होंजेसु ॥ ४ ॥ त्रिभवनाहुनी राहिला निराळा । ज्ञानेदवरो 
लोला निरंजनों ॥ ५ ॥ 


६३८ ब्रह्म जयाचिये बोधेचि पावत । ते जगीं शाश्‍वत गरर्मात 
॥ १॥ शब्दज्ञानें जया गुरु उपदेठिती । नाहीं त्यासी मुक्ति कदाकाळीं 
॥२॥ संसारी तरोनी शिष्यासी तारिती। तेचि मानिजति गुरु एक 
॥॥३॥ काम क्रोध लोभ जे का न शिवती । तेचि ओळखी सदगर 
जाण ॥ ४ ॥। ज्याशीं नाहीं भेद ब्रह्मी एकाकार । म्हणें ज्ञानेइवर 
तोचि गुरु ॥५॥ 


६३९ मोक्ष मेल्या पाठीं आम्हांसी होईल । ऐसें जे म्हणतील 


अद्वेतपर अभंग १६९ 


४७%, ७७७९००, ८७७१७ ७”“€* 0५ “४ ४ >“ 5“ . *.”“०२. “ *.. ४५.” *-”” १. € २.” -”“ ” १.४" -€* -“ ./॥ -/* “€* -/* “** .<_* >> << ..<: ..<*.»“* >.” “ "../ "५..><€-.””१ 


अतिम्‌खं ॥ १॥ दोप गेल्यावरी केचा जी प्रकाश । झाका झाकी त्यास 


कासयाची ॥। २॥ जंबवरी देह आहे तंतवरी साधन । करूनियां 
ज्ञान सिद्ध करा ॥३॥ गह दग्ध न होतां शिपोज उदक । शेखी तो 
निष्टंक काय कोज ॥४॥ आहे मो हा कोण करावा विचार | म्हणे 
झानेश्‍वर निवत्तीचा ॥५॥ 


६४० मरण न येतां सावधान व्हा रे) शोधुनो पावा रे निज” 
वस्तु ॥१॥। अंतकाळों जरी करावें साधन । म्हणतां नागवण आलो 
तुम्हां ॥२॥॥ नाशिवंत दह मानाल झाइवत । तरी यमदूत ताडितील 
॥३॥ काळाचे खाजुके जाणिजे कों काया । धरू नको माया सर्वेथंव 
॥४॥ अमोलिक प्राप्ति होत आहे तुज । धरूनियां लाज हित करीं 
॥५॥ मागती न मिळे जोडलें अवचट । सायुज्याचा पाट बांधुनी 
घड ॥ ६ ॥ ज्ञानदेव म्हणे विचारा मी कोण । ना तरो पाषाण 
होउनी राहा ॥ ७ ॥ 


६४१ संसारचि नाहों येथें या कारणे । नाहोंच जन्मणें मरणे 
कर्चे ॥ १ ॥ भास तोही नासताहे कंचें निराकाश । सर्वी समरस 
परब्रह्म ॥२॥॥ जागति या स्वप्न तेचि तें आलें । अंतरो बिबले निवचयें- 
शी ॥३॥ ज्ावरी प्रकाश कांहोंच नाठवे । अद्य सुईज दृब्य जालें 


॥ ४ ॥ बापरखमादविवर विठुल तन्मय । ब्रह्मा न्रह्ममय दिसे 
त्यासी ॥५॥ 


६४२ गगनों भासले अगणीत तारे । तथे मन मरे वत्तोसहोत 
॥॥ १॥ पजेन्याच्या धारा भमिवीण पडे । जथं बद्धि उडे समळचो 
॥२॥ मसुरे प्रमाण सावळे अनंत । आव्हाकार गणितो तपामाजीं 
॥३॥ स्वरूपाचा पुर चिदाकाश्ीं गेला । देखणा राहिला सहजची 
॥४॥ ज्ञानदेव म्हणे स्वसुख रोकड । निवत्तीनें पुढ दाखविले ॥ए॥। 


६४३ सुवर्णाचा चुरा शुद्ध पीत दिसे। वस्तु हे प्रकादी तंद्षापरी 
॥ १॥ अगणित तारे ओतिले अचळ । अखंड निमळ ब्रह्मरूप ॥२॥ 
निराचिया धारा अभ*्रेंबीण पड । देखणा हा बड तयामाजीं ॥३॥ 
ज्ञानदेव म्हणे काय सांग सुख । मागे पुढें देख निवृत्तोशी ॥४॥ 


१७० श्री ज्ञानदेव गाथा 


क क क त कती त या. १०00 ता 2. ७. नट डु १ हह २ ८ ”* .> ५ शद र « “२९ -“» २ २ य च .** १ ८५ “ १ 


६४४ क्रह्माप्राप्ति पुण झालो ज्या नराला । अंतरबाहा झाला 
प्रकाहची ॥ १ ॥ बाहेर भोतरों लावी जसा दोप । सबाह्ा अमप 
रूप फांके ॥ २ ॥। अग्निसंगे लोहतत्त्व थोर नेट । उभवतो दाटे 
हुताशहन ॥ ३ ॥ तेसा ब्रह्मो लाहे हृदयीं त्रिनंत्र । बाह्य निरंजन 
अवघा झाला ॥४॥ निवत्तोचे पायीं ज्ञानदेव लोन । जग जनादन 
निरतर ॥ ५ ॥ 


६४५ सुखाची आवडो घे कां रे गोविदीं । चित्त हें आनंदी 
ठेऊनियां ॥१॥ मनाची मोहर लावा को रे नामीं । मनोरथ कामां 
गुतं नका ॥ २ ॥ अकळित काळ जंब आहे दुरो । तंव तं श्रीहरि 
चित वेगीं ॥३॥ दहाचा दोषपक जंव आहे देहों । तंव तो निवडनी 
घेई निके ॥ ४ ॥ निवत्ति सोपान ज्ञानदेव म्हणे । श्रीगुरु हौ खण 
ब॒झतोना ॥ ५ ॥ 


६४६ देव ते कल्पित झास्त्र तें शाब्दिक । पुराणें सकळोक 
बाष्कळिक ॥ १॥ बाहुले तों जोव सत्रे तेचि जीव । मिथ्याचि माव 
जीव झाले ॥ २॥ तेथें कचे मक्‍त मळों नाहों बद्ध । सवही अबद्ध 
दिसे जे का॥ ३ ॥ अर्कापासुनी नीर जसें कां भासत । जग तसें 
घडत मिथ्याचि सत्य ॥४॥ ज्ञानदेव म्हणे सावधान होणें) अखंड 
साधणें परवस्तुशी ॥ ५ ॥ 


६४७ देव नाहों तेथें पुजी तया कोण भक्‍त । गुरूशी ठाव नाहीं 
कोण शिष्याशो पुसत ॥१॥ सदोदीत ब्रह्म पुण निराकार निगुंण । 
भेदाभद क्षोण तर्थे अनभवो हे खण ॥ २॥ आदि अंत मध्य नाहो 
द्य दृष्टा देन । सच्चिदानंदरूप वस्तु सनातन ॥३॥। एक तेचि 
अनेक झाले अनेंकरूपी एक । खण सांगे ज्ञानेश्वर जगजाणा 
कल्पक ॥ ४॥ 


६४८ भमरोच्या ध्यासें भमरीच होय । कोटकत्व जाय पाल- 
टोनी ॥ १ ॥ म्रह्मा ध्यास स्वयें बरह्माचि होईज । जिवत्व लोपिज 
सहजची ॥ २॥ किडाळ त्यजिले चोखाळचि नाहो । आणिक ते 
पाही अनादोची ॥ ३ ।। जनाटचि आहे जाणा सोयरिक । माया 


ज्ञानपर अभंग १७१ 


नश ७१ ,9/१ ७७.» “” “ « €"-“ २ « >“ >“ “7 *”“ *£८ *” << “€ “€ रट > -« ण: “ -“। -“ “९ “.€* >“ .<*-..<* .“ ५.८६...” 


उपाधिक भमल।!शी ॥४॥ विचार करितां सवव एकाकार । म्हणं 
ज्ञानइवर सत्ययोगी ॥५॥ 


६४९ वणं ना व्यक्ति अमुप निजतज। संतांचे तें गज आत्मरूप 
॥१॥ मक्‍्ताचा सागर भरित दाहि दिशा) पाहो जीवदश्ा बुडूनि 
जाय ॥२॥ ते खण दाविलो माझिया नयनों । चिद्रत्नाची खाणी 
उघडली ॥३॥ निदत्तिप्रसादे ज्ञानदेव लाधला । सुखोयाहो झाला 
तेणें सुख ॥४॥ 


६५० नेणण्याचें रूप तेंचि रे अज्ञान । जाणते तें ज्ञान दोन्हो 
मिथ्या ॥१॥ पूर्णाची ओळखी मुळों माया नाहों। कोण मो हे पाहीं 
शोध्नियां ॥२॥॥ अनभव सुख भोगितांना भोग । न होतां अव्यंग 
भारख्पें ॥३॥। बद्धमुक्‍त शन्य होसी निराकार । म्हणे ज्ञानेश्‍वर 
तत्त्वज्ञानी (1४॥ 


६५१ तिही शन्यावरती नांदताहे दहों । तोचि ब्रह्मांड गहों 
भरूनि ठेला ॥१॥ जयाचा तो भास बिबाकार आहे । ते खण लाहे 
ग्रुपुत्रा ॥२॥ बिबांचे तें अंग ब्रह्म तें निघोट । वस्तु ते अविट तेज:- 
पज ॥३॥ चळेना ढळेना जसं तस तेंचि । उपमा आणणिकाचोी केवों 
साहू ।॥४॥ बहुजन्मा शेवटीं फळ हें पुण्याचें। अभाग्यासी कचे प्राप्त 
होय ॥प॥॥ अपार अधिष्ठानी सत्य हो अभंगी । जाणनियां वगीं जीवों 
धरा ।॥। ६ ॥ ज्ञानदेव म्हणे यापरता नाहीं । उपदेश कांहों 
बोलावया ॥७)॥) 


६५२ दृष्टिमाजीं रूप लखलखीत दखलें । अव्यक्त ओळखिले 
तेजाकार ॥१॥ सांवळें सुंदर रूप बिदुलें। मन हें मुराळें तयामाजीं 
॥ २॥ अणरेणु एंसे बोलती संतजन ॥ ब्रह्मांड संपुर्ण तयां पोटी 
॥३॥ निवत्तीची खण ज्ञानदेव पावला ॥। सोयरा लाधला निवृत्ती 
कृपे ॥ ४ ॥ 


ज्ञानपर अभग 


६५३ साता व्योमापरतें पाहों गेलें। तंव पाहणेचि जाले व्हा 
उदधी ॥१॥ साट मोट माझी सोट बांधिली । नेऊनि टाकिली निगुणीं 


१७२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


>“**-.-/१६.”€ ->“*-./€*%-../% -”/€६../€"*..”€”४..”« ४...” ...»५..५*९.»”४€५.”%.०- ८ ४. ४.८ ४७%. १-2 ६--९४-.४४----/ *-*५-”€४..”€ ५.८. ८-८ ६.” -/“/* “/_ “€ ९ .- “६..”””६_..”/ ५ »“/*, .. ३. 


गे माय ॥२॥ बापरवमादेविवरु पंचविसावा देखिला । तोहो खंटला 
तये पंथो ॥ ३ ॥।। 


६५४ चक्राकार चक्ररूप चक्रधरू म्हणवो । पाहतां अंतरों न 
दिसे कांहीं ॥ १ ॥ पाहतां पाहतां मो पर ठाया गेलें । तेथें एक 
देखिले महदभत ॥ २ ॥ रखमादविवरु महद्भता वेगळा । त्याहूनि 
तो मनीं मातला ग माय ॥३॥ 


६५५ कवतुक पाहावया निरंजना गेलोये। दंव निराकार जालें 
बाईये वो ॥१॥ अकरासहित पांच पांची मावळलों । आदि अंतां 
उदयो जालों तेजाकारे ॥ २ ।॥। रखुमादविवरु परतोनी देख । तोहो 
पारुषे तिपे ठायीं गे माये । ३ ॥ इ 


६५६ शंगार कर्रान हरिनाम | तांबूल गुरुअंजन लेऊन डोळां । 
भातारु होता तो निःशब्दो । खिळिला परतोनी माघारीं ठेलिय 
॥ १॥ काम निदसुरा कामिनी जागे। कांहो के विपरीत गमे । भोग 
त्याच्या ठायी तिशब्दो । खविळिला आपआपपण्यातें रमे ॥२॥ पति 
पद्मिणीविणें गभे संभवला । सर्वेचि प्रसूत जाली । तत्त्ववोध उपजला 
तेणें गुढी उभाविली ॥ ३ ॥ तया पुत्राचेंनि सुखं । सवंहि विसरले 
देहभाव पडला विसरु । बापरखुमादविवरु विठुलों । तेथें आणिकाचा 
नव्हे संचारु गे बाईये ॥४॥ 


६५७ जतनेलागी जोवन ठविलें । स्वस्वरूपीं हारपले ज्ञानपथों 
॥१॥ माझी दोन्हो सामावली । माझी दोन्ही सामावली । निज- 
ब्रह्मी गुंडिली मनेंसहित ॥२॥॥ अवघा कोल्हाळ एकनिष्ठ जाला । 
अम्हरसों बडाला निवडंचिना ॥३॥ रखमादेविवरु जगाचं जीवन । 
त्याचंही मीपण गेले विठुठुलनार्म ॥४॥ 


६५८ मन सुमन घालूनि माळा । करूनि सकळां गळां पुरणे वो 
मार्य ॥१॥ आउट पिठींची दुरुगुळी घातली । तेथें दोघे पुंज बेस- 
विली वो माय ॥२॥ तेथं अद्वेत रूप परोपरी वासु । करूनियां 
सायासु वराग्यज्ञानें बो साय ॥ ३॥ एऐंसा हृदयमंदिरीं वुगदिवो 
अंतरीं । रखथमादविवरु निर्धारी बो माये ॥ड॥। 


जलानपर अभग १७३ 


* ८6% >» * “ ॥* “> “हः भ ल -“ “-  .“>*« -*< > ल्न त न क. 203002 


६५९ दुधावरलो साय निवडनी विधलो । तसो परी जालो 
आम्हां तुम्हां ॥१॥ घालोनो ब्रह्म उद्गार संभ्रम । अनदिनी प्रम 
डल्लतसे ॥२॥ नाठवे आज्या देहावरी उदास । मोतंपण भास चोज- 
चेना ॥ ३॥ रखुमादेविवर विठ्ठलो मुरोनी राहिला । तो आनंद 
देखिला संतजनीं ॥४॥ 


६६० स्मरो कसेंनो विस्मरों कंसेंनी । दोहोपरी मज अटो रया 
॥१॥ पाड पडिला विषम ठायीं । देतां घेतां नरेचि कांहीं ॥२॥ 
रखुमादेविवरु विठ्ठल नेणिज। तंव तोचि तयासी अटोवी रया ॥३॥ 


६६१ कुटाकट अंतो कटस्थ पे जालें । अशेष उरलें त्या वेगळें 
गे साय ॥१॥ गणा भ्याले म्हणोनी निगुण प जालें । तें निराकार 
आथिलें माझ्या अंगीं ॥। २ ॥ बापरखमादविवरु अधअध्बे वेगळें । 
अर्धमातका सामावले अशेष परेसहित ॥३॥ 


६६२ एकांतींचें गुज पुसों गेलिये सये । मी माझी नाहों त्यासी 
कौोजे वो कार्ये ॥१॥ एसी भरी निवाड सांगिजे कोणापुढें । मनासी 
सांकडे पडिलें रया ॥। २॥ सुलभ सकुमार रूपं मनोहरु। रखमा- 
देविवरु परेही परता ॥३॥ 


६६३ चातकेंबोण लक्ष अंतरीच ठसले । तेथें एक वोळले ब्रह्म 
मेघ ॥१॥ तें जीव अमृत जीवास जालें । त्याहुनी एक आगळे गे 
माय ॥२॥ रखमादेविवर हातेंबोण स्पदवलें । चक्षबीण देखिले निज- 
ग्रह्म गे माय ॥३॥ 


६६४ तें अवघेचि नव्हे अवर्घचि होय । अवघ्यावोण सोय 
आणिक असे ॥१॥ अवघं म्हणिजे व्योमाकार दिसे । त्याहुनी परते 
असे गे माय ॥२॥ रखमादविवरु परता पहावया गेलें । परतें परा- 
हर्नि देखिलें ग मार्य ॥३॥ 


६६५ तनमनुधने पुज्य पे केलें । आत्मलिंग पुजिलें बाईये वो 
॥१॥ तंब निराकार देखिले निराकार देखिलें। मो पुजर्नालिंग 

हो हरपले ॥ २ ॥ रखुमादविवरु निर्जालग विवळलें । अबघी 
अवघे ठायीं सामावले बाईये वो॥ ३ ॥ 


१७४ श्री झानदेव गाथा 


**४४-४-0१४/९-५/0 7 >“ ्ट “7 :टी-0- की >... यी 


६६६ सगुणाची सेज निर्गुणाची बाज । सांवळो विराजे कृष्ण- 
मात ॥ १॥ मन गेलें ध्याना कृष्णचि नयनों । नित्यता पर्वणी 
कृष्णसुखे ॥२॥ हृदयपरिवारो कृष्ण मनोमंदिरीं । आमुच्या माज- 
घरों कृष्णबब ॥ ३ ॥ निवत्ति निघोट ज्ञानदेवा वाट । नित्यता 
बॅकुंठ कृष्णसुख ॥ इ ॥। 


६६७ आहे तें पाहों नाहों ते कांहों । ठायींच्या ठायो हॅरपलें 
॥ १ ॥ नाहों आम्हां काज नाहों आम्हां चोज । आमचें निज 
गोविदराज ॥२॥ बापरखुमादेविवरु आनंद सोहळा । ब्रह्मानंदकळा 
भोगीतसे ॥ ३ ।। 


६६८ निगुणाचा पालऊ लागला । लय लक्षी हरपला देह माझा 
॥ १ ॥ वांयावोण गेले वांयावीण गेलें । अवघी बडालें ब्रह्मेसहित 
॥ २॥ रखुमादविवर विठठल मालाथिला । निजपद पावला जीऊ 
शिवा ॥ ३ ॥ 


६६९ सायुज्य सदन श्यामाचिये घरीं । हृदय कल्हारो इयास- 
तनु ॥ १ ॥ सचेत अचेत नित्यता विरक्त । असोनी आलिप्त 
जन्ममरणा ॥ २ ॥ नारायण साध्य साधक साधिता । विग्रहयणेता 
अंगों लागो ॥ ३ ॥ ज्ञानदेवी मोनो गुणग्रास धाम । सवत्र आराम 
हरि माझा ॥४॥ 


६७० मोहाचे मोहाळ सांगितलें एको । पाहतां परिपाकां 
मोहाळ नाहों ॥ १ ॥ मोहिलेंची दिसे मोहामाजों रसें । नसोनियां 
भासे तदात्मक ॥२॥ बिजीं बीज हरि दिसोनि नविट । विटोनियां 
नीट कळिका फाके ॥ ३ ॥ बापरख्मादेविवरा अबोला सबळे । 
अवघेचि निवळे गुरुकृपा ॥ ४ ॥ 


६७१ एको म्हणे ग्रह दुजी म्हणे मोह । एकोनें सोहं सांगितलें 
॥ १ ॥ कोहं वाचे वारी सोहं मतें सारी । वबकुठोची दरी उधडलो 
॥ २ ॥ ककार भेदिला मकार झोधिला । ळ॑कार निमाला तयं 
स्थानीं ॥ ३ ॥ ज्ञानदेवी ओहं सोहं गिळिलें पे कोहं । नाहीं 
आम्हां सोहं कल्पनेचा ॥ ४ ॥ 


ज्ञानपर अभंग १७५ 

६७२ दुजेपणींचा भावो आम्हां नाहो ठावो । सर्वी सव देवो 
आकारला ॥ १ ॥ कसें याचे करणें सांग आम्हां माय । कामधेन 
होय कल्पनेची ॥२॥ नित्यसुखवेधें वेघलो कामना । कृष्णी कृष्ण- 


नयना एक तेजं ॥३॥ निवत्ति साचार ज्ञानदेवी आचार । कृष्णचि 
परिवार क्षरलासे ॥४॥। 


६७३ अवघेचि मने दोहोलिया धनु । प्राणापानों प्राणु निव- 
विला ॥ १ ॥ तें रूप परब्रह्म जाणों प्राण सम । करूनियां नम 
जपों आम्हों ॥ २॥ नेणों धात मति कंची हे प्रवत्ति । कृष्णेंचि 
समाप्ति सवं करू ॥ ३ ॥ निवत्तोचे तारू कृष्णीं कृष्णसुख । ज्ञान- 
देवा चोख दिधले नाम ॥ ४ ॥ 


६७४ निर्गुणाची छाया सगुणीं बिबली । तत्त्वीं तत्त्वें गेलों 
अनुठायां ॥१॥ निडचळों निश्चळ नलगे अळुमाळ । तत्त्वता अढळ 
तें वेगळेचो ॥ २ ॥ नातळतां पंथो शब्दाचा सुहावा । परेसहित 
दोहावा भरला दिसे ॥ ३ ॥ ज्ञानदेवी रम्य दिसोनी न दिसे । 
निराकारीं भासे तदाकार ॥ ४ ॥ 


६७५ दोपाचेनि तेज पेस घेतसे माया । जाय सांगावया । देत- 
भावो ॥। १ ॥ देत नाहों अद्वत नाहों । ठायींच्या ठायीं एकतत्त्वीं 
॥ २॥ तसें रसमय तेज स्नेहाणंव बोज । छाया मोहबोज न 
बिबत ॥ ३ ॥। बापरखुमादेविवर बोतलो ये कळा । न दिसोनी 
सोंबिळा दिसे हरि ॥४॥ 


६७६ सगुणोंच्पा रातीं निगुंगो दिवटा । सांगती चोहटा वाग- 
पंथ ॥ १ ॥ वागेश्‍वर हरि वाचेचा वाचक । आधोचाही अर्क 
दोपतेजं ॥ २ ॥ साकारीं निराकार बिबी बिबअवतार । अवघं 
माजिघर बिबलेंसे ॥ ३ ॥ बापरखमादेविवरु अभ्तत्सककारु । 
निवत्ति निर्धारु माजीवटा ॥४॥ 


६७७ सतता वसोनी मायेसी पर । विज्ञान हें घर जीबों वसे 
॥ १ ॥ ज्ञानी वसे विज्ञानी न दिसे । बिबी बिंब रसें समता शांति 


१७६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


“५०/५५/५५५५. *-“"५-९ >“*-< '*-“"-< ६२ -६-// ५ १.0१" “4-0 १ -0" “0१६ “70 “7 ६५ ४ ॥ -“*२*-€ -7५८- १ >7१-८१* १ ८. .<* “€* -“* “** /* .”7 ९.” 0१ .”““ 


॥ २ ॥ आपो आप रस जनवन दारा । बिज्ञान उभारा भावी 
दिसे ॥ ३ ॥ बापरख्मादेबिवर उभारण हरि । दिपु माजिघरीं 
ठविला असे ॥४ा। 


६७८ कोटीची भरोवरी सरोनी गेलो इारीरीं । संसाराची 
उरी कांहों न्रेचि गे साय ॥ १॥ लक्षाचा लाभ मज घडला गे 
माय । कवणें उपाये चरण जोडले वो ॥ २॥ चितनीं चितितां 
काय चितावें । ते अवर्घाच मन ख्प गिळावेंगे माये ॥ ३ ॥ 
बापरखमादेविवरु देहेंवोण आलंगिला । तो समथ माल्हाथिला 
बाईये वो ॥४॥ 


६७९ मी बोल बोलें तो गेला कवण्या ठायां । हें पुसों आलों 
लवलाह्यां वो । कव्हणि न सांगती माग धावे काह्या । आतां 
लाजिलें एझ्ा स्नेहा गे माये ॥ १ ॥ चला कांबो मज आएडोनी । 
रूप पाहो द्या कां माझे मजलागुनी । वेडावलें मज देखनी झलखों 
मी माझें गेलें हारपोनी गे माये ॥ २॥ मी बोला मज आंतुकों 
बोल मज आतु । मुर्से मरालें खूप ख्पांतु । बापरखमादेबिवरू 
विठ्ठलासी एकांतु । आतां पुरला अंतु दुजेपणा गे माये ॥४। 


६८० आम्हीं संन्यास घेतला । देहादिकांचा त्याग केला ॥ १॥ 
आम्ही संन्यासी संन्यासी । सदा राहो एकांतेसी ॥२॥ चित्तचतुष्टय 
निरसिलें । अज्ञाना तिळोदक दिघले ॥ ३ ॥ ज्ञानचि विज्ञान आलें 
हातां । आम्हां नाहीं शरीरीं ममता ॥४॥ म्रह्माहमस्मि शद्धज्ञान । 
तेथील सांडिला अभिमान ॥५॥ बापरखमादविवरु विठुल हृदयी । 
तोचि सबाहाअभ्यंतर ठाईं असे रया ॥६॥ 


६८१ माझी प्रकृति निष्कृति जाली । ब्रह्मा सामावली बाईये 
वो ॥ १॥ दहेंबीण ब्रह्म देखे । दहेवीण ब्रह्मा देख । तेगें 
निर्गुण राखे । रोखावलें ॥ २ ॥ जाणतां म्हणोनी नेणतां वे 
गेलें । हेखीं आपणाते विसरले बाईये बो ॥ ३ ॥ रखमादेवि- 
वरु नेणोनी जाणितला । जाणपणें निमाला माझ्या ठायीं ॥४॥ 


ज्ञानपर अभंग १७७ 


"७७५७५४४ -०-2००-९५-/ ४“ ४८-४४ ८ ४-0 5-0 ८? -: 7 - ४८ << >“ >> ८-१" “  <* ८ ६-१ €* "८१४ ९२ “* “४. “*"-- १५ १-८ ४-८ ४५४४-.०८४- 


६८२ समथ सोयरा बोळावा केला । परी साग गसला 
सुखाचा बाईये ॥ १॥ भय आमचे गेलें नव्हावेंतें जालें । तो 
चोरुचि बोळवी जाली बाईये ॥२॥ लक्षाचा लाभ जोडला ठावो 
रखुमादंबिवरु विठठल नाहो ॥३॥ 


६८३ काळा लपंडाई काळेरात्री खळे । मो सवें वेधिठो जाय 
काळ्याछंदं ॥ १ ॥ काळेनिळे हे अभ भासले । एंसें रूप दखिलें 
निर्गुणाचें ॥२॥ एंसा हा सांवळा माझिये दष्टि माल्हाथिला । उज- 

रूनि गेला हा विठ्ठल गे माये ॥३॥। एंसे भलविले जाण काळेपणें 
आपणें । रख्‌मादविवरु जाणें यर कांहीं नणें ॥३४॥। 


६८४ अहेत येणें अद्वेतपणें सांडिलें । थितें होतेंतें माझे ल्या पे 
गेलें ॥ १ ॥ नाहो तेंचि पाहावया वायांबीण गेलें । तंव पाहाणेंचि 
जालें बाईय बो ॥ २ ॥ बापरखुमादेबिवरु जुनाट जुनघडा । तोहि 
म्यां सांडिला अरूपसंगे ॥३॥ 


६८५ मन वाचा बंदु निवाणोीं घातले । निमाण होतें माझें 
ठायीं माल्हाथिलें ॥१॥ चंचळ मन ब्रह्मा निवचळ जालें । अवघेचि 
निमालें ब्रह्मापणीं ॥ २॥ रखुमादेविवरु विठ्ठल उघडा । व्योम 
पांघुरे फुडां देखोनी धाल ॥३॥ 


६८६ पंचबाणें माझें हृदय भेदलं । पांचेवोण पावले चाऱ्ही 
सांडनियां ॥ १॥। सकळे माझें गोत मसें आल । ब्रह्मरसें जाले बाईये- 
बो ॥२॥ बापरखमादविवर ब्रह्मरसे विवळला । मजसहित निमाला 
मह्मरूपो ग माय ॥३॥ 


६८७ वत्तीचा उच्छंद मनाचा निग्रह । धारणा विग्रह तेजतत्त्वीं 
॥ १ ॥ बिबामाजी बिंब हरपले स्वयंभ । मायेचा प लोभ अरता 
जाला ॥२॥ नाहीं तेथें छाया मा्यचा विलास । घरभरीं पस दोंपों 
रया ॥ ३ ॥ बापरखुमादेबिवर ज्ञानदेवा धन । वस्तूची विवरण 
लेजाकारे ॥४॥ 


६८८ ज्योतीस ज्योति मेळउनीं हातो । तंव अवचितों झोंबि- 


१७८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


ण“. -१५-/२-” ९२./”* ““ ४. -> ४२-५९” “7 -१८-४%--/ ४-7 ६ ६0 -7 १-7 * 7 ४-५ १-९ ४० ४८-/ ६7 -“ --< -“ -“ ५५. -“* “7 .-/* >» «>> ववी 


ली ॥ १ ॥ अडत पाहतां न दिसे गणमेळ । गणा गणीं अडळ 
ठाउका नोहे ॥२॥ शबन्याहि परतां आदि अंतु नाहों । तो असोनियां 
देहों धांबो सरे ॥ ३ ॥ बापरखुमादेविवर विसरला धांव । हरिरूप 
भाव दोपकळा ॥४॥। 


६८९ आदि मध्य अंत सवेसप हरि । घटमठचारो भरला दिसे 
॥१॥ देखिला गे माय अलक्ष लक्षितां । झ्यांति पक्षवाता. समबद्धि 
॥२॥॥ भावबळें घन अलोट अभंग । चित्संनें भंग प्रमंचाचा ॥ ३ ॥ 
ज्ञानदेव बोले नित्य नामप्रम । तेथेचि विश्राम हरीचा असे ॥४॥ 


६९० कापुराची सोय कापुरोंची माय । परतोनी धाय ने घे 
तेसी ॥१॥ अपोनो नसणगें सवंत्रो दिसगें । हरिप्रेम घेगे पुरे आम्हां 
॥२॥ सुवहूप जोब अपतांचि शोब । हरपले भाव बिज्ञानेंसी ॥३॥। 
बावरखमादेविवर विठ्ठल सुखाचा | तरंगुहो यांबाचा परतेचिना ॥४॥ 


६९१ अंतरोंचा विस्तारु ब्रम्हो पाल्हायिला । तेथे एक मन 
सिद्धताधकु भला ॥१॥ तेणें केले अतारिसें केले अनारिसें। पाहों 
गेलं सरिसें हरपलं ग माप्र ॥ २ ॥ तथे क्रगयजःसाम भलले तें 
झाझ्य! ठापो फुललं ब्रम्हमय ॥३॥ रप्युमादविवर अंतरब्रम्हो तरंग 
जाला । अम्हउदबो सामावला मज घेऊनि माय ॥४॥ 


६९२ निर्गणाचे हातो व्यवहारु पडिला । दाईजपणा मुकला 
साभिलाषं ॥ १ ॥ निरंजन वती धरीत मरारी । भाग अभ्वंतरो 
घेईन देखा ॥ २॥ बापरखुमादबिवरु बिठुलु सोवळा । भागा मज 
आला हरिहरु ॥३॥ 


६९३ एक भान गिळू दुजे देत उगळूं । कासेवीचा मेळूं गिळू 
सगळा ॥१॥ पोटभरू येणे बकुठोचें पेणें। सेवासुख जाणें कृष्णसुखों 
॥२॥ डोंगर सगळे मायेचे मोकळे । प्रपंचा नाकळे या हेतु ॥३॥ 
ज्ञानदेवा साध्य ज्ञानाचे उपाध्य | येरत त्त्व बोध्य मुक्‍त कचे ॥४॥। 


६९४ ध्यान धारणा संत्र साधन । त्रिकाळीं जपन अजपा तिद्ध 
॥१॥ नटकेचि अटकु ठाईचेचि नि[ण । मज कवणें ठाई घेउनी 


ज्ञानपर अभंग १७९ 


७ ४४ “71 -२१८-//"*.-“ >--<१ ८-2 <<.“ --“ न 000 आ. ल अभ लट ५: -. “| ,* :-* “* “५. “४६. -* ./*../४६..” -_--- --“ 





गेलें ॥ २॥ देश वाढले दोस आटले । चहूं द्वारें कोंदलें ग्रम्हतेज 
॥३॥ रखुमादेविवरु अठांगीं आगळा । सप्तधातु वेगळा ब्रम्हउदधी 
॥४॥ 


६९५ विदवाचं आते माझ्या मनों प्रकाहलें । अवर्घाच जालें 
देहब्रम्ह ॥१॥ आवडीचे वालभ माझेनी कोंदाटल । नदल दखल 
नभाकार गे मार्ये॥ २ ॥ बापरखुमादविवरु सहज निट॒ जाला । 
हृदयी नटावला ब्रम्हाकारें 1॥॥३॥ 


६९६ अनभव जाला प्रपंच बुडाला । आपुला आपण देखिला 
सोहळा गे माय ॥ १ ॥ आपण जाणतां आपण मी जालिये। आप- 
णापे विसरलिये नहटों वो सार्ये ॥ २॥ आपुला म्हणोनी अवघा 
आलिंगिला । अवघा देखिला अवघंपणें बो माय ॥३॥ एंसें जाणोनी 
ठकले ठकोनियां ठल । रखुमादविवरे बिठुले बो माय ॥ डा 


६९७ दुजेपणीचा भावो माझिये ठाउनी जावो । येर सकळिक 
वावो म्यां त्यजियेला ॥ १ ॥ माझें मोच जाणें अन्‌ कांहों नणें । 
अनुभविय खुणे संतोषिल ॥ २ ॥ माझा मीचि श्रोता माझा मीचि 
वकता ।) माझा मोचि दाता त्रिभ्वनीं ॥३॥ एकल्यानं एकला अनंत 
रूपे देखिला । दुजपणा मुकला ज्ञानदंबो ॥४॥ 


६९८ योगिया दुलंभ तो म्यां देखिला साजणी । पाहतां पाहतां 
मना न पुरेचि धणी ॥ १ ॥ देखिला देखिला माय देवाचा दवो । 
फिटला संदंहो निमाल दुजपण ॥२॥॥ अनंतवेष अनंतरूप दखिल 
म्यां त्यासी । बापरखुमादेविवर खण बाणली कसी ॥ ३ ॥ 


६९९ नार्दाबद कळा ज्योति स्वरूपीं बिलया जाती । श्रति नंति 
नेति म्हणती जथे ॥ १ ॥ नाहो मज चाड सकळ उपाधी । एका 
मंगळनिधो वांचनियां ॥। २ ॥ श्रीरामो रमतां मत निवडितां नये 
तनु । सुखश्नी सांगतां सिण हारतु असे ॥ ३ ॥ पर्दापिडा दाटणी 
रूपानिख्या निरंजनों । विठुलाचरणीं ज्ञानदेवो ॥४॥ 


७०० अद्वेताची झडपणी भ्रम्हों निमालो । तन्मय तत्त्वतां 


१८० श्री ज्ञानदेव गाथा 


“<**--८*.€* 





"१.४0 ४५07 ४५४४ ४--९--१-९४८-८"५-८"४- "०८०८५५ १.४” १-८" »€*..“”४..”१५./”*९.//* ..“* “६ 


ब्रम्हींच सुराली ॥ १ ॥॥ परतोनी पाहणें परतोनी पाहणें । नाहो 
त्या ठाया जाणें रूपेंवोण ॥२॥ बापरखमादेविवर रूपंबीण देखिला । 
आटकु ठाकला हृताकारें रया ॥ ३ ॥ 


७०१ पाहतां बटाचा विस्तारु कसा । झाखा फुटलिया कळिया 
तेसा ॥१॥ सांगाल पे तें काय जालें ? । वटविस्तार दोही हरपले 
॥ २॥ विशद्धचक्री मेरु हा नडे । तेथें परदोपीं साहित्य जोडे 
॥ ३ ॥ बापरखुमादेविवरा विठ्ठला । मनोमानसों तया सामा- 
वला ॥ ४ ॥ 

७०२ जाणों गेल्ये तंव जाणणें राहिले । पाहों गेलियें तंव तेंचि 
जालं गे माय । इंद्रियांसहित चित्त ठकर्लीच ठल । मी माझं विसरलं 
स्वये भाव ॥ १॥ एंकोनी देखोनी मन होय अंधळें) परतोनी मावळे 
नाहीं तेथ ॥२॥ अविद्या निरसली माया तुटली । त्रिगुण साउली 
तेथें रूप कचे । चांग विचारिले विवेकें उगवले । ज्ञान हरपले 
तयामाजों ॥ ३ ॥ मकियाचे परो आनंदु भोतरों । अमत जिव्हारी 
गोड लागे । बापरखमादेविवरु विठ्ठल जाणें । संत ये खणें 
संतोषले ।। 


७०३ साझें स्वरूप म्यांचि हंगारिले । निर्वाणी म्यां केलें लया- 
कार ॥१॥ आपुली सोय वाढवाबया गेलं । तंब आपणचि जालं 
आपण्याठायीं ॥२॥ सहज गणाचे निगुण बो केलें । माझे म्यां 
पाहिले मन मावळनी ॥३॥ तीन चारी मिळोनी येके ठायीं घातली । 
बापरखुमादेविवरा बिठ्ठलीं फावलीं ॥४॥ 


७०४ येकी सांगे मातु । येकी सांगे रे तं) तो कोण दष्टांतु। 
सखिये सांगे ॥ १॥॥ बाई येक सरे । नाहों पे दुसरे । निवत्ति दातारें। 
सांगितलें ॥ २ ॥ पांचांची मिळणी । साही चक्रपाणी । दासाची 
कहाणी । येकाददा ॥३॥ ज्ञानदेवी सार । चो वेदों पार । येकतत्त्वी 
विचार विज्ञातेंसी ॥४॥ 


७०५ आस्वाद स्वादु ये दोन्ही नाहो । तेरावे पाही सहावा 
ठायों ॥ १॥ तेथें सातवे पंचाक्षरो जपणें । संहार होणें तमोरू्पे ॥२॥ 


ज्ञानपर अभंग १८१ 


->“<..-“< “"-.-/ -<*--<*५--€* -<-.- <--<<*<-८४-< *--<*-- -<*५-€ ६५. :< :- ८"५८-2६-7 -_ --_/*--"<-- २८ -_ *-“ 





*>“१---"५.४-१"५.५->/”१.>€* 


रखुमादेविवरु शुद्धसत्त्वेंवोण । शुद्धबुद्ध मी जाण जालें गे 
माय ॥ ३ ॥ 


७०६ बाराबें वरतें तेरावे हरपले । चोदावें देखिले चोडोळां 
॥१॥ चौघांची भाज मो नहोनि्या गेलें । तंव अनारिसें महाकारण 
देखिलें ॥२॥ बापरखुमादेविवरु भतजाता वेगळें । पराहनि परतें 
पांगुळलें ॥३: 

७०७ कापुराचें भांड म्यां अहारसें भरिलें) घ्याणीं निमाल 
परिमळेंसहित ॥१॥ तेथें परिमळु नाहो स्वादु पे नाहों । सुखदुःख 
नाहों कांहोंचि नाहों ॥२॥ रखमादेविवरेंसो ठक पडिले कांहोंच 
नाहो । चोघ स्वभावें बोलताती ॥३॥ 


७०८ पाचांची वाट पाचांसवें गेलो । येरासो जाहली देदधडी 
॥१॥ अकरावे होतें तें धरूनियां नल । बारा तेरा गिळिले धन 
माझें ॥ २ ॥ रखुमादेविवरु चुळु पे घोटिला । निधन जाहला 
दाद्धपणें ॥॥३॥ 


७०९ आस पुरऊनि आस पुरवाबो । एंसो भक मज लागो 
द्यावी ॥१॥ तें अनपम्य कॅसेनि सांगावें । जोवा चोरूनि भोगिज 
तें जीवें ॥२॥ दष्टि कीर होय जरी निकें। द्रष्टा होय वेडा जयाचेनि 
सुखं ॥३॥ ज्ञानदेवो म्हणे करूनियां निर्के । विठ्ठल परमात्मा भेटल 
या फावेतें ॥४॥। 


७१० मनाची वाती लाऊ गेलीये ज्योती । ते अवघीच प्राप्ती 
. ज्योतिरूपें ॥१॥ तेथें ब्रह्म गर्भा आले ब्रह्म गर्भा आलं । लय लक्ष 
उरले बाईये वो ॥॥२॥ रखुमादेविवर अप्रमेय देखिला । तोही इच्छितां 
हरपला माझ्या ठायीं ॥३॥ 

७११ अष्टहो अंगें नवही व्याकरणें । सप्तही त्वचा भदोन गेलं 
गे माय ॥ १॥ तेथें वेदां वाट न फटे वेदा वाट न फट । यरासी 


कंचें पुरपुढे गे माये ॥ २॥ रखुमादेविवर मज फावला । देखोनी 
बोरसला पर पाहीं ॥३॥ 


७१२ सुवेळेची हेज अवेळे घातली । प्रवृत्ति मोहिलो निःसंदेह 


१८२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


*८%./५%/”/६-”// ४२ “४”. ४५, ””१-”९१६ “0५.” ४” -ट* “* क नाक ०१९ “४०-९१ “7१ ““ टा 


नट 


॥ १॥ मोहें न खंटलें ममते तुटलं । एकरसी भरलें तत्त्वी तत्त्व 
॥ २॥ प्रयंचाचे घरो दिसतें कारण । अवघे निराकारण तत्त्वो 
मत्वमय ॥३॥। बापरखमादेविवर त्रिपुटों न दिसे। रसीं रस भासे 
हृदयदोपी ॥४॥ 


७१३ जुगादीचें जुग युगादोचें युग । लक्षाआदि लक्ष मावळल 
मे माये ॥ १॥ मावळल्यावीण भांति जाल्या कोण्ही । निजब्रह्माची 
खाणी ठायीं न पडं गे माये ॥ २॥ बापरखमादेविवर निघोनी 
घेतला । निगणचि जाला तयासहित ग माय ॥३॥ 


७१४ आत्मा अंगें प्रसद्ध देखिला । अंतर्बाह्य अलिप्त व्यापला 
॥१॥ देखिजसें नाहों देखिले म्हणतो काई । दषणें तेही दखतुसे 
॥२॥ रूपरेखा नाहों लक्षावा कवणें ठायो । लक्षी लक्षितांही पर- 
तल्या दृष्टि ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे आनंद होईल पणे । अनुभवे तेचि 
खूण दखतसे ॥४॥ 


७१५ गगन डोळां भासले तें बाहुलीनें कवळिल । कांही एक 
उगवलं रूप अशूपों वो मार्य ॥१॥ पर्ण पीठिका टाकुनी मायास्तंभ 
उभउनी । निजानंदों माळा धालनी तंब तो वरिला वो माये ॥२॥ 
हो कामीं कामरंजत्‌ गुणहि निगुण । पहातां परिपूण तरी तो सहज 
वो माय ॥॥३॥ हा पुरोनी उरला नयनीं वोसंडला । बापरखमा- 
देबिवरा विठुला । तरी तो वरिला बो माय ॥४॥ 


७१६ चौदारवंटा ओलांडनि वोजा । अंतरीं आत्मकाजा बोघिलें 
वो माय ॥१॥ आनंदाचे चक्ष उघडी पातों । शब्दांनि हाब्दां अतीति 
मी जहालिय वो माय ॥२॥ पांगळे इंद्रि ग्राम संवाद आत्माराम । 
तो ईरवरु पुणकाम्‌ मज भेटवा वो माय ॥। ३॥ तेथ गोरस जहाले 
ज्ञाना अंतरों बोजावल । सदवपण आलं मज वो माय ॥४॥ पाहतां 
ठेंगणे डोळे न्याह'ळितां आगळें। तें पदप्राप्ती वेगळें सगणनिर्गण वो 
माय ॥५॥ एंसा हा दिपीं दोपपरनायक । रखुमादेविवरु एकु जोडला 
बो माय ॥ ६॥ 


७१७ नव्हे त्याची दुराशा म्यां सांडिली बो आस । ज्ञानवराग्य- 


ज्ञानपर अभंग १८३ 


७७. अहो. टी तिळ चिव खिरी कनल टा -€ >” -:€४ > :- ४४.०८ ६-४४-४ ४-7 ४४-0१ 7 


“* -> 0" >€८* -“* “7” -_”. “ *-/ई".०//४./०” 


भक्तिस(र वोळला वो माये ॥ १ ॥ सच्चिदानंदघन आनंदे 
ओळला । मग मज फावला हा बिठ्ठल वो माये ॥ २ ॥। संभोग 
बोबरीं होतिये निदसुरो । योगिणी खंचरी मज जागविलं वो माये 


॥ ३ ॥ एंसा हा योगिराज तो विठ्ठल मज उज । बापरखमादेविवर 
देऊ ठलं वो मार्ये॥ ४ ॥ 


७१८ दृष्टीचे गुज सच्चिदानंद सहज । ते चक्षच्या अंतरीं निज 
निरोपिले वो माय ॥ १॥ अनुवादु खुंटला एकपर्णे एकला । संबंध 
तुटला मागिलाचा वो माय ॥२॥ पुरती दष्टि पूणे ग्रह्मांच भासली । 
त्या सुखा दोंदुली वाढलो बो माय ॥ ३ ॥ अवलोकितां न 


अवलोकवे बोलिज तसा नव्हे। हा रखुमादेविवर भावें मानहाथिला 
चो माय ॥ ४ ॥ 


७१९ म्रह्मपदाची प्राप्ति उमगेल दृष्टि । परम चतन्याचे पोटीं 
विःवंभरु वो माय ॥ १ ॥ अवघाचि देखिला अवघा मालवला । 
देखोनि निवाला जोव ग माय ॥ २ ॥ कापुराची पुतळो कपरदोपु 
पाजळी । तेसी मी त्याच्या मेळों जाहलें वो माय ॥ ३ ॥ 


तेथे रूप ना छाया त्रिगुण ना माया । रखुमादेविराचिया उपाये 
वो माय ॥४॥ 


७२० अंजनीं अंजन साधिलें निधान । हेताद्वेतघन विज्ञानेंसो 
॥- १ ॥ सारिलेंसे हेत अद्वेत सकळ । निगुण निमळ निवळले 
॥ २ ॥ साध्य साधक वस्तु आल्या पें हातां । मुरडोनी 


पाहतां वस्तुमय ॥ ३ ॥ ज्ञानदेवी साध्य अज वस्तूचे । देहीं देह 
साचें नुरे तरी ॥ ४॥ 


७२१ न चुकतां चुकलं संसार वाटे भांबावले । अवचितें पडले 
ज्ञानपेठं बो माय ॥१॥ माझा निवत्ति तं सखा लाधला विकरा । 
गिऱ्ह/ईक पुरा विठ्ठल गे माये कांहों नाहों उरले प्रेम बो माये ॥२॥ 


हा पुरोनियां उरला निजानंदु सांवळा । रखमादविवरु जोडला 
कष्टी बो माये ॥३॥ 


७२२ न गणवे परिमाणे न बोलवे अतमानें। तो सहज निर्वाणी 


१८४ श्री ज्ञानदेव गाथा 


४५%. ४४/-0१४५९४-४-0१४-//१४-९१७/५४१५४0४0 ४४0 प १२ 0 ४7 “-॥*-९%-"-“४-८"४२-“५५-४४-/४८- ६८-४५." ४>श7०“ “नट” -- "-*५--//*-. 


ज्ञाने फळला वो माय ॥१॥ मक्‍ताची साउली मजवरी पडलो । 
ढेसी ढेसी वोल्हावली अमतेधारी वो मा्य॥ २॥ तेथें एक नवल 
वतल वो साजणी । सांगतां मिठो मोनी पडली बो माय ॥३॥ एसा 
परोपरी फळला दिव्यरूपं फावला । तो रखमादेविवरु जोडला वो 
माय॥४॥ 


७२३ आपला गुणग्राम सांडोनियां गेलिये । निवांत राहिल्य 
निगणीं बो माय ॥१॥ परोपरी पाहतां सवरूपीं गोपाळ । तो मज- 
पाशीं परी वेळ न लगतां बो माय ॥ २॥ अनुवाद खंटला सर्वागे 
भेटला । गुणग्राम तुटला सहज वो माय ॥३॥ ऐएंसें म्यां रूप आपुल 
आपणचि केलं । रखमादविवरें विठुलं वो माय ॥४॥ 


७२४ पुरे जरी म्हगों तरी अमित्य पुरला । पुरोनियां उरला 
तेज:पंज बो माय ॥१॥ ज्ञानाचे खाणीं माणिकें निर्वाणों । लाधलं 
मी निगणीं निरालंबी वो माय ॥२॥ आत्मत्वाचिया परी खवणिलोीं 
भषणें । तें मों आवडोचें लेणे लेईलं वो माय ॥ ३॥ हा सुजड 
जडला विटसी लाधला । त्या रखमादविवरा विठ्ठला मी न्याहाळो 
वो माय ॥४॥ 


७२५ मी माझं मोहित राहिले निवांत । एकख्प तत्व देखिल गं 
माय ॥१॥ हताच्या गोष्टी हरपल्या हवटों । विःवरूपं मिठी दतु 
हरि ॥२॥ छाया माया काया हरिरूपीं ठाया । चितितां विल्या 
एक तेजीं ॥३॥ ज्ञानदेवा पाहा ओहं सोहं भावा । हरिरूपी दुहावा 
सर्वकाळ ॥ ४ ॥ 


७२६ मो तं प्रवत्तीसी आलं । समग्र गिळिल वासनंसी ॥ १ ॥ 
नाहीं त्यास मेरु कंचा विवेकु। जनवन लोकु ब्रह्म दिसे ॥२॥ 
उजेंडली शांति मावळली निज्ीीं अवघा ब्रह्मरसो पाजळल ॥ ३ ॥ 
ज्ञानदेवा चित्तीं क्षमाचि उपजलो । प्रवत्ति सामावली निवृत्ति 
रया ४ 


७२७ दुरी ना जवळी त्रिभूवन मंडळों । तें मनाचा मुळों बस- 
लेसे ॥१॥.पाहतां न दिसे भानप्रकादो । येऱ्ह्दी तें असे मदाकीं रया 


ज्ञानपर अभंग १८५ 


“'*. > न“. >. न. >“ >. अण ““ >“* > >“ >> 


क्८_.०४५ .»४0४५_.०५ “2 ४ ७ “> 


-“* “” -१* -<* >> -/*.>-.<«. >“ "-८/"--* 


॥ २॥ बोलों जातां जणें जिव्हाचि खादलो । पाहातां पाहातां नेली 
चमंदृष्टि ॥ ३ ॥ दांतेविण जेणें स्थूळदेह खादले। इास्त्रॅंविण छेदिले 
लिंगदेह ॥ ४ ॥। त्वंपदीं सिद्ध निवत्ति लाधल । गरुलक्षो हरपल 
दुतभान ॥५॥ निवत्तिदासा तुम्ही बहुत न बोला । रखुमादविवरा 
ध्याइजंसु उगला ॥६॥ 


७२८ ज्ञानाचे गरोदर वाढलं परपुरुषं । व्यभिचारिणी एसें 
म्हणितल दो माय ॥ १॥ नव्हे व्यभिचारिणी नाहों मज कोणी । 
पाहातां निर्वाणी सहज जोडलं वो माय ॥ २॥ निवत्ति पुराडला 
देहेभाव चोखाळला । अंगेंसी मादिला ब्रह्मरसु वो माय ॥३॥ आतां 
उजरणी येई भ्रांती नलगे माझ्या चित्तों । उजरणी सहज गर्ती 
जालो बो माय ॥। ४॥ आतां असो हें बोलणें दुजें नाहों सांगणें । 
चिदातंदघन तेणे वाढल बो. माय ॥ ५ ॥ एंसा देखणिया दखिला 
निजग॒प्त प्रकाशला । तो रखमादविवरु मज फावला वो माय ॥६॥ 


७२९ जाणोनो नणपण अंगीं बाणल । नणोनियां जाणपण सहज 
नेणवल बो माय ॥ १ ॥। आत्मज्ञानाची गति जाली वो निवांत । 
प्रबोधतत्त्व मी पावलों वो माय ॥२॥ पाचारिल अवस्था स्वभावें 
जाहल्या । म्हणोनी विसरला देहभाव माय ॥३॥ गरुसखं ज जोडं 
ते फिट सांकडं । रखमादेविवर कोडें कवतिके वो माय ॥४ 


७३० अंजनीं संपुण ठेऊनियां मन । ज्ञानी ज्ञानघन निरालंबी 
॥१॥ आदि मध्य आंतु नसोनियां दिसे । पाठों पोटीं वसे निघोट 
रया ॥२॥ श्रवण नयन जाति गोतपण । जोवश्ीवा खण आत्मपणें 
॥३॥ ज्ञानदेव म्हण वाच्या वाचक योगें । हरिवोण वाउगे नाहों 
रया ॥ ४॥ 


७३१ ज्ञानें ध्यान पटीं तंतु प मनाचा । हरिरूप वाचा सारीपाठ 
॥१॥ स्वरूप कामारी वागपुष्पे चारी । विरुळा मापारी जाणे खण 
॥२॥ त्रिगुण सबडी घालती उल्धी । एकरूप पंकक्‍्ति जवी नरु ॥३॥ 
ज्ञानदेबीं घर तत्त्वतां निगुण । परेचें संपुणे घर केल ॥ ४ ॥ 


७३२ मत्यूचेनि मावे जे जे गेले प्राणी । तयाची शिराणी यम 


१८६ श्री ज्ञानदेव गाथा 

करी ॥१॥ यम नेम धम आम्हां नाहों कमं । अवघेची ब्रह्म होउनी 
ठलों ॥२॥ हेतभाव ठेला अविनाश संपन्न । आपेआप जनादन येईल 
घरा ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे काज सरल संसारों । चारीही मापारी 
गिळनि ठलों ॥ ४ ॥ 


७३३ स्वख्पों पाहतां लक्षलिहो घेतां। अरूप अनंता गुणीं नाहों 
॥१॥ कॅसेनि स्वरूप प्रकाहे प दोप । एकी एका सोप आकळे कंस 
॥२॥ नाहों पः आधार आधारासी निर्धार । परेसी परेपार परम 
तत्त्व ॥ ३ ॥ ज्ञानदेवा घरीं पश्यंती वोवरो । वेदश्रवती घरीं दोप 
केले॥ ४॥ 


७३४ लवण पवन जळापासाव धोर । पावन समीर रवी तया 
॥१॥ तेज दोप्तों आत्मा इंद्रियां प्रकाशी । समरसुनो ग्रासी दिव्य 
तेजे ॥२॥ पंचक ददाक तत्त्वता विचारी । एकस्पें करी ग्रास त्याचा 
॥ ३ ॥ ज्ञानदेवा जप हरि आत्मा माझा । चितितां नील जाये तं 
वेगीं 1 ४॥ 


७३५ अधिक देखणें तरी निरंजन पहाणें । योगिराज विनवणे 
मना आलें वो मार्य ॥ १ ॥ देहवळो देउनी साधिलें म्यां साधनों । 
यानें समाधान मज जोडलें वो माये ॥२॥ अनंगपण फिटलं माया- 
छंदा सांठवलं । सकळ देखिले आत्मस्वरूप वो मार्ये ॥ ३ ॥ चंदन 
जेवीं भरला अशश्‍वत्य फुलला तंसा म्यां देखिला निराकार वो माय 
॥४॥ पुरे पुरे आतां प्रपंचा पहाणें । निजानंदीं राहणें स्वरूपों वो 
माय ॥ ५ ॥ एंसा ज्ञानसागरु रखुमादेविवरु । बिठुलों निर्धारुम्यां 
देखिला वो माये ॥६॥ 


७३६ पंधरयाचो खाणी अनध्य रत्नाचे पाणी । तें निरंजनों 
वनों शोभतसे वो माय ॥ १॥ गुणांची लावणी लाविली गगनीं । 
निरंजनीं निगुणीं आथिले वो माय ॥२॥ पुणानंद सच्चिदानंदकंदु । 
तो निरंजनीं स्वाद आळवितो माय ॥३॥ लक्ष कोटी एकला अनंत- 
गुणी जाहला । तो अंगें अंगवला निजस्वरूपों बो माय ॥४॥ मह्यरसें 
भरला दाही दिल्या व्यापिला । आनंदु सच्चिदानंदी बोसंडला वो 


ज्ञानपर अभंग १८७ 


>.” <...<€* . -“ बी ह. >> ऱ्श र > ऱ्ट र ० की र“ श्व र >“ 7" .>€१ हह श्री ह“: €* “> “* “ .“«  “ > << ४->€ '*.-<“*..-“€४ 


माय ॥५॥ एंसा सुखसंवाद सागर भरला । रखुमादेविवरा विठ्ठला 
वो माय ॥ ६ ॥ 


७३७ पुरे पुरे बो आतां जिणें निमालं । मज निरंजनीं आफाविल' 
गोवळें वो माय ॥॥ १॥ आणिकांची चाड न लवावो मातें । एकल्या 
अनंतें मज बरवें केलें बो माय ॥ २ ॥। तें परदोपो उजळले अंधारे 
फडिल । कोडं कवतिकें जोडलं स्वख्प वो माय ॥३॥ आतां मी 
वेषळावल पांचाहुनी जाहाल । परब्रह जोडले किरु वो माय ॥४॥। 
एंसा जगजीवन जोगावला जगर्मात देखिला । तो जगदेददरु फळला 
निरंजनीं वो माय ॥५॥ भकक्‍तीभरों निडारला निजानंदु घनावला । 
रखमादेविवरु स्थिरावला हृदयीं बो मार्य ॥६॥ 


७३८ अमित सूथं प्रकाहले तेज उदयो जहाले । ज्ञानज्योति 
फांकल दुणाबोनी वो माय ॥१॥ दामोदर नामें मना बांधिले दावें । 
निरंजन म्हणावें आपणा बो माय ॥२॥ गुणचि नाहों त्यासी काय 
लाऊ गुण । अतीत निरंजन देखिला वो माय ॥ ३ ॥। डोळां जरी 
पाहों तरी बो डोळियासी अरुवारु । सेऊं म्हणों तरी पारुन कळे 
खवावो माय ॥४॥ आतां असो हव्यासु लागला निजध्यासु । निरं- 
जनीं सौरसु करीतसे बो माय ॥५॥ आतां आहे तसा असो माझ्या 
हृदयींच वसो । हा रखमादेविवरु विठुल्‌ बो माय ॥६॥ 


७३९ ठसावलो देहीं परब्रह्मर्मात । सोहं शब्दों गतो प्राप्त जालो 
वो माय ॥ १ ॥। सहजीं सहज स्थिति जाली वो माय ॥ ध. ॥ 
बिरालीं अष्टांग देखोनी गोमटं । पाहातां प्रम फुट पाती श्रमती बो 
माय ॥२॥ अष्टभुजांचिया रिघालिये खवा । तंव विदवाचा बाहुवा 
देखिला बो माय ॥३॥ नसमाय लेववितां लेईज कसेनि । निरंजन 
अंजनीं लेईले बो माय ॥ ४॥ हे भली सांडनि भलवी परमबोध 
बोधवो । तो हा रखमादविवरु बिठुलु बो माय ॥५॥ 


७४० थोकलं याच्या गुणों तनुमनासहित । त्या निजतत्त्वी प्रीत 
निमालें वो माय ॥ १ ॥ साही संबादले चोघे अनुवादले । पुरोती 


१८८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


>...“ ..€" -<*. “€* .“ * “२ .“* .»“0१..”€१* ..““1५..”. “६.” *-- « कग बा€ाथन् >“ -“ > >. >“ न_“* > 7 हह. अह. 0. >. 


उरलें म्यां देखिले वो माय ॥२॥ कापुराची भांडुली पारमळें भरलो। 
दीपों उजळी ख्पनालें बो माय ॥ ३॥ तेथें नाहों ल्यायाख्प ना 
छाया । ऐसी ज्योति कपेराचिया उजळल्या बो माय ॥४॥ तेथें 
नाहों उखणी एकला एकपणीं । देखतांचि नयनों उमळला वो माय 
॥ ५ ॥ ऐसी जालो प्राप्ती खुंटली मागील गती । रखमादबोपती 
जोडला वो माय ॥६॥ 


७४१ ठकपरी धरिला मनोवेगे बांधला । तो ठेंगणाचि जाहाला 
अनिवाड वो माय ।। १॥। समाधी ध्यान निजध्यासी आरुढळें । तंत्र 
अवघेंचि पारुषलं अभावा वो माय ॥ २॥ हा असो जेसा तेसा 
हृदयमंदिरों एंसा । परपुरुषीं अपसा अनसरले वो माय ॥ ३ ॥ 
बरवा देखोनि न्याहाळों दिव्य कांति. झळाळी । परब्रह्मा दिवाळी 
चहंदिश्यांची बो माय ॥४॥ त्यानें निवाला मनु भेटला जगजीवन । 
तो आनंदगहत उचंबळ वो माय ॥५॥ हा निरालंब बोळला भक्‍्ति- 
भावें मिळाला । रखमादवि दाढुला विठठल राणा वो माय ॥६॥ 


७४२ पाहातां सप्त पाताळें एकविसांवेगळें। तें निरंजन आगळे 
खतल डोळां गे माय ॥ १॥ पांवा वाहे तलालोरी नादु उमटे अंबरों । 
तया सुखसागरीं बुडालं बो माय ॥२॥ सुखसंवादु लागला जोवनों 
जीवत भटला । भेटो देऊनि गंतला मनोमंदिरों बो माय ॥ ३ ॥ 
आतां न सोडी न राहे आणिकु न पाहे। तंब हाचि ल॑बलाहे मिळाला 
वो माय ॥ ४ ॥ आवडीं रिघाल घर आपुले । सहजीं सामावलं 
स्वरूपी बो माय ॥५॥ वराग्यभक्‍ती ज्ञानाची माउली । ते रखमा- 
देविवर विठ्ठुलों भेटली बो माय ॥६॥ 


७४३ जनों वनों हरि आहे निरंतर्रो । बोलिलो वेखरी व्यास- 
मख ॥ १ ॥ जगजीव ईदवर क्षरला चराचर । लक्षालक्ष पार 
अल्मप्तिपणें ॥ २ ॥। चहूं दंहां ग्रासी व्याला तत्त्वे तत्त्वेसी । हरि 
वेराटेसी एक वृक्ष ॥ ३ ॥ ज्ञानदेवो म्हणे वक्षही वक्ष न होणें । 
असोनी नसणें सुमनों जसें ॥ ४॥ 


ज्ञानपर अभंग १८९ 


-““** ..»*  /»/ श* “0 टा* * ॥-“/  -€* “7५ “६ “ ५_-“ “7 


७४४ एकतत्त्व बाही उतरला भक्‍त । हेतद्या विरक्त पाहातां 
ठेली ॥१॥ दृताची काजळी क्रोधु दक्षा पाजळो । नाहीं ते उजळी 
तमदृष्टि॥ २॥ जंववरी काभना आसक्त मोहो । . तंववरी ग्रहो 
कल्पनेचा ॥ ३॥ ज्ञानदेवी चित्तो आनंदमय हरि । हृताची कामारी 
नाईके कानीं ॥ ४ ॥ 


७४५ आदि मध्य प्रांत ठाकोनी वासना । करू हरिध्याना 
सोट्भावें ॥१॥ दिवसा कामा न रात्रीचा बडिवार) हरि सहपरिवारु 
जाला आम्हां ॥२॥ जातीची विजातो नाहो पे कुळधमं । कुळोंचा 
कुळकमं हरि आम्हां ॥३॥ ज्ञानदेव सांगे वेदशास्त्र थोर । सांगतसे 
विचार आम्हां तुम्हां ॥ ४॥ 


७४६ अवघ्या बाहीं म्यां व्योम कवळिलें । अवघ्या हृदयो 
अरूप धरिल ॥ १ ॥ अवघेपणें मो त्याचोच जालं । तेंचि पावले 
तदाकारें ॥ २ ॥ कांहों नसोनिया कांहीं एक जाला । अवघाचि 
शोखिला ब्रह्मरसु॥३॥ रखुमादेविवर अवघाचि धरिला । अवघाचि 
गिळिला अवघेवणें ॥ ४ ॥ 


७४७ तनु चोरिलो कोठ मो पाहों । भक लागली काय मो 
खार्वो ।॥। १ ॥ पाहणें नाहों काय पाहों । ध्येय नाहों काय ध्यावों 
॥ २॥ भित नाहों काय चित्र लिहो । चित्र सरलिया तया नाहों 
ठावो जी देवा ॥ ३ ॥ निवृत्तिदास म्हणे कसें हो काई । रुखमा- 
देविवरा विठ्ठला ध्यायों ॥ ४ ॥ 


७४८ तुडतालेबांचुनी अवस्था काईंसी । दुजे तरी बोलो कवणासी 
गे माये ॥१॥॥ अनुमाना लागी नरिजे उरी । सांगता लोकाचारी 
लाजिजे ॥ २ ॥ अबोलणेंसो बोलणें विनोद । बापरखुमादेविवरा 
विठ्ठला गुणनिधे ॥ ३ ॥ 

७४९ जगासो गवसणी म्रह्मरूपं देखिलो । ते मी अंतरीं पांग्रलों 
अंतरामाजी ॥ १॥ अंतरीचे सुख अंतरीं निमाले । अंतर बेसविलें 
अह्यपदो ॥ २ ॥। बापरखुमादविवर ब्रह्मपदी देखिला । मजमाजी 
सामावला अहतपणें ॥ ३ ॥। 


१९० श्री ज्ञानदेव गाथा 


गुरुपर अभंग 


७५० प्रथम नमं तो गरुदेबो । जथे निमाले भावाभावो ।। 
अनादि स्वरूप स्वयमेवो । तो आदिदेवो नमियेला॥॥ १॥ जे हें 
मनाचे प मूळ । जंथें हृताचा दुष्काळ । स्वरू्पों स्वरूप केवळ । तो 
अढळ नमियेला ॥२॥ हें जग जणेसि संचले । परो कोठहि नाहो 
नाडिलें । जेवो हालिया अंतराळें । तसा सवं मेळे असतांहि ॥३॥ 
एंसा सर्वा अतीत । परी ऐसा जगभरीत । कनक कांकणीं रहात । 
तसा अविकृत निरंतर । ४ ॥ जो समनबद्धिसी अगोचर । तोचि 
झाला चराचर । हा आत्मसुखाचा विचार । अपविस्तार केला 
जेणें ॥ ५ ॥ तो जाणावा ज्ञप्तिरूष । निवत्तिनाथाचें स्वरूप । 
एकदंत नाम ज्ञानदोप । बोधस्वरूप ज्ञानदेवा ॥६॥ 


७५१ श्रीगुरुसारिखा असतां पाठिराखा । इतरांच! लेखा कोण 
करी ॥ १॥ राजयाचि कांता काय भोक माग । मनाचिये जोगे 
सिद्ध पावे ॥२॥ कल्पतरूतळवटों जो कोणी बसला । काय वाणी 
त्याला सांगिजो जी ॥। ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे तरलों तरलों । आता 
उद्धरलों ग्रकृप ॥ढ। 


७५२ सद्गुरुसारिखा सोयरा सज्जन । दाविले निधान वकुठोचें 
॥१॥ सद्गुरु माझा जिवाचा जिवलग । फडियला थांग प्रपंचाचा 
॥ २ ॥ सद्गुरु हा अनाथ माउलो । कृपेची साउली केली 
मज ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे अवचित घडलें । निवत्तोने दिघ्लें 
निजबोज ॥ ४॥ 


७५३ सद्गुरुवांच्नी संसारो तारक । नसेचि निष्टंक आन 
कोण्ही ॥१॥ इंद्रचंद्रदेव ब्रह्मादि करुनि । संशयाची श्रेंणो छेदिती 
ना ॥। २॥ उघडे परब्रह्म सद्गुरुची मात । पुरविती आर्ती 
शिष्याचिया ॥३॥ वंचना करिती जन दृष्ट नष्ट । मख्य श्रेष्ठ श्रेषठ 
बंदिताती ॥ ४ ॥ ज्ञानदेव म्हणे गुरुचा सो दास । नेणें साधनसा 
आन कांहों ॥ ५ ॥ 


गुरुपर अभंग १९१ 


७५४ कवणाची चाड आतां मज नाहों । जडलों तुझ्या पायों 
नि$चयेंसी ॥ १ ॥ देह राहो जावो नाहोंच संदेहो । न करी निग्रनहो 
कासयाचा ॥। २॥ बहुत श्रमलों साधनाकरितां । विश्रांति तत्त्वतां 
न होयची ॥ ३॥ तुजवांचोनियां कवणां सांगावे । कवणा पुसावे 
अतुभव सुख ॥ ४ ॥ माता पिता सखा सववस्व तं कोर । म्हणे 
ज्ञानेश्‍वर निवत्तीशों ॥५॥ 


७५५ गुरु हा संतकुलोचा राजा । गुरु हा प्राणाविसांवा माझा । 
गुह्वबीण देव जा । पाहतां नाहों त्रिलोकों ॥ १॥ गुरु हा सुखाचा 
सागरु । गुरु हा प्रमाचा आगरु । गरु हा धेर्याचा डोंगरु। कदाकाळों 
डळमळीना ॥ २ ॥ गुरु देराग्याचें मूळ । गुरु हा परब्रम्ह केवळ । 
गुरु सोडवो तात्काळ । गांठ लिंगदेहाची ॥ ३॥ गुरु हा साधकाशी 
साहा । गुरु हा भक्‍तालागीं माय । गुरु हा कामधेन गाय । 
भकक्‍तांघरीं दुभतसे ॥ ४ ॥ ग्रुघालोी ज्ञानांजन । गुरु दाखवी 
निजधन । गुरु सौभाग्य देऊन । साधुबोध नांदवी ॥ ५ ॥ गुरु 
मुक्तीचे मंडन । गुरु दुष्टाचें दंडन । गुरु पापाचे खंडन । नानापरी 
वारितसे ॥ ६ ॥ काया काशी गुरु उपदेशी । तारक मंत्र दिला 
आम्हाज्लीं । बापरखुमादेविवराज्ञो । ध्यान मानसो लागलें ॥७॥ 


७७५६ गुरुज्ञान नाहों ज्यासी । तरुणोपाय नाहीं त्याशी । तो 
नावडे क्ूषोकेशी । व्यथं जन्मासी तो आला ॥। १ ॥ देव धम नणे 
कांहों । धरी प्रपंचाची सोई । त्या कोठेही थार नाहों । हें वेद 
बोलिलासे ॥ २॥ कृष्णकथा जो नायके । रामनाम न म्हणे मुखं । 
तया सोस कोटी दुःखं । जन्म योनी भोगं लागेल ॥ ३ ॥ ज्ञानदेवो 
अभ्यास केला । सव संसार हा तारिला । रामकृष्णे भवपादा 
तोडिला । सर्व पितरांसहित ॥४डा। 


७५७ नित्य धम नामपाठ । तेचि वकुठोंची वाट । गुरुभजनीं 
जो विनट ।॥ तोचि हरिभक्तु जाणावा ॥ १ ॥ धन्य धन्य त्याचा 
यंश । धन्य तो आला जन्मास । तयाजवळो हृषीकेश । सबंकाळ 
नांदतु असें ॥ २ ॥ रामकृष्णस्मरण जप । तेंची तयाचे अमूप 


१९२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


तप ।॥ तो वास करील कोटी कल्प । बेकुठपौठ नगरीशो ॥ ३॥ 
ज्ञानदेवी जप केला । हरि समाधोती साधिला । हरिमंत्रे प्रोक्षिला । 
सवे संसार निर्धारे ॥४॥ 


७५८ सकळ तोथे निवत्तीच्या पायीं । तेथें बुडी देई माझ्या 
सना ॥ १ ॥ आतां मो न करी भांतीचें 'भमण । वत्तोसी 
माजन केलें असे ॥ २॥ एकाणेब जाला तरंग बंडाला । तसा 
देह जाला एकरूप ॥ ३ ॥ बापरखुमादेविवरें विठुलें नवल कलें । 
तारू विले मृगजळों ॥ ४ ॥ 


७५९ देहभाव ठंवावे योगभाव सेवावे । हें बोलणें जाणणें 
सोय नव्हे गे माय ॥१॥ जिचे मरिज एंसें नाहीं आसते । सांगों 
कोणातें तुजवांचुनी ॥ २ ॥ देंठोहुनी सुटले जीवनासी आलें । 
बापरखमादेविवरें एसें केलें गे माये ॥३॥ 


७६० विश्रांतीचे स्थान कोण रूप आम्हां । एंसा हा महिमा 
सांगा स्वामी ॥ १ ॥ चित्त नेई चित्ता चेत नेई तत्त्वा । कते 
परतत्त्वा हरवी रया ॥ २ ॥ हें तत्त्व सांग ज्ञानदेवा निवत्ति । 
संसार पुढती नाहीं बापा ॥ ३ ॥ 


७६१ निजाचें तेज कों तेजाचे निज । तेथील तें गुज सांग 
मज ॥ १ ॥ म्म्ह तें कायी ब्रह्म तें कायी । ब्रम्ह तें कायी सांगा 
गोसावी ॥ २॥ म्रम्ह सदोदित असे सबंभतों । म्हणउनी सांग 
जनांप्रती ॥ ३ ॥ ब्रम्ह एंसे नासयानें जाणिलं । हृदर्यी धरिलं 
प्राणालग ॥४॥॥ बापरखुमादेविवर हूदयी प्रगटला । निवांत राहिला 
ज्ञानदेवो ॥ ५ ॥ 


७६२ सोंग संपादणी एका रूप करी । आत्मा घरोघरीं वतंतुसे 
॥ १ ॥ माय सांग आम्हां कोण सुख म्रम्हा । तुम्हां आम्हां समा 
कोण्या रूपें ॥ २ ॥ चेतनें चेतवी बुद्धीते पाचारी । कल्पना 
सापारी निवृत्ति ठायीं ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव दिवटा विठुलीं रमला । 
संस!र अबोला एकातत्वें ॥४॥ 


गुरुपर अभंग १९३ 


* */८ --. -/” *“ . “४-८ "८ - रि र र 6 €ॅ- -|४५८-४*--/ -“४/* “7४१८ “ "५ 2” ४ >_0 “*.,  ““ “८४...” "*..% ..“/४->/7४..”८”२*> 


७६३ परब्रम्हों वस्तो कोण्या रूपं करू । सकळ हें भरू आत्म- 
तत्त्वे ॥१॥ देहाचा दोप कों समत्व पं ज्योती । एकरूप वाती 
सर्वारूपीं ॥२॥ तें रूप सांगा नित्रत्ति उदारा । संसार एकसरा 
तयामाजीं ॥ ३ ॥ समान निघोट क्षेमत्त्वे अवीट । श्रीपुरूनें वाट 
सांगितली ॥४॥। ज्ञानदेवी घर वस्तीसी बिढार । तळींबरी साचार 
एक तत्त्व ॥५॥ 


७६४ आकारों नाहो तें निराकार्री पाहों । निराकारीं राहो 
गान्यादान्य ॥ १ ॥ जथे शन्यचि मावळले तेथे काय उरलं । हेंचि 
सांगे एके बोलं मजपादह्यो ॥ २ ॥ शून्य कासया पासाव जाले ठान्य 
तें कवणे कले । हें सांगिजो जी एक्या बोले गरुराया ॥1३॥ आपण 
दान्याकार को. आपण निराकार । आकार निराकार मतमंत 
दाऊ ॥ आकार निराकार ये दोन्ही नाहो । तेंचि तं पाहों आपणपे 
॥४॥ जेथें अतुभवचि नाहीं तेंचि तं पाहों । स्वानुभवीं राहों तुझा 
तंचि ॥ ५॥ जथे चंद्र सये एक होती तेथे कचि दिनरातो । एसें 
जे जाणतो ते योगरश्‍वर ॥६॥ कर्माकम पारुषल देवधमं लोपले । 
गुरुशिष्य निमाले जाले क्षोर्रासध्‌ ॥ ७ ॥ तेथें गोडीबीण चाखणें 
जिव्हेबीण बोलणें । नेत्रेंवीण पाहणें तेंचि ब्रम्ह ॥ ८ ॥ हातों 
घेऊनिया दिवटो लागिजे अंधारापाठीं । अंधार न देखें दृष्टी 
उजियंड तो ॥ ९ ॥ बापरखुमादविवरु विठठल देखणा ॥ दःप 
द्रष्टेपणा माल्हावले ॥ १०॥ 


७६५ भामर रत दद विसरला भक । त्याहुनी एथ सुख अधिक 
दिसे ॥१॥ जंबवरी भुलो तंवबरी बोली । सपद्रोंची खोली विरळा 
जाळे ॥ २॥ आज्यापाश् परी निवृत्ति तटाक । पडियेले ठक चिद्रुप- 
रूपी ॥ ३ ॥ प्रकाह हरोचा प्रकादाला देहीं । नेणतीच कांही 
मूढजन ॥४॥। ऐलतौरीं ठाक पलतीरीं ठाक । तेथें कसेनी सामथ्ये 
पाहों आतां ॥५॥। जाणीव शहाणीव तुंचि नित्रत्ति देवा । हरि 
उभय भावा ज्ञान देशी ॥ ६ ॥ ज्ञानदेवा शांति उन्मनी रहस्य । 
हरिरूप भाष्य करविल ॥ ७॥ बापरखुमादेवीवर विठ्ठल हूदयी । 
आलिगितां बाहो भमर जाला ॥ ८॥ 


१९४ श्री ज्ञानदेव गाथा 


>“ ४.४४. ४ -“ ५-2 £--- ४-४... *--“€६-६-20५८- ४५-7४ - <- र “र २- “ > “९ -- *-“ *-*- “०५-८0 क्ट -<..“"९.. ६... 


७६६ ऐएंके तं ज्ञाना सुख विश्रांति ख्पा । हरिरूप दोपा पाहे 
एसा ॥ १ ॥ चित्तवत्तीचिया आदिमध्य अंतों । ख्पोरूयप आनंदों 
समरसें ॥ २ ॥। निवत्ति सांग ज्ञाना योगाची धारणा । जोवबशीव 
करणा चक्ष दृढ करी ॥३॥ 


७६७ साध्यसाधनकाज निपत्तीचें गुज । केशव सहज सरवभती 
॥ १॥ रामकृष्ण संत्रे प्रोक्षियलों गात्रे । हरिरूप सवंत्र भरला 
दिसे ॥ २ ॥ गुरुगम्य चित्त जाल माझं हित । दिननिश्ञीं प्राप्त 
हरि आम्हां ॥ ३ ॥ पु्णिमाप्रकाशचंद्र निराभास । हरि हा दिवस 
उगवला ॥ ४ ॥ चकोरें सेविती आळोउळें पाहाती । घटघटा घेती 
अमृतपान ॥। ५ ॥ ऐसें हें पठण ज्ञानदेवा जाले । निवृत्तीनें कलें 
आपणा एंसें ॥ ६ ॥३ 


७६८ पहाते पहाणें पहातां निरुते । पाहिलिया तेथें तेंचि होय 
॥ १ ॥। तोचि तो आपण श्रीमुख जाण । आणिक साधन 
नलगे कांहों ॥ २ ॥ भानुबिबेवोण निरसले तम । ज्ञानदेवी वम 
सांगितल ॥ ३ ॥ 


श्रीतिवत्ति व श्रोज्ञातदेव यांचा संवाद. 


७६९ संसारसातें आलों मो पाहुणा । दिस दोन्ही आनंदा पाहाव- 
यासी ॥१॥ तंब त्याचेनि तेज झडपिलें मज । मजमाजीं काज होऊनि 
ठेले ॥२॥ चित्त जंव निवडी तंव आपणहि पळे । अवचिता जवळी 
येतु असे ॥ ३ ॥ जाऊं पाहे परता तव नेतु असे पंथा । वकुठीच्या 
कथा आपण सांगे ॥॥ ४ ॥ एकरूप दिसे तव सभोंवता आपण । 
अवघा नारायण ज्ञानदेवा ॥ ५ ॥ 


७७० विठवरूप पाहे तंब सभोंबतें रूपड । पाहे चहुंकड तोचि 
दिसे ॥१॥ काय करूं सये कसा हा देव । माझा मज भाव एकतत्त्वीं 
॥॥२॥ सम तेज पाहे तव एकचि बो तेज । उकार सहज निमाला तेथ 
॥ ३ ॥ मळोंची मळ खण न संपडे सवंथा । व्यापियले चित्ता तेजं 


श्रीनिवत्ति व श्रीज्ञानदेव यांचा संवाद १९५ 


-“/** /”€* “ “८ हि >“ - > वी 7" “ “र. र“ “ह “ ४” ग “** “€* “*.*// “ >“ -“*->- 


येणें ॥ ४ ॥ स्वानुभव दिवटो उजळनि जंव पाही । तंव एक बिब 
दाही दिज्या दिसे ॥ ५॥ ज्ञानदेव निवत्ति हे खण पुसत । सांगावें 
त्वरित गरुराज ॥। ६ ॥ 


७७१ अरे स्वरूपाकारणें विश्वरूप घेतलें । सगुणें झांकिल 
निर्गुण रया ॥ १॥ तत्त्वी तत्त्व कवळो उगधे रविमंडळी । अवघीच 
झांकोळो आपुल्या तेजे ॥२॥ द्रष्ट्याचिये दोप्तों दृश्यचि न दिसे । 
समरसां भासे तेज त्याचें ॥३॥। चित्स्वरूपीं नांदे चितस्वरूवीं भासे । 
3*कारासरिसें तदाकार ॥ ४ ॥ प्रमकळों ओतले सोज्वळीत तेज । 
तेथें तं विराज ज्ञानदवा ॥५॥ 


७७२ स्वामोचे कृपेनें चिद्घन ओळलें । रसातळ पाल्हेळे 
ब्रम्हतेजे ॥ १॥ कृपाळु श्रोगुरु ओळला सवंत्र । आपेआप चरित्र 
दृष्टि दाबी ॥ २ ॥ अकाराचें बोज समळ मातकों । दिसे लोकां 
लोकों एकतत्त्वो ॥ ३ ॥ अविकारां साकार अख्पों रूपस । दावी 
आपला भास आपणासहित ॥४॥ सर्वांग समतेज एंसा हा चोखडा । 
पाहतां चहृंकडा दिव्य तेज ॥५॥ ज्ञानदेव म्हणे निवत्तीशी पुसिलें । 
सत्रावबी दोहिले पुण अंशीं ॥६॥ 


७७३ अरे अरे ज्ञाना ज्ञान उघडे बोलसी । तुझा तंचि होशी 
हरि .एसा ॥ १॥ आपुलें तें झांको पर तें दावी । पत्र्यंतिये भावीं 
मध्यमे राहें॥। २॥ तत्त्व तेंचि धरो रजो गुण चारो । पंचमा 
आचारो सांवडती ॥ ३ ॥ षड्सों भोषता हरिरूप करो । सप्तमा 
जिव्हारों कळा धरों ॥४॥ अष्टमा अष्ट सिद्धी अष्टांग नमेज्ली । तें 
जीवेंभावेंसो तंचि होसो ॥५॥ नवमा नवमी दरमावत्ति। एकादशी 
तप्ती करी ज्ञाना ॥ ६ ॥ एंसा तं एकादश होई तं रे ज्ञाना । 
दवादशीच्या चिन्हां सांगो तुज ॥ ७ ॥ निवृत्ति द्वादश गुरुसेवनीं 
भाष्य । एकविध कास घाली ज्ञाना ॥८॥ 


७७४ अरे अरे ज्ञाना ज्ञान हें निवत्ति । देहों देहा उपरतो 
तुज प्राप्त ॥ १ ॥ अर्थाबबोध अर्थेनी दाविला । ज्ञानिया तं भला 
ज्ञानदेवा ॥ २॥ सोहं तत्त्व साधले प्रमाण सवंत्रो । उभयतां गात्रीं 


१९६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


“0 “६ ८7१*-..”€%९-- **.”१०- 








२“ २.९ “१-५... ..”€0२ -““0॥ “४ “0 ४४ > “€") “7५ ४ . २, > ४.०५ ०६ /”/१...€*६ अर 


प्रम तत ॥ ३ ॥ बिबीं बिब रसो उपरमसम देखिला । प्रपंच शोखिला 
तुवां एके ॥४॥ विष्णनाम मंत्र सोहं तेज दिवटा । उजळून चोह्टा 
शुद्ध कला ॥५॥ निवत्तीचा शिष्य ज्ञानदवीं भाष्य । श्ाांति समरस 
बोध उतरे ॥ ६॥ 

७७५ एसें हें अंडज सांगितले देवें । सांगोनियां भावें गिळो- 
येल ॥ १ ॥ गिळिला प्रपंच समाय्ति इंद्रियां_ वेष्णवो हे माया 
बिबाकार ॥२॥ निरशन्यशन्य साधूनि उपरम | वकुठोचें धास हूदय 
केल ॥ ३ ॥ जोव शोव शेज पंक्तीस बेपलो । पंचतत्त्वांची बोलो 
नाहों तेथें ॥ ४ ॥ तत्त्वी तत्त्व गेले बोलणें वेखरी । वेदवक्ते चारी 
मान्य झाले ॥५॥ ज्ञानदेव म्हणे निवृत्ति तुष्टला । सर्वाने दिधला 
समबोध ॥६॥ 


७७६ परेसी जंव पाहें तंव दिसे हें अरुतें। तळों तळाखालतें 
विववरूप ॥ १ ॥ दिव्य चक्षदष्टि निवत्तीनें दिधली ।) अवघीच 
बझाली विष्णमाया ॥२॥ दाम दम कळा दांत उदांत । ्यांतितत्त्व 
मावळत उपरमेती ॥ ३ ॥ गगनीं दिनमणी गगनासगट । अवघंची 
बकूठ तपा घरीं । ॥ ४ ॥ उऱ्डूट कारण केलं हो एंसें। तुष्टोती 
सोरसें केल तुम्हों ॥ ५ ॥ ज्ञानदव शरण निवत्तीच्या चरणां । 
कांसवीचा पान्हा पाजियेला ॥६॥ 


७७७ सार सप्तमीसी हारपली निज्ली । दवे हारेसी उभा 
राहे ॥ १॥ तेथें त्‌ सावध अवघाचि गोविद । दहीं देहाभेद करू 
नको ॥ २ ॥ इंद्रियांच्या वत्ति दशवे हारीं गति । देहगेहउपरती 
होईल तुज ॥३॥ विस्तारों विस्तार गुण गुह्य सार । एकाएकीं पार 
सार धरों ॥ ४ ॥ विकृति विवर प्रकृति साचार । तत्त्वाचा निर्धार 
समरसीं ॥५॥॥ तिवृत्ति सांगे ज्ञाना एक तं करी । तरी तुतें कामारी 
होईल चित्ते ॥६॥ 


७७८ सूक्ष्म साध्य काज सांगितलं स्वामी । धति धारणा क्षमीं 
ह्रपल्या ॥ १ ॥ सुक्ष्म सख्य नेलं बिशवख्य देहों आले । प्रपंचेसी 
मावळले तिमिर रया ॥२॥ विज्ञेषंसी मिठी दिधली शरीरें । इंब्रियें 


श्रोनिवत्ति व ज्ञानदेव यांचा संवाद १९७ 


२ ८“ > *- .”_€ >>” -<४* -“ *.> *.- “ -८7०८--९५८-<*६-<५--€**-”०९>०//११ * १.०९ ४.८ ४-0 ४-४ *“ट* ी १०“ >“* - -*.-<**.-६..//" <*«-“€५./€१-/४५%%०४% ७” 


बाहिरे नाईकतो ॥। ३ ॥ ऐसें हें साधत साधकां कळले । चेतवितां 
बझाविळे मत माझें ॥ ४ ॥। उतावेळ पिड ब्रम्हांडासहित । नंत्री 
विकादत अम्हतेज ॥५॥ ज्ञानदंव विनवी निवत्तीस काज । हरपली 
लाज संदहेसी ॥६॥ 


७७९ अरे अरे ज्ञाना झालासो पावन । तुझें तुज ध्यान कळों 
आलें ॥ १ ॥ तुझा तंचि देव तुझा तंचि भाव । (फटला संदेह 
अन्यतत्त्वो ॥ २ ॥। मरडनियां मत उपजलासी चित्त । कोठे तुज 
रितें न दिसे रया ॥ ३ ॥ दोपषकों दोपक मावळल्या ज्योती । 
घरभरी वातो हान्य झाल्या ॥४॥ बत्तीची निवत्ति आपणासकट । 
अवघेंची वकुठ चतभज ॥५॥ नित्रत्ति परमानभव नमा । ज्ञांतिपूर्ण 
क्षमा ज्ञानदबो ॥६॥ 


७८० अवेबी सावेव सम साम्य बुद्धि । ्यांति दया सिद्धी 
प्रगटल्या ॥ १ ॥ वोळली हे कृपा निवृत्ति दयाळा । सर्ब रोम 
पाल्हाळा प्रमांकुर ॥२॥ दिवसाचें चांदिणें रात्रीचे उष्ण । सांगितला 
प्रश्‍न निवत्तिराजें ॥३॥ सोहंसिद्धमंत्रे प्रोक्षिना संतार । मरणाची 
येरझार खंटियेली ॥ ४ ॥। चित्तवित्तपोत आपण प जाला ।) दहीं 
बेह गेला भाव माझा ॥५॥। ज्ञानदेवा रसीं स्नान दान गंग । प्रपंचेसी 
भंग विषयजात ॥६॥ 


७८१ आदिमध्यअंत तुजमाजीं बिबे । म्रम्हों अम्ह थांबे वण 
जळीं ॥१॥ तसे झालें ज्ञाना उन्मनी उलथा । प्रपंच चळथा उडालिया 
॥२॥ रिग॒ निगु काज जालें तुझें घर । अवघाचि संसार कळला 
आम्हां ॥ ३ ॥ गोप्प गुजराज उमजलासे हरि । दिसे अभ्यंतरीं 
आत्माराम ॥ ४ ॥ न दिससो ज्ञाना देहीं तुझ्या राम । घंतला 
विश्राम ऐसें दिसे ॥५॥ निवृत्ति निवांत समरसें पाहात । अजघाचि 
दिसत देहों विदेह ॥६॥ 


७८२ निज तेज बोज नाठवे हे देहो । हरपळा मोहो संदहेसीं 
॥॥१॥ काय करू सये कोठे गेला हरि । देहों देह मापारी हरि जाला 
॥ २॥ विदेह पें गंगा पारुषलो चिततों । चिद्रयो हे वृत्ति बुडीयेली 


१९८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


१५७७४६... 0४..०४ 0.४0 “ण “7२ “00४ “0२-0४.” 0-0. 00 १२.” १९.0 ४-7 ऐ४ हल. उल्म ण॥ टण "टण “710 "२ -€ -“<-<<. 0-९. 


॥३॥ गर्रलगीं भेटो निवत्ति तटाक । देखिलें सम्यक समरसे ॥४॥ 
दत्तचित्तवत्ति ज्ञयज्ञानकळा । समाधि सोहळा विष्णख्पीं ॥ ५ ॥ 
ज्ञानदेव गाय हरिनाममत । निवृत्ति त्वरित घरभरी ॥६॥ 


७८३ सुखीं सुख मरे तेथे कोण झरे । जळीं लवण विरे तसें 
जालें ॥१॥ ज्ञान तें विज्ञान प्रपंचेसि भान । तेजोरूप गगन बिबलें 
दिसे ॥ २ ॥ आत्मा आत्मरूप परमात्मा समीप । कोटि कोटिरूप 
एकलेंचि दिसे ॥ ३ ॥ नानातेजीं भासे प्रपंची प्रकाळ । विरुळा 
समरसें ध्याये त्यासी ॥४॥ एसें जालें तुज प्रगटले निज । कांसवोचें 
बीज अंकुरलें ॥ ५॥ निवत्ति निजबोध आनंदादि कंद । शाखाद्रम 
भेद हरि जाला ॥६॥ 


७८४ आत्मरूपीं रूप रंगले सहज । रिगोनी निजगुज सतेजिलें 
॥ १॥ तेज बोज बिवडे पेरिलें निवाडे । उगवले चोखडं ब्रम्हरूप 
॥ २ ॥ शांतीची गोफण उडविला प्रपंच । धारणा आहाच 
स्थिर केलो ॥ ३ ॥ वेटाळिलें धान्य खळेदान दिठों । दिधल 
दबटों भोक्‍्तियासी ॥ ४ ॥ दते घते जीवें नरेचि शेखीं । दिवमय 
खोपी समरसीं ॥ ५ ॥ ज्ञानदेव म्हणे निवत्ति उदारा । ऐएंसा 
एकसरा तुष्टलासी ॥६॥ 


७८५ खळेदान देसी भोक्‍तया सांपडे । एसें तुवां चोखडे ख्प 
केले ॥ १ ॥ ज्ञान तेंचि धन ज्ञान तेंचि धान्य । जाल रे कारण 
ज्ञानदेवा ॥ २ ॥ तळवटों पाहे तंव रचिलं दात अपार । वेदवक्ते 
साचार बझावले ॥ ३ ॥ साचार आठ रे भासासी । उपरती भसि 
निवडली ॥ ४ ॥ मोक्ष मुक्ति फुका लाविली तुवां दिठो । तुझा 
तं हवटों निवडलासी ॥ ५ ॥ निवत्ति प्रमाण केल तुवां ज्ञाना । 
ब्रम्हीत्रम्ह अगम्या रातलासी ॥ ६ ॥ 


७८६ रवितेजकिरण फांकलोया तेज । उडे रे सहज तिमिर 
रया ॥१॥ तेसा तूं गभत्ति निवत्ति उदारा । उमवोनी चराचरां 
तेज केलं ॥२॥ तेजो तेज दिसे अवब्यक्‍्ताचा ठसा । उसजोनी प्रकाशा 
न मोडे तुझा ॥ ३ ॥ चंद्रोदयो कमळें प्रकागिलों सितें । तेसें तुझें 


श्रीनिवत्ति व श्रीज्ञानदव यांचा संवाद १९९ 


वि >“€* “ “१.” “€' -€ -“*-“*-.€ “ “४-८ “६-८ “१-८ “४ “३ “<-/* :“*--€*--€:- “* “* “*-<€*-<*-“*-<४६.-- >“* -.>“” >> 


भरितें करीं आम्हां ॥ ४ ॥ वत्तीची निवृत्ति देखिलो म्यां तुझी । 
हरपली माझो चित्तवत्ति ॥ ५ ॥ ज्ञान एंसें नांव ज्ञानदेवा दसो 
शेखो तुवां रूपासी मेळविल ॥६॥। 


७८७ आत्मतेजे तेज रवितेज बिबे । जीव शोवो बिंब ज्ञानतेज 
॥ १ ॥ तसे तुज ज्ञान जाल रे हें काज ॥ केशवीं विराज चित्त 
जोड ॥ २ ॥ समाधीचे रूप रूपासी आलं काह्या । पसरुनी बाह्या 
देती क्षेम ॥ ३॥ प्रवत्ति निवत्ति दोहोंची तटाक । उतरलासी एक 
सिधोदर्के ॥ ४ ॥ क्षीर नीर हरि जाला असे स्वाढु । अवघाची 
गोविद नानादहों ॥ ५ ॥ निवत्तिसंपत्ति आल्या पे हातां । तत्त्वी 
तत्त्व निमथा उलथा तं ॥६॥ 


७८८ देहधर्मी काज गुरुराज चित्तो । तरोच या संपत्तो फळद 
होती ॥१॥ तसें तुझें ध्यान करितां उऱडवूट । सांपडली वाट वेकुठीची 
॥ २ ॥ ज्ञय ज्ञाता ज्ञात ध्येय ध्याता हरि । समरसे श्रीहरि तत्त्व 
जालं ॥३॥ पृथ्वी आप तेज गगनाकृति वायो । फिटला संदहो ये 
जन्मोंचा ॥४॥ उपदेश द्रष्टा जरी असे श्रेष्ठ । तरीच भाग्य विनट 
विष्णुरूपीं ॥ ५ ॥ ज्ञानदवीं सिद्धी साउली श्रीहरि । गुरुकृपा करीं 
कुरवाळिल ॥ ६ ॥ 


७८९ अनुपम्य तेजे धबळलं ब्रम्हांड । विववरूपों अखंड तदाकार 
॥ १ ॥ रसों रस भुरे प्रमाचे स्फुदन । एकस्पों धन हरि माझा 
॥२॥ नाद आगि ज्योति परिपुर्ण आम्हां । परेसो महात्मा उजेडला 
॥ ३ ॥ जाला अरुणोदयो उजळले सुयंतेज । त्याहुनी सतेज तेज 
आलं ॥ ४ ॥ ह्रपल्या रुःमी देहभाव हरि । क्रद्धि सिद्धि कामारी 
जाल्या कशा ॥५॥ निवत्ति उपदंश ज्ञानियां लाधला । तत्त्वीं तत्त्व 
बोबला ज्ञानदेव ॥ ६ ॥ 


७९० त्रिपदा चतुष्पदा गायत्रोस्मरण । त्याचें विस्मरण हरिप्रेमं 
॥ १ ॥ तिवत्ति सांगे हरिनामगंग । जालासी सर्वारगे गंगोदक. 
॥ २ ॥ पाणिपद चित्तवृत्ति हे बुडाली । देहों दहा गेली प्रोति 
सदा ॥। ३ ॥ चक्षुदय तेज हरिरूपों बिंब । पथ्वीतळ अंभ हरि 


२०० श्री ज्ञानदेव गाथा 


€" *%-५ "५-५ --€ ५--/१%.-// >...” >.“ 








दिसे ॥ ४ ॥ सुलज्ज निलंज्ज मेघवण जाम । सांवळा सप्रेम 
गणग्राह्म ॥ ५ ॥ थोडंनी आतुडे सडंनो पदाथ । येतु असे अथे 
हृदयामाजीं ॥६॥ नाममंत्र रूप इतुकेत संकेत । देतुसे अथे दोनाचा 
दाता ॥ ७ ॥ बापरखुमादविवरु विनत सोपारा । मरणाच्या 
यरझारा दूर केल्या ॥ ८॥। 


७९१ आधींच तं ज्ञान वरी जालं उन्मन । हरि हें जीवन 
हृदयी आलें ॥ १ ।॥ स्थिरावले ध्यात ज्ञानाचिपे वृत्ति । विज्ञात- 
संपत्ति साधलिया ॥ २ ॥ अंधकारपट नासला समतेज । रामरूपो 
पंज दोपज्ञान ॥ ३ ॥ संतशांत झ्यांति उल्थोचा ठता । कृष्णरू्पी 
दिद्या तेजो तेज ॥ ४॥ अलक्ञ लक्षिते अगोवर पर । तेयेहं 
गव्हर संचले असे ॥५॥ ज्ञानदेव सुखी जालो सेविश्रांति। परमानंद 
चित्ती निरंतर ॥ ६'॥ 


श्रीनिवृत्तप्रसादानें प्राप्त झालेली स्थिति. 


७९२ कापुराचे कळिवर अतळाचा मरगळा । भेदून हेताचा 
सोहळा केवों निवडों पाहे ॥१॥ बोल अखरोच वळला भौतरीं नाहों 
आला । तो केवों विठ्ठला पादे जो तुम्हां ॥२॥ मन ब॒द्धोसी जें आद्य 
तयासी जे वेद्य। कळिकाळा बवळना संधि जोडनी जाये ॥३॥ 
वाचाळपणें परा येवो नल्हाय दातारा । भतुभवो भोतरा बाहेज 
वेडावला ॥४॥ निरयदष्टि ती खोली यंउनी राहे बबळों । लबण 
थाव घउनो जळों केवो निवडो पाहे ॥५॥ निवत्तिदासु तेथें निवत्ति 
करुती याते । श्रोगुरुनिवत्तितार्थे फुडे केलें ॥६॥ 


७९३ दपक्ताठप्रक्त दिठी घालूनि कल्पांता। कल्पना नुरेचि तेथ 
आतां ॥ २ ॥ पाहाणियाचा प्रपंच पाहतां । निमाला कवणा बोलं 
ठऊं आतां ॥३॥ दुजें म्हणे जाय तव मोमाजो हत्रपे। न वणंवे 
तुझी सत्ता रया ॥ गोडियेचें भोडपण गोडी केवों मिरवी । तुजमाजी 
असतां तें वेगळोक रया ॥३॥ निशीं जागरणीं निमाला कों तंतुचि 
तंतीं आटला । रसीं रसु दुणावला तुझ्या ठायीं ॥४॥ तेथें कल्पनंसी 


श्रोनिवत्तिप्रसादानें प्राप्त झालेलो स्थिति २०१ 


आ कळ उरे रा २-7. रट > 


- >“ “/ १-८ ५-१" -*- :->€-/८ ५ २» 


मूळ विरोनियां पाल्हाळ । तसें उभय संधी तं बिदेही रया ॥ ५ ॥ 
यालागीं बापरखमादेविवरु बिठुल उदारु। दिठोचे दिठोमाजो अंजन । 
सुखीं सुख दुणावलें चोघां पडिले मोत्य । येणे निवत्तिराये खणा 
दाऊनियां सकळ । डोळ्यावीण दिठो प्रबळ रया ॥६॥ 


७९४ अनभव खण मो बोलें साजणी । निरंजनीं अंजन लेईले 

अंजनीं ॥१॥ गरुपखं साधन जालें प निवत्ति। तत्त्वसार आपणचि 

जाला निवत्ति ।॥॥२॥ बापरखुमादेबिवरा विठुल कृपा चित्ती । पुंडलिका 
साधिले प्रेम तत्त्वार्थी ॥ ३ ।॥। 


७९५ पदोपदीं तिजपदा गेलें वो । कमं संचित सकम जाल वो 
॥१॥ तेथें आपुले नाठवे कांहों बो । आपआपणा न पडंठायीं वो 
॥ २॥ शधोगुरुप्रसादं ज्ञानबोध झाला वो । नव्हें ते ठाउकें पडिल 
माय वो ॥ ३ ॥ 


७९६ इवलेसें रोप लाविलं हारों। त्याचा वेल गेला गगनावरी 
॥१॥ मोगरा फुलला मोगरा फुलला । फुलं वेंचितां अतिभारु 
कळियांसी आला ॥ २ ॥ मनाचिये गुंती गुंफियेला डोला । बाप- 
रखुमादेबिवरु विठ्ठलों अपला ॥ ३ ॥ 


७९७ प्रकृतीचे पुजन प्राप्तीबीण जाण । प्राप्ती सिचन दोन्हीं 
वांया ग्लो ॥१॥। पुजन कवणा करू सिचन कवणा करू । नाहाों 
नव्हे तें धरू गुरुमुखं ॥२॥ रखमादविवरु गुरुमुखा भ्याला । होता 
तो लपाला नाहों ते ठायीं ॥३॥ 


७९८ देखोनी पुजावया गेले हेतभावो । तेथे एक उपदेशी 
श्रीगरुरावो ॥ १ ॥ देतभावो नाशिला माझा देतभावो नाशिला। 
पुजा उद्धंस केला तें ब्रम्हमय ॥ २॥ रमादेविवरु देखण्या वेगळा 
देखिला । सगुण निगुण जाला बाईये बो ॥३॥ 


७९९ दीपप्रकाश दीपी सामावला कळिके सामावली ज्योती । 
ज्योती सामाबोनी बिब हरपलं तसी जालो स्वयें स्थिति । संचित 
प्रारब्ध दग्ध पटन्यायें हे दरयभ्रांति। देहो जावो भथवा राहो 


२०२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


-><*६-.“४% “0४ “70 “00 .0१-.7४१"- -*--"->--€१%-- **-€ "१-८ *०८-” *>**--९ १.” ज्र (डेक. कडुन * [शोक म “0४ १ “ला. “१. “णम. ““€.--€* -<* 


फिटला संदेहो मत्तिकेचि कायसी खंती रया ॥१॥ रूप पाहोनियां 
दपण ठंल शोखीं अभास दृष्टि राहिला । न पाहतां मख जाणें तो 
आपण तेसा अनभव जाला रया ॥२॥ या प्रपंचाचे कवच सांडनी 
बाहेरी अविद्या दृश्य संहारी । पदोीं पद ग्रासुनी ठल जें बडोनि 
राहिल अंतरों । चतन्याचें मसे हेलावत दिसे जवीं तरंग सागरी । 
कर्माचिये परी आंगचि आवरी तो स्थिर जाला चंद्र करो रया ॥॥३॥ 
तेथें जाणणें निमालं बोलणें खटलं जवी जीवनी जीवन मिळालं । 
दद दिज्या भरुनी दाटले कों सुख सुखासी भेटो आलें । ज्ञातदेव 
म्हण आम्हां जितांचि मरणें । कों कोटी कोटी जिणें एंसें निवत्तोनें 
केल रया ॥ ४ ॥ 


८०० चातकाची तषा मेघे पुरविलो । अम्हस्तनी पान्हाईली 
बाईये बो ॥१॥ निवत्तिप्रसाद माझ्या मुखीं सुदला । प्रेमरसें धारा 
फुटल्या दोन्हों पक्षीं ॥२॥॥ बाप श्रीगरु तेणें मज अफाविलं । अवघ 
ब्रम्ह दाविलं ज्ञानदवा ॥ ३ ॥ 


८०१ देखिले तुमचे चरण निवांत राहिले मन। कासया त्यजीन 
प्राण आपुला ग मार्य ॥ १॥ असेन धणीवरी आपुले माहेरी । मग 
तो श्रीहरि गोती गाईन ग माय ॥॥२॥ सकळहो गोत माझें पंढरिसी 
जाण । बापरखमादेविवरा विठ्ठलाची आण ॥३॥ 


८०२ तृप्ति भुकेलो काय करूं माये । जीवनों जीवन कसें 
तान्हेजत आहे ॥१॥ मन धालं परी न धाये । पुढत पुढती राजा 
विठठल पाहे ॥२॥ निरंजनो अंजन लेईजत आहे । आपुल निधान 
कसें आपणचो पाहे ॥३॥ निवृत्ति गाहंस्थ मांडल आहे । निष्काम 
अपत्य प्रसवत जाये ॥ ४ ॥ त्रिभुवनो आनंदू न माय गे माय । 
आपवआपु परमानंदु बोसंडतु आहे ॥५॥ बापरखमादविवरु विठ्ठल 
गे माय । देहभाव सांडुनो भोगिजत आहे ॥६॥ 


८०३ सांवळा सकुमार लावण्य त्रिभिवनों । अवचिता आंगणीं 
देखिला रया ॥ १ ॥ आळवितां नयेची सचेतनीं अचेत । भावेंचि 
तप्त माझा हरि ॥२॥ अज्ञानी न दिसे ज्ञानी येऊनि उभा । विज्ञानेसी 


श्रीनिदत्तिप्रसादानें प्राप्त झालेलो स्थिति २०३ 


नट ७“. (“ण 050७ “0 “ (“म शी ह... “क 


शोभा दावी रया ॥३॥ ज्ञानदेवा सार सांवळिपे मात । निवत्तीनें 
गंति उगविलो ॥ ४ ॥ 


८०४ जन्मा आवर्ती येरझारी फिटलो । ब्रम्हसमदष्टि जालो 
गरुमख ॥। १॥॥ भागल्याचा सिण भागल्यान नला । भाग्योदय जाला 
भाग्सेंबोण ॥२॥ रखुमादेविवर भाग्ये जोडला । जोडोनी मोडला 
कांहों नव्हतेपणे ॥ ३ ॥ 


८०५ दः्यादइय नातळे स्थळ प्रपचभान । तेथे मायचें कारण 
हंत नाहों ॥ म्हणोनी ज्ञान विज्ञान कल्पना लक्षण । तेथें सुखासो 
सुख जाण भोगिता हें ॥॥। १ ॥ नामावांचनी संवाद निवत्ति अभद 
पदं । निज भजनी स्वानंद नवल पाहू ॥२॥ तेथें दिवसना रात्रीं 
सवहेतुविर्वाजतु । स्वयंभासक तं नवल त्याचें ।॥ ३ ॥ चिन्मय ना 
चिन्मात्र वेद्य सवंगत । स्वसंवेद्य साक्षभत आपणयासो ॥४॥ 
स्वयंवेद्य सन्मुखता भेडु नाहों आतां । भक्ति आणि परमाथा हेंचि 
रूप ॥ ५ ॥ निवत्तिप्रसाद॑ संपकसी बोध । नीच नवा आनंद 
ज्ञानदेवा ॥ ६ ॥ 


८०६ अंतरोींच्या सुखा नाहों प मयादा । यापरो अगाधा होउनी 
खोल ॥ १॥ तेथें गोविड अवघाची जाला । विदव व्यापूनियां उरला 
असे. ॥२॥ बाहाअभ्यंतरीं नाहीं आपपर । सर्वे निरंतर नारायण 
॥ ३ ॥ मोपण माझें न देख दुजे । ज्ञानदेवो म्हणे एंसें केलं 
निवत्तिराजे ॥ ४ ॥ 


८०७ लेउनी अंजन दाविलं निधान । देखतांची मन मावळले 
॥१॥ एसिया सुखाचें करूनियां आळे । बीज तें निमळ पेरू आतां 
॥ २ ॥ ज्ञानाचा हा वाफा भरूनियां कमळों । सतरावी निराळी 
तिबतसे ॥३॥ निवत्तिप्रसादं पावलों या सुखा । उजळलिया रेखा 
ज्ञानाचिया ॥ ४ ॥ 


८०८ मी माझे अठद्वेंत हेत होउनी ठल । संदगरु एका बोले 
ठविलं ठायीं ॥१॥ दवेत गिळी अद्वेत मेळों । चित्ताची काजळी तोडी 


२० श्री ज्ञानदेव गाथा 


०४०. *-”८7*.-€२--८ “४४२ /00- 00 0२ “9 “१. “0५-0२ “00२ ४, “00४ ..४*हक”0 ४.४ “7 0५७७०” ७ ९५४४०” 0४ “0 शा टी ह “>. “€* .»“€7 


वेगीं ॥२॥। ज्ञानदेव म्हणे निवत्ति उदार । दोषों दोप स्थिर केला 
सोयी ॥ ३ ॥ 


८०९ अनंत अनंतापरी देखतां तो अंतरीं । हृदयाभोतरीं मज 
निववितो माये ॥ १ ॥ चाळवी चक्रचाळ अलगट गोपाळ । यानें 
कला सुकाळ सहज सुखाचा बो माये ॥ २ ॥ सांगवी ते सांगणी 
उमगुनो चक्रपाणी । त्या नि्‌णाचे रहाणी मी रिघालं वो माये 
॥३॥ भ्ाांतिभली फडनियां निवत्ति । रखुमादेविवरु विठ्ठलीं गती 
जाली वो मार्य ॥ ४ ॥ 


८१० पंचविसा वेगळें महत्तत्त्व बोलिजे । तें मज अंगविजे 
एसें निवत्तो केलं बो. माये ॥ १ ॥ सहज बोधें बोधलं न विचारी 
आपुले । म्हणोनियां मुकल अवघ्यांसी वो माय ॥ २ ॥ पांचाहुनी 
परती मो जाहालिये निवृत्ति । चिदानंदीं सरती स्वख्पीं वो माये 
॥३॥ ऐसें जाहलें चांग अचिर देवांग । रखमादविवरें पांग फेडिला 
वो मार्यो॥ ४ ॥ 


८११ सत्त्व रज तम प्रकृति अपारा । याही भिन्न प्रकारा हरि 
रया ॥१॥ दिसोनी न दिसे लोकों व्यावारों । घटमठ चाऱ्ही हरि 
व्याप्त ॥२॥ स्वानुभवें धरी अनुभवे वाट । तंव अवचित बोभाट 
पुढें मार्गे ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे न कळे याचो लोला । ते निवत्तोने 
डोळां दाविली मज ॥ इ ॥ 


८१२ मायाविर्वाजत जालें बो । माझें गोत तें पंढरिय राहिलें 
बो ॥ १ ॥ पतिब्नता मो परद्वारिणी । परपुरुषेसी व्यभिचारिणी 
॥ २॥ साचारी चोदा जाली बो । सेखीं अठरा घोकुनी राहिलें 
बो ॥३॥ निवत्तिप्रसादे मो गोवळी वो । साझा भावो तो विठ्ठल 
न्याहाळी बो ॥॥ ४॥ 


८१३ प्राण जाये प्रेत न बोले चित्रोंचे लेप न हाले । तसें दृब्य 
द्रष्टा द्शेन त्रिपुटो बो करी हे शब्दचो वाउगे ठेले रया॥ १ ॥ 
आतां आपणिया आपण विचारी । इखों प्रकति ना पुरुष निर्धारी 
॥ २ ॥ आतां प्रेताचे अळंकार सोहळे । कां दाब्दज्ञानें जे डोरले । 


श्रीनिवत्तिप्रसादाने प्राप्त झालेलो स्थिति २०५ 


२“€१-/ "> "4५ नट « 





*€"- 0" “ १" :* “€%.-/7 -“*..”८ -“ * -४६-€ ६८५६-८१-४० ९ ४-0 ४-0 ४ ४-7 *““€ “7"--7--7*--*_“->* 


दोपने देखती काहो केलें । एसें जाणोनियां ज्ञीण न मनीं ती 
प्रतिष्ठा भोगिती भले रया ॥॥३॥ बापरखुमादेविवरुविठ्ठल देखतांचि 
जे बोधले । ते तेणें सुख होउनी सर्वात्मक जे असतांचो दही 
विस्तारले । येणें निवत्तिरायें खुणा दाउनी सकळ । बोलतां शीण 
झण होईल रया ॥ड। 


८१४ म्रम्हो ब्रम्ह होणें हें तो कठोण सांगतां । आम्रम्होता 
जयाचिया सत्ता बिस्तारले ॥ १ ॥ सांगतां नये सांगावें तें काय । 
तेथील हे सोय गरूखणा ॥२॥ मन हें अमोलिक जरी गुंफ अमपा | 
तरीच हा सोपा मागे रया ॥ ३ ॥ बापरखुमादेविवर ब्रम्हविद्येचा 
पुतळा । तेथील हे कळा निवत्तिप्रसादे ॥४॥ 


८१५ परे पडे मिठो तेथें बोलणेंचि नुठी । आवडी गिळूनियां 
आतां जोवें नाहों तुटो ॥१॥ सांगिज बोलिज तसें नव्हे गे मार्ये । 
सुमरीं मारिलें पणे श्रीगुरुरायें ॥२॥ निवत्तिदासा सत्चिधान दुरी । 
आवडी गिळुनो आतां जीवें नाहों उरी ॥३॥ 


८१६ समसुख हेज निजोनियां काज । साधिलेंसे बोज निवत्ति- 
राये ॥ १ ॥ प॒थ्वीतळ दय्या आकादा प्रावरण । भतदया जीवन 
जीवभ्‌त ॥ २ ॥ निजीं तिज आली हरपल्या कळा । ब्रह्मानंद 
सोहळा गुरुशिष्यीं ॥ ३॥ ज्ञानदेवों काज निरालंब रूप । तळिवरी 
दोप सतेजला ॥४॥ 


८१७ साकारु निराकारु वस्तु सदगुरु आमुचा । तेणें या देहाचा 
केला उगऊ ॥ १ ॥। उगविले उगविले मायेतें निरसिलें । एकत्व 
वाविलें त्रिभ्वन रया ॥ २ ॥ सत्रांबी दोहोनो इंद्रिया सोरसु । 
गुरुमुखें उल्हासु भक्तिमहिमे ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे मी नेणता 
प्रपंचो तोडली मोहाची पदवी आम्हीं ॥४॥॥ 


८१८ असित्य भुवनों भरलें शेखो जें उरलें । तें रूप आपलें 
मज दावियलें बो माय ॥ १ ॥ आतां मी नये आपुल्या 
आस । तुटले सायास भांतीचे बो माय ॥ २ ॥ संजुळ मंजुळ 


२०६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


>.» >> 20-५०. >. > वन ल 


वायो गती झळकती । तापत्रये निवत्ति निर्वाळिलें बो माय 
॥ ३ ॥ वेडावले एकाएको निजधाम ख्पों । रखमादेविवरु दोषा 
दिव्य तेज बो माय ॥४॥ 


८१९ शुद्धमतीगती मज बोळला निवत्ति । त्यानें पदोपदी 
प्रोति स्वरू्पों वो माय ॥१॥ आतां मी जाईन आपुलिया गांवा । 
होईल विसावा सुखसागरों बो माय ॥२॥ पाहतां न देख आपुळें 
कोणी नाहों । निजरूप पाहों अनंता नयनीं वो माय ॥३॥ हा 
रखुमादविवरु गुरुगम्य सागरु । न करीच अव्हेर माझा बो 
माय॥४॥ 


८२० पृथ्वी आडणी आकाढदा हें ताट ।) अमत घनवट आप 
तेज ॥ तित्य हें जवितां तेज प्रकाहत । सवेहो गोमटो ब्रह्मदारे 
॥१॥ जेवणार भला जऊनियां धाला । योगी जो निवाला परमहंस 
॥२॥ चांदणा वोगरु दिसे परिकरु । नवनीत घातलें व्योमी बरवें ॥। 
निळिये परवडी झ्याक जालें निर्के । अंबट घाला तिखं प्रेम तेथें 
॥ ३ ॥ गंगा यसुना तिसरीये सागरीं । म्हणीनी प्रकारी क्षीर 
जाली ॥ सोज्वळ ब्रह्मतेजे साखर सांजोरी । जवितो हे गोडी तोचि 
जाणे ॥४॥ इडा क्षीर घारी पिंगळा गूळ वरी । त्यामाजों तिसरी 
तेल वरी ॥ सुष॒म्नंचे रुची तूर्या आतुडलो । अर्हनशी जाली 
जेवावया ॥ ५ ।॥ सितळ भीनला चंद्र अंबवडा । सूर्य जो कुरवडा 
खसखसित ॥ तया दोहों संगे भाव हेचि मांडे । मग जवा उदंड 
एक चित्त ॥६॥ पवित्र पापड मस्तकीं ग्रुहस्त । म्हणउनी अंकित 
तयातळीों ॥ सोरसाची गोडो जयासी लाधलीसे । उपदेशितां जालीं 
अमृतफळे ॥७॥॥ कपट वासनेची करूनियां सांडई । शेवा कुरवडई 
गोमटी कोज । गरुचरणों लाड करूनियां गोड । मग जदी परवड 
योगिराज ।॥। ८ ॥ गुरुपरमार्थ ग्रांसूनियां भूर्ते । क्षम अवकाह्ातें 
आच्छादुनी ॥ जवणें जवितां ध्वनि उठं अंबरी । तें सुख अंतर्री 
प्रम वाढ ॥९॥ षडू्साची उपमा दंऊं म्हणों जरी । ब्रह्म रसापरतें 
गोड नाहीं ॥ येणें दहिभाते जेवणे हें जालें । तिखटही आलें प्रम 
तेथें ॥१० ॥ अमत जेविला अमृते आंचवला । सेजे विसावला 


श्रोनिवत्तिप्रसादानें प्राप्त झालेली त्थिति २०७ 


“८ नहा “ ->€ २८ सट त 0. 0. का. . आह. कन, ह ननी 


निरालंबीं । मन हें तांबूल रंगलें सुरंग । नव जाये अभंग कव्हणीकडे 
॥ ११ ॥ कापुर कस्तुरी शुद्ध परिमळ । गोडियेसो गुळ मिळोनि 
गला ॥ सुमनाचि मात सुमनों पुजिलो । सुमनीं अचलो कनकपुष्यो 
॥ १२ ॥ एंसें नानापरोचें जवण जाले । बापतिवत्तियोगियानें 
वाढिलें ॥ ज्ञानदेव म्हणे धणिवरी जविलो । बापरखुमादविवरें 
विठुले सुखिया केलो ॥ १३ ॥ 


८२१ अनुभवें अनुभद॒ बोधा बोध आथिला । निःशब्दीं निःशब्द 
नादावला ॥ १ ॥ माझा श्रीगुरु ब्रम्ह बोलणोीं बोलवबीतु । तेथील 
संकेतु कोण्हो नणें ॥२॥ निवत्तिप्रसादं म्यां ब्रम्हिचि जविलें । ब्रम्ह 

ढेकरी पाल्हाईलें नणोनियां ॥३॥ 


८२२ खूप सामावले दर्शन ठाकले । अंग हारपले तेचि भावों 
॥ १॥ पाहों जाय तव पाहाणया वेगळें । ते सुखसोहळे कोण बोले 
॥॥ २॥ जथे जाय तेथं मोन्यचि पडिले । बोलवेना पुढ॑ काय करूं 
॥ ३॥ सरिता ना संगम ओघ ना भम । नाहीं क्रिया कम तसे 
झालें ॥४॥। जाणो जाय तंव जाणणिया सारिखं । नवल विस्मयें 
कवण सांगों ॥५॥ बापरखुमादेविवरु विठुलुचि अंगीं । निवत्तिरायें 
चेगीं दाखविला ॥६॥॥ तोचि सबराभरितु रूपनासरहितु । अपरंपार 
मी तं नीच नवा ॥७॥ 


८२३ मोत्‌ंपण विकल्प मावळला मुळीं । दोहोमाजों बळो कवण 
पाहों । पाहतां पाहणें द्रष्टत्व ग्रासिले । स्वरूपचि उरलें कवणा पाहो 
१॥॥ १ ॥ बोलो नये एंसें केलें वो माय येणें । बोलतांचि गुणे आठऊ 
नाहों ॥२॥ आठवितां विसरु संसार नाठवे । हे खण स्वभावें बोल- 
त्याचा । बोलतां बोलणें ठकचि पडलें मळों । स्थळींचा स्थळीं प्रकाश 
झाला गे माये ॥३॥ बापरखुमादबिवरु विठ्ठल उघडा । निजबोधीं 
निवाडा ऐसा झाला । निवत्तिराये खण लेऊनि अंजन । दाऊनि 
निधान प्रकट केल ॥४॥ 


८२४ मजमाजों पाहतां मीपण हरपले । ठकलेंचि ठेले सये मन 
माझे ॥१॥ आंत विठ्ठल बाहेर विठठल । मोचि विठठल मज भासतसे 


२०८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


“<*%* “९४.” 





"०४२ 0 ४. "५ ४0 > “१-४"--४-४४-४४ ““ ४-४४*-- 0५ 09 ४7९ 70५ “0-2 “€*--<*%« «>. “* ..।<_..“«. ..“* 


॥२॥ मीपण माझें न्रेचि कांहीं दुजे । एसें नाहीं केलं निवत्तिराजें 
म्हणे ज्ञानदेवो ॥ ३ ॥ 


श्रोविठुठलप्रसादानें प्राप्त झालेली स्थिति. 


८२५ जें ब्रम्ही पाहतां मत न सिरे कोठे । ऐसियाचे पेठे मज 
उभं केळे ॥ १॥ नावाडा श्रीरंग जाहला हळवारु । तेणें पावविला 
पारु ब्रम्हविद्यचा ॥ २ ॥ श्रीगरुवीण सवे झान्य हेंचि मी जाणें । 
तेथिचिये खणे निवत्तिराज्‌ ॥ ३ ॥ बापरखमादेविवरु विठुलों 
अन॒संधान । रात्रिदिन लोन अरम्हस्थिति ॥४॥ 


८२६ नवांची खाणी दहाव्यानें शोकिलो । अकराव्यानें जालो 
देशधडी ॥ १॥ तें ब्रह्मपंथों माखले ब्रह्मपंथी माखलें । मरोनो जागत 
जालें मन गे माये ॥ २ ॥ अवघें अंबर माझे तिबलें । ब्रहमरसें 
पिळिलें बो रंग नव्हे ॥३॥। सारवियोगे माझे कम बुडालें। निष्कमं 


जालें म्हणोनी नातळे ॥४॥ जागति स्वप्न बुडाली । रखुमादेविवरें 
सहित गिळिली ॥ ५ ॥ 


८२७ ब्रह्माची पुतळी मीचि प जालों । ब्रह्मचि लेईलो अंजन 
गे माय ॥ १ ॥ म्ह्मचि सुख अह्मपदीं पावलों । ब्रह्मसुखो निवालो 
निजीं निज देखा ॥ २॥ बापरखुमादेविवरु ब्रह्मपदी सामावला । 
मजसहित घेउनो गेला निजपुटीं ॥ ३ ॥ 


८२८ सिद्ध सांडूनि निजबोधा गले । निजबोधु मुकले ब्रह्मभुली 
॥ १॥ आठवेना माझे पुर्वजन्मग्राम । अवघाचि श्रम माझा हिरो- 
नियां नेला ॥२॥ बापरखमादेविवरु विठ्ुलें वेडावलें । आपणासहित 
मज म्रह्मा ब॒डविलें । ३॥' 


८२९ मन हें राम जालें मन हें राम जाले । प्रवृत्ति ग्रासुनी 
कसे निवरत्तीसी आलें ॥ १॥ श्रवण कोतेन पादसेवन कसें विष्णस्मरण 
केलें| अचेन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन केलें ॥२॥ यम नियम 


श्रोबिठुल प्रसादाने प्राप्त झालेलो स्थिती २०९ 


«५४% “0: “ह. “रा. आह >“ नो २०-०८ 4“ २.७९ “70२ लट » “८ “ण “7-<* “7014 “॥ > ““। << .><* ..< 


प्राणायाम प्रत्याहार संपादिलें । ध्यान धारणा आसन मुद्रा कसें 
समाधीसी आले ॥ ३ ॥ बोधीं बोधले बोधितां नये ऐसे जाल । 
बापरखुमादेविवरु विठुले माझं मोपण ह्रपल ॥ ४॥ . 


८३० देखावयालागी जव अनोते पहिल । तव तन मन त्रिभवनों 
व्यापिले गे माये ॥ १॥ नवलाबो जाले जग हरिच होऊनि 
ठरलें । आठव विसरलं काय करू॥ २॥ बापरखमादेविवरु बिठुलं 
साच केलं । लोह परिसेंसो झगटलं तसे जाल गे मार्ये॥ ३॥ 


८३१ नेणते ठायों मन पाहों गल॑। तंव मनचि पावले जागतीये 
मार्य ॥ १ ॥ जागतो अंतों स्थप्न देखिल । जागती स्वप्न दोन्हो 
हरपल ॥ २ ॥। रखुमादविवरु मरणधारणा भ्याला । तेणें मज 
दाविला तेजोमय ॥। ३ ॥ 

८३२ मन मारूनियां मक्‍त पे केल । मोपण माझें नेलं हिरोनियां 
॥ १॥ मज लाविला चाळा लाविला चाळा । विठठलचि डोळां 
बेसलासे ॥ २॥ बापरखुमादविवरु विठुलु लाघबी भला । आपस्यपीं 
मज केला सोरसु ॥ ३॥ 


८३३ अगाधपण माझे अंगीं बाणल । वरपडें देखिले मत्तिकालिंग 
॥ १॥ त्यासी चतन्य नाहीं गण नाहीं । चळण नाहों गण ख्प 
नाहीं ॥ २॥ माझ्या हरीरों ज्योतिलिंग उगवले । अगाध कवळिलं 
हस्तेंलोण ॥ ३ ॥ बापरखमादविवरु ज्योतिलिंग विश्‍वनाथ । तेणें 
माझा मनोरथ पुरविला ग माय ॥ ४ ॥ 


८३४ अकरावरो सातबें होतें । सातवे कोठें मावळले गे माये 
॥ १॥ सहस्राची भरोवरी जालो गे माये । लय लक्षी पाहे तंव 
चोजवेना ॥ २॥ रखमादेविवरु दोन्ही घेतलो । विरूनि टाकिलीं 
अम्हडोहो ॥ ३ ॥ 

८३५ नेत्र लाउनी मनासो जंव पुसों जाय । तंव देवें नवल केल 
गे बाईये ॥ १ ॥। देवें नवल केले देवें तवल कलं । दोखीं सांगतां. 
लाजिरवाणे ॥२॥ बापरखुमादेविवरु विठ्ठल । माझें बाहाअभ्यंतर 
व्यापिले ॥ ३ ॥ 


२१० श्रीज्ञानदेव गाथा 


८३६ दीप दिगांतरों दोपों पाहतां । परेहनि परता तो देखिला 
वो माय ॥१॥ पाहोन मो आतां तिरंजत स्वरूपता । त्यानें मज 
तत्त्वतां बोजविल वो माय ॥२॥ देहाचा दिवा उजळनि ज्ञानज्योती । 
परपुरुषो निवृत्ति झालो बो माय ॥ ३॥ कवळूनि भेटो प्राणेंसी 
देईन मिठो । सी निःशब्देसी गोष्ठी सांगन बो माय ॥४॥। निजभावें 
निरोविल सच्चिदानंदपदों । मग मज परमानंदीं गोष्टी जोडली वो 
माय ॥५॥ एसें मों अतुसरल याने आवंगिले । रखमादविवर विठठल 
वो माय ॥ ६॥ 


८३७ दोनपण दवडूनि दोतानाये मेळविल । तें येणें गोपाळे 
केले रूप नवल वो माये १॥ पाहतां पारणों फिटली चक्षचो । 
सव आवडीची कोबळो लाधलो बो माय ॥ २॥ आतां अपो हें 
भरोवरी सांगणें या शरोरों। उगवले अंतरीं दृष्टोचिया वो माय ॥३॥ 
सहज अंगवगें निजगूज पाहुगें । तें. आतंदे निगुणें नयनीं प्रकाशलं 
वो माय ॥ ४॥ डोळाचो वाढिले परब्रम्ह फळलं। त्या सुषाचें 
निमाले सांगगें वो माय ॥५॥ गुण गिऱ्हाईक जोडला अमोल मोल 
घेतला । रखमादेविवर विठ्ठला वो माय ॥६॥ 


८३८ हस्ती घोडे हरण तिहाडे । तते हें गुजराती ल॒गडें गे 
मार्ये ॥ १ ॥ पालव मिरवीत जाईन । शला पदरीं धरूनि राहोन 
॥२॥ बापरखमादविवरु विठुठुलु सांवळा । तेणे भज माजिठा दिल्हा 
साउला ॥ ३ ॥। 


८३९ एकतत्त्व साधी तंव हारपलों तेथ । मज पाहतां येथ मो 
नाहों ॥ १ ॥ काय करूं सांगा कपा हा आकळे । एकतत्वों मिळे 
हृदयीं गे बाई ये ॥२॥ संपादनों नट नटोनियां हरि) एकह्पं करी 
आणण्या एके ॥३॥ ज्ञानदवों चित्त तत्वतार हरि । चित्यातुलह्रो 
झेपावली ॥ ४ ॥ 


८४० आपुलेनि भारें श्रीरंग डोलत गॅल । तंव अवचितें पाचा” 
रिले पाठिमोरें ॥१॥ चतन्य चोरिल माक्षें चतन्य चोरिल । अवघं 


श्रोविठ्ठुल प्रसादाने प्राप्त झालली स्थिति २११ 


अ पभ ज्र “< र. “7 /,“” “7 .>”* ० आगण 6? जो: कि “९२ “1 _.> ह. अ. 77:27”. 9900 अ 00 द“... 2“ >” 


पारुषल दोन देहे ॥२॥॥ बापरखमादविवरु दिनानाथ भेटला । विठ्ठल 
विठठल झाला दह माझा ॥ ३ ॥ 


८४१ उन्मनि अवस्था लागलो निद्वाणो । तन्मयता ध्यानीं 
मुनीजनां ॥ १॥ मन तेथे नाहीं पहासी रे तें काई। सदे हरिडोहो 
बुडी दे कां॥२॥ मनाची कल्पना देहाची भावना । शःय ते वासना 
हरिमाजीं ॥ ३॥ निवत्ति म्हणे सवं हॉरपीक फळलं । ज्ञानासो 
लाधले हरिकृपा॥ ४ ॥ 


८४२ तुजमाजीं विरावें तुज गिळुनो राहावें । तुझें रूप पाहावें 
रूपंबीण ॥ १ ॥ तूतें अबघं गज म्यां सांगावें । वाचेबोण बोलावें 
नि:शब्दाकारें ॥ २ ॥ रखुमादविवरु वाचे विनविला । प्रसन्न जाला 
अरह्मा दाउनो ॥ ३ ॥ 


८४३ सत्राविये कोठडिये माजो निक्षपिल । एको केलं धन तें 
बाविसे नल पातेजोनी ॥ १॥ आपण नेणतां क्रण घ्यावयासी गेलों । 
तंव तंव सवेस्वेसी बडालों परोपरी देखा ॥ २॥ संत्र सांगितला 
माझ्या कानीं । जाणोनी ज्ञानविज्ञानी वेडावलों ॥ ३ ॥ एस 
रखमादेविवरा विठ्ठलाच्या बोला । पातेजलों सबेस्वासी ठेलों 
प्राड्मख ॥ ४ ॥ 


८४४ चो तेरा आम्हों चासष्टीचे भागे सांचिलें। तें एका 
क्रणाईतें घेतलें बोळखीबीण ॥ १॥ आपुलें अक्करावें एक सोईरे 
जाणा । तेंही प तयःसी मिळोनी ठेले ॥२॥ आतां मी चाघापाशीं 
जईन तिहोंचि नागविल पाहों । तेथें कांहों नाहों एस म्हणितल 
॥३॥ ऐसा देहाचा दिवाळखोर दुसऱ्यासी घे्ञान गेला । तेणें मज 
दाखविला अद्वेत पारु।। ४॥ सहू्स्रापरी कांहीं धरियेली जरी । 
ज्ञानमढें तरी कायी जाणतो ॥५॥ एंसा बापरखमादविवरु विठ्ठल 
मध्यवर्ती भला । तेणें उगाणा केला परावत्त हो्ञानयां 1 ६॥ 


८४५ पांचासहित लयातीत जाल्यि बो । प्रेम भवित अनुसरल 
काळ्या र्पासी ॥ १॥ ठाय(चाची काळा अनादि बहु काळा ।! 


२१२ श्री झानदेव गाथा 


७७५०११. (००७ ०0% 0010011“ हा *-*- *-”/ -<*-- >* :-“* -€*- “*-ट केक अप ह» ती वनी 


म्हणोनी वेदा चाळा लाविला गे मार्ये ॥ २ ॥ बापरखमादविवरें 
जन्मावेगळें केलें । म्हणोनी भाज जालें बाईये यो ॥ ३ ॥ 


८४६ अकल्पित द्रम आजी संग्रोगे घडलें । अपार आपणातें 
विसरलें गे माय ॥१॥ महुरल महुरल मन मझे मोहरले । भक्ति- 
फळासी केसें आलें गे माय ॥२॥ देठीहुनी सुटलें पुढती केसे जोव- 
नासी आलें । बापरखमादविवर विठ्ठल एंसं केलें गे मार्य ॥३॥ 


८४७ चतुर्देहाची भरणी पुरलो । एकाएको देखिली निजतन 
॥ १ ॥ त्याचें नांव गोवळु फिटला काळ वेळु । जाला सकळ 
सकळांसहित ॥ २ ॥ ऐसा बापरखमादविवरु संदरु । तेणें माझा 
वेव्हार खंडियेला ।॥ ३ ॥ 


८४८ संसारातुकलिय वेव्हारा मुकलिये । घराचारा पारुषलिये 
काय सांगों ॥ १ ॥। माझें जिणेंचि बडालें माझं जिणेंचि बडाले । 
विठ्ठले कुर्डे केलें काय सांगों ॥ २॥ बापरखमादेविवर विठ्ठले । 
सहज मोलेविणे बिकत घेतल ॥ ३ ॥ 


८४९ कमळावरी कमळ ठवनी उल्हाटे । कमळीं कमळ उफराटे 
गे माय ॥ १॥ वासना निरसलिथे वासना निरसलिये । ब्रह्ाकमळों 
उगवलीये गे बाईये ॥२॥ कारण कामातें करुनी आपेतें । महाकारण 
तें गगना परोतें गे बाईये ॥३॥ बापरखमादेविवर विठ्ठल तेजसु । 
ग्रह्यकमळीं दावितां प्रकाश गे बाईये ॥४॥ 


८५० निरवित निरसित गलोप्रे । पाहें तंव तन्मय जालिये 
॥ १ ॥ उन्मनी मन निवालें। सांवळे परन्नरद्या भापलें॥ २ ॥ रूप 
येबोनिपां डोळां बेतलें । पाहें तंब परब्रह्म अवतरले ॥ ३ ॥ बाप- 
रथुमादेविवरें विठ्ठळें । मूत ओतुतियां मेण सांडिलें ॥४। 


८५१ सदेवपण आलें गोपाळातें देखिले । लक्षा एका जोडलें 
अमित्य गुणीं बो माय ॥ १ ॥ दन्याचे सांकडीपासुनि वेगळावलें । 
पे जवळो बेसविलें आनंदपदी बो माय ॥। २ ॥ जागतिशेवटों 
निद्राभलों नठो । मार्येसो म्यां मिठो दिधलो वो माय ॥३:। मागती 


श्रीविठ्ठल प्रसादाने प्राप्त झालेली स्थिति २१३ 


“ -“_ .“ ६.५ ६.” ५-८“ ८५.४१ /” ५.५५." .><*- "८ “८-५ .“ 7५.” “0? ८ -<" “* “ * -<**/४४४८/”१..€ -<**>-“**«-€*- “€"१-..//२ “१८.४ >.” ४५.” >.“ ऱ“ 


नको परतणी या शरीरी उरवणी । प्रपंचाची कहाणी निमाली वो 
माय ॥ ४ ॥ सदोदित भरलें त्या तिहीं गुणां वेगळ । तें अगणित 
वषेलें प्रमघरीं बो माय ॥ ५ ॥ सबराभरित भरला ग्रा देहभावा 
वेगळा । रखुमादेविवर जवळी जोडला वो माय ॥६॥ 


८५२ निरालंब स्तंभ घातला निजयोग । साहो वेगळेसी वो 
माय ॥ १ ॥ आणिकां न कळे तें त्रिगुणां वेगळें । तें मज गोवळें 
दाविले वो माय ॥॥२॥ दुघंट घडतां न वणंवे योग्यता । मज पुढारी 
चो माय ॥ ३ ॥ खुणा जरी बोलों तरी मोन्य पडल । तें परक्रह्मी 
उघडले दिव्यचक्ष बो माय ॥ ४ ॥ तो चिदानंदु पुतळा रखुमाई 
जवळा । सोईरा सकळांसहित वो माय ॥५॥ 


आत्मपर अभंग 


८५३ काय करिसी सकळ देवांचे वभव विलास । माझिया 
स्वामीवबीण ते अवघे उद्दस रया ॥ १ ॥ तपन त्या कमळा कमळों 
विकासु । सुकवी मयंकु काय करिसी अरे बा सुधांशु ॥२॥ साताही 
वारांचे दिवसु एकियाचि सुरिज । तसें सर्वां स्वपण माजोंये न 
श्रीराज ॥ ३ ॥ सवेज्ञ सुंदर देव होतु कां भलतसे । परी जडातें 
चेष्टविते आणिकां प नसे ॥४॥ जया नांव नाहों रूप चिन्ह कांहों। 
नामरूप चिन्ह स्वयेंचि पाहों ॥५॥ बापरखमादेविवरु आहे तेसाचि 
पुरे । काय करिसी आणिकां देवांचों गोवारें रया ॥॥६॥ 


८५४ पुर्वदिह्ॉन भानु उगबला नळनी । कसळणी कमळों । 
विकासु केला । उष्णकरु अस्तु जाला सोतकरु । प्रवतेला कमळणी 
संकोच केला गे बाईये ॥१॥ पढियंते सानसीं बहुवसे । असे दुरी तें 
जवळोच वसे रया ॥२॥ दोलक्षीं सोम अंबरी । त्याचे गुण उमटती 
सागरों । आंबवसे कळाहीन येरु दिसे अंधारी । तसा समंध यं 
शरीरीं रया ॥ ३ ॥ गगनीं बोळलों घनुचरें । तेणें क्षितीवरी. 
नाचती मध्रें । सोम झ्ीतपणें कळा मिरवी । अमृत घेवो जाणती 
चकोर रया ॥ ४ ॥ बोळलों स्वातीची अंब्टें । तें तत्त्व झेलिती 


२१४. श्री ज्ञानदेव गाथा 


५५९ ०४०१. “0१0८” ४७०” > “00.20 0१-०४ ७०” २०८८ बळ > _,/% १२ .““ा ->४ -_६.»“ > २३ 


दक्तिका संपुष्टे ॥ यरे नक्षत्रे वर्षती निकटं । काय जळ तयाचें 
बोखटे॑रया ॥ ५ ॥ दातकु चंद्राते चितितु । तो तयाचे 
मनोरथ पुरवित ॥ बापरखमादेविवरू विठ्ठल । तो मो सदा असे 
हृदयीं ध्यातु रया ॥६॥ 


८५५ जगामाजी श्रेष्ठ सांप्रदादी नाना ॥ कीत ते भवनांमाजी 
फार ॥ १ ॥ आम्ही एक दिन जाणा नाथपंथी ।॥ नोचाहुती अथो 
अती नोच ॥ २॥ सर्वाचे चरण वंदितसो सदा ॥ श्रेष्ठपण कदा 
कौर नसे ॥। ३ ॥ नेणोंची स्वरूप धर्माधमं कांहों ॥ निवत्तोच्या 
पायीं लोन जाहलो ॥ ४ ॥ नाठवे;च कांहो अन्यथा साधन ॥ 
ज्ञानेश्‍वर आन उरेचिना ॥ ५ ॥ 


८५६ सहा चार अठरा धांडोळिती ज्यातें । परी नंणवे सखा 
तो जवळीं असतां ॥ १ ॥ सखा निजसुखाचा जवळीं असतां । 
पुढं पहातां जाले वेडे चोघधं जण ॥ २ ॥ बोलों तरी आतां 
मोन्य पडिलं मार्ये । शब्द हा न साये सांगो कसें ॥ ३॥ चिद्रुपाचा 
प्रकाश तोचि आनंदाचा आभास । गुणागुणीं नाश नातळेंचो ॥ ४॥ 
तें गिळूनियां दंद्ासहित प्रपंचभास । तेथ स्थुळादि ब्रह्मांडास गिळूनी 
ठेले ॥५॥ एंसिया सुख वस्ती आत्मप्रभा संविती । प्रकाशी प्रकाद 
स्थिति पुणे ठेली ॥६॥ तेथ बिंब प्रतीबिब भान । सरल ज्ञानविज्ञान । 
हाचि नवलाव जाण तये ठायी ॥ ७ ॥ निवत्तिदास म्हण 
ज्याचें तो जाणे । आतां जं बोलणें तोचि शीण ॥८॥ 


८५७ आतां आपणया आपणया विचारी । सेखों प्रकृती ना पुरुष 
निर्धारीं रया ॥। १ ॥ आतां प्रेतांचे अळंकार सोहोळले । कों शब्द- 
ज्ञानें जे डोरले । दीप न देखती कांहों केले । ऐसें जाणोनियां सिण 
न सानितो प्रतिष्ठा भोगिती भले रया ॥ २॥ बापरखुमादेविवरा 
विठ्ठला देखतांचि ज बोधले । तेणें सुखं होउनी सर्वात्मक जं 
असतांची देहों विस्तारल । येणें निवत्तिरायें खुणा दाउनी सकळ 
बोलतां सिण झणें होईल रया ॥ २३२ ॥ 


८५८ अवघाची शंगारू डोईचे दुरडी । डोळेची मुरडी परतो- 


आत्मपर अभंग २१५ 


"९ 7 ४४ “४५ “0-7. “६.2८” “* 


"क. 2 “४ “८ 


नियां ॥ १॥ देखिल स्वरूप विठठल नामरूप । पारुषेना चित त्याचे 
चरणाहुनी ॥२॥ बापरखमादेविवरु विठ्ठल सुषनिधो । अवघीची 
उपाधी तुटली माझी ॥॥। ३ ॥ 


८५९ एंदरिया माजो तो निज एकांती राहिला । बिठ्ठल 
अनुसरला भावें एके ॥१॥ नित्य प्रळय निद्रिस्त नित्य प्रळप्र मृत्यु । 
कल्पांती जोब जात मायाही नाहों तेथ ॥२॥ तेंचि तं होउनी राहे 
विश्वाशी । ठायींच्या ठायीं निवसी अरे जना ॥३॥ तेथें नाहों दुःख 
नाहों तहान भक । विवेका विवेक नाहों तेथं ॥४॥ ऐसें तें पाहोनी 
तथे तप्ती राहोवी । तेंची तं जाणोनी होइ बापा ॥५॥। बापरखुमा- 
देविवरु विठुलगे मार्य । स्वस्वर्पों राहे तये कृपा ॥६॥ 


८६० नाहों जातिकळ तुझे म्यां पुशिले । परी मन मावळले 
देवोतिजां॥। १ ॥ तुझेंची कुवाडं सांगेन तुजपुढें । तेगें मक्‍तीची 
काडे उघडतो ॥ २ ॥ दुजापाश्लीं सांगतां वाटं लाजिरवाणें । 
हांसतील पिसुणें प्रपंचाची ॥३॥ आतां उगवितांची भल नुगवितां 
सांपडलं । ज्ञानदेव बोले निवत्तीर्शी ॥ ४ ॥ 


८६१ अवघा सुखरूप अवघाची ख्पीं । अवघाची आपों धरूनी 
ठेला ॥१॥ नाम तें अवघ उच्चारिसी वेगे । येर तें वाउगे कमहोन 
॥ २॥ निवत्ति गरुप्रसादे नामो निमग्न । नाम म्हणतां यज्ञ कोटी 
रया ॥३॥ 


८६२ मन हे धाले मन हे धाले पुर्ण विठ्ठलचि झालें । अंतर- 
बाह्य रंगुनी गेलें विठ्ठलची ॥ १ ॥ विठ्ठल म्हणतां हरले पाप 
पदरीं आले पुण्य माप । धाला दिनाचा मायबाप विठ्ठलची ॥२॥ 
विठ्ठल जळों स्थळों भरला ठाव कोठे नाहो उरला ।॥ आज म्यां 
दृष्टीनें पाहिला विठ्ठलची ॥३॥ ऐसा भाव धरुनी मनीं विठ्ठल 
आणिला निजध्यानीं । अखंड वदो माझी बाणी विठ्ठलचो ॥ ४ ।' 
सो हा चंद्रभागे तीरा पंडलिकें दिधला थारा । बापरखमादेविवरा 
जडलें पायीं विठ्ठलची ॥ ५॥ 


२१६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


>“९* >€*१.2४०५५७//४४१०-४ आह. ष्ट की. १. ७“, 276. न्स नड: ४. -““7९.”८** “| > >*“* > कॅ “  “** -€ ऱ च 


८६३ साधुचा महिमा वणेवेना कांहीं । ब्रह्मादिक तेही वणितातीं 
॥ १॥ त्याचिये कृपं मोक्ष जिऊनियां । लाघिज प्राणियां निश्‍चयेसो 
॥ २॥ गंगेहनि थोर संत शचिष्मंत । गंगा शुद्ध होत त्याचे संगे 
॥ ३॥ वडवानळ शचि परी सवही भक्षक। इंद्र पुण्यलोक पतन 
होय ॥ ४ ॥ पतोतपावन कृपाळ समथ । देताती पुरुषाथं चारी 
दिना ॥। ५॥ बापरखमादेविवर विठ्ठलाच्या संगो । झाला पुणं 
योगी ज्ञानभवर ।। ६ ॥ 


८६४ दुजेनाच्या संगे दुर्जनत्व प्राप्ती, कचि त्या विश्रांती 
साधकासी ॥ १ ॥ सज्जन संगती करितां तेंचि रूप) आनंदाचा 
दोप बाणताती ॥ २॥ दुजनासी दिसे सव सष्टो बद्ध । न दिसे 
कांहों शद्ध सवथव ॥ ३॥ सज्जनासी भासे विश्‍व पुू्णमक्‍्त । 
एकत्वी आसक्त न दिसती ॥ ४॥ सज्जनादुजेनातीत जे निजेन । 
तेथें संसजेन ज्ञानभवर ॥ ५ ॥ 


८६५ अहंते न पाहो नाहीं तेंचि पाही। भलोसवी जाय काय करू 
॥ १॥ सोहंभावे सोकरी कोहंभावे हो करी । पाहे दुरीच्या दुरी एकतत्वो 
॥ २॥ आदि हें माजिठ ख्पीं रूप पेठ । असोनिया द्रष्टं न पाहे 
भली ॥३॥ बापरखुमादविवर भलि भूल रे हरि । माजिठा श्रीहरी 
आपर्पं ॥ ४ ॥ 


मदालसा 


८६६ उपदेदा उपरती ज्ञान ध्यात एकनीष्ठ। विज्ञान तें आटलें 
रे दर्यादव्य तेथं दृष्ट । भादिअंत हरपला सव म्रह्मा एक वाट । 
नित्य नम चालतां रे होय वकुठ प्रगट ॥१॥ जे जो ज जो निज नंद 
आत्माराम प्रसिद्ध । उपदंदा एकें बाळा मदालसा प्रबोध । उपजोनो 
संसारो रे एकतत्त्व तेंची सिद्ध ॥ ध्रु० ॥ हताहेत खोडी नि:शेष 
आटली आस । कल्पना हो बुडालो रे सव दिसे हृषिकेश । ममता 
हे समळ माया हेहो न दिसे उद्दस । ह्रपती स्वयंज्योती एंस! होई 
रे उदास ॥ २ ॥ विक्ृतिभान गाढ तेथें न दिसे बिरडं । इंद्रिय 


मदालसा २१७ 


>> > *  -:>€_ “२ ..>“ अ मक “यर” । बळी. (लकर, अकर के: "कतर अ)... लर कंड ५७ र 0... 


रसना दढ याचें निरसलें कोडं । मिथ्या हे मोहपाश तोडी व्यसन 
सांकडे । मानस परोकर हेही शोधी निवाडे ॥ ३॥ प्रपंच झोंबो 
नेदी यांचें उठवो धरणें) शरोर जन्ममरण याचें करी का रे पारणे । 
निवट्नी सांडी बापा सर्बभरो नारायणें। मो माझें दुजपणा तेथें 
वायां घेसी लाहो। निरसी ममता बापा करों हरिनामें टाहो । शुन्य 
हें भेदो कां रे जन्ममरण निर्वाहो ॥५॥ धारणा धीट करी घ्येयपण 
रे हें सांडो) अखंडता निजसुख कामधामरे सांडी । स्मरतां नामावळो 
विषय हे शरोर सांडी । क्र्ररे नव्हे बापा सदा आत्मा नं ब्रह्मांडी 
॥६॥ त्रिकाळतान गुज अवंड आत्मा रे चेतवो । तित्यता हरिकथा 
विष्णु कृष्ण मनरंजवो। सकळ परिपुर्ण होज्ी जीव शिव रे भावी । 
मन ध्यान एकरूप सर्वदा हरि गोसावी ॥७॥ शांति निवत्ति क्षमा 
दया सर्व भतीं भजन । आचरण एकपक्षे स्वरूपी जनादन । अलक्ष- 
संकल्प भावी सवे होई नारायण। विसरें कामना रे सेवी ब्रह्मसता- 
तन ॥ ८ ॥। एकट मन करी निवत्ति धरी निर्वाहो । चेतवितांना 
इंद्रियांसी आत्माराम नित्य टाहो । सेवा सुख करी बापा प्रसन्न 
लक्ष्मीचा नाहो ॥। ९॥ सुति मांडो नाममात्रे सेबी तत्पर रसना । 
उपरती तितिक्षा रे लय लक्षी ध्यासी ध्याना । हरपेल मो माझं 
होसील ब्रह्मांड येसणा । जिव्हा हें मन चक्ष करी श्रीगुरु निरोपणा 
॥१०॥ तुझा तंची विदेहियां आत्मनाथ एकतत्त्वी । हरपती इंद्रिये 
रे जीवशिव एके पंक्ती । नाहों नाहों अन्य रूप स्वयें परमात्मा 
ज्योतो । सुटल जन्ममरण उपजल प्रत्यक्ष दोप्ती । ११ ॥ आकारा 
तुजमाजीं हरपसी परब्रह्मा । न भजतां इंद्रियांसी हरपती यया 
उर्मी । बीज तें निरुपिलें सहज राहे रे त्‌॑ समी शसदम रिगुनिग्‌ 
याचा दाह रे संगमो ॥१२॥ तटाक देहभमी रेचक कुंभक आगमी। 
चंद्रसुप ऐसे जाणा पुर्ण परिपुर्ण रे रमी । लोलुंगता कदिसिद्धी 
धारणाते मनोरमो । होसोल तंचि सिद्ध गुरुशिष्य सव समी ॥१३॥ 
राहो नेदी विषयसुख वायां उदडंग विस्तार । प्रेमामत हरिनाम हेंचो 
सेवीं रे तं सार । भजतां नित्यकाळ तुटे विषयाचार तया योग 
होईल रे वतत हे एकाकार ॥ १४॥ उऱ्दूट सुख साधों जणें दिसे 
आत्मानाथ । बिबामाजीं बिंब पाहें सर्व होई त्‌ सनाथ । निठ्चित 


२१८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


२ ४-४. “* “९.” ४-४ ४-१ -“0४- १" “0-“४/४-४-- 00६-- २-0-/0-7४. “0६-00 “7२. ४ 270१-0९.” १८.८ १ 27४ > १-८ “१. १ /7२९.८ १. १.» <.€* .>”*.> 


निराळा रे निगम साधों परमार्थ । घिटिव ऐसी आहे सवं पुरती 
मनोरथ ॥। १५ ॥। उष्णातें घोंटी बापासम चांदिणें धरीं । तेथोल 
अमतमय चकोर होई झडकरी । लक्ष हें परत्नरह्मी सदा पुणिमा ते 
सारी । निवतील अष्ठहो जंग वोल्हावती शरोरीं ॥ १६॥ त्रिकाळ 
ज्ञानकळा येणें साधिलें रे निज । तितिक्षा मनोवेगें नित्य प्रत्यक्ष 
ब्रह्मबीज । साकार निजघटों तो प्रगटे अधोक्षज । पर्वकाळ एंसा 
आहे गुरुमुख रे चोज ॥१७॥ हें ऐकोनियां पुत्र मातें विनविता पे 
जाला । उपदंश ब्रह्मा लक्षी सवंत्र केला बो काला । सांडिले संप्रधार 
आत्मा एकत्र बो केला । कसें हें उपदंदणें वेदांसी अबोला ॥ १८॥ 
एके त्‌ मदालसे मज बोध आत्मारामो ऐकतां बो उपदेश बहुत 
संतोषलों उमो । प्रमांमत जोवनकळा बोल्हावतु असे धर्मी । निःशेष 
विषये वो ते सर्मापलें परब्रह्मा । १९ ॥। विपरोत माते जाल आप 
आपामाजीं थोर । चेतन्य हें क्षरलेंसे हाची धरोला वो विचार 
॥ २० ॥। माझा मो गरु केला मातेचा उपदंदा । न दिसे जनवन 
सवेरूप महेश । निराकारी एक वस्तु अबघा दिसे जगदोश । हरपले 
चंद्रसर्या त्याचोमाजीं रहोवास ॥ २१ ॥ अनंत नाम ज्याचें त्याचा 
बोध प्रगट । गुरुखण एंसो आहे नित्य सेवी वेकुठ । नेणें हें शरोर 
माया रामकृष्ण नीट वाट । उच्चारु बो एकतत्व सेवा सुख बो धोट 
॥२२॥ हें ऐकोनी मदालसा म्हणे भला भला पुत्रराया । उपजोनी 
संसारीं रे तोडी तोडीं विषया । मक्‍त तं अहासी सहज शरण जाय 

सद्गुरु पाया । आदिनाथ गुरु माझा त्या निवत्तोसो भटावया ॥२३॥ 
तेथनी भ्रह्मज्ञान उपदेश अपार) समरसें जनोंवनीं राज्य टाकों 
असार । यामाजीं हिसा तुज हृेषिता रे चराचर । चतन्य ब्रह्म साचें 
एकरूप श्रीधर ॥ २४॥ ज्ञानदेव निवत्तीसी दारण गेला लवलाहों 
हरपली निज काया मन गल ब्रह्मडोहों । निरसलो माग्रा मोहो दत 
न दिसे कांहों । अहेत बिबलेसे जनवन ब्रम्ह पाहो ॥२५॥ 


८६७ उपदेश अगोचर उपदेशी मदालसा पुत्रालागों रहोवासु । 
ध्यानरूप येक करीं सर्वांघटों महेश । जातोधमं लोपों बा न करीं 
तं आळसू । उठो जाय योगपंथ जथे वंकुठनिवासु ॥। १॥ जे जो 


मदालसा २१९ 


कही लट दरी क्क ह. एल पो जा. क जा कक जा न ह »/€ >> «र "१ "ण शर शा “९0११-८१ ““*-<7*..<१./* -* ““*./”१.५€५-- 


जे जो नित्य हरि जनीं वनों जो आहे । त्याचें तं ध्यान करीं नित्य 
तेथेंची राहें । परतोनी येवो नको प्रपंच न पाहें । जठराग्नो पचचों 
नको वेगीं तं योगोया होय ॥२॥ जपतप वाचे एक अखंड श्रीरास 
उच्चार । नित्य धम संतांचा रे हाची करों रे विचार । संगदोष 
बोधिती तुज म्हणोनी होइ खचर । अतळों नको दृतबद्धो सदा 
अद्वेत निरंतर ॥३॥ एक लक्ष एक पक्ष एक तत्त्व हृदयीं । एक 
ध्यान एक मन त्याचें लागे तं सोयी । एक हरि हाचि खरा एक 
नम तं राहों । आणिक जवों नको देवोददों कांहोंबाही ॥४॥ दव 
तो बंकुठींचा निरालंबों रे आहे । निराळ सव जोवा म्हणोनी ध्यातु 
जाये । जीव हा शीव करी ऐसें करुनी राहे । रामनाम मंत्र ध्वनी 
कळीकाळ वास न पाहे ॥५॥ कोहं हे उपजतां टाकिलं तुवां सोहं । 
गर्भी होतासो सावध आतां म्हणतासी हृंंहं । अहंकार जपों नको 
मन मंडी संमोह । एकट मन करों रामनामी धरीं भाव 1 ६ ॥। 
शांति करीं जीवशिवों स्व क्षरलासे हरि । क्षमा दया बहिणी 
तुझ्या माया सांडों भोतरों । बंधु पिता सखि जणें टाकों त्‌ दुरीच्या 
दुरी । मत्सर हा घवबों नको मद टाकों हा बाहेरी ॥ ७ ॥ हरिख्प 
निखळ आहे योगी जाणती यासी । अंतर तें दुरांतर हें त जप 
मानसीं । कम हें ग्रह्म जाण एंसा होई समरसों । तत्काळ होज्ली 
योगी संदेह नाहों त्यासी ॥८॥ सत्त्व रज तमो गंफो नको एकतत्त्वी 
आहे भाव । नानातत्त्वी धरिसी व्यथं मग तज न पवे दव । मी 
माझे वाहों नको व्यथे करिसी उपाब ।) शिणलासो यंतां जातां हा 
तुज नाहो आठव ॥ ९ ॥ झ्ारोर हें नव्हे तुझें तरुण बाळ रे वद्ध । 
जंववरी सावध आहे तंववरी करां प्रबोध । एकनामों विष्णचे रे 
जाणती तेचि सिद्ध ॥ १० ॥ नि:शंक मार्गे चाळी आडकाठी नाहों 
तेथें । विहंगमो चाड धरी पिपोलिका नेघे हित । अजप तेथे जप 
सदा पुर्ण अनंत । न धरीं विकल्प काहो उद्धरसी त्वारत ॥ ११॥ 
कामना चित्तवत्ति अनग्रह हे उपदेश । ग्रहभतपिज्ञाच्च रे याचा 
नव्हे तुज त्रास । कळिकाळ पडेल तेथें पावसी परमपरेश । झणे हें 
पावतील दारीर' न करी न करी आळस ॥। १२॥ अंतीं अंत ऊअध्व 
अध दव दिला नांदे एक । हरिवीण न दिसे कांहों संत जाणती 


२२० श्री ज्ञानदेव गाथा 


-><«..><“२ “२. “/१--/१- “0” “007 -”“४९.- “ *- "0०--€"- € *-€ *”€ ४५८ ५ "२४५४२० '७”४-”/ १०.” २ टो ा "४ “४-४ २7१ -.“* -“7-->९%, “८५/०७/७७७१ .“ 


विवेक । निरसली त्यांची माया हरि ,भरला दिसे एक । नयनीं 
दष्टि चोख जसा अमताचा मयंक ॥ १३ ॥। योगिया तंचि जाण 
योगयाग तथ हरि।॥ न भजे हरिवीण उगा नते क्षणभरो । रामकृष्ण 
वाचे सदा नित्य जपे निरंतरों । हरिध्यान एंसें आहे पुत्रा हेंचि तं 
स्वरीकारीं ॥१४॥ लोपतील मन संग संग भंग सांगडी । अव चितो 
पडेल कव जन्ममरणाची उडी । न मिळे आयष्य तुज मनुष्यजन्म 
अर्धे घडी । उठोचि उठोनियां जाय तं तांतडी ॥१५॥ विवेक करां 
बाळा पुराणप्रसिद्ध पाहे । वेदश्ास्त्रे बोलिले हरि हें पाहोनो उगा 
राहें ॥ योगिये विसावले तेथें दिव्यचक्ष करुनी पाहें । सत्रावी हे 
संजीवनी उलट करी लवलाहे ॥ १६॥ मातका भेदूनियां षट्चक्र 
टाकों वेगीं । तेथं तं गंफो नको चाल विहंगममार्गां। अनंत सिद्ध 
गेले क्रषिमुनीच्या संगों । नारदादि अवधत ते प्रपंचो निःसंगी 
॥१७॥ हनुमंत कपिराज भोष्मादिक उत्तम । परीक्षिति प्रल्हाद ते 
पं जाले आत्माराम । ध्रुव आणि अंजक्रूबो पावले वेकुठधाम । 
यांचा तं संग करो होइ का रे निःकाम ॥। १८॥ सदालसा म्हणे पुत्रा 
एसा आहे उपदेश । भाव गभोंचा रे तुज विचरे पथ्वी निःशेष । 
सरता होइ संतामाजी चित्तो ध्याइ हूबोकेश । परम्रह्म तंचि रोसी 
एसें बोलियेले व्यास ॥ १९ ॥ शुकादिक पुत्र ज्याचे तो साक्षात्‌ 
नारायण । अवतरले मतुष्पवेबं तारियेले अवघे जज । ऐसाचि होई 
तं रे विसरे मोतृंपण । उठो जापे अध्वे पंथे करील कृपा हरि 
आपंण ॥ २० ॥ नाम हें अमर्तासध॒ हृदयीं जवे सदाकाळ । नाहों 
तुज रोगराई तुज देखोनी पळेल काळ । हरिसी जो विनटला तया 
नाहों काळ वेळ । नामवारकाचें तोथ वंदी तोथेकल्लोळ ॥ २१ ॥ 
पुत्र म्हणे अबो मातें गुरु तंचि जालिती । नसवे क्षणभरी जपतप 
मानसीं । हरि हा श्रेष्ठ राणा तंची तारक जीवासी । भवाणंवों 
तारियले म्यां दढ धरिल माततों ॥ २२ ॥ खेचर बद्धि केली 
खळीनलो चोऱ्यांशी । खुंटल्या जत्मयोनी पावलों मोक्षसुखाशी । 
खचराखंचर माय सो तुझा वो उपदक्षी,॥ गुरुगम्यउपदेशिले शिष्य 
निवाला मानसो ॥ २३ ॥ 


दमाल"स २२१९ 


>“. -/*. “€ -.€* “/” ...» “५.४ .“'६...”..<**..-€"%...-<”":--“"१-.-€"..४*-८.// ५... > > २-“ ८-7 र भद - -“ .८*->-<*.>.<.>-..“८>//"*-€*८->१५->८".>०८४%,७”/ १2८” ६.५”४५ . 


८६८ उपदंश ब्रम्हज्ञान पुत्रा ऐक रे बौज । सांडी सांडो माया- 
मोहो मक्त विचरे रे सहज । आश्या मनसा गुंफो नको सोहं धरी का 
रे नीज । अखंड गुरुचरणी मोन्य धरी का रे काज ॥ १॥ उपदेदा 
मदालसा निजकां रे आधों। पुर्णबोधे उमज रे हेंचि साधी समाधी । 
लटिका हा मायामोह लक्ष लावीं गोविदो । सांडी मांडो कोहंवेगीं 
लीन होई परमानंदीं। ज जोज जो जं जो बाळा ॥२॥ चौर्‍्यांशी 
लक्ष जीब जन शिणले योगी येतां जातां । विरळा देखो परतला 
जो पारुषला पु्णता । मतबद्धि एकचित्ते द्दधरो अनंता । उपरती 
चित्ते करों सावध होई त्वरिता ॥३॥ जन्म हें दुलंभ जाणा मतृष्य- 
जन्म अगाध । ज्ञानध्यान बुझिज आधों वरो गुरूचा प्रबोध । तरोच 
साधेल तुज नाहों तरी होसो मूढ अंध । नेमिल आयुष्य वेचे कोण 
तोडी भवबंधकंद ॥४॥ नवमास होतासी गर्भाी अधोवदनें दु:खित। 
त होतां उमज तुज का रे येथें निश्चित । परतोनी पाहें वेगीं मनी 
धरीं अच्पुत । तुटेल योनिपंथ मग तं सर्वातीत ॥ ५॥ जंबवरी 
माझें माझे मन न संडी तुझें। तंबवरी मोहोपाश व्यर्थ धरणिये 
ओझं विष्ठामूत्र जंतगर्भी म्यां वाहिले तुझें ओझें ॥६॥ उठीं पुत्रा 
सावध होई मों माझें सांडी धरीं । कोशकोटकें जन्मलासी तसें तं 
बा न करीं । आपण्या आपण होसो तुझा तूंचि र वेरी । जंब नाहो 
आलं काळचक्र वेगी स्मरे मुरारी ॥ ७॥ इंद्रिये सावध अहाती तंव 
करीं धांवा धांवी। मग विस्मति पडेल बुद्धि मग न साधे हरि 
गोसावी । सर्वंघटी हरि ध्याय मनचक्षु एक भावीं । नारायण 
नामपाठ वेदश्षास्त्र अतुभवी ॥८॥ दिननिशीं शरीर तुझें बाळतरुण- 
वद्ध होय । काया हे नव्हे तुझी सांडो साडी ममता माया । निगुंण- 
रूप ह्रिख्प त्यासी त्‌ शरण जाय । सगुणीं झोंबों नको ह्रिरूपी 
तल्लीन राहें ॥९॥ मृगजळ माय,पुर व्यथ इंद्रियांची झोंबी । कामना 
लपवबी आधो लय लावी हरीच्या बिबों । चक्षें पक्षें मन गोंबी 
बिरडें घाली निरालंबीशुद्धबुद्ध तत्त्व हुरि एकतत्त्व नितंबी ॥ १०॥ 
गुरुगम्य आगमाचें हेंचि तत्त्व उत्तम । सत्त्व रज तमीं गुंफो नको सा 
मार्गे धरी उपम । प्राण लपवी प्राणामाजीं वासना करी निःकाम 
॥११॥ हेंचि साधन योगियाचे शिवाच मनोगत । उठोनियां प्रात:- 


२२२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


4४% -7४..५-१-/-/"०---१-*--९% “"--<*-.४-४६--/४४-”0 ४. ४ “0 १५.४९. ५ “शा.” “1५ 7४५_ रर डा. न 1 य 1 त क 1 क ती हीत 


काळीं तनुमनध्यान नित्य । जागरणीं हरिकोतेना उद्धरसी त्वरित । 
नागिवंत डरोर जाण मग तुज न घडे हित ॥१२॥ क्षणां एका शरोर 
नासे हें तुझे तुज न कळे । अवचिता येईल काळ झांकतील देखणें 
डोळे । मग हे नाठवे तुज करी गुरुमेळों निमळ। सांडी मांडों करू 
नको टाकों टाकी मनींचे सकळ॥ १३॥ व्यथे रे राहासी येथ पडशील 
मोहोफांसा । दशदिज्या हरि आहे अध उध्वे महंद्या । महो हें अंथरुण 
आकाठदा करीं अवकाशा । या परी विचरें रे राहावे प्रमाण सरिसा 
॥ १४ ॥ तंत्त्व हें एकरूप हरिवीण नाहों कोठे दहेतभाव न धरीं 
मनीं नोट जाय वेकुठे । हा मार्ग योगियांचा संत गेले नोट वाटे । 
अभक्त गुंफले येथं तेही पडिले आड वाटे ॥१५॥ सनकादिकां पंथ 
हाचि सेविला उपजतां। नारदें विचार केला मग न राहे तो 
निवांता । गोरक्ष बुझला वेगो वृढ कास हनुमंता । अवधूत याचि 
परी दत्तामाजो पुणेता ॥ १६॥ उन्मनि साधों बाळा खूप न्याहाळों 
नयनीं । नासिकीं ठेउनी दष्टि खेचरी मद्रा निर्वाणीं । शरोर हें 
असो जावो याची न करीं तं करणो । रामकृष्ण वाचा पाठ हेंचि 
धरौों निर्वाणीं ॥१७॥ अष्टदळ हृदयो आहे तोचि आत्मा ये करी 

मन बुद्धि वित्त चित्त दिसों नंदी बाहेरी । मातापिता प्राण तुझे तो 
दाखवील ठशारोरीं । स्त्रीपुत्र इंद्रियद्वारा सांडी परती म!घारी 
॥ १८ ॥ मन हें कोंडी पिडीं तंतू तुटों नेदी याचा । मार्ग हे जिव्हे 
पारुष रे हरि राम कृष्ण वाचा । रिकामा क्षेणभरी पंथ धरी 
प्रमाचा। आदि मध्य हरि एकु तोचि ध्यायी हृदयींचा 
॥ १९ ॥ श्रवण स्मरण करी काळ घाली आंकण[ । भोष्मं साधिलें 
हरि तो पावला नारायणा । लक्ष्मणे धरिलो बुद्धि वोळगिला राम- 
राणा । निमिष एक न भरतां शरोर सांडिलें प्राणा ॥ २० ॥ हित 
तेंचि करी बाळा हरिप्रम मन करी । सावधान चित्त आहे तंब हें 
सर्व दृढ निवारी । भलो पडेल अंतों तुज मग नाहों कवारी । 
ममतेचें बिरडे फंडी उठं चाले योगरीतीं ॥२१॥ म्हणे माते परियेसो 
कसें उपदेशिलें ज्ञान । गरु हा कोण करू अवघे दिसे विज्ञान । मज 
याचें स्मरण झालें सोहं होतें मज ध्यान । कोहं हें विसरलों जालें 
संसार मोन्य ॥ २२ ॥। परतले प्रमभाव उद्बोध आला धांवया । 


मदालसा २२२३ 


-“/*५...”€% »“* “१ “ *"* “”' “*“ >-“€४--*<-“*.-- ९ ४. ८ ४-2 *. -““ ८“ “0 - १४ “ण-“४* 91 “८-० ४-“0४-४१४०/४५--९६”४--...९०६..->/५../-०९०/€- _ “« 


कळिकाळ न दिसे दृष्टि पापपुण्य रहावया । सभर(भरित हरि दिसे 
माझं कचे उरावय! । तं तंव विदेही माया मदालसा मज्ञ राखावया 
॥॥ २३ ॥ मदालसा म्हणे पुत्रा जो उपदेश करुणा । ब्रह्म हें जीवो 
शिवी भोगी योनो नारायणा । ज्ांति क्षमा बाणली तुज कंचें 
उमटले गुज ॥ २४ ॥ हे स्थिति बाणली ज्यासी तो मी परिप्ण 
योगी । दया मक्‍ति जाली दासी तित्य उन्मनीं भोग भोगी । 
त्याचिया दर्शनें जीव तरतोल वेगीं । उठीं पुत्रा जाय पंथे जथे 
सत्रादरी उगो ॥२५॥ मुक्‍तामुक्‍त अभयदान मुक्‍त झाला अतुभवीं । 
राहिली निरालंबी रातलासे सतरावो । मक्‍ताई मुक्‍त ज्ञानें मदालसा 
नांवानांबरी । मुक्‍तलग उपदेश चांगया दिधला पाहो ॥२६॥ 


८६९ उपदेश मदालसा देहो निमिला कसा । आलासी कवण्या 
वाटां मातेचिया गर्भेवासा । जो पंथ बोखटा रे पचलासो कमंकोठा। 
अविचार बुद्धि तुझी पुत्रराया अदटा ॥ १ ॥ पये दे मदालसा सोहं 
जो जो रे बाळा । निजध्यानीं निजपा रे लक्ष लागों दे डोळा । 
निज तें तं विसरलासी होसो वरपडा काळा ॥॥ २॥ नवमास 
कष्टलासी दहाव्यानें प्रसूत जाली । येतांचि कमंजाड तुझी मान 
अडकली । आकांतु ते जननोय दुःखं धाय मोकली । स्मर त्या 
हरिहरा ध्यायीं कृष्णमाउली ॥ ३ ॥ उपजोनी दुलंभु रे मायाबापा 
जालासी । वाढविती थोर आज्ञा थोर कष्टी सायासों । माझे माझें 
म्हणोनियां झणी वायां भुलसी । होणार जाणार रें जाण नको 
गुफो भवपाशीं ॥ ४ ॥। हा देहो नाशिवंत मळमत्राचा बांधा । वरि 
चम घातलें रे कमकोटकांचा सांदा । रवरव दुगंधी रे असंगळ 
तिचा बांधा । स्मरे त्या हरिहरा हरण जाईं गोविदा॥ ५॥ या 
देहाचा भरंवसा पुत्रा न धरावा एंसा । माझें माझे म्हणोनियां बहु 
दुःबखाचा वळसा । बहुत ठकियेले मृगजळाच्या आश्या । तृष्णा 
सांडूनिया योगी गेले वनवासा ॥ ६ ॥ या पोटाकारणे रे काय न 
करिजे एक । यालागीं सोय धरो रे तिहों भलबिले लोक । ठाइचें 
नेमियेले त्याचें आयष्य भविष्य । लल्लाटी ब्रह्मरखा नणतो ते 
ग्रह्मादिक ॥७॥ जळींचो जळचरें रे जळींचिया रमती । भललों तीं 


२२४ श्री ज्ञानदेव गाथा 


“४.५0 --“€"--” "०१ 





२९६८८ २-४ ८-/४-> १.८ -“ *.-४"४--€ -“7"'“<>€*.>'४_-€&. २८.7”. र्य अल. (आनन 0 हह” लट कीर» म क... र ७... हे क 0 क 


बापुडीं रे तें कांहों नेणती । जंव नाहों पुरलो त्याची आयष्यप्राप्ति । 
वरी घालुनी भोंवराजाळ बापा तयातें गिवसिती ॥ ८ ॥ पक्षणी 
पक्षीया रे निरंजनीं यें वनीं । पिलिया कारणें रे गेली चारया 
दोन्ही । अवचिती सांपडली पारधिया लागुनी । गुंतुनी या मोहोपाशी 
प्राण त्यजिती दोन्ही ॥९॥ मग हा चारिया रे अतिमानें सोकला । 
अविचार ब॒द्धि त्याची परतोनी मागुता आला । तंव त्या पारधियानें 
गुणीं बाण लाविला । आज्ञा रे त्यजूनियां थिता प्राण मुकला 
॥ १० ॥ अठराभार वनस्पती फुलों फळों बोळती । बावित्या 
पोखरणीं नदो गंगा वाहतो । ज्या घरों कुलस्त्रिया राज्य राणीव 
संपत्ती । हें सुख सांडूनिया कासया योग सेविती ॥ ११ ॥ हें सुख 
सोडनिथां कोण फळ तयासी । कपाट लंघनियां योगी ध्याती 
कवणासी । योग तो' सांग मज कवण ध्यान मानसाों । सववत्र गोविद 
रे हृदयी ध्याई हृषिकेशी ॥ १२॥ इतुकिया उपरी रे पुत्रा घेइ 
उपदेदा । नको भलों येणे भम जिवित्वाचा होईल नाश । क्षीरा 
निरा पारखी रे परमात्मा राजहंसु, निगुण निर्विकार पुत्रा 
सेवी ब्ुह्मरसु ॥ १३ ॥ इतुकिया उपरी रे पुत्र मातें बिनविता! 
जाला । संसारसोहळा हा थोरा कष्टों जोडला । पंचभतें निवती 
येथें म्हणोनि विश्रामु केला । वोखटा गर्भवासु कवणा 
कार्या रचिला ॥१४॥ गर्भांचो यातना रे पुत्रा एके आपुल्या कानीं । 
येतां जातां येणें पंथ सांगातो नाहों र कोण्ही । अहंभावो प्रपंच पुत्रा 
सांडी रे दोन्ही । चोऱ्यांशीं जोबयोनी प्रवतले मनिजन तत्क्षणी 
॥ १५॥ वाहतां महापुरीं र पुत्रा काढिले तुज । रक्षिलासी 
प्रसिद्ध सांपडले ब्रह्मबीज । मग तुज बोळखो नाहोंकारें 
नेणसो निज । आपेंअ,प सद्गुरु कृपा करील सहज ॥१६॥ उपजत 
रंगणा रे पुत्रा तूवां जावें वना । बसोनी आसनीं रे पाहें निर्वा 
णीच्या खणा । प्राणासी भय नाहों तापत्रयाचारणा । मग तुज 
सौरस्‌ पाहा ह परब्रह्मीच्या खणा ॥ १७॥ बसोनी आसनीं रे 
पुत्रा दृढ होई मनीं । चेतवीं त्‌ आपणापे चेतविते कुंडलनी । 
चालतां परचिमपंथे जाई चक्र भढुनी । सतरावी जिवनकळा पाहे 
आत्मा हा चितनी ॥ १८ ॥ मग तं देखसी त्रिभिजन स्वगे म्य 


मदालसा २२५ 


७ अ ७ री अ. एकी क्री ळक र > ९६ 2”. 00 ह ह. ह क अणी “नती. नानी अ. > - -" ८7४“ -“ -“”">---€ “> “> “*-< ->*-“ >“ 


पाताळ । नको भलों येणें भम सांडो विषयपाल्हाळ । आपणापे 
देखपा रे स्वरूप नाहीं वेगळे । परमात्मा व्यापकु र पाहा परब्रह्ा 
सांवळें ॥१९॥ इतुकिया उपरी र पुत्रा ते विनवी जननी । परियेसि 
माउलीये संतोषलों ततक्षणीं । इंद्रायणी महातटीं विलासलों 
श्रीगुरुचरणी । बोलिवबले ज्ञानदेवबो संतोषलों वो मनो ॥२०॥ 


७० श्रीगुरु देवराया प्रणिपात जो माझा । मनादि मळ तंचि 
विशवव्यापका बीजा । समाधी घड पुत्रा स्वानंदाचिया भोजा । 
पालखी प्राढलिया नाशिवंत र मादा ॥१॥ जाग रे पुत्रराया जाई 
श्रीगुरुशरण । देह तं व्यापिलासी चुकवी जत्ममरण | ग्भवासु वोखटा 
रे तेथें दुःख दारुण । सावध होई कार गरुपुत्र त॑ सुजाण ॥ २॥ 
मदालसा म्हण पुत्रा एक बोलणें माझं । चोर्‍यांशी घरामाजीं मन 
व्याकुळ तुझें । बहुत सोणतोसी पाहतां विबयासी वांझ , जाण हें 
स्वप्नरूप येथ नाहों बा दु्ज ॥३॥ सांडीं रे सांडीं बाळा सांडी संसार- 
छंदु । माशिया मोहळ रे रचियेला र॑ कंदु । झाडनि आणिखो नेला तया 
फुकटचि वेध । तसी परी होईल तज उपदंश आन॒ ॥४॥ सत्त्व रज 
तम हे तुज लाविती चाळा । काम क्रोध मद मत्सर तुज गोंबिती 
खळा । यासवें झणें जासी सुकुमारा रे बाळा । अपभ्रंज्ञीं घालतील 
मकसील सवस्वाला ॥५॥ कोसलियानें घर सुदृढ प केलें । निगम 
न विचारितां तेणे सुख मानियले । जालें र॑तुज तसें यातायाती 
भोगविल । मोक्षद्ठार चुकलासी दृढ कम जोडल ॥। ६ ॥ सपं ददर 

रिला रे मखों । तेणे हिरे माशी धरियली पक्षी) तसा नव्हे 
ज्ञानयोगु आपआपणातें भक्षी । इंद्रिया घालों पाणी संसारीं होइ र 
सुखो ।॥। ७॥ पक्षिया पक्षिणी र निरंजनीं ये वनीं । पिलिया कारणें 
रे गेली चारया दोन्हो । मोहोजाळें गंतली रे प्राण दिधले टाकुनी । 
संसार दुर्घट हा विचारु पाहे परतृनी ॥८॥। जाणत्या उपदेशु नेणता 
भ्रांतो पडिला । तसा नव्हे ज्ञानप्रकाश ज्ञानदेवी अनतुवादला ।. 
अनुभवों ग्रुपुत्र तोचि स्वये बुझाला । एक त्या उद्धरणा गायक 
सहज उद्धरला ॥९॥ 


२२६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


क. ००/४..”” ९-०.” 7 “0. ७ 0 वि 6. रि न. ८ अ 7 -7१ ८ "५. “>: “| 79 आही. अहो चि १ “* -“« “ “१४% .““१, “हारे .» 


८७१ मदालस| म्हणे पुत्रा त॑ मक्‍त होतासो । संसारमायामोहें 
कां रे बद्ध जालासी। सिद्ध तें बिचारी पां जणें सुखीया होसी ॥१॥ 
चेई तं रे तानलिया जाई श्रीगुरुशरण । देहभावीं व्यापिलासी मग 
तुज शिकवील कवण । अज्ञानपण सांडनियां तं च॒कवों जन्मसरण । 
गर्भवास बोखटा रे गर्भीं दुःख दारुण ॥ २॥ जागृती आणि निद्रा 
तुज स्वप्नीं भरु । सुषुप्ती वेळोवेळां तुज पडिला विसरु । तें जंव 
नेणसी र तंब तुज नाहीं निर्धारु ॥ ३॥। देह तव नाशिवंत तं कां 
रे भललासी । अखंड तें विचःरीं पां जणें सुखिया होसी । दुःख तें 
आठवीं रे गर्भा काय भोगिसो । जठराग्नी कृमीकंडीं वेळोवेळां 
पडसी ॥४। कोसलियानें घर रे सुदढ पे केलें । रिगुनिगु न विचा- 
रितां तेणें सुख मानिलें । जाहालें बाळा तुजतसें यातायाती भोगविलें। 
मोक्षदठार चुकलासी सेकळहो कमे संचिलें ॥५॥। सर्पे दर्दर धरियला 
रे मुखीं तंव तेणें माशी तोंडीं धरियेलो शखों । तसा हा मायामोहो 
तुज कां र॑ नपक्षी । इंद्रिय व्यापुनियां संसारी सुखी दुःखी ॥ ६॥ 
मृग र जळ जसें हेलावत पं दिसे । तसो हे भ्रांती माय तुजा 
नाथिलो आभासें। उत्पत्ती प्रळय दोन्ही ये तरी तुज सरोसे स्थिर! 
होउनी विचारों पां आणिक नाहीं बा तसें ॥७॥ मग पक्षी कोटकु 
पतंग॒ होसी । आक्षेपीं संचर र॑ नाना योनी पावसी । पूण ज्ञानसुख 
जणे तें त्‌ कां रे नेणसो । अविनाहा तेंची तं रे वायां सबळ कां 
करिसो ॥ ८॥ परब्रह्म बाप तुझा इच्छा माया हे तुझो । अंश 
र तं तयाचा सबळ कां र बुद्धी तझी । अज्ञान तज व्याली ते नव्हे 
का रं वांझो । तेणें तं भललासोी एंक दिकवण माझी ॥९॥ परतत्त्वा 
आणी तुज बाळा नाहों र भिन्न । अनादि तं आहेसी र परी हें न 
दख मन । अकम कम केलं तेणें जाल अज्ञान ।) निष्कमं होय जणें 


तें तं करी कां र ज्ञान ॥ १० ॥ पुत्र म्हणे बो माते मो अनादि 
कसा । मो माझे जाणता बो भी अज्ञान कसा । उकल केवीं होय 
तुज कसा भरंवसा । जीवन्मुक्त होय दष्टि दाखवी तसा ॥ ११॥ 
पापपुण्य दोन्ही मजसवेंचो असती । करणी माते थोर त्याचो ते 
चालती । उकल केवो होय होय तें सांग मजप्रती । ब॒झावी वो 


मदालसा २२७ 


नी किट ल्ट ७20 णा, टी; आटत क र वण क न तकी टे म्हा ज्य को. पले, उत , हे क र कजर कल “ण रट “7-2 * - ४ टा -27९_ ८ १ “9 “0४. ५.१... 


साझं माते एसो करी विनंति ॥ १२॥ केलीं कम जरो तवां न 
सांडिवो पाठो।) कवण ते प्रकाशील हे विपरीत गोष्टो। उकल 
केवीं होय तें सांग मजप्रतो। जेणें मो दढ होय ते बद्धो देई बो 
लाठी ॥ १३॥ अनंत कम मातें घडलो वो मज । तीं तब न संडितो 
एसें ज्ञान प तुज । तरी म्यां काय कोज केवीं पावणे सहज । दुर्घट 
वाट आहे कश्ञानी निफजेल काज ॥ १४ ॥ उठी पुत्रा जाई बाळा 
तोथे र हिड । साध आणि संत जथे असती बा उदंड) तयामाजीं 
आत्मज्ञानी जो कां न बोले वितंड तो तं गुरु करीं तो तुज 
बझवील प्रचंड ॥ १५ ॥ ज्ञानविज्ञान रे गरुमख बझसो । विचारुती 
अत्‌भऊ आपआप जाणसी । जणें जाल अनंत सिद्धतें तं कां रे 
नेणसो । हरिहर ब्रह्मादिक तेहो ध्याती तयासी ॥ १६॥ नव्हतां 
बाळा नार्दबदतं त र सहज । तथेचो तं होतासी एंसें ज्ञान व तुज | तेथें 
तं लोन होई करी आपुल काज । संसार साभिमाने घेई तेथीचें व्याज 
॥१७॥ उवजतां गन अंध जया नाहों प्रकाश । पुर्वी तो योगभष्ट 
चुकवी गभवासु | गुरुवचनीं भज पुत्रा परब्रह्मा करी वासु । अमत 
सेवी पारे झणीं होसी उदासु॥ १८॥तुज एंसें रत्त बाळा कवणे रेकेल। 
आणिक अनंत जीव चराचर भतले । तेणें र इच्छामात्र क्षणामाजीं 
रचिल। तें त॑ र तणसीच यवडं कसें चकविल ॥॥। १९॥ सांडो बाळा 
कासक्रोध हा दुजंन विचारु । जिहों तुज अंतरब्रिल त्याचा करी का 
संहारु। गुरुचरणी भजे पुत्रा तो तज देईल विचारु। अविनाशपद 
पावबश्ली मगं तुज होईल निर्धार ॥२०॥ सहज यम नम गुस्कृूपा र 
करी । आसने प्राणायामु प्रत्याहार उदरीं । धारणा होईल तुज मग 
ध्यान विचारो। समाधी होई पुत्रा त॑ जाण निरंतरों ॥२१॥ षड्चक्रा 
वेगळें रं तें जाणिज कर्से । अतुभवें जाणसो रे तुज सहजं प्रकाश । 
तसा हा ज्ञानयोगु गुरुकृपा रे दिसे । अज्ञान निरसुूनीयां ज्ञान प 


समरसें ॥२२॥ अव्पक्त तिहों लोकोंचें तुजमाजीं रे असे । त्रेलोक्य 
'जयामाजीं ते तुज पे दिसे । अविनाश्पद होसो मग अज्ञान नासे । 
तुजमाजीं अमूते रे आपंआपव प्रका ॥ २३ ॥ अव्यक्त अगोचर तुज 
होईल निरंतर । इंद्रिये स्थिर होती हे तुझे अंकुर । अविनादपद 


२२८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


९0७७१५१७४0 0 0000000001:22000012000100 0. 0. जह रकन > “74-“€१*/” * 7 £- “ < ज्र क सा :-- ६ < क न द १. कि कनरध > ९२ “/7५_../”"४../२ ०.” 


होसी मग नाहों येरझार । अष्टमहासिद्धी जया बोळगती तुझें हार 
॥ २४ ॥ क्रद्विसिद्धी मायासिद्धी यासी दिधलो । तुयाचिया उपरी 
रे ज्ञान उन्मनी देखिलो । ञाणापाग सबळ माया जोवबद्धि निमाली । 
गर्भवास चकला रं कसो ब॒द्धी स्फुरलो ॥२५॥ संतोषोनी कृपादष्टी 
ज्ञान प लाधविला । आत्मतत्त्व बोधु तुज प्रकाळ र॑ जाला । 
समरसीं सोहंसिद्धी प्रबोध निमाला । निवतिप्रसादें रे ज्ञानदेवो 
बोलिला ॥ २६ ॥ 


मनांस उपदेश 


८७२ सुख आपलें, आपण तो पाहें ॥ रूप आपुलें आपण ध्याय 
रे मना ॥ १॥ लक्ष निवत्तो चरणों धोरू राहे । भेद भम सांडी 
सावध होये ॥ २ ॥ बापरखुमादेविवरू एकचि पुरे । जाणतोल या 
सवं सुख मोहरे ॥। ३ ॥ 


८७३ अरे मना तं पाविष्टा । किती हिडसो रे नष्टा । सरा 
सिणसी रे फुकट । विठ्ठलविनटा स्थिर होई ॥ १ ॥ येणें पलपार 
पःवसी । त्‌ अनिवार नावरसो । तु्झेन संग नाडले क्रषी। तं 
तंव अपभ्रंशों पाडिशो । म्हणोनि गुरू्सो गेले हरण) २७ न 
सोडों हरिचरण । नाहों नाहों जन्ममरण । अविट सेवी नारायण १ 
तेणें मोतंपण एक रसी ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव शरण हरि । मन हिडं 
चराचरीं । न सोडी चरण अभ्यंतरीं । नित्य श्रीहरि हृदयीं वसे 
॥४॥ 


८७४ श्रवण घ्याण रसना त्वचा आणि लोचन | हें तों 
देन्याचीं हारें वबोळगसी । यांचें यांसोचि न पुरे तुज पुरविती काय । 
यालागीं धरिजसु आपुली सोय रे बापा ॥१॥ अरे मना रे अरे 
मना रे। न संडी न संडी हरिचरणकमळा रे ॥ २ ॥ स्वप्नींचें 
धन तें धतचि नव्हे । म॒गजळोचें जळ तें जळचि नव्हे । अभ्रींची 
छाया ते साउली नव्हे । ऐसें जाणोनियां घेगो. धरिजसु । आपुली 


जनांस उपदेदा २२९ 


र कक. ळी 


सोय रे रया ॥ ३ ॥ तं जयाचा तेथोनी जोवों जितासो । त्या 
श्रीहरीतें रे नोळखसो । बापरखुमादेविवरा विठ्ठला चितिसी । 
तेणे पावसी तं सुखाचिया राक्ी रया ॥ ४ ॥ 


८७५ आजी लाजले तुजच्या पायीं स्तुती करुं काई ॥ हेंचि 
तुम्हां पाहों विनबोतसे ॥ १ ॥ निवत्ति बाप निवत्ति माये । 
निवत्ति पाहें विवळलिय ॥२॥ देखणे देखिले तेंचि होईपां रे मना । 
निवत्तिचरणीं स्थिर राहोंपांरेज्ञाना॥ ३॥ 

८७६ ध्येय ध्याता हे दोन्हो नाहीं ॥ तेथें ज्ञय ज्ञाता उरे काई 
॥ १ ॥ अरे मना परापर परतें पाहो ॥ तें तं स्वयें आपण पाहों 
रेमना ॥ २॥ रख्मादेविवरा विठ्ठलाची आण ॥ जरी बुझसो 
तरी तंचि निर्वाण ॥ ३ ॥ 


८७७ अरे मना तूं वांजटा । सदा हिडसो कमंठा ॥ वायां गिण- 
सोल रे फुकटा विठ्ठला विनटा होय वेमी ॥ १ ॥ तुझेनि संगे 
नाडले बहु । जन्म भोगितां नित्य कोहं ॥ पुर्व विसरले 3*हं सोह 
येणें जन्म बहुतांसी जालें ॥ २॥ सांडी सांडी हा खोटा चाळा । 
तित्य स्मर रे गोपाळा ॥ अढळ रहा रे त्‌ जवळा । मेघश्याम 
सांवळा तुष्टेल ॥ ३ ॥ न्याहाळितां परस्त्रो) अधिक पडसो असि- 
पत्रो. ॥ पाप वाढिन्नले शास्त्री । जप वक्‍्त्रो रामकृष्ण ॥ ४ ॥ 
बापरखुमादेविवर । चितो पां तुटे येरझार ॥ स्थिर करी वेगीं 
बिढार । चरणीं थार विठ्ठलाचे ॥५॥ 


जनांस उपदेदा 


८७८ स्वप्नोंचेनि सुखं मानिताती सुख ॥ घतलिया विख जाईल 
देह ॥ १ ॥ मोलाचे आयुष्य दवडतोसि वायां ॥ माध्यान्होंचो 
छाया जाय वेगी ॥ २ ॥ वेगीं करी भजना काळयम श्रेष्ठ ॥. 
केसेनि वेकुठ पावशील झगे ॥ ३॥ बापरखमादेविवरू विठ्ठल 
उभा ॥ सवंत्र घटों प्रभा त्याची आहे ॥ ४ ॥ 


२३० श्री ज्ञानदेव गाथा! 


>>" २९//* --“*..”“*१.»€१%.-/५.”€१-/ ४" “९१. ४--९ ५-४ --९१-५९४- :- -7 *-€ - 00४-0-0 ४४१-१- "४२-४7 << *“ -*-*  * .* “ १--/४४-€* €“* “ 


८७९ बद्धिमात चित्त धन वित्त गोत ॥ निजानंदे तप्त करी 
रया ॥ १ ॥ नेश्‍वये ओझें ऐसें त्‌ बुझे ॥ वायां मी माझें म्हणसी 
झणीं ॥ २ ॥ सांडी सांडी मात उभयां दुरित ॥ हरिवीण हित 
घेबों नको ॥ ३ ॥ ज्ञानदेवा गीत जाले असे सांग ॥ वेगी श्रोरंग 
पादेल तुज ॥ ४ ।! 


८८० परद्ोपोहनो सूक्ष्म मागे आलासी पवनवेगें ॥ बिदुनिया 
नवमासवरो । पेणे केले मातापुरी । सोहं सोहं परी परतेवबिता 
॥ १ ॥ निलंज्जा रे तुज शिकव किती ॥ न गमे दिनराती 
बळिया देवो ॥ २ ॥ त्या येऊनियां वाटा तुज एंसे गमले ॥। 
कोहें कोहं ठेले प्रकादहत ॥ पुर्सानयां तळवरी सुतलासी 
मळ घोरीं । क्षुधा झाड उरी आदळली ॥ ३॥ एंशीं बाळपणी 
सांकडीं बहु ठेलों झडाडी ।॥ सडाडा वोसंडी ज्ञांतो सरा ।। तारुण्या- 
चेनि भरें वित्तवषयचोरें । बांधिलासी संसारे हालों नंदिती ॥४॥ 
ऐसा बोस मार्ग पुढें अवला वेळु पाहला । वारितां वारितां 
निघाला मारिजसो ॥ पुढें पडलीसे वाट ते एंक रे बोभाट । पर- 
तल धायवट अधंजीबें ॥ ५ ॥ ऐसे पायाळ पुढं गेल पांगूळ मागे 
ठेले । पेलतीर पावले परम तत्त्वेंसोी ॥ ६ ॥ बापरखुमा- 
देविवरु विठ्ठल सरा रे सावध । ज्ञानिया प्रसिद्ध उपदेशितु ॥ ७॥ 


८८१ या पिकलिया अमृताची गोडी । केवों जाणती इतर 
जन । वाचा बोलिजे सेवितां निवे प्राणु गे माये ॥ १ ॥ सुखाचा 
साचा केवीं बोलिजे । जिवाते केवीं सुईज ॥ २॥ अमृतकराचे 
रइमी चकोर सेविती ।॥ तें सुख कोण कसें बोलिजे रया ॥३ ॥ बाप- 
रखुमादेविवरु विठ्ठलु भेटलिया । तें सुख कोण केसं सांगिज 
रया ४ढ॥ 


८८२ संदरु राजतु सकुमारु । बिदुलें न साहे. ज्यासी । 
स्वबुद्धि अळुंकारला पराग्रातुनी । ठेला मोन्य पडलें या शब्दांसी ॥। 
पाहों जाय तंव पाहाणें ग्रासी । नवलावो काय या सुखासी। न 
अवलोकवे मना अवघारुती । ध्यानो आतां न विसंब तुझिय! 


जनांस उपदंदा २३१ 


*““ >. €* “* “८ शी अरी. (क. क १ नहा. ह > ब नाव हा. आह. >. म -“ लट जू “आण. 0 शी "१ आह. ७०” 


पायासी रया ॥ १ ॥ हेम अळंकारु भेदु हा काय़ । सगुणीं निर्णुणीं 
आहे तेसे गुण । गुळाचेनि अंगें गोडीपणें पाहतां । न निवड आतां 
मी काय करूं ॥ २ ॥ म्हणोनी मन समावेज्ञ करणें ) तुझें तुज- 
माजो घालणें । येणें तुज अळंकारणें । मध्यसणी ॥ मन चतुष्टय- 
पदीं पदक , तेंचि बेसका चोखट । मन मनीं रुतले ठलें । आवडो- 
चेनि अभ्यासें कोंदलिया दाही दिद्या । म्हणोनि प्रीति धरीं 
सगणीं रया ॥ ३ ॥ उभारलेनि सिडे जेथें स्वराज्य तारु न बुड । 
ऐसें घडे वाडेकोडे तेंचि कोज ॥ तेथें मनासी कवण स्वप्नीं राज्य 
रक्षी जाण । आपुलें पारिखं नणिज म्हणोनियां आतां बापरखमा- 
देविवरा विठ्ठला शरण जाईजे रया ॥ ४॥ 

८८३ सुढाळ ढाळाचे मोतीं अष्ठे अंगें लवे ज्योती । जया होय 
प्राप्ति सोचि लाभे ॥ १ ॥ हातोंचें निधान जाय मग तं करिसी 
काय । पोळलियावरी हाय निवऊ पाहे ॥ २ ॥ अमतें भोजन घडे 
कांजियानें चुळ जोडे । मग तप्नरे चरफड मितो नाहो. ॥३॥ 
अंगा आला नाहों घाबो तंव ठाकी येक ठावो । बापरखुमादविवर 
बिठ्ठलु नाहो ॥ ४ ॥ 

८८४ सुकुमार साखर कापुरें घोळिलो । गोडी परिमळ दोन्ही 
उरली ॥ १॥ मित्रत्व करा जीवाहनि वेगळें । पढियंते आगळ 
प्रम जाण ॥ २ ॥ तरुमाजीं जसा एक चंदतु । राहिला वेधुनी 
चनर्टपती ॥ ३ ॥ बापरखुमादविवरु जीवोंचा जिव्हाळा । कांहीं 
केलिया वेगळा नव्हे गे मार्ये ॥ ढा 


८८५ स्तप्नींचा घाई विवळे साचें । चेईलिया वरी म्हणे मी 
न वाचे ॥ १ ॥ जन केसें माया भुलले । आपले हित चकलें ॥२॥ 
आपोंआप देखिल । परतोत पाहे तों येकल ॥३॥ आपोआप असे । 
मो काय जालोंसें लोकां पुसे ॥ ४ ॥ सकळहि शास्त्रे पढोबले ॥ 
मुगवेचि प्रपंची गुंतले ॥। ५ ॥ बापरखुमादेविवरा विठ्ठल । कसें 
गुरुमखें खुणा उगविले ॥ ६! 

८८६ एका पांड्रंगें नब्हेचि पं जोडी ॥ दया गेले ठायां मद 
आला रहावया ॥ मत्सर गिळावया कुळासहित ॥ १ ॥ क्षमा गेली 


२२२ श्री ज्ञानदेव गाथा 

परतो अहंकार सांगाती ॥ ते ओढनियां नेती अघोराशी ॥ २॥ 
गति म्हणे मो थोरी प्रवत्ती निघाला घोरी ॥ राहों न शके घरीं 
निवत्ति तेथं ॥ ३ ॥ ज्ञानदवो सांगे असे मज पांडरंग ॥ लक्ष्मीये 
रिघे शरण आडवा ॥ ४ ॥ 


८८७ वबहिलिया येई रे) सोरभ्य घेऊनि जाई रे । तिया इया 
जिवित्वाच्या लाह्या रे भ्मरा ॥ १ ॥ सुमनाचें जोवन विरुळं 
विपार्ये । वियोग जालिया केहीं न साहे रे भ्मरा ॥ २ ॥ येर 
सकळिक पाल्हाळ रे। बापरखमादविवरु सुखाचे निधान 
भसरा ॥३॥ 


८८८ सुखाचिया गोठो आतां किती हो करणें । सुखं सुख अनुभवणे 
एुसें करीं ॥ १॥ पढियंते बाईये गुणेंभ्रीण हातां नये । साचेबोण 
सये तेथे आवडीं कची ॥ २ ॥ कसेनि कोजे मनासो रक्षण । 
भावासीं बंधन केवों घड ॥३॥ बापरखमादेबिवर विठुलचि पुरे । 
सुखीं सुख मरे एस करी वो बाईये ॥ ४ ॥। 


८८९ हे पथ्वो तुझ ल॑केसी आधारु रे रावणा ते तो अपराधें 
बाधकेवीण आणिलो । नेणो किजी वानरपद्धय देखतांचि रविशक्ली 
गिळिले रया ॥ १ ॥ विरोध न कौज विरोध न कोज पाडू न 
पाहतां मार्ग करिसी तें नव्हे रे रावणा । प्रा्णचि पारखाजालारे 
गव्हारा जिणे केवीं सिद्धि जाईल रे रया ॥ २॥ दों भतांचि दक्षा 
जाणोनि रे रावणा तयाचा आगम सागरों रिघाला । तयाच्या गडे 
गड मेळउनी सापे डाव शिळों बांधला ॥ ३ ॥ हनुमंत वायचेनि 
मिस तो आधोंचो पाईको करी । तयरचेनि रोख हों रतलों पंच- 
भूतें उभा राहासी काशावरी रे रावणा ॥डा। आकाह तेचि अव- 
काश भोतरों आत्माराम आवेशला तजबरी । तया म्हणोनी बाण- 
जाळ घातलं येरे कवळी वरच्या वरी रे रावणा ॥ ५ ॥ आतां तज 
देहों कचा रे रावणा आत्मा तोचि राम जाला रे । बापरखमा- 
देबिवर बिठुले ना झंजतां ते काय केलरे रया ॥ ६॥ 


जनांस उपदेश २३३ 

८९० विष्णवीण मागे घेशील अव्यंग ॥ तरी वायांचि सोंग 
करणी तझी ॥ १ ॥ यऊनि संसारा वायांचि उजिंगरा ॥ कसेनि 
ईडवरा पावशी हरी ॥ २॥ नरदेह कंचे तज होय साचे नव्हं रे 


देहोंचें सुख तुज ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हण शरण रिघणें॥ वंकुठोचें 
पणे अंती तुज ॥ ४॥। 


८९१ च॒कलीया चर्के आपादिलिया भले होय । तरी दुःख 
दारिद्र भोगी कवण । तरी अवघेचि विश्व कां सुखी नव्हे 
रया ॥ १ ॥ म्हणोनियां भम सांडी नाथिला । जें जें कांहीं 
करोन म्हणसी होणार तें होईल । न होणार तें नव्हृंल । 
तं फुकाचि कां वाळिसो रया ॥ २॥ होणें न होणें निढ- 
ळींच्या अक्षरी । बोरबार करसोल काह्या । पाईक वोळगे 
अष्टोप्रहर सेखीं देव तंव आणोल ठापा रया ॥ ३ ॥ देखणे डोळां 
एंकणें कानीं । जिव्हे कडु रस मधर वाणी इवासोच्छवास हे जयाची 
करणी । अनुभवी जाणती ज्ञानी ॥ ४ ॥ नाथिलाचि धिवसा करू 
पाहासी । दुराशा जवळो असतां । आकाशा झोंबतोसो । आतांचें 
चितिलें आतांचि न पबिजे । पुढे कोण जाणे काय पावसी रया ॥५॥ 
उपजत देहे मृत्युसमखो पडल । मो माझें करिसी किती । उठों उठी 
जाग आपुलिया हिता । बापरखुमादेविवरा विठुलःची करो भक्ति 
रया ॥ ६॥ 


८९२ परिथेसी गव्हारा सादर । कम नि्वश झाले सगर । 
भिल्ले विधिलें शारंगधर । जाला पुरंदर सहस्रनयन ॥ १ ॥ कम 
मन्मथ जालासे राख । कम चंद्रासी घडला दोष । कम भार वाहती 
कर्मशेष । कर्मे खरमख ब्रह्मा देखा ॥ २॥ कम वासुकी लंके 
दिवटा । कम हनभमंता उदरीं कांसोटा । कम दहाकदंव गर्भी कष्टा । 
पाताळवाटा बळो गला ॥ ३ ॥ कम ददारथ वियोग मेला । कम 
श्रोराम बतवासा गेला । क्म रावण क्षयो पावला । वियोग घडल 
सोतादेवी ॥४ ॥ कमें दुर्योधन!दि रणीं नासले । कर्म पांडव महा 
पंथें गेलें । कमे सिधजळ शोषिले । नहृष जाला सपं देखा ॥॥ ५॥ 


र्र श्री ज्ञान 'व गाथा 


2५0११५ 0९00 0 ०७0 बाह 0. ह. ७. >... 27071” «--/-८४--४% ४८ *-- टा -*.७ ४-०” ५.” “१८८१ -: ९६. -_“ २ ८ >.“ ५:> .>“*%..””५.> 


कर्माते दांभ मानी आपण । क्रिती पळशील कमभिण । बापरख मा- 
देबिवरा विठ्ठला शरण । केलों कम निवारी नारायण 1॥ ६ ॥ 


८९३ त्रिभ्वनापरतें दाविसी दुरी । आधीं तं आपुली शद्धो 
करी । उदयो अस्तु कवणिये घरों । पिडामाझारीं सांग बापा ॥।१॥ 
जागतोमध्ये कवण जागत । सुषप्तोसमध्ये कवण निद्रिस्त । दोघे 
भमलिया स्वप्न देखत । जीव कों मन सांग पा रे ॥२॥ जागती- 
वरून काढी चेतना । सुष॒प्तीमध्यें रिघता ज्ञाना । दोन्ही चेईलिया 
जाणता स्वप्ना । मग असवादती कवण ॥। ३ ॥। इंद्रिये सुत्रे दारें 
दाटलीं । जागत होतीं तीं काय झालीं । सांग पा कवणे ठाई 
लपालों । मग मिळाली कवणे ठाईं ॥ ४ ॥ शाब्दाते नाइकती 
श्रवण । पहात पहात डोळे जाले होन । नासाप्रों) ठवतनियां सुमन- 
परो नणती परिमळा ते ॥ ५॥ पाहे पां येथें अनवादु काईचा । 
मोमाजीं हरपली खंटलो वाचा । ज्ञानदेव म्हणे सद्गुरु साचा । 
अढळपदीं बतविले ॥ ६ ॥ 


८९४ वंदावनीं वनमाळो । खळे गोपोसी धुमाळी । मदना 
मेचची नवाळी । रसाकाळीं मनोहर ॥ १ ॥ तयाचे करां पां 
स्मरणु । आळसु न करीं अंतःकरण । भीतरलोया सुमनपण । 
निहारण होईल ॥। २ ॥ बरवेपणाचेनि सिसें । देव.तें वाणिया 
सौरसें । जडत्व फिटेल तयासरिसें । रसनें एसें चकों नको ॥ ३ ॥ 
तरो तं हा दंदो न्याहाळी पां । पिसाटपण फिटेल बापा । पाबन होसी 
परमस्वरूपा । नंत्रो एंसा चको नको ॥ ४ ॥ वेगीं क्षेम देऊनियां 
निविजे । एंप्तें देव क॑ लाहिज । जरी तो हृदयीं ध्याईज त 
पाविज अंगसुखा ।॥। ५ ॥ मन भामर येकोहेळा । जसे प.्वे पद 
कमळा । बापरखमादविवरा बिठःठञा । होईल जवळा सौर : ॥६॥ 


८९५ वायनें वळावे धमं मिळावें अभ्रे पाणिये गळावें। आकाश 
पोकळ म्हणोनी क्षोभा जाऊं नये । निज चेईलया केउते पळावें 
रया ॥। १ ॥ निराळ निराळ सहज त॑ निराळ तें क्षीरचातका दुर्भ । 
एक धरूनि येरे सकांळक वावो मा काय | काय तेथें न लभे रया 


जनांस उपदेदा २३५ 
॥२ ॥ स्तन ना वाहे जयाचिये माये तें बाळक केहों न धायेरेरे। 
दृष्टी ओळणें तेचि क्षोंर जालें कासवोचें गोत्रपाहें रेरे ॥३॥ 
केळी पोकळ म्हणोनी सांडिशौोल झणें तंव फळवरी निवांत राहें 
रे रे । नाहों नाहों म्हणोनि थरारिसो झणें नाहों तें तेथेचि पाहों 
रेरे॥४॥ रत्नाचिया आज्ञा घात जाला तया राजहंसा झणें 
भूलों नको ते सारे रे । द्रोणाचेंनि नांवें मातिये सळ चढे होई त्या 
कोळिया ऐंसा रे रे ॥ ५ ॥ बापरखमादेविवरु हृदयोंचा जागता 
सांडुनी अन सुखाची कायसी चाड । सिद्धचि सांड्नी अनेआन 


जल्पसी तरी सहजचि पडिलेसि द्वाड रया ॥ ६ ॥ 


८९६ दाब्दे निर्गुण भावावें थितिया सगुणासो कां मुकावे वेद- 
द्रोही व्हावें कां एसें कां किजे । कम उच्छंदु करून अहंब्रह्म म्हणत 
थितिया सुखासी आंचविज । कमेचि ब्रह्म ऐसे जाणोनी दातारा 
हृदयी सगुण धरुनी राहिजे रया ॥ १॥ जवळीं असतां सांडी 
मांडी करिसी । वायां सिणसो तुझा तूंचि रया ॥ २॥ मुळों 
विचारितां मन देह तंव कर्माधीन तेथिचे संचित क्रिप्रमाण प्रारब्ध 
पाहीं । तें ठेऊनि जडाचिया मःथां को वेगळें होऊनि पाहतां हे 
तंव तुज नातळे कांहीं । एसें निरखुनी प.हतां सगुण धरूनि आतां 
सग तुज विचारितां भय नाहों ॥ ३॥ हा तंव कल्पनंचा उभारा । 
मनाचा संशय दुसरा । जेणें घडे येरझारा जन्मांतर । म्हणोनी 
एसें कां सोतावें । एकचि धरूनि राहावें । जेणें चुकती येरझारा । 
तेचि प्रीति जागती स्वः्त आणि सुषुप्ती । ऐसाचि हो कांत्रो थारा । 
बापरखमादेविवरु विठ्ठल चिंतिता । सुख अंतरीं जोडेल सोयरा 
॥४॥ 


८९७ बरवीं पाउले पाउले । सुदर सकुमार पाउल ॥ १॥ 
झीतळ हरीचीं पाउले । गोमटों हरीची पाउल ॥ २ ॥ शिवासी 
उपदेशिले । तेंचि प्रत्हादे मरिले ॥३॥ उपमन्या प्रसच जाले । तेंचि 
गजेंद्र चितिले ॥४॥ अहल्येसी उद्धरिल । तेंचि द्रोपदीये धांवि-< 
छल ॥ ५ ॥ यशोदेने ओवाळिलें । तेंचि गोवधंनीं रंगले ॥६॥ 


२३६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


“२” ब- कवी हळ क अ, . म क र बहे 2 टे हे 4 र. क कच - ४ च्र 


शकटा अंगो जं उमटलं । तेंचि बळियष्ठो शोभले ॥।॥७॥ शिवे इक्‍्त- 
प्रती कथिल । धमराजे तें. पुजिल ॥ ८ ॥ बदापरखसादेविवरा 
विठठल । तें विटंबरी दाविल ॥ ९ ॥ 


८९८ लक्ष लावुनी त्रिपुटी, ठाण त्रिभंगी चोखड । सगण 
सांवळें म्हणोनो प्रोत मना । तें देखतांचि पडे मिठो दृश्यातें निवटी । 
सना गाठीं विरोती ठेली ॥ १ ॥ जवळोल निधात सांडूनि सिण- 
सोल बापा । तरी जन्मांतर न चुके बिंज रया ॥ २ ॥ कल्पना 
काळीमा वेगळो त्यागी । अहंभावाचा मोडी थारा ।॥ आज्ञा दासी 
करून नातळे कोठे । नावेक मन करो स्थिर ॥ सगणीं धर्रूनि 
प्रोती । मना हेचि आस्था । तरी उणीव नये संसारीं रया ॥ ३ ॥ 
मन हें मतिमंत कों निगण भासत । पाहतां नाहों भेदा्थ इंद्रियांसो ॥। 
आपल म्हणोतो एके वृत्ति भजतां । बापरवुमादविवरु क्ठिठल 
ध्यातां हृदयीं सुख रया ॥ ४ ॥ 


८९९ षड्वक्रीं कुभार घ डीतसे माती । तसें आम्हां किती 
चाळविसी ॥ १ ॥ रातीचा दिवसु को दिवसाचो रातो । वाव- 
घाणी वातो लावितोपो ॥ २ ॥ ज्ञानदेव म्हण अवघेचि मगजळ । 
सांडनी पाल्हाळ नित्य ध्याई ॥ ३ ॥ 


९०० मगजळाच्या जळो चाळितो जळचरे ॥ कंचें जळ तेथ 
कोठं मत्स्य रे ॥ १ ॥ नायिलोच खटवट करिसोल किती ॥ गग- 
नींचों सुमने तुरबिसी मस्तकों ॥ २ ॥ वांझेचिया सुता रचशील 
मारे ॥ कचा पुत्र तेथे कायी संव्ह्रे ॥३॥ कोल्हरोचे वारू आणि- 
शोल बसावया ॥ कचा राऊत कोणा जिकिशोल रया ॥४॥ ऐसी 
नाथिलोच नाटकें आचरसी किती ॥ ज्ञानदेव म्हणे सहजे निवत्ती 
॥५॥ 


९०१ चातकाचे जिवन घन । तरि तो सये एकाधिन । आला 


वेळु भलावण । जसा नलिनिसो नाहों भान॒॥ १॥ चंद्रासबें चकोर 
मिळोनियां पुर्णमिसो विरोधु मांडिला । तो योग दुमिळ म्हणोनी 


जनांस उपदेश २३७ 


-6७८/९*. ० ....> < .-“<* -“”* “7 “ शा. शा. .7८/” 7६८. “ ८“ >»६. - १ -र्‍णा >“ -४१-८* 7 “/* “* “" *%./ "२-० “१८-१८ / > १.१८ 


तो प्रसंग विपाईला वेळा रया ॥ २ ॥ तसें माणसपण सहज तन- 
बरी देवाचा वारा स्वाधिन ॥ तसा बापरखमादेविवरु विठठल 
न विसंबाबा एकु क्षण ॥ ३ ॥ 


९०२ सुख श्रंगार सुहाबा । मिरवतो हरि समाधाना बोबु रे 
॥ १ ॥ हरीचे सुख गीति गातां । समाधातबोधु रे॥ २॥ दाप- 
रखमादेविवर विठुलु रे । आठवितां समाधानबोधु रे॥ ३ ॥ 


९०३ दोप दोपिका इशी तारा । होतु का कोटिवरी रे । परी 
नसरे निशरि नुगवे दिवसु । दिनकरनाथे जियापरो रे ॥१॥ नद्धरिजे 
नद्धरिजे नुद्धरिजे गोपाळेंबीण नद्धरिज ॥६९०॥ नगर भामतां जन्म 
जावो । परी प्रवेश एक्या द्वारें रे) तसा यजिजो भजिजो पुजिजो 
परी उकल नंदकुमरु रे ॥ २ ॥ सर्वावयवीं शरोर सांग । परी 
विरहित एका जिबें रे । तसा धिक तो श्रोता धिक तो वकता जो 
बाळिला विठ्ठुलदेवें रे ॥३॥ गळित शिर हें कलेवर रे । उदकेंवीण 
सरिता भयंकर रे । रविदाशीवीण अंबर तसें । हरिवीण जिणे तें 
असार रे ॥ ४ ॥ अंतःकरणीां रुक्मिणीरमणु । परी त्या इ१वपचाहि 
बंधन न घडे न घड रे । येरु यति होका भलतसा । परी तो भवा- 
गडीहूनि न सुट न सुट न सुट रे ॥ ५ ॥। शिखिपक्षी पत्रों डोळे । 
जेबों अकाळ जळदपटल रे । तसी गोकुळपाळकबाळेंवीण । कम 
सकळ बिफळ रे ॥ ६ ॥ यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ।॥ हे सकळ 
उपाय परो अपाय रे । जंव तमाळनोळ घनसांवळा । हृदयी ठाण 
मांडनिनराहेरे॥ ७॥ मो उत्तम पेलहोन । भतों दृषाद्वेष ठलें 
रे । केलेंनि कम उफकां निपज सुख तें दुरी ठेले रे ॥ ८ ॥ आतां 
असोत हे भेदाभेद । आम्हो असों एक्या बोधे रे । बापरखुमादेविवर 
विठ्ठल । निवत्ति मनिराय प्रसाद रे॥ ९ ॥ 


९०४ सलयातिळ ज्ञोतळू। पालबीं नये गाळूं। सुमनाचा परिमळू | 
गंफितां नये ॥ १ ॥ तसा जाणा सवरवरु । म्हणों नये सानाथोरु । 
स्वरूपाचा निर्धार । कवण जाणे ॥ २ ॥ मोतियाचे पाणी । भरतां 
नये रांजणीं । गगनासी गवसणी । घालितां नये ॥ ३ ॥ डोळ्यां- 
तील बाहुली । करिता नये वेगळो । सखी म्हणुनि अंचुळी । धरितां 


२३८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


“7४ "४६.४, “”/१--€ '**२-“ ४ ./” "१. “ ७.८.” '*%-ट ऱु >» ४९. ८ क्ट ४.» *.”€%*..>१* » 09 ,»४४१४-००७” .. ४५%. 0१०.” «९ २. ४४ ८५४०५... “0७, “९, ४४%.” _ /५/७ “0 _///७_ “७ ,/€0१.”/१९ ७०४७७ 


नथे ॥ ४ ॥ कापुराचे कांडण । काढिता नणय आड कण । साखरेचे 
गोडपण । पाखडतां नये ॥ ५ ॥ विठ्ठलरखमाईचें भांडण । कोण 
करील बझावण । निवत्तीचें चरणीं हारण । ज्ञानदेव ॥ ६ ॥ 

९०५ सुकुमार साकार परिमळें आगळें । कयेर परिमळें 
घोळोयेला ॥ १ ॥ मित्रपर्गे करा मवर अळुमाळा । मधकर गोपाळा 
हृदयीं धरा ॥ २ ॥ भवतरु भवमूळों भवतूळ छेदन । तेंचि अंगीं 
चंदन लाविजेपु ॥ ३ ॥ बापरषुमादेविवर सुकुमारु आगळा । वेद- 
श्रुती बाळा वेबल्या ॥ ४ ॥ 


९०६ सुक्रुमार सुरत परिमळ अगाध । तयाचा सुखबोध सेवी 
आधीं ॥ १ ॥ मता मारो सुरुद्धि तनठोत महरंदों। विषय़उपाधी 
टाको रया ॥ २ ॥ रखुमादेबिवह गुणाचा स्रवाड्‌ । मनबद्धि 
निवाडु राजहंस्‌ ॥ ३ ॥ 

९०७ बोलतां बोल मावळला । तो मःवळोनी उरला । तरी 
हा भावो केवीं गमला रे बाया ॥ कों इंद्रियांचा भोगु खुंटला । 
कों समंचियाचा ठावो निमाला । कों वर्णावर्णुभला । विचार ताहों । 
तेसें आपुलेंचि करणें आपुलेंचि नवल । खेळिया होउनी दावी रया 
॥ ९१॥ तपे अनेक विधो । करावो हे मनाची आधों । करितां 
करणें सिद्धि । नव्हे यासो म्हणोनि वाउगाचि वळता । पडे या 
धिवसा । तेसा कल्पतेचा फांसा । सायाबंच्‌ ॥ २ ॥ एंसोयाच्य़ा 
पाठी ।॥ कां होतो हिपुटी । नलगे तुज सुखाच! स्वाढू या गोष्टो । 
येणें एसेंचि बिचारी । एकुचि धोर धरो । नलगे या हतासाठीं 
रया ॥ ३ ॥ म्हणोनी डोळिपांचें देखणे । लाघव तो देखणा जाणे । 
तेथें आपपर पिसगें । न देखे कांहों ॥ तें शब्देवीण बोलतां । 
निःशब्दे ये हातां । ऐसा उपावबो करी कांहीं ॥ जोडिलिया धना 
वाढी बहु अते । तेयें वेचलें न दिसे कांहों ॥ बापरखुमाढेविवरु 
विठ्ठल चितितां । सुखाचेनि सुखं राही ॥ निवृत्तिरायें खुणा दाऊ- 
नियां । सकळ पुनरपि येणें नाहीं ॥४॥ 

९०८ ये साते आलिपा वोळंगा सारंगवरु । नाहीं तरी संसार 
वायां जाईल रया ॥ १ ॥ कवणाचे मायबाप कवणाचें गणगोत । 


जनांस उपदंदा २३९ 


-“ १-५९€६-४..//- ६. “7 “ह २_.- "५ ७१% “८९८ १ 7२९ ५ » १६.” “0६-7२. “7५.27” .९/८* - वज >» “१ - -* “५.»./*:./६-./”५. 


मृगजळवत्‌ जाईल रया ॥२॥ विषयाचें समसुख बेगडादी बाहुली । 
अभाचोी साउली जाईल रया ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हण पाहतां पाहिलें । 
स्वप्नांचे चेईलें जाईल रया ॥ ४ ॥ 


९०९ मगजळाचे डोहों मारिशील जळचरें ॥ कचे जळ तेथे 
कचे मत्स्य र ॥ १ ॥ लटकोच खटपट लटकोच खटपट ॥ लटकोच 
खटपट रे साळोबा ॥ २॥ वांझंचिया पुता धालशीर मारे । तेथें 
कचा पुत्र कोणा संव्हारे ॥३॥ रोहिणीचे वारू आणिसी सावया ॥। 
कचे वारू काय जंझशोल वाया ॥ ४ ॥ स्वप्नोंचिया धना बांधिसी 
कळांतरा ॥ कंचे धन काय होसो व्यवहारा ॥ ५ ॥। निवत्तीप्रसादें 
ज्ञानदेव म्हण ।। स्वप्नोचे तें सख साळया जाणे ॥ ६॥ 


९१० रुणझण रुणझण रे भ्मरा । सांडी तं अवगण रे भमरा 
॥ १॥ चरणकमळदळ रे भमरा । भोगी तं निडइचळ रे भमरा ॥२॥ 
स॒मनसुगंध रे भोंबरा । परिमळ विदगदु रे भोंवरा ॥३॥ सोभाग्य- 
संदरु रे भमरा । बापरखमादविवरु रे भमरा॥ ४॥ 


९११ आनंद रे आजी आनंदु रे । सबाहा अभ्यंतरो अवघा 
परमानंदु रे ॥१॥ एक दोन तीन चारी पांच सहा । इतुके विचारूनि 
सग परमानंदो रहा ॥ २॥ सातवा अवतार आठवा वेळोवेळां । 
बापरखमादेविवरु विठ्ठल जवळा ॥ ३ ॥। 


९१२ आउट हात आपले आपण होतासी । येर तें सांडिताती 
कवणावरी ॥ ऐसेंनि सांडिसी तरो थोडं ते सांडी । कां सकळेक 
मांडी तेणे सुखिया होसी रया ॥ १ ॥ कळिकाळ ते आपण प्रभा 
अन कोण । करितां दोष लाजिज घरामाजीं घरकल करू पाहासी ॥। 
तें देन्यचि वाउगे येर सकळक तं भाहासी रया ॥ २॥ पथ्वीएवढा 
वडला घे यावा ॥ मा गगना भरू जावें अनाठाया ॥ अस्ति नास्ति 
दोन्ही एकेचि पदीं ॥ आकाशाची भरोवरी घटे केवि कीजे रया 
॥ २ ॥ धावतां धावतां घेग तुजांच तं आड रिगें ॥ पाय खोंबितु' 
खोंवितु माग ठाके काई ॥ जासलट जा वाही त्याची सवा पाहों ॥। 
चायां तं हाबे जासी रया ॥ ४ ॥ जाग्रर्णे त काय जन्मलासी । 


२४० श्री ज्ञानदेव गाथा 


५.२ ८» >“ _ २ र सर शध टा ८ ल “ -"< >. ८ र टं २ "2: * “ ८ “ह 


निजलेनि काय निमालासी ॥ स्वप्ने काय केलासी तडातोडी । एंसा 
जाणत नेणत जथींचा तेथें ।॥। आभासत असें तंचि तं भलें तथे रया 
॥ ५ ॥ आपला आरोहणी । लाव पहातोसो निज्याणी ॥ तरी 
सांगेन ते वाणी । लाविजसु ॥ श्रीगुरुनिवत्तीनाथा चरणकमळीां । 
पाखवीण होय आळिया म्हणे ज्ञानदेव ॥ ६ ॥ 


९१३ कर्पर अग्नीसी स्वदेहा नाशी । चंदनी मासी न थरे 
देखा ॥ १ ॥ धघ्याणाचो कळिका भ्मर रुंजीका । तेथील झळका 
रुंजी करीं ॥२॥ मोतियाचा चारा राजहुंसा सरा । दुजिया पाखिरा 
कामा नये ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे घेती ते शाहाणे । यर ते पाहुण 
यमाचे रया ॥४॥ 


९१४ शाहाणे सितर व्याहाणे मोहरे । भणंग धरें आतुडे कसें 
॥ १ ॥ या अवचित्या गोष्टो भाग्ये होय भटी । प्रारब्ध सष्टीं 
भोग देत ॥ २ ॥ येत जात वाटा शरोरीं भरं फांटा । मदमत्सर 
ताठा भ्मकुळों ॥ ३ ॥ ज्ञानदवो म्हणे या खुणे मी नणें । 
पंढरीचे राण उगविती ॥ ४ ॥ 


९१५ दोपों दोष सामावे तेथे कचा विचारु । राहिला निर्धारु 
नाना मत्ता ॥ १ ॥ जं जथे होतें तेंचि तेथें नाहीं । परतोनी काई 
पाहातोसी ॥२॥ मोन्याचिरे मिठी सगळेंचि नाहों । तसा इंद्रिये 
दाही चोजवेना ॥३॥ ज्ञानदेवो बोले सामावले मन । मग नायकतो 
कान तेथील कथा ॥४॥ 


९१६ उपजोनो संसारो आपुला आपण वरी ॥ मी माझे शरीरीं 
घेऊनि ठला ॥ या देहातें म्हणे मो पुत्र दारा धन माझं । परी 
काळाचे हें खाज एंसा नंगतु गला ॥१॥ कामक्रोध मदमत्सराचेनि 
गणे । बांधला भापण नेणें अमित जसा ॥ मिथ्या मोह फांसा हक 
नळिके जसा । मक्‍त परी अपसा पळों नेणे ॥ २॥ जळचरू आनमिष 
गिळों ॥ जसा कां लागलासे गळों । आपआपणांचें तळमळी सुटिका 
नाहों ॥ तसे आरंभो विषयसुख गोड वाटं इंद्रिया । फळपाको 
पापिया दुःख भोगी ॥ ३ ॥। राखोंडी फुकितां दोष न लग 


जनांस उपदेदा २४१ 


>". »//"२.€*- १" “7 “ >“ ५--“ * € ४४ “र्ल डु शि - १“ << :---९१--१०८ ८“ -“4>“€*०-4/*-४* “- :-“<*--“<५-<*--*-८€*---<४--/%- "*५-“”7-/८*-> 


जयापरी । तेसा शब्द ब्रह्मकुसरीं ज्ञान न पवे ॥ व्रत तप दान 
तीथ भजन वेंचिलें पोटा । दंभाच्या खटपटा सिणतु गेला ॥४॥ 
मृगजळाची नदी दुरुनी दखोनी धांबे । परी गंगोदक न पवे ताःन्हेला 
जेसा॥ तेसें विषयसुख नव्हेचि हित । दुःख भोगितो बहुत । परी 
सावधान नव्हे ॥ ५॥। परतोनी न पाहे धांवतो सेरा । करितो 
येरझारा संसारींच्या ॥ ज्ञानदेव म्हणे ब्हुतां जन्मांचा अभ्यासु । 
तरीच होय सोरसु परब्रह्मा ॥६॥ 


९१७ चोर्‍्याशी लक्ष योनी क्रमुनी सायासी । नरदहा ऐसें 
भांडवल पावलासी ॥ जतन करीं रे गव्हारा न भजे न भजें या 
संसारा । बीज सांडूनि अतारा वायां झोंबतोसो ॥। १ ॥ हातोंचिया 
लागीं भूमि चाळितोसी । आप नणतां तं पर काय चितिसी ॥ मन 
एक स्वाधीन तरो खुंटले साधन । सवे सुखाचे निधान हरि पावसी 
रया ॥ २ ॥ तुणें पश्‌ झकविले ते क्षीरातें विसरले । तसा विषय 
पाल्हाळें। निज च॒कलासी ॥ कोटि युगे जन्मवरी येतां जातां 
येरझारीं । दुःख भोगिसी दु्धेरो रया ॥ ३॥ पुत्र कलत्र भवविभव 
विचित्र । होय जाय सुत्र त॑ आप न म्हण ॥ तुझा तंचि नाहों ऐएंसें 
विचारुनी पाहों । चेतचि चोरिलासी वेगों सावध होई रया ॥४॥ 
तुज नाथिलाचि धिवसा आस्तिक्यपणाचो आद्या । असते सांड्नी 
'आकाशा । वायां झोंबतोसो ॥ दिवस आहे तों धांबाबें नाहीं तरी 
फुटोनी मरावे । मृगजळ हें अवघं पाहे पां रया ॥ ५ ॥ स्वप्नी 
साचची जोड थोड ना बहुत हातां सांपड । तुटले प्रोतीचे कुवाडे 
ऐसे जाणोनिया ॥ शरण जाई निवत्ति तो सोडबील संसति । 
बापरख्मादविवरा विठुलाचे भक्ति रया ॥६॥ 


१८ त सत्व रज तमे धतलिया आज्ञा ॥ वेगीं त्या निराशा 
फळेंबीण ॥ १ ॥ तसें हे टवाळ हरिवीण पाल्हाळ ॥ कसेनि 
मायाजाळ निरसे रया ॥ २ ॥ त्रिपुटोचे पेठे वानवसा दिठा ॥। 
वेकुंठ चाहटा पिकला रया ॥ ३ ॥ बापरखुमादविवरु विठ्ठल 
साजिरा ॥ मागी मार्ग एकसरा नामे तारी ॥४॥ 


२४२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


क १७८०७४५ ७. ऱ शा रि “१ 7 ऱ्थ ऱ शा “ ०“ भू अ. तक “>>”. 


९१९ उपजले देह बाळपणें गेलें । तुझे तुजची देखतां तारुण्यपण 
मत्सरे आटिलें ॥ आतां वद्धपणीं कायिसी अंगवणी रया ॥१॥ 
कवण्यागणें चकोसाठों पडलो कासया भमलेंसी गव्हारा। सिद्धची 
सांडनी आनंआन जल्पसी तरी न चुकती तुझ्या येरझारा रया 
॥ २॥ अजागळाचे अजस्तन । तेथ कचे अमतपान । तेसें काय 
करिसी वाउगे चिंतन । पर्दपिडा जागती कारण | तरी तयांचिये 
चरणीं स्थिर ठवीं मन रया ॥ ३ ॥ जीवनजळीं ब्रह्मकमळ 
विकासल । आतां पाहें पां तयाचा मेळ रे । एसो जीव चिता 
तुज वांचुनीया । कवण करोल आमचा सांभाळ रया ॥४॥ जोवन- 
जळीं ब्रह्मकमळ विवळे । तसे वाट पाहतां सिणले माझे डोळे ॥ 
नको नागवे हा संसार नको नागवे हा संसार । तं तंव निदात 
निराळा रया ॥५॥ एंसा जगाचा जीवनु अमूर्त मात लेईला डोळां । 
बापरख्‌मादंविदरा विठुलावांचनि कोण पुरवील सोहळा रया ॥६॥| 


९२० संसारयात्रा भरलो थोर । अहंभावें चळे हाट बाजार ॥ 
कामक्रोध विके मद मत्सर । धमंलोपे अधे वेव्हार ॥ १ ॥ यात्रा 
भरली जनां देवी विन्मुख प्राणी । विषयाचो दाटणी भ्रांती आडरे 
॥ २ ॥ एकों मोपणाच्या मांडिल्या मोटा । अहंभावाच्या गोणिया 
सांडिल्या चोह्टा ॥ एको गाढबावरी भरलो प्रतिष्ठा । तःही तप्ती 
नव्हे दुभेरा पेटा ॥३॥ एक पॉडतपण मिरवितो श्रेष्ठ । एक ज्ञान 
व्किनी भारती पोट ॥ हिसेलागीं वेद करितःती पाठ । चोऱ्यांशी 
जंवांभवत्से आट ॥ ४ ॥ अज्ञानभ[तीचों भरलों पोती । सुवस्तु 
सांडुनी कुवस्तु घेती ॥ सुखाचेनी चाड सुख.ची प्रीती । अमत सांडनी 
विष सोंदती ॥ ५ ॥ शाति क्षमा दया न धरवे चित्तो । विषयावरो 
थोर वाढवली भवित ॥ जव्ळी देवो आणि दाहो दिया हिडती । 
स्वधमं सांडुनी परध्मा रतो ॥६॥ एसे जन बिगुंतले ठायीं आत्म- 
हिताची शुर्द्धिचि नाहो, नाशिवंत देह मानिला जिहीों तया तृप्ति 
जालो मगजल्ड'हों रया ॥ श्रीगुरु निवत्तीने नवल केलें । देखणाचि 
अदेखणें करुनी दाविले ॥ मी माजो देवो यानें विव व्यापिले । 
बापरखमादेविवरें विठ्ठले रया ॥ ७॥ 


जनांस उपदेश २४३ 


>”. .”/* /»/१ “0” “ह > जे र“ जन > ल्य ल > आह महत त आ या याय >: > र च न्य 22: * ४“ (ट. “१ “7२ ८ ४. ० 


९२१ संसारा येउनी लागले फांसे । गुंतला आज्ञा मायासोहें 
॥१॥ न खंडे न तुट कर्माची बंडी । अनुभवेंबोण तोडी तो योगिया 
॥ २ ॥ कर्भाची सांखळो पडला असे पायो । गरमख खणे उगऊ 
पाहों ॥३॥ ज्ञानदेबो म्हण तुझ कृपेबीण न तुट फांसा । निवत्तीन 
कसा उगावला ! ॥ ४ ॥ 


९२२ दोपोद्रोपीचे पक्षी मरुतळवटों उतरले । रत्न म्हणोनी त्या 
स्फटिकापी झंपावले ॥१॥ राजहंस ते भरमले हो पाषाण चंबिती । 
अडकलिया चाच मग मागील आठविती ॥ २ ॥ एक श्रीकृष्ण त 
विसरले एंसें ज्ञानदेव बोले । मखसी संगती करितां ताहाणे 
सितरले ॥ ३ ॥ 


९२३ असे तें न दिसे । तें नाहीं होत । तयापरी दिसेंदिस जुगें 
जाती पारंपार ॥ एंसें जाणत जाणत । तुझें चित्त कां भमित । 
अझुनि न राहासो निवांत । तरी भलें नव्हे ॥ १ ॥ सांडी माया 
मोह दृढ दुराशा । ज्यालागों शिणतो तें तुजसी उदासा ॥ २ ॥ 
स्वप्नींचें धन तें धतचो नव्हे । मगजळोंचें जळ तें जळचो नव्हे ॥ 
अभ्रींची छाया ते छायाचो नव्हे । तसें विषय सुख, सुख नट 
रया ॥ ३ ॥ स्पर्ष मातंग दोप्ती पतंग । नाद मृग, घ्याणें भंग, 
रसनें मीन ॥ या पांचांहि विषयों, पांचही मारिले सेखीं। 
निर्धारनी पाहतां पांवही तुजपाशी । तुज केवीं निके होईल 
रया ॥ ४ ॥ कापुराचिये मती । मंघ माखिन म्हणसो । कापुर 
कां वायां जाळितोसो क्षण एका ॥ तेथें कापुर ना मसो । उफका 
सिण कोठें पाहसी रया ॥ ५ ॥ उपजतांचि देह मत्यच्या तोंडीं । 
मी माझे ग्हणतां न लाजसी रया ॥ दरण जाई त्या निवृत्ति तो 
त!रील संसति । बावरखमादेबिवर विठठलाचिये भक्ति रया ॥६॥ 


९२४ मी माझें म्हणतां संसारी गुंतल । तंव परत्र परतेंची 
राहिले ॥ हें ना म्हणउनी तया झोंबिन्नल । तंव सिद्ध सिद्ध सिद्ध 
हातीचें गेलें ॥ १ ॥ पुढीला चुकला मागिला मुकला । तेसी परी 
जालो मातें ॥ आपआपणातें गोंबी । तरी बुद्धिदोष ठबी कवणातं 


२४४ श्री ज्ञानदेव गाथा 


->_“'*..५.-”” 5-१. ४") “1 _.“%". /४_/” ९.7४ “१ -> * “” ८7" "५. * “५ “५६ “/*//८४:- ४» “7 - २ ८ र" -२./” २-- ४९. १.८४ “१ “हा.” ५६... “ .. “१..-/५.>€* 


रया ॥ २ ॥ आतां एक बुद्धि आठवली । गेले ते परतेना मागते । 
बापरखमादेविवर विठ्ठल ध्याईज । तरी सकळोक होई आपतें ॥॥३॥। 


९२५ स्वप्नींचेनी धनें भरोनियां लाहे । भला वेव्हार करू 
पाहसी । मृहलची नाहों तेथे कळांतर केचें । धरणें अधरणें घेतासी । 
लटिकिया साठीं संसार दवबडोनी । ठकुनी ठकलासी र्या ।॥॥ १॥ 
कवण नागवितो कां नागवसो । वेडावलेपणें ठकसी तंची । चारोनी 
तुझे त्वांची नेलं । आतां गार्‍हाणे कवणा देसो रया ॥ २॥ पथ्वी 
आप तेज वाय॒ आकादा । हे सहज परम गुण अंद अंशा आले । 
येणेंची कष्टे व्यवहार करितां । कोठे काय सांठविले । विचारूनि 
पाहें तुझें त्वाचि नेलें । आतां तुजमाजीं हारपलें रया ।। ३॥। पुत्र 
कलत्र संपत्ती देखोनी संतोष मानिसी । घडी येकामाजीं नासोनी । 
जाईल जसें को अभर आकाशीं । बापरखमादविवरु विठुलची हृदयीं 
असतां कां नाडलासी रया ॥ ४ ॥ 

९२६ जंव या वायूचा प्रकाश । तंव या भांडियाचा विश्वासु । 
वायो निघोनिपां गळ । ठाईंचाच जाला उदासु रया ॥१॥ काळाचे 
भातुकें श्रंगारिलें कोतुर्के । जातसे तें देख परी न चले कांहीं ॥२॥ 
ठाईंचेंचि जाणार कों नव्हे राहणार । यासी जतन तें काई । जथील 
तेथें निमोनियां गेलें। उपचार नचलेचि काहीं ॥३॥ हें काळाचें 
भांडे कों अदर्घोच लव्किं। जेसे आहे तसें सांगेन पुढतो । बाप- 
रखमादेविवरु विठुलाचि सकळहि । जोवांचा सांगाती रया ॥४॥ 

९२७ जंबववरी जाड नव्हे उजाड । नाहों काढावया प्राणा । 
मग मढा पडसो संसार सांकडा । कांहों करो आपुला उवेढा रया 
॥१॥ जाड रे जाड दोवटोचा धंद । पडियलेंसि भवकुडा । एकीकड 

स एकोकडें मरण । न निर्माच धंदा कवाडा रया ॥ २ ॥ 
थिल्लरोंचे जळ मापतरे मोना । जंव न तप आतपु हा परिमळ । 
जंव हा आयष्य बोघु । न सरे तंव टाको आगांधु । पुढं आहे 
हलकल्लोळ रया ॥।३॥ भाड्याचे घर । कितो वाढवबिसी रे गव्हारा। 
दिन गेलिया काय पंथ आहे । ऐसे जाणोनियां वेगी ठाको लवलाहें । 
बापरखुमाददिवरा विठुलाचे पाय रया ॥४॥ 


जनांस उपदंदा २४५ 


०४५ .>€ “५ /1४-..€* “१ २१.४४ “४ “१५.- ५.६ -“ 7 “*.शा४_.-“२- -॥ 7 -_ .><« “४ -_ १-7". ““* “१ .८“* :“* “४. :--*.-/* “४-८ ५४१ "५-१. 


९२८ दुजेपणाचा भाघो वायां वाढविसी गव्हारा । उतराई या 
देहा कसा होशील ॥ दुजेयणें पाहसी तरी देहीं देवो पाहीं । सेखों 
दुजेपण नाहों तंचि यकला रया ॥ १ ॥ भ्ाांती, पडलिया मना 
नेणसी । ब्रह्मसख चकलासी वम अरे मढा ॥ २॥ तं कल्पिलिया 
नकळे गुरुकृप वेगळे । वा्यांविण उगले कां धांवतोसी सरा ।॥। ३॥ 
बापरखुमादविवरु विठुलु जन्मोजन्मो बोळगिला अससो । तरी ते 
खूण पावसी निभ्मांत रया ॥४॥ 


९२९ कानों घालनियां बोटं । नाद जे पाहावे । न दिसतां 
जाणावें । नऊ दिवस ॥ १ ॥ भोंबया पाहतां न दिसे जाणा । 
आयष्याची गणना सात दिवस ॥२॥ डोळां घालोनियां बोट चक्र 
जे पाहावें । न दिसतां जाणावें पांच दिवस ॥ ३ ॥ नासाग्रीचें अग्र 
न दिसे नयनीं । तरी तेचि दिनों म्हणा रामकृष्ण ॥ ४ ॥ ज्ञानदेव 
म्हणे हें साधचें लक्षण । अंतकाळी आपण वेगीं पाहा ॥५॥ 


९३० चोराचिया संगें क्रमितां पे पंथ । ठकनियां घात करितील 
॥ १ ॥ काम क्रोध लोभ घेऊनियां संगे । परमार्थासी निघे तोचि 
मर्ख ॥ २ ॥ बांधोनियां शिळा पोह जातां सिंधु । पावे मतिसंदु 
मत्य ज्ीघ्र ॥३॥ देह गेह भ्रांती सोडनियां द्यावे । साधन करावें 
ठाद्ध मार्ग ॥ ४ ॥ ज्ञानदंव म्हणे तरीच साधेल । नाहीं तरी चळेल 
मध्पभागों ॥ ५ ॥ 


९३१ जंबवरी तंववरी जंबुक करी गर्जना । जंव त्या पंचानना 
देखिले नाहो बाप ! ॥ १॥ जंबवरी तंववरी वराग्याच्या गोष्टी । 
जंव संदर वनिता दृष्टो देखिलो नाहों बाप ! ॥ ६रु० ॥ जंबवरी 
तंववरी मंत्रत्व संवाद । जंबवरी अथंसी संबंध पडिला नाहों बाप ! 
॥२॥ जंबवरी तववरी यद्धाची मात । जंव परमाईचा पुत देखिला 
नाहों बाप ! ॥ ३ ॥ जंबवरी तंबववरी समद्र करी गर्जना । जंव 
अगस्ती ब्राह्मणा देखिले नाहो बाप ! ॥ ४ ॥ जंबवरी तंववरी 
बाधी हा ससार ॥ जंव रखमादेविवरु देखिला नाहों बाप ! ॥५॥ 


२४६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


-“ा “२ रा “* “५८.४६ ४ “४ ना. -“* ट९.प्--च प जि कळ 7२ ८-५ - २.५. -.“.-“ -> २.८-१--* -“* -“* -- १.2६... ८ 


९३२ दुलभु रे दुलंभु रे दुलंभु । संसार तुम्हीं कां नेणां । 
आहारनिद्रेसाठो दवडितां माणुसपणा ॥१॥ आड ना विहिरी बावी 
ना पोखरणी । सरिता ना सागर कल्पतरु रानोरानो ? ॥२॥ 
बादो याची खूण ज्ञानदेवो जाणे । तयाचें करणें ते अधिकची 
होणें॥ ३ ॥ 


९३३ दोजावलिय। वोढी । बोढी पाडीज ते नाहों । एसें विचा- 
रुनी पाहीं । आपुले मनो । मग राहिजे सुतत्व निर्दाणों ॥ १ ॥ 
दुलभ दुलंभ संसार । त्यांत दुलंभ माणुसपण । ये जन्मीं नोळखसी । 
पशु होउनी जन्मती । मग तुज सांगेल कवण रया ॥ २॥ जंब 
देहीं आहे देवो । तंव य़ा देहे त्याच्या लाहो । मग तुज रात्रो जाईल 
जड भारी ? । बापरखुमादेबिवर । विठोजी पंढरपुरीं । तो 
वोळगे वोळगे जन्मवेरोी ॥ ३ ॥ 


९३४ वेदवाणी चांग स्मरतां स्मरण । नित्य नारायण हृदयों 
वसे ॥१॥ तेथील गव्ह्र जाणतो विरुळा । ब्रह्मी ब्रह्मकळा साधुमखं 
॥ २॥ जाप्य जप होम विधि विधान हरि । हूदयीं श्रोहरि न कळे 
मूढा ॥ ३॥ झानदव म्हण श्रीहरि हृदयस्थ । ऐसी आहे भाष 
वेदश्ास्त्री ॥ ४ ॥ 


९३५ कामारिकरुणा करुणा्णंव झोंबे । करूनियां बिबे अलिप्त- 
पणे ॥१॥ कामवाप हरि ब्रह्मापेण करी । आपणची कामारी होये 
हरि ॥२॥ चक्षुपक्षपादयुगळ अधिळान । हरिवीण श्रवण करू 
नको ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव सोहं संत्र तंत्र ध्यान । मनाचे उन्मन हरि- 
पा्यीं्‌॥ ४॥ 


९३६ नाद भेद सिद्ध अवघेची विरुद्ध । जेणें तुटे भेद तेंची जपे 
॥ १ ॥ सुताचिये गुंज सुतचि पे माजे । हरिचरणांबुजे निवडितां 
॥ २॥ रुक्‍्मिणीचा नाहो हाचि पे उगवो । प्रपंच ते वावो जावो 
परता ॥ ३॥ ज्ञानदेवा चित्त हरि गोत वित्त । ।वज्ञान उचित 
ज्ञानघनें ॥ ४ ॥ 


ममक्षस उपदेश २४७ 


९३७ चितिलें अथेसे । पाविजे सायापें । तरी कासा नसे । 
सायास या ॥१॥ देखणे स्वप्नोंचे । भररे मार्यचें । नमित देहाचें । 
हरिवीण ॥ २॥ आयणष्याचे पेठे । संसारावे तट । गरुवीण वाट । 
कंची रया ॥ ३ ॥ त्रिपुटिसी वतं । वेकुठ सरते । प्रमंवीण भरित । 
कसे येत ॥ ४ ॥ ज्ञानदेवो घर । केलें पं सपुर । संसार येरझार । 
हरिचरणों ॥५॥ 


९३८ धरसील तरी हातो लाग बापा । सोडसोल तरी जाईल 
दिगंतरा ॥ १ ॥ जपन करी रे जिवाचीचा जिवा । सांगतसे ठेवा 
ज॒गादीचा ॥ २॥ निवत्ति निरोप बस आपंआप ॥ आधिपुत्र मागे 
बाप जन्म रया ॥ ३ ॥ 


९३९ निर्जिवां दगडांचो काय करिसो सेवा ॥ तो तुज निदेंवा 
देईल काय ॥ १॥ कवणें गणे भलो पडली गव्हारा ॥ तोर्थाच्या 
माहेरा नोळखिसी ॥॥२॥ अष्टोंत्तरदशे तीथे जयाच्या चरणीं ॥ तो 
तुझ्या हृदयभूवनीं आत्माराम ॥ देव जवळो असतां जासी आना 
तीर्था । मुकलासी आतां म्हणे ज्ञानदेवो ॥ ३ ॥ 


समक्षस उपदेदा 


२> ७ €* 


९४० सुखसोज्वळ मोतियाचें लेणे । दिधले जाई जणें बाईये 
वो ॥ १ ॥ देशी नाहों देश्ाउरी नाहों । हाटणीं नाहीं तें पाटणों 
नाहीं ॥ २॥ लक्षाचेनि लाभं जोडलें निधान । बापरखमादेविवरा 
बिठुलु जाण ॥ ३ ॥ 


९४१ अनभव रहणीवोण कायसे श्रवण । गभ अंध नेणे रत्न- 
किरण ॥ १ ॥ गेले मेले काय सांगाल गोष्टी । स्वयें आत्मज्ञानी 
घाला परमात्मो मिठो ॥२॥ जीवा जोवन अंतरीं । बाहेजनिर्धारीं । 
सवे निरंतरीं प्रणंभरित ॥॥३॥ बाहेज प्रवत्ति अंतरीं निवत्ति । उभ- 
यतां.गति एक आहे ॥४॥ प्रसृतिकाळो व्यालो । वांझ अपत्यजवळी । 
वांझ क्रोडा विनोद रळी । खळतसे ॥ ५ ॥ अनुभव रहणोवीण 


२४८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


-* -< *-/**-<*-<*-<*"--”"--<९*-<* -“*६./€* “*--६--*५.-/४४-/४६-४४२- “४४-४८ ६-“7"--६--*--५८- ९-६.” ८५.” .* -.><८६--”४- 
र 





जाला भगवा दिगांबरु । जेसा नग्नबवरु हिडे हाटाबिदीं ॥ ६ ॥। 
तोथक्षेत्र ब्रत दान । यागादिक सावन । अनभव रहाणी विण । शन्य 
धिक गले ॥ ७॥ सगण निगंण पाहों । या दोहोंमाजीं होऊनि 
राहीं ।॥ तरी निवसी ठाईच ठायों अरे जना ॥। ८॥ सगण निगण 
पाहीं जयापासुनी । ते राहे अनभउनी यर वाउगेचि र्या ॥९॥ 
बापरखुमादेविवरु विठ्लेंसि एकांतु । हताद्वेताची मातु उरेचिना 
॥ १० ॥ 


९४२ स्वरूपावबोध कां फावल। । इंद्रियीं डवरिला प्रेपभावो 
॥ १ ॥ जाणते निवाले नणते गंतले । भजनेचि गोंबिले विसर जावो 
॥२॥ शांतता समता निवत्ति उदारु । वर्षोनी उद्गारु देतु असे.॥३॥ 
ज्ञानदेवा धोर घटमठों सामा । अधऊध्व व्योमा हरि दिसे ॥ ४॥ 


९४३ कापुरा अग्नि स्नेह जाला । मो नाहों तेथें काय उरला ॥।१॥ 
मी नाहों तेथें कवणिये ठायो । देखत देखत पाहों भललासो 
॥ २ ॥ बापरखुमादेविवर विठ्ठलों खण । जाणते जाणती तें अनु- 
भविये ॥ ३ ॥ 


९४४ स्वप्नाचेनि भम धरिसी स्थलाकृति । परी सिद्धि नव्हे 
सत्य त्याच्या पायीं । कारण महाकारण लिंगादि चतुष्ट्य । हे 
शाब्दिक उपाय बोलों ठाती ॥ १ ॥ येक नाहों तेथें दुजें कायिसें । 
देहह॒य पाहातां दुजें न दिसे ॥ २॥ तेचि ते संकल्प स्थळ 
नेःवर्याचें भान । त्या म्हणती कारण नवल पाहीं । महाकारण 
लिंगदेह शाब्दिकों धरिला । तो श्ञास्त्रज्ञो पाहिला अर्था साहो ॥३॥ 
बापरखमादेविवरु विठुलुचि वेहों । अवस्थातीत पाहीं तोचि एक । 
निवत्तिरायें अंजन लेवऊनि पायाळा । निजसदन तें विश्व जालें 
॥ ४ ॥ 


९४५ बोधलिया अंजनासी पायाळू हा काय । निधान जवळी 
आहे परी इब्द नेणें ॥ परादिकां वाचा मोन पडिले जाण । तेथे 
पायाळाची खण कोण लेखी ॥ १॥ सुखाचा संवाद आपण्यामाजीं 
पाहों । देहीचा देही. विदेही होऊनि ठेला ॥ २॥ अविकल्पवत्ति 


ममुक्षस उपदंश २४९ 


क रा. न ह हट ऱ नी १... ल गी शा टु डच -. - “८९% “0 “टर :- १": >>> 


भानु सॅकल्पे हा नातळें । कम तया न मिळे करिजे .कोणें ।। बाप- 
रखुमादविवरु कर्ता कमं न पडे कांहों दृष्टी । वायांचि भामें सष्टो 
बांधलासी रया ॥ ३ ॥ 


९४६ श्वुतीं सांगितलें उपनिषदों अनुवादलें । आम्हां लाधलें 
निरुतें बम ॥ अनुभवे गोविदु करितां अनुवादु । परब्रह्म आनंदु तरी 
तें नव्हें ॥ १॥ बोलिजे तें नव्हे दाविजे तें नव्हे । गुरुसखों पाहावें 
परमःनंद ॥ २ ॥ अलूप परी बरवें दिसे। भोतरीं कसें विनवोतुसे 
॥ ३ ॥ अतुभविया प्रति बोलिज लक्षण । ज्ञानदेवे खण सांगितलो 
॥ ४॥ 


९४७ निगुणाचो वार्ता सगुणीं मांडिली । सगुण निगुण दोन्ही 
एकरूपा आलों ॥ १ ॥ सगुण नव्हें तें निगुण नव्हे । ग्रुमुखं 
चोजवे जाणितलें पां ॥२॥ रखुमादेबिवरु साकारु निराकारु नव्हे । 
कांहीं नहोनि होये तोचि बाईये बो ॥ ३ ॥। 


९४८ प्रकाशे देखिले त्याहुनी वेंगळें । नाहों तें धरिले सोहं मार्ग 
॥ १॥ या मार्गापंथो तं तुझे नाहों । बिंब हारपले तें तत्त्व पाहों 
॥ २ ॥ बीजाचा प्रकाश तुझा तं नेणसी । हारपले मन हें दाही 
दिशों रया ॥ ३ ॥ पुराणप्रसिद्ध निवत्ति लाधलें। ग्रुमुखं लक्षी 
चॉजवलें रया ॥ ४ ॥ 


९४९ अलाड आड्‌ पालाड आड मध्यें वाहे पाणी । तिहीं संधि 
खेळु मांडिला सोतादेवी राणी ॥ १ ॥ सुखाती चांदिणें राती । 
बहुतें खळती यकु देखो ॥ २ ॥ खळतां खळतां नवल पाहे. देखणा 
खिर खाये । सांपडे तें कोण्हा न संगे भोग्या शिबोन राहे ॥ ३७ 
भोगिया शिवोन उतरला डायों ।  नदेव सांगे निवृत्तीच्या पायीं 
॥ ४ 1) 


९५० एक पाहतां दुजे गेलें । हेखी पाहतां सव शुन्य जाठें 
॥ १ ॥ पाहतां तयाचा विचारू । निवत्ति जाणे तो श्रीगुरु ॥२॥ 
एक मळ एक आदो । ठान्य मांडिलो उपाधि ॥ ३॥ निवत्तोदासाचें 
ोलणें ॥ जाणा मोपणा उमाणें ॥ ४ ॥ 


२५० श्री ज्ञानदेव गाथा 


>““१०/१४७//%-” ९४ ४४७८ **- ४-५ ४ ४0% ४0२0 ८-४ २-१“ | “१५. क क क. ६ ७ > 70७०७ ० 


९५१ जनवन हरि न पाहतां भासे । घटमठीं दिसे तदाकार 
॥ १ ॥ फिटती भर रे धम उठी तेज । अक्षरी उमज गरुकृपे 
॥ २ ॥ खंटलो मक्‍ति राहिले अव्यक्‍्तीं । एकरूप ज्योती तदाकार 
॥ ३ ॥ ज्ञानदंव क्षर अक्षर उमज । बापरखमादविवर हूदयों 
विराज ॥४ ॥ 


९५२ दिव्य औषधोची वार्ता ऐकोनियां कानीं व्याधी टाको 
तन॒ । धालियाचें सुख भकेला केवीं जाणे कसें निवे त्याचें मनु रया 
॥ १ ॥ सुखाचा अनभंव कसेंनि जाणावा । भेटीचे आते सकळांसही 
सारिखं होईज देखा ॥ २ ॥ आपण जालिया जागा नलगे सांगावें । 
बापरखुमादेविवर विठ्ठल भेटलिया । तरो तुझों तुटतील सकळिक 
विदानें रया ॥ ३ ॥ 


९५३ सर्वांग देखणें हाचि भावो जाण । येर निकारणें वायां 
बोझें ॥ १ ॥ दावतीचा पडिभरु वाहासील वायां । श्रीगरुपाया 
दारण जाई ॥ २॥ नसंडी वर्दासध सांडी मांडी कम । उपाधीचा 
धर्म करू नको ॥ ३ ॥ बापरखमादविवर देखणा सवं दृष्टी | तेथें 
प्रपंच गोष्टी मुरालिया ॥४॥ 


९५४ संसारकथा प्रपंच चळथा । मनाचा उलथा विरुळा 
जाणे ॥ १ ॥ होतें तें पाहों नव्हे तें घेई । दवेतबद्धि ठायो गंफो नको 
॥ २ ॥ चित्तवत्ति ध्यानीं मनाची निद्यमाणी । भमभेद कानों एको 
नको ॥। ३ ॥ ज्ञानदेव गंगा निःसंगाच्या संगा । पावसी अभंगा 
भंदरहित ॥ ४ ॥ 


९५५ येथें तेथे दुरि तो नांद मंदिरों । आत्मा चराचरों एकपणें 
॥ १ ॥ एंसा पाहें दृष्टि चतन्याचो साष्टि, तरी सुद्दांन घरटी 
आपआप ॥ २ ॥ जात जात पणें प्रपंच शोधणे । गाळनियां गगन 
हंस घेई ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव संधी साधूनियां सिद्धि । छपनाची संधी 
टाकुनी गेला ॥ ४ ॥ 


९५६ शांति क्षमा दया निवती निव्यंग । होउनी सर्वांग आत्मा- 
भोगी ॥ १॥ नाहीं अंतरूप सवही चेतन्य । चिदानंदघन बिबलेंसे 


सममक्षस उपदंश २५१ 


२७ १७ <८ 


“५ €*--“* .<* ..»”*-»€४.. --/४१४/ ४६/४४- ४४८” -४-%-<४--४-- ६-2 ४-८ ४-८ ४८ ६. ४-६८-- ६-- ६.--५->' -““: “> २. -“€* .”* -“* “€*.-”* >>” 0 


॥ २ ॥ मायीकवृत्तीचा झणो धरिसी संग । इंद्रियांचा पांग सांडी 
रया ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे कल्पना काजळी । दिपों दोपमेळों 
पाजळी वो जगों ॥४॥ 


९५७ असार घेईंजे सार पारखूनियां विचार । जणें तुटे येरझार 
मरणजन्मीं ॥ १॥ तें रूपस रूपडे पाहतां न संपडे । हृदयीं सांपडे 
ज्ञान गोष्टी ॥ २ ॥ सांगता अनुमान अद्वत सार पूर्णं । ज्ञानाज्ञानी 
सज्ञान विरुळा जाणे ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव सोपान सांगितल्या संपन्न । 
हरितत्त्व अनुप्रमाण लाघे पुर्वपुर्ण्ये ॥ ४ ॥ 


९५८ निर्मिला म्हणसी परेचा विस्तार । तेथें हा विचार 
वायांवबोण ॥ १ ॥ पर नाहों तेथें अरुतं कंचें । आदिमध्य साचे 
कळिका हरि ॥ २॥ नाहीं त॑ सन्मान विकृति उपरम (त्या दिपीं 
दीप समु शेजबाजे ॥३॥ बापरखुमादेविवरु परेसी परता । हा 
विचारु अरुता दिसे भान ॥ ४॥ 


९५९ सज्ञानी पाहतां अज्ञाती तत्त्वता । अज्ञानी अमृता सद्गुरु 
जाणे ॥ १ ॥ गुह्गम्य सता शिष्य होय सरता । पुर्णी पूर्ण हातां 
ब्रह्म येत ॥ २॥ आदि मध्य घर हरीचा शेजार । हरिवीण थार 
नाहीं कोठं ॥ ३ ॥ ज्ञोनदेबीं चित्त गुरु धम चित्त । अवघे जीवित 
हरि.केला ॥ ४ ॥। 


९६० मनाची सृष्टि स्वप्न वतेवी दृष्टी । अळंकारलें उठी 
गंधवेनगर ।॥। तेथिचिये राणिवेसाठों । कां भम॒धरितोसी पोटो । 
जेथें पाहतां पाहणें नुठो । तोचि होई ॥ म्हणोती देखणीया 
जवळीके । कीं दृष्टिवीण सुके । तसें स्वानुभव मावळें । ज्याच्या 
ठायों ॥ ते अवत्येबोण दृष्टि । गोचर होई वेगीं । ते देखणेंचि 
दृष्टि) विठ्ठल रया ॥ १ ॥ तुझें तूंचि विदान जाणोनि पाहों । 
आपेंआपवोण विचारु नाहीं ॥ २ ॥ म्हणोनी एकमेक संज आठवे । 
आठवेचि विसरोनि फावे । पे देहद्यभाव विरोनी जाय ॥ तेथें 
पदत्रयाची मांडणी । कों तत्त्वत्रयाची वाणी । या पांचांतें जेथ न 
फावे ॥ करसेंद्रिया ज्ञानेंसी । ज्ञानेंग्रिये जो नेमसी । तंब ते विस्मो 


२५२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


“४-१ “*.” २८ कल्या... 0 रे र्‍ > य - > न जगे अज नच बु. घल क र 


करूनि पाहे ॥ सुखस्वानुभवा दुःख प्रकादलें । तें सुख केवों फावे । 
याचिया गुणागुण न गुंतिज । हृदयीं सुखावोनि तेंचि तं राहें रया 
॥३॥ मग आंग शेजबाज । कों हे बाह्ांद्रियांचे उपभोग । मानिसी 
साच जरी सोंग । स्वप्नींचें असे एंसें जाणतां । निदसरा होसी 
दातारा । या स्वप्नींच्या वोरबारा बापा । बोथरसी कांपा ॥ 
म्हणोनी बापरखुमादेविवरु विठुलु । उघडे डोळांचि निधान देखिज 
तंव मागे सोपा । म्हणोनि जथोंच्या तेथें पाहतां यावीण नाहां 
दुर्जे । चापां खटपट करिसो बापा रया ॥ ४॥ 


९६१ इान्याशन्याधार ॑ान्यशज हरि । दान्यामाजीं घरो बिवलासे 
॥॥ १ ॥ आधीं आप पाहों शन्याशन्य देहीं । मग उमजोनी ठायीं 
घेईजे सुखं ॥२॥ शून्य तें काई शन्याशन्य पुशिळें । हृदयस्था जालें 
कोण्या गुणें ॥ ३ ॥ बापरखुमादेविवर विठठल अवघा । इन्याशन्य 
वेग ज्ञान ॥ ४ ॥ 


९६२ शांति दिसे कोहं पर दिसे सोहं । क्षमा हे कोहं कारुण्य 
सदा ॥ १॥ स्नेहाची दिवाळो फेडनि काजळी । या दोपे वोबाळी 
जीवरदिवी ॥२॥ ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान दवय द्रष्टा दर्शन । ख्पीं ख्पर्थिति 
अंकुरलीसे ॥ ३ ॥ बापरखुमादविवर विठठल साच ।॥ मी माझ 
आहाच वायांबीण ॥ ४ ॥ 


६३ साउभा जंव जाय तंब हृदयोंच आहे । चित्त विकासुनी 
पाहें चित्तामाजीं ॥१॥ तंव चतुभुज हरि हृदयमंदिरीं । तया नमन 
करों विज्ञानंसी ॥ २॥ ज्यांति धरुनो वाहो आपेआप पाही । नमनीं 
निर्वाहों न्याहाळिला ॥ ३ ॥ ज्ञानदेवा रूप बिबोनी समोप । प्रपंच 
दुःखरूप सुख जाले ॥ ४ ॥ 


९६४ ओट हात चमं देह बांदवडी । त्रिगुणाची घडी नगवे रया 
॥ १ ॥ सोकरितां धाया काय करोल माय । श्रीगुरूच्या पायां 
बिरुळा जाणे ॥ २॥ सोहंकरा हरि पोकारा । वायांच मायचा 
वारा भरू नका ॥ ३ ॥ सप्तदवीप पृथ्वी नवखंडे देव । स्वर्गभोग- 


मुमक्षस उपदेश २५२३ 


***._/ ५ “* >7 “ “टा शो “४ ८ -:_- »><२-<४-८१%६- * ८7 - - >... > र... -. >>. -_ “7 >“. > ह >... >>“ > >“. .“ “> > 


भाव राणीव व्यथे ॥ ४॥ ज्ञानदेवी सार हरिपंथ पार । एकतत्त्व 
उच्चार तिहों लोकीं ॥५॥ 


९६५ दोपकेमाजीं दोपक दीप्ती सतेज । बिबोनी सहज बिबी 
न सिळे ॥१॥ बिंब नाहों पाहासोल काई । ठायींच्या ठायो होऊनि 
राहों ॥२॥ सर्वी सवरस समरसोनी आहे । उभारुनी बाहे वेद 
सांगे ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव निजीं निजोनी सहज । देहोंचा निलंज्ज 


रुसला सये ॥ ४ ॥ 


९६६ जिणें देउनी देहीं निःशंक होईजे । मां मरणे मरण तयासो 
म्हणिजे ॥ १॥ जिणे तें काई मरणे तें काई । जिणें मरणे दोन्ही 
चोजवेना ॥ २॥ सिध बडबडा क्षणामाजीं आटं । सिध बडबडा 
कांहीं तें नाट ॥३॥। बापरखमादेविवराच्या पायीं । ज्ञानदेवो पाही 
मरण जाणें ॥ ४ ॥। 


९६७ सायखडियाचें बिक । अचेत करो परिपाक । जनदृष्टोचें 
कवतुक । स्फुरे वेगीं 1। १॥ तसें हें देहरूप जालें । त होतेंचि होणें 
आलें । तंव सदगरु जाणितले । येथोचे रया ॥ २॥ सतधनि म्हणे 
गरु) जत सांभाळी विवरु । एसेंनि तज वोगरु ! वाढिला ब्रह्मी 
॥ ३ ॥ निराकार अलिप्त वसे । शरीरीं असतुचि नसे । एकतत्त्व 
सनोहेशें । हृदयीं ध्यायें ॥ ४ ॥ सोडीं रसाची सोय । नको भुलो 
स्पयामोहें । सत्राबी दोहतु जाय । जीवन भाते ॥ ५ ॥ ज्ञानदेव 
म्हणे श्रीगुरु । एंसा सांगती विचारु । मग ब्रह्मी चित्तान्सारु । 
निरोपिला सव ॥ ६ ॥। 


९६८ आपीं आप माये तेजी तेज समाये । पवतों पवन माये 
पथ्वो जाये ॥ १ ॥ हंस कोठ गला तं पाहो विसरला । भरमेंचि 
भलला कोहं दाढ ॥ २॥ सांडी त्‌ रे जाती होई रे विजाती । येणं 
रूपं समाप्नी प्रपंचाची ।। ३ ॥ ज्ञानदेवः घर विठुल आचार । वेगीं 
पर पार हंस पावे ॥ उड ॥ 


९६९ अतंतीं अनंत तत्वता तंव एक । विरुळा जाणे एक 
बिबताहे ॥१॥ एका तेजीं बहु बहु तेज दृष्टी । एकतत्त्व सृष्टि मेळ 


२प५डँ श्री ज्ञानदेव गाथा 


>> -“*-५*६./१"*--८ ६“ ४५८-४४--९४--९१४ £ 0४-0 *६ टा“ “१-२ -/00९-”00९-.९.”॥२-.१0 ४६-९1 -7 ५९. १ € २८ अ ०10 000022020077201:007226”* 


ठिवीं ॥ २ ॥ तर्काचाही तके बिवेक सकळ । तेणेंवीण गोपाळ 
आकळेना ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव जाणे प्रसाद निवत्ति । मौनाची मुक्ति 
वाट आहे ॥ ४॥ 


९७० स्वभावें विचरतां महो । सम ब्रह्म दिक्षा दाही ।॥ ए। 
एकला असे पाहीं । सर्वांघटो बाईये वो ॥१॥ दुजें देत हेतु सांडीकु 
एकतत्त्वसार मांडी । हरिवीण इये पिडीं । नाहीं वासु वो माये 
॥ २ ॥ काय सांगो याच्या गोष्टो । अवघा दिसे हाचि सष्टी । 
बिशवरूप स्वरूप किरिटी । अ्जना दिठीं दावियलें ॥३॥ ज्ञानदेवी 
दोप उघड । उजळुनी केलासे वाड । साया देवी आम्हां नाहो 
चाड । अवघा गोड हरि आम्हां ॥४॥ 


९७१ बाहिज भोत्रीं भोतरलेपणा उरो । उरी उरल साचारी 
जेणे निवविज ।॥ तेथिचिया सारा मुसें मसल्या आकारा । सोय 
सांड नको येरझारा चुकतील ॥१॥ सहज भकक्‍्तिसुख पावसी । जाण 
असतां कां नणु॒ होतासी । मारगिलों ये तुटोसाठो । लाभ ये खपेचा 
मनष्यपणाचेनि मापें घेईजसु रया ॥ २ ॥। येकवटवट वटाच्या 
पोटों । बिजीं बोजा आंतवट आपण प । तिहों रजीं रज सरे । 
सरोनियां जं उरे । तसें एकसरां धरे । तं अनसरें पां ॥ ३ ॥ 
रविरइ१मीचिया तेजा । कवण बेसविलिया वोजा । कक्षा सांगतो त्या 
गजा । सामवेलपणं ॥ जळीं तरंग्‌ भु । तसा परमात्मा परमानंद । 
एंसा सांडनि गोविद । झणें विलया जासी ॥ ४॥ जळें जळ 
पियीज । तेथें काय उरें दुजे । वोघं बोघचि गिळिजे । बाप सागरा- 
पोटों ॥ सिवु नेण अव्हांट। । नदोचिया वाटा । तेसा करील रे हरि 
सांठा । तुज आपणामाजीं ॥५॥ तेथें जगचि परतलें । जग जगपणा 
मकलें । मोहो अभावों उरलें । उरतां ठायीं ॥ तेथे सिधचि 
अवघा । अवघेपणें नय मागा । यापरी लाग्वेगा । हरि पावसी रया 
॥॥। ६॥ एंसे सुखाचे सोहळ । माजो सुख प्रम वोळे । कवण सुख 
बोले । सुख सुकाळे मातले ते ॥ तथं मो त्‌ सरे । सेखीं भक्‍त तोही 
नरे । शिवी शिव विरे मोहरे । जालया रया ॥ ७॥ अमतीं अमता 
गोडी । बोल बोलतां बोबडी । पुण्य मनोधर्मी गुढी । उभारिली 


ममक्षस उपदेश २५५ 


द ल टी क ७: . 0200. कळ की कशा >. ० ०2 > | > ४-श/  -““ *- श्र “ण अ _*॥ _-“..*/*"-> ५-८१५-४२-2९"५८-८"-- 


जेणें ॥ अमर वोघाचेनि वोघे । अफाविजे जिवलग । बापरखुमा- 
देविवरा विटुलासंगें । सांपडलें ॥८॥ " 


९७२ दष्टोचें सख अंतरीं दख । ओंकार अरुष बोलताती ॥१॥ 
नाढुलें एकसीं बिदुले न देखसी । कोंदलें चौपासी सांबरेना ॥२॥ 
तें आंतु ना बाहेरो आणि अभ्यंतरों । एकलेंचि निर्धारों वसतसे 
॥३॥ उफराटिय दष्टि निवत्तीच्या होवटीं । ज्ञानदेवा भेटो होउनी 
ठलो॥ ४७ 


९७३ सांगेन तें ऐक दावीन तें पाहें ॥ या मनाचि मूळ सोय 
आठवीं पां ॥ १ ॥ आठवितां तं तया ठकशील कंसा । सांजवेळे 
लाहोसी उदो कां जसा ॥ २ ॥। बडोनियां राही आनंदसागरीं । 
आठवितां असे जन्मवरा रया ॥ ३ ॥ पडतासि दष्टि निवत्तोच्या 
चरणीं । मा ज्ञानदेवो मती धरुनी ठेला ॥ ४ ॥ 


९७४ जिता जिणें लागे गोड परत्रो ते अवघड । अवघीयाहूनि 
तन वाड मरण भलें ॥१॥ जिता मरिजे मरोनियां उरिज । इतुलें 
जाणिज तरी जपणेचि नलगे ॥२॥ बापरखमादेविवरा विठुलाच्या 
पायीं । ज्ञानदेव पाहों मरण सांग ॥३॥ 


९७५ देखणे देखाल तरी हरे सन । सासावलें जीवन मक्‍्तरत्न 
रया ॥१॥ भला भला तं भला रे ज्ञाना । निवत्ति आपणा दावियले 
॥२॥ गुरुमुख ज्ञान पाविज निर्वाण । तं निवत्ति म्हणे ज्ञाना 
पावशोोल ॥ ३ ॥ 


९७६ सकळहि कळा बिबोनी निराळे । तं तं घंउनी उगले राहे 
रया ॥ १॥ तें तत्त्वता तत्त्व घेई का एकत्व । या मना महत्त्व 
देऊनियां ॥२॥ निरालंब निराकार पाहे तं अपरंपार । तें तं परात्पर 
होऊनि राहे ॥३ ॥ बापरखमादविवरु बिठुलु सकळहि कळा 
प्रकाशकु । तोचि सबव्यापकु जाणोनी राहो ॥ ४ ॥ 


९७७ जगत्र धांवताहे सरा म्हणोनी धांवसी । थोर कष्टलासी 
वायांवोण ॥ धांबोनि जावोनि काय करिसो ।: सहज. अहनिज्षीं 


२५६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


“ह क दो बटकी ७ बळ की ते आ ऱा बह “0 ह. हा 


भेटो नाहों ॥ १॥ जीवा जाणवेना जीवा जाणवेना । जिवाचे वसे 
तें जोवा चोजवेता ॥ २ ॥ जिवाठिवया दोन्हो भिन्न भेद नाहों । 
विचारूनि पाहीं हृदयामाजीं । जिऊ सर्वाठायो असे योगिया न 
दिसे । कुडी सांडूनि बप्ते कवणे ठारयीं ? ॥३॥ जिऊ जेसाचि आला 
तेसाचि गेला । तो कोठें सामावला जाणतोना ॥ ज्ञानदेवो म्हणे 
जिऊ कोठे गेला । जिरा जन्म जाला कवणे ठायों ॥ इ ॥ 


९७८ भले बोलोनी दाविले मज । आत्मज्ञान सांगेन तुज ॥ १1 
मनाचा प्रकाश थोरु । सनेंचि ब्रह्म उजियेड ॥ २ ॥ निवृत्ति 
सेवियेला सुघड । तेणें मज जाहाला ब्रह्माचा पाडू ॥३॥ 


९२७९ आपणासी आपण उपदंदा कोज । गरुमख बझिज तेंचितं 
॥१७ सो तें कवण हें त्‌ जाण । बुझे निर्वाण तेंचि त ॥२॥ सिद्धचि 
सांडनि निघसी अनानी ठायीं । तं रिघे पां सोई संताचिये ॥ ३ ॥ 
जें तपाब्रताचे ठायीं तं तेथेचि पाहीं । परी तें ठायींच्या ठायीं म्हणे 
ज्ञानदेवो ॥ ४ ॥ 


९८० पाहणे पाहाते सांडुनी निरुत । पाहिलिया त्यात तंचि 
होसी ॥१॥ तोचि तूं आपण तत्त्व तं तू जाण । नलगे साधन आन 
कांहों ॥ २ ॥ भानुबिबवीण भासले तम । ज्ञानदेव वम अन- 
बादला ॥ ३ ॥ 


९८१ तं तो माझें मो तो तुझं । ऐक्य जालं तथं कचे दुजें ॥ १॥! 
तंहोमोगामी तो तूं गा । अज्ञानें बापुडीं नेणती पं गा॥॥ २॥ 
सगण होतें त॑ गुणासी झाले । सगुण निगुण एकचि जालें 1॥ ३ ॥ 
ज्ञानदेव म्हणे परतूनि पाहो । जीवाचा जिवनु कवणीये ठायीं ॥४॥ 


९८२ अमोलिक रत्त जोडल रे तुज । कां रे ब्रह्मबीज नोळ- 
खसो ? ॥ १॥ न बडे न कळे न भोये चोरा । ते वस्तु चतुरा 
सेविजसु ॥ २ ॥ ज्ञानदेवो म्हणे अविनाश जोडलं । आणुनी ठेविलं 


ग्रुमुखों ॥ २ ॥ 


ममक्षस उपदेदा २५७ 


-*"-**€ € “' -<*--०१ -“*--<*-*"४- - -“-:-<६-८*-२ ---:7 -८ ४-- "४-४: “र्‍या ा-:--**-८ -7:शा -< >” >< .> -“* ४५. ८-1 ५--- 


९८३ पढियंतं कोरु जाणसो तरी । तो ठावो दृष्टोसी दुरी । 
सिहुरी मोकारेवीोण प्र्तिबिबासी । चेतना लाहे ऐसें कोजे रया 
॥१॥ आवडी वेच्‌नियां डोळियां । पुढे रिता कां रिगतोसी । तंचि 
तं सर्वांभूती एंसें जरी जाणसी । तरी साचे भेटो केउता जासो रया 
॥ २॥ अरे हा दुजेवीण खळु मांडिला । हरिजेत अतनठायीं नाहीं| 
बापरखुमादेविवरा विठ्ठला । तुज जाणतयासी काय जाणणें रया 
॥३॥ 


९८४ मन मुरे मग जं उरे । ते तं कां रे सेवोसिता ॥ १ ॥ 
दिसतें परी न धरवे हातं । तं संतांतं पुसावें ॥ २॥ तेथोंची खण 
विरुळा जाणे । निवत्तिप्रसादं ज्ञानदेवो म्हणे ॥३॥ 


९८५ ब्रतें तवं तोथें तंवचि वरी गर्जते । जंब देखिले नाहों तुवां 
तंते ॥ जेथें वेदा मोन्य पड । श्रुति नेति नेति म्हणोनी बहुडे । ते 
सुख वाडेकोडें । भोगिजेसु ॥ १॥ नाहो आपणपं सोरसु। कां 
करिसी हव्यासु । लटिकाचि मायाभासु । मिथ्या भरम॒ ॥ सिद्धचि 
असतां करिसी साधनाची चाड । सुख सांडुनी दुःख वाड । भोगि- 
तोसो रया ॥२॥ या विश्वा येवढा जगडंबरु पसारा । देखोनियां 
सेरा । मन धांवे तुझें ॥ मृगजळ देखोनी मगे आलों टाकोनी । 
जीवन म्हणोनि तान्हा फुटोनि मंलीं ॥ ३॥ आतां तुज नलगे 
कष्टावें । जें असेल स्वभावें । नेमिले देवें त॑ न चुके ब्रह्मादिकां ॥ 
उमप सांडूनि करिसो देन्याचे डोहळे । निधान देखोनियां डोळे । 
वायां झाकू नको ॥ ४॥ थोडे हें सांडी परोते । बहुत तं घेईज 
अरोतें । जे चाळितें तंतें आणि विःवातें ॥ मार्गे जे केलं ते । अवघे 
यांतुचचि निमाले । आतां पाहतां तुझियेनि बोलं बंधमुक्त रया 
॥ ५ ॥ पुत्र कलत्र वित्त हा तो मिथ्या मोहो । आतां आपुला 
साचि वावो मानेल तुज ॥ नखापासुनि शिखा व्यापुनियां आहे । 
बापरखमादेविवर विठ्ठलु हृदयींचा ध्यायीं सुखं रया ॥६॥ 


--- ९८६ नाहों त त॑ काथ गिळिसी । आत्मा बोळखोनि होय 
तत्त्वमसी ॥ १॥ सांडी सांडी सगुणाची भ्रांतीसी । तूंचि निगुंण 


२५८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


४€$६-/ ४८९४-७४-70 ४-0 */00७-८ ४-८ ४.20 -0 ४-0 “000१-८0 ४7-00 ४-0 ८८% - ४४१ “0 ४-”0-0-”0 ४-0 ४./0१./00५ “१.” * “१. “”/४-//" ““€**./४*« “४ ९१५.” ६..”/.”//२../”€0...””११७७ 


आहासी तत्त्वपतसी ॥ २॥ रखमादेबिवरु विठुल पंढरीयेसी । कांहीं 
न व्हावा अवघा होसी ॥३॥ 


९८७ पाहाणेंचि पाहासी काय । पाहणें तेथें नाहीं । पाहाणेंचि 
पाहीं । पाहणें रया ॥ १ ॥ खंटल बोलणें बोलीं बोला । बोल चि 
मोन्य ठेला मोन्यामाजीं ॥ २॥ बापरखमादेविवरा विठुलाचिये 
खर्ण । अनभविया बोलणें पारुषलें ॥३॥ 


९८८ पिंड निर्माण जीवकळा सरिसी । गति प्रवेश्षी कसी जाली 
॥ १॥ तेथोंची रचना न कळे हो देवा । अनुभवाचा ठेवा काढुनी 
पाहें ॥ २ ।। वरपंगाचें लेणे लेवविसी जाईजणें । परी घरांतील 
ठेवणें नुमगसी ॥३॥ अणूचें प्रमाण न साहे डोळां । कसामुवतीचा 
सोहळा धघंवो पाहसी ॥ ४ ॥ जळीं नांदला लो तरंगीं उमटला | 
मिळोनियां गेला सागरासी ॥ ५ ॥ बापरखुमादेविवरा विठ्ठल 
उदारा । ज्ञानाचा वेव्हारा होई बापा ॥६॥ 


९८९ सायुज्यसदनीं ज्ञानाचा उद्गार । विज्ञाने अमर पावता 
हे ॥ १ ॥ साधनबाधत धन रोत वित्त । हरिवीण हित मनीं 
नाहों ॥ २ ॥ मारगींचा कापडी धरूनियां वोढी । ईःवरीं उघडी 
उडी घाली ॥ ३ ॥ ज्ञानदेवा सिद्धी साधत सपूर । कलेवर कापूर 
मुरालेंसे ॥ ४॥ 


९९० आवो कमळनयतनीं चांदिणें भासिलें । तयामाजीं एक 
निराकार देखिलें ॥ १॥ हेंही नव्हे तेंही नव्हे । कांहों नव्हे तोचि 
प होय ॥२॥ बापरख मादेविझरु नव्हताचि पे जाला । होऊनियां 
फावला फावो सरला गेमाये ॥ ३॥ 


९९१ मेरुपरतें एक व्योम आहे । तेथें एकु पाहे तेजःपंज ॥१॥ 
तेज नव्हे तेजःपुंज नव्हे ॥ २ ॥ शितळ नव्हे श्ञांहही नव्हे ॥ ३ ॥ 
बापरखमादेविवरु विठुलही नव्हे । नव्हे तो होये चतुदेहेंबीण ॥४॥ 


९९२ पाहतां पाहणें दव्याही वेगळें । तें कसें आकळे ब्रह्मतेसी 
॥ १॥ पाहे तेंचि पाहो नाहों तें काई । गगतोच्या पायीं तूंचि होसी 


क्षेपक अभंग २५९ 


क की कि च्सी 








॥ २ ॥ स्वरूपी रमता हृदयस्थ आप । तयाचें स्वरूप आदि मध्यें 
॥ ३ ॥ बापरखुमादविवरु सगुणीं न माये । निगुण दिसताहे जनीं 
वनों ॥४॥ 


९९३ त्रिपुटी उलट निगुंणीं अरुता । पाहातां देष्टांता भेदु 
नाहीं ॥ १ ॥ भेंदु अभेदु अवघाचि गोविदु । बिबे बिब छंदु ह्रिलोला 
॥॥ २ ॥ नाहों आला गेला शब्द प दृष्टांतें । दृश्यादृद्य भते एक- 
तत्त्तीं ॥३॥ बापरखुमादविवरु अधउध्वे झशेज । वेगीं त्‌॑ उमज अरे 
रया 


९९४ व्यक्‍्ताचे अव्यक्‍्ती पाहतां वे न दिसे । आपोंआप रसें 
व्यक्त हरि ॥ १ ॥ बाहेजु भोतरी आदिमध्य ऊअध्वं । हृदयों 
सच्चिध बिबलासे ॥२॥ ऐंसोये दक्ष ते अव्यक्त भंजसी । मी माझ्या 
मोहासी सांडी रया ॥॥३॥ बापरखुमादविवर व्यक्‍त व्यक्‍ती अव्यक्त । 
अवघें संचित हरि आहे॥ ४॥ 


९९५ नित्यता समाधी असोनि पे साधी । मायेची शुद्धि पुसे 
रया ॥१॥ साधन विधान पुजा अनुष्ठान । नित्यता कोतेन सोहं- 
भावें ॥ २ ॥ स्मरण विलास तत्त्वी तत्त्व हाला । उपदेश बोला 
बोलों नये ॥ ३ ॥। ज्ञानदेवा सिद्धि नित्यता समृद्धि । जीवशिवबुद्धि 
समाधी त्याची ॥ ४॥ 


९.९६ पाहोनियां दिठी नबजाय भुलो। मायेची घरकुली 
खेळतुसे ॥ १॥ माया मन पाही मायेसोहो पर । परते सत्वर 
निमिष्य नाहीं ॥ २ ॥ खेळतां बाहुली स्वप्नचि वतंवी । रावोरंक 
दावी भेदबद्धि ॥३॥ बापरखुमादेविवर अभंदु हे अभिद्च । ह्रिरूपीं 
लोन जोवशिवीं ॥ ४ ॥ 


क्षेपक अभंग 


९९७ अभंग हरियाठ असती अठ्ठावीस । रचिले विदवासे ज्ञानदेवे 
॥॥ १॥ नित्य पाठ करी इंद्रायणी तिरी । होय अधिकारी सवंथा तो 


२६० श्री ज्ञानदेव गाथा 


| 
“२८-५६ “ १४ १८५०-0०-0१. ८ ४०८ € ९-0 “>. “2 ४-० ७-0 7 २-7 १८-- ४०-०७ “>: क क नकर: >... 01.2५. ६:> १ १८ ५.८४” -“ १“ 
वे 


॥ २॥ असाळें एकाग्नो स्वस्थ चित्त समत । उल्हासें करूनि स्मरण 
जिवी ॥ ३ ॥ अंतकाळीं तसा संकटाचे वेळीं । हरी त्या सांभाळो 
अंतर्बाहा ॥ ४ ॥ संतसज्जनांनो घेतली प्रचिती । आळसी मंद मती 
केंवबि तरे ॥ ५ ॥ श्रीगरनिवत्ती वचन प्रमळ । तोषला तात्काळ 
झानदेव ॥ ६ ॥ 

' कोणाचें हे घर देह हा कोणाचा ' ( हा अभंग याच गाथ्यांतील '५३९ 
या अभंगाचे विकृत रूप आहे व म्हणून याला वेगळा क्रमांक दिला नाहीं. ) 

९९८ उठि उठि गोपाळा उघडी स्वरूप लोचना । सरली अविद्या 
राती उदयो जाला रविकिरणा ॥ ६२० ॥ इंद्रियें गोधनें निगुणा 
बना ॥ सुटलो मनवासुरे तुजवीण नाकळती कोणा ॥ १ ॥ प्रबोध 
पाहाट जाली सरले त्रिविध तमरज । गुरुकृुपेचा अरुणोदय पहा सुरंग 
सतेज ॥ २ ॥ आत्मा दिनकर पाठों उगवे तात्काळिक सहज । 
जिव चंद्राचे मंडळ सहजासहज निस्तेज ॥३॥। द्य भास चांदणिया 
असती ठायीं लोपलिया । लिंगदेह कमळींचे मधकर सुटती आप- 
सया ॥४॥ बद्धिबोध चक्रवार्के मिनली आपणियां । देहबद्ि 
कुमदिनी सकोनी गलोसे विल्या ॥ ५ ॥ वराग्य रशऱ्मिज्वाळा 
चिन्मय रविकांत । धरितां प्रगटे बन्हि विषय बन हें जाळित 
॥ ६॥ तष्णेच्या इवापदा प्रळय वत अद्भत । विषय हे मृगजळ 
मढां असे भमवित ॥ ७ ॥ योगविद्यंच्या पंथ साधकवंदं 
चालियलों । उपनिषदाचा अथे डब्द करिती कोकिळी ॥ ८ ॥ 
वाग्बिदयेचीं उलकें निघालो मोन्याच्या ढोलों ।॥ विकल्पाच्या 
अंगी चारी साही लोपली ॥ ९ ॥ संबहि व्यसनें दवडनि उदित 
जालासे नर । वासनावेव्येचा जेणें त्यजिला व्यापार ॥ १० ॥ 
म्हणे ज्ञानदेव योगी जालासे नर । निवृत्तिप्रसादें समाधी सवगत 
स्थिर ॥ ११ ॥। 


९२९९ आवेग ज्ञानजननी ज्ञाना आई गे ॥ ज्ञाननाथ गे ज्ञानें 
कासधेन तं माझिये गे ॥ १ ॥ ज्ञानाई तं माय माझिंग ॥ ज्ञानाई 
तं बाप माझा गे ॥ २॥ ज्ञानाई गरुदब ज्ञान ध्यान । साधत 
परत्रपावन ॥३॥ इह तुजवांचन आन मज कोण गे ॥ बाई नुपेक्षि 


क्षेपक अभंग २६१ 


२३... 
अ अकळ ७ क्य प कल न. औ. को. अ अड > > अनी च > ्न्न्ट ऱ्ट्य्ट 


गे ज्ञान बहिणी ॥ ४ ॥ राउळीचे कर्‍हे हारपले हाटीं ॥ माणस- 
प्रति झाडा घेताती ओठो ॥ ५॥। नवल विपरीत देखिले सष्टो ।। 
माणुसप्रति झाडा घेतातो ओटो ॥६॥ 


१००० ऑअंकार अक्षरबीज रे । अमित्य भुवनीं प्रकाशहनि गलें 
रे,ते मकाराचे पोटो आहे रे ॥१॥ उकाराचा इोंडा पाहो रे । एक- 
विसा मंद्रचळा भंडूनि गेले। या वेदबीज वेगळें परात्पर पाहे 
रे ॥ २॥ मार्गे बोलिलों तें ज्ञान रे । चोबिसां अक्षरों संध्यावळो 
सोंग रे । परी त्या अक्षराचे अमित्य आहे रे ॥ ३ ।॥ चारि म्हणों 
तरी नव्हे रे । साहो म्हणों तरी भललों बापुडो । मा अठरांचीं 
दश्ा ते काई रे ॥४॥ दाहा श्रुती शिऊ बोले रे । अठरा श्रुति 
विष्णुचे वचन । परि कल्पांतों अक्षर नसे रे ॥ ५ ॥ पुर्णापूण एंसें 
ग्रह्मा बोलती रे । तेथ पुर्ण अपूर्ण दोन्ही नाहों । मातें कांहों बाहो 
अक्षर रे । तया रूप ना रेखा आहे रे ॥ ६ ॥ तेथें त्रिकाळ जति- 
गति नाहों रे । नाहो इंद्रचंद्र नाहो. आकादभमो रे ॥ ७॥ तरी 
वेद अक्षर गिवसावें कसें रे । नगणित गण गेले रे। सिद्ध ना 
साधक मंत्र ना तंत्र । मा तेथं जटाकरमपद कच्चे रे ॥ ८॥ स्थळ 
नव्हे सुक्ष्म नव्हे रे धातु नव्हे मातु नव्हे ॥ मा कांहों नव्हे तें 
अक्षर होये रे ॥९॥ पर नव्हे परत नव्हे रे । ज्योति नव्हे अज्योति 
नव्हे । मा क॑हों न होऊनियां एक होय रे ॥ १० ॥ बुद्धि नव्हे 
शाद्धि नव्हे र॑ । वाट नव्ह घाट नव्हे मा खटाटोत नव्हे । मवाळ 
मवाळ नव्हे नव्हे रे ॥ ११.॥ साच ना दव्य नव्हे र । दञ्य नव्हे 
सा अदव्य नव्हे रे । वेदी बोलिले ते होय रे ॥१२॥ सप्तपाताळा- 
तळ नव्हे र॑। एकवोस स्वर्गहनी आगलेंचि आहे रे । बाविसा- 
हुनी परतें पाहों रे ॥ १३ ॥ लंथं नाहीं बिंदु नाहों नाद रे । 
नाहों चक्षपाद नाहीं कर देह रे। देहादिकचतुर नाहो रे ॥ १४ ॥ 
भ्गम नाहो भलो माहीं रे । तें सतराव्याचे कळे प्रकालें र । 
परि तेथे मन न राहे ठायीं र ॥। ॥ १५ ॥ आतां सातवे पांचवे बोले 
ज्ञान रे । तेथ्रे पांचही नाहों मा सातही नाहों । मा तें अक्षरशत 
सहस्रावेगळें आहे र॑॥ १६ ॥- मागे चोदा बोल्यिली साचरे। 


२६२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


*--४६-८४४-५४%-- "*-<€६.-१-----९*- ६-२ -/* »/% “ * “९..”//% “९ .५../*,_.»”* 








ज्ञानासि विज्ञान जाहालें मा । शहेखीं बुडाला तो वायां र ॥१७॥ 
मागे अक्षरें बोलिली बहुतें रे । पिडब्रह्मांड जयापासून जाहाले । 
परगणीं व्यापिले ज्ञानविज्ञानुख रे ॥ १८॥ सुखादि सुख तें 
म्हणों रे। जरि अमित्य वेदाचो वाणी खुंटली । मा परी लक्षालक्ष 
नयं परिमाणा रे ॥ १९ ॥ त्रिद्शा त्रिदापंचदशा पंचदश्य नणतें 
रे । तें गातसहस्रांचे शेवटो । आहे नाहों ऐसें दिस रे॥।॥२०॥। 
आत्मा परमात्मा दोन्हो सख रे । ऐसें चतुरीं बोलतां लोक भुल- 
विले रे । परि अनुमाना नये बेगळा आहे रे ॥ २१ ॥ पासष्टोपुढे 
अद्वेत नम्‌ रे । द्वेत ना अहेत भेद ना अभेद । अक्षरझेंपकु तोचि 
भला रे ॥ २२॥ बझों गेला पाहो गेला रे । तेथें दुसरें नांव ना 
तयासि जाहलें । त्या ठकाठक मोन्यामोन्य पडिले र ॥ २३॥ तेथें 
जाणोनी नेणे पे जाहाले रे । मन इंद्रियां लयो जाहाला । अमित्य 
तेजध्वनी उमटे रे ॥ २४ ॥। गगनापरतें अक्षर दिसे रे । दिसोन 
न दिसे तें वेदांचें देखणे । तेथें साहांसी शुद्धबुद्धपरते रे ॥ २५॥ 
नव्यानऊ नव्यासि ठान्य रे । ऐसें राधाजंत्र भेदः'वें कवणे । तें 
कृष्णावतारो भेदियेलें पुरुषोत्तम रे ॥ २६॥ आतां नव्यानऊ 
भाकरी रे। तें अजुनामुखो घालतां भागला । तें अक्षर निरक्षर । 
आकारउकार मकार मा तें वळलें रे ॥ २७ ॥ सांत बेताळीस 
घाली रे । पंचविसावें तेथें गुणागारी आटलें । निरालंबना पावलें 
घटाघटीं रे ॥ २८ ॥ तें व्योमाकाररूप नव्हे रे । तेज नव्हे त्रिकुट 
नव्हे । मा गोल्हाट नव्हे । मंडळा मंडळीं मंडळापरतें र ॥ २९ ॥ 
अमित भुवनें चाके त्यासि रे । निरालंब आंख घालूनिया बेसे । तें 
तुरंगेंबिण अक्षर केसें चाले रे ॥ ३० ॥ तें नित्य नव्हे अनित्य नव्हे 
र॑।॥ आकारा खण गुडारु गुढारिलें। परि त्या विवरीं न दिसे 
अक्षर रे ॥ ३१ ॥ बारावे भेदूनि जाय र । तेराव्याखें अग्रा अग्नी 
दिसे । तें परेहनि परतें आहे रे ॥ ३२॥ आठ कोटी लक्षी पाहे 
रे । तें मुक्‍त नव्हे अमुक्‍्त नव्हे । मा अक्षर कांही नव्हे सिद्ध आहे 
रे॥ ३३ ॥ पिवळे नव्हे पांढरे नव्हे काळे नव्हे रे । रंगारंगाकार 
नव्हें अनंत ध्वनि नव्हे । अक्षरतिःशब्दनिरंजन नव्हे रे॥ ३४ ॥ 
षष्ठ नव्हे सप्त नव्हे रे । मन नव्हे पर नव्हेरे । ते बुडालें बुडोनी 


क्षेपक अभंग २६३ 


«“€€%./”..-“*.-€ *-५>€*---< ५. --“*--"२ “५ -“"--_ << -<* ५4“ > “५ -<*६-- --< 5 -“ > > << 5२“ >“<“-.*“*-“<*--*/“"<€*>श 





नव्हे रे ॥ ३५ ॥ सत्ताविसें एकतिसें दाटूनि पाहे रे । छत्तिसांचा 
चोभागीं भागों तरी अप्रसिता । अप्रमोत जाहालें ररे ॥ ३६ ॥ 
सहर्रान्य सहस्रा ठायीं रे । बावत अक्षरो गण निवडती । तें 
कटस्थ कठाकटोंनाहों रे ॥ ३७॥ मागे बोलिलासि भुभुःकारू 
र॑ । स्वर ना भंद सत्य वेदरूप बोलियले तं आपणयातं नणतां । 
नेणोनि म्हणविसो ब्रह्म रे ॥ ३८ ॥। विकासलें व्योमाकार रे । 
तिन्ही देव तिन्ही वेद जाहाले । मा तरी खण चकोनियां माघार 
मागुती मुरडले र ।॥। ३९ ॥ हा अनुवादु नकोबोलों र । नष्टहातीं 
निजपद दिधले । ब्रह्म अन्वये सोडन नको बोलों र॑॥ ४० ॥ 
वाडापरिस वाड आहे रे । एकुणिलावे अक्षरी मंत्र साधं गेलासी 

परि तें कांहों नाहों ऐस जालें रे ॥ ४१ ॥ रकारीं बोध बोधसो 
रे । तेथ घटों तें विघटों तें के न पडंची । त्या मंडळा मंडळों 
गंंतलासी रे ॥ ४२ ॥ नकारुरूप इान्य र । सहस्त्राचिये वाट एक 
फांकलें । माते अक्षरासि भंदु नाहों र ॥ ४३ ॥ यसनस काय 
करिसी रे । गुरुमुखं सांगतां वायां भ्रमले । आपणपा नाहीं शुद्धि 
रे ॥ ४४ ।॥। भाबांविले सन बडविलें रे । भार्ग ठावा न पडतां 
उगलें । मध्येचि उडोनि आलें रे ॥ ४५ ॥ गति मति वेदु बोले र। 
सातबी मातका सहस्री वांटियली । तेथें गुण लयो जाहाला 
रे॥ ४६ ॥ दिधलें मन पांचा ठायीं र॑ । पांचे पांच भागुवि भाग 
जाहाला । तेथें न्रह्मरसु रसों मराला रे ॥ ४७ ॥ बासुकोमणिमथन 
केलें र। तिहों देव तेथे संध्या वळों ठायीं बडाले । मा तरि सहस्रमुखीं 
लेखा काय सार ॥४८॥ साहाव्याची गोठो वळू पाहे रे । अगाध ब्रह्मा- 
स्या गोष्टो । करिती सत्यब्नह्म त्याच्या पोटी र॑ ॥४९॥ ध्यान कल्पिता 
न पविज र॑ । आपुला आत्मा शद्ध चतन्य देखिल्या तें चित्त] ब्रह्म 
ग्रह्माकार होय रे ॥५०॥ मधुर मध्र अनुभवरसु रे । तेथेहूसंवाद 
ना गोडि तिखटना पेत्य तें अंबर अंबराकार रे ॥५१॥ हरि म्हणिजं 
ठकार इशान्य र । पांचवे पुढ विवुले दिधले । तें नववे पुसूनि जायर 
॥ ५२ ।॥। विधि म्हणसि ध्याना अगोचर रे । जयाचा एक्यण्णउ 
सातका भेदिल्या । तें त्रिपुटी फुटोनि जाय रे ॥ ५३ ॥ योनिमंत्र 
येकु साधू रे । आठिजनीं तेथें उभें राहूनियां । अकराव्याचें तोंड 


२६४ श्री ज्ञानदेव गाथा 


>>“ >“ :-<**-“*४२-”१८/' “4८ “४-८ ४" €*-८ > € >-€ ६८ >: >> >» २६ >>> ल क ऱ > व न 
. 


मारी रे ॥ ५४ ॥ येणें जाणें परि नाहीं र । सिद्धसाकार भाविसि 
काय । अपोगापोग तं नव्हे रे ॥५५॥॥ नाटटा भाविसि काय र । 
नकारशळ्द नामात्मक नाहों । ते न होनि जाय र॥॥ ५६ ॥ पराहूनि 
परता आहे रं । अमित व्योममंडळे भेदूनि ते । मातकेचें नांव काय 
रे ॥ ५७ ॥ चेउ आलिया निजसुदा नव्हे रे । निज चेतविलें जागे 
निजविलें । दगदगीं फुटों घाली रे ॥ ५८ ॥ तेथें बावन्न त्रेप्च एक 
म्हणतील रे । त्यासि लावावया मा आणिकबंधु नाहों रे ॥५९॥ 
यासी उपावो नाहीं अपावबोनाहों । तेथे काहो तें घेऊनि राही रे 
॥ ६० ॥ तत्त्वा तत्त्वभंदु नाहों र । महत्तत्त्वाचे सामथ्ये जाशील । 
तेथें आपण नाहों कांही नाहीं र ॥ ६१ ॥ एका इहंडाये काडिरी र। 
एकतत्त्वे तळातळ भे दियेलें । बोंकारें भंदियेलें परात्पर र ॥ ६२ ॥ 
सत्य व्योमा शुन्य देई रे । चोदावें बुडवनि घालनिपाहे । मा पुढे 
वेदबीज सांगन र ॥। ६३ ॥ जटि ब्रह्मक्रषि बोलतो रे । पदापदाथे 
कसंखंडीं बिखंड । मा त्याति नकळ त्या अक्षराचे पारू रे ॥६४॥ 
कमेकांडो एकबीज आहे रे । संकल्पो विकल्पो एकोविष्ण बोले । 
परि ब्रह्मापंण नाहो ठायीं रे ॥ ६५ ॥ एकु पदार्थ बोले र तें 
चोविसाक्षरी संध्यावळोबीज मिरवले । एकु आपोनारायण म्हण रं 
॥ ६६ ॥ एक ध्र्व ध्र्व म्हणति यज र । यजन याजन अध्ययन 
अध्यापन । दान प्रतिग्रहो नाहीं रे ॥ ६७ ॥ रुकारु म्हणतोमळ रं 
आम्रह्म म्हणती परतल्या दृष्टि) मा साम मागति फळर॑॥ ६८॥ 

त्यलोको बिरिचो विचरे रे । शंकर विश्‍वाचि आहुति केलो । 
हरि कार ठेवा ठंबी रे॥ ६९ ॥ बोध्य म्हणती निजख्प जाण रे । 
गण म्हणति सिद्ध पातलीया । शक्‍त म्हणे हक्‍्ति पोटों र ॥७०॥ 
कमळे हा्ति घेऊनि उभे रे । उदयो अस्तु नमस्कार कारसि । 
मात अदाक्यासी नपडं अक्षर ठावें र ॥ ७१ ॥ एक झोवब म्हणति 
शिवज्योतिलिंग पाहों र॑। भगता भागवता नपडेचि ठायीं 
मातें पावले निवत्तिचे पाय प्रसादों रे ॥ ७२ ॥ निवत्ति म्हणे 
सोपाना भला रे। अक्षराचे वम अवघे पुणपक्ष जाहाले । तें अक्षर तुम्हां 
भदलें र ॥ ७३॥ मळ सांडि हंडा सांडिरे । न घटतां ''घटण 
घटाघटी केली । तरी ब्रह्म ब्रह्मी चोखाळलें र ॥ ७४ ॥ अचितन 


क्षेपक अभंग २६५ 
प्याली रे । ज्ञान सोपानाचा नित्रत्ति चोडळो । तें अक्षर त्रिपत्रों 
तिन्ही मोडली र॑॥ ७५ ॥ ब्रह्मसमुद्र घोंटिला रं । तवक्षुधेवीण 
पंचप्राण पे खादले र । तिखाव्यासि मारिले तुम्ही रे ॥ ७६ ॥ धग- 
धगीत ब्रह्मशस्त्र आहे रे । अमित ब्रह्माचे तेज प्रकागित । तेज 
तेजाठायीं विरे र ॥७७॥ एक रोमकपो उगवला रं । त्याचे अनंत 
गुण मा अनंतपार मा । तो विष्णु भला भला भला रे ॥ ७८॥ ते 
दोघे कमंधमंसाधक भले र । ते अमित्य भवनें धांडोळितां भागले । 
परी ते निगंण अक्षराची नलगे सोय र ॥ ७९ ॥ आदिदेवो माया 
जाली रे । एक वष्णडी म्हणती अद्भतो म्हणतो । चोथो तिघांसि 
खाय रे ॥ ८० ॥ निरंजनो एको उभो र । सिद्धसाधक मा वेदांत 
बोलिजे । ते रंजना संध्यावळो माय र ॥ ८१ ॥ अठरा वणे अठरा 
वणं अठरा ज्ञाती र॑ । चहंचो वेद सांगितलो संमति । ते निरालंबी 
नाहों स्थिती रे ॥ ८२॥ सुयीच्या अग्री दाभण ठवावे र॑ । अमित्य 
अह्यांडे तयावरि जालों । एंशी निजब्रह्माक्षराचीं नकळे माया र ॥८३॥ 
मायाकोद आड जालेरे ।ते तेजीं तेज फोडनी गले । साते सस्व- 
रूप अक्षर कवणें ठायीं रे ॥ ८४ ।॥। चोदा चारि चौदा घालोरे । 
चैदा चाके चादा वाःंट्नि गेले । माते ब्रह्मांडाची वाट कोणरे 
॥ ८५ ॥ अक्षरामागें अक्षरसहेसत्र जाले रे । लक्षलक्षाची क्रोडी 
क्रोडोची अनंतवाटाघाटो । निघंटों पाहिल्या रे ॥ ८६ ॥ चतुर- 
बुद्धि सांगवले रे । चतुराननु चोमुखीं खोंचावला । पंचमुख 
सहस्रमुख खुंटावले रे ॥ ८७ ॥ तळवा घोंटों जानु नाभि वक्ष- 
स्थळीं कंठ डोडे गेले रे । होंडीच्या अग्री चादा भुवने मावळली । 
तें विराट लया लक्ष गेला रे ॥ ८८ ॥ अटत घाटत घटलोरे । 
तेथें नाडु नाहों स्पर्श नाहीं । कांहीं नाहीं ते अवघी ल्या पाही रे 
॥ ८९ ॥ ऐसा उत्पत्तिगोळकु । पिडब्रह्मांडगोळकु सांगितला रे । 
ठाऊकें नव्हे म्हणोनि बडाले । त्या अवताराचा काय ठावो रे 
॥ ९० ॥ एसा उत्पत्तिगोळक्‌ । देवक्त्षि मुनिशुकादिक रे । साहो 
अंगें बोलोनि गेले । मा त्या चहंचा गड संदेह पडलारे ॥ ९१ ॥ 
तेथें सत्तावन्न सहस्र धातू रे) एक ज्यापासूनि मोवितां भागले ।: 
अमिता मुखीं वणितां गेले रे ॥ ९२ ॥ शून्य वोढिले निरवून्य 


२१६६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


५.» ७.५४०५५./५५”/९.-५ ४१-४९. ४-0 “7 :--“7२”“४५.”/%.-०- “५४.2४ 2२.४.” “70 “7 “70५ ५.०.” .“€४<->/”*-.”/€* “५ - * “« .“<१._ ““*,.« 





भेदिलें पाहा रे । देवा देवो दव तें बोलती । तें ब्ह्याज्ञान सोपान- 
कणंपुटीं पेरियेलें ब्रह्म रे ॥ ९३॥ श्ववणेंबीण ऐकिलें रे । मनेंवीण 
झन बडालें रे । पागे गिवसितां गिवसितां स्वस्वख्पीं आहेरे 
॥ ९४ ॥ निवत्ति म्हणे ज्ञान सोपाना दोन्ही भागी राहेरे | 
संध्यावळो अजपामंत्रसाधन । त्याणें उपदेशतें तें ब्रह्म पाहे र 
॥ ९५ ॥ म्हणसी मनासी नयन आहे रे । तें मनचि नाहोंमा 
अवघे ब्रह्मचि पाहो । मा माझा हस्तातळों उभ राहा रो ॥९६॥ 
अचितन चितूं नये । संध्यारागु मंत्र पंचकरणें मथिला । त्या 
अक्षरासि नाहों भेद रे ॥ ९७॥ तें ब्रह्मा ब्रह्मसार रे । त्रिक्टा- 
वेगळें गोल्हाटा वेगळें । न च॒कत चकलें पाहोरे ॥ ९८ ॥ रवी- 
सोममाथी माथां बसलें । तें मधरेंवोण उदरेंवीण । सामावले आहे 
रे॥ ९९ ॥ चिदप्रेचिद तेजातेज नव्हे रे । अमित भुवने जयाचेति 
आहारळलीं । तेथुनी निःशब्दांपासूनि वेद जाहाला रे॥ १०० ॥ 
वरह्मवक्ष व्योमो फुलला रे । त्यासि ज्ञाखा ना मळना बौज ना 
अंक्र । तं अक्षर फळेबीण फळ देखा रे ॥ १०१ ॥ सहस्र खांदि- 
यांचें एक झाड रे । जयाची विद्वपत्रे विववश्ाखा । मा त्याचें 
अंग क॒पीं एक ब्रह्मफळ रे ॥ १०२ ॥ यजुरि ऐका ऐंशी झाखा 
जाहाल्या रे । क्ूगीं सप्तज्ञाखा जाण बोलियेले । तें अथवंण राहे 
इयामफळ रे ॥ १०३ ॥ एंसें बोलता अनंतफळरे । परि त्या 
अक्षरासि नलगे फलफळ । ज्याची ते निष्कामो निष्कर्मी फळेविण 
कसें फळें रे ॥ १०४ ॥ आणिक एक सांगेन गढरे । त्यासि 
सोळा ना बारा । नंबासि शून्य देतां दाहा । अकराही न्य मिळे रे 
॥ १०५ ॥ ऐसें छत्तिसा गुणांचे बत्तिसाबें बाटा रे । मिळालें 
वंचीकरणीं मिळालें संध्यावळों । परि त्या नकळे अक्षराचा भदु र॑ 
॥ १०६ ॥ एकावन्न बावन्न मिळाले सत्तावन्न रे । परि तं भक्षर 
निरंजन निराकार निर्गण । एंसे गणिती पे ते शाहाणे र 
॥ १०७ ॥ अडतीस पंचविज्ली पांच मारी र॒।॥ निरढदान्याकार 
भंगा भंदून गेले । मापारि निःडाब्दीं परावाट पाहे र॑॥ १०८.॥ 
धघगधगित एकसुरी होतो रे । ते व्योमाचा पोटो फोडूनि भंदलोट 
ते अक्षरासि घाहे वाट र॑ ॥। १०९ ॥ एक भाप एक पर रे । , पिंड 


क्षेपक अभंग २६७ 


"०७०९५. ..-€«...»“. “५...” २.» >>“€*--<€*..९४०/€-/४१-”/ ४८ ४-०” ४/४१५- ४0 १-४" <“* -><€->४%//-”0४-//”/४४..”0 0 ८000७० 00४-”000४.०”/ 00.१५. 10.” 





अह्यांडाचे अक्षरो निवडले । सातवें गोल्हाट भेदिले र ॥ ११० ॥ 
तेथें विजया एक राणी रे । काळातें खाउनी महाकाळ गिळिला । 
अहावोवरी तिचें नांदर ॥ १११ ॥ तेथें एक होता अक्षरसिद्धा- 
वळी रे । अंतकाळ तप्तमुख जाला । शब्द नंदेख फिरोनी आला 
रे ॥ ११२॥ आतां एक सांगेन अमित व्योमावरि फुललेंरे । 
त्या अक्षरा बांधनि बंघेवीण धरिलेंर। ज्ञात सोपानासी म्यां दिधलें 
रे ॥॥ ११३ ॥ ज्ञान ज्ञानें भला म्हणवो र । सोपान सिद्धिनिधि- 
ब्रह्म पावला रे । तेणें ज्ञाना ब्रह्मबोध जाला रे ॥ ११४ ॥ अद्वत- 
पंथ कंसा रे । ऐक्यवादु वेद बोल बोलती वचनें । ते मिळणो 
अ्रम्हींचे सांगेन त्रिसंध्याकाळीं रे ॥ ११५ ॥ ते वर्ण कवणा नेघे 
पवे रे । अतनभविया अटक कटले । मन ते ज्ञानी म्हणती वांया रं 
॥ ११६॥ जेथें मोन्य मान्य साध्य नव्हे रे । पांचमाळनि 
सस्वरूप होतें । मातंचि अनुभवाची खण र ॥ ११७ ॥ मनीं शंका 
धरू नको कांहों र । चतदहांसहित मन मावळी। मा तरि ब्रम्हबीज 
तंचि होशी रे । ११८॥ सासा सा चादावरि ठंबीरे। हा भंदु 
कोणी जाणितला म्हणतो । तरि त्यांसि मान॒ मो देईन म्हणतो 
निवत्ती रे ॥ ११९ ॥ आतां एक गुहा परम गह्य र तं 
अक्षराशवटों दाहो दि नाहों । तें सहस्रलक्षणीं गणीते आहे 
रे ॥ १२० ॥ हें गुणितां शास्त्र जालें ज्योतिषी र । तेही 
चेदाच्या पोटो धांडोळित आहाती । त्या अक्षराचा नकळे 
अंतीं अंत रे ॥ १२१॥ भडनभिग भडभिंग भयानक जाले र । 
परि त्यांस सहस्रसिद्धि सहस्रसुखी बद्धि । मा बावन्न अक्षरां- 
वेगळें ते वाटे रे ॥१२२१ एंसें अमित्यभवनाचे साठ मावळले 
रे । चंडाहूनि प्रचंड थोटावल । तं अक्षराचे न कळे पारुरे 
॥ १२३ ॥ जें नि:शब्द अंकुर फुटे रं । वायसी मोवणो 
आपसी भिजवणी । व्योमाची ठेवणी कवण ठवी रे ॥ १२४ ॥ 
मानासि नाहीं मारणी रे । तेजासि नाहों धरणी । धरू गेला 
तो वायांबिण श्रमला रे ॥१२५॥ परि एक निवाण सांगन २ । 
आम्म्ही तिघीं मा जेथुनी तषाकारलो । ते जोबनीं जी जसें 
मिळोनि गेले । मा तेसी परि जाशी आम्हां तुम्हां रे ॥१२६॥ 


"२६८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


हनर. 20 व शण ळन् >“ २0 ५0 - >> -7 *४*  -7 भ्या वि ११ के २. ४ १.7 ५८-१4 


१००१ जीवन केसें तान्हेजत आहे । मन धाले परि न धाये 
॥ १ ॥ पुढत पुढती राजा विठठल पाहे । निरंजनी अंजन लेईजत 
आहे ॥ २ ॥ आपुलें निधान आपण पाहे । निवत्तिप्रति गाऱ्हाणे 
मांडले आहे ॥ ३ ॥ बापरखमादेविवरू विठुलाचे पाये । विसंबला 
क्षण माझा जोवबं जाऊ पाहे ॥ ४ ॥ 


१००२ सुमनाची लता भमराची ओढी । तेसी तुझी गोडी 
लागो मज ॥ १ ॥ अविट गे मार्ये कदापि विटंना । जवळी आहे 
परि भेटेना साच ॥ २ ॥ लागलिया तषा जीवनातें वाळी । तसी 
तुझी गोडी लागो मज ॥३॥ बापरखुमादेविवरू विटुलेसो आवडी । 
गोडीयेसी गोडी मिळोनी गेलो ॥ ४ ॥ 


१००३ दुरी ना जवळीं त्रिभ्वन मंडळी । ते मनाचे मुळीं 
बेसलेसें ॥ १ ॥ बोलों जातांच जणें जिव्हाची खादली । पाहत 
पाहत गेलो चमदृष्टि ॥ २॥ दातांविण जणें स्थळ देह खादले । 
दास्त्रंवीण तोडिलें लिंगदेह ॥ ३ ॥ निवत्तिदेव म्हणे परियेसी 
ज्ञान । अनुभवेंवीण मना पॉरचय न्य ॥ ४ ॥। 


१००४ पहा पहा पहा तें पाहिलिया परते । पाहिलिया तेथ तोचि 
दिसे ॥ १ ॥ तें तं आपण गरूमुखं जाण । नलगे साधन आणिक 
कांहों ॥ २॥ ज्ञानदेव म्हणे न धावे बा सरा । बापरखुमादेविवरा 
विठ्ठलगा॥ ३ ॥ 


१००५ नवांहुनि वेग रे । ते सातांहुनी सहस्र आगळीरे ॥ 
ते परहूनि परती र। ते कळावी कवणे बद्धिरे॥ १॥धंनते 
निरंजनीं दुहितां न संवर । तिचा पान्हा अपाररे कान्हो ॥ २॥ 
सोपान म्हण ते गुरुमुखं जाणा रे । ते ओळखावी अजपा खणें रे ॥ 
ते संध्यावळो मायेचा पान्हा र॑ । तिचें क्षीर गोडीस आहे रे 
कान्हो ॥ ३ ॥ 


१००६ पुंडलिकाचे भाग्य वर्णावया अमरीं । नाहों चराचरी 
ऐसा कोणी ॥ १ ॥ विष्गुसहित शिव आणिला पंढरी । केलें 


क्षपक अभग २८६९ 


"७-१ .».” ,. “* >» “/ >” .// “” ज* »“* ./ > >“ >“ 7 0 “८ >7 -€ :“< “1५८7 “  “ “7 >>> -“<* .“*-““ >“ -/“*/ १" 4८7. 4>"*८/४"-/ 


भिमातिरीं पेरूणें जगे ॥ २ ॥ ब्रह्मादिकां अंत न कळे ज्या 
रूपाचा । एवढी कोत वाचा बोलों कार्ये ॥ ३ '। निवत्ति सांगे 
मातु विठ्ठल उच्चारे । वंकुठ उतर एक्या नामं ॥ ४ ॥ 


१००७ नमो कालकोतुहला । नमो चक्रचालका गोपाळा । 
नमो विदवप्रतिपाळा । प्रभंजना ॥। १ ॥ नमो शिवदिावेश्या । नमो 
शिवादि विशवेज्ञा । नमो रूपा अष्टदिद्या । व्यापका नारायणा ॥२॥ 
नमो सकळागर्भाद्भवा। नमो चित्तवालक भावा । नमो विष्ण- 
मतं देवाधिदेवा । श्रीबिठठला ॥ ३ ॥ नमो भजनश्लीलाव्यापका । 
नमो ज्योतिलिंगा दोषपका । नभो नमो तुज एका । आत्मव्यापका 
जगत्‌ गुरु ।॥ ४ ॥ नमो श्रीय श्रोनिवासा। नमो आगमपरेज्ञा । 
नमो ज्ञानाम्याधोज्ञा । प्रतिकुळा ॥ ५ ॥ नमो स्वलोला विनटा । 
नमो स्तुति बकुंठपीठा । नमो ख्पादि श्रेष्ठा । वकुंठौीचिया ॥ ६॥ 
नमो दर्शनस्पद्षाना।) नमो उपरती निधाना। नमो तितिक्षा दारुणा। 
कमळालया ॥७॥। नमो त्रिठी आदटा । नमो त्रिगुणा त उद्‌भटा । 
नमो सत्वरूप सदटा । ब्रह्मनामा ॥ ८॥। नमो रजद्वरा हरि । नमो 
दिगळित संहारि । नमो वाचा वक्‍्ताकरो । बाचाळ वाकपृष्पीं 
॥ ९ ।॥ नमो तम हर्ताकर्ता । नमो सकळ संहता । नमो 
काळकाळू दाता । रक्षिता ह्रिभता ॥ १० ॥ तुज नमो 
हरहरेइ्वरा । नमो न देखों दुसरा । नमो वेदांत सागरा । सवरवरा 
तुज नमो ॥ ११॥ श्रवती निरामया नमो । नमो ज्ञानख्पा नमो । 
नमो द्वेतनरसना नमो । करी त्‌ निजकरें ॥ १२॥ नमो व्यक्‍ता- 
व्यक्‍ता हरी । नमो माया संहार केसरो । नसो सर्वाच्या मारजि घरों। 
नांदसो त आत्माराम ॥ १३॥ जिव शिव नमो तुज । नमो सर्व 
जीवबीज । नमो तंचि सहज । श्रोविठ्ठला ॥ १४ ॥। लोलेस्तव 
नटारंभ । नमो जगदादिखिळस्तंभ । उभा राहोनी प्रत्तीभ । भोमा- 
तौरों पंढरिये ॥१५॥॥ नमो एशिया ख्पेज्षा । नमो त्रेलोक्य विस्तार 
ठसा । नमो आदि परेद्या ।) जगदादोज्या यगादोी ॥ १६ ॥ नसो 
पुरुषोत्तमा परेक्षा । नमो सकळहो उदासा । करूनी जीवरूप ठसा 
नांदसी तं चराचरों ॥ १७ ॥ मधसूदना तुज नमो । मधु माधवा 


२७० श्री ज्ञानदेव गाथा 


-“*./४४-//€ ४८४४-५८-0४ ४00१५0४0४0 ४0 900 ४ ४-टशीध्शथटश ध-शाध्ताब्शाध्लधलटाध््टा- ५.९५. 


हृदय रमो । नमो मधुर गीत तसो । माजि घरो आत्माचिये ॥१८॥ 
त्रिविध तिमिर नाजञा । परम परमानंद उल्हासा । नमो पुरविसी 
आज्ञा । हरिभक्तोचो श्रीह्रो ॥ १९ ॥ नमो वासना चक्रवाळो । 
नमो तंडवितंड गेलो । नमो सवहो हरिली । प्रपंच रचना ॥२०॥ 
नमो श्रोधरा श्रीकरा । नमो सर्ब संगीविकारा । नमो विकृति 
विकारा । हरिसी नामं एके ॥ २१ ॥ नमो शांति दया क्षमा । 
नमो कृपाकरा पुरुषोत्तमा । नमो कासव दृष्टिसमा । निष्कलंक 
नाथा ॥ २२ ॥ नमो विःव्वाद्य छंदका । नमो एकाणवपावका । 
नमो हादश एका । सुभाषका वेदवक्ता ॥ २३ ॥ नमो चित्तचकोर 
हत्या । सर्वकारण कार्यंकत्या । नमो तुजवाचोनी सत्या । विवेक 
प्रत्यया प नये ॥ २४ ॥। नमो अद्वत अनंता । नमो निद्ंह भोक्ता । 
नमो नित्यानित्य सरता । तुज नमो नमो ॥ २५ ।॥। नमो दुर्गंति- 
हरणा । नमो सवंहरण भरणा । नमो सबंदृष्ट तिवारण। भयहरणा 
जगदीशा ॥ २६ ॥ नमो शिवशक्‍ति समालिगा । नभो भक्षक 
काळवेगा । रुद्रादिव्या वसुपगा । सम सर्वांगा परमवरेज्ा ॥२७॥ 
नमो कृत्रिम दहना । नभो कृश करण हरणा । नमो प्रतिपाल- 
करणा । नारायणा तुज नमो ॥ २८ ॥ नमो इंद्रिये नियंत्या । 
नमो प्रपंच अकृत्या । ननो दीनादित्या। सकळ बृद्धि तंची ॥२९॥ 
नमो अवधत दत्ता । नमो अपरमितमिता । नमो सवावरिष्ठ 
सत्ता, तं चाळिता हृषोकेशो ॥ ३० ॥ नमो दृष्ट दपादपा । 
नमो चमत्कार गंगा तर्पा। नमो मनोहरण पापा । नमो स्वल्पा 
रामकृष्णा ॥ ३१ ॥ नमो चतुर वेददोप्ता। नमो हरणकरण तं 
सुप्ता । जागतो स्वप्न गुप्ता । सत्य सुप्ता महाविष्णु ॥। ३२ ॥ नमो 
देवेश्‍वरें सुक्‍ता । महा मोहा महाहता । मंदसंद नियंता । नमो 
नारायणा ॥ ३३ ॥ क्षीर नीरतिझरा। नमो विदग्ध अनकारा । 
नमो विवेकसारा महानादा ॥ ३४ ॥ नमो मुखवंत सदना । नमो 
भक्षकभवना । भोक्तावरा गक्लवणा । दयाघना गणनिधी ॥३५॥ 
मतामता नमोनमो । नमो श्रतिक्षास्तसमो । नमो हा गवंगमो । 
पदा गभानंतानंता ॥ ३६ ॥ नमो चिदाकादव्पाप्ता । चित्सतता 
चळण सत्ता । चित्स्वर्पादि रूपा । भवनदोपा महामर्ती ॥ ३७॥ 


क्षेपक अभंग २७१८ 


०२% ७७५०७ ७१५ »४१ >" .»".“* .“४-€>€*-५४१९->€४-४ १-८ --€६-< £-/४४- --“7--0-7 - £-< “४८-५८ २-1 “-“/ ८“ <“ -र .:/"/”* -€ “0 “" “"-<-/">/. 


नमो एक एकार्णंव । नमो कल्पादि गुणवेभव । नमो सकळ हे देव । 
हे भाव पे तुझे ॥ ३८॥ गो गोपाळा नमो नमो ।॥ गोविद गुण 
विष्णुधर्मो । नमो चित्ताचत्त निभा। सवे काळ तुझ्या चरणीं ॥३९॥ 
ध्वज बज्यांकुशा । घ्वज नीळविकाजझा । ध्वजांबरा अष्टदिश्ा । 
निळिमा भासती जझ्ञामांकिता ॥ ४० ॥ सुषप्तीचें जे सत्य । तें नमो 
तुज कृत्य । असो सजे अमित्य | तें तें क्षमा करी स्वामी ॥॥ ४१ ॥ 
नमो निर्धार नियंता । नमो सुखरूप दाता । नमो आल्या 
पदार्था । क्षमा करी स्वामो ॥ ४२ ॥। नमो चित्तविभमो । 
नमो धाय धेग्रे नमो । पुराणदुरुषोत्तमो । पाहें. कासव दृष्टी 
॥ ४३ ॥ पसाये दाना नमो । परमपरेक्षा नमो । ध्यानांतर 
गमो । तुझ्पः चरणीं केशवा ॥ ४४ ॥ आग्रह निहंत्या नमो । सुग्रह 
परी नमो। अनंता नित्य धमा वकुठ गुणग्राम नमो नमस्ते ॥ ४५ 
अनादृष्य दृष्यमाना | दृश्य़ादव्य नित्य घना । सुखरूप जगज्जोवना | 
तुज नमो स्वामी ॥ ४६ ॥। दीऱ्तादीप्त अदृश्या । जोवन दिसती 
सादृशा । जीवमय हे भासा) तुज नमो स्वामी 11 ४७॥ परम 
परत्रद्या । आदिव्रम्हा तं रामा । भक्‍तालागों तं साडमा । तुज नमो 
॥ ४८॥ नमो नमो एकतत्त्वा । बाहयसुद्रा शुद्धसत्वा । योगारूढ 
परतत्वा । सबाह्य पावसी तुज नमो ॥४९॥ बेदादि परम वकता । 
वेदादि तंंचि कता । तुज वांचोनी सर्व सत्ता । नमो भक्ता न देखो 
॥ ५० ॥ ज्योतिमंय रूप तुज । सरव तत्त्वा तूंच बौज। नमो तुज 
सहज । पुढती पुढती नमो नमो ॥ ५१ ॥ परब्रम्ह परात्पर । परम 
तत्व परम सार!) परम गुह्य परम विचार । तुज नमो नारायण 
॥,५२[॥ दिघड विघड सुघड । जाड जड अवघड । हेताहइत जोडा- 
जोड र) कता कार्यता तुज नमो ॥ ५३ ॥ संख्पारहित जोवना । 
असंख्य जीव पाळणा । नमो तुज संजोबना | पुंडलिक धना पांड्रंगा 
॥ ५४॥ निर्गुण सगुण रूपा । देवादेव तं सोपा । तुझी झालिया 
कुपा । नमन बापा तुज्या चरणीं ॥ ५५ ॥ नमो नमो तारका । तं 
ब्रम्ह, नाम निदोखा । नमो तुजबांचोनी सखा । योगियासी पे नाहो 
॥ ५६ ॥ युगादि युगश्रय । युग जोग योगमय । हे तुज पासाव 
होय । ऐसिया नमो ॥ ५७ ॥ नमो नमो नम । नाहीं नाहीं 


२७२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


".“* > /"%२.-//४४/ ४. “ ७-८” ७.०” »“€%.”” १.> ०५ 00 "0०% 7१ “70% >” 71. >.” 70% 70१ “0 0 ब ह कि २७ १६. ७ “क जे अ... 007 वि ऱ्“ जेल ९५ काही 


तुजसी सम । एंसा परा पः्यंती नेस । वदलिया चारी 
॥ ५८ ॥ चहू मकती परतत्वा । पंचमु जो बद्धसत्वा ।) षडमा्ग 
गुणसत्वा । ग्रास न करिसी तुज नमो ॥ ५९ ॥ चिदगद 
चिद्विलासा । भानुबिबा प्रतिप्रकाशा । नसो तेजतेजता । आदि 
सुर्प़ा ॥ ६० ॥ एसा चहूं ग्रथोंचा क्लेश । वाउगाची वाहे सोसू । 
तिमिर त्रिगू्ण असोसु । तो सत्वांश्‌ तोडी माझा ॥ ६१ ॥ साही 
नाडी चक्रभामें । वाहतां इंद्रियांची ग्राम । आडखळोनी साउमे । 
नये एसें करी स्वामी ॥ ६२ ॥ बाढहघबाधा कर्माची । स4 सत्ता 
या भ्रमाची । नमनें करूनिया तुमचों । तुह्यांसी अपिलीं स्वामी 
॥ ६३ ॥। यमधर्माचिया सत्ता । कमंधर्माचिया पंथा । कमेघधमं तो 
विधाता । एशिया नसिता तुज आपला ॥ ६४ ।। दसशम समान । 
इडा पिंगळा सुबुम्न । साही चक्रे दरुषण । तुझों तुज आअपिलीं 
॥ ६५ ॥ मन पवन योगधारण । तं याशों पे कारण । समतुकें 
अवघे गण । तुझ्या चरणों निरपेक्षिले ॥ ६६ ॥ हे भतभोतिक 
प्रचंड । जन्मउत्पत्तोचे अंड । जन्मजगादी ब्रह्मांड । खंडविखंड तं 
जाणतां ॥ ६७ ॥ प्रचरचया चित्ताची | घावन वळन आंकोचनाची । 
सुचना जे चमत्काराचो । तेहो अवेण तुज सदां ॥६८ ॥ निवा- 
सना वासनायक्‍त । फळं राहिलें जथ चित्त । तेथे तं धांवोनी 
अनंत । सोडविसी वासनामय ॥ ६९ ॥ सुक्ष्म अविचारा बोला । 
बोलेना तुडे व्य्थे गेला । तो म्यां बुझावोनी संबोखिला । मग 
लाविला तुझ्या पंथो ॥ ७० ॥ नित्य धमाचिया वाळी । चळल्या 
वळल्या कोळ चाळो । त्यासी वेद तझा पाळी । त्यां तं सांभाळी 
परब्रह्मा ॥ ७१ ॥ श्रतिस्मतोंचो वचनें । त्याचो आंगरींगमागं 
स्थानें । कोतेनीं गण वणंनें । हेहि नारायणे अंगिकारावों ॥ ७२॥ 
उदंड विदंड वितंड । देह दारा अभंड । जे ज दिसे "रंद अडांड । 
ते दाभरचंड सांभाळी ॥ ७३॥ देह मरणाची ममता । देह पाळिती 
ज्ञे सत्रा । त्याही बरोल सूक्ष्मता तें कृपावंता सांभाळो ॥ ७४ ॥ 
तिमिर त्रिगण अवघें ॥ जं जं आलें असेल वबोघे तेंतेंमी नेघे । 
तें त॑ सकळ वेगे सांभाळो ॥ ७५ ॥ योनीचिया कष्टा । वरी- 
वासना होत्या भष्टा । संसार हा कटकटा । रतलों तुझ्या चरणीं 


क्षपक अभंग २७३ 


क ७७% होच ७७७ ६ कश. अ ७४१. “ह: “0” >. > >“ «७.9१ ८ ऱा र ८ क क: -२६ .- लर र ट४९ ८2 ८ ७. 0. 0002400 ल 0 त 


॥ ७६ ॥ विद्यावय साकुळ । ब्रह्मकम आचारशील । गेले आले 
विव्हळ । ते तं दयाळा सांभाळो ॥ ७७ ॥ नाना जन्म अवतार । 
नाना कद्षाखांचे निर्धार । नाना गोत्र उच्चार । तुझा विचार तं 
जाणसी ॥ ७८ ॥ पाठ वेदादि वचनें । ज्ञास्त्रदष्टि अवलोकनें । 
कोतंनीं गुण वणंनें । होहों नारायणे अंधिकाराबो ॥ ७९ ॥ 
सरवेमय ॥ करूनी चालिलों वाटा । चंद्र 
सुय नक्षत्रे घतदाटा । करती एक वाट पायरो ॥ ८० ॥ सवं 
अंडाचें ब्रम्हांड । मी न म्हणें अंडाअंड । खंड करूनिया विखंड । 
प्रचंड मी तुजसो बोलें ॥ ८१ ॥ रोमरंध्रीं ब्रह्मांड । सकळ 
विराटमय खंडं । एंशीं महत्‌ बहा प्रचंडे । तुझ्या अंगीं दातारा 
॥ ८२ ॥। तं विश्‍वरूपाची घडी । तारक अब्रम्हाच उघडी । 
मी या निजदष्टोनें चोखडी । तुझी र्मात न्याहाळोलो ॥८३॥ 
ते न सुटे निजकळें । यर्‍्हबी हे नाकळे । तुझिया कृपागुजं 
आकळे । तुझिया दासा निजभक्ता ॥८४॥ अनंत या नामाचा 
संकेत । मन मराले जथं निघत । तंपणं परमाद्भत । परमा- 
नंदा ॥ ८५ ॥ गणाग्र गोसाती राम । गणसमद्र गणग्रास । सव 
भतांचा विश्राम । तुज नमो ॥ ८६ ॥ नसन कलियरः विभक्त 
चित्त रमले झाली विश्रांती | तुज देखिलिया श्रीपती । विझतसे 
चित्तीं तळमळ ॥ ८७ ॥ नमन हेंचि थोर दिसे । एरव्हो 
तरंगाकार भासे । दाखले तितुकें नासे । नश्‍वये एंसो श्रृति 
बोले ॥ ८८ ॥ नमन हेंचि परम । नसन हें सुबमं । नमन 
हेंचि आत्माराम । करूं निघाली ॥ ८९ ॥ नमन हाचि अनु- 
भव । नमन हाचि मख्यभाव । नमन हाचि प देव । देवाधि- 
देबं तं पावसी ॥९०॥॥ नमन हेंचि श्रेष्ठयोठा । नेतसें तुझिया 
वाटा । तज एसा श्रेष्ठा । मग वागा काय कराविया ॥९१॥ 
नमन हेंचि तारका । नसन हाचि विवेका । नमनेंवीण त्रलोक्या । 
आडमा्ग रिघताती ॥ ९२ ॥ नमन लटिक नव्ह नव्हे । नसन 
भलतियासी न साहे । जेसा साह्य सखा होये । श्रौनिबत्ती ॥९३॥ 
नमना एवढा मंत्र । नाहीं नाहीं धुंडिता ज्ञास्त्र । बिचारलक्षण 
पात्र । तेंचि जाणें येथोचें ॥ ९४ ॥। नमन करी म्रम्हधेष्ठा । 


२७४ श्री ज्ञानदेव गाथा 


"८१%... १४५ 0४.१७. ४०४५-१५-७0” ४ .. 0५-0४.” 0४/४७/0९0९. 0७.0० १४.” 0४..”0४..””€१७.-”..”...८..”€१५.”९१५.-€".-<€६...”४.”** 





नाभिकमळीं धरी बेकुंठा । नमन करो नोळकठा । तीथ भस्तकों 
बंदिती ॥ ९५ ॥ इंद्र चंद्र महेंद्र थोर । नमनेंवीण नश्वर । अंडा- 
मध्ये चराचर । नमनेंवोण न तरती ॥ ९६ ॥ श्रोगरुकृपा जं होय । 
त॑नमनाचो एंशी सोय । पाऊनि सुगम उपाय । नमो नमस्ते 
तुज ॥ ९७ ॥ नमस्ते नमस्ते नमस्ते । पुढती पुढती नमस्ते । 
समाधि सुख आस्ते । नमोनमः करिता ॥ ९८॥ नमो नमो आदि- 
पीठा । हशवादि गुणवरिष्ठा । येथे येउनि बेकुठा । समाधिज्ेज 
घातली ॥ ९॥ महाविष्णु तं योगरूपा । महारूपाचिया स्वरूपा । 
महादित्या अमूपा । कोटिरुद्र तेजरा ।॥॥१००॥ शंखचक्रानें मंडित । 
करकमळ तुझं मिरवत । पदक हूदयाबरी झ्ोभत । आणि श्रोवत्स- 
लांछन ॥ १०१ ॥ अनंत बाहुंचा मेळ । तों तं चतुभुंज गोपाळ । 
मुकूट दिसत तेजाळ ! कोटो सुयहिनो प्रभा ॥ १०२॥ पोतांबर 
माळ कठों । सर्वांगी चंदनाची उटो । हिरे माणिके कटितटों। 
अनेक: लोला फांकती ॥ १०३ ॥ क्षत्र घटिकांच्या बोळी । घण- 
घणाट, तया वेळीं । देडउडा पाउळो निवचळो । वेणु वाजविसी 
सुस्वर १०४ ॥ रुण झणु रुणझुण । एंसा वाजविसी वेण । 
सुंदर तं श्ञामतन्‌ । अलंकापुरी उभा अससी ॥ १०५ ॥ सभोंवते 
गोपाळ तुझं । ते अंतरंग राख माझें । पुंडरिक तरी सहज । प्राण- 
सखा पं माझा ॥ १०६ ॥ एंसा ज्ञान उदबोध बोले । ज्ञानाजञान 
निरसलें । विज्ञानही हारविलें । दृश्यदृष्टेपणेसीं ॥ १०७ ॥। बाप- 
रखमादेवीबरु । समाधि वेऊनिया स्थिरू । बरी ठंऊनिया अभय- 
करू । वर देउनी राहिला ॥ १०८॥ 


श्री ज्ञानदेवांनी आपल्या समाधीस १०८ प्रदक्षिणा घालत असतांनाच 
या, १०८ भोव्या म्हटल्या. 


त्यानंतर श्री ज्ञानदेवांचें शेवटचे दर्शन सर्वांनी घेतलें. श्रीगुरु निवत्तिनाथ 
भराणि आराध्यदैवत श्री. रुक्मिणी पांड्रंग यांची दोवटची पदधूलि ज्ञानदेवांनी 
मस्तकों धारण केली. नामदेवपुत्र नारा-विठा यांनीं समाधिस्थान तुलसीदल- 
बिल्वपत्रें यांनीं सज्ज केलेलें होतेंच. ज्ञानदेवांचा एक हात निवृत्तीनाथ व 
दुसरा हात प्रत्यक्ष श्रीपांड्रंग यांनीं हातांत धरून त्यांना समाषिस्थानीं नले. 


श्री ज्ञानदाची आरती २७५ 


.“* ><”*-”€%./४”५../४”%-/८* -”*१-. ५४ ४.५४. ९५५५१५. /५९...”९४...””€...»”८४_./” ४७९ .”7./””0,/४ ५४% _”*७ ७५१. ८५१..५/४१.७४ 








तेथें त्यांच्यापुढे श्री ज्ञानेश्वरी ठेवलीच होती. समाधिशय्येवर बसतांच श्री 


ज्ञानदेवांनी उभय्तानांही तीन वेळां हात जोडून व मस्तक नमवून नमस्कार 
केले. त्यांचे शेवटचे उद्गार खालीलप्रमाणे निघाले. 


१००८ ज्ञानदेव म्हणे सुखी । केले देवा ॥। 
पादपद्मी ठेवा । निरंतर ॥ १॥ 
यानंतर लगेच नेत्र मिटले. निवत्तिनाथांनो समाधिस्थानाबाहेर येऊन 


बरून शिलाखंडानें तें स्थान शेवटचे बंद केले. ज्ञानेदवरमाऊलींचा शेवटचा 
जयजयकार करून ती सवे संत मंडळीं आचमनासाठीं इंद्रायणी तीरी उतरलीं. 


श्री ज्ञानदेव गाथा समाप्त. 


श्री ज्ञानदेवाची आरती 


आरती ज्ञानराजा । महा केवल्य तेजा ॥ सेविती साधसंत। 
मनु वेधिला भाझा ॥ ६२८० ॥ लोपले ज्ञान जगी । हित नेणती 
कोणी ॥ अवतार पांडुरंग । नांब ठेविलें ज्ञानी ॥ १ ॥ आरतो | 
कनकाचें ताट करी । उभ्या गोपिका नारी ॥ नारद तुंबरु हो । 
साम गायन करी ॥ २ ॥ भारती ॥ प्रगट गुहघबोळे । बिरव 
खम्हचि केलें ॥ रामा जनादंनीं । पार्यी टकची ठले ॥३॥ आरती ॥ 


भाग ४ था. 
श्री निवत्तीनाथ यांचे अभंग 


१ आदीची अनादी मूळ पे सवंथा । पराविया कथा हारपती 
॥ १॥ तं अव्यक्तरूप देवकोचें बाळ । वसुदेवकुळ कृष्णठसा ।। २॥। 
मुरलीं ब्रह्मांड अमितें पं अंडे । ढिसाळ प्रचंड जया अंगीं ॥ ३॥ 
निवत्तीचे धन माजीं तो श्रीकृष्ण । सांगितला प्रश्‍न गयनीराजं ॥४॥ 


२ बिबी बिब येक बिबलें सम्यक । आपण तिन्हो लोक एक्या 
रूपं ॥ १॥ तो कृष्णरू्पठसा गोपाळां लाधला । सववत्र देखिला 
चतुभूज ॥ २ ॥ निळिमा अंबरों नोळवणे तेज । गोपाळ सहज 
बिबाकार ॥ ३॥ निवत्तिपरिपाठ नीळवणे खरा ॥ नंदाचिया घरा 
कृष्ण आले ॥४॥ 


३ कामना कामीक वासना ताकिक । रजतमसात्विक येक्या रूपं 
॥ १॥ ते हें कृष्णमये क्रप्णनान खळे । भवितिभावलळे पोषीतसे 
॥॥। २ ॥ नित्य तें अनित्य आपणचि सत्य । वार्याकारणकृत्य हरपे 
जेथें ॥ ३ ॥ निवत्तीचें ध्यान धारणाविवर । सर्वेरूपें घर वकुंठ 
माझ ॥ ४ ॥। 


४ मोरूप कळले तृंपण सांडिले । कल्पने तोडिलं मुळोहुनी ॥। १॥ 
मूळ तें तुगवे फळ तें निमालं । हरि हें घेतल जीवतहेतु ॥ २ ॥ 
जाला पं सरता हरिनामपाठं । नेतसे वकुंठे गुरुकृपा ॥३॥ निवत्ति 
गयनीनाम नारायणीं । अखंडता ध्यानीं रामनाम ॥४॥ 


५ सनकसनंदन भक्‍त अंतरंग । हरिरूपं सांग पुणे झाले ॥ १॥ 
तंथोल उद्बोध उग्दारु पारुष । सवे हाचि दिसे हरि आम्हां ॥ २॥ 
निवृत्तिसंग सुलभ श्रोरंग । टाकिला उद्दंग कल्पनंचा ॥३॥ 


६ बद्धिबोध नाहों क्षमारूप सर्व । तये देहभाव अपियेला ॥ १॥ 
नाहों काळवेळ नाहों तो नियम । सब यमनेम बडोनि ठेले ॥२॥ 


श्री निवृतिनाथ यांच अभंग २७७ 


हरिरूप सवे गयनीप्रसादें । सव हा गोविद आम्हां दिसे ॥ ३ ॥ 
निवत्तिस फळ गयनी बोळला । सवं हा गोविद आम्हां दिसे ॥४॥ 
निदृत्ति सफळ गयनी बोळला । स्बे काळ जाहला हरिरूप ॥५॥ 


७ गयनीगव्हर कृपेचा उद्गार । वरुषला उदार असतमय ॥१॥ 
तोचि ओघ साचा सक्‍ताईसि लाटा । चालिलों वेकुंठा समारंभ 
॥ २ ॥ कुचे गरुडटके टाळ श्रति हरि । चालिलों. गजरों हरिसंग 
॥ ३ ॥ निवत्ति देष्णव सोपान खंचर । करिताती गजर हरिनाम 
॥ ४ ॥ 


८ जेथनी हे परा पश्यंती बोवरा । मध्यमा निर्धारा बखरी वाहे 
॥॥१॥ तें रूप संदर नाम त श्रीधर । जणें चराचर रचियलें ॥२॥ 
बेदाचे जन्मस्थान घेडरू्प आपण | तो हा नारायण नंदाघरो ॥३॥ 
निवत्तिदेवत पुणं मनोरथ । गोपिकांचे हित हरि माझा ॥ ४॥ 


९ भावदक्‍त भजतां हरि पावे पुणता । तो गोकुळों खळतां देखों 
हरो ॥ १ ॥ मक्‍्तीचें मा जिवडे अ्रह्म चहृंकडे । गोळणी वाडंकोडे 
खळवितो ॥ २॥ न संपडे ध्यानी मनी योगियां चितनी । तो 
शोकुळोंचे लोणी हार खाय ॥ ३॥ निवत्तिजीवन गयनीनिरूपण । 
तो हा नारायण गोकुळों वसे ॥४॥ 


* १० सत्यभामा माये अन्नपुर्णा होये । वेळोवेळां सूय कवळ मुखों 
॥१॥ राही रखुम(ई आदिमाता मोहें। नामा तो उपाये बुझाविती 
॥ २ ॥ घरे नाम्या ग्रास बह्मांचा गळाला । आवडसो गोपाळों 
प्रोतिहुनी ॥३॥ कुर्वाळितो हरि नुघडी तो दृष्टी । सप्रेमाचा पोटीं 
अधिक होसी ॥४॥। धरुनि हन॒बटी पाहे कृपादृष्टी । आनंदाचे सृष्टी 
माजीं नामा ॥ ५ ॥ निवत्ति ज्ञानदेव सोपान चांगा हरि । यांसि 
परोपरी कवळु देतु ॥६॥ 


११ नघडतां दृष्टि न बोले तो वाचा । हरिरूपों साचा तल्लो- 
नता ॥ १॥ उठि उठि रे नाग्या चाल रे सांगातें । माझे आवडते 
जीवलगे ॥ २॥ कुरवबाळिला करें पुसतुसे गूज । घई बह्याबीज 


२७८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


**.”0.”/९४-/१६ १९-८६. /४१.०/१-/€ 


सदोदोत ॥ ३ ॥ ज्ञानासी लाधले निवत्षि फावले । सोपाना घडलें 
दिनकाळ ॥४॥ तं हें रे सखया खंचरासि पुसे । गरुनामीं विव्वासे 
ब्रह्मरूप ॥५॥। निवत्ति म्हणे आतां अनाथा श्रोहरि । तंचि चराचरां 
हेचि खण ॥ ६॥ 


१२ नुघडूनियां दृष्टि नामा पाहे पोटों । आनंदाची सृष्टि तया 
जाली ॥ १ ॥ घे रे नाप्या कवळु आनंदाचा होसी । तुजमाजीं 
निवासि हरि आहे ॥२॥ नामा पसरी मख आनंदला तप्त । केवळ 
पुणे भरित हरिराज ॥ ३ ॥ निवत्तीनें सेबिला कबळु हा हरि । 
तंचि चराचरों दिससी आम्हां ॥४॥ 


१३ तंतवितंत त्यामाजी मथित । नाद उमटत स्वानंपाचा 
॥ १॥ सोहंबीजतत्त्व ग्रनाममंत्र । ज्ञानी उपासित हरिराज ॥२॥ 
भेदूनि कुंडलणी गोल्हाट निकट । आत्मारामपेंठ पांडुरंग ॥ ३ ॥ 
निवृत्ति म्हणे मी सर्वस्व होईन । हरि हा भरीन पूर्ण देहों ॥४॥ 


१४ आगम आणि निगम' सवे सवोत्तम । दिननिजशीं राम 
सेवीतुसे ॥ १ ॥ आत्मा गोड हरि आम्हां चाड धरी । अरिते 
संहारितो आम्हां माजी ॥२॥ नर्घो हरीविण वुर्जेतं पे भिन्न । 
सांगितली खण गरुराज ॥। ३ ॥ निवत्ति गयनोप्रसाद उन्मनी । 
निरंतर ध्यानीं रामनाम ॥ड। 


१५ भक्तीचे महिमान भक्तांसी फळलें । दिनकाळ केलें ब्रह्मार्पण 
॥॥ १॥ म्रह्मापंण राम संतोषरूप जाला । ब्रह्मचि रूप केला आपण्या- 
ऐसा ॥ २ ॥ सर्वे ब्रह्म राम बेदादिक दाब्द । आपण गोविद 
सर्वांघटीं ॥३॥ निवत्तीनें ब्रह्म देखिल परिपुर्ण । माजीं सनातन 
ग्रह्म सुखं ॥४॥। 

१६ सवं हरि ब्रह्म वेदादिक मती । श्रतोही बोलती तेणें पंथे 
॥१॥ ब्रह्मामाजी जयो ब्रह्मांड उदयो । ब्रह्म हें स्वयसेवो आत्माराम 
॥ २॥ झास्त्रे समवाय उपनिषद गोमती । चतन्याची श्रुती ब्रह्ममय 
॥ ३ ॥ निवृत्ति निरोपण सर्वे नारायण । हरिविण दिन रिता 


नाहों ॥४॥ 


श्री निवत्तिनाथयांचे अंग २७९ 


“०००९ 











१७ शरतिक्षास्त्रवेद यांसी नाहीं भेद । भेदवादी दंद्द वेगळें पडे 
॥ १ ॥ वेगळा भावितां वेगळाचि होये । ब्रह्मासी न साहे तोथचा 
मळ ॥ २ ॥ मळॅसि बोविळा राहाटों गोंबिला । तो केसा खुंटला 
बोलो आम्हों ॥ ३॥ निवत्तिसाधन न करा हा विडवास । गुरुविण 
पाह न तुटती ॥४॥ 


१८ ध्येयध्याताध्यान ज्ञेयज्ञाताज्ञान । दृव्यद्रष्टा भान ह्रपती 
॥ १ ॥ पूज्य ते पुजक पुजन स्वभाव । अंतीं ब्रह्म एव ब्ह्मामाजीं 
॥२॥ तेचि हे धारणा तक॑ सर्व पूर्णा । विवेक हो खूण सहजस्थिति 
॥ ३ ॥ निवत्तिधारणा ब्रह्म सनातना । नित्य नारायणा चितो 
सुखं ॥ ४ ॥। 


१९ गगनीच्या गगनीं तेजपूण घरणी । आपणचि तरणी जगा 
यया ॥१॥ ब्रह्म माजीवडे गोपाळ संगती । वेद वाखाणिती ज्याची 
महिमा ॥ २ ॥ लोपती त्या तारा हारपे दिनमणी । तो खळे 
चक्रपाणी गोपाळामाजीं ॥ ३ ॥ निवत्तिनिधान भीरंग खळतु । 
गोपिकांसी मातु हळुहळु ॥४॥ 


२० गगन घोटोंत उठो पृथ्वी सगळो । दाटो आपणचि पाठी 
कमे जाला ॥ १ ॥ कांसवीतुषार अमत सधर । भक्‍त पारावार 
तारियेले ॥ २॥ उचलिती ढिसाळ सबवे हा गोपाळ । तो यशोदेचा 
बाळ नंदाघरीं ॥ ३ ॥ निवृत्ति सादर हरिरूप श्रीधर । आपण 
चराचर विस्तारला ॥४॥ 


२१ निरालंबबीज प्रगट सहज । तो गोळियांचें काज करी कृष्ण 
॥ १ ॥.हरि हा सांवळा वेषिलिया बाळा । माजीं त्या गोपाळा 
गायी चारो ॥२॥ वंदिती सुरचवरगण म्रह्मादिक हरण | तो यक्षो- 
देसी स्तन मागे हरि ॥३॥ निवृत्ति ध्यात मनाचें उन्मन । योगियां 
जोबन हरि माझा ॥४॥ 


. २२ बैकटदेवत द्षां मग्ट्मणी । ऐकिजे पुराणीं कोति ज्याची 
॥१॥ सो हार बाळके गोपिका कोतुक । गोपाळ सकळिक संवगडे 
॥ २॥ आवि शिवबा जप जपतु अमुप ।तें प्रत्यक्ष स्वरूप नंदाघरी 


२८० श्री ज्ञानदेव गाथा 


>>”... 





> ९_.”€४_.”९..” ५.९... ४१. “४_-५॥ “ ५ *.. “१ “५ “77९. “00१ ५-7 -» 7ँ- ॥ “* */”२* 1४ 0 ४_ 000१.” ४९.० 0९ “ ९.४१ “7 /. _-0१ 0५ “१...” 6 


॥३॥ निवत्तिससमाधि उगवली सकळिकां । तारी तिन्ही लोकां 
एका-नास ॥ ४ ॥। 


२३ ब्रह्मांड उतरंडी ज्याचें इच्छ घडी । उच्कछिष्टे काढी धर्मा- 
घरीं ॥ १ ॥ देखिला वो माये चक्रभज स्वभावीं । वारु ते वागवी 
अर्जनाचे ॥२॥ याज्ञिक आपिती मंत्राच्या आहुतो । द्रोपदियेप्रति 
भाजी माग ॥ ३ ॥ निवत्िदवत पूण मनोरथ । पांडव कृताथ 
कृष्णनास ॥४॥ 


२४ बह्यादिक पुजा इच्छिती सहजा ।॥ तो गोळिगांच्या काजा 
तिष्ठतुसे ॥ १ ॥ देखिलें सांवळें पुजिती गोंबळं । नंदाघरीं खळ 
स्वामी माझा ॥ २ ॥ निवत्तिदेवत पूण मनोरथ । योगिये चिंतित 
हृदयीं जया ॥३॥ 


२५ वेदबीज साचें संमत श्रवतोचें । गृह्य या ज्ञास्त्रांचें हरि 
माझा ॥। १॥ तो हरि खळतु प्रत्यक्ष मातिमंतु । दुष्टां मुक्ति देतु 
जीवघातें ॥ २॥ अजुना साहाकारी द्रौपदी केवारी । तो विदुराचे 
घरीं अन्न मागे ॥ ३ ॥ तिवत्तोचें धन गोकुळों श्रीकृष्ण । यादव 
सहिष्ण हरि माझा ॥४॥ 


२६ देवा मकुटमणो एंकिज पुराणीं । तो हा चक्रपाणी नंदाघरीं 
॥ १॥ नंदनंदन हरि गोळणी गोरस । गोकुळी हृषोकेश खळतुसे 
॥२॥ हरि हा सुकुमार भोमासुर पंजा । बोळलासे ह्विजा धर्माघरीं 
॥ ३ ॥ निवत्ति रोकडं नाम फाडोवाडं । हरिरूप चहुंकड दिसे 
आम्हां ॥४॥। 


२७ योगियांचें धन तें ब्रह्मसंपत्च । तो हा जनादंन नंदाघरों 
॥ १ ॥ हरिरूप माये सर्वाघटो आहे । दूधलोणी खाय गोळ्यांचे 
॥ २ ॥ चिती अजमळ नाम आलें मुखा । तो वकुठोंच्या सखा दतु 
हरि ॥ ३ ॥ निवत्तीचें धन जगाचे जीवन । नाम नारायण तरणो- 
पाव ॥४॥ 


२८ जेथनि उद्गारु प्रसवे ऊअ॑कारु। तोचि हा श्रीधरु गोकुळों 
वसे ॥ १॥ जनकु हा जगाचा जीवलग साचा । तो हरि आमचा 


थ्रो निवृत्तिनाथ यांचे अभंग २८१ 
नेंदाघरीं ॥२॥ न माय वकुठों योगियांचे भेटो । पाहतां ज्ञानदृष्टीं 
नय हाता ॥३॥ निवृत्ति म्हणें दवा म्हणविताहे राव्रो । तो सुखान- 
भवो यादवांसी ॥४॥ 


२९ नाहों हा आकार नाहीं तो विकार । चतुभेजधर हरि माझा 
॥ १॥ हरिरूपजप हरिहररूप । गोळियांचे तप सहज कृष्ण ॥२॥ 
हरिरूप घरों सोळा सहस्र नारो । तो बाळ बरह्मचारो गायी राख 
॥ ३ ॥ निवत्ति रोकडं । म्ुह्मा माजिवडं । तो यशोदचे पुढें लोणी 
माग ॥४॥ 


३० नाहों यासी गोत नाहों कुळ । शेखो आचारझीळ कोण 
म्हणे ॥ १ ॥ बाळरूपे हरि गोकुळां लोणी चोरी । त्या यश्लोदा 
पाचारी स्तन द्याया ॥२॥ सोंवळा हरि वागवी सिदोरी । गोपा- 
ळांच्या करों काला देतु ॥ ३ ॥ निवृत्ति संपुणे कवळु देतु आण । 
अहा सनातन गोकुळोंचें ॥४॥ 


३१ न साहे दुजपण आवण आत्मखण । श्रुतीही संपुण हारपती 
॥॥ १॥ वेदरूप श्रीकृष्ण योगिपां जीवन । तें रूप परिपुर्ण आत्माराम 
॥ २ ॥। न दिसे वकुठों योगियां ध्यानबीज । तो गोपाळांचें काज 
करी हरि ॥ ३ ॥ निवत्ति गयनी हरो उच्चारीत । माजीं करी 
मनोरथ कामसिद्धि ॥४॥ 


३२ हें व्यापूनि निराळा भोगि बकुठपोहळा । नंदाघररी गोपाळा 
हरि माझा ॥ १॥ न साहे सगुण अवघाचि निगुंण । तो कृष्ण 
आपण गोपाळवेषं ॥२॥ गायी चारो हरि खांद्यावरी । वेणु नाना- 
परि वातु असे ॥ ३ ॥ निवृत्ति गयनी कृपा जपतो अमुप जाण । 
सांगितली खण गोरक्षानें ॥४॥ 


३३ दिसें वरिवरि नाम अवघे वेकुठधाम । जपतो शिव वमं 
रामनामे ॥१॥ तें र्यष समरस गोकुळी हृषीकेश । नंदाघरीं गोपवेषें 
हरि खळे ॥२॥ समाधिधनधाम बंकुठ हरिसम । योगियां पुर्णकाम 
हृदयो सदा ॥ ३॥ निवृत्तीनें कथिले गुरु गयनीप्रलादे । सकळ हा 
गोविद आत्मारास ॥४॥ 


२८२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


*>"*-.“€४४.”€ ४.” ९-४ ४.” १४६”/ ४.०/४..”९.-0 १९. £ ६-७. ७ ४ ७%.”0९”-९४७ “7४-१९. »€४--५..” ४१...” १५.”९ ९.४.” «४.४. > "२ -“"६.” ९." //”% “९//४९ “7 - 7५.” ”» *...”% “€४..” 
क 


३४ सवेस्वरूपे नास सबेघटों घनव्याम । तो गोकुळी आत्मा- 
राम दूध मार्गे ॥ १ ॥ भाग्येंबिण दुभतें दव उभडतें । नंदाघरी 
आवडते हरि खळ ॥ २॥ मंजळ वेणवारदद्य लब्धल्या धंनवा । 
नंदाघरीं दुवा हा पुर्ण वाहे ॥३॥ घरोघरों दुभतें गोळियां परिपुर्ण । 
यज्षोदा तें भआापण गोरस घसळी ॥ ४ ॥ गो गोपाळ हरिख नंदा 
यश्ोोदा दख । गोळियां कोतुक करिती हरि ॥५॥ निवत्ति गयनी 
देव उपदशिला सवं । गोरक्षी गह्मभाव सांगती मज ॥६॥ 


३५ गोकुळों बकुंठ वसे गोपाळामाजों । सोरसें अमक्त न दिसे 
काय करू ॥१॥ पुवपुष्य चोखडे ब्रह्मांडकोडे । तें यशोदेकड शोभ 
केसें ॥२॥ वसदेव अमुप देवकोये समीप । बकुठोंचे दोप लाडेको्डे 
॥३॥ उग्रसेन संप्रश्ञार केला राज्यधर । यादवपरिवार रामकृष्ण 
॥४॥ हारकानाथ हरि सोळा सहस्र नारी । बळिराम परिवारी 
हरि माझा ॥५॥ निवत्तिजीवन ध्यान एक रामकृष्ण । उच्चारणीं 
को'ट यज्ञ होती नाम ॥६॥ 


३६ भाग्येंविण नसें जना भाव नसें । तेथें सवं दिसें हरि माझा 
॥१॥ फळलें अमप कृष्णनामरूप । उच्चारितां खप हरे जनां ॥२॥ 
नंद ते यशोदा दंवको मुकुंदा । वसुदंब सदां भाग्यनिबीहरे,॥॥ ३ ॥। 
निवत्ति संपूण गरुमुख खण । भाग्यविण जाण न्य सुखा ॥४॥ 


३७ रूप हें सांवळे भोगितां डोळे । उद्धवा सोहळे अक्ररासी 
॥ १॥ पद रज बंदी ध्यान हें गोविदीं । उद्धव मकुंदों तल्लीनता 
॥२॥ विदुर सुखाचा नान जपे वाचा । श्रीकृष्ण तयाचा अंगीकारी 
॥३॥ निवत्तीचे ध्यान ज्ञानदबव खण । सोपान आपण नामपाठ ॥ १॥ 


३८[वकुठ दुभतें नंदाघर्री मार्य । तें पुण पान्हा ये य्लोदसीं 
॥१॥ ते रूप रूपस कांसवी प्रकादह । योगिजनमानस निवताती 
॥ २॥ संदर सनीळ राजस गोपाळ । भवतीसी दयाळ एवबया नासे 
५॥३॥ निवत्ति गयनी मन तें चरणीं । अखंडता! ध्यानीं तल्लोनता 
॥ ४.॥ 


श्री निवृत्तिनाथ यांचे अभंग २८३ 


१५” “६-८ “१ /४१- *- 7६८ -- “ -<*-“-/४-* “४४४०2 ४६-४८ ४८-०८: -<*-“४--४६-६-/४-2४-.- ५-२ ८१ “४५६. ..-* २ ..२.> ५२.५ ..* 


३९ ब्रह्मांड करी हरि म्रह्म झाडा करी । ते नंदयक्लोदेघरीं 
खळतुसे ॥ १॥ त्रेलोक्पदुलंभ ब्नह्मांदिकां सुलन । रुक्‍्मिणीवल्लभ 
कृष्ण सांवळा ॥२॥ हिरिण्पाक्ष वधुनि दाढे धरी मेदिनी । तो हा 
चक्रपाणी यज्षोदंचा ॥ ३ ॥ रामावतारु गाढा दशगिरारगडा । 
रिठासुरदाढा तेगें पारडे ॥४॥ चतुर्भज श्रोपति सुकुमार साजती 
शवचक्रांकिती हरि माझा ॥ ५ ॥ निवत्ति ध्यानशर सवेरूवे 
श्रीधर । जिकिला मोमापर रणयद्धों ॥ ६॥ 


४० कल्पनामासोळी भवजाळ जाळो । पाज्याचिये जाळों गंत- 
ताहे ॥१॥ मायाजाळ गोंबो भर्वासधु दावो । मन हें माधवो गोवी 
जना ॥२॥ विषयाचें पोखणें पहा तेथ गन्य । झणीं हें तं मत जाऊ 
देसी ॥३॥ निवत्िसाधन मन हे अनावर । गरुचरणीं थार बिढार 
धरी ॥४॥ 


४१ भवार्णेव हेतु काय सांग मातु । कल्पना हे तंतु छेदीयेला 
॥ १॥ नाहों आम्हां ठावो नाहों आम्हां ठांबो । वासना संदेहो 
खझालासे ॥ २ ॥ नामाचे समत वाचे नारायण । जनीं जनादंन 
ययाहेत ॥ ३ ॥। निवत्तिनिरोपण ब्रह्म हें साधन । गुरुकुपाखण 
हिता आलो ॥ ४ 


४२ ,भवसागरसार तरणोपाव सोपा । कृष्णनाम खंपा हरिती 
जना ॥'१ ॥ रामकृष्णमंत्र जनासी उद्धार । आणिक साचार मागं 
नाहीं ॥ २॥ निष्काम कल्पना आधीं साधी मना । ऐक्यसमीरणा 
हेंचि करी ॥३॥ निवत्तिधारणा गुरुचरणखुणा । ब्रह्मांड या खणा 
गुरुकृपा ॥४॥ 


४३ प्रकृतीचा पेठा कल्पनामाजिठा । नपवे तो वकुठा करमं- 
जाड्य ॥ १ ॥ आअहिसेचें स्वरूप हेचि हरिरूप । न म्हणे हरि आप 
सव आहे ॥२॥ नाहीं त्यासी जय नुद्धरे सवथा । हरिविण व्यथा 
कोण वारी ॥ ३ ॥ निवत्ति म्हणे धरी गुरुचरणसोये । तेणें मार्गे 
पाहे हरि सोपा ॥४॥ 


२८४ श्री ज्ञानदेव गाथा 


-““*..“%..”€" --**%..६-४ ४-.--%. “६५...” "५--€ *-“"---“*-<*--४६-- ४--४६-- --““४-- ४--४---८४१-- ४"१--” :--“"--< --<--<--“< <<“ *.” -“€%.- ४४ -“": “% .” * .- >. *६-“€* “€* 


४४ जेथे पाहे तेथें व्यापिले अनंते । तयाविण रितें कोण ठाय 
॥॥ १॥। गगतनेंबीण ठावो नाहों जसा रिता । तेसा या अच्यताविणें 
कांहों ॥२॥ तेथे माझ्या चित्ता करी रहिवास ।) न नकरी उदास 
एसोयातें ॥३॥ निवत्तीनें मन ठविलें चरणीं । नामाची निज्ञाणो 
अखंडित ॥ ४॥ 


४५ कांसवीचीं पिलो करुणा जरी भाको । परी सांपडली निको 
चरणसोय ॥१॥ कामधेन घरो हरि माझा गोपाळ । मज काळवेळ 
नाठवे तेसो ॥ २॥ चातकाची चिता जरी नपवे जीवन । तरीच 
शोकें प्राण तषाहेतु ॥३॥ निवत्ति स्वानंद कामधन गरु । नामाचा 
उच्चार तेणें छंद ॥४) 


४६ करुणाकल्लोळणी अधताची खोटो । भरलोसे सष्टि हरिच्या 
नाम ॥ १॥ सर्वे हरि आत्मा वेद बोले सोमा । हरि परब्रह्म राम- 
कृष्ण ॥ २॥ हरिविण ठावो न दिसे सवत्र । हरिविण परत्र नाहों 
नाहों ॥ ३ ॥ निवत्तीचे घर गयनी साचार । त्यामाजीं उच्चार 
हरि आम्हां ॥४॥ 


४७ शून्य साकार घटों जीवशिव काष्टी । मोपणासी तुटो एक्या 
नाझ ॥१॥ तें हें नाम सोपे रामकृष्णमाळा । यासी काळबेळा नाहों 
नाहों ॥ २॥ इशान्य हें हो ठाय जीव जाये जिवों। मन हें माधवी 
हरपत ॥ ३॥ निवत्ति निमग्न शून्याकार घट । गुरुनामं मठ तेथें 
केला ॥४ 


४८ अनंत म्रम्हांड अनंत रचना । दान्य हे वासना तेथ जालो 
॥१॥ सन गले गान्यीं ध्यान तें उन्मनी । चित्त नारायणों दढ माझे 
॥ २ ॥ तेथें नाहों ठावो वेदांसी आश्रयो । लोपले चंद्र सूय नाहो 
सृष्टो ॥ ३॥ निवत्ति म्हणं तो ठाव मज पठा । नंतसे वेकुठा गरु 
माझा ॥४।. 


४९ इहाुन्य तें पुशिलें निरून्य वबिबलें । ब्रम्ह उगवले तेजाकार 
॥१॥ काळासी करिते वासना आकळोते । दिनकाळ हरोतें सेवीतसे 


श्री निवत्तिनाथ यांच अभंग २८प 


२२०९७. /»2.&/ >”. ७० अ > > > रट >> *. रा -ा रा. शा. > ->.< > -> ४. हट आ. अ. > > >» >” >» >“* “> >.“ > ०-८ ०्>€र्‍न्न 


॥२॥ माजिटा श्रीहरि दिसे परोपरी । घटमठसरी एकु शोभ ॥३॥ 
निवत्ति दाटगे गरुमुखं कळलें । सवत्र गोपाळे केलें मज ॥४॥ 


५० ध्यान ना उन्मनी दढ ना बंधन । सवी सदेपूणे हरि एकु 
॥ १॥ वेदाचा वेदकु शास्त्रांचा विवेक । श्रती परलोकु हरि माझा 
॥ २॥ उगवले क्षत्र पिकते घोळत । तसें हें अनंत रूप दिसे ॥३॥ 
निवत्ति चोखाळ गयनोप्रसाद । श्रोरंग गोविद दिधला मज ॥ ४ 


५१ पुर्वीोलिये क्षेत्री पुवेज पुरता । तरिच अस्ता हरि दिसे 
॥ १ ॥ सवं भावीं नाम वोळलें सवदा । अखंड गोविदा गाऊं गोती 
॥ २ ॥ झामतनु हरि प्रभा दिसे भानु । तो माझा जीवन हरि 
आत्म ॥ ३ ॥ निवत्ति आवडे सद्गुरु गयनी । चित्त नारायणों 
ल्लौनता ॥४॥ 


५२ पीतांबर दोपडं दोपकळिका ज्याम । गाव आत्माराम प्रमतन्‌ 
॥॥ १ ॥ ब्रम्हांड धवळलें दिसे दशदिज्या । ब्रम्हिचि सहसा ब्रम्हपणें 
॥ २॥ न दिसे भानमान दब्याचा अनुमान । आपणचि पुणं तदा- 
कार ॥ ३ ॥ निवत्ति निविकार मनोमय सार । स्व हा आचार 
ब्रम्हरूप ॥४॥। 


५३ गगनग्रास घोंटी ब्रम्हांड हें पोटो । चतन्याची सष्टि आपण 
हरि ॥ १ ॥ देखिला ग मार्य संदर जगजंठो । नंदयशोदे दृष्टी ब्रम्ह 
खेळे ॥२॥ आकाश सोरस तत्त्व समरस । ती हा हृषीकेश गोपी- 
संगे ॥ ३ ॥ निवत्तिसाधन निरालंबीं ध्यान । तोचि हा श्रीकृष्ण 
ध्यान माझं ॥ड॥ 


५४ चतुराननघन तनंत उपजतो । देवोदेवी कितो तयांमाजों 
॥१॥ तेंचि हें सांबळें अंकुरलें ब्रम्ह । गोपसंगे सस वतं रया ॥२॥ 
निगम नाठवे वेदाचा द्योतकु । तो चतुभुज देख नंदाघरीं ॥३॥ 
निवत्ति म्हणे दहंखचक्रांकित मात । आपण श्रीपति क्रोडतसे ॥४॥ 


५५ चितितां साधक मनासी नाकळे । तो पिकांसी आकळे 
करितां ध्यान ॥ १ ।॥ देखिला ग माये सगणा गर्णनिधी । यशोदा- 


२८६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


**..५४४..”४.४..”४६..”११.५५.४९..-”१०-./”"४.” 5“ ->_€९.” -“४४२८-९ १.”१४-१-”४0 “१ -“॥-.१२ “0१-“"--0 १-८.” ४२ “7१-४६ ४४ ४४१ “५ “7५...” >”. 
र 


मोविदों प्रेमपान्हा ॥ २ ॥ न माये सर्वांघटी आपणचि सष्टो। तो 
यमुनेच्या तटी गायी चारी ॥ ३॥ निवत्तिसाधन कृष्णाचें रूपडं । 
ब्रम्हांडा एवढ तदाकार ॥४॥ 


५६ निजलक्षाचें लक्ष हरपलें भान । दिनमान शन्य जपारूपॉ 
॥ १॥ तें म्ह गोजिरें गोपाळतंगती । संवगडे सांगाती भाग्यवंत 
॥२॥ वेणवाद्यघ्वनि यसनाजळ स्थिर । ध्यानाचा प्रकार कृष्णनामों 
॥ ३ ॥ तिवरत्ति म्हण तें स्वरूपसोख्य रूपडं । पाहातो चहूृंकडं 
योगीजन ॥४॥ 


५७ अनंतरूप देवे अनंत आपण । अंतर्बाहा खण योगियासी 
॥१॥ तो हा हरि माय गोकुळों अवतार । गोपीसंग श्रीधर खळतुसे 
॥२॥ शास्त्रांसी नाकळे श्रति तो बरळे । तें गोयवेषं खळे गोपाळां- 
माजी ॥ ३ ॥ निवत्तीचें सार गयनीविचार । ब्रम्हू चराचर माजो 


वसे ॥ ४॥ 


५८ ज्या रूपाकारणें देव वोळगणें । योगी गुरुषुणें सेविताती 
॥ १॥ तें रूप गोकुळों गोपाळांचे मळों । अखंड समेळो खळतुसे 
॥ २॥ ब्रम्हांड कडोविकडी ब्रम्हांडघडी । या योगपरवडी हरपती 
॥॥ ३ ॥ निवत्तोचें धन ब्रम्ह हें रोकडे । गोळणी त्या पुढें खळविती 
॥४॥ 


५९ जेथें नरिधे ठाव लक्षिता लक्षण । सुयंतारांगण ह्रपती 
॥१॥ ते रूप रूपस कृुष्णत्रम्हताम । गोळियां सप्रेम बोळलेंसे ॥२॥ 
जेथें लयळक्ष ह्रपो नसोये । हत तें न साहे सोहुंबुद्धि ॥३॥ निवत्ता 
मान्यता सेवितु साकार । आपण तदाकार गोपवेषें 


६० मीपणे सगळा वेढु हरपला । झास्त्रांचा खटला अतवाद 
॥१॥ तें रूप सुंदर कृष्णनाम सोपार । निरालंब गोचर गोकुळोंचें 
॥ २ ॥ सेवितां योगियां सुलभ दुर्गस । गोळियां सुगम नात घेतां 
॥३॥ निवत्तिनिकट.कृष्णतामसार । पापाचा संचार नामछंदं ॥डा 


श्री निवत्तिनाथ यांच अभंग २८७ 


“९-८ :-०/४ -<ध-/१-€५// -<*-_--८-८>६-६८--०८८०-/५ ४-२: -२-_५--६८८><-“६-.--८->. 4६-५६ --/५६.-४६४६-/८/४-” ८४६” 


६१ ध्यानाची धारणा उन्मनीचें बीज । लक्षितां सहज नये 
हातां ॥१॥ तं हें कृष्णनाम सख नंदाघरीं । गाळिया माझारों ब्रम्ह 
खळे ॥२॥ न दिसे पाहतां जशेषांदिकां गति । यशोदे श्रोपति बाळ 
जाला ॥ ३॥ गंतलों मायाजाळो अनंतरचनें । तो चतुरानना खणे 
न संपडे ॥ ४ ॥ नकळे हा निर्धारु तो देवको हो देवी । ]खी तो 
अनुभवीं भलविला ॥५॥ निवत्तिरचना कृष्णनामे सार । नंदाचें 
बिढार ब्रम्ह जालें ॥६॥ 


६२ हा पुरुष कों नारी नव्हे तो रूपस । शेखी जगदीश जगदूपं 
॥१॥ तं हें कृष्णरू्प यशोदेकडीये । नंदाघरों होये बाळरूप ॥२॥ 
ज्यात नणें वेद नणतो त्या श्वती । त्या गोपिका भोनिती कामरूपं 
॥३॥ निवत्तोचें ब्रम्ह कृष्णनामे खळे । असंख्य गोंवळे ब्रह्मरूप ॥४॥ 


६३ जर्थ नाहों वेढु नाहीं पे शाखा । हताचा हा लेखा हारपल 
१॥ १ ॥ तं रूप वोळलें नंदायशोदसार । वसुदेवबिढार भाग्ययोगें 
१॥२॥ न मायपुरता ब्रम्हांड उभवणी । त्यालागीं गाळणी खळविती 
॥३॥ निवृत्ति ब्रम्हरस सेवितुसे सोपें । नामें पुण्यपापे हारपती ॥४॥ 


६४ आगमनिगमां बोलतां वेखरी । तो यशोदेच्या करीं धरांन 
चाले ॥ १॥ न संपडे शिवा बेसतांचि ध्यानीं । जालिया उन्मनी 
दृश्य नव्हे ॥ २ ॥ कमलासनीं ब्रम्हा ध्यानस्थ बेसला । पाहतां 
पाहतां मुळा न संपड ॥ ३॥। निवत्ति गयनी सांगतसे खणा । तो 
दवकोचा तान्हा बाळ जाला ॥४॥ 


६५ अष्टांगसाधने साधती पवन । ज्यासि योगीजन शिणताती 
॥ १॥ तो हा कृष्ण गोपीगोपाळांमाझारी । क्रोडा नानापरी करी 
आत्मा ॥ २॥ अठरा साहीजणें बोलतो परवडीं । तो माखणातो 
जोडी स्वयें कर ॥ ३॥ निवत्तोचें घ्येय कृष्ण हाचि होय । गयनी- 
नाथं सोय दाखविली ॥४॥ 


६६ म हणबितो नंदाचा बाळ यशोदेचा । आपण चोवाचातीत 
कृष्ण ॥ १ ॥। शब्दांसी नातुड४बुद्धीसी सांकडे । तो सप्रेम आतुडे 


२८८ श्रा ज्ञादव गाया 


“९.६. ४./४-€४-४"४-४४%-४-४२- २ --"८€४ 0 “0१-४४ ४४-४८ ४१- ४ 0 “0११-* ४£/॥-0१- "४४0१-४४-८१ “0१ -“7१५८-0* टश" “ *>“*--*-<* 


स्मरतां नाम ॥२॥ उपचाराच्या कोटो स पाहे परवडी । तो प्रेम- 
ळाचीं घोडीं धोई अंगें ॥ ३ ॥ निवृत्तीचे तप फळलें अमप । 
गयनीराजे दोष उजळिला ॥४ड। 

६७ अंधारिये रातीं उगवे हा गभस्ति । मालवेना दोप्ति गरुकूपा 
॥१॥ तो हा कृष्ण हरि गोकुळामाझारों । हाचि चराचरां प्रकाहला 
॥२॥ आदिमध्यअंत तिन्ही जालों दन्य । तो कृष्ण निधान गोपवेशें 
॥३॥ निवत्तिनिकट कृष्णनामपाठ । आवडी वेकुंठ वसित्तलें ॥४॥ 


६८ न जाणं त्या कळाक्सरी गोपाळा । नाम हें मंगळ अच्यताचें 
॥१॥ हेंचि मज द्यावें सप्रम आपुलें । ध्यातुसे पाउले एवढ्यासाठी 
॥२॥ न मागे नेघे कांहीं याविण आणिक । सप्रमाची भक तष्णा 
करी ॥। ३ ॥ समर्थाचे घरों कांहों नाहों उणें । अखंड प्रेम देणें 
कृष्णनामों ॥ ४ ॥ इतुकेंचि दातारा पुरवि माझें कोड । याविण 
काबाड भार नेघे ॥ ५ ॥ निवत्ति सप्रम संजोबती मळ । स्मरतां 
काळ वेळ नाहों नामो ॥६॥ 


६९ परंपरा भक्‍त उद्धरिलें प्रम । सांडिलें दुगंम सांसारिक 
॥ १॥ नसतें भवभय होतें जं मानसो । स्मरतां नाम त्यासो नाहों 
केलें ॥ २॥ पाहतां तुझे नामरूप दृश्य नोहे । तो भक्‍तालागीं होय 
कृष्णठसा ॥ ३॥ निवृत्तीचे नाम रूप निराकार । कृष्ण हा साचार 
गयनीकृप! ॥४॥ 


७० आदिनाथ उमाबीज प्रकटिलें । माच्छिद्रा लाधले सहज- 
स्थिती ॥ १॥ तेंचि प्रम समुद्रा गोरक्षी दिधली । पुर्ण कृपा केली 
गयनीनाथा ॥२॥ वेराग्यें तापला सप्रेमे निवाला । ठेवा जो लाधला 
झ्ांतिसुख ॥ ३॥ निदंह निःशंक विचरतां महीं । सुखानंद हृदयीं 
स्थिर जाला ॥४॥ विरक्तीचें पात्र अन्वयाचें मुख । देऊनि सम्यक 
अनन्यता ॥५॥ निवृत्ति गयनी कृपा केली असे पूर्ण । कुळ हें पावन 
कृष्णनामं ॥६॥ 

७१ आकारी दिसे निराकारी वसे । तोचि हृदई दिसे अगा 
रया॥ १॥ नाहों तो आहे न दिसे ना पाहे । अबघा होऊनि राहे 


श्री निदत्तिनाथ यांचे अभंग २८९ 


“१७४१४ »  »€९/८ शी) “१ “ “४ ४६.” “८ क्ट > प*/*/” “> “7 >“ व अहा नो >. >. ००/९6/72१0 ४020 >» 


तन्मयता ॥ २॥ स्वरूप उखर नमो मनसार । एकतत्त्वनिर्धार 
हरि नांदे ॥ ३ ॥ निवत्तोची खण अवघंचि होणें । एक। नारायणें 
भरले दिसें॥ ४॥ 


७२ विवो विश्‍वपति असे लक्ष्मीनाथ । आपणचि समथ सर्वा 
र्पीं॥ १॥ तें रूप गोकुळीं नंदाचिये कुळों । यक्षोदेजवळीं 
बाळकृष्ण ॥ २ ॥ सवंघटीं नांदे एकरूपसत्ता । आपणचि तत्वतां 
सर्वार्पों ॥ ३ ॥ निदत्तीचे पार कृष्णचि प सार । गोकुळों 
अवतार नंदाघरीं ॥ ४ ॥ 


७३ एकरूप दिसे भेदरूपं भास । ज्ञानियासी कसें एकतत्व 
॥ १ ॥। तत्वतां श्रीहरि एक असे सर्वे । सांडूनि देहभाव पूर्ण पाहा 
॥ २ ॥ देवेंबिण कोठं रितें नाहो सवथा । संपुर्ण परता हरि आहे 
॥३॥ निवत्तीचो खण एकतत्वरूपं । पाहतां हें सोपें गरुखणें ॥४॥ 


७४ देहाच्या दोपकों एको वस्तु चोख । असोनियां शोक कां 
करितोसी ॥१॥ देहभरि आत्मा नांदे निरंतर । असतां हा विचार 
कां धांवतोसी ॥ २ ॥ तुझें तं पाहो आहे तें घेई । एकरूप होई 
गरुखणें ॥ ३ ॥ निवत्तोचे सार हरिरूप सदा । नित्य परमानंदा 
रातलासे ॥ ४ ॥ 

७५ नेणों पे हत अवघेचि अद्वेत । एकरूप मात करू आम्हों 
॥१॥ अवघाचि श्रीहरि नांदे घरोघरीं । दिसे चराचरी ऐसें करा 
॥२॥ सेवावे चरण गरमुतिध्यान । नयनी संपन्न ब्रम्हरसें ॥३॥ 
निवत्ति चोखडा ब्रम्हरसु उघडा । गुरुकृपं निवाडा निवडिला ॥४॥ 


७६ समता धरा आधीं टाका देतबद्धि) आपें आप शाकद्धि 
गोविदों रया ॥ १॥ सम नांदे हरि विषम अघोरो । निवत्ति 
चराचरों सांगतसे ॥२॥ सस शेजबाज सम सम केशोराज । सम 
तष्टे भोज आत्मराज ॥ ३ ॥ निवृत्तीचे धन अखंड परिपूर्ण । 
आपणचि नारायण तष्टं सदा ॥ ४ ॥ 


७७ राम राम जप समत्वे साधावा । अहंकार टाकावा अहंबद्धि 
॥१॥ सुटसी रे नामे आपं आप संभ्रर्मे । नित्य नाम नमे जपतु जावं 


रर श्री ज्ञानदेव गाथा 


“५ २-”“६- 





-*--€*-<४४- ४-2 ४८/४-६-॥५-//४ “0५ “५८-----/* “९.९ .-५--* -“९ “५-८. 


॥ २ ॥ देवेंविण नाहीं सवं शास्त्र बोले । हरिरूपों बोधले तेंचि 
धन्य ॥ ३ ॥ सुखावरी सुख नि:संग रे आचरे । केदव निधारें 
तृष्टे सदा ॥ ४ ॥ निवत्ति म्हणे पुण्य होईल अगाध । एकनासं 
मोविंद तृष्ट सदा ॥ ४ ॥ 


७८ दुभिले हिजकुळों आलें प गोकुळी । नंदयशोदे जवळी 
बाळकृष्ण ॥ १ ॥ खळे लाडेकोडे गाळणी चहूंकडे । नंदाचे केवढे 
भाग्य जाणा ॥ २ ॥ ज्या रूपे वेधले ब्रम्हांड निमळें । तेंचि हें 
आकारले कृष्णर्पं ॥ ३ ॥ निवत्ति दिवटा कृष्णाचिया वाटा । 
नामेंचि वेकुठा पावन होती ॥ ४ ॥ 


७९ देहों देव आहे हे बोलती घेद । परि वासनेचे भेद न 
दवबडिती ॥१॥ वसना पे चोख तेथेचि बकुठ । भावोचि प्रगट होय 
जना ॥ २॥ नलगती सायास करणें उपवास । नाममात्र पाश 
तुटे जना ॥३॥ निव॒त्ति पाहात्‌ देहामामीं प्रांत । देबोचि दिसत 
सर्वा घटीं ॥४॥ 


८० जाणिवेचेनि पसे वासना हे हिडे । आनान मम्हांडं 
शोधिताहे ॥१॥ तसें नको जना निरंतर वासना । वेकुंठभजना 
करिजो रया ॥२॥ जाणीव नेणीव अवघा श्रीअनंत । नेणोनि 
उच्ति हरि भज ॥ ३ ॥ निवत्तीचें तट भजन अविनादा ।॥ 
मजनेंचि पाद्य तुट रया ॥४॥ 


८१ एकतत्त्व हरि अबघी सृष्टी त्याची । वासना मोहांची 
जाली असे ॥१॥ तत्व तें श्रीहरि अद्वेत कुसरी । ब्रम्हांडवोवरी 
क्षरलासे ॥ २७ त्रिपुटी त्रिगुण सत्वरजसार । नार्मोंच वेव्हार 
तुटे रया ॥३॥ निवृत्ति समता हरिप्रेमगण । कृष्ण हेंचि ध्यान 
पनामाजीं ॥४॥ 


८२ द्यांलीचें भजन ,क्षमेंचा कळवळा । गोपाळ' सकळां] देहीं 
नांदे ॥ १॥। आंचार पवित्र नामचि पे पात्र । सांठविलें[ शास्त्र 
बों अक्षरीं ॥२॥ ख्पाचें सगुण निर्गुण दाटले । नामेचि आठलें 


श्री निवृत्तिनाथ यांचे अभंग २९.१ 


<५७७_५५७५. »”"- "४ .€ -”/१ “१८% “८ २----*-८-*-९१-४१ ४-0 ४-९ 9०0 ४0 ४ “0020 ४-0 ४७--0 ४-८ ५-“८-ष--“*--भ*-“ध-_* “ला ऱ्लाव््“्व्र् ळ्् 


मोहजाळ ॥३॥ निवत्ति पडळ उडालें पे भान । गयनोनें ज्ञान 
उपदेशिलें ॥४॥ 


८३ भेदूनि ब्रह्मांड आणियेली कळा । नित्यता सोहळा हरिप्रेम 
॥ १ ॥ हरि धरा चित्ती मन मारा मुकतो । प्रपंचसमाप्ति हटेपाटें 
॥ २ ॥ विश्रांतोसी स्थान आसनी शयनों । हरिध्यानपर्वणी पुरे 
आम्हां ॥ ३ ॥ निवत्तिसागर हरिरूप नित्य । सेविला तो सत्य 
दों अक्षरीं ।॥ ४ ॥ 


८४ दोषाची कळिका दोर्षो कों सामावे । तेसा जीवशिव वोळ- 
खीजो जी ॥ १ ॥ दीप आहे देहीं तयाचे हे प्रकाश । त्याचेनि 
सावकाश हरि मजे रया ॥२॥ न मिळे आयुष्य न मिळे घटिका । 
देहू क्षण एका जाईल रया ॥३॥ निवृत्तीचा दोप दोपचि ये ससे । 
आटोनी सोौरसें एक जाला ॥ड 


८५ कळिकेसी ज्योति सामावली तेजो । तेसा हरि हा सहजी 
सवेगतु ॥ १ ॥ सवंत्र भजन हरि हेचि खण । हरि हा प्रमाण दों 
अक्षरों ॥ २॥ नित्यमुक्‍त एक आत्मत्वब दोप । हरि हा संकल्प 
करिजेसु ॥ ३ ॥ निवृत्ति सर्वदा ह्रिभजन दाट । नित्यता वेकुठ 
अखंडित ॥ ४ ॥ 


८६ अनुभवाच्या गांवी ज्ञान हेंचि फळ । विज्ञान केवळ वक्ष 
तया ॥ १॥ साधनीं स्वानुभव अतुभवों अनुभव । ब्रम्हाची राणोब 
आम्हां घरीं ॥ २॥ रिकामा बरळु नसे खळें मेळे । ब्रम्हचि 
कल्लोळें भोगीतुसे ॥ ३ ॥ निवृत्ति सरळ निरस्ले अज्ञान । सवेत्र 
संपन्न आत्माराम ॥ ४ ॥ 


८७ गगनघांस घोटी सर्व ब्रम्हांड पोर्टो । सिमूसियां दोवटी 
निरालंबीं । १॥ तं ब्रम्ह सांबळें माजीं लांडॅकोडं । क्य हं 
खेळतसे ॥। २ ॥ म्रम्हांडाच्या कोटी तरंगता उठी । आप मब 
होत जात ॥ ३ ॥ निव॒त्तीचे ध्यान यशोदेचें धन । वासुदेव खण 
आम्हांमाजीं ॥। ४ ॥। 


२९२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


“२.” ४-५ शा“ ८४.४ “०-० १.८“ ४श २-7 :- ४-८ ५-7 --_४-- *-“ाथ४-- £-४-7 ५-८ --_ 4” ><५६-/१६-४९४* “8 -४-”१४-८"** “* “0 


८८ प्रकृतीचेनि घा्यें घायवट नव्हे । आत्मारामसोये आत्मकळिके 
॥ १ ॥ कळिका उन्मनी गोल्हाट कवळी । सत्रावीचे जवळी 
आत्मा स्वामी ॥२॥ हे खण घेई सोपानाजवळी । मनाची काळजी 
उरों नंदी ॥ ३ ॥ निवत्ति म्हण ज्ञान सोपान सांग । विकल्पाचा 
पांग नाहों नाहीं ॥४॥ 


८९ क्षमा सम नेम हाचि परिपूर्ण । राम होई तं निष्काम 
निःसंदेह ॥ १ ॥ तूंचि रे साचार होसील पुणंता । निगुणों समता 
नाहों जशी ॥ २॥ व्योमामाजीं अभ जातसे सरळ । त्यासी अळु- 
माळ दद्य नव्हे ॥३॥ निवत्ति म्हणे नव्हे हें तसें चोख । अंतरबाह्य 
वेष आत्मरूप ॥ ४॥ 

९० रामनाम मुखों तो एक संसार । यऱर्‍्हवों अघोर नरक रया 
॥ १॥ संसारनरक रामनामसार । तरले पामर पतित देखा ॥२॥ 
अजामिळ नामे तरला पतित । नारायण त्वरित आलेतेथें ॥। ३ ॥ 
हरिनाम हेंचि शास्त्र पे जयाचें । तयासो यमाचे भय नाहों ॥४॥ 
उघडा मोक्षमार्ग गोविदस्मरणें । रामनामकोतंनें मोक्षपद ॥ ५ ॥ 
निवत्तिसंचित रामनाम महिमा । अवघीच पोणिमा हरिपाठ ॥।६॥ 


९ १ सोपान सवंगडा स्वानंद ज्ञानदेव । मुक्‍्ताईचा भाव विठुल- 
राज ॥ १॥ दिडी टाळ घोळ गाती बिठुलनाम । खंचरासो प्रम 
1ववठुलाचें ॥ २॥ नरहरि विठा नारा ते गोणाई। प्रमभरीत डोहों 
वोसंडतो ॥ ३॥ निवत्ति प्रगट ज्ञानदेवा सांगे । पंडलीकसंग हरि 
खळ ॥४॥ 


९२ काला तंव निकटी श्रीरंग जाले । भक्तांचे सोहळे पुरविले 
॥ १॥ वेणुनादों काला एकत्र प जाला । दहोभात झला झंलोतु 
देव ॥ २ ॥ तोचि कवळु घंतु नामयासी देतु । ज्ञानासी भरीतु 
पृणदोषे ॥ ३ ॥ निवत्ति सोपान कालवले कालों । खचरासो घालो 
ताहानभक ॥४॥॥ 


९३ वंष्णवांचा मेळ सकळ मिळाला । विठठलनाम काला पंढरीसी 
॥ १॥ हरिनाम विनट हरि उच्चारोत । सप्रेम डलत भबतजन 


श्री निवद्तिनाथ यांचे अभग २९३ 


अण ७९००७७७०९५ ७७७४. ७. ७00 अश लोका ली . ४९ क ७ ०0.“ न्न टं २-7 > व आन. 2 रजक आह. काक : नलव हे 02 


॥ २॥ चालिला सोपान ज्ञानदेवानंधो । मक्‍ताई गोविदीं तल्लीनता 
॥ ३॥ निवृत्ति खेचर परसा भागवत । आनंदें डुलत सनकादिक 
॥ ४ ॥ 


९४ चांगया लाधले नामया फळलें । दिधले विठ्ठले हरिकृपा 
॥ १ ॥ प्रेमाचे पुतळे भौोमातीरा आले । जयजयकार केले हरि- 
भक्‍तों ॥ २ ॥ वैकुंठ आपण भकक्‍्तामाजीं खळे । पुंडलोकलोळे 
खेळतुसे ॥ ३ ॥ निवत्ति निवाला आनंदें नाचतु । उन्मनी भरितु 
ज्ञानदेव ॥४। 


९५ आनंद सर्वांचा काला अरुवार । नामया साचार फुदतुसे 
॥ १ ॥ राहोरखमाई सत्यभामा माता । आल्या त्वरिता काल्या- 
माजो ॥ २ ॥ उचलिला नामा प्रमाचे स्फुदन । नुघडी तो नयन 
कांहीं केल्या ॥ ३ ॥ बझावीत राहो रखमादेवी बाहो । पितांबर 
साई करिती हरि ॥ ४ ॥ ज्ञानासी कवळ सोपानासी वरु। खंचरा 
अरुवारु कवळु देतु ॥। ५ ॥ निवत्ति पुणिमा भक्‍तीचा महिमा । 
नामयासी सीमा भोमातीरीं ॥६॥ 


९६ तंव आनंदला हरिपूर्ण लोटला । मुक्‍ताई लाधला प्रेमकवळ 
॥ १ ॥ चांगयाचे मखो घालोत कवळ । आपण गोपाळ दर्यासिध 
॥ २॥ दिधले तें घई पूण तें होई । सप्रमाचे डोहों संतजग ॥ ३ ॥ 
नामया विठया नारया लाघलें । गोणाई फावले अखंडित ॥ ४॥ 
राहो रखुमाई कुरवंडी करिती । जिवें वोंबाळिती नामयासी ॥५॥ 
निवृत्ति खचर ज्ञानदेव हरि । सोपान झडकरी बोलाविला ॥६॥ 


९७ आपलेनि हातें कवळ समर्पी । म्रम्हापण मखों ब्रम्हपणें 
॥ १ ॥ सोपान सांवता निवत्तिनिधान । यांसि जनादन कवळ देत 
॥ २ ॥ अरम्हपद हरि बाम्ह अभ्यंतरीं । सवंत्र श्रीहरि दिसे तयां 
॥॥ ३॥ देऊनि हस्तक पुज्ची पोतांबरे । पुसतसे आदरें काय आवडे 
॥ ४॥ राही रखमाई कांसवीतषार । अमतपाझर सर्वांघटीं ॥ए५॥ 
निवत्ति खचर सोपान सांवता ।) हरि कवळ देतां तप्त जाले ॥६॥ 


२९४ श्री ज्ञांनदेव गाथा 


-१0-४४४-१-४-/४-१५-”/९..४५..” २..”-.-“६.> १...” ५५ १.११... 





-““* .“€४५..”€* 


९८ गोपाळ सवंगडे आले वाडे कोडें । असंख्य बागडे हरिरूपीं 
॥ १॥ बिबली पंढरी हरिरूपीं सार । अवघा श्यृंगार बिठुलराज 
॥ २॥ कालया कोशल्य नामदेव जाणें । तेथिलीये खणे निवत्ति- 
राजु ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव सोपान जगमित्र नागा । नरहरि बेगा 
झेलिताती ॥ ४॥ वैकुंठ सांवळें माजीं भकतमेळे । काला एक्या 
काळें करिताती ॥ ५ ॥ निवृत्ति संपुणता घेऊनि उद्गारू । सेविला 
उदारू हरिराणा ॥६॥ 

९९ पांड्रंग हरि माजीं भक्‍तजन । कसें वृंदावन शोभतसे ॥१॥ 
ब्रम्हादिक ठेले विमाने अंबरी । काला तो गजरों पंढरोये ॥ २ ॥ 
सनकादिक देव देहुडा पाऊलों । गोपाळ वांकुलो दाविताती ॥ ३॥ 
पुंडलीक नाचे दवमुती सर्व । भोमातोरीं देव प्रगटले ॥४॥ ज्ञानदेव 
सोपान विसोबा खंचेर । नरहरि सोनार नाचताती ॥५॥ निवत्ति 
मुक्‍ताई चांगदेव गाढा । ह्रीचा पवाडा झेलिताती ॥६॥ 


१०० न साधे योगों न संपडं जर्गी । तें नंदाच्या उत्संगी खळे 
रूप ॥ १ ॥ कृष्ण माझा हरि खळतो गोकुळीं । गोपिकां सकळों 
वेढियेला ॥ २ ॥ गायींचे कळप गोपाळ अमप । खेळतसे दोप 
बेकुठीचा ॥ ३ ॥ निवृत्ति दोपडे बेकुठ सांबडे । यशयोदामाये कोडं 
चुंबन देत ॥४॥। 

१०१ सूर्यतिं निवटी चंद्रातें घोंटी । उन्मनी नेहटी बिबाकार 
॥ १॥ तें रूप सांवळें योगियांचें हित । देवांचे देवत कृष्ण माय 
॥ २ ॥ सत्रावबी उलंडी अमत पिऊनी । ब्रम्हांडनिज्याणी तन्मयता 
॥३॥ निवत्ति अंबु हें वोळलें अमृत । गोकुळों वेवत नंदाघरीं ॥४॥ 


१०२ विश्‍वामाजीं अक्षर क्षरले साचार । त्या ख्पा आधार 
पुससी काई ॥ १॥ आपणचि विश्व आपणचि विद्वेश । जथे देषाद्वेव 
षाबळले ॥२॥ निवत्ति म्हणे तें रूप संतांसमीप । ध्याती आपेंआप 
बोसंडत ॥1३॥ 

. १०३ नाहों दिनमान नाहो तेथ रात्री | अवघेवि गोत्री लावियेले 
१ ॥ उदो अस्तु/ठेला बेदासि अबोला । श्रतीचा संपला बाद 


श्री निदत्तिनाथ यांचे अभंग २९५ 


क$_७७०५_.०५. .» 22९५... ६-४ ४- “४.८४ ५--<५६-“६> ८-४ ५-2 -<४-- -->4- ८ :-“*-> ८-८: ५६८४. ४६-<* -“".-“४-€ ४-“४४८/४-शाधटा 


जेथें ॥२॥ तेथोल तारक ब्रम्ह निजसुख । केलास विवेक सनका- 
दिकीं ॥ ३ ॥ निवत्ति गयनी लाविली उन्मनी । पावले निर्वाणी 
दरम्हपद ॥४॥ र 


१०४ मो माझें रोकडं केलें फाडोवाडं । ब्रम्हांडाएवढ ढिसाळ 
थोर ॥१॥ मो माझे टवाळ अबघांचि गोपाळ । मो तों सोज्जवळ 
अ्रम्हरूपे ॥ २ ॥ मोपण नुरतें तंपण त्वरे । वेगो विठ्ठलधुरे शरण 
जाऊं ॥ ३ ॥ निवृत्ति म्हणे मोतंपण सगळा । तुजमाजीं गोपाळा 
रहिवास ॥ | 


१०५ हरिविण देवत नाहों पे आन्‌ चित्तो । अखंड श्रीपतिनाम 
याचे ॥ १ ॥। रामकृष्णमर्ता आजप आवतक्ति । नित्य नामे तप्ती 
जालो आम्हां ॥२॥ नामाचेनि स्मरणें नित्य पे सुस्नात । दुजियाची 
मात नेणों आम्हीं ॥३॥ निवृत्ति जपतु अखंड नामावळी । हूदय- 
कमळों केशोराज ॥४॥ 


१०६ हरिंवीण चित्तो न धरी बिपरोत । तरतातो पतित राम- 
मामं ॥ १॥। विचारूनि पाहा ग्रंथ हे अवघे । जथे तेथं सांगे रामनाम 
॥२॥ व्यासादिक भरले रामनामपारठी । नित्यता वेकुठों तयां घर 
॥६॥ शकादिक मुनि विरक्त संसारीं । रामनाम निर्धारी उच्चारिलें 
॥४॥ चोरटा वाल्मीक रामनामी रत । तोही येक सरत रासनासं 
॥५॥ निवृत्ति साचार रामनासीं दढ । अवघेचि गढ उगविले ॥६॥ 


१०७ ज्ञानाचिया गोष्टो सांगतो चावटी । भाव नाहों पोटीं 
काय करू ॥१॥ भावबळें देव भावबळे देव । भक्तीचा सऱ्द्वाव 
पहातुसे ॥२॥ जना उपदेशी बिशवीं हृषीकेशी । आपण भक्तोसों 
दुऱ्हाबित ॥। ३ ॥ निवत्ति म्हणे ज्ञान असें हें सकळ । जेथें अदवत- 
कृपाळ बिबतसे ॥४॥ 


१०८ एकेबोण दुजे तत्त्व नाहीं पे सृष्टी । विडवरूपें भेटी 
अजुनासी ॥१॥ त्या रूपं वेधिलें काय करू सये । एकरुप होय 
कृष्णराजा ॥२॥ न दिसें प हेत अद्वेत श्रीहॅरि।) अबघा घरोघरीं 


२९६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


७००७०0000० ७७0०७00000 270... 0122000. 0६02000120. 02000 “0. “0:20... -_५._-”/४ “6५६ -“* -*_.-€ २ 2 १ ह“ » 7 १ ८ “*% “४. 


हरि नांदे ॥ ३ ॥ निदत्तिपरिवार एकतत्ब दिवटा । एक्या ख्पें 
बेकुंठा नेतु असे ॥४॥ 


१०९ एकेंबोण पाहा न दिसे देत । एको हेचि मात वेदशास्त्री 
॥१॥ वेदशास्त्र सांगे आम्हां हा श्रीरंग । या नाहो. भंग आत्मपणें 
॥२॥॥ आनंदक सुख यासी नाहों मोहो । मतबाधा ग्रहो नामेचि 
तारी ॥ ३॥ नित्रत्ति म्हण॑ पिता सकळतत्वरहितु । वेदश्ास्त्री 
दष्टांतु पहा तुम्हो ॥४॥ 

११० देवेंबीण ठावो नाहों इये महों । आत्मप्रकाह पाहों बिब- 
लासे ॥१॥ वासनासंग करिते पांगु । जोबश्ीवभंग॒ कल्पनचा ॥२॥ 
सब जीव दिव हाचि धरा भाव । हारपला सवं हरिख्पों ॥ ३॥ 
निवृत्ति तारक हरि्रूप येक । हाचि येक विवेक एकतत्त्वें ॥४।। 


१११ मोक्ष मुक्‍ती चारी एकतत्ब हरों । बाहीज भीौतरीं हरि 
करा ॥१॥ तराल स्वभावें एकाएक देवें । येक हरी भावें एंसा 
कीजे ॥२॥ ठाका हें पे देत अद्वेतसिद्धांत । मोक्षमागहेत एका तत्वें 
॥ ३ ॥ निवत्तिचा माग एकरूप सांग । ताही प पांग 
कल्पनेचा ॥४॥ 


११२ मो माझी कल्पना नाहों मजसवें । दिननिश्ों उगवे हरि 
माये ॥१॥ हरिंवण दुजें न देख त्रिभुवर्नी । नायकोजे कानीं भेद- 
बद्धो ॥२॥ वेदों ठेले कम शास्त्रांसी मोहन । शषासी अनमान 
नकळे माये ॥३॥ निवत्तिदेवीं घर हरि आमचा मार्ये । हरि एक 
पाहे विशवरूपीं ॥४॥ 

११३ संसार सुफळ हरिनाम उच्चारितां यर्‍्हवीं मरतां 
अधोगति ॥१॥ संसार असारु श्रीपति साचारु । नासेंवोण पारु न 
पविजे ॥२॥ हरि हरि म्हणतां उतरले पार। दृधर संसार तरले रया 
॥ ३ ॥ निवत्तीचा जप हरि हा उच्चार । संसारसागर तारक 
हरि ॥४॥ 

१४ हरिमागंसार येणंचि तरिजे । यऱ्हवी उभजं संसार 
रया ॥१॥ जपतां श्रीहरि भोक्ष नांदे नित्य । तरेल पं सत्य 


श्री निवत्तिनाथ यांचे अभंग २९७ 


&६_॥७/॥१५_/०१ “2५ .“५ “4-४. -ट > > ““ > */८४* “”% 0४% ४-५ 0 “0 ४४7१४२" ह 0 “0 “ण “/ा*ॅ रॉक 0६.० ७९ ७ कक लह शा* ९ “८. ह 


हरिनाम ॥२॥ काय हें ओखद रामनाम अमत । हरिनामे तप्त 
करी रया ॥३॥ निवृत्ति साचार हरिनाम जपत्‌ । नित्य हृदयांतु 
हरिहार ॥४॥ 


११५ एकेबीण दुजे नाहों प सष्टो । हें ध्यान म्रिटो 
दिधलें हरि ॥ १ ॥ नित्य या श्रीहरी जनों पे क्षरला । देताचा 
अबोला तया घरीं ॥२॥ हरीविणें देवो नाहीं नाहो जनीं । अखंड 
पवणी हरि जपतां ॥ ३ ॥ नित्रत्तिप्राकार हरिनामपाठ । नित्यता 
वेकूठ हरिपाठ ॥ ४ ।॥। 


११६ जपतां कंटिणी उतरे विमान । नाम नारायण आलें 
सुखा ॥१॥ नारायणनाम तारक आम्हां । नेणों पे महिमा अन्यतत्व 
॥२॥ तारिले पतीत नारायणनामं । उद्धरिले प्रमे हरिभक्त ॥३॥ 
निवत्ति उच्चार नारायणनाम । दिननिज्ी प्रम हरि हरि ॥४॥ 


११७ एकतत्त्व हरि असे प सवत्र । एंसें सवे ज्ञास्त्र बोलियेले 
॥१॥ हरिनामं उद्धरे हरिनाम उद्धरे । वेगीं हरि त्वरे उच्चारी 
जो ॥२॥ जपतां पे नाम यमकाल कांपे । हरि हरि सोपें जपिजसु 
॥३॥ निवत्ति म्हणं हरिनामपाठ जवा । जन्मांतरखंपा अंतरती ॥४॥ 


११८ देताचा दुकाळ अद्वताच्या देशीं । प्रपंच उपवासी मेला 
राया ॥ १ ॥ नाहीं नाहीं चाड इंद्रियांचे कोड । कृष्ण हेंचि वाड 
हृदयीं आम्हां ॥२॥ देहाचा दिवटा अखंड प काळ । निरंतर सोहळा 
कळीं नाहे ॥ ३॥ निवत्ति परम निरंतर सम । सर्वाघटो राम 
बिबलासे ॥ ४ ॥ 


११९ ज्या रूपाकारणे बोळंगतो सिद्धि । हरपती बुद्धो शास्त्रांरें 
चिया ॥ १ ॥ तें रूप साजिरे गोकुळी गोजिरे । यशोदे सोपाळ 
कडिये शोम ॥ २ ॥ नसंटे त्रिभ्वनीं नाकळे साधनीं । नंदाच्या 
आंगणीं खळे हरि ॥ ३ ॥ निवृततिनिबडा रूप चहृंकडा । गोपाळ 
यागडा गोकुळी वसे ॥ ४ ॥ 


१२० गगनो अभ चाले चंद्र असे नइचळ । पथ्वोतळों बाळ 
याले म्हणे ॥१॥ भमाचें भुलोब आलेते पडळ । प्रत्यक्ष कंव॥ 


२९८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


>>“... १.७७ ७००७ ०९ २.2५ >“. ८५,» “२ 








*- “0 २-४ ७-0 *५८०”०१४--॥---८”*. 


डोळीयांसी ॥२॥ असें तें न दिसें नसे ते. आभासें । विषयाच्या 
विषे घारलेंसे ॥ ३ ॥ निवत्तिकवबळ भामाचा सांडिला । अखंड 
ध्यायिला हूषोकेदा ॥ ४॥ 


१२१ गगनींचि तारा वायो वसे सेरा । गगनगाभारां स्थिर 
होय ॥१॥ अवचित गगनीं वर्षे संपुण । आपणचि पतन तारा पावे 
॥२॥ निवृत्तितारा त्यापरि विचारा । रामनाम धरा तरावया ॥३॥ 


१२२ हेताचीये प्रभ नसोन उरला । निराकार संचला एकरूप 
॥१॥ तें हें सांवळें स्वरूप डोळस । बाळरूपमोस घेतलेंसे ॥ २॥ 
तिहीं लोकीं दुलंभ नकळे जीवशिवी । तो आपणचि लाघबी माव- 
र्पं ॥ ३॥ निवृत्तीचे सार जीवद्विव बिढार । गुरूने , निर्धार 
सांगितला ॥ ४ ॥ 


१२३ अव्यक्ताचें घर्री व्यक्‍त प नांदे । मायेचेनि छंद जगत बो 
॥ १॥ गगनीं अभपडळ वायोसंगें येत । तंसें तें निथ्ांत[मंघवष्टी 
॥ २॥ अहेत संचलें हेताचा आचार । मायेचा घराचार 'ओडंबरी 
॥ ३ ॥ निवृक्तिदेबी धरिली माया हे असारहै । प्रपंचपरिवार 
निर्दाळिला ॥ ४ ॥ 


१२४ परेसी परता नकळे प होषा । तो गाळियां अशेषांमाजी 
घरीं ॥ १ ॥ भाग्य पे फळलें नंदाघर्रो सथ । य्षोदा व॑ माय 
परब्नह्माची ॥ २॥ गाळिये नांदती गोधनाचे कळप । त्यामाजो 
स्वरूप कृष्णमूती ॥३॥ निवतीचें ध्यान गोपाळ अमचा । आतां 
जन्म कचा भक्‍तनना ॥ ४ ॥ 


१२५ प्रकृपुरुष नांदताती घरीं ।(अखंड शेजारीं ब्रह्मसुख ॥१॥ 
नाहीं मायाभुलो प्रपंच अबोला । ब्रह्मसुख[धाला रहिवासु ॥२॥ 
विषयगरळा टाकिला अभिमान । सब जनादंनु आम्हां घरो ॥३॥ 
निवृति प्रकृतिपुरुष नांदती । सर्बेज श्रीपर्त[(होऊनि ठेला ॥ ४ ॥ 


१२६ गगतींचा ईदा गगनी सभरसें । अवचिता काळपाशा 
याकोतुसे ॥१॥ न लोटे पे निशी केचा अहनिज्ीं । काळाचे कवेसि 


श्री निवरिनांथ यांचे अभंग २९९ 


न >. ०“ .“* ->“*०->€*-*०->/ >. € > -“.>>“7 .*€*-><"-// ५” ४-0 ४५.५ “0 ४-7 ४-४” -“"६--€*६--८४४९./८"*..-“"१.>€५.-५६.”€*२..€४*५६..”<१५.५”*- ६-५... 


जत आहे ॥२॥ निवर््ि म्हणे जन नेणतां पतन । हरिचरणीं मन 
त्थिर होय ॥ ३ ॥ 


१२७ गगनींचा घन जात पे वारन । अवचिता पतन अध: पंर्थे 
॥ १ ॥ अधऊध्वे हरि भाविला कुंसरीं । प्रपंचबाहेरी आपं आप 
॥२॥ तिवृत्ति म्हणे जन हरीचें स्वरूप । काळाचें पे माप हरिनाम 
॥ ३॥ 


१२८ सृष्टीच्या संमता सुरतरु तरु । बोलिला विस्तारु धमंशास्त्रो 
॥॥१॥ नेघों हे तरु प्रपंचपरिवार । प्रत्यक्ष ईश्वर पुर आम्हां ॥२॥ 
कल्पतरु तरु इच्छेसि सागरु । त्याहनी आगरू हरि माझा ॥ ३ ॥ 
निवरि पे सुब्रह्मची प्रकाश । विठुळ रहिवासु आम्हां पुरे ॥४॥ 


१२९ चंदनाचे झाड परिमळें वाड । त्याहति कथा गोड विठ्ठु 
लाची ॥१॥ परिमळुसुमनीं जाईजुईमोगरे । त्याहनि साजिरे हरि 
आम्हां ॥२॥ आम्हां धम हरि आम्हां कम करि । मुक्‍तमार्ग चाऱर्‍ही 
हरि आम्हां ॥ ३ ॥ कां कल्पतरु इच्छसि सागरु । त्याहतनि आगरु 
हरि माझा ।॥४॥ निवरिसुवासु न्रम्हींचा प्रकाश । विठठल रहिवासु 
आम्हां पुरे ॥ ५ ॥ 

१२० सष्टीच्या संमता सुरतरु तरु । बोलिसा विस्तारु धमंशास्त्री 
१॥ १ ॥ नेघों हे तरु प्रपंच विस्तारु । प्रत्यक्ष ईश्वर पुरे आम्हां 
॥॥ २ ॥ निवृत्ति निवांत हरीच सेबोत । दो अक्षरो उचित 
इंद्रियांसी ॥ ३ ॥ 


१३१ कमळाच्या स्कंधीं गणी गढारलें । वरो आकारले फल 
तया ॥ १ ॥ सुमनाचेनि वासे भमर भुलले । मागे पे विसरले 
इंब्रियांचा ॥२॥ तेसे हे संत विठुलीं तप्त । नित्य पे निवांत हरिचरणीं 
॥ ३ ॥ नाठवे न दिन नाठवे निक्ली । अखंड आम्हांसि हरिराजा 
११ ४ ॥ तल्लोन प्रेमाचे कल्लोळ अपताचे । डिंगर हरीचे राजहंस 
१॥॥ ५ ॥। टाहो करू थोरु विठुलकोतेनें । नामाच्या सुमने हरि पूजं 
९ ६ ॥ निवत्ति निवांत तल्लोत पे जाला । प्रपंच अबोला हरिसंग 
१) ७ ३ 


३०० श्री ज्ञानदेव गाथा 


0५. ०१% ” ७” १७००0१७०0०” ७० 0७- ७ कर 0 ७७ -८४४./ ४-7 "२ “४-0 ४-7 *“ &र < ९... ४२. १ “*॥४- “7९ -/ ४ ५.” “” ६ - '* ८४. “ ४_-€.-€ "५-7 


१३२ सवंभतों दया ज्यांति पे निर्धारा । तो योगी साचार जनीं 
इये ॥ १॥ नलगे मंडणें काया हे दंडणे । अखंड कोतनें स्मरे हरि 
॥२॥॥ शिव जाणें जोबीं क्षरला चतन्य । हें जीवीं कारुण्य सदा भावी 
॥ ३ ॥ गगनीं सुर्य तपे अनंत तारा लोपे । येकुचि स्वरूप आत्मा 
तसा ॥४॥ उगवला कळों उल्हासु कमळीं। तसा तो मंडळीं चंद्र देखा 
॥५॥ निवत्तिमंडळ अमत सकळ । घेतलें रसाळ हरिनाम ॥ ६॥ 


१३३ देहाच्या देउळों राउळ निद्रिस्त । मायेचे अनुचित भलि” 
वेशी ॥ १॥ चेतवला आत्मा अचेत पं हरि । कमं भरोवरीं खुंटले 
रया ॥। २॥ भांत माया सदां परि वरिणी । मारूनी जीवनीं जोव 
ठवी ॥(३॥ निवरसि अमर आत्माचि साचार । मायादेवी घर ब्रम्ह 
केलें ॥४॥ 


१३४ सजीव साजिरी तिगणा गोजिरी । नांदे मारजि घरीं 
आत्मराज ॥१॥ सदाचार भाम्हां नित्य हरिप्रमा । नणो मनोधर्मा 
प्रपंचाचिया ॥२॥ नित्य पं सोंबिळा अखंड प निमळा । क्षणीं बारा 
सोळा म्हणाल रया ॥३॥ निवत्तिदेवीं कळिका पे अमूप । विशतीं 
विठवरूप दावितसे ॥४॥ 


१३५ नाहीं जनों विजनो विज्ञानी । निगुण काहाणो आम्हां 
घरों ॥ १ ॥ सुलभ हरि दुलंभ हरि । नांदे माजीं घरीं आमचीये 
॥२॥ आनंदं सोहळा उन्मती चित्कळा । नामचि जिव्हाळा&जिव्हे 
सदा ॥३॥ निवत्तिदर्वी साधनों राणीव । हरपले भाव इंद्रियांचे 
॥४॥ 


१३६ ज्याचेनि सुखं चळ पे विव । नांदे जगदीशा सर्वा घटीं 
॥ १ ॥ ज्याचेनि सुखं चळत पे विश्‍व । नांदे जगदीदा सर्वा घटा 
॥ २॥ त्याचें नाम हरि त्याचें नाम हरि । प्रपंच बोहरी कल्पनेची 
॥ ३ ७ शांति त्याची नारी प्रर्क्ात कासरी । उन्मनी बोवरी 
हृदयांतु ।॥ ४ ॥ निवृत्तिदबीं धरिलो निगुंणीं । शांति हे संपूर्णी 
हरिप्रमं ॥५॥। 


श्री निवत्तिनाथ यांचे अभंग ३०१ 


अही एकली ७४७. >». उह टा ००. हा क की शी ककत ह. क... जक. ७.2. >” “५.४ .-“*./ -“€ 


१३७ विनट विठठुला प्रकृति अबोला । सतत संचला नणो हरी 
॥१॥ मोहे वेंटाळला पाहे चहुृंकडे । प्रपंच गडबडे लोळतुसे ॥२॥ 
निवत्तिदवीं प्रपंच्‌ पे सोडिला । प्रकृति अबोला ब्रम्हडोहीं ॥ ३ ॥ 


१३८ हरिविण भावो तो वायांचो संदहा । हरि देवा देवो आहे 
सत्य ॥ १ ॥ हरि हरि वाचे एंसें जपा साचें । नाहों त्या यमाचें 
मसोहोजाळ ॥२॥ हरिविण सार नाहों पे निधार । हरिविण पार न 
पवीज ॥३॥ निवत्ति श्रोहरि चितितां निरंतरीं । हरि येक्‌ अंतरीं 
सर्वी नांद ॥४॥ 


१३९ ध्यान धरा हरि हरि विश्रांति नामाचो । विठुलों साची 
मनवत्ति ॥ १॥ ध्यानेंविण मन विश्रांतिदीण स्थान । सूर्येवोण 
गगन ठान्य दिसे ॥ २॥ नलगे साकार विठ्ठलमनोवत्ति । प्रपंच- 
समाप्ती तों अक्षरों ॥ ३॥ निवत्तिसंमता विठ्ठलकोतंन । करितां 
अनदिन मनमेळ ॥ ४॥ 


१४० रूप ध्याबो ध्यानीं आईको पं कोतंनीं । पारणे श्रववणों 
नयनाचियं ॥ १॥ हृदयीं विठ्ठल ध्यातां निरंतरु। वेकुठ साचार 
प्राणि यांसो ॥२॥ अनंता जन्मांचें प्रायश्चित हरि । विठठल साजिरो 
ग्रोदाबळी ॥३॥ निवत्तिसाधन रूप ध्याये ध्यानीं । मनाची उन्मनी 
हरिचरणीं ॥डा। 


१४१ काया हे ब्रह्मांड ठसावले विड । जीव जोवनों अंड एका 
तत्वें ॥। १ ॥ आत्मा चराचरों व्यापक कसरों । एक तत्त्व निर्भारी 
क्षरलासे ॥२॥ घटम व्यापिले आपेंआप संचरलें । कल्पने बडालें 
संकल्प रया ॥ ३ ॥। निवत्तीचें निराळ जोवन प सकळ । प्रत्यक्ष 
गोपाळ दिठों दिसे ॥४॥ 


१४२ प्रथम अक्षर क्षरलेसे साचार । तेंचि चराचर बिबलेसे 
॥१॥ अजुनी क्षरला अक्षर संचला । विश्वरूप अबोला एका तत्वें 
॥ २॥ आत्मा हा अवबोट बिंबलास नीट । स्मरतांची पे वकुठ देतु 
आम्हां ॥ ३ ॥ निवत्िप्रतिमा अक्षरो दिनव्योमा । एकतःवो सोमा 
ध्ययिजेसु ॥४॥ 


३०२ श्री ज्ञानदेव गाथा 


-"*>_*-९ “६-४.” ५-९ -> ५-2 “6 _.7..“* 


१४३ निराकारों घर आकारले व्यथे । सांगता परमा्थे न बझे 
हरी ॥ १॥ काय करू साय कंचा हा गोंबळू । सरळ सुकळ नाहो 
म्हणे ॥ २॥ दहाच्पा दोपकों नाहों म्हणे माया । तेजाकारे छाया 
हाचि घेत ॥ ३ ॥ निव्रतीचें सार प्राणापानी स्थिर । मनें चराचर 
आराधिले ॥४। 


१४४ ठपये हा प्रयंव विव्वारला सावा । पहातां आहाचा फुकट, 
रया ॥ १॥ सत्रॉंवटो हरि क्षरोनियां घरो । वकुठ कामारी भोगी- 
तसे ॥ २ ॥ यासी नाहों देत आपणचि अददत । सवरूपॉो संमत 
एकतत्वें ॥ ३ ॥ नित्रत्तिप्रति माव येत्र येसा व्योमा । प्रपंचगरिमा 
नाहीं तेथें ॥४॥ 


१४५ प्रपंचाची वत्ति पर्थ काह्या कॉज । आम्हा बोलता लाज 
यंत सय ॥ १॥ काय करू हरि कसा हा गवसे । चंद्रसूय अंबसे 
एकसूत्र ॥२॥ तसें करू मन निरंतर ध्यान । उन्मनी साधन आम्हां 
पुरे ॥३॥ निवृत्तिपरिपाठ हरिनाम हेचि वाट । प्रपंच फुकट दिसे 
आम्हां ॥४॥ 


१४६ लटिका संतार वाढविसो वपय । विषयाचा स्वाथ झणें 
करो ॥१॥ नको शिगों दुःखं कां भर्रास शोभ । एकतत्त्वे एके 
मता लाबो ॥२॥ लांजी उत्पना ठाळी । टाळिसो नेई वाळी । 
अखंड वनमाळी । हृदय घर्टो ॥३॥॥ निवत्ति चपळ राहिला अचळ । 
नाहो काळेळ भजता हरि पाड 


१४७ केवळ देहों आत्मा अतोनि हिंडतो । गर्भेवासा यंशी नाना 
जन्मीं ॥१॥ मन करी एकट आत्मा करी सुभट । आओपेआप वॅकुठ 
एका तत्वें, २७ या ख्य चिंतिता आत्मरूप पाहता । तत्वींतत्व 
समता मिळोनि जावे ॥३॥ निवलि साकार वेकुठोंचें घर । देह 
हें मंदिर आत्मयाचे पडा) 


१४८ दिननिझो. नाहो. अवघा दीपक । एका खव त्रलोक्य 
बरिबलासे ॥ १॥ तें रूव सांगतां नये पे भावितां । गुरुगम्प हातां 
एकतत्वें ॥। २ ॥ सांडावे पे कोह धरावें प सोहं । अतेकतत्वें बहु 


श्री तिवतिनाथ यांचे अभंग ३०३ 


५७% _७७% _./७,_ ०_,/४ .»*,.»८*-/४* ..“</१-.. -“*-<* “८ “टा ./* ८.“ “"५./*-”/* /* ...» ४५ ..“0१ -/" “* “7 .:* -“7*- “7४ “४-४ ८ ह. >“ >“ : .*.* न 


एकतत्वें ॥ ३ ॥ निवत्तिसघर एकतत्वी विचार । मनमाग साचार 
हरपला ॥४॥ 


१४९ चातकारचें धन मेघाचें जीवन । आम्हां नारायण तस? 
सखा ॥ १ ॥ चकोरा अमत चंद्र जिववितें । भवतांति दुभतें हरि 
आम्हां ॥२॥ विश्वांतीसी स्थळ बंकुंठ सफळ । दुभते गोपाळ काम- 
धन ॥ ३॥ आकज्यापाश्न नाहीं कतंव्यता कांहों । चितामणी डोहों 
एक विध ॥४॥॥ सभिरा सगट गति पावलो विश्रांति । नामरूप जाति 
भदडान्द ॥५॥ नामाचो हे धणी तेचि हो पवणी । तप्तातप्त कृष्णीं 
होतु आम्हां ॥ ६॥ सांडिलोंपं हते दिधले पे अदधतं । हरिविण रित 
न दिसे आम्हां ॥७॥ निवत्तिपरिवार मक्‍तलग अरुवार । रत्नांचा 
सागर नामें वोळे ॥८॥ 


१५० निरडान्य गगनों अकं उगवला । कृष्णरूपं भरला कोंभ 
सरळ ॥ १॥ तें रूप संदर गाळियांचे दष्टि) आनंदाची वष्टि 
नंदाघरीं ॥ २॥ रजतमा बाळी दव्याकार -होळी । तदाकार कळो 
कृष्णबिबें ॥३॥ निवत्ति साकार शुन्य परात्पर । ब्रम्ह हें आकार 
आकारले ॥४॥। 


१५१ निरालंबसार निर्गणविचार ।) सगण आकार प्रगटला 
॥१॥ तं रूप संदर शंखचक्रांकित । शोभतो अनंत यमभनातटीं ॥२॥ 
अपार उपाय आपणचि होय । सिद्धीचा न साहे खल सदा ॥३॥ 
सव हें घडलें कृष्णाचे सातुलें । घटमठ बडाले इये र्पो ॥ ४ ॥ 
सवेसुखमेळे नामार्कात बोले । सिद्धोचे सोहळे कृष्णनामीं ॥ ५ ॥ 
निबरितटाक घटमठ एक । कुप्ण हा सम्यक नामख्पं ॥६॥ 


१५२९ ज्या नाझ असंत न कळे संकेत । देवाचाही हेत हारपला 
॥ १॥ तें रूप सासुलें यज्षोदे तान्हुलें । भोगितां निमाले भक्तजन 
१॥॥२॥ अनंत अनिवार नकळे ज्याचा पार । जेथें चराचर होतें जातें 
॥३॥ निवत्ति संकेतें अनंता असंत । कुष्णनामं पंथमागे सोपा ॥४ 


१५३ बिइ्वाद्य अनाद्य विश्वरूप वंद्य । आणि हा अभेद भेद 
नाहीं ॥ १॥ ते रूप साजिरें नंदाचे गोजिरे । यशोदे निर्धारिं 


३०४ श्री ज्ञानदेव गाथा 


४... ४४0४७00 ४-00४५--0४--0 ४-7 ४-९ ४५->०८४५-९९१५--९ 7 <> -“ > .>४*->7* ९४ टा. ५-४ /“. 








“५५” 


प्रमसुख ॥ २॥ हारपलो दिज्ला सृष्टीचा कवडसा । भापरूपे कसा 
वबोळलासे ॥३॥ निवरिसाधन वसुदव खण । गोपिकांचें धन हरि 
माझा ॥ ४ ॥ 


१५४ खंटलें साधन तुटलें बंधन । सवेही चतन्य एकरूप ॥ १॥ 
नाहीं तेथें माया नाहों तेथे छाया । निर्गुणाच्या आया क्षम्हरूय 
॥ २ ॥ चेतन्य साजिरे चेतवी विचार । आपर्प घोरे विचरत 
॥ ३ ॥ निवत्ति म्हणे तं कृष्णरू्प सव । रोहिणींची माव सकळ 
सृष्टो ॥४॥ 


१५५ नामों ख्पीं गोडी ब्रह्मांडाएवढी । हताची परवडी हारपली 
॥१॥ तें रूप संदर कृष्ण सुक्‌ूमार । सेविती सुरवर भक्तराज ॥२॥ 
विराट अनंत ज्यामाजो विरते । नव्हेचि पुरते शषादिकां ॥ ३॥ 
निवत्ति लक्ष्मी गरुड चितिती । तयांचिये मति आकळे हरि ॥४॥ 


१५६ तिराकृति धीर नराश्यविचार । परिपुर्ण साचार वोळ- 
लासे ॥१॥ तें रूप सुंदर सुरस । तो पु्णप्रकाश गोकुळीं रया ॥२॥ 
नाना रूप हरपे दृव्यद्रष्टा लोपे । तो प्रत्यक्ष स्वरूव॑ नंदा घरीं 
॥॥ ३ ॥ निवृत्ति सादर निराकार अंकुर ! साकार श्रीधर गोपवेषे 
॥४॥ 

१५७ नित्य निग॑ण सदा असणें गोविदा । सगुण प्रबंधामाजों 
खळे ॥ १॥ तें रूव सगुण अवर्घेच निगुण । गुणो गुणागुण तया' 
मार्जी ॥ २ ॥ अनंत तरंगता अनंत अनंता । सृष्टीचा पाळिता हरि 
एक ॥ ३ ॥ निवृत्तिपरिमाण अनंत नारायण । सवहो चतन्य 
आपरूपें ॥४॥ 

१५८ अनंत सष्टिघटा अनंत नाममठा । परिमाण पठा आत्म 
राम ॥ १॥ तें रूप साजिरे चतरभुजवेष । बकुठोंचे लेख नंदभाग्य 
॥२॥ सिद्धीचे साधन चिंतामणि धन । कल्पवक्ष घन बसतो जथे 
॥३॥ निवत्तीचें मळ गोपाळ सकळ । साधक दयाळ हरि होय ॥४॥ 


१५९, हिरण्यगभे माथा अंडाकार छाया ! ब्रह्म असे लया तेथ 
नेत ॥ १ ॥ तें रूप वैकुठ जीवशीवपंठ । मायंचा उद्धट छायासंगं 


श्री निवत्तिनाथ यांचे अभंग ३०५ 


२. ७७ ७७. कहा अ “र ०. य) >. ८ “* /॥ण र. “79 क /“ ४१ “7: “०. च्य * ८० ह क ती आ य 1 ह कळ ह 


॥ २ ॥ सायाब्रम्ह हेरि मातापिता चारी । जोबशिव शरोरों एक 


नांदे ॥३॥ निवतीची छाया जीवशिव माया । वासना संदेहा लया 
गली ॥४॥ 


१६० पंचतत्बकळा सेविलों संपूर्ण । त्याचेही जीवन जनादन 
॥ १ ॥ तो सोंबळा संपूर्ण अमताचा घन । त्यामाजी स्वजन हरि 
आत्मा ॥ २ ॥ नित्यता सोंबळा स्वघंपाकी झाच । नदिसे आमचे 
आम्हां तेयें ॥ ३ ॥ निवत्ति सोंबळा स्वपंपा्को नित्य । नाम हें 
अच्युत जपतसे ॥४॥ 


१६१ निरशूरन्यांबबीं आकार पाहतां । आपण तत्वतां हरि एक 
॥। १॥ तें रूप सांपडे कृष्णमाजिवड । सोंवळे उघडं ज्ञाच सदा 


॥ २॥ तेथे वर्णढ्यक्तिकल्पना हरपती । मनाच्या खंटती गती जेथ 
॥३॥ निवत्तितितंब सोंबळा स्वयंभ । प्रकाले बिंब चहुकडे ॥४॥ 


१६२ निगम आगम वेदादिकां सम । श्रतीचा उपक्रम हारपला 
॥ १ ॥ तें रूप साजिरें नंदाचे गोजिरे । य्षोदा श्रोधरें प्रमभेटी 
॥२॥ जेथें हे वागवाट हशन्य तो निघोट । प्रत्यक्ष बंकुठ ते गोपवेषे 
॥३॥ निवदत्तितडाग निवांत सम्यक । सवंरूपे एक आत्माराम ॥४॥ 


१६३ आदिमध्यवावो अवसान अभावो । पाहातां निर्वाहो 
" हारपला ॥१॥ तें रूप माजिटें गोपवेषे खळे । नंदाचे सोहळे पुरविले 
॥२॥ धन्य ते यशोदा खळवी मुकुंदा । आळवीत सदा नित्य ज्यासी 
॥३॥ निवत्ति सधर ब्रम्हरूपसार । वतीचा विचार हारपला ॥४॥। 


१६४.जथें रूपरखा ना आपण आसका । सवरूपं दखा हरि 
साझा ॥१॥ तं रूप गोजिरें नंदाघरीं अस । जनीं वनीं दिस गोपि 
कांसि ॥ २ ॥ नादभेदकळा जथें भेद नुठी । ब्रम्हरूपं सृष्टि अवधी 
होय ॥ ३॥ निवत्ति सज्जन जन बन देव । आत्मरूपभाव म्रम्ह 
जाला ॥ डं 


१६५ अव्यक्त आकार आकारले रूप । प्रकाहस्वरूप बिबलेंस 
१) १॥ तें रूप अब्यक्‍त कृष्णनाम निज । नाम अधोक्षज चतुभंंज 


३०६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


“7४-४२ 2“ न्ह*.. *“ट-रब्टा * > २-८ - क. एक क वाका का क त क. कळ र्ट टु ह दा र शो च 


॥॥। २॥ वर्णासि अव्यक्त वणरूप व्यक्‍त । भोगिती विरक्त नाम 
पाठ ॥३॥ निवत्तोचे काज नाम ब्रम्हबीज । गयनी सहज तष्टलासे 
॥४॥ 


१६९ भर्ध्याबदनाद उन्मनी स्वानंद । रूुपस गोविद गणानिघि 
॥१॥ तं र्प सुरवर सविती अस्वार । नित्यता सुविचार भोगि- 
ताती ॥२॥ गोळियां गोजिरे दवत साचारें । नंद(सि एकसरे प्रम 
दे त॑ ॥३॥ निवत्ति निवाला प्रेमरसे धाला । सर्वसुखझला ह्रिकृष्ण 
॥४॥ 


१६७ विदबाते ठेवनिे आपण निरंजनीं । नामाची पवणो 
भक्‍तालागीं ॥ १॥ ते रूप संपूण बसुदवाकळों । यादवां गोपाळीं 
वोळलासे ॥२॥ व्यापकपण धीर ब्रम्हांड साकार । तें रूप तदाकार 
भाग्ययोमें ॥ ३ ॥ निंवत्ति घनवट आपण वैकुंठ । कृष्णनामपेंठ 
गोकूळीं रया ॥४॥ | 


१६८ विइवंभरमूर्ती विदवाचे पाळक । वेकुंठव्यापक जोवशिव 
॥१॥ तें र्प संदर नंदाघरीं वसे । जनीं वनीं दिसे कृष्णरूप ॥२॥ 
निखळ निघोट नितंब परिपूण । अनंदपुणं घन गोपवेषें ॥ ३ ॥ 
निवृत्तिपरिकर वकुठ अपार । भाग्य पाराबार यज्ञोदेचे ॥ ४॥ 


१६९ त्रिभंगी त्रिभिंग जया नंगसंग । एकरूप सांग वोधवतें 
॥ १॥ तें खूप सांवळें भाग्ययोगे बोळे । नंदाचे सोहळे पाळियेले 
॥ २॥ श्रतिप्रतिपाद्य शास्त्रास जे वेद्य । निगणाचें भाद्य भाग्य- 
निधि ॥ ३ ॥ निवत्तिनितंब रूपस स्वयंभ । कृष्णनामे बिंब 
बिबलेसे ॥ ४॥ 


१७० ज्याचेनि स्मरणें कवल्य सांडणें । एका नाम होणें चतुभंज 
॥ १ ॥ तें रूप बेकुठ भोगिती गोकुळीं । नंदार्चिये कुळों बाळकृष्ण 
॥ २ ।॥। नसंपडे ध्यानीं लावितां उन्मनी । तो गोपाळांचे कानी 
सांग मातु । ३॥ तिवत्ता अरुवार कृष्णरूप सेवी । मन ठाण 
दवो.हूदयामाजीं ॥ ४॥ न 


श्री निवतसिनांथ यांचे अभंग ३०७ 


१. ७९९ ९, 29८... ७७ ॥७- ९. क कही आही - -“ “टा 


१७१ मन निवटले ज्ञेय सांडवले । ठाणदिबीं केलें घ्यानालागी 
॥ १ ॥ उमटल्या ध्वनी कृष्णनामे ठसे । सवे हूषीकेशे भरलें दिसे 
॥ २॥ दिशज्ञाद्रमध्यान हरपली सोय । अवघा कृष्ण होय ध्यानीं 
मनीं ॥ ३ ॥ निवृत्तिमाजीं घर मनाचा सुघड्‌ । कृष्णची उपवड 
दिसतसे ॥ ४ ॥ 


१७२ विकट विकास निवट रूपस । सव हूषीकेश दिसे आम्हां 
॥१॥ तें रूप साजिरे नंदाचे गोजिरे । उन्मनी निर्धारे भोगं आम्हीं 
॥ २॥ विलास भक्तीचा उन्मेख नामाचा । लेश त्या पापाचा नाहीं 
तेथें ॥ ३ ॥ निवत्ति म्हणें तें सुखरूप कृष्ण! दिननिज्ली प्रश्‍न 
हरि हरि ॥४॥ 


१७३ काळवेषं दुरि काळचक्र करीं । बाह्या अभ्यंतरीं हरि नांदे 
॥॥१॥ सवेत्र श्रीकृष्ण नंदाघरो जाला । कृष्णे काला केला गोपवेष 
॥ २ ॥ गोपाळ संवगड खळे लाडं कोडं । यशोदेमायपुढे छंदलग 
॥ ३ ॥ निवति म्हणे तो स्वामी सकळांचा । दिनकाळ वाचा कृष्ण 
जपों ॥ ४ ।॥। 


१७४ गगतनाचिये खोपें कडवसा लोपे । क्षरोनिया दोपें दृव्यद्रष्टा 
॥. १ ॥ तें बोळलें गोकुळी वसुदेवकुळों । पूर्णता गोपाळो गोपोरंगीं 
॥ २ ॥ जोवशिवसीसा नाहों जेथें उपमा । हारपे निरोप मा तया- 
माजी ॥ ३ ॥ निवत्ति तत्पर वेदांचा उकार । 3 तत्सदाकार 
कृष्णरू्पें ॥ ४ ॥। 


१७५ गगनी उन्मनी वेद होती मोनी । श्रृतीची काहाणी अरुती 
ठाके ॥ १॥ तें ब्रह्म सांपडे नंदाचि्ये घरों । वनीं. गाई चारी 
गोपवेषें ॥ २ ॥। न पाहातां होय ब्रह्मांडपीठिका । तें य॒ग क्षणिका 
हारपे रया ॥ ३ ॥ निवृत्तिदेवत कृष्ण परिपुर्ण । सवंत्र जीवन स्वी 
यसे ॥ ४ ॥। 


१७६ गगरनो बोळलें ये तें देखिले । दर्प्णो पाहिले बिबलेपण 
॥ १ ॥ तें रूप रूपस रूपाचा बिलास । नामरूपीं वेष कृष्ण एसे 


३०८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


॥२॥ सांडूनि धिटोव जालेंसे राजीव । सवंत्र अवेव ब्रह्मपणें ॥३॥ 
निवृत्ति घडुला सदंत्र बिबला । दपंणा वसरला आत्मबोधीं ॥ ४ ॥ 


१७५ क्षोराचा क्षीराब्धि क्षरोनियां लोटे । वेकुंठ सपाटे पाटू 
वाहे ॥ १॥ तें माये ह्रिरूप कृष्णरूप माझें । नेणिजे तें दुजे इथ 
सृष्टि ॥ २॥ सांडूनि उपमा गोकुळों प्रगट । चतुभुंजपीठ यमुने- 
तटीं ॥ ३॥ निवृत्ति निकरा वेणु बाहे धरा । यमन स्थिरत्थिरा 
नादध्वनी ॥ ४ ।॥। 


१७८ निरशून्य गगनीं अंक्रलें एक । ब्रह्मांडकवतुक लोळातन 
॥ १॥ तो माये बो हरि गोपिका भोगिती । शंखचक्राकति कृष्ण- 
मूति॥ २॥ निराभास आस निःसंदेह पाश । तोचि हृषीकेश 
नदाघरों ॥ ३॥ निवृत्तिप्रकार ध्यानाचा विचार । सवेहो श्रोधर 
यश्ोदेचा ॥ ४ ॥ 


१७९ निरोपम गगनीं विस्तारले एक । अनंत हे ठक गणना 
नाहीं ॥ १॥ तो माय सांवळा यमुनंचे तटीं । कृष्ण तो जगजेठी 
यशोदेचा ॥ २॥ निराकृति आकार अंकुर गोमटे । तो शोपिकांसी 
भेटे भाग्ययोगें ॥ ३ ॥ निवृत्ति संपन्न कृष्णरू्पे ध्यान । गयनी 
तल्लीन नाम घेतां ॥। ४॥ 


१८० निराळ निरसी जोवशिवरसों । सवं ब्रह्म समरसो वते 
एक (। १॥ तें रूप परिकर कृष्णमूति ठसा । गोपिकां कुवासा 
नंदाघरीं ॥ २॥। संसाराचे तारू ठाणमाण दिसे । ज्ञामप्रभावसेत 
ये ब्रह्मी ॥। ३॥ निवृत्ति घनदाट कृष्ण ज्ञामघन । योगीजर्ना ध्यान 
नित्यरूपं॥ ४ ।। 


१८१ निरासी निर्गुण नुमटे प्रपंच । विषयसुख साच नाहीं नाहों 
॥ १ ॥ तें रूप गोजिरे कृष्णर्मात ठसा । गोंपाळ समरसामाजॉ 
खेळे ॥२॥ चित्ताचे राहविते आपणचि द्रष्टे । नेतुसे वेकुंठें नाम 
घेतां ॥३॥ निवृत्तीसी ध्यान सर्वे जनादन । वेकुठ आपण गोपीसंगें 
॥ ४ ॥ 


श्रो निवृत्तिनाथ यांचे अभंग २०९ 
१८२ निरालंब देव (नराकार ठ॥ान्य । मनाचेंही मोन हारपलें 
॥१॥ तें रूप साबडे हंखचक्रांकित । यशोदा ते गात कृष्णनाझ ॥२॥ 
म न्यपणें लाटे दत हें न साहे । तें नंदाघरो आहे खळेमेळे ॥३॥ 
निवृत्ति आकार ब्रह्म परिवार । गोकुळों साकार मतं ब्रह्म ॥४॥ 


१८३ दुजेपणा मिठो आपणचि उठी । कल्पना हे सृष्टी गाळू 
पाहे ॥१॥ तें कृष्णरूप गाढे य्ोदा घे पुढें । दूध लाडं कोरडे मागतुसे 
॥ २॥ सृष्टीचा उपबड्‌ ब्रह्मांडाचा घड । ब्रह्मांचा उपवड्‌ उघडा 
दिसे ।॥। ३ ॥ निवृत्ति उघड ब्रह्मामाजीं लोळे । नंदाघरीं खळे 
गोपवेषं ॥ ४ ॥ 


१८४ अरूप बागडे निगुंण संवगडें । खळे लाडे कोडे नंदाघरां 
॥ १ ॥ तें खूप संपुर्ण यशोदा खेळवी । कृष्णातें आळवी वेळो- 
चेळां ॥ २ ॥ सागर जीवन सत्रावीची खण । मेघ तो वर्षण 
बोळलासे ॥ ३ ॥ निवृत्तीचे धन गोकुळी श्रीकृष्ण । गयनीं 
स हिष्ण प्रमें डुले ॥४॥। 


१८५ मेघ अमताचा जेथति पवाड । दुजियाची चाड नाहों 
तेथें ॥। १ ॥ तें रूप अरूप संदर सांवळे । भोगिती गोंवळे 
सुर्वासधु ॥ २॥ विराट नाटकु बेराज जुनाट । गोपवेषें नट॒ 
नंदाघरों ॥ २ ॥ निवृत्ति सत्वर सेवी सुखसार । प्रकृति आकार 
लोप ब्रह्मी ॥ ४ ॥ 


१८६ वबभवविलास नेणोनि सायास.।" कल्पनेची आस नाहीं 
जेथें ॥ १ ॥ तें रूप दुलंभ कृष्णसूतिठसा । बोतल्या दशदिक्या 
नंदाघरीं ॥ २ ॥ योगियांचें ध्यान मनाचे उन्मन । भक्तांचे जीवन 
गायी चारो ॥३॥ निवत्ति साकार मह्यींचा प्रकार । उ*तत्सदाकार 
कुव्णलीला ॥४॥ 


१८७ तेथें नाहीं मोल मायाचो गणना । आपण येसणा अहा 
घडु ॥ १॥ तें रूप साजिरें निगुंण साकार । देवकोबिढार सेवियलें 
॥ २ ॥ न संपडं ध्याना मना अगोचर । तो गोपवेषधार गोकळीं 


३१० श्री ज्ञानदेव गाथा 


>>". -><*--“ ->“५-<*-€*--*--€*%-- *.-<१-” **--€*--८" -“* ४ “९-५ ४.४0 00५४ क य ्ी का शा क केक न नाच टही 0 ली 


रया ॥ ३ ॥ निवृत्ति धमंपाठ गायनी विनट । कृष्णनामें पाठ 
नित्य वाचा ॥४॥ 


१८८ तिहोंचे त्रिगुणे रजतम मिश्रित । त्यामार्जो त्वरित जन्म 
माझा ।॥। १ ॥ पु्वंपुण्य चोख आचरलों आम्ही । तरोच ये जन्मो 
भक्ति आम्हां ॥ ३ ॥ झांति क्षमा दया निवत्ति माउली । अखंड 
साउली कांसवदृष्टि ॥ ३ ॥ निवृत्ति म्हणे तेंचि गा जोवन सोल । 
भिवरा विठ्ठल देवत आम्हां ॥४॥ 


१८९ खटले वेदांत हारपले सिद्धांत । बोलणें धांदांत तेंही 
नाहीं ॥१॥ तें रूप पाहतां नंदाघरीं पुर्ण । य्षोदाजीबन कृष्णबाळ 
॥२॥ साधिता सांधन न पविज खण । तो बाळख्पे कृष्ण नंदाघरी 
॥ ३ ॥ निवृत्ति संपन्न सेवी गुरुकृपा ) गयनीच्या हिपा तारू 
गेलें ॥४॥ 

१९० नसे तो ब्रह्मांडी नसे तो वैकुंठी । दुजियाची गोष्टी नाहीं 
तेथें ।। १॥ तें रूप सुंदर देवकीउदरीं । वसुदेवाघरीं कृष्ण माझा ॥२॥ 
ब्रह्मांडडडवा मनाचा वोणवा । साधितां राणिवा हारती ॥ ३ ॥ 
निवृत्ति सुंदर कृष्णरूप सेवी । गयनी गोसावी उपदेशिलें ॥४॥ 


१९१ सिद्धोर्चे साधन नेणती ते सिद्ध । अधिक उद्बोध आनं- 
दाचा ॥ १॥ तें रूप सांवळें वेवकोये लोळे । भोगिती सोहळे 
कृष्णरूपं ॥ २॥ उन्मनो अवस्था लाविती ते मुनो । अखंड ध्यानीं 
मनी कृष्णसुख ॥३॥ निवत्ति ठकार श्रतीचा कर । गरोप(ळ साकार 
आंक्रले ॥४॥ 


१९२ नेणती महिमा ब्रह्मादिक भद्र । आणि ते महेंद्र नानास्थानी 
॥१॥ तें रूप खेळत गोळियांच्या संगें । पुंडलिका मार्गे भीमातीरीं 
॥ २॥ उत्पत्ति उलथा नचले तो मार्ग । दुजियाचा संग नाहीं 
ज्यासी ॥३॥ निवत्ति प्रगट गुरुमंत्र फळद । गोपाळ विद्गद ब्रह्मा 
सेवी ॥ ४॥ 


१९३ गगनवाड दष्टि सवतस्व शेखी । जीवदिव पोखी 
कारणसिद्ध ॥ १ ॥ तेंचि हें सांवळें स्वरूप गोजिरे । कृष्णनाम खरें 


श्री निवृत्तिनाथ यांचे अभंग ३११९ 


७.७७, “9 71 1 “८ - टर > *-” >-<€ >“ -€"८- *. "० > ६.0 -“0 “टी शा" “ १.८४ -४ “2८ --* “"" “ ४ ५7ी ण “५ “"* “५५६८८८ > >“ 


नंदाघरीं ॥ २॥ पृथ्वीचे तळवट अनंत विराट । आपण वेकुठ 
गोपीसंगें ॥। ३॥, निवृत्ति तत्पर लक्ष तें स्वानंद) नित्यता आनंद 
अह्यानंद ।; ४ ॥ 

१९४ ग्रासूनि भानमान दृश्यद्रष्टा भिन्न । आपण चिद्घन 
वेकुंठों रया ॥ १॥ तें रूप सखोल कृष्णरख्पे खळे । नंदयशोदेमेळें 
गोपोीसंगें ॥ ९॥ नित्यता प्रकाश सवंपूर्णसार ।) आपण श्रोधर 
सवंसुखे ॥ ३॥ तेंचि हें रूपडे कृष्णनाम पिकले । यमनें स्थिरावले 
चेणूवातां ॥। ४ ॥ ज्योतिरूपें कोणे अनंत विस्तार । ब्रह्मांड आकार 
अनंत कोटो ।॥। ५ ॥ निवृत्ति सोज्वळ नित्य न॒तन सोष । आपर्णाच 
होय गोपरूपं ॥ ६॥ 


१९५ ज्ञानेंचि विज्ञान उन्मनीं निमग्न । देतरूप भग्न उरों 
नेदी ॥ १॥ तोचि हा गोपाळ गोपोसंगे खळे) गोगोपाळमेळें 
नंदाघरीं ।॥ २॥ दृव्यद्रष्टा सर्व तितिक्षा उपरती । श्रुतीसो संपत्ति 
येये जाण ॥३॥ निवृत्ति सधर गोरक्षो गर्येनी । ब्रह्मरूप पूर्णी 
समरसे॥ इ ॥ 


१९६ मंगलमांगल्या ब्रह्म हें सखोळ । ब्रह्मरूप खोल ब्रम्ह भोगी 
॥ १॥ तें हे कृष्णताम वोळले त्या नंदा, आनंद यक्लोदा गोती 
गात ॥ २॥ विदवाद्य वेदाद्य श्रुतोंसी अभेद्य । तें ब्रम्हपणे वंद्य 
अ्रम्ह भोगी ॥ ३ ॥ उकेकार मधनि प्रणव प्रणम्य । वेदादि अगम्य 
आंगभत ॥ ४॥ निराळें वेकूठ निराकार धीट । निगम एकट 
अम्हपणें ॥ ५॥ निवत्तिपरिवार गुरु गयनो अमर । गोरक्षी कंदर 
ग्रॅम्ह माझे ॥ ६ ॥ 


१९७ वरणव्यक्तिसखे वर्णाश्रममुखं । ब्रम्हनामं सोख्य योगोजना 
॥ १॥ तें हें कुष्णनाम देवको सबळ । वसुदेवकुळ गोपवेषें ॥ २॥ 
धरम धरी धार झारणा धोट। निरालंबपीठ सोसख्यक्योभा ॥ ३॥ 
निवृत्ति सौभाग्य ब्रम्ह्‌ तवे सांग । गुरुनामें पांग हरे एक ॥ ४॥ 


१९८ रूप सा अरूप रूपाचे रूपस । कांसबो डोळस निगमागसें 
॥१॥ तो हा ब्रह्मासा्जी गोपाळ संगति । यशोदेही प्रति दूध मागे 


३१२ श्री ज्ञानदेव गाथा! 


न. ९0200“ द: र... 8 चळ *८ ९७८ ४ ४- “८ ४..””0 ७” ७.८” ४-7 0१०७ (९.-/०९.. 1 >>...” &- १-८ 0९. “1१.” “%"१- “८-१...” ../€.-.* 


॥२॥ जो रेखा अव्यक्त रेखसोहि पर । दृश्यद्रष्टाकार सर्वाभतीं 
॥ ३ ॥ निवृत्तितटाक चक्रवाक एक । वासना सुदलोक गरुनामे 
॥ ४ ॥ 


१९९ परेसी परता पद्यंती बरुता । मध्यमी तत्त्वतां न कळे 
हरि ॥ १॥ तें हें कृष्णरूप गोळियांचें तप । यशोदेसमोप नंदाघरों 
॥ २ ॥ चोखट चोखाळ मनाचे मवाळ । कांसबीचा ढाळ जया 
नेत्री ॥ ३ ॥ निवृत्ति सर्वेज्ञ गुरूची धारणा । ब्रह्म सनातनासाजीं 
मन ॥ ४ ॥ 


२०० निर्दोषरहित सवंगणीं हेत । हेतविवजित अरूप सदां 
॥ १ ॥ तें रूप स्वरूप कृष्णबाललोला । माजीं त्या गोपाळा सदा 
वसे ॥ २॥ गणागणीं धोट वासना अविट । तद्रूप प्रगट निरंजन 
॥३॥ विकार विर्वाजत विवरण सोव । अकार पे लोपे एका नामें 
॥ ४ ॥ निःसंवेह छंक्रब्रासनेचा कंद । ब्रह्माकारभेद नहों सदां 
॥ ५ ॥ निवत्तिपरिंश्वार ब्रह्मरूप गोकुळी । बंदावन पाळो यमने- 
तर्टो ॥ ६ ॥ 


२०१ मथनीं मथन मधुरता आपण । विःववीं विश्व पुर्ण सदोदित 
॥१॥ तें हें चतुभुज मुगुटवधंन । सुंदर श्रीकृष्ण खळतसे ॥ २॥ 
द्रुम दरुमपाणी दुमिलित ध्यानीं । दृढता निज्ाणी काष्टी लागे 
॥ ३ ॥ ध्रुवाद्य अढळ ब्रह्म हें अचळ । शोखी मायाजाळ निसंदेहा 
॥ ४ ॥ क्लेशादि कल्पना क्लेडनिवारण ।) आपरूपें भिन्न होऊं नेदो 
॥५॥ निवत्ति कठिण गयनोप्रसाद । सवंत्र गोविद नंदाघरीं ॥६॥ 


२०२ पियूष पुरते कांसवोतं वितें । संपुर्ण दुभतें कामघेन्‌ ॥१॥ 
तेंचि हें डोळस सांवळें सुंदर । यशोदा सुकुमार बाळकृष्ण ॥!२॥ 
मधुर क्षारता माधवी अवंड । दिनकाळ प्रचंड आत्माराम ॥३॥ 
निवत्तोचें ताट वियूष पुरते । कांसर्वी दुभतें वाटितेयेसि ॥४॥ 


२०३ नीट पाठ आम्हां धोट हा प्रबंध । जतप्रतबोध (ब्रहारसें 
॥१॥ ते समेघःशाममूति स्वरूप गोजिरी । गोकुळोंची चोरी करी 


श्री निवतिनाथ यांच अभंग ११३ 


“ह .€ह होप. “0५-९0 > ८ :- ५८ < *> ८-0 */-८"४४-०/ ४-0 ४८ “४-0 ४-7 ८ २ “0९.0.” 0९-४४.” ४.०५, 009.. 7.“ 0४-४0 “0४-0४ 0९.८ “0१८ *.”१..”€ ७-2 


कृष्ण ॥ २॥ महल शामळ नित्यता अढळ । अखंड अचळ स्वरूप 
त्याचें ॥ ३ ॥ निवत्ति पुरता गुरुविवरण । गयनोीचो खग आगम- 
रूपें, ४॥ 


२०४ तिराकृते कृत्य विठवातं पोखितं । आपण उलितें संर्घा- 
कार ॥। १॥ तोचि हा सांवळा डोळप संदर । रुक्मिणीभमर कृष्ण 
माझा ॥ २॥ निश्‍चळ अचळ नाहीं चळबळ । «निकाळ फळ 
हारपती ॥ ३॥ निवत्ति सोपान खचर हारये । तदाकार लोये इये 


अह्यो ॥४॥। 


२०५ स्थिरधीरनीरसविचारसार । आम्हांड आगर गोपवेषं 
॥॥१॥ तो हा कृष्णतखा नंदाघर्री देखा । यज्ञोदे सन्मुखा दूध मागे 
॥२॥ कळिकाळ कळितां काळ आकळितां । आपण स्वसत्ता विश्‍व 
ह्री ॥ ३॥ निवत्तिनिकट ज्ञानदेव धीट । खंचरासी वाट गुरुनामें 
॥ ४॥ 


२०६ साराप्ारधीर निगुणपरतं । सादड्य पुरते हरिनाम ॥१॥ 
सें हें कृष्णनाम यशोेदेच्या घरीं । वनों गायी चारो यमुनेतटों ॥॥२॥ 
सुलभ सुभग आगम निगम । तो हा आत्माराम गोपवेषं ॥३॥ 
तिवत्तोचं पार गयनीखे गज । मज मंत्रबीज उपदशिले ॥४॥ 


२०७ अकर्ता प कर्ता नाहो यासी सत्ता । आपण तत्त्वतां स्वर्ये 
असे ॥१॥ तें रूप चोखाळ कृष्णतासे बि्बे । यशोदा सुलनें गीती 
गाय ॥ २॥ व्योमाकार ठसा नभीं दक्षदिज्ञा । त्यामाजो आकाज्या 
अबकाठदा होय ॥३॥ निवति म्हणे गुरु माझा पुणे ब्रम्ह । उपदंदा 
सुगम कृष्णनास ॥॥४1 


२०८ विश्रामधमंता आश्रमपुर्णता । आपरूपकथा निमे जेथें 
१॥१॥ तें हें कृष्णबाळ गोपिकांसी खळे । नंदाघरीं सोहळे आनंदाचे 
॥॥२॥ कथा त्या कथितां पुण त्या म्थितां। अख्प, अच्युता सय 
असे ॥ ३ ॥ तिवृत्ति समाधानों. कृष्ण हें चोखडें । मनो निग्रहकोडे 

रणीं गोंदी ॥४॥ 


श्श्ड श्री ज्ञानदेव गाथा 


१७८०0 ४” ४-४ -/0- 7 २८ जा *- ““४--१- ४-८. - >“ - >€*-/* “४-८ >. € ८ -“** “५-४ ४" 


२०९ धीराचें पे धीर उदार तें पर । चोखाळ अमर अभदपणें 
॥१॥ते हें चतुर्भज कृष्णरूप खळे । त्यमार्जी गोपाळे छंद लग 
॥ २॥ किडाळ परतें चोखाळ नरुतें। मों माझें हें कत तथं नाहीं 
॥ ईँ.॥ निवबत्तिधमंता विचार चोखाळ । सर्वत्र गोपाळ सखा 
आम्हां ॥४॥ न त 


“ उपजे तें भरे मरेतें झरे । जन्म येरझारे एकस्पं ॥१॥ ते 
हें कृष्ण नाम गोपीसंगे मेळे । नंदाघरीं सोहळे बाळक्रोडा 1२ ॥ 
अमर अभरे अमरकंद खरे । होऊनि गोजिरे दूध मागे ॥ ३-॥ 
इिवरतिपरिचार सवे. ह गोवाळ । पुजं दिनकाळे आत्माराम. ॥४॥ 


_ २११ गोतवित्तघनं मनाचे उन्मन । निमोनि संपुर्ण तयामार्जो 
॥ १॥ जीग्नपावन रसाचे निधान । रसखूपं धन रसनंचें ॥२ ॥ 
भोग्यंभोगभोषता' ऑपण तत्वतां । त्याहनि परता तयामाजीं _॥॥३॥ 
निवत्िआगर कृष्ण हें सागर , सवरूपं श्रीधर दिसतसे ॥४॥ 


२१२ देहाची दिवटी अर्वड पे संवेज । चंद्र रय भोज नाहो 
तेथ ॥ १॥ नाहो तेथें रवि नाहों तेथें चंद्र । अवघाचि महेंद्र एका 
तत्वे ॥२॥ दीपकेंचिं दोपक विस्तार अनेक । अवघा त्रेल क्य एका 
तर्त्वे ॥३॥ निवत्ति संपक्च एका तत्वें सेबी । संदंत्र गोसादी किसे 


आम्हां ॥४॥ 


२१३ कल्पनाकाजळी कल्पिले कवळी । कसेनि जवळी देवो 
होय ॥। १ ॥ टाको हे कल्पना दुरितवासना । अद्वेतनारायणा भज 
कांरे॥ २ ॥ मोहाच्या जीवनी नको कर्र पर्वणी । च्ितिकां 
आसनीं नारायण ॥ ३ ॥ निनुत्ति आरुवार कृष्णनाम पे सार । 
कल्पना साचार हरि जाला ॥ड 


२९४ कल्पिले तें कल्पिले चिरी आकळिले । तन्मय घोळिलें 
चेतन्यार्चे ॥॥। १ ॥ सांग' मावे कसें कल्पिरठे, क.यतें । संव हृषीकेश 
दिसे आम्हा ॥२॥ निवृ्सि ससरस संबे हूदीकेश । ब्रह्मांचा समरस 
कल्पनंमाजीं ॥३॥ 


श्री निदत्तिनाय- यांचे अभंग २३१५ 


"**%-७५/ %.”८४- ४ ४-० १८ € २.८7 १९.20 ४. 0१-९४... *“ -“*४..”९ ४.२”? ८” -“€*२ ““**.”५.»”/€१५.”१, 





*४९५%०/४"१../४७/”/ ७५ ७४-७० १५८० १८०” ७००८ ६. 





२१५ अचेत आत्मा चेतविला साचा । प्रबंध नामाचा राम- 
नामीं ॥ १ ॥ हें सुख साचार निरंतर सर्वी. एकतत्वीं भावी 
आचरण ॥ २॥ निवत्ति म्हण आमा हाचि पे वि_ल । नाहीं 
बहुसाल कमंकांड ॥ ३९ 


२१६ ढेताचोी वाढी अद्वेत सुरवाडी । नामाची परदडी आम्हां 
खरी ॥ १ ॥ नाम थोर आम्हां जपं पे साचार । विद्ूलविचार 
हृदयामाजीं ॥२॥ निवत्ति स्वानंद बिघर्लीं आनंद । नित्य परमा- 
नंद हूदपामाजो ॥३॥ 


२१७ नाममंत्रसार नित्यतिरंतर । येणेंचि संसार तरे जाणा 
१॥ १॥ एकेविण दुर्जे नाहो नाहो सहज । नाम मुखं भोज घईजंसु 
१२५ निवत्ति म्हणे पारु विठुल उच्चार । तय,चा ससारु मोक्षरूप 
१॥३॥ 


२१८ म्मोक्षाचेनि देठे मोहपाश गिळी । केसेंनि गोपाळीं स्मरता 
होय ॥ १ ॥ मोहाचें मोहन चितितां श्रीहरि । बाहिजु भोतररी 
अवघा होय ॥ २ ॥ दिननिज्ञीं नाम जपतां श्रे हरीचे । मग या 
मोहाचं मोहन नाहो ॥ ३ ॥ निवत्ति अगम म.हनसाधन । सव 
नारायण एका तत्वें ॥ड 


२१९ तिमिरपडळें प्रपंच भासे । झांकोळला दिसे आत्मानाथ 
॥१॥ हरिविण दुजे चितितां निभ्वांत । अवर्घधेचि दिसत माया*शम 
॥ २॥ सांडूनि तिमिर सर्वे नारायण । हेंचि पारायण नित्य करा 
॥३॥ निवत्ति सज्जन अवघा आत्मराज । एकतत्वबीज, जपालाहे 
॥ ४ ॥ 


२० प्रवत निवत्ति या दोन्ही सहज । जनीं वनीं काज करुनी 
असतो ॥। १॥ नारायणनाम जपतांचि दोन्ही । एकतत्वी करणी 
सांगिजे गुज ॥ २॥ आक्षचे विलास गुंफोतनि महिमा । तत्वीं तत्व- 
सीमा निजज्ञानें ॥। ३ ॥ निव!त्त तत्वतां मतार्च सोहन । नित्य 
समाधान रामतास ॥४॥ 


३१६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


>“ “५...” "५. क रॉ र. ५७ 7७ “ह 3 . >» १. - ६. >“. “ २५ 7९, %_ 0 ८» 7६ “च च चा २. क क ब च ५.” ४६. “१...” 


२२१ क्षमेचा विस्तार क्षत्रज्वत्ति । अवघी हे क्षिति एकरूप 
॥१॥ शांति दया पस क्षमा जया खूप । अवर्घेचि स्वरूप आत्माराम 
॥ २ ॥ निदा दष चेष्टा या अभिमानभाजा । सांडनियां भजा 
केशवासी ॥ ३॥ निवक्ति तिष्ठतु एकरूप्चित्त । अवघीच समस्त 
गिळियेलीं ॥४॥ 


२२२ आम्ही चकोर हरि चंद्रमा । आम्ही कळा तो पणिमा 
॥ १॥ कंसा वाहिज भोतरीं हरि । बि्बे बिवला एकसूत्रो ॥२॥ 
आहो देहि तो आत्मा । आम्हो विदेही तो परमात्मा ॥ ३ ॥ 
ऐक्यपणें सकळ वसे । देतबद्धि कांहों न दिस ॥४, निवत्ति चातक 
इच्छि पां हे । हरिलागीं वरतें पाहे ॥५॥ 


२२३ आम्ही बोध तुम्ही बदि) आम्ही स्वये तुम्हो शद्धि 
॥१॥ कसा देहीं देह हरि । सत्त नांदे चराचरीं ॥२॥ आम्ही सोहं 
धरू भावें । तुवां हृद्यींच ठसावें ॥ ३॥ निवत्तिपाठपदा । नास 
बकुठ सदा ॥४॥ 


२२४ साकारनिराकार म्रह्मांचे विकार । यथील अंकर गरराजे 
॥ १ ॥। रज तम नाहों सात्बिक तेहि । परिपूर्ण देहीं आत्मारास 
॥ २॥ सवं घटवासीं सञंत्र निवासो । आपण सभरती बिअलासे 
॥ ३ ॥ निदत्तीचो खण गुरूचा उद्गार । सवं हा निधार आत्मा- 
राम ॥ ४ ॥ 


२२५ नव्हे तें पोसणे नव्हे ते साधन । उपदेशखण वेगळो रया 
॥ १ ॥ न भेदे पाल्यें वर्जरे मढियेलें । जोवन घातले न भरे घटीं 
॥ २॥ नाईके उपदेश नव्हे खण सिद्ध । योनीसी प्रसिद्ध मॉढयेल 
॥३॥ निवृत्ति म्हणे जरी कृपा करी श्रीगुरु । तरोच हा संप्रधारु 


घरीं आम्हां ॥ ४॥ 
२२६ भरते ना रिते आपण वसते । सकळ जग होतें तमामाजी 


॥॥१॥ तें.रूप पे ब्रह्म चोखाळ सबंदा । नित्यता आसंदा नंदाघरी 
॥२॥॥ अ क्मापाद नाहों घरों पुणापूर्णे । "कळ जग होणें एक्यारूपें 


श्री निवंत्तिनाथ यांचे अभंग ६३१७ 


७२०४००७४९० ००७४१५.०५.०१५ “7-० ४- ५१८” “का न > >> *-“ -_ “-“<६->*-- 5:7८." -2 .“५-.>५.-४१.४* “४२% शश: £-“५-/72-> टी *- २.८ २.४. 


॥ ३ ॥ निवत्तितटाकरखूप म्रह्म एक । जेथे ब्रह्मादक ध्याती सदा 
॥॥ ४1 

२२७ सुमनाची लता वक्षो निपजली । ते कोणें घातली 
भोगावया ॥१॥ तेसा हा पसारा जगडंबर खरा । माजीं येरझारा 
दान्य खपा ॥२॥ नाहों त्यासी छाया नाहीं त्यासी माया । हा दक्ष 
छॅदावया विदान करी ॥ ३॥ निवत्तिराज म्हणे गरुविण न तुट । 
प्रपंचसपा्ट म्रह्मयी नेम ॥४॥ 


२२८ छेदियेला बक्ष तुटल तं मळ । प्रपंच समूळ उडोनि गला 
॥ १॥ गेलं तें सुमत गेला फलहेत । अखंडित रत्‌ गोवाळीं रया 
॥ २॥ सांडिला आकरु धरिला विकारु । सवे हारहरु एकरप 
॥ ३ ॥ निवत्तिनिधान बोळलं गयनी । अमताची धणी आम्हां 
भवतां ॥४॥ 


२२९ प्रपंच टवाळ वक्षचि सकळ । उपडिलं मळ कल्पनेचे 
॥ १ ॥ गेली ते वासना तिमालो भावना । चुकले बंधन यमपाठा 
॥२॥॥ उपजत मूळ खुंट ते जाळ । मायेचे पडळ हारपले ॥३॥ 
निवत्ति स्वानंद नित्यता आनंद । जन हा गोविद आम्हां पुरे ॥३॥। 


२३० तुटलं पडळ भेटला केवळ । सव हा गोपाळ गुरुमुख ॥ १॥ 
न देखो बंधन सवं जनादेन । व्यासादिकों खण सांगितलों ॥२॥ 
म्रह्मयांडविवरण हरीचा खेळ । त्यांतील हा वेळ तोडियेला ॥ ३ ॥ 
निवरत्ि बोधला गरुखणा बोध । मनाचा उद्बोध हरिचरणीं ॥४॥ 


२३१ खंटलं तें मन तोडियली गति । चेळु तो पुढती तोडियेला 
॥ १ ॥ जाहाले उन्मन विरालं त॑ समन । श्रीरामचरण पुरे आम्हां 
॥ २ ॥ गेलं मन रामी निष्काम कल्पना । बुडाली वासना तिथे 
डोहीं ॥३॥ धन्य ते चरण नित्यता स्मरण । अखंड संपन्न प्रम दतु 
॥४॥ अमतकुपिका अमताचा झरा । पाटु येकसरा वाहातसे ॥५॥ 
निवसोची वत्ति प्रमंचरि डुल्लत । मन त॑ निश्चित रामपायो ॥६॥ 


२३२ मोंविले चरणीं टाकिले रांडवणो । विषयपाखरणो वुरी 
ठेली ॥ १ ॥ पाहाट' पाहाली म्रह्म उगवलो । दिननिज्ी जाली 


३१८ - श्री ज्ञानदेव गाथा 


२५-५४. 








एकरूप ॥ २ ॥ नाठों तारा ग्रह नाहीं ते मेदिनी । सर्वे जनादेनीं 
बिबलेसे ॥ ३ ॥। नित्त्तिनिकट ब्रह्म सर्व घट । अवघाचि निघोट 
राम आम्हां ॥४॥ 


२३३ मारुनि कल्पना निवडिल सार । टाकिले असार फलकट 
॥१॥ धरिला तो हरि गोंविलसे सद्न । विषयाची साव झाडियलो 
॥२॥ पहाते दुभतं कासवी भरित । नंत्राते करिते तप्त सदा ॥३॥ 
निवृत्ति अमत गुरुकूपा तुषार । सब हा बिचार हरि केला ॥४॥ 


२३४ आमचा आचार आमचा विचार । सवं हरिहर एकरप 
॥ १॥ धन्य माझ्या भाव गुरूचा उपदेदा । सवं हृज्लीकेश दावियेल 
॥.२॥ हरिविण दुजे नणें तो सहजे । तया गरुराजे अपीयिले ॥३॥ 
हरि हेंचि तरत हरि हेचि कथा । हरिचिया पंथा मनोभाव ॥ ४ ।१ 
देहभाव हरि हरि सवंत्र स्वरूप । एक्या जन्मे खेप हरिलो माझी 
॥५॥ निवत्ति हरि प्रपंचबोहरी । आपुला शरोरीं हरि केला ॥६॥ 


२३५ परिपुर्ण ब्रह्म विज्ञानेंसि ज्ञान योगियाचें ध्यान आत्म- 
ज्योति ॥ १॥ आत्मारामसार दद्यब्रष्टाविचार । नामसंकेतधीर 
निरंतर ॥ २ ॥ ध्येयाचे पे घ्यान मनाचे उन्मन । भक्‍तासी पावन 
वकंठोंचें ॥ ३ ॥ निवृत्ति म्हणे भक्ता स्वानंदजीवन । ब्रम्ह सनातन 
सर्वांघटों॥४॥ 


२३६ व्योमामाजीं तारा असंरय लोपती । तसे लक्षभीपतीं- 
माजी विरे ॥। १॥ धन्य दिवत नित्य सेवं भ्रीरामास । जनवन 
समरस पुर्णंबोधें ॥ २॥ तारा ग्रहदिन त्यामाजीं उन्मन । प्रपंचाचें 
भान दुरी ठेले ॥ ३ ॥ निवृत्ति निमग्न नास सेविताहे । ब्रम्हपणें 
होय सदोदीत ॥ ४ ॥ 


२३७ त्रेलोक्यपावन जनीं जनादन । त्यासा्जी परिपुर्ण आत्म- 
ज्योति ॥ १॥ नाहो आम्हां काळ नाहों आम्हां वेळ । अखंड 
सोज्वळ हरि दिसे ॥ २ ॥ ब्रम्ह सनातन भग्रः हींचे अंकुर । भक्‍ति- 
पुरस्कर भतदया ॥ ३॥ निवरसि म्हणे दोन वुबंळ मी एक । 
मनोमय चोख आत्मा गोड ॥ ४ ॥ | 


श्री निवत्तिनाथ थांचे अभंग २१९ 


*१..८०५०-”९-.<९५--८५-”/ २५-९५” ९*---९*.--४->९€%-.-- ४-९ ->/7६.-%--/१*--९४-/४ ४-८ ५८ १-0 -%--/ ८५ ४-८ ५--€१..<*५-”/€..//१५.८-/ 


२३८ धन्य हा खेचर धन्य हा सोपान । भक्‍तोचें जीवन 
जनकहेतु ।॥। १ ॥ धन्य याचें कूळ पवित्र सकळ । नित्य या गोपाळ 
जवळों असे ॥ २ ॥ याचेनि स्मरणें नासती दारुणें । कंवल्य पावणे 
्रम्हामाजी ॥ २ ॥। निवृत्ति म्हण परब्रम्ह हें साकार । लेथोल 
अंकर उमटले ॥ ४ ॥ 








२३९ सर्वांघटीं वसे तो आत्मा प्रका । प्रत्यक्ष आम्हां दिसे 
गुरुकृपा ॥ १ ॥ बिरालें तें ध्येय ध्यान गेलें मनों । मनाची उ*मनी 
एक जाली ॥ २॥ ठेला अहंभाव सवं दिसे देव । नि:संदेह भाव 
सद। आम्हां ॥ ३ ॥ निवत्तिसाधनगयनी प्रसःदें । सवे हा गोविद 
सांगतुसे ॥ ४ ॥ | 


२४० सवे हरि दिसे जनों वनीं वसे । भद ददव्य भासे भक्‍त- 
जनां ॥ १ ॥ एसें कांहीं करा सहज तें आचरा । जन्मभरोवरा 
पर्डो नका ॥ २॥ भावना श्रीधर भाविक हरिहर । भजनीं श्रोबर 
सव तुष्ट ॥ ३ ॥ निवत्तिनिधान आम्हां हा जीवन । भावयक्‍्त 
घन पाबे पावे ॥ ३ ॥ 


२४१ मातापिता! नाहों बंध बोध काहो । सम सवं डोही 
थंतताति ॥ १ ॥ सर्वे आत्माराम भजनों निष्काम । दिनकाळ नम 
भजनझीळ ॥२॥ दवा वसे देहीं क्षमा ते माधवी । कासबी शोभदो 
जनीं हये ॥ ३ ॥ निवुत्ति म्हणे ऐसा गयनी सद गुरु । उपदेदपुरु 
अमृताचा ॥ ४॥ 


२४२ पूर्ण बोध घाले आत्मारास जाले) तिखखवळ बोतले पूर्ण- 
तत्वे । १ ।। पु्णपुण्य चोख आम्हां. स सफळ । गयनीकल्लोळ- 
तुषार आम्हां ॥ २ ॥। चंत्रसुयकोण आकाश प्रावणं । पुृथ्यो 
अंथ ण सर्बकाळ ॥ ३ ॥ निवृत्ति म्हणती गुरु धडफुडा । बम्हांडा- 
एवढा अतंत माझा ॥ ४ ॥ 


२४३ आम्हां जपनाम गुरुखण सम । जनवन धाम गुरूचेंचि 
१)- १.५ नेघों कल्पना. न चढों वासना । एका पुर्णघना दारण जाळं 


३९० श्री ज्ञानवेव गाथा 


-“२..»€*..”५-.“€ 00१४-0४. *--९%--९%--€११%--/११--५९५.-९ ४--०१-"१४--/११--€१--<६--€*--€१--<”५..६..€९..”८”*...४५..”-€५..”“<५.”€९-४४-.-"५-. ८४-१६ “002 ““%*%. £४_“१ ... १९ .”१...<€६--<* --/”५..> 


॥ २ ॥ तप हें अमप नलगे संकल्प । साधतां समीप जवळों असे 
॥ ३ ॥ निवत्ति म्हणे मज निरोपिलें धन । हेचि ब्रम्हवण 
जाणिजसू ॥ ४॥ 


२४४ आम्हां हेंचि थोर सद्गरु विचार । नलगे संप्रधार 
मानामतें ॥ १ ॥ नेघों तें काबाड न करू विषम । ब्रम्हांड हें नेम 
आम्हां राम ॥ २॥ नेद यासी ढुऱ्ख उन्मनीचें सुख । नकरू हा 
झोक आला गेला ॥ ३ ॥ निवृत्ति म्हणे आम्हां सद्गुरउपदेदा । 
सवेभतों वास हरि आहे ॥ ४. ॥ 


२४५ चराचरी हरि गुरुमख खरा । माजीं न्रम्ह सरा विचरों 
'भाम्हों ॥ १ ॥ आम्हां एंसें व्हावे तरीच हें भोगावें । निरंतर 
ध्यावें पोटाळुनी ॥ २ ॥ नाहीं येथे काळ अवघे शन्यमय । निगुणें 
सामाये तन॒ माजो ॥ ३ ॥ निवृत्ति म्हणे पर त्रिकटगोल्हाट । 
त्यावरील नीट वाट माझी ॥ ४ ॥ 


२४६ परप समाधान परमं वर्धन । नाम जनादन क्षरलें असं 
॥ १ ॥ अक्षर अनंत क्षर हा संकेत । मागुते भरत आपण्यामाजी 
॥ २ ॥ आपण क्षरला आपण उरला । वेकुंठी बसित्लला चतुभुज 
॥३॥ निवत्तिगुदु गयनी सांगतसे हरो । नाम चराचरी विस्तारले 
॥४॥ 


२४७ हरि आत्मा होय परात्पर आलें । नाम हें क्षरलें वेदमतें 
॥ १ ॥ वेदांतसिद्धांत नाही आनहेत । सबंभतीं हित हरि आहे 
॥ २॥ हरिविण न दिस गुरू सांगतस । हरि हा प्रकाल सवरपी 
॥ ३ ॥ निव॒त्ति कोंदलें सद्गुरुनी दिधले । हरिधन भलें आम्हां- 
माजो ॥ ४॥ 


२४८ विस्तार हरीचा चराचर जाले । त्यामार्जी सामुलें गुर- 
देवत ॥।१॥ गुरुविण व्यर्थ विज्ञान न संपे । शानहेतूकड हिडणें 


व्यर्थ ॥२॥ गुरु परब्रम्ह गुरु मातापिता । गुवविण देवत नाहों वु्जे 
॥३॥ निवृत्ति म्हणे सज गुरुष्ोषषिठी । भक्तिनामपेटी उघडिळी ॥४७ 


श्री निवृत्तिनाथ यांचे अभंग ३२१ 





२४९ साधकबाधक न बाधी जनक । सर्वे हरि एक आम्हां 
रस ॥ १ ॥ हरिधिण नाहों हरिविण नाहो) हरि हाचि पाहो 
एकर य ॥ २ ॥। हरीमाजीं जन हरीमाजीं वर्न । हरि हा निर्गण 
सर्वा ठायीं ॥। ३ ॥ निबत्ति हरिलोळा दिनकाळ फळला । निमिषो 
निमिष कळा हरि जाणें ॥ ४ ॥ 


२५० नाहों छाया माया प्रकृतोच्या आया । मनाच्या उपाया 
नचले कांहीं ॥१॥ तें रूपस्वरूप अपार अमूप यशोदेसमीप खेळतसं 
॥ २ ॥ विश्‍वाचा विश्‍वास विइश्‍वरूपाधोद । सवेत्र महेश एकरूप 
॥३॥ निवत्ति सर्वज्ञ नाममंत्रयज्ञ) सर्व हाचि पुर्ण आत्माराम ॥४॥ 


२५१ प्रतिपाळ सम प्रतिज्ञेचा नेस । सर्वज्ञततातम गिळोतसं 
॥१॥ तें रूप सकुमार गोपवेषधर । सववज्ञ सतचार नंदाघरीं ॥२॥ 
त्रिपुर उदार सर्वज्ञता सुज । नामरूपपात्र भक्‍तीलागीं ॥३॥ 
निवत्तिसंपदा सववज्ञ गोविदा । सत्रमणी सदा तेथें निमो॥ ४ ॥ 


२५२ निकट वेल्हाळ नणों मायाजाळ । विव्हळ पाल्हाळ नेणों 
कांहों॥ १॥ तें रूप श्रोधर मानवी आकार । सवे निराकार सिद्धि 
वोळे ॥ २॥ कुटंब आचार कुळवाडो साजार। सवं हा श्रोधर 
एकएके ॥ ३ ॥ निवत्ति निमग्न गयनोची प्रज्ञा) नामें कोटियज्ञां 
होत जाय ॥ ४ ॥ 


२५३ ज्ञानेंसि विज्ञान रूपेसि सज्ञान | ध्यानेसि धारणा हारपलो 
॥ १॥ तें रूप संपुर्ण वोळलें हे खूण । नंदासी चिद्घन वषलासे 
॥ २॥ अख्पस्वरूप लक्षितां प माप । नंदा दिव्या दोष उजळला 
॥ ३ ॥ निवृत्ति संपूर्ण नाम .नारायण । सच्चिदानंदघन सब 
सुखी ॥ ४॥ 


२५४ आदिरूपसम मळप्रकृतिनेस । वेकंठ उत्तस सवेत्र असे 
॥ १॥ तें रूप संपुण बोळलें परिपुर्ण) सवे नारायण गोपवेषं 
॥२॥ आधारों धीरता निर्धारी धरिता । सवंत्र पुरता एकरूप ॥३॥ 
निवृत्तिसाधन सवेरूपें जाण) एकरूप श्रीकृष्ण सवितस ॥ ४ ॥ 


३२२ श्री ज्ञानदेव गाथा 





२५५ वैकुंठ केलास त्यांमाजीं भाकाह । आकाशीं अवकाश 
धरी आत्मा ॥ १॥ तें रूप सुघड प्रत्यक्ष उघड । गोळियांसी कोड 
कृष्णरू्वे ॥। २॥ न दिसे निवास आपरूपं दिश्या) सधंत्र महेशा 
आपरूपं ॥ ३ ॥। तारक प्रसिद्ध तीथ पे अगाध । नामाचा उद्बोध 
नंदाघरीं ॥ ४ ॥ प्रकादपणेता आदिमध्यसत्ता । नातळे तो देता 
अद्वेतपणें ॥ ५॥ निवत्तिसाधन कृष्णरूपें खण । विश्वीं विश्‍व पर्ण 
हरि माझा ॥ ६॥ 


२५६ मगजळाभासलहरी अपार । हा प्रपंचपसार उदरों जया 
॥१॥ तें रूप वेकुट कृष्णरूवे खळे । गोपाळांचे लळे यमन तटों ॥२॥ 
जाळूनि इंधन उजळल्या दोपों । अनंतस्वरूपों एक पिसे ॥ ३ ॥ 
निवत्तिसागर ज्ञानाक आगर । कृष्णचि साचार बिबलासे ॥४॥ 


२५७ जाणोनि नणतें नेणत्या मागतें । आपण पुरते नित्यपुण 
॥ १॥ तें स्वरूप कृष्ण गोळियांच्या भाग्ये । नंदासी सोभाग्यें 
भागा आलें ॥२॥ जाण तें पु्णेता पुणं तें समता । आपण चित्सत्ता 
गोपवेषें ॥ ३ ॥ निवत्ति परिमाण सर्वपुर्णघन । दिन निज्ञीं कृष्ण 
भाग्ययोग ॥। ४॥ 


२५८ विश्वाचा चालक सुत्रधारी एक । विज्ञान व्यापक ज्ञान- 
गम्या ॥ १ ॥। तें रूप साजिरे कृष्णघन:शाम । योगितां परम जप 
ज्याचा ॥ २॥ दिवदिवोत्तम नाम आत्माराम । जनवनसम गोप- 
वेषे ॥ ३॥ निवत्तिचाळक सवक व्यापक । आपरूपे एक सवंत्र 
असे ॥४॥ 


२५९ गोतवित्तचित्त गोतासी अचक । चाळकपंचक तत्वसार 
॥ १॥) तें रूपसादर्य कृष्णनाम सोपं । नंदायशोदे देखों बाळलोला 
॥ २ ॥ निरसुनि गुण उगवलो खण । गोकुळों श्रीकृष्ण खळे 
कसा ॥ ३ ॥ निवत्तिचें सार कृष्णनामें पार । सर्ब हा आचरा 
हरि हरि ॥४॥ 


२६० जेथें रूपरेखा नाहों गुण वेखा । चिदाकाह एका अवतरला 
॥ १ ॥ तें रूप गोजिरें कृष्णरूपे सांग । यशोदेचा पांग हरियेला 


श्री निवृत्तिनाथ यांचे अभंग ३२३ 





॥२॥ जथे रजतम नाहीं तें निःसीम । आप शमदम पु्णघन ॥३॥ 
निवत्तीचें सार ब्रह्ममुख घन सर्व जनादेन गोपवेषें ॥४॥ 


२६१ क्रारणपरिसणा कामधामनेम । सव आत्माराम नेमियेला 
॥ १॥ तें रूप सुंदर सर्व अगोचर । कृष्णपरिकर गोपवेषें॥ २॥ 
वेदादिककंद 3*कारउद्योध । साकार प्रसिद्ध सर्वांघटीं ॥३॥ 
निवत्ति म्हणे धाम कृष्ण हा परम । सोस्यरूपे सम वतंतसे ॥ ४॥ 


२९६२ आद्यरूपसार जेथूनि उकार । तो प्रणव साचार हारपला 
॥ १॥ तें रूप समथे रामकृष्णताथ । गोपिका कृता्थे नाम घेतां 
॥२॥ म्रह्मांड घडले अनंत घटमठ । आदरूपं धीट मनिजना ॥ ३॥ 
निवत्तोचे सार सव हा परिकर । कृष्णचि साचार बिबलासे ॥४॥ 


२६३ व्याप्तरूपं थोर व्यापक अरूप । दुसरें स्वरूप नाहीं जथे 
॥ १॥ तें अव्यक्त साबडे कृष्णाचें रूपडं । गोपाळ बागडे तन्मयता 
॥ २॥। उन्मनी माजिटं भोगिती ज मुनी । मूर्तींची पबणी हूदयों 
वसे ॥३॥ निवत्तिकारण कृष्ण हा परिपुर्ण । यशोदा प्णघन- 
बोळलेंसे ॥॥ ४॥। 


२६४ अनंत रचना हारपतो ब्रह्मांगे । हळाचि वितंडें मोडीतसे 
॥९१९॥ तें रूप राजस वसुदेव भोगी । दंवकियेलागीं बोळलेंसे ॥२॥। 
बिचित्र रचना अह्यांडक्सरीं । निरालंब हरि गोकुळीं बसे ॥ ३॥ 
निवत्तिसंपद। गाताती गोबिदा । भोगिती मुकुंदा निजबोधे ॥ ४ ॥ 


२६५ रसज्ञ साचार सामाजीं वसे । जोबन हें सोसे असोस होय 
॥ १॥ तें खूप स्वरूपाचे रूपोंचा बोळलें । कंदप घोळिलें नंदाघरीं 
॥२॥ नाहों त्या आकार अवघाचि वेकुठ । अद्वेत घनदाट ब्रह्ममय 
॥ ३ ॥ निवत्तिनितंब कृष्ण तो स्वयंभ । श्रीपू्तचे बिंब दिसे 
सवं ॥४॥ 


२६६ जयामाजीं दोक्षा हारपोनि जाये । हेत हेंहि ठाये दुजपणें 
॥१॥ तें रूप रोकडें दिसे चहृंकडे । गोपाळ सवंगडे खेळताती ॥२॥ 


शर्ट श्री ज्ञानदेव गाथा 





उपरति योगियांतितिक्षा हारपे । मायाकार लोपे कृष्णध्यानें ॥ ३॥ 
निवत्ति तत्पर सवं हा श्रीधर । मनाचा विचार हारपला ॥ ४ ॥ 


२६७ आम्हों किरण तूं सुर्या) आम्हों अस्तु त उदयो ॥ १ ॥ 
कसा देहों देवो दिवटा । परापद्यपंती चारी बाटा ॥ २॥ आम्हों 
कळा तं चंद्रमा । त॑ अमत आम्हो गरिमा ॥ ३॥ आम्हीं निधि तं 
निधान । आम्हों ध्येय त॑ साधन ॥ ४॥ निवृत्ति उपरती वाहे । 
हृदयीं कृष्णनाम ध्यायें ॥५॥ 


२६८ ज्याचें मुखों नाम अमतसरिता । तोचि येकु पुरता घट 
जाणा ॥ १ ॥ नामाचेनि बळें कळिकाळ आपणां । ब्रम्हांडा येसणा 
तोची होय ॥२॥ न पाहे यमकाळ तयाकडे अवचितां । हरिनामाची 
सरिता ज्याचें मुखीं ॥ ३ ॥ निवत्ति नामामत उच्चारी रामनाम । 
नित्यता परक्नरह्म याचें घरी ॥ ४ ॥ 


२६९ नित्य नाम वाचे तोचि एक धन्य । त्याचेचि शुद्ध पुण्य 
इये जनों ॥ १ ॥ रामनामांकित नित्य मंत्र वाचे । दहन पापचें 
एक्या नामे ॥ २॥ एंसा जो नित्यतां पढतसें नाम । नाहों तयासस 
दुजे कांहों ॥ ३॥ निवत्ति अव्यक्त रामनाम जपे । नित्यता सोहेंपे 
रामनाम ॥४॥ 


२७० अखंड जपतु नाममंत्र वाचे । त्याहूनि दवाचे कोण भूमों 
॥॥। १ ॥ अमतीं राहिला त्यासि क'यसें मरण । तित्यता शरण 
हरिचरण ॥॥। २ ॥ नामसमंत्रराज्षी अनंतपुण्य त्यासी । नाहीं प 
भाग्यासी तयाहुनी ॥ ३॥ निवृत्ति म्हण सार रामनाममंत्र । कचा 
त्याशी शत्र जितो जनों ॥४॥ 


२७१ नाम नाहों वाचे तो नर निदेव । कसेनी देव पावेल तया 
॥॥ १॥ जपे नाम वाचे रामनामपाठं । जा झील वकुठे हरि म्हणतां 
॥२॥ न पाहे पे दृष्टो कळिकाळ तुज । रामनाममंत्रबीज संत्रसार 
॥ ३ ॥ निवत्ति म्हणे नाम जपावे नित्यता । आपर्णाच तत्वतां 


होईल हरि ॥४ ॥ 


श्री निवत्तिनाथ यांचे अभंग २३२५ 


२७२ नाम!चेनि बळें तरिज संसार । आणिक विचार करू 
नको ॥ १ ॥ नाम जप वेगो म्हणें हरि हरि । प्रपंच बोहरी आपे 
आय ॥॥ २ ॥ नित्यता भजन देवहद्िज करी । नाम हें उच्चारो 
रामनाम ॥ ३ ॥ निवृत्ति जपतु रामनाम वाचे । दहन पापाचे 
आप आप ॥४॥ 


२७३ नलगे मंत्रसार नलगतीं तपे । रामनाम सोपें मळमंत्र 
॥ १ ॥ रामनाममंत्र जप तं रे जना । तुटेल यातना भवमळ 
॥ २ ॥ ज्याचेनि स्मरणें तरलो पे गणिका । वेकुठलोका प्राप्त 
जालो ॥ ३ ॥ निवत्ति म्हण नाम हेंचि सारतप। जय का अमप 
निरंतर ॥ ४ ॥ 


२७४ वेगु करि मना धरावें प सार । नामचि आचार रामनापें 
॥ १॥ तरसी रे मना स्मरतां नामावळो । राहसी अढळीं केकुंठीं 
रया ॥ २॥ सार तेंचि धरि असार तें निवडो । बेकुठ चढावढी 
रामनामे ॥ ३ ॥ निवत्ति म्हणे सिद्ध असतां प संत्र । रामनासे 
शत्र नासतील ॥४॥ 


२७५ नामाचेनि स्मरणे नित्यता पारणे । तेंचि बिठुलनामनाणें 
पंडरिय ॥ १ ॥ विठ्ठल विठ्ठल मंत्र हेचि निजशास्त्र। विचारितां 
सवत्र दुजे नाहीं ॥ २॥ नामविण मख नित्य प तया दुःख । नामं 
शुकमुख नित्य सदा ॥३।॥ निवत्तिचें जाप्य विठुलनामपाठ । एंका 
नामें पाप कोटि जाये ॥४॥ 


२७६ ज्ञानघनमुकक्‍्ति विज्ञानघनसंपत्न । सवेघटों चतन्य हरि 
नांदे ॥१॥ त्या रूपं मोहिले काय करू साजणी । अखंड उन्मनी 
लाग त्यासि ॥२॥ समाधिसंजोवन कृष्णाचे प घ्यात ।) दिनर्निदा 
मनीं रूप दिसे ॥३॥ निवत्ति घनवट स्वामी माझा दिसे । येकतत्व 
पसें ज्ञोभतुसे ॥ ४ ॥ 


२७७ व्यामाची हयाम सेज बरी करी परवस्तुची भटी । एंसा 
तोचि सदग्रु रे ॥ १ ॥ सद्गुरुवोण मढासि दरुदन कचे । एंसा 


२२६ श्री ज्ञानदेव गाथा 





तोचि तो चमत्कारु गे बाईये ॥ २॥ एक मंत्र उपदेशिती गुरुते 
जाणावे भमीभारु ॥ ३॥ निवत्ति म्हणे तत्व साक्षत्वे दावी । एसा 
तोचि चमत्कारु गे बाईय ॥४॥ 


२७८ रामनाम नित्य अखंड प चित्तों । तयाचे पुरती सव काम 
॥ १॥ रामरामनामं तुटती संसार । नाहों त्या यरझार योमाळे 
॥ २॥ हरिध्यान आम्हां हाचि मंत्र थोर । नकरीं विचार अन्य- 
शास्त्री ॥ ३ ॥ निवृत्ति अखंड जपतुसे नाम । हृदयों सप्रम मति 
त्याची ॥ ४॥ 


२७९ मन सले देवीं ध्यान गेलें रूपी । राहिलें स्वरूपों तल्लोन 
देखा ॥ १ ॥ सुखदुःख नाहों सुखदुःख नाहों । नाम मात्र पाहों 
हरि बोळे ॥ २ ॥ येकतत्वसार रामतामसुख । नलगे ते भूक 
प्रपंचाची ॥ ३॥ निवत्ति सत्वर उच्चारण नाम । वेकुठ हें धाम 
तया देहों ॥ ४॥ 


२८० आकश्यापिपासा नघों प चित्तों । एका नामं तृप्ति सवकाळ 
॥१॥ राम राम नाम आम्हांसी अखंड । नणों पे पा्षांड नानामतें 
॥ २॥ हरिनाम वाचे सारमंत्र आम्हां । अखंडित प्रेमा वसे चित्तीं 
॥३॥ निवत्तिसंचित गेनी प सांगे) एकार्चि श्रीरंग जोडी करा ॥४। 


२८१ नाम मुखों सदां तोचि प भाग्याचा । तयासि यमाचा 
धाक नाहों ॥ १॥ रामनाम हरि सवकाळ वसे । तेथेंचि निवासें 
वसे हरि ॥२॥ हरिध्यान वसे अखंड पं सवंदां । नपवे तो आपदा 
इये जनीं ॥ ३ ॥ निवत्तिसमता हरिभजन करो । सवंत्र कामारी 
क्रदषिसिद्धि ॥४॥ 


२८२ जनीं जनादन हाचि भावो दृढ ।) अवघेचि गूढ तारी 
जना ॥१॥ जडमूढ तरती हरिनामछंदं । एका नामपदें वेकुठ रया 
॥ २॥ सत्वर उच्चार रामनाम चित्तों । संसारखंती नाहीं तया 
॥३॥ निवृत्ति सत्पद इच्छित सवंदां । भिन्नभभंद कदां नाहो चित्तीं 
॥३४॥ 


श्री निवत्तिनाथ यांचे अभंग ३२७ 





२८३ हररप्रेम नित्य ज्यासि प सदां वसे । सवंघटों दिसे हरि 
आम्हां ॥ १ ॥ रामकृष्णमाळ नित्य जव करी-। तयासि संसारा 
सुख आहे ॥ २॥ अंतींचिये वेळे रामनाम जोडी । वेकुंठ परवडी 
तया नरा ॥३॥ निवत्ति अखंड हरिध्यान चित्तों । संतारसमाप्ति 
जालो तया ॥ ४ ॥ 


२८४ समता वर्ताबी अहंता खंडाबी । तेणेंचि पदबो मोक्षमाग 
॥॥१॥ क्षमा धरी चित्तीं अखंड श्रोपति । एकतत्त्व चित्तों ध्याईजसु 
॥२॥ नाम हाचि मंत्र नित्य नामें सार । दुसरा विचार घेऊं नको 
॥३॥ अन्य शास्त्रे भजतां नाहीं पे सक्‍्तता । हरिनाम गातां मु्वति 
रोकडी ॥४॥ नित्य सुख घ्यावें नामचि अनुभवावे । तरीच सुख 
पावे इहलोकों ॥ ५ ॥ निवत्ति भजन नित्य अनुष्ठान । एकरूप 
ध्यान मन ध्यात सदा ॥1६॥ 


२८५ आकारनिडळों साकारमंडळों । एकु वनमाळी क्षरलासे 
॥ १॥ पंचन्रह्मछाया पंचब्रह्ममाया । एकु जाये विलया एकासंगं 
॥२॥ एंसियय तत्वें होताति परत्वे । धरूनियां सत्व अहंभाव ॥३॥७ 
निवत्ति दिवटा उमगनियां वाटा । पंढरो चोहटा । देखिला हरि 
॥ ४ ॥ 


२८६ अवोट अबोला घेतां प नमोला । तो प्रत्यक्ष देखिला 
भोमातटीं ॥ १ ॥ अव्यक्त साकार आकारले अंकुर । क्षरलें चरा- 
चर भक्तिकाजं ॥२॥ अनमान विट सर्वघटीं माजिटे । तें परब्रह्म 
ईटें भक्‍्तिसाह्य ॥ ३ ॥ निवत्ति घनवट पिकलोसे पेठ । पुंडलिकें 
प्रगट केलें असे ।॥। 


२८७ ध्येयध्यान मनीं उन्मनी साधनों । लावितां निशाणी 
ध्यानमार्ग ॥१॥ तें रूप सघन गणागणसंपन्च । अह्य सनातन नांदे 
इट ॥ २॥ बिठ्ठुलनामसार ऐसाचि निर्धार । मुक्तिपारावार ती 
अक्षरों ॥ ३॥ निवत्ति निवांत राहिला निश्चित । केलेंसे मथोत 
पंडलिके ॥॥।४॥ 


३२८ श्री ज्ञानदेव गाथा 





२८८ भाग्याचेनि भाग्ये उदो पे दवयोगें । तें पुंडलिकासंगे 
भीमातटीों ॥ १ ॥ ध्यानमन एक करितां सम्यक । होय येकायेक 
यकतत्त्वे ॥ २॥ उदो अस्त मेळें ब्रह्म मनमेळें । भोगिती सोहळे 
प्रमभक्त ॥३॥ निवृत्ति निवांत विठुलों सतत । नेघे दुजी मात 
हरिविण ॥ ४ ॥ 


२८९ नामामृतपीक हेंचि घेई सुख । नलगतो शोक जन्ममत्यूचे 
॥१॥ रामनामकथा साधी कां परमार्था । पावसील पे हिता नाम 
घेतां ॥ २॥ विवव हें प अंध मायेचे विशद । नेणें अथंभेद तरणो 
पाय ॥ ३ ॥ निवत्ति म्हण खप तें प्रकाहले दोप । पंढरोसमीप 
भोमातोरों ॥ ४ ॥ 


२९० संसारभ्मं भमले हे जीव । नेणती हे माव रोहिणोीचो 
॥ १॥ जाईल हा देह सरेल आयष्य । आयेंआप भविष्य उभं राहे 
॥ २॥ वेग्‌ करा आघों रामनामचितना । जव नाहों पाहूणा काळ 
आला ॥ ३ ॥ सववत्र श्रोराम एंसा करा वाचें । सुटतील मोहाचे 
मोहपाश ॥ ४ ॥ तिमिरपडळे निमाली प दष्टि । प्रपचसष्टि 
दिसतस ॥ ५ ॥ निवत्तीचें सार रामकृष्णनास । वेकंठ परम 
सवकाळ ॥ ६॥ 


२९१ उपरति मनाचो साधन विदेहो । तरिजल बाहों रामनामं 
॥१॥ हरिविण सुटिज एसें नाहो बोलिलें । सर्वहि शोधिलें झ्ञास्त्र 
आम्हीं ॥ २ ॥ हृताचो हे वाढी प्रपचाच्या घरों । अद्वेतकामारी 
भोगिजसु ॥३॥ निवत्तोचे सार हरि हरि निमंळ । साधन केवळ 
हरिपाठ ॥ ४ ॥ 


२९२ भावभकक्‍्तप्रमदयाद्यांतिक्षमा । अखंडित प्रेमा असों द्यावा 
॥ १॥ सर्वभूती भजन करावें सवथा । रामनामकथा आरंभाव्या 
॥ २॥ आपपरदेहों बिघार करावा । हरिनाम दोहावा सर्वारूपों 
॥ ३॥ निवत्तीचें जाप्य आन॒ नाहीं चित्तीं । रामनामे तृप्ति सदा 
असें॥४॥ 


श्री निदृत्तिनाथ यांचे अभंग २३२९ 





२९३ अजन्मा जन्मला अहंकार बडाला । बोध पे उठिला 
गोकुळीं रया ॥१॥ आपरू्वे गोकुळों आपरूपं आपं । अवघे स्वरूप 
हरिच जाणा ॥ २॥ रूपाचे रूपस संदर साकार । गोकुळी निर्धार 
वबृदावनीं ॥ ३॥ निदत्तोचे पुण्य वेणु वाहे ध्वनी । जनमनमोहनी 
एकरूप ॥ ४ ॥। 


२९४ एक देष आहे हा भाव प सोषा । दवेतरूप बापा पडसां 
नरकों ॥ १॥ देत सांडी अद्वेत धरी । एक घरोघरीं हरि नांदे 
॥ २॥ सबाह्य कोंदलें परिपुर्ण विश्बीं । तोचि अजुनासि दृष्ट 
जाला ॥३॥ गयनीप्रसादे निवत्तिबोधु । अवघाचि गोविदु अवघ्या 
रू्पों॥ ४ 


२९५ समसुखाचें विषम मोहाचें । देत पापाचें घेसो झणी 
॥ १॥ सम सजबाज सवंत्र रे भोगो । एकरूप जगीं हरि नांदे 
॥ २॥ स्वरूप सुलभु हरि माझा लाटां । नामेचि बकुठा नंत अस 
॥३॥ निवृत्ति दिवटा सर्वकाळ जपे । बंकुंठ सोपे एक्या नामे ॥४॥ 


२९६ हरिविण भाव तो सवेहि व्यर्थ । हरि हा ससथे भाव 
थोर ॥। १॥ रामकृष्णनाम हाचि थोर उच्चार । भाव भावसार 
एका नःमं ॥२॥ नित्य नामघोष उच्चारितां वार्चे । यमकाळ 
साचे वंदी तया ॥ ३॥ निवत्ति स्मरत रामनामभाव । सर्वे एक 
देव चाड आम्हां ॥ ४ ॥ 


२९७ मनाचो वासना मनेंचि नमावोी । सवंत्र धरावी विठुल- 
सोय ॥॥१॥ आपे आप निवेल आपे आप होईल । विठ्ठलची दिसल 
सर्वेरूपीं ॥ २ ॥ साधितां मार्ग गूढ वासना अवघड । गुरुमागीं 
सुधड उपरति ॥ ३ ॥ निवत्तिवासना उपरति नयना । चराचर 
खणा हरि नांदे ॥४॥। | 


२९८ एक तत्त्व सांगती वेदादिक बडिवार । ब्रह्मकमं आचार 
भजनालागीं ॥१॥ आदिमध्यअवसान सत्वरजतम । प्रकृति सवत्र 
संपत्ति अळंकारला ॥२॥ सोहं पं अनंतु सवितां साचार । ग्रुमुख 


३३० श्री ज्ञानदेव गाथा 





उच्चार भजन केलें ॥ ३॥ देवी नांदे रसना धर्मा नांद भावो । 
एकतत्त्वीं देवो क्षरला असे ॥ ४ ॥ आदिअंत हरला नाहों तेथें 
कल्पना । देहीं दीव भाना विठ्ठलचरणीों ॥ ५ ॥ याचेनि परिपाठ 
नासतील पार्प ) एक नाम सोपें हरीचें जाणा ॥ ६ ॥ निवत्ति 
साम्यता सर्वाघटो दिसत । विठठल हेचि मातु नित्यनम ॥७॥ 


२९९ नाहों रूपों सोय नाहों ज्या रूपा । तेथिल ये कृपा खळों 
आम्हो ॥ १ ॥ आम्हां हेंचि रूप अदुंतस्वरूप । नाहों तेथें कि 
लाभ कल्पनेचा ॥ २ ॥ ध्येयध्यान खंट प्रपंच आट । नाम हें 
बकठा नेतु असे ॥ ३ ॥ निवत्तिसाधन वत्तोचे संपन्न । नाम हें 
जीवन अच्युताचें ॥ ४ ॥ 


३०० कल्पन! कोंडूनि मन हें मारिले । जोवन चोरिलें सत्रा- 
वीर्चे ॥ १ ॥ साजीव सोलिव निवृत्तीची ठव । कृष्ण हाचि देव 
हृदयीं पुजी ॥ २॥ विलासविकृति नाहों प आवाप्ति । साधनाची 
युक्ति हारपली ॥ ३ ॥ निवत्तिकारण योगियांचें हृदयीं । सवं 
हरिपाही दिसे आम्हां ॥ ८॥ 


३०१ नाहों त्या आचारु सोंबिळा परिवारु । गोकुळों साचारु 
अवतरला ॥। १॥ गाई चारी हरि गोपवेषधारी । नंदाचे खिल्लारों 
ब्रह्म जालें ॥ २॥ ध्याताति धारणे चितिताति मान्ये । योगियांची 
मनें हारपति ॥३॥ निवत्ति म्हणे तें बसुदेवकुळों । अवतार गोक॒ळों 
घतलासे ॥ ४ ॥ 


३०२ न देखो सादः्य हारपे प दृष्य । उपनिषदाचें भाष्य हार- 
पलें ॥। १॥ तें रूप उघडं कृष्णरूप खळे । गोपाळांचे लळे पुरविले 
॥२॥ न घढे हा प्रपंच नाहीं त्या आहाच । सवे रूप साच हरि 
आम्हां ॥ ३ ॥ निवत्तोचे पर कृष्ण हा साचार । सवे हा आचार 
कृष्ण आम्हां ॥ ४ ॥ 


२०३ स्वरूप साजणी निद्रिस्त निजले । भलें चेतव्लिं गरुरायें 
॥ १ ॥ सावध सावध स्मरे रे गोषबिद । अबघा परमानंद दुमदृमित 


श्री निवत्तिनाथ यांचे अभंग ३३१ 


॥(२॥ निद्रेचिया भलों तव्वरूप विसरू । प्रकाशला थोरु आत्माराम 
॥३॥निवत्ति देवो आनंद झालया । लवती बाहिया स्वस्वरूपीं ॥४॥। 


३०४ चेतवी चेतवी सावधान जिवीं । प्रकृति मांडवी लग्त वोजा 
॥१॥ मातका मायावी निवेदन हरि । प्रपंचबोहरी रामनाम ॥२॥ 
निवत्तिदेदीं अद्वंत परणिलो शक्ति । निरंतर मुक्ति हरिनामं 
॥ ३ ॥ 


३०५ हरिविण न दिसे जनवन आम्हां । नित्य ते पुणिमा सोळा 
कळीं ॥।१॥ चंद्रसूयेरशिमि न देखो तारांगणे । अवघा हरि होणें हेंचि 
घेवो ॥ २॥ न देखो हे प॒थ्वी आकादपोंकळी । भरलासे गोपाळीं 
दुमदुमीत ॥ ३॥ निवत्तिनिष्काम सर्वे आत्माराम । गयनीचा धाम 
ग॒जगम्य ॥ ४ ॥ 


३०६ पृथ्वी श्रीराम आकाडा हे धाम । आपण विश्राम स्थळ- 
रूपं ॥ १ ॥ सुक्ष्म स्थळ राम साधक परम । नाम सवात्तम 
सर्वारूपीं ॥। २ ॥ आकारविकार सम सारिखाचि हरि । सबाह्य 
अभ्यंतरीं आपणचि ॥ ३ ॥। निवत्ति निष्टंक ज्ञान तें सम्यक । 
गयनीविबेक सिद्धपंथ ॥ ४ ॥ 


३०७ सारनिःसार निवडूनि टाकोन । सवं हा होईन आत्माराम 
॥१॥ राम सर्वांघटों बिबेलासे आम्हां । पुण ते पाणिमा सोळाकाळी 
॥२॥ न दखों दुजं हरिविण आज । आणिकाचे काज नाहों तेथ 
॥३॥ निवत्तिगारव गरुमखं घत । आपर्णाच होत समरसे ॥ ४ ॥ 


३०८ प्राकृतसंस्कृत एकचि मथित । गुरुगम्य हेत पुराणमहिमा 
॥ १ ॥ वेदादिक मत शास्त्र तें बोलत । श्रतीचा संपत वाद जेथ 
॥ २ ॥ पृथ्वी हें ढिसाळ आकाशा कव्हळ । जन्म मायाज(ळ विरत 
जथं ॥ ३ ॥ निथत्ति म्हणे गरु गयनी सारस । आपण जगदीश 
सर्वार्पों ।॥ ४ ॥ 


३०९ भकक्‍्तिज्ञानवराग्य तिहोचें शोधन । जनीं जनादन हेंचि 
खरें ॥ १॥ भक्‍्तिविण देव नपबे सावेव । रोहिणीची माव तसा दिसे 


३३२ श्री ज्ञानदेव गाथा 








॥२॥ बेराग्ये तापले ब्रह्मांड देखिले । वासन मंडले निःसंदहें ॥३॥ 
निवत्ति ज्ञानाक विज्ञान सम्यक । भावशीळ देव जनीं इये ॥४। 


३१० पित॒ गोत माता भजन स्वभावता । जन्सोनि अनंता प्रिय 
होय ॥१॥ तोचि भजनपंथ सुगम समथं । नित्यता अनंत तप्त असे 
॥२॥ पितमाता विष्णु एक भाव प्रश्‍न । दिननि्ञीं कृष्णु न विसंबे 
रया ॥३॥ निवृत्ति सादर कृष्ण परात्पर । मातापितासार आम्हां 
होय ॥ ४ ॥ 


३११ देषितां अच्युता दृषतां पुणंता । न पवे अनंता भाव त्याचा 
॥१॥ भावें शीलकाज भावें अधोक्षज । भावें सकळ काज सफळ 
होय ॥ २॥ भाविक भजन भाविक पुजन । तेथे जनादन तुष्टतसे 
॥३॥ निवत्तिकरुणाभाव नारायणा , सवे जनादंना अपियेलें ॥४॥ 


३१२ सुखदुःख कांही भजनप्रवाहों । मायामोह पाहो हरी रया 
॥ १ ॥ हॅरिख्पों सुख हरिख्पीं दुःख । हरिर्पीशीक आत्मा माझा 
॥२॥ साकार निराकार सवे हा आचार । हरिरूपसार भजनभाव 
॥॥३॥ निवत्तीचें ज्ञान हरिरूप ध्यान । मनाचे उन्मन हरिरूपीं ॥ढ।। 


३१३ निःसंदेह हरि भावयक्‍त करी । भजन निर्धारो संतशोळ 
॥॥ १ ॥ रजतम खंडी वासना हे मंडी । चित्त हें अखंडीं हरिपंथों 
॥॥२॥ साधन हरिषंथ हाचि निज हेतु । गुरुमुख मातु एंशो असे ।॥(३॥ 
निवत्तोचे धन हरि आत्मा जाण । हरि हाचि पुण जनकु रया ॥४, 


३१४ मातेचे बाळक पित्याचें जनक । गोत हें सम्य हरि अम्म्हां 
॥१॥ मुकूंद केशव हाचि नित्य भाव । हरिरूप सावेब कृष्ण सखा 
॥ २ ॥ पुवजपरंपरा ते धन अपारा । दिनाचा सोयिरा केशोराज 
॥३॥ निवृत्तीचे गोत कृष्णनासं तप्त । आनंदाचे चित्त कृष्णनामं 
॥॥ ४ ॥ 


३१५ साजन्य समाधान सर्वे जनादन । आत्मरूपे धन इतुके 
पुरे ॥१॥ गोपाळ माधव कृष्णरूपें सवं । अरम्हपद देव सकळ आम्हा 


श्री निवत्तिनाथ यांचे अभंग २२३ 


॥ २॥ दृतभाव वावो अद्वेत उपावो । सवे ब्रम्ह देवो एक घ्यावो 
॥ ३ ॥ निवृत्तोचा भावो सर्व आत्मारावो । हरि हा अनभवो 
वेदमतें ॥ ४ ॥ - 


३१६ प्राणिया उद्धार सवं हः श्रोधरु । ब्रम्ह हें साचारु कृष्ण- 
मूर्ती ॥१॥ तें रुप भोवरें पांड्रंग खरें । पुंडलिके नि्धरिं उभं केलें 
॥२॥ युगे अठ्ठावीस उभा हषीकेज्ञी । पंडलिका सारस पुरवित ॥३॥ 
निवत्तीचें गुज पांडरंगीं बीज । विश्‍वजनकाज पुरे कोडं ॥४॥ 


३१७ पितपिता हरि पूरवेज पुरातन । नाम नारायण पांड्रंग 
॥१॥ तो ध्यायिजे जना अहेतवासना । हताची भावना दूरी करी 
॥ २॥ वेदार्थाचा अथे पाहतां समथे । तोचि हा भरीत कृष्णराज 
॥३॥ निवत्तोचा जपु गयनीसमीप । सवे कृष्णरूप गुरु माझा ॥४॥ 


३१८ हरितिण व्यथे आचार समथं. । हरि हेंचि हित अरे जना 
॥ १ ॥ तें रूप पंढरी पंंडलिकासांगे । एका नाम पांग पाडा तोडी 
॥ २ ॥ सवे कम्हापंण क्रिया करी जाण । वेदमतें खण ऐंसो असे 
॥। ३ ॥ निवत्तीचा दंव सवं हा गोविद । नाहों भिन्न भद विश्वों 
इये ॥ ४ ॥ 


३१९ पिड हा ने धरि ब्रम्हापण करो । विष्णु चराचरी ग्रंथो पाहे 
॥१॥ तें रूप विठुल ब्रम्हाकार दिसे । पंढरीं सोरस भोमारों ॥२॥ 
जनांचे तारक पुण्यपूज्य लोक । तप्त सनकादिक नामं होती ॥३॥ 
पतोतपावन नाम हें जीवन । योगियांचें ध्यात हरि आम्हां ॥ ४ ॥ 
वेणुनादीं काला पिडावत्ति जाला । भाग्य भोगियेला दृष्टोपुढं 
॥५॥ निवत्ति म्हणे रूपडं अनंत । बिठुलसंकेत तरणोपाव ॥ ६॥ 


३२० जनासो तारक हेंचि एक । केलासे विवेक सनकादिकों 
॥ १॥ तें रूप पंढरों बोळलेंसे देखा । अद्वताची शाखा तोडोयलो 
॥२॥ उगवले बिंब अहेत स्वरांभ । नाम हें सुलभ विठ्ठलराज ॥३॥ 
निवत्तीचें गूज विठठल सहज । गयनो राजे मज सांगितलें ॥४॥ 


३३४ श्री ज्ञानदेव गाथा 





३२१ निराकार वस्तु आकारासी आली । विश्रांति पे जालो 
विदवजना ॥१॥ भिवरासंगमो निरंतर सम । तल्लोनतें ब्रम्ह उभं 
असे ॥ २ ॥ पुंडलिक ध्येय पुढत पुढती सोये । विठठल हेंचि गाये 
संकोतेनीं ॥३॥ निवत्तिसंकोतेन ब्रम्ह हें सोज्वळ । नाम हें रसाळ 
अनिर्वाच्य ॥ ४ ॥ 


३२२ मनकामना हरि मनचो बाहेरी । चितितां श्रोहरि सुखा- 
नंद ॥ १॥ तें पंंडलिकतपें बोळलें स्वरूप । जनाचों पे पापे निर्दा- 
ढळिलों ॥२॥ वेणनादतीथं चंद्रभागा समथे । विठ्ठल देवत रहिवास 
॥ ३ ॥। निवत्ति साकार विठुल आचार । भिवरा तें नीर अमृतमय 
॥४॥ 


३२३ पाहतां साधन विठ्ठलकोतेन । भक्‍तसंजोवन आत्माराम 
॥१॥ विठ्ठल सधर भिवरा । तें नोर नाम निरंतर केशवाचें ॥२॥ 
शिवसुरवर चितिती सुस्वर । कितंनविचार पंढरोसो ॥३॥ निवत्ति 
कोन दिननिश्ीं ध्यान । मनाचे उन्मन ईये ख्पौं ॥ ४ ॥ 


३२४ पुंडलिकसुख सांगतां अदख । दिनकाळ हरिख कोंदाटला 
॥ १ ॥ तें रूप सेविती मनिजनसाधु । विठुलनामं कंदु तुट जना 
॥ २ ॥ नित्ग्रता कोतेन तुटेल बंधन । आत्मारामधन तुष्टंल जना 
॥३॥ विवेकवराग्य ज्ञानाचे सौभाग्य । नित्यता आरोग्य हरि सेवी 
॥ ४ ॥ पवणीचें सार विठठलउच्चार । नित्यता आचार विठ्ठलनामं 
॥ ५ ॥ निवृत्ति घनदाट बिठ्ठलनामपेठ । नित्यता बकंठ पंढरोय 
॥ ६॥ 


३२५ रूपाचे रूपस विठ्ठलनामं वेष । पंढरोनिवास आत्माराम 
॥ १ ॥ पुंडलोकभाग्य फळले संपुर्ण । दिननि्लीो कोतन बिठुठुल हरि 
॥ २ ॥। त्रेलोक्य उद्धरे एंसो पव्हे त्वरे । कोततंननिर्धारे तरणोपाव 
॥ ३ ॥ पुण्य कलें चोख तारिले अशेख । जनों वनीं एक रूप वसे 
॥ ४ ॥ वेदादिक मति ज्या रूपा गुंतती। तो आणूनि श्रीपति उभा 
केला ॥ ५ ॥ निवृत्तीचा सखा विठ्ठलरूप देखा । निरालंबशिखा 
गगनोदरीं ॥ ६ ॥ 


श्री निवत्तिनाथ यांचे अभंग ३३५ 





३२६ उघडं स्वरूप प्रत्यक्षाचें दोप । नास घेतां पाप हरे जन 
॥१॥ तें रूप विठठुल विनट सकळ । सेवा दिनकाळ पंढरीयेसी ॥२॥ 
रजतमं दूरी नामाची माधुरी । निज्ञाणी एक सरी रामकृष्ण ॥३॥ 
भवाब्धितारक नावाडा विवेक । पुंडलौक देख सेवितुसे ॥४॥ विभव 
हें तारिले नामचि पिकलें । केवीं रंगले मनहेतु ॥ ५ ॥ निवत्ति 
बिठ्ठल संबितु सकळ । दिनकाळफळ आत्माराम ॥ ६ ॥ 


३२७ प्रल्हाद परीक्षिती ध्रुव बळी म्हणती । उपमन्या गति 
क्षीरसागरीं ॥ १ ॥ भक्त हे तरले नामाचेनि बळें । कळिकाळासि 
खळे दों अक्षरों ॥२॥ आदि अंबक्तषी भक्‍त निजसखा । दों अक्षरों 
लेखा कला तेणें ॥ ३ ॥ उद्धव भक्रर आणि तो विदुर । दों अक्षरा 
पार उतरले ॥ ४ ॥ हनुमंत दास रामनाम उदास । कळिकाळासी 
भाष सांगतस ॥५॥ द्रौपदी सुभद्रा गोपाळ गोपिका । बळिभद्र सखा 
दों अक्षरीं ॥६॥ नंद तो वसुदेव उग्रसेन राजा । यादव पे पंजा दों 
अक्षरीं ॥ ७ ॥ निवृत्ति म्हणे अक्षर दोनी रामनाम । जपतां पावे 
धाम वकठोंचें ॥ ८॥ 


३२८ पंढरीये चोख रूपडं अशेख । भीमातीरां देख पुण्यभमी ।॥। १॥। 
आदिपीठ देव ब्रम्ह हें स्वयमेव । पुंडलोकभाव प्रगटला ॥२॥ जन 
हे काळ तारक गोपाळ । कोतंनों कळिकाळ दूरी ठाय ॥ ३ ॥ नाम 
हें विठ्ठल नलग पे मोल । नित्यता सकळ पांडुरंग ॥४॥ त्रिविधताप 
पाप त्यजितील अमूप । पुरतील संकल्प एक्या नामे ॥५॥ निवत्ति 
म्हण जो धन्य कोतंन करी । सवंत्र चराचरों बोलियेलें ॥ ६ ॥ 


३२९ सवं कामधन सवेसिद्धिपू्ण । पतोतपावन हरि एक ॥ १॥ 
तें रूप पंढरी पुंडलिका वोळलें । आणूनि ठविलें भीमातीरीं ॥२॥ 
नलगती त्या सिद्धि करणें उपाधी । नित्य चित्तशुद्धि विठठुलनामं 
॥३॥ कळिकाळासो त्रास चित्तों हृषीकेश । उगवला दिवस सोनि- 
याचा ॥ ४ ॥ त्रिभ्वनीं थोर क्षेत्र प साचार । विठ्ठल उच्चार 
भीमातीरी ॥५॥ निवत्ति तत्पर निवाला सत्वर । नित्यता आचार 
विष्णुमय ॥६॥ 


३३६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


३३० प्रालब्धसंचित विठठल देवत । कुळीं उगवत भाग्ययोगें 
॥ १॥ तें रूप पंढरीं उभ असे सानें । त्रिमिवन ध्यानें वेधियलें 
॥ २ ॥ उगवली ज्योत प्रभा पे फांकती । नाहों दिनराती पंढरीसी 
॥ ३ ॥ प्रभात हरपे सायंकाळ लोपे । दिनसणी दोप विठुलप्रभा 
॥ ४ ॥ पथ्वी हे ढिसाळ वाय व्योमफळ । सेविता अढळ जोडती 
रया ॥५॥ निवत्ति सप्रम जोडती सवंकाम । पंढरीय राम विश्रा- 
मले ॥ ६ ॥ 


३३१ नित्य हरिकथा नित्य नामावळो । बष्णवीचे कुळों धन्य 
जन्म ॥ १॥ म्हणोनि पंढरी उपजावें संसारीं । प्रत्यक्ष श्रीहरि 
तीरी उभा ॥ २ ॥ नित्यता दिवाळी नाहों तेथें हेत । नित्यता 
अच्युत तिष्ठतुसे ॥ ३ ॥ निवृत्ति सादर विष्णुमय सार । विठठल 
आचार पंढरीये ॥४॥ 


३३२ भवजळ काया पंचतत्त्व माया । भजन उपाया पंढरीरावो 
॥ १॥ तारक पंढरी प्रसिद्ध भीम!तोरीं । ज्रोदे चराचरी बोले वेदु 
॥ २॥ मायामोहजाळ ममता निखळ । सेविता सकळ होय हरि 
॥ ३ ॥ निवृत्तीचे फळ सकळ गोपाळ । तोडी मायाजाळ संकोतेनें 
॥ ४ ॥ 


३३३ विठ्ठुल श्रीहरि उभा भोमातोरीं । तिष्ठती कामारी 
मुक्ति चारी ॥ १॥ मुनिजनां सुख निरंतर लक्ष । भकक्‍्तांसों 
निजसुख देत असे ॥२॥ पुंडलोक पुण्य मेदिनी कारुण्य ।) उद्धरिले 
जन अनंत कोटी ॥ ३ ॥ निरा निरंतर भीमरथी तोर । वह्या हें 
साकार इटं नीट ॥। ४ ॥ नित्यता भजन जनों जनादन । म्रह्मादिक 
सुण पावताती ॥ ५॥ निवत्ति तत्पर हरिरूप सवंत्र । नाम धंतां 
तप्त आत्माराम ॥६॥ 


३३४ निरपक्षता मन अनक्षर मोन्य । प्रकाद संपुर्ण तया ब्रह्मा 
॥१॥ एंसें रूप पहा क्षरे दिज्ञा दाहा । सवंभावें मोहा एका कृष्णा 
॥ २ ॥ नित्यता अढळ नित्यपणें वेळ । बिकाह आकळे नित्य तेजे 
॥॥३॥ रूप सुंदर पवित्र आगर । चोखाळ साकार पवित्रपणें ॥४॥ 


श्री निवत्तिनाथ यांचे अभंग ३३७ 








नेणें हे विषय आकार न माये । विकार न साहे तया रूपा ॥५॥ 
निवत्ति तत्पर कृष्ण हा साकार । %॑ तत्सदाकार हरि माझा ॥६॥ 


३३५ पुंडलीक पठे वष्णवांचा हाट । करिती बोभाट हरि- 
नामाचा ॥ १ ॥ वोळलें अंबर अमततुषार । झेलोत अमर चकोर 
झाले ॥ २ ॥ देव मुनी सवं ब्रह्मादिक लाट । पंढरीये पेठे प्रेसपिसे 
॥ ३ ॥ निवृत्ति निर्वाळला ज्ञानदेव । सोपान खचर तल्लोन 
विनटला ॥ ४ ॥ 


३३६ हरिदाससंगे हरिदास खळे । ब्रह्मादिक सोहळे भोगिताती 
॥ १॥ संतमनीदंव सनकादिक सर्वे । त्यांही मनोभाव अपियेला 
॥ २ ॥ पंडलोकफळ वोळलें सकळ । शंकर सोज्वळ प्रम डले 
॥ ३ ॥ निवत्ति लोळत चरणरजीं लाटा । माजीं त्या बकठा 
आर्त्मालगीं ॥४॥ 


३३७ वोळलें दुभतें सर्वांसी पुरतें । प्रमाचे भरितें वष्णवांसी 
॥ १॥ वोळती चरणीं वेष्णव गोमटे । पुंडलोकपठे हरि आला 
॥२॥ सोपान खेचर ज्ञानदेव लाठा । देतातो वेक्‌ठा क्षेम सदा ।1॥३॥ 
निवत्तोनें हृदयी पुजिले तें रूप । प्रत्यक्ष स्वरूप विठुलराज ॥४॥ 


३३८ अद्ृत अमरकंदु हा घडला । ब्रह्मांडी संचला ब्रह्म साचें 
॥१॥ तें रूप कारण कृष्ण तेजाकार । सवं हा आकार त्याचा असे 
॥२॥ विराट विनट॒ विराट दिसतु । आपणचि होतु ब्रह्मसुख ॥३॥ 
निवत्ति कोंवळें आपण सोंविळें । त्यामाजीं वोविळें मन माझें ॥४। 


३२३९ उफराटो माळ सुफराटं ध्यान । मनाचे उन्मन मति माझी 
॥ १॥ तें रूप आवडे भोगिती साबडे । यशोदेश्षो कोडं बुझावितु 
॥२॥ मोठेनि परिमारण हारपले ध्यान । आपणचि कृष्ण सद ज्ञाला 
॥३॥ निवत्तीची जपमळा हे गोमटी । मन हें वेकुठों ठवियेलें ॥४॥ 


३४० विश्राभींचा श्रम आश्रम पे नेम । जप हा परम आर्त्मालगीं 
॥ १॥ वेकंठ घनदाट कृष्णरूपं आम्हां । अखंड पाणिमा नंदाघरीं 


३३८ भ्री ज्ञानदेव गाथा 





॥ २॥ निवत्तिचित्ताची गेली लगबग । केला अन्राग कृष्णख्पीं 
॥३॥ निवत्तिधारणा कृष्णनामसार । सवंत्र आचार हरि हरि ॥४॥ 


३४१ परापवाद कानीं पर्रानदा झणों । ऐकतां निजमनों कृष्ण 
जपे ॥ १ ॥ हरि हरि म्हणे नायकते मात । दृत तया आंत नघे 
बापा ॥२॥ दुजियाचो निदा आपवाद सदा । वाचेसी गोविदा चप 
करी ॥ ३ ॥ निवत्ति तत्पर नायके ते इाब्द । नित्यता गोविद 
जपतसे ॥ ४ ॥ 


३४२ पर्रानदा झणी परपोडा जनों । नित्यता कोतंनों हरि जपे 
॥ १ ॥ उच्चारा पापाचा विभाग य त्याचा । वेगे हरि वाचा जप 
रया ॥२॥ दूजिया पोडणें देत तेंचि जाण । अद्वेत ते खण हरि एक 
॥३॥ निवत्तितटाक सव कृष्ण एक । अद्वेत हे लेख ब्रह्म सत्य ॥४॥ 


३४३ परासो परतें पर्रनदा नको । सवे विष्णु एको हेंचि ब्रह्मा 
॥ १ ॥ यांतें पे निदतां न पवसी अच्युता । हरि हरि म्हणतां उद्ध- 
पसी ॥ २ ॥ जन ब्रह्म हरि यातें झणे निदितां । ब्रह्मसायोज्यता न 
रवसी ॥ ३ ॥ निवत्ति तत्पर सवे लेखी आप । वासनासंकल्प 
रामकृष्ण ॥ ४ ॥। 


३४४ ढदुजियाची निदा दुजपण सदा । दत तें गोविदा नावडे 
रया ॥१॥ दुजपणा भिन्न सर्वे जनादन । ब्रह्म सनातन पावसी रया 
॥२॥ वांया दृतभाव दुजिया छळणें । ब्रह्म हें येसणें ठाव नेदी ॥३॥ 
निवृत्ति म्हणे तो नर येथें गुंफला । हेताचा गोंबिला मोतिमाळे ॥४॥ 


३४५ अपशब्द कानीं पडतां तें हत । नाम हें अच्युत नये राया 
॥ १॥ परनिदा पोडा करितांचि मढा । पडिलासि वेढा योनीमाळं 
॥ २॥ आपस्तुति नको आपपर एको । विष्णुपणें लोपो भान तुझें 
॥ ३॥ निवृत्तितत्पर हेत हें निरसी । अद्वेत समरसी दिधला असे 
॥४॥ 


३४६ आपपरडून्य आपो करपी करी लोन । आपपर, जाण हरि 
असे ॥१॥ करितां उपाधी हत तें उपजे । तया अधोक्षजं नुद्धरिज 


श्री निवत्तिनाथ यांचे अभंग ३२३९ 





॥ २॥ दुजिया सोजन्ये दुजपण सांडी । अद्वेत पे मांगी सुखगोष्टी 
॥३॥ निवृत्ति साकार परासी अद्दत । परे परमामृत गोपवेषें ॥४॥ 


३४७ वासनेचें देत सांडूनि परतें । अद्वेत अस्ते भोगी हरि 
॥॥ १॥ दुजियाची सृष्टि नाहो नाहों भिन्न । सर्वे नारायण बिबला 
असे ॥ २ ॥ आत्मरूपे जन मानी कां रे मढा । होसोमाजीवडा 
ब्रह्मामाजो ॥ ३ ॥ निवत्ति म्हणे हृत सांडी सांडी कथा । अहत 
अच्यता नित्य सेवी ॥ ४॥ 


३४८ पित्‌माता निदितां हेत हेंचि खोटे । अचेन गोमटे एको 
विष्णु ॥ १॥ निदितां पितरांसि नपवे हृषीकेशी । योनीचे माळेंसो 
गंफसोल ॥ २॥ वित्तशाठ्य करी प्रपंचाचरण । पित जनादन न 
पावसी ॥ ३॥ निवत्ति म्हणे नर हृेताचा पामर । अहतीं सुरवर 
नाहों रया ॥४॥ 


३४९ इयामाचो इयामदाज वरी निजतेज विराजे । सहज 
केशीराजे क्षीराणवों ॥ १॥ दषऱयत अरुवारीं गोविद क्षीरसागरीं । 
तो नंदयशोदेघरीं क्रोडतुसे ॥ २ ॥ अनंतनामीं क्षीर क्षरलासे 
साचार । गोपिकांसमोर हरिराजा ॥ ३ ॥ नाहीं योगिया दृष्टो 
मनोमनें करो सष्टो । पाहातां न दष्टि विज्ञान ह्री ॥४॥ शांति 
नेणें क्षमे पारू विश्वातीसो अस्वार तो कसा पां उदारु गोपाळांसी 
॥ ५ ॥ विचाराचे देट्गे आकार निकार सांगे । तो गोसावी निग 
गोकुळों रया ॥६॥। निवत्तिपरब्रह्म रामकृष्णविजयब्रह्म । चितिता 
चिताभम नासोनि जाय ॥ ७ ॥ 


३५० शांतिक्षमादया सवभावो करुणा । तोचि नारायणा आवडे 
दास ॥। १ ॥ तोचि एक साध बोलिज प जनीं । निरंतर ध्यानीं 
कृष्णर्मात ॥२॥ जीवठिव एक सवत्र चतन्य । एंसे जया कारुण्य 
तोचि धन्य ॥ ३॥ तोचि एक भक्‍त हरि हरि म्हणे । नित्य नारा- 
यणें तारिज त्यासी ॥ ४ ॥ येउनी जनी सदां तो विदहो । तारकु 
सबाहों सप्रेम ॥ ५ ॥ निवत्ति सांगत भक्‍तीचा महिमा । करी 
द्यांतिक्षमा तो विरळा असे ॥ ६ ॥ 


ह. श्री ज्ञानवेव गाया 








३५१ नलगती धनें असार संपत्ति । वायांचि गंफती वासना रया 
॥ १ ॥ सार हरिनाम सार हरिनाम । नित्यता सप्रेम जपो आम्हां 
॥२॥ ध्ययध्यान स्थिर मनाचा सांठा । नासेंचि वेकठा भक्‍त गेले 
॥ ३ ॥ निवत्ति तत्पर रामनाम चित्तीं । एकनामं तप्ति सब काळ 
॥४॥ 


३५२ सहापाताळं एकवीस स्वग पुरोनि उरला हरि । काया- 
मायाछाया विर्वाजित दिसे तो आहे । दुरो ना जवळो गे बाईये ॥१॥ 
प्रत्यक्ष हरि तो दाबी या डोळां । ऐसा सदगरु कोजे पाहोंनो । 
तनुमनधन त्यासी देऊनी । ते वरतु घ्यावी त्यासी मागोनि ये बाईय 
॥ २॥ पावडा पाव आणि करी परवस्तुसी भेटी । एंसा तोचि 
सद्गरु रें । सद्गरुविण मढासि ददांन कंचे । ऐसा तोचि चमत्कार 
गे बाईये ॥ ३॥ एक मंत्र एक उपदेशिती गरु । ते जाणावे भमि 
भारु । निवत्ति म्हणे तत्त्वसाक्षत्वें दावी । एंसा तोचि चमत्कारु 
गे बाईये ॥४॥ 


३५३ विस्तार विश्वाचा विवेकें पं साचा । बोलतांचि वाचा 
हरपती ॥ १॥ तें रूप श्रीधरकृष्णाचा आकार । सवे निराकार 
एकरूप ॥ २ ॥। नसतेनि जीव असतेनि दिव । तदाकार माव 
मावळली ॥३॥ निवत्तिस्वरूप कृष्णरूप आप । विःवीं विइवबदोप 
आपंआप ॥ ४ ॥ 


३५४ तारक प्रसिद्ध तोथे तें अगाध । नामाचा उदोोध नंदाघरां 
॥॥ १॥ प्रकाशपुणेता आदिमध्यें सत्ता । नातळे तो देतादेतपणें ॥२॥ 
निवत्तिसाधन कृष्णरूप सुख । विभवों विश्‍वरूप हरि माझा ॥॥३॥ 


श्रो सोपानदेव यांचे अभंग ३४५९ 





श्री निवत्तिनाथ यांची आरतो. 


आरती निवत्तिताथा । पदी ठेवनिया माथां ॥। 

भक्तिभावे ओवाळोन । सदा तुझे गुण गातां ॥धरु०॥ 
जगीं अवतार धरूनियां । भक्‍तजन तारिले ॥ 

दाबनियां भक्‍्ति-ज्ञान पंथा । भक्‍ताकृताथ केलें ॥ १॥ 
गुण मी काय वण । न पुरे ही वाणी ॥ 

ठाव द्यावा चरणों । श्रोरामा सद्गुरूधामा ॥२॥। ॥आ०॥ 


श्री सोपानदेव यांचे अभंग 


१ विठ्ठल पे सार हा जपु आमुचा । आणि त्या शिवाचा नित्यनमु 
॥ १॥ गोविद श्रीहरि हेंचि तो उच्चारी । शिव चराचरीं आत्मा- 
रामु ॥ २ ॥ नासंबोण नणें दुजियाची मातु । गोविद स्मरतु 
शिवराणा ॥३॥ सोपानधारणा गोविदपाठाचो । कोटो पं कुळांची 
कळवटी ॥ ४ ॥ 


२ हरि असे देहों सर्वकाळ संपन्न । म्हणोनि चिंतन निरंतर 
॥ १॥ हरोबीण नाहीं हरोवीण नाहीं । दिशाद्रम पाही बिबलसे 
॥ २॥ हरोबीण देवो नाहीं अन्य भावो । हरि असे सवं देहभावों 
॥ ३ ॥ सोपान सांगतु हरि सववत्र वसे । भाग्यवंता दिसे सर्वकाळ 
॥४॥ 


३ गोविद माधग हा जपु आमुचा । नाहों प्रपंचाचा आम्हां लेश 
॥ १ ॥ गोविदस्मरणें नित्यता पारणें । हरिनामपठणें मोक्षमुक्ति 
॥ २॥ नलगती तीथे एक गोविद पुरे । वेगीं कृष्ण ध्रें बोळंगो 
सदा ॥ ३ ॥ सोपान सांगत गोविवस्सरणें । नित्यता पे ध्यालें 
गोविद एसें ॥४॥ 


३४२ श्री झानदेव गाथा 





४ गोपाळ अच्युत हा नाममहिमा । नित्यता पाणिमा आम्हां देहीं 
॥ १ ॥ रामकृष्णनाम हा जप परम | एंसा नित्य नम सारू रया 
॥ २॥ वासना वोढाळ नेघों प बरळ । नित्यता अढळ गोपाळ सेवं 
॥३॥ सोपानसार जपतुसे नाम । दिननिश्षो नम हृदयांतु ॥४॥ 


५ सवेघटो रूप सम सारिख आहे । म्हणोनियां ते सोय आम्हां 
भक्तां ॥ १॥ निर्गणीं सगुण गुणामाजो गुण । जन तं संपुण दिससी 
आम्हां ॥ २॥ तेंचि रूप रूपस दाविसी प्रकाश । पंढरीनिवास 
होउनी ठासी ॥ ३ ॥ सोपानसलगी न बोलतां उगा । तुजवीण 
वाउगा नाहो ठःवो ॥ ४॥ 


६ मी नेणें ती भक्ति नेणें त्या मुक्ति । तुझ्या नामपंथों मार्ग 
मना ॥ १॥ हेंचि मज चाड न करिसो आश्या । तुज हूषीकेज्या 
चितीतुसें ॥ २॥ तंचि माझें धन जोडी हे निजाचो । जननी तं 
आमची जीवलग ॥ ३ ॥ सोपान म्हणे तुजवीण नकळे । तजमाजीं 
सोहळे मनें केले ॥४॥ 


७ रामकृष्णर्मात या पुजीतसें भावें । सव तुवां व्हावें केशीराजा 
॥१॥ राम राम म्हणे नित्य काळ सदां । नेणें दजा धंदा तुजवीण 
॥२॥। माहेर आठवे करितां कामना । तुझ्या चरणों वासना जडोनि 


ठेली ॥ ३॥ सोपान म्हणे सरतें तृजचि आवडते । माझ्या मनोरथे 
तुझी आज्ञा ॥४॥ 


८ कृष्णाचिया यंथ चालिलो. दातारा । तंब मागे एकसरा 
तुजमाजीं ॥ १॥ आदि ब्रह्मार्सात तंचि विष्णुस्थिती । तुज कंवल्य- 
पति मोल नाहों ॥ २॥ अमोल्य ज वस्तु पुंडलिकठंवा । जगाचा 
विसांवा जनकु माझा ॥ ३ ॥ सोपान म्हणे सांकडं तुजचि सव 
कोडे । विनबितु मी वाडे चरणापाज्लीं ॥ढ॥ 


९ आवडीचे मागे प्रवृत्तीचे नंघं । नाममागे वोळंगें निघे रया 
॥१॥ नाम परब्रह्म नाम परब्रह्म । नित्य रामनाम जपीतसु ॥२॥ 


श्री सोपानदेव यांचे अभंग ३४३ 





अंतरींच्या सुख बाहिरिलिया वेख । परब्रह्मसुख जपत्सें ॥। ३॥ 
सोपान निवांत रामनामसुखांत । नेणें दुजी मात हरीबीण ॥४॥ 


१० सबाह्य कोंदलें निवांत उगवलें । रामरसें रंगले अरे जना 
॥ १ ॥ हरिरामकृष्ण हरिरामकृष्ण ।॥ दिननिश्ीं प्रर्त मुख करा 
॥ २॥ तरा प संसार रामनामं निरंतर । अखंड जिव्हार रामरसें 
॥ ३ ॥। सोपात जपतु रामनामी रतु । नित्यता स्परत्‌ रामकृष्ण 
॥ ४ ॥। 


११ अव्यक्‍्ताच्या घरां प्रकृति कामारी । निघे माजिघरां दंडो- 
नियां ॥१॥ तसें नका करूं प्रगट सवःरवरू । हरिनाम उच्चारु जपा 
वाचें ॥ २॥ विज्ञानो पे ज्ञान आटले संपुर्ण । उभयतां चतन्य तेसा 
हरि ॥ ३ ॥। सोपान निवांत रामनामो रत । संसार उाचत 
रामनाम ॥४॥ 


१२ मोक्षालागीं धन वेंचावें नलगें । रामकृष्ण ओळंगे जपीतस 
॥१॥ रामकृष्ण पुखं तया अनंत सुखे । तो जाय विश बकुठभवनों 
॥२॥ वेगाचेनि वेगे जपा लागा वेगे । प्रपंच वाउगे हरिनाम ॥३॥ 
सोपान संचित रामनामामत । नित्यता संवित हरिकथा ॥४। 


१३ सवेकाळ ध्यान हरिरूप ज्याचें । तया सवेरूप साचें जवळों 
असे ॥ १॥ हरि हरि जाला प्रपंच अबोला । हरिसख निवाला 
तोचि धन्य ॥ २॥ हरि हेंचि मन संपन्न अखंड । नित्यतां ब्रह्मांड 
त्याचे देहीं ॥ ३ ॥ सोपान विदेहो सवरूपीं बिबतु । हरिरूपीं रत 
जीवदिव ॥४॥ 


१४ मनाचे मवाळ हरिरूप चितिती । रामकृष्णर्मात नित्यकथा 
॥१॥। रामकृष्णध्यान सदा पे सवेदा ) न पवेल आपदा नाना योनी 
॥२॥ हरिध्यानजप मक्‍त पे अनंत । जीवशिवीं रत सवेकाळ ॥३॥ 
सोपान प्रेमाचा आनंद हरोचा । तटला मोहाचा मोहपाह ॥४॥ 


१५ हरि सुखवेषे नाचत सवेदां । गोविद परमानंदा हरिबोधें 
॥ १ ॥ रामकृष्णनामों या नामें आतंदु । नित्यता गोविदु आम्हां 


३४४ श्री ज्ञानदेव गाथा 





घरीं ॥ २॥ निगुण नेणों सगुण-निर्धार । सगुण आचार सवंकाळीं 
॥ ३ ॥ सोपान पादप अवघचि हरिख्प । हरोबोण स्वरूप नध 
चित्तीं ॥४॥ 


१६ चला रे वष्णवहो जाऊं पंढरियेसी । प्रमामतखण मागों त्या 
विठ्ठुलासी ॥१॥॥ चालिले गोपाळ वाताती वांकुल्या । भरले प्रेमरसें 
मग ते वाताती टाळिया ॥ २॥ दिड्य, गरुडटके मदंगाचे नाद ।। 
गात(ती विठठुलनाम करिताती आल्हाद ॥। ३॥ पावले पंढरी भोमा 
देखियेली दृष्टों । वष्णवांचा गजरु आनंदें हेलावली सष्टी ॥४॥ 
गजरु गोपाळांचा श्रवणीं पडियेला । शंखचक्र करों विठठल सामोरा 
आला ॥ ५ ॥ कांसवदृष्टो न्याहाळीत रंगो. नाचत प उगला । 
सोपान म्हणे आम्हों वाळवंटी केला काला ॥ ६॥ 


१७ आणीक एऐंकें गा दृता । जथे रामनामकथा । तेथें करदृय 
जोडनि हनुमंता । सदा सन्मख असिजे ॥ १॥ रामनामीं चाले 
घोष । तो धन्य देश धन्य दिवस । प्रमकळा महा उल्हास । जग- 
निवासु निववित्‌ ॥ २ ॥ दिड्या पताका मदंग । टाळ घोळ तास 
स्रंग ।) तेथे आपण पांड्रंग । भक्‍तासंगे नाचत ॥ ३॥ तया भक्तां 
तिष्ठती स्तो । पुरुषाथ तरी नाम कोत । रामनासों तया तप्ती । 
एंसें त्रिजगतीं यम सांगत ॥ ४ ॥ ज्या नामे हांकर निवाला । 
गणिका अजामिळ पद पावला । अहिल्येचा जश्ञाप दग्ध जाला । 
तोचि पान्हा दिधला पांड्रंगे ॥५॥। चित्रगुप्त म्हणती यमा । काय 
करावें गा धर्मा ।) लोक रातेल रामनामा । पुरुषोत्तमा विठ्ठुल देवा 
॥ ६ ॥ कळिकाळ दाटगे नाम । रुद्रे धरिले महा प्रभ । त्रिभुवनी 
विस्तारेल सप्रम । रामनाम उच्चारी यम । तोहो रतला जाणा 
॥७॥ ऐसें नाम अगाध बीज । उच्चारी तो होय चतुर्भुज । सोपान 
म्हणे हें गुज । उमाशंकरदेवाचें ॥ ८॥। 


१८ नाहीं नाहो भान न दिस प्रपंच । रोहिणी आहाच मगजळ 
॥१॥ तुटलास सांठा वासना चोखाळ । दिन निज्लीं फळ राम झाला 
॥ २॥ रामंविण दुज नाहीं पं होबिज । बोलत सहजे बेवु जाणा 


श्री सोपानदेव यांचे अभंग ३४५ 








॥३॥ निवत्ति खुणावी ज्ञानदेवा हरि । सोपान झडकरी झोंबियेला 
॥४॥ 


१९ काढलें कुटाळ वासनाबळ । सव हा गोपाळ भरियेला ॥१॥ 
गेला पे परतें शरीर हें रितें । नाशिवंत भूतें दूरी केलों ॥२॥ 
स्थावरजंगम स्थावरिला राम । सवंगतश्याम निःसंदहे ॥ ३॥ 
सोपान विनटे परब्रह्म घोटे । प्रप्च सपाट निवटियेला ॥४॥ 


२० राम सर्वत्तम या नाम निखळ । जन हें सफळ दिसताहे 
॥ १॥ भिन्न नाहीं दुजं सव आत्माराज । नाचताती भोज योगीराज 
॥२॥ मातापिता देव गहदाराजन । सवं जनादन सर्वाख्पों ॥३॥ 
सोपान खंचर ब्रह्म माजिवडे । ब्रह्मांडाएवढे आत्माराम ॥४॥ 


२१ दुजेपणीं ठाव दत तें फेडिलें । अद्वेत बिबलें तेजोमय ॥ १॥ 
तेजाकार दिशा बिबीं बिंब एक । निवत्तीनें चोख दाखविलें ॥२॥ 
निमाली वासना बडाली भावना । गेली ते कल्यना ठाव नाहों 
॥ ३ ॥ सोपान नइवर परक्म्ह साचार । सेवित अपार नामघोटें 
॥४॥ 


२२ हरिविण दुजें न देख चित्त माझं । म्हणोनि सहज विचरतु 
॥१॥ सवे हरि हरि तो माझा कवारी । दुजी भरोवरो नघों आम्हो 
॥ २॥ राम हा सकळ सवे आम्हां आहे । दुजे तें न साहे परत्रम्हों 
॥ ३॥ सोपान सलगी विनवितो तुम्हां । सर्व हा परमात्मा आम्हां 
दिसे ॥॥ ४ ॥ 


२३ हरिबिण नाहीं वेहादिक मती । श्रति त्या संपत्ति जया 
रूपों ॥ १॥ हरि हाचि सर्व उपनिषदभाव । रोहिणीची माव जनां 
दिसे ॥२॥ सवेघटों राम जीवशिवसम । सवरूपं ब्रम्ह भरलें सदां 
॥ ३ ॥ सोपान निकट परब्रम्ह सेवी । सर्वे हा गोसावी बिठुलराज 
॥४॥ 


२४ आम्हों नेणों माया नेणों तेहो काया । ब्रम्ह लबलाह्या 
आम्हांमाजीं ॥ १ ॥ सोत गेलें पुर्णी । बासना ते जनीं ब्रम्ह जाली 


३४६ श्री ज्ञानदेव गाथा 


॥२॥॥ जीवशिवभाव आपणचि देव । केला अनुभव ग्रुमुख ॥३॥ 
सोपानब्नरह्म वतंतसे सम । प्रपंचाचा भस नाहों नाहों ॥४॥ 


२५ दिन व्योम तारा ग्रहण होखीं । एक हृषीकेशी सवं आम्हां 
॥ १॥ भ्रम्हेंबिण नाहीं रिता ठाबो पाहों । निवत्तोच्या ठायीं बुडी 
देत ॥ २ ॥ सद हें निखळ आत्माराम सवं । नाहीं देहभाव विक- 
ल्पता ॥ ३ ॥ सोपाननिकट गरुनानें पेठ । नित्यता बकुठ जवळी 
असे ॥४॥ 


२६ पाहोत न नटे मन तिये वाट । बोलणेचि खंट बोलणेंपणें 
॥ १॥ परतल्या. श्र्ति पडियेलें मोन्य । शास्त्र तें संपच्च नेणें तया 
॥२॥ गेला तो आचार अवघाचि विचार । परेपरता पर परब्रहा 
॥३॥ सोपान दयाळ गरुनाम बळ । आपण निखळ आपर्प ॥४॥ 


२७ आपरूप हरि आपणचि देव । आपणच भाव सवे जाला 
॥ १ ॥ सर्व हरिहर बाहा अभ्यंतरीं । एक चराचरी आत्माराम 
॥२॥ सवकाळ सम नाहों तेथें विषम । आपणचि राम सवेज्योती 
॥३॥ सोपान तिष्ठत रामनामलोन । मन तेथें मोन एकपणे ॥४॥ 


२८ निकाम निश्‍चळ निठ्चित स्वरूप । तेथे निर्विकल्प मन 
गेलें ॥ १ ॥ ध्येय गेलें ध्यान ध्याता माजीं पुणं । आपण सनातन 
होऊनि ठेला ॥२॥ निगुणनिरालंबांनबिकारफळ । आपर्णाच सकळ 
होऊनि ठला ॥॥ ३ ॥ सोपान जिव्हाळे मनाचे तें आळे । परब्रह्मा 
सांवळे तयामाजीं ॥४॥ 


२९ ज्ञानदेबों आन नाहों तेथं भिन्न । प्रपंचाचे भरण तेथं नाहो 
॥१॥ स्वरूपाची खण होऊनि सफळ । भोगी सर्वकाळ सच्चित्सत्ता 
॥२॥ आत्मापरमात्मा भेदाभंदहंद् । एकतत्व अभद जनों वनीं ।1३॥। 
सोपानदोपनदीपों तें जीवन । तयासाजीं मन पक जालें ॥ ४ ॥ 


३० बेकुंठ सगळें न करू आगळे । मन म्रह्ममेळें एक ठलें ॥१॥ 
उपसे वेकंठ क्नह्यम हें तत्वबीज । सचना अखंड सर्वांभतों ॥२॥ उदयो 


श्री सोपानदेव यांचे अभंग ३४७ 


अस्तु परिमाण ब्रह्मा । चंद्रस्‌्येतम हारपले । 1३ ॥ सोपान तो क्षेत्री 
जन हेंचि क्षेत्र । तेथे तो विचित्र हरपला ॥ ४ ॥ 


३१ शांति दया क्षमा तेथील उपाया । निगुणीं ते माया आप- 
रूप ॥१॥ ज्योतिरूप छाया सर्वे हे निगुंण । आत्माराम भिन्न नाहों 
नाहो ॥२॥ मोनें परे मिठो पः्यंतोसी नठी । मध्यमंच्या बेटों खुंटे 
तारू ॥ ३ ॥ सोपानवखरी देहामाजीं भरी । पर्ण तो श्रीहरि बिबी 
बिंब ॥४॥ 


३२ नादब्रह्ममसे नादरूप वसे । तसा जनों दिसे आत्मपणें 1॥॥१॥ 
बाहेर साबडा आत्मा दिसे घडा । मातीचा वेढा जीवनालागी ॥२॥ 
तसें हें हारीर आत्मपणें नीट । मन हें निकट चोखाळपणें ॥ ३ ॥ 
सोपान साजिरे ब्रह्म ते गोजिरे । जीवन साकार ब्रह्महेतु ॥ ४ ॥ 


३३ नादरसो लोन ब्रह्म सामावले । त्यामाजो सानलें मन चोख 
॥१॥ मन हें निकट न्ह्मपणें चोख । ब्रह्मा ब्रह्म लेख एकपणे ॥२॥ 
सादंकित गावो जाला परिमाण । घटमठा दिन हारपला ॥३॥ 
सोपान सोपारे निरालंब निर्धारे । नंदाचे गोजिरे माजीं खळे ॥४॥ 


३४ नादरूपठसा निरालंब जाला । सगुणों उदेला तेजाक!र 
॥१॥ रूप तेजी आपरूप काजी । जीवशिव भोजीं नांदताती ॥२॥ 
राहतें पाहतें जिवातें पोखितें । आपर्णाच उखितें दिसे एक ॥॥ ३ ॥ 
सोपानों नलगे प्रपंचवियोग । ब्रम्हापणभोग नुरे तोहो ॥ ४ ।। 


३५ पाहणें परिसणें नादरूपीं गेलें । निराकार ठलें एकतत्त्वेशीं 
॥१॥ एकतत्त्वेशीं हरि एकरूप माझा । भिन्नभाव दुजा नाहों नाहीं 
॥ २ ॥ संग परिकर सांपडला आम्हां । स्व आत्माराम पूर्णपणें 
॥३॥ सोपान देव्हडें मन माजिबडं । म्रह्मांड एवढें गिळोयेले ॥४॥ 


३६ आत्मरूप सुख आत्मपणें चोख । निगुणीचे चोख सगण 
जालें ॥ १ ॥ रूप अरूप रूपासाजीं सवं । रूपी भावाभाव नाठवती 
॥२॥ बुडाले सगुण नाहीं मोत्‌ंपण । अंतरींची खण मावळली ॥३॥ 
सोपान गुरूतें ब्रह्म पुरतें । पुसोनि आरुतें ठाकोयलें ॥ ४॥ 


३४८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


३७ उघडी दृष्टि करी इंद्रियांसकट । वेकंठोची वाट पंढरी जाण 
॥१॥ दृष्टिभरी पाहे विठठल दवत । पुर्ण मनोरथ विठ्ठलदेवें ॥२॥ 
हाचि मार्ग सोपा जनांती उघड । विषयाचे. जाड टाकों परते ॥३॥ 
पोपान म्हणे गुंफिसी सर्वथा । मग नव्हे उलथा भक्‍्तिपंथे ॥ ४ ॥। 


३८ पृथ्वी सोंवळी आकाहा सोंवळें । मन हें बोवळें अभक्तांचें 
॥ १॥ क्रम्ह हें सोंवळें न देखो बोवबळें । असों खळं मेळे ईये जनी 
॥२॥ ब्रम्हाड पंढरी सोंवबळी हे खरी । तारीसी निर्धारों एका नास 
॥ ३ ॥ सोपान अखंड सोंवळा प्रचंड । न बोले वितंड हरीविण 
॥ ४ ॥ 


३९ मन आधों मुंडी वासनतें खंडी । विठठल ब्रह्मांडी एक आहे 
॥ १ ॥ मने हें सोंवळे सदा शोच करी । तुज निरंतरी हरि पावे 
॥ २॥ विवेकवराग्य ज्ञानाचे सोभाग्य । सोंबळा आरोग्य हरि देख 
॥ ३ ॥ सोपान नणें सलगीचा सोंबळा । नित्य वेळोवेळां स्मरे हरि 
॥ ४ ॥ 


४० डरीर निमळ वासना टवाळ । कां रे तं बरळ भक्‍तीवीण 
॥१॥ सव ब्रह्म हरि नणसि सोंवळें । एकाचि गोपाळे जनवन ॥२॥ 
आपपशथ्वीतेजवाय आणि व्योम । पंचभतीों सम वतंतसे ॥॥३॥ सोपान 
म्हण गुरूचा उपदेश शुद्ध । तरीच वासना प्रबद्ध तया नरा ॥ ४ ॥ 


४१ सागरींचें तोय जगा निवारितु । मागते भरित पुणपणें 
॥१॥ तसं आम्ही दास तुज माजीं उदास । त्‌॑ आमचा निवास सवं 
देवा ॥ २॥ तुजमाःजीं विरों सुखदुःख विसरों । तुझ्या नामें तरों 
यचि जन्मो ॥३॥ सोपान निकट बोलोनि सरळ । तुष्टला गोपाळ 
अभय देत ॥ ४ ॥ 


४२ मो माझी कल्पना पळाली वासना । जनीं जनादंना सेबोतुस 
॥ १ ॥ तूं तंब संपन्न आमुचें हो धन । सांगितली खूण निवृत्तिदेवीं 
॥२॥ तुजमाजीं प्रेम गले सप्रमं । जपत्रतनेम हारपले ॥३॥। सोपान 
सगळा न दिस इहों डोळां । तंचि बा गोपाळा आत्माराम ॥४॥ 


श्री सोपानदेव यांचे अभंग ३४९ 








४३ तुझा तंचि थोर तुज नाहों पार । आमुचा आचार विठठल 
देबो ॥ १ ॥ आपीं सधर सव हा श्रीधर । सर्व- कुळाचार पांड्रंग 
॥ २ ॥ नदिस दुसरे तिर्धारितां खरें । श्रीगरुविचारें कळलें आम्हां 


॥ ३ ॥ सोपान म्हणे रखुमादवीवर । तंचि आमुचे पर कुळवटीं 
॥४॥ 


ड४ हरिविण दुजें नाबडं प देवत । जरी समथ बोले सष्टि 
॥ १॥ हरिराम गोविद नित्य हाचि छंद । हृदयीं आनंद प्रमबोध 
॥ २॥ हरि हेंचि दवत समथ पे आमचें । बोलणें वेदांचे बोलती 
मुनी ॥३॥ सोपान अलगट्‌॒ नामपाठ वाचे । नित्य बिठुलाचे चरण 
हृद्पी ॥ ४ ॥। 


४५ हरीवीण भावो न धरावा पोटों । सवभावे सृष्टि एका तत्वें 
॥ १॥ तत्वतां भ्रोहरि सर्वाघटों आहे । उभारोनि बाहे वेद बोले 
॥ २ ॥ हरोवीण नाहों जीवदिव पाही । शिवाच्या हो देहों आत्मा 
हरि ॥ ३ ॥ सोपान म्हणें हरोवीण नाहों तत्व । हरि हाचि सवंत्र 
सर्बी बस ॥ ४ ॥ 


४६ हरि नांद दहों एंसा भावो आहे । परतोनि पाहे अरे जना 
॥१॥ परतलिया दष्टि चतन्याची सष्टि । ना्मेचि वकठीं पावे जना 
॥ २॥ हा बोध श्रीरंग अजुंना उपदेश । सब हृषीकेश सर्वारूपों 
॥ ३ ॥ सोपानधारणा हरि नांद सवंत्र । त्याचेचि चरित्र क्षरलेंस 
॥ ४॥ 


४७ हरि अस देहों हाचि भावो खरा । वायां तं सरा धांव नको 
॥ १ ॥ धांवतां अवचट पडझ्लील व्यसनों । संसारघसणीं योनिमाळे 
॥ २॥ हरि हेंचि ध्यान निरंतर करी । बाह्य अभ्यंतरीं एकु राम 
॥३॥ सोपान म्हणे राम नांदे सर्वांघटों । विवरवो. जगजठों क्षरलासे 
॥ ४॥ 


४८ हरिनाम जपे सहस्रवरि सोपें । जातील रे पाप अनंतकोटी 
॥ १॥ हरिबोण नाम नाहों पां रे सार । दुसरा विचार करूं नको 


३५० श्री ज्ञानदेव गाथा 





॥२॥ हरिध्यान चोख पवित्र परिकर । नित्यता दहांकर हरिध्यानी 
॥ ३ ॥ सोपान म्हणे हरि जप करा रे सर्वथा । न पावाल व्यथा 
भवजाळोीं ॥ ४ ॥। 


४९ ज्याचे मुखीं हरि तोचि धन्य जगीं । तरला प वेगीं वेदु 
ब्रोले ॥ १ ॥ हरि हाचि आम्हां तत्त्व पे सोहपं । हरितील पापं 
इरिनामं ॥ २ ॥ वेक्ठींचे सुख नलगे पं चित्तीं । हरि हेचि मात 
वठुल ध्यावी ॥३॥ याचेनि स्मरणे केवल्य साचार । सोपानविचार 
हरि जपे ॥ ४ ॥ 


मुक्ताबाईचे अभंग 


१ सवी सबसुख अहंतेचि दुःख । मोहममताविष त्यजीयेले ॥ १॥ 
पाधकबाधक कर्रान विवेक । मतिमार्गतक शोधियेला ॥२॥ सर्व- 
तीथे हरि दुधाळु धेन्‌वा । बोळला कणवा चातकाचा ॥३॥ सुक्ष्म 
मार्ग त्याचा भक्‍त देहो मायेचे. । आकळावयाचा सत्व धरी ॥४॥ 
अद जंव वाणी श्रृति रूप कहाणी । ऐको जाय कर्णी तंव परता 
जाय ॥५॥ मुक्‍ताई सोहंभावें तनु भरलें दिसे देवें । मूर्तामूत सोहंबे 
हरी घोटी ॥ ६॥ 


२ करणें जंव कांहों करूं जाये हेवट । तंव पडे आडवाट हेत- 
भावें ॥१॥ राहिलें करणें नचले पं कम । हरीविण देहधम चुकताहे 
॥२॥ मोक्षालागों उपाय करितोसि नाना । तंब साधनीं पतना पडों 
माहे ॥३॥ मुक्‍ताई करि हरिश्रवणपाठ । तेणें मोक्षमागे नीट सकळ 
पारधे ॥४॥ 


३ ऊर्णाचिया गळां बांधलो दोरी । पाहों जाय घरीं तंब तंतु 
नाहीं ॥१॥ तेसें झालें बाई जंव एकत्व नाहों । दुजी जंब साई तंब 
हें अंध ॥ २॥ एसो समी बो अंध जात होतें वार्या । प्रकृति सावया 


मुक्‍ताबाईचे अभंग ३५१ 





पावली तेथें ॥ ३।॥ मक्‍ताई सावध करि निवत्तिराज । हरिप्रेम 
उमज एकतत्वें ॥ ४॥ 


४ शांतिक्षमा बसे देहों देव पसे । चित्त समरसें मक्‍तमेळु ॥१॥ 
निगुणें उपरम्‌ देव पुरुषोत्तम । प्रकृतिसंगम चेतनेचा ।॥।२॥ सज्ञानीं 
दिवटा अज्ञानीं तो पेठा । निवत्तीच्या तटा नेतु भक्‍ता ॥३॥ 
मुक्ताई दिवस अवघा हृषीकेश । केशवेंबिण वास ॑ान्य पेसे ॥४॥ 


प्रकृति निगण प्रकति सगण । दोपे दोप पणं एका तत्वें ॥१॥ 
देखिले गे माय पंढरी पाटणीं । पंडलिका आंगणों विठुलराज ॥२॥ 
विज्ञानेसि तेज सज्ञानेंसि निज । निगणेसि चोज केलें सर्येो ) ३ ॥ 
मुक्‍ताई तारक सम्यक विठठल । निवत्तीनें चोखाळ दाखविलें ॥४॥ 


६ दान्यापरतें पाही तंब शुन्य तेंहो नाहों । पाहाते पाहोनि ठायीं 
ठवियलें ॥१॥ कसा गे माय हा तारकु दिवटा । पंढरी वेक्‌ंठा प्रग- 
टला ॥२॥ नकळे याची गति आदिमध्यअंतो । जथं श्रति नति नंति 
प्रगटल्या ॥ ३ ॥ मक्‍ताई सप्रेम विठुलसंभ्रम । ]शन्याहि शन्यसम 
तेजबाज ॥ ४ । 


७ प्रारब्ध रांचित आचार गोमटं । निवत्तितटाकें निघालो आम्हीं 
॥१॥ मळोंचा पदाथ मळींच पंग्ला) परतोनि अबोला संंसारासो 
॥२॥ सत्यमिथ्याभाव सत्वर फळला । हृदयीं सामावला हरिराज 
॥३॥ अव्यक्त आकार साकार हे स्फात । जीवशिवप्राप्ति एसें केलें 
॥ ४ ॥ सकामनिष्कामवत्तीचा निज फर । वेकंढठ आवार दाखविलें 
॥५॥ मुक्‍तलग मक्‍त मक्‍ताईचें तट । अवर्घेचि बकुंठ निघोट रया 
॥६॥ 


८ नामबळें देहो. असोनि मक्‍त । ज्ञांति क्षमा चित्त हरिभजनं 
॥१॥ दया धरा चित्तीं सवंभतीं करुणा । निरंतर वासना हरिरूपी 
॥२॥ माधव मकंद हरिनाम चित्तीं । सव प समकक्‍्ति नामपाठ ॥३॥ 
मक्‍्ताईचें धन हरिनाम उच्चार । अवघाचि संसार मदत केला 
॥४॥ 


३५२ श्री ज्ञानदेज गाथा 





९ सवेरूपी निगुंग संचलें पे सर्वदा । आकार संपदा नाहों तया 
॥१॥ आकारिती भक्‍त मायामय काम । सवंत्र निःसोम अतरीं आहे 
॥ २॥ वृत्तीचा उच्छंदु निवृत्ति तत्त्वतां । सबेहो समता सांगितली 
॥ ३॥ मुक्‍ताई अवीट मुक्‍तपंथरत । जीवीं शिवी अनंत तत्वविद 
॥४॥ 


१० सहस््रदळों हरि आत्मा हा कुसरी । नांदे हा भोतरीं अलिप्त सदां 
॥१॥ रविबिब बिबे घटमठीं सदा । तें नातळे पे कदां तेसा आत्मा 
॥२॥ अलिप्त श्रीहरि सवी कां झडकरी । सेवितां लवकरी हरीच 
हो आल ॥३॥ चंदनाच्या दती वेधल्या वनस्पती । तेसें आहे संगती 
या हरिपाठे ॥ ४ ॥ मुक्‍ताई चिंतोत चिंतामणी चित्तों । इच्छिलें 
पावती भक्‍त सदां ॥ ५॥ 


११ देउळाच्या कळसों नांदे एक क्षी । तया घातली पुक्ली 
योगःवरीं । दिवसां चांदिणें रात्रो पडे उष्ण । कसेंनि कठिण तत्व 
जालें ॥ २ ॥ क्रूषी म्हणे चापेकळि काळ पे कापे । प्रकाशदीपें 
निघोनि जाये ॥ ३ ॥ ठायीं ठायीं असे पाहतां न दिसे । मनाच्या 
धारसें एक होय ॥ ४ ॥ एकएकलें वायांचि पे गुंतले । मक्त पे 
वाहिले सहज असे ॥ ५ ॥ वंकुंठ अविट असोनि प्रगट । वायांची 
आडवाट मुक्ताई म्हणें ॥। ६ ॥ 


१२ अलिप्त संसारीं हरि नामपाठे । जाईज वकुठे मुक्‍तलग 
॥ १॥ हरिविण मुक्‍त नकरी हो स्वेदां । संसारआपदा भव तोडी 
॥ २॥ आशेच्या निराझीं अचेतना मारी । चेतविला हरि आपरूवें 


॥। ३ ॥ मक्‍ताई जीवन्मृक्‍तचि सवदा । अभिन्न पे भेदा भेदियलें 
॥४॥ 


१३ अविट न विटे हरीचे हे गुण । सर्वे सनातन ध्यातां ख्पें 
॥१॥ साध्य हें साधत हरिरूपें ध्याने । रामकृष्णकोतनें मक्‍त आम्हों 
॥२॥ असंगेंचि नट॒ नटलों पे साचें । नाहीं त्या यमाचे भय आम्हां 
॥ ३ ॥ मुक्ता पु्णेता मुक्ताई लाधली । साधन दिधली चांगयासी 
॥ ४१ 


मुक्‍ताबाईचे अभंग ३५३ 





१४ आदिमध्यऊध्व मक्‍त हरि भक्‍त । सबाह्य अंतरो हरि एक 
॥ १ ॥ नलगती तीथ हरिरूप मुक्‍त । अवघेच्चि सुकत जपित्निले 
॥ २ ॥ ज्याचे नासे मक्‍त प जडमढ । तरले दगड समद्रो देखा 
॥ ३ ॥ सक्‍ताई हरिनामं सवंदां प सक्‍त । नाहो आदिअंत उरला 
आम्हां ॥ ४॥ 


१५ मुक्तपणे ब्रीद बांधोनीयां द्विज । नेणती ते बोज केशवहरि 
॥१॥ ज्याचेनि मुक्तता सवहो पं मक्‍त । करूनियां रत न सेविती 
॥ २॥ वेद बोलियले ब्रह्मापणें भावें । सदा मुक्‍त व्हावें अरे जना 
॥३॥ मुक्‍ताई मुक्‍त हरिनाम सेबीत । अवघेचि मक्‍त सेविता हरि 
॥४॥ 


१६ मुक्‍तामुक्‍त दोन्ही नाइकतो कर्णी । हरिनामपवेणी सदाकाळ 
॥ १॥ नाहों काळ तेथें आम्हां वेळ कंची । हरिनामछंदाची गोडी 
थोरी ॥२॥ नाना विघ्नबाधा नाइकों आम्हों कदा । निरंतर धंदा 
रामकृष्ण ॥३॥ मक्‍तपर्ण मक्त मक्‍्ताई प रत। हरिनाम स्मरत सवं 
कॉळ॥ ४ ॥ 


१७ मुक्‍त पं अखंड त्यासी पे फावलें । मुक्‍तचि घडलें हरीच्या 
पाठ ॥१॥ रामकृष्ण मक्त जाले पे अनंत । तरले पतोत यगानयर्गी 
॥ २ ॥ कृष्ण नास जोब झाले सदाशिव । वकुंठ राणीव मुक्‍त सदा 
॥३॥ मक्‍ताई संजीवन मुक्‍त मक्‍तिकोडं । जालें प निवाडं हरिरूप 
॥४॥ 


१८ भजनभावो दहों नित्य नामपठा । नामाच बकुंठा गणिका 
गेली ॥१॥ नामसंत्र आम्हां हरिरामकृष्ण । दिनदिश्लीं प्रन मक्‍त- 
मार्ग ॥ २ ॥ नामचि तारक तरले भर्वासध । हरिनासछंदू मंत्रसार 
॥३॥ मक्‍ताई चिंतन हरिप्रेम पोटों । नित्य नाम घोटी अमृत सदा 
॥४॥ 


१९ नामसंत्रे हरि निजदासां पाबे । ऐकोनी ध्यावे झडकरी 
॥ १॥। सुदर्शन करीं पावे लवकरी । पांडवां साहाकारी श्रीकृष्ण 


३पड श्री ज्ञानदेव गाथा 





रया ॥॥२॥ निजानंद दावी उघडे पे वेकुंठ । नामेचि प्रगट आम्हां- 
लागीं ॥ ३॥ मुक्ताई जीवनन्मुक्‍त हा संसार । हरि पारावर केला 


आम्हों ॥४ ॥ 


२० अंतरबाह्य निकें सव इंद्रियांचे चोज । निजो निजबीज 
एकतत्व ॥ १ ॥ आदि नाहीं अनादि नाहीं । तें रूप पाहीं अविट 
बाईये ॥ २॥ मुक्ताई संजोवन तत्वतां निगुण । आकार सगुण 
प्रपंचींचा ॥ ३ ॥ 


२१ चित्तासी व्यापक व्यापुनि दूरी । तेंचि माजीघरीं नांदे सदां 
॥ १ ॥ दिसे मध्य सुख मुक्‍तलग हरि । शांति वसे घरीं सदोदित 
॥ २ ॥ नाहों या शेवट अवघाची निघोट । गुरुतत्वें वाट चतन्याची 
॥ ३ ॥ मक्‍ताई संपन्न मुक्‍त पे शजुलें । सववत्र उभविलें मुक्‍त चोख 
॥४॥ 


२२ परब्नह्मी चित्त निरंतर धंदा । तया नाहों कदां गर्भवास 
॥ १ ॥ उपजोनीं जनों धन्य ते योतनो । चित्त नारायणीं सुकक्‍तलग 
॥२॥ अव्यक्त पे व्यक्ति चित्तासी अनभव । सव सर्वी देव भरला 
दिसे ॥३॥ ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान उन्मनों विज्ञान । चित्त नारायण जालें 
त्याचें ॥४॥ आदि अंतों हरि सव त्याचा जाला । परतोनी अबोला 
प्रपंचेसी ॥ ५ ॥ मुक्‍्ताईचें चित्त निरंतर मुक्‍त । हरि हेंचि संचित 
आम्हां घरों ॥ ४ ॥ 


२३ मुक्‍तलगचित्ते मुक्‍त पे सर्वदा । रामकृष्णगोविदा वाचे नित्य 
॥ १ ॥ हरि हरि छंदु तोडी भवकडदू । नित्य नामातंदु जपे रया 
॥२॥ सवंत्र रूपडे क्षरलेंस दृश्य । ज्ञाता ज्ञेय भास हरीमाजीं ॥३॥ 
मुक्‍ताई सधनरूप हरिचित्तीं । संसारसमाप्ति हरीच्या नामें ॥४॥ 


२४ मुक्‍तपणें सांग देवो होय देवांग । मोपणें उद्देग नेघे रया 
॥ १ ॥ वाउगे मीपण आथिलें प्रवीण । एक नारायण तत्व खरें 
॥ २ ॥ मुक्‍तामुक्‍ती दोन्ही करी कां रे शिराणी । हताची कहाणी 


मुक्‍ताबाईचे अभंग ३५५ 


नाहीं तुज ॥३॥ मक्‍ताई अहत हेतों देतातीत । अवघाचि अनंत दिसे 
वेहों॥ ४॥ 


२५ मनें मन चोरी मनोमय धरी । कुडलो आधारीं सहस््रदळीं 
॥१॥। मन हें वोगरु आदि हरिहरु। करी पाहुणेरु आदिरूपा ॥२॥ 
साविया विसरू घसोल पडिभरु । गरुकूपा विरु विरे सदा ॥ ३ ॥ 
मुक्ता मुक्ति चित्त गुरुमागे विते । पावन त्यरिते भावी भाव ॥४॥ 


२६ विश्रांति मनाची निजशांति साची । मगत्या यमाची भेटो 
नाहों ॥ १॥ अधिकारी मन मग सारी स्नान । रोकडेंचि साधन 
आले हातां ॥२॥ साधिलें साधन नित्य अनष्ठान । चित्तीं नारायण 


मंत्र जपे ॥ ३ ॥ मुक्‍ताई प्रवोण नारायण धन । नित्य संत्रस्तात 
करी वेगीं ॥४॥ 


२७ पुजा पुज्यवित्त॑ पुजक प चित्त । घाली दंडवते भावशीळ 
॥ १॥ चंपकसुमनें पुजी कातळीनें । धपदीप मनें मानसीं कां ॥२॥ 
भावातोत भावो वोगरी आरावो । पाहुणा पंढरीरावो हरी माझा 
॥ ३॥ मक्‍ताई संपन्न विस्तारूनि अन्न । सेत्री नारायण हरिराजा 
॥४॥ 


२८ देउळोचा देबोघरभरी भावो । कळसेंबीण वाबो जातु असें 
॥१॥ जाताति वाउगे नटनाटयसोंगे । चित्त अन्रागे भजती ना 
॥२॥ असोनि न दिसें उगयाचि पिसे । घेती वायां वसे सज्जनेंबीण 
॥३॥ रावो रंक कोहं न म्हणेचि सोहं । साकारलें अहं नकळे तया 
॥४॥॥ भ्रांतीचेनि भली वायांचि घरकुली । माया आड ठंलो अरे 
रया ॥ ५॥ मुक्‍ताई परेसि दुभतें चहुंसी । सत्रावी सवरसों एका 
देवें ॥॥ ६॥ 


२९ आदिमध्यअंतु न कळोनि प्रांतु असे जो सततु निजतत्वे 
॥ १॥) कंसेनि तत्वतां तत्व पे अनंता । एकतत्व समता आपआप 
॥२॥ आप जंव नाहीं पर पाहासी काई । विदवपणें होई निजतत्वीं 
॥३॥ माजीं मजवटा चित्त नेत तटा । परक्रम्हवकुठा चित्तानुसारें 


३५६ श्री ज्ञानदेव गाथा 











॥४॥ मुक्‍ताई सांगाती मुक्‍तनामपंक्ति । हरिनामें शांति प्रपंचाची 
॥५॥ 


३० व्यक्‍त व्यक्‍तीचें रूपस मोहाचे । एकतत्व दोपाचें हूदयों 
नांदे ॥ १ ॥ चांगया फावले फाबोनि घेतलें । निवत्तीनें दिधले 
आमच्या करीं ॥ २॥ आदिमध्य यासो सवंत्र निवासी । एकख्पं 
निज्ञी दवडितु ॥ ३ ॥ मुक्‍ताई पुणता एके रूपें चित्ता । आदिअंतु 
कथा साधियेली ॥४॥ 


३१ पुर्णपणे सार अविट आचार । सारासारविचार निजतेजं 
॥ १॥ निगुणीं आकार सवंत्र साकार । एकरप विचार निजतेज 
॥२॥ मुक्ताई चतेन्यें अवर्धच घन । आदिअंतुखुण निवत्तीची ॥३॥ 


३२ जथे जे पाहे तेथें तें आहे । उभारोनि बाहे वेद सांगे ॥१॥ 
सोमकांतों झरा कोठोल दुसरा । तत्बीं तत्व धरा निजदृष्टीं ॥२॥ 
हेतुमातु आत्मा अवघाचि परमात्मा । सोहंभावें सोहं आत्मा सर्वी 
असे ॥३॥ मुक्‍तलगखुण मुक्‍ताई प्रमाण । देहीं देहो सौजन्य निज 
तेजे ॥ड 


३३ दिवसां शीतळ निज्ञीयेसी बरळ । अध:अध्वे केवळ निज- 
बीज ॥ १॥ या आदि नाहीं अनादि साहों । केचा मोहो प्रवाहों 
दिसेचिना ॥ २ ॥ इाक्‍तीचे संपुष्टों मुक्तामुक्‍त घट । अवघें वेकुंठ 
दिसताहे ॥ ३ ॥ मक्‍ताईपरिपाक अवघं रूप एक । देखिले सम्यक 
सोहंभावें ॥ ४ ॥ 


“ ३४ आदिअंतु हरि सर्वांघटो पुणे । जाणोनि संतजन प्रेम भरित 
॥ १॥ रामनाम चित्त प्रम वोसंडत । नित्यानित्य तप्त हरिभक्ति 
॥२॥ श्ांतिक्षमादया सावध पे चित्त । आनंदे डुल्लत सनकादिक 
॥ ३ ॥ मुक्‍ताई म्हणे नाम श्रीहरीचे जोडी । नित्यता आवडी 
चरणसेवे ॥४॥ 


३५ निगुणाची संज सगुणाची बाज । तेथे केशीराज पहुडले 
॥१॥ कसें याचें करणें दिवसां चांदिणें । सांवळें उटणें एका तत्वीं 


मुक्‍ताबाईचे अभंग ३५७ 


आळ्या” वकयलातायाडातच/जाताखनकासवकळळक ७ यला 


॥ २॥ नाहों या ममता अवघीच समता । आदिअंत बिबता नलगे 
वेळु ॥ ३ ॥ मुक्‍ताई सघन सवंत्र नारायण । जीवशिवसंपन्न एका 
तत्वें ॥ ४ ॥ 


३६ मुक्‍तामक्‍्तकोडे पाहिलें निवाडे । न्रह्मांडाएवढें महत्तत्व 
॥१॥ निजतत्व आप अवघाचि पाक । एका रूपें दीपक लावियेला 
॥ २॥ आदि मध्य निज निगुण सहज । समाधि निजतेज आत्मा- 
रामू ॥ ३ ॥ मक्‍ताईचें धन आत्माराम खुण । देखिले निदान 
हृदयघरटो ॥४॥ 


३७ विस्तार्रखान रूप सांगितलें तत्वीं । केसेनि परतत्बीं बोळखी 
जाली ॥ १ ॥ सोहंभावठसा कोणते पेठा ।) उभाउभी वाटा कसा 
जात ॥ २॥ यां नाहों सज्ञान हा अवघाचि ज्ञान । आपख्प धन 
सर्वारूपीं ॥ ३ ॥ मुक्‍ताई मुक्तता सवेपणें पुरता । मक्‍तामुक्‍्ति 
अपता निजबोधे ॥४॥। 


३८ उजियेड कोडें घेतसों निवाडे । आपुलिये चाडे जोबनळा 
॥१॥ एकरूप दिसें सर्वाघटों भासें । एक हृषीकेश व्यापियलें ॥२॥. 
त्रिपुटी भंदूनी सवेत्र गामिनी । एका रूपं मोहिनी तेहो सदां ॥३॥ 
नित्यता उन्मत्त अवर्घेच भरित । एकतत्वें भावित सोहंभावें ॥४॥ 
समुक्‍ताई सांगती कसेनि गुंपती । मायादेवीसमाप्ति निजतत्वीं ॥५॥ 


३९ मक्‍तजीव सदा होती पे नामपाठे । तेंचि रूप इट देखिले 
आम्ही ॥ १॥ पुंडलिकें बिठुल आणिला पंढरी । आणुनी लवकरी 
तारिले जन ॥ २ ॥ ऐसें पुण्य केलें एका पुंडलिकेंची । निरसिली 
जनाची भअमभली ॥ ३ ॥ मक्‍ताई चितनें मक्‍त प जाली । चरणीं 
स्थिरावलो हरिपाठ ॥४॥ 


४० नार्वाबिदा भेटो जे वेळो प जाली । एंज्ी एको बोलो 
बोलतों जीव ॥ १॥ उगेचि मोहून धर्राने प्रपंची । त्यासी पे यमाची 
नगरी आहे ॥२॥ जोवजंत्‌ जड त्यासी उपदेशी । त्यासी गर्भवासी 


३५८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


घाली देवो ॥ ३ ॥ सक्‍्ताई श्रीहरि उपदेशी निवत्ति । संसार 
पुढती नाहों आम्हां ॥ ४ ॥ 


४१ आधीं तं मक्‍त होतासी रे प्राणिया । परी वासन पापी 
णिया । नाडिलासी । आधोंचें आठवी मग घेई परी । हरिनाम 
जिव्हारी मंत्रसार ॥ १॥ आदि मध्य हरि उध्वे प बंकुठ । जाईल 
वासना हरि होईल प्रगट ॥ २॥ एक तत्व धरी हरिनाम गोड । 
यर तें काबाड विषय ओढी । नाम तें सांडी मासनापापिणां । एक 
नारायणों चाड धरी ॥ ३ ॥ मुक्ताई मक्‍तलग सांडिली वासना । 
मुक्‍तामुक्‍ती राणा हरिपाठे ॥ ४ ॥ नामांचे निघोंटं जळती पाप- 
राशी । न येती य्भेवासीं अरे जना ॥५॥ 


४२ गुंगी उडालो आकाशीं । तिणें गिळिलें सूर्यासी ॥१॥। थोर 
नवलाव जाहला । वांझ पुत्र प्रसवला ॥२॥ विच पाताळसी जाय । 
दोष माथां वंदो पाय ॥ ३ ॥ माशी व्याली घार झाली । देखोनि 
मुक्‍ताइ हांसली ॥४॥ 


क्षेपक ( ताटोचे ) अभंग 


१ योगी पावन मनाचा । साहो अपराध जनाचा ॥ १॥ विःव- 
रागे झाले वन्ही । संतें सुखे व्हावें पाणी ॥। २॥ इाब्द शास्त्रे झाले 
क्लेश । संतो मानावा उपदेश ॥ ३ ॥ विश्‍वपट ब्रह्मदोरा । ताटो 
उघडा ज्ञानेश्वरा ॥४॥ 


२ सुखसागरी वास झाला । उच्च-नीच काय त्याला ॥ १॥ 
अहो आपण जसे व्हावें । देवें तसेंचि करावें ॥२॥ 'एऐंसा नटनाट्य 
खळ ॥ स्थिर नाहो एकवेळ ॥ ३ ॥ एकापासूनो अनेक झाले । 
त्यासी पाहिज सांनाळिलें ॥४॥ इान्य साक्षित्वे समजावें । वेद 3३% 
काराच्या नांवें ॥५॥। एके उंचपण केलें एक अभिमाने गेलें ॥६। 
इतुके टाकुनि शांति धरा । ताटो उघडा ज्ञानेश्‍वरा ।॥॥७॥ 


क्षेपक ( ताटोचे ) अभंग ३५ 





३ वरी भगवा झाला नामे । अंतरीं वब्य केला कामं ॥ १॥ 
त्याला म्हणं नये साध्‌ । जगीं विटंबना बाधू ॥॥ २॥ आपआपणा 
शोधुन घ्यावें । विवेक नांदे त्याच्यासवें ॥ ३॥ आज्या दंभ अवघे 
आंबरा । ताटी उघडा ज्ञानश्‍वरा ॥४॥ 


४ संत तेचि जाणा जगीं । दया क्षमा ज्यांचे आंगीं ॥१॥ लोभ 
अहंता नये मना । जगीं विरक्त तोची जाणा ॥ २॥ इहपर लोकीं 
सुखी । शुद्धज्ञान ज्याचे मुखों ॥३, मिथ्या कल्पना सारगे सारा । 
ताटो उघडा ज्ञानेश्वरा ॥४॥॥। 


५ एक आपण साधु झाले । येर कोण वाया गेले ॥१॥ उठे 
विकार ब्रह्मी मूळ । अवघं मायेचे गाबाळ ॥२॥ माया समळ नुरे 
जेव्हां । विद्वब्नरह्म होईल तेव्हां ॥ ३ ॥ ऐसा उमज आदोींअंतीं। 
मग सुखी व्हावें संतो ॥ ४ ॥ चिता क्रोध मागे सारा । ताटी 
उघडा ज्ञानंदवरा ॥५॥ 


६ मह्म जेसें तज्ञापरी । आम्हां वडोल भते सारीं ॥ १॥ हात 
आपुला आपणा लागे । त्याचा करू नये खद ॥२॥ जीभ दांतांनों 
चाविली । कोणें बत्तिशी तोडिलो ॥३॥ थोर दुखावलें मन । पुढे 
उदंड शाहाणे ॥ ४ ॥ चण खावे डोखंडाचें । मग ब्रह्मपदों नाचे 
॥५॥ मन मारुनी उन्मन करा । ताटी उघडा ज्ञानेश्‍वरा ॥६॥ 


७ सुखसागर आपण व्हावें । मन बोघे निववावें ॥ १॥ बोधा 
करू नये अंतर । साधं नये आपपर ॥२॥ जीव जोवासो पे द्यावा । 
मग करूं नये हेवा ॥ ३ ॥ तरणोपाय चित्तीं धरा । ताटी उघडा 
ज्ञानेश्‍वरा ॥४॥ 


८ अहो क्रोधे यावें कोठे । अवघे आपण निघोटें ।॥ १ ॥ ऐसें 
कळलें उत्तम । जन तेची जनादन ॥ २॥ ब्रीद बांधिले चरणीं । 
नये दावितां करणी ॥ ३ ॥ वेळ क्रोधाचा उगवला । अवघा 
योग फोल झाला ॥ ४॥ एऐंशी थोर दृष्टी धरा । ताटी उघडा 
ज्ञानेश्‍वरा ॥॥५॥ 


३६० श्री ज्ञानदेव गाथा 


वाळक 


९ सांडी कल्पना उवाधी । तोच साधला समाधी ॥१॥ बाद 
घालावा कवणाला । अवघा दहृताचा हो घाला ॥२॥ पुढ उमजना 
काय । उडत्याचे खालों पाय ॥ ३ ॥ एक मन चेष्ट करी । भते 
बापुडों शेजारों ॥ ४॥ अवघी ईरवराची करणी | काय तेथे केलें 
कोणी ॥५॥ पुन्हां शद्ध मार्गे धरा । ताटो उघडा ज्ञानेकवरा ॥६॥ 


१० गिरीगव्हारें कज्ञासाठीं । रागे पुरवबीली पाठो ॥ १॥ एंसा 
नसावा संन्यासी । परमार्थाचा जो कां दहेषी ॥ २॥ घर बांधिलें 
डोंगरो । विषया हिडे दारोदारी ॥३॥॥ काय केला योगधमं । 
नाहों अंतरी निष्काम ॥ ४ ॥ गंगाजळ हृदय करा । ताटी उघडा 
ज्ञानेद्वरा ॥५॥ 


११ शुद्ध ज्याचा भाव झाला । दुरी नाहों देव त्याला ॥१॥ 
अवघों साधनें हातवर्टो । मोले मिळत नाहों हाटीं ॥ २॥। अहो 
आपण तसें व्हावें । अवघें अनमाननों घ्यावें ॥ ३ ॥ एऐएंसें केलें 
सदगुरुनाथ । बाप रखुमादेवी कांतें ॥ ४ ॥ तेथें कोणी शिकवावे । 
सार साधुनियां घ्यावें ॥ ५ ॥ लडीवाळ मुक्ताबाई । जीव महृल 
ठायीचे ठायीं ॥ ६॥ तुम्ही तरून विश्‍व तारा । ताटी उघडा 
ज्ञान$वरा ॥७॥ 





श्री चांगदेवाचे अभंग 


१ नोवरोचे हाती चित्रोव काठी । नोवरो लागे संन्याजञापाठीं 
॥॥ १॥ नारायण म्हणा नारायण म्हणा । नारायण म्हणा बो नोव- 
रोय ॥ २॥ विववरूप नोवरी संन्याश्या रातली । त्या आम्हां भलो 
सोयरीक जाली ॥ ३ ॥ दिगंबर नोवरा क्षपणिक वऱ्हाडी । 
वबटेइवरचांगा वाहातो लगडो ॥४॥ 


२ सासुचे आधीं सून जन्मली । सुन मारून सासू वो नोवरी 
जाली ॥ १ ॥ आचोजीं चोजवितलें । तें स्वगीं जाणवलं रे भाई 


श्री चांगदेवाचे अभंग ३६१ 








॥ २ ॥ पुत्र पितियाचा व्रतबंध करी । वांझ सासू कन्यादानज 
नोवरी ॥३॥ सिद्धांतोंचे वम अनुभवों जाणें । वटेशवरचांगा बोला 
खणे ॥ ४॥ 


३ आत्मा हा नोवरा कुडी हे नोवरी । निबलोण करी वोहरासी 
॥ १ ॥ सोहळा जाला नोवरा गांवा गेला । वेगीं आइती करा 
नोवरी बोलावा ॥ २॥ न्हाणिलो धुणिली गजस्कंधीं मिरविलीं । 
बोळवीत गेली चोघेंजणें ॥३॥ ज्याची नोवरी त्याहाती लाविलो । 
चांगा म्हणे आता निरचिती झाली ॥४॥ 


४ वऱ्हाडी आले संसारनगरा । चांगा नोवरा केळवला ॥ १॥ 
हातीं कांकण उभा वटंद्वरों । शांति हे नोवरी पर्णावया ॥ २॥ 
पणिली शांति बेसलो पाटों । मक्‍ताई करवली हळदुली वांटी 
॥३॥ 


५ नोवरीच्या गळां तुळशींच्य़ा माळा । वऱ्हाडी सकळां तुम्हों 
व्हावें ॥ १॥ सांडला आपुला मांडला आपुला । मांडला आपुला 
घराचार ॥ २॥ वरमायेचें चिरवो हो माय नसलो । त्या आम्हां 
भली सोयरिक जाली ॥ ३ ॥ वटेंइवर चांगा नतोवरीचे पाठीं । 
'सनकादिक गोष्टी कररताती ॥४॥ 


६ कुडी हे नोवरी आत्मा हा नोवरा । दोघें पर्ण जाती निरंतर 
॥१॥ पांचही प्राण सवेही वर्‍हाडी) आज्रा तृष्णा दोन्ही देशधडी 
॥ २॥ शांति निवत्ति दोघो सुवासिनी । भक्ति करवली सखी 
बहिणी ॥ ३ ॥ वटरवर चांगा वर धवा । तुम्ही नेऊनि मध्यें 
बेसवा ॥४॥ 


७ सोहं न बद्धि पे वेगळें । अहं सांठविलें बाईयांनो ॥१॥ अहं 
मधितां सोहं आले । अविद्यामा्ये व्यापियल ॥२॥ अहंकार सांडी 
बोध पे जाला । चांगया मोहिला चांगदेवें ॥३॥ 


८ मनसंकल्प शुद्ध पे नव्हे । येऱ्हबीं सदोदित आहे चिदानंदीं 
॥ १॥ मनातें बुडवुनी इंब्रियातें दंडुनी । मो हें सोडुनी सोहं धरी 


३६२ श्री ज्ञानदेव गाथा 





॥ २ ॥ चांगा वटे्वरों सोहं जाला । अवघाचि बुडाला ज्ञानडोहों 
॥३॥ 


९ सहजसमाथि बसला योगी । सुषम्नामार्गी निरोधोनियां ॥ १॥ 
गोल्हाटमंडळ भंदोनियां जाय । नाहों तें पाहे डोळेभरी ॥ २॥ 
चांगा वट$वर सोहं जाला । अवघाचि गिळियेला बाईय वो ॥॥३॥ 


१० निरंजनवनों केशव फुलला । डोंगर शोभला ब्रम्हगिरी 
॥ १॥ तेथें सुमन झाडीन अनु हातें । शिष्ट अनभवनि बुद्धि तोचि 
जाला ॥ २॥ चांगा वटंद्वरीं केशव फुलला । भ्रमर जाला रस 
घ्यावया ॥३॥ 


११.रावळींचे कर चुकले जाण । गिवसितातों साहोजणें 
वेळोवेळां ॥ १ ॥ करों कर धरियला सृष्टी । करें सामावले अपत्या 
दृष्टी ॥ २ ॥ सुक्‍ताई करें लेईल अंजन । चांगया निधान उप- 
देशिल ॥३॥ 


१२ जेथें एक दुज नाहों । प्रपंचाचो काहाणी तेथें कांहों ॥ १॥ 
तेथें कांहोंच नाहों तेथें कांहींच नाहीं । सोय धरी आपुली रे ॥२॥ 
वटेइवरसुतातें बोले मुक्ताई । सोहुंभावें अवंडित राहों ॥३॥॥ 


१३ सुखाचे शेवटीं दुःख आले भेटी । भेटलियासाठीं तेंही नरे 
॥१॥ सुख तें कवण दुःख तें कवण । दोहों अज्ञान करींपां रे ॥२॥ 
मक्‍ताई म्हणे चांगया चेई । स्वयंभू चेइला वटेग्वरीं ॥३॥ 


१४ चांगा जन्मला माध्यान्हकाळो । मायबाप दोन्हो नाहोंशीं 
जालों ॥१॥ मुळींच चांगा नाहींसा जाला । मुक्‍ताई म्हणे चांगया 
भला भला ॥ २॥ वटंश्‍वर चांगा मुळीं लागला । पोसणा घेतला 
मुक्‍ताईनें ॥ ३ ॥ 


१५ रूप ना छाया त्रिगुणरहित । जातिस्वरूप हें पां नित्य 
॥ १ ॥ जाणें येणें ताही तें निगुंण पाही । चेतन्य होई शुद्धबुद्ध 


श्री चांगदेवाचे अभंग ३६३ 








॥२॥ सक्‍ताई म्हणें चांगया वटःवरा । निरुता पाहे स्वयें साकारा 
॥३॥ 


१६ भमराचें मरण कमळणीपुष्यीं । तसें योगियां सेवी शेजसुख 
॥१॥ आवडीं वाल भाडोळ्यां सेवी देख । तसें पाहें सख ज्ञानदष्टी 
॥२॥ जोडिलें सुख नवजाय । तसा चांगा पाहे वटेश्‍वरीं ॥३॥ 


१७ पतिद्रता नारी व्यभिचार केला । परपुरुष पुजिला बाईये 
वो ॥।१॥ पतिव्रता नारी एंसे म्हणावें । नाम पे ठवावें अव्यक्‍तासो 
॥ २॥ चांगा देत होता तो अद्वेत जाला । सोहं शब्दीं राहिला 
वटंडवरों ॥ ३ ॥ 


१८ एकविससहतस्र साश तें उच्छवासी । तो योगियां अभ्यासीं 
स्थिर स्थिर ॥ १॥ गमनागमन नाहों संसार पं नाहों । वटइवरीं 
सोय सांगितली ॥ २ ॥ चटंइ्बर चांगा जिव्हाळा । सोहं इाब्दी 
राहिला वटंर्वरीं । ३ ॥ 


१९ स्वप्नींचा आत्मा कउता आहे । मागुता ये हे नवल काई 
॥१॥ चांगा म्हणे आहे सांग मुक्‍ताबाई । लटिक साच वततनें देहीं 
॥ २॥ मक्‍्ताई म्हण चांगया भ्रमिष्ट देहों । निर्धारों राहों स्वप्न 
करचे ।॥३॥ 


२० आकार पुजिता निराकार जालें । शन्यो बडालें बाईयांतो 
॥ १ ॥ शून्याचा अंकुर शून्य फळलें । व्योमाकार जालें मन तेथें 
॥ २॥ तेथें फळ ना डाळ जाति ना कळ । वटंर्वर चांगा जाला 
निमळ ॥३॥ 


२१ सोहं होतें तें कोहं जालें । निज विसरले काय सांगों ॥१॥ 
साग चकला विसर पडिला । वरपडा जाला विषय चोरा ॥ २ ॥ 
बटेइवर चांगा ज्ञानदीपं उजळला । सोहंशब्दों लावियला बाईयानो 
॥३॥ 


२२ अवघीया डोळां पाहू गेलीये । तंव अवघा अवघेचि जालीय 


३६४ श्री ज्ञानदेव गाथा 





॥ १ ॥ काय सांगों गे माये अवघाचि आहे । अवघे नसीं पाहे वटं- 
वरी ॥२॥ अवघेपणाची सज पडिलो भांती । अवघाचि मो संतीं 
सांडवलों ॥ ३ ॥ वटेश्‍्वर चांगा अवघाचि आहे । अवधे नसीं पाहे 
वटंड्वरों ॥ ४ ॥ 


२३ भाबें भक्ति करूनी वराग्य जोडसी । तरि तं पावसी ब्रह्मा- 
सुख ॥ १ ॥ ज्ञानतत्त्वो करी करी हा विचार । निगुणी आकार 
निरामय ॥ २ ॥ चांगया सोय धरो ज्ञान वबटः्वरो । मक्‍ताई 
जिव्हारों बोध करो ॥ ३ ॥ 


२४ ऐलाड हडाचे पेलाड हुडाचे । जागवा जागवा हरीचे ॥१॥ 
भले रे दास गोपाळाचे ॥ २ ॥ भक्‍तिबोधे बोधले साचे । चांगदेव 
म्हणे वटडइवराचे ॥३॥ 


२५ आनंदवनों भतार होता । झ्रकन उडोनी गेला केउता 
॥१॥ नाम नाहों रूप नाहीं । पाहोंगेलों तों कांहोंच नाहीं ॥२॥ 
क्षी राहिला शब्द निमाला । वटशश्‍वर चांगा विस्मित झाला 
॥ ३ ॥ 


२६ नाहों सुखदुःख पापपुण्य नाहों । कमंधमं कल्पना नाहीं नाहों 
॥॥ १॥ नाहीं मोक्ष ना भवबंधन नाहों ॥ २॥ म्हणे वटेंव्वरा म्रह्मा 
नाहों । सहजसिद्ध बोले मक्‍ताई ॥३॥ 


२७ बंधन नाहों बद्ध नाहों । साच कों लटिके तेंही नाहीं ॥१॥ 
नाहीं भेदसी काई । साच को लटिक वतंते देहों ॥ २ ॥ चांगा 
म्हणे सांगा नक्‍ताबाई । साच कों लटिक वतंतें देहों ॥।३॥ 


/ २८ प्रकृतीचें पुजन प्रकृतीच्या ठायीं । असतां तोहो परी चोज- 
वेना ॥ १॥ जळ्साजीं भानु बिबला दिसे । तेसा देहीं दिसे 
परमात्मा ॥२॥ पुष्पांमाजीं परिमळ राहिला निव्चळ । तेसा तो 
अकळ लक्षा नये ॥ ३ ॥ हें बोलणें सिद्धांतींचे शेवटीं । वेदांती 
चांगया मथन कलें ॥ ४॥ 


श्री चांगदवाचे अभंग ३६५ 








२९ क्रोधाचो आटो बांधोनियां पोटो । सास्‌ रयापाठो लागतसे 
॥ १॥ पाहा वो ईचें केवढे ढाल । आल्यासबें करीतसे बोल ॥२॥ 
लाज सांडोनी निःशंक झालो । पांचांही बांधिलो पाठोवरी ॥३॥ 
चांगा म्हणे जीवोंचे गुज । वटवरें मज सांगितलें ॥४॥ 


३० मी माझें दुरित आज्ञापाश चित्तीं । मोहो ममता भ्रांति 
अहंभावें ॥ १ ॥ हरितसे तेज अभिमानताठा । एकतत्त्व वकृुठा 
हरिपाठें ॥ २ ।। नाशिवंत देह पंचतत्वमोळो । वायांच वाहाट्ळी 
उडोनि जाये ॥ ३ ॥ मक्‍ताई जीवन चांग्या दिधलें । निगुणीं 
साधिलें धर कसें ॥३॥ 


३१ देवीं देवो जाला भावासो अबोला । निमोनि उरला आप- 
परें ॥ १॥ आधीं आप पाहों मग पडे वाहों । प्रपंचडोहीं बडो 
नको ॥। २ ॥। जंब नाहों कृपा गुरफळीं बापा । तंव कंसनी दोपा 
पावशील ॥३॥ मुक्ताई चांगया तत्वे तत्त्व लया । हरिभावों माया 
हरपली ॥ ४ ॥ 


३२ आकाशाचा होंडा घार रांधी मांडा । काउळा वाढी कांदा 
-कुल्लाळ भोजन करी ॥ १॥ दिसा पडे चांदणे रात्रीं पडे 
उष्ण । चोर घरटो घालित राळ घालो खाण ॥ २ ॥ सासूने 
खादलें उंडे सन तरळे । लेकी लांसिलो जांबाई गडबडा लोळे 
॥ ३ ॥ धमकत घुसळण घातलें पारी । वटंरवर सुता म्हणे 
मक्‍ताई अवधारी ॥ ४ ॥ 


३३ मक्त होततसी तो बद्धता पावसो । आपल्या दोरी आपण 
बांधिलासी ॥१॥ सोय धरी मूळस्थान न सोडी । बंधन तोडी 
आलिया रे ॥ २ ॥ चांगा वटेगवरीं विनवितो दातारा । वायाची 
संसारा आणियेल ॥ ३ ॥ 


३४ मोळो विकुनि खीर बोखटी । आंबोल गोमटीं बेसलोया ॥ १॥ 
कऱ्हे बारा गांबें येरझारा करी । शेखी पोटभरी कांट्यांवरी॥ २॥ 


३६६ श्री ज्ञानदेव गाथा 








बुड फळ लाभे तरी इहेंडिया कां धावें। वाया कां भोंवतें भोंबे चांगा 
म्हणे ॥ ३ 


३५ टोंकावरी टेक त्यावरी एक टेंकुलो । तेथें एक बाळी विस्मो 
करी ॥ १ ॥ तिचें नांव काय त्याचें नांव काय । विचारोनि पाहे 
प्रनामाजीं ॥ २ ॥ डोळिपांतील बाहुली जालीसे गरुवारू । तिशी 
अरुवारू सुईण सेळवा ॥ ३ ॥ सुईचे आणीवर रचिले पाठार । 
मक्‍ताई म्हणे चांगया सांग याचा विचार ॥ ४ ॥ 


३६ पतिब्रत पंश्‍*्चली सांगात जाला । दोहोंत भेटला एक 
देखा ।॥। १॥ दोहोंचा गुण एक जाला । निगुण दादुला सोहंकारा ॥ २॥ 
आपुला सांडिला परावा मांडिला । घराचार नासला काय सांगों 
॥ ३ ॥ वटेश्वरीं व्यभिचार जाला । परपुरुष भुंजला इान्यें 
तेथें ॥ ४ ॥ 


३७ ब्रम्हांडगोळकों पवनाच्या पालखीं । अवध्‌त कवतुकों 
पहुडलासे ॥ १॥ बोलवीं चांगया मुक्‍ताई माता । अम्हविद्यापयंते 
सुख देखतां ॥ २ ॥ डोळा लावूनी निजीं निजला निवांत । स्वप्नीं 
वटंइवर देखिला निवांत ॥३॥ 


३८ अविनाश पाळणा अव्यक्‍त्त विणिला । तेथें पहुडला योगी- 
राज ॥ १॥ जो जो जो जो म्हणतसे माया । साकारातीत नोज 
रे चांगया ॥ २॥ सोहं सोहं षडचक्रन्यासे । तुज परिये देतां मीच 
न दिसें ॥ ३ ॥ ऐसी निद्रा तुज लागी रें पुत्रा । मुक्‍ताई खेचरा 
उपदक्षी मंत्रा ॥ ४ ॥ 


३९ बाळक चकलं सकुमार तान्हले । त्याने प सांडिले माया- 
जाळ ॥ १ ॥जो जो जो जो पत्राते निजवो । अन हात वोंवी 
निशब्दांची ॥ २ ॥ मावळली दिद्या वाचा प खंटली । माया प 
भेटली मुक्ताबाई ।॥। ३ ॥ मक्‍ताई म्हणे नांव पे ठेवीन । सुता 

हलबिव वटश्वरा ॥ ४॥ 


श्री चांगदवाचे अभंग ३६७ 











४० गण ना निगण शब्दातीत । तेथें तं निश्‍चित बाळा निज 
॥ १ ॥ पाळणां लाविला हृदयकमळों । मुक्‍ताई जवळो साद- 
विते ॥ २॥ शांति क्षमा विदेह पे वणिती । नांव पे ठेविती 
अद्वतासी ॥ ३ ॥ वटरवरसत चांगा अवधत । मक्‍्ताई ज्ांतवीत 
ज्ञानद्रष्टो ॥ ४ ॥ 


४१ निर्गुणाचे डाहाळीं पाळणा लाविला । तेथं सत पहडला 
सक्‍ताईचा ॥१॥ नीज नीज बाळा करीं पे आळी । अन्‌ हात टाळी 
वाजवोते ॥ २॥ तेथें निद्राजाधति भोगी पे उन्मनी । लक्ष तो 
भेदुनी निजणा तो ॥ ३ ॥ निभ्रांत पाळों पाळणा विणवनी । मन 
हें बांधोनो पवतदोरा ॥। ४ ॥ एकविससहतस्र साहाशें वेळे .बाळा । 
तोहो डोळा स्थिर करी ।। ५ ॥ निद्रा ना जागति निजसी काई । 
परियेदेसी चांगया बोले मक्‍ताबाई ॥ ६ ॥ 


४२ एंकें चांगया फळ फळासी आलें । येऊनियां नासून गले 
॥ १ ॥ सोडी सोडी भवाची भ्रांति । तेणें होय अज्ञाननिवत्ति 
॥ २॥ चांगा वटंद्वरीं फळला । विज्ञानफळों परिपाका आला 
॥३॥ 


४३ मगजळावरी मंगियांच्या हारी । दुरूनि नारी दावितसे 
॥ १॥ मगो लाठो मुंगी लाठो । बकुठोचा खुणा सांगतसे गोंष्टी 
॥ २॥ मंगीचिया गळां तुळशीचा लोहोडणा । चांगा वटःवर 
सांगतो खणा ॥ ३ ॥ 


४४ हेमी हेमप्रचित पाही । अनुभव आलिया सांगातें काई ॥१॥ 
सोहंकार मन न सोडी साचें । मी नाहीं तेथे तं केचे ॥ २ ॥ अहं- 
तेसी सोहं तेंचि ग॒ज । मक्‍ताई म्हण चांगया बझ ॥ ३ ॥ 


४५ तुझा तं चकलासो गिवसुनी घड । सांगो देहवासना नाहो 
तें घेई। सोहं सोहं हा घेई विचार । हें जाणतो वटंव्वर 
॥ २ ॥ दाब्दांतीत जाणोनि निरुतें । चांगया वटरुवरीं जन्मभरितें 
॥३॥ 


३६८ श्री ज्ञानदेव गाथा 


४६ मुक्‍त होतासि तो कां बद्ध जालासी । आपल्या बंधनें आपणा 
बांधलासी ॥ १ ॥ सांडी बंधन सोय धरी गव्हारा । जाई मळ- 
स्थाना आपुलिया ॥ २॥ तेथोच्या तेथें राही परि ख्प नाहीं । 
चांगयासी बोले मक्‍ताई ॥ ३ ॥ 


--:::--' समाप्त --!-- 


श्री ज्ञानेश्वर महाराज यांचा गाथा 


अभंगांचा वर्णांनुक्रम 


अभंग 


नमो भगवते 
3२नमो शिवा 
अकरावरी सातवे 
अकरा खणावरी 
अकल्पित द्रुम 
अकार उकार म. करती 
$कार उकार मकार 
ओंकार 

अकारी अधमात्रा 
अखंड त॑मासा 
अखंड हार वाचेसी 
अगाधपण माझं 

- अगुणाचिया 
अग्नीचे पोटीं 
अग्नीच्या पाठाराीं 
अचित॑ बाळक 
अष्टदळ पाहे 
अष्टभावे भोगितां 
अष्टहोी अंगे 
अष्टांगयोग न 
अठरा दिगांतों- 
अढळ सप्रेम 

अद्वंत अंबूला 
अद्वैत पेटेहुनि 
अद्वेत येणें 
अद्वेताची झडपणी 


आंकडा 


अभंग 





३८ड 
१२८ 
८३४ 
१८६ 
टॅ४६ 
३७९ 


५२३१ 
४९९ 
५९६९ 
३७५ 
८२२ 
डड 
५६४ 
६२४ 
१५५ 
२२५ 
१६४ 
७११ 
२२४ 
१५२ 
२३२२ 
१६१ 
१८९ 
द<टडं 
१७०० 





अधिक देखणें 
अनुपम्य तेजें 

अनुपम्य मनोहर 
अनुभवें अनुभव 
अनुभव खुण मी 
अनुभव आला 
अनुभव रहाणी- 
अनुहृत ध्वनी 

अनंत अनंता- 

भेनंत नामांचें 

अनंतीं अनंत 

अभाव संगतीं 
अमानत्व स्थिती 
अमित सूय 

अमित्य भुवनी 
अमोलिक रत्न 
अमृताची कुडी 
अमृताची क्षीर 

अरे अरे ज्ञाना झालासी 
अरे अरेज्ञानाज्ञान उघडे 
अरे अरेज्ञानाज्ञान हे 
अरे मना तृं वांजट 
अरे मना त्‌ पापिष्ट 
अरे स्वरूपा कारणें 
अलाड्‌ आड 
अलक्षलक्षीं मी 
अवघड तें एक 

अवघा डोळां 


आंकडा 


७३५ 
७८९ 
२८७ 
८२२१ 
७९४ 
६९६ 
९३१ 
४७५ 
८०९ 
२११६ 
९६९ 
२३११ 
६०६ 
७२८ 
८१८ 
९८२ 
३७१९ 
५५८ 
७७९ 
७७२३ 
७७४ 
८७७७ 
८७२३ 
७७१ 
९४९ 
१२६ 


४८७ 


अभंग 


कटा 


अवघाचि शंगारु 
अवघाचि संसार 
अवघा सुखरूप 
अवघेंचि मनें 
अवघ्या बाहीं 
अवचित्त वरपडी 
अवचिता परिमळू 
अवेवीं सावेव 
अव्यक्त मसुराकार 
अशोचिया जपां 
असार घेई जे 
असेतेंन दिसे 
अहंते त पाहें 
अळ्‌भाळु सोय 
अक्षरचि ब्रह्मा 
अज्ञान! स्वरूप 


आ. 


आऊट हात 
आकानिकेळेची- 
आकार स्थळ 
आकारोीं नाहो 
आकारेंवीण 
आकाश जें दिसे 
आकाश हें असे 
आकाशाचा दोंडा 
आकाशाची गुंफा 
आकाशाचे अंतीं 
आकाशाचे ठायीं 
आकाशीं मळा 
आगरींचे क्षीर 
आचारचक्रो निव 


(२) 


आंकडा 


८५८ 
४११ 
८६१ 
६७२ 
७४६ 
१७२ 

आ 
७८० 
डॅटट 
२५० 
९५७ 
९२२ 
८६५ 
२२९० 
५९६ 
५६२९ 


९१२ 
०९ 
इ४२ 
७६४ 
१५१९ 
७७० 
५६२ 
४८२ 
९० 
परर 
५१८ 
४९५ 
२१» 

७१ 


अभंग 


आजि देखिले रे 
आजि लाजले 
भाजिवरी होतें 
आजि शुभ लवे 
आजि संसार 
आजि सोनियाचा 
आठवितां नुपरे 
आठवितां विसरले 
आठवी तंव तूंचि 
आणिक पाईक 
अतिसु कुसुम 
आतां आपणया 
आत्तां औटपिठी 
भआात्मतेजे तेज 
आत्मरूपीं नाहों 
भात्मरूपी रूप 
आत्मज्ञान जया 
आत्मा आंगे 
आत्मा एक बाई 
आत्मा पूर्णपणीं 
आत्माराम देखे 
आत्माराम नयनीं 
आदि आत्मज्योति 
आदि पुरुषा जय 
आदि मध्य अंत 
आदि मध्य अंत तुज 
आदि मध्य प्रांत 
आधींच तूं ज्ञान 
आधीं चरे पाठीं 
आन्‌ नेणें कांही 
आनंदले वेष्णव 
आनंदाच्या ताटी 
आनंदु रें आजी 


आंकडा 


२९८ 
८०७५५ 
११०८ 


ड्र्ट 
३८४ 
१८१ 
-हि.. 
४२९ 
१०७८ 
२७० 
८५'७ 
परर 
७८७ 
६०ड 
७टड 
४४९५० 
७१४ 
इ९८ 
ई्८ठ 
9६ 
ष्रर 
२०० 
४५९ 
६८९ 
७८१ 
७४५ 
७९१ 
२०६ 
२९्ड 
३७६ 
२८७ 
९११ 


अभंग 


आपणासि भापण 
आपला गुणग्राम 
आपीं आप माये 
आपुलिये खुणें 
आपुळेनि रंगे 
आपुलें कांहों 
आपुलेनि भारे 
आमुचिया देवा 
आम्हीं कापडी रे 
आम्ही संन्यास 
आरेवरी आर रे 
आरंभीं आवडी 
आलियाच। संतोष 
आलिया जवळा 
आल्हादपण काय 
आवो कमळनवनीं 
आस पुरऊनि 
आस्वादु स्वादु ये 
आहे तें पाहीं 


ड्‌. 


इडा वाम दक्षिणं 
इवलेसे रोप 


ईश्वर तो देव 


उजव्या अंगे 
उत्तम ते पार 


(३) 


आंकडा 


अभंग 


णणणापपणापा* 1 प १२0)” टी 0ी? 00?” णी पप??ी?ण”20?”20ा 


९७९ 
७२२ 
९६८ 
४८६५ 
७२ 
२४१९ 
टड्ल 
६०८ 
१२७ 
६८० 
१डट 
१ 
२४५ 
३१० 
४२५ 
९९० 
७०९ 
७०५ 
६६७ 


५९२ 
७९६ 


५७६ 


१२४ 
५८२ 


उन्मन अवस्था 
उस्मान संयोगे 
उपजले देह 
उपजोनि नरदेहों 
उपजोनि संसारीं 
उपदेश अगोचर 
उपदेश उपरति 
उपदेश ब्रम्हज्ञात 
उपदेश मदलसा 


क्ूणाचेनि मिसे 


एकचि मीपणे 
एक तत्त्व नाम 
एकतत्त्व बाही 
एकतत्त्व साधी 
एक नाम हार 
एक पाहतां दुजे 
एक भात गिळू 
एक माझी माता 
एक मूखे नेणती 
एका एक गुज 
एका पांड्रंगे 
एकांतीचे गुज 
एकांती बाळा 
एकी धांवे सुना 
एंकी म्हणे ग्रह्‌ 
एकी म्हणे भाव 
एकुच् एकला 


आंकडा 


८ड१ 
५त्प्द 
९१९ 
३७२ 
९१६ 
८६७ 
८६६ 
८५८८ 
८८६९ 


२२० 


८२० 


७४४ 
८२९ 

१८ 
९५८ 
६९३ 
९१२ 
२३२७ 
५०२ 
८८८६ 
६६२ 
२५४ 
२१७ 
६७१ 
२९७ 

उह. 


अभंग 


एक रे सुमना 
ऐका हा शेवट 
ऐक तूं ज्ञाना 
ऐशिया माजी 
एंसा अवतार 
ऐसा गे माये 
ऐसा योगिराज 
एंसे हें अंडज 


ओऔ. 


ओट पिठातळीं 
ओट पिठावरी 
औट पीठ डोंगरी 
ओट हात चर्म 


अंजनाचें अंजन 
अंजनीं अंजन 
अंजनीं संपूर्ण 
अंडज जारज 
अंतरीचा विस्तारु 
अंतरींच्या सुखा 
अंध पंगु दूढ 
अंबूला माहेरी 
अंबूला विकुनी 
अंबुला होता तो 


अंबुला विकूनीं पावि. 


(४) 


आंकडा 


८०९ 
५६८ 
७६६ 
८५९ 
२९६ 
१४० 
५०२ 
७७५ 


४७७ 
५१ 
४९३ 
९्द्ड 


"टर 
७२० 
७२३० 
२२५ 
८६९१ 
८०६ 
१२२ 
१६२ 
१६७ 
१६९ 
१७२ 


अभंग 


कर्पर अग्नीसी 
कमळावरी कमळ 
कमे आणि धमं 
कमेत्याग करितां 
कर्माचिया रेखा 
कर्मास्तव झालों 
करीं वो अद्वैत 
कल्पद्रमा तळीं 
कल्पना वक्षासी 
कवणाचि चाड 
कृवतुक पाहा 
कळिकेमाजीं जो 
कानीं घालूनियां 
कान्हया गोवळु 
कान्होबा तुझी 
कापुरा अग्नि 
कापुराचि सोय 
कापुराचें कळीवर 
कापुराचें कलेवर 
कापुराचें भांडे 
कापुरीं परिमळु 
कामारी करुणा 
काय करिशी 
काय सांगू तृंतें 
कां रे स्फुंदतोसी 
कॉसयाची चाड 
कासया प्रतिष्ठा 
कासवाच्या परी 
कासवीचें तूप 
कां सांडिसी 
कांहीं त करिज 


आंकडा 


९१३ 
८४९ 
२३७ 
दिव 
२४६ 

५५ 
२४८ 


ल्ण 
७५४८ 
६५५ 
६२० 
९२९ 


१९० 
९८२ 
६९० 
७९२ 
२२२ 
१७०७9 
२र्श्ड 
९३५ 
८५२ 

दश 
२०७ 
१०९ 
६०९ 
५६९ 
१४७ 
२८७ 
४४९ 


अभंग 
कांहीं नव्हे जो 
काळ वेळ नाम 
काळा पुरुष 
काळा पै गोवळु 
काळा लपंडाई 
काळिये रात्रीचा 
काळी कोसो 
काळें ना सावळे 
काळे ना सावळे ृवेत 
काळेंपणाचा आवो 
कितिये स्तुति 
कृंचे पताका 
कूटाकट अंतीं 
केवळ निराभास 
केसे ब'टानें 
कोटौची भरोवरी 
कोणाचे हें रूप 
कोवळें ठुसठुसीत 
कृष्णे वेघली 


खळे दान देसी 
ग. 


गगन डोळां 

गगन मंडळीं नारी 
गगनाहनि व्याप 
गगनीं भासले 
गष्वार जाली 
गाते श्रोते 

ग्रायी चालिल्या 


(५) 





आंकडा अभंग 
२६४ गायी तिचें 
२४ गुजगुजीत रूप 
५३५ गृणाचेनि आटोपे 
४४६ गृणें सकुमार 
६८२ गुरु हा संत 
४८ गुरुज्ञान नाही 
२०९ गोकुळीं कमळ 
१८७ गोवळंपणाची 
१४४ 
२७२ घ. 
४८२३० 
३८२ घट्जें जे होय 
६६१ घन्‌ वाजे घुणु 
६२२ घरदारे वोखटं 
१४५ घुळघुळा वाजती 
६७८ घोंगडी घेऊनि 
५२९ 
५१ च. 
७६ 
चतुदंहाची भरणी 
चतुरपणें चतुराननु 
चवाळ्याची सांगेन 
७८५ चहूं वेदी जाण 
चहूं शून्याआरुतें 
चहु शून्याचा 
चक्राकार चक्रखूप 
७१५ चातकाची तृषा 
५०६ चातकाचें जीवन 
५७३ चात्तकेविण लक्ष 
६४२ चालतां लवढस 
१७५ चित्तींचें चेतन्य 
३५९ चिदानंद खूप 
३६ चिचेच्या पानीं 


६०२ 
७9७ 
२४३ 
१२४ 
१८६ 


८४9 
२७९ 
१९६ 


डटद 
४६९ 
६्५ड 
८०० 
९०१ 
६६२३ 

६९ 
२२६ 
२९२३ 
१३० 


अभंग 





चितीलें अपेसें 
चवुकलिया चुके 

चेतन्य चोरूनी 
चैतन्य हें दिसे 
चोराचिया संगें 
चोहटा मिष्टान्न 

चौ तेरा आम्ही 
चौदा भुवनी 
चौदारवंटा 

चौदा विद्या जरी 
चोऱर्‍्यांयशी लक्ष योनी 
चौऱ्यांयशीं लक्ष हिंडता 
चंचळ चांदिणें 

चंद्रा पूणिमे 


जगत्र धांवत्ताहे 
जगामाजी श्रेष्ठ 
जग।सी गवसणी 
जटिल धळ्धासिर 
जडांतील शद्धांश 
जतनेलागीं जी 
जन वन हरी 
जनीं वनीं हरी 
जन्मजन्मांतरीं 
जन्म जरा दुःख 
जन्म मरणानें ना 
जन्मा आवर्ती 
जन्माचे व्याज 
जन्मोजन्मींच्या 
जप त॑प अनष्ठान 
जप तप कम 


(६) 


आंकडा 


क क टक ह “प 2 नाट 


९३७ 
८९१ 
१०९ 
५१७ 
९२३० 
५८१ 
टड्डं 
२२२ 
७१६ 
६१८ 
९१७ 
१८४ 
२८० 
४८३ 


९9७७ 
८५५ 
७४९ 

23 
५४८ 
८५९७ 
९५१ 
७४२ 
२२१ 
२२३१ 
६२७ 
टन्डॅ 
२३३ 
३९३ 
२६५ 

२५७ 


अभंग 





जयाचिये ठायीं 
जयातें पाहतां 
जरासंदुमल्लमर्दन्‌ 
जहाला इंद्रशेष 
जळधराच्या 
जळवायवेगें 
जागतां निज 
जागृती पुसे 
जाणीव नेणीव 
जाणों गेल्यें तंव 
जाणोनी नेणपण 
जायाची घोंगडी 
जाळोनि पाईके 
जिणें देऊनि 
जिता जिणें 
जियेचा अंबुला 
जिव्हेच्या निढळी 
जीवाचिया जीवा 
जुगादीचें जुग 

जे येथें होते तें 
जें जें पाहूं जाय 
जे ब्रह्मी पाहतां 
जें शंभून धरिले 
जोड्नियां जोडी 
जोहार मायबाप 
जंव या वायूचा 
जंववरी तंववरीं 
जंबवरी जाड 
ज्याचिये आवडी 
ज्याचेनि तेजे 
ज्याचें गुणनाम 
ज्योतीस ज्योती 


आंकडा 





५९५ 


२६२३ 
६१७ 

७३ 
६५०७ 
१८० 
१०५ 


७०२ 
७२९ 
१९२ 
१७९६ 
९६६ 
९७्ड 
१६२ 
३५१९ 
८६ 
७१२ 
डण्ट 
६०१ 
८२५ 
२३४८ 
४०१ 
१५० 
९२६ 
९३१ 
९२७ 


२०० 
२९५ 
६८८ 


अभंग 


बना ाा“ा----2५-->>->- “>>. 


ठकपरी धरिला 
ठसावलीं देहीं 
ठाकुनी आलिये 


ड्‌. 


डोळा माझा बाप 
डोळांची पाहा 

डोळियांत डोळा 
डोळ्याची निशी 


तन चारिली 
तनुमन्‌ धनें 
तत्वता पे तत्त्व 
तत्त्वमस्यादि 

तत्त्वे तत्त्व घरी 
तळवे तळवटी असे 
तापत्रयीं तापली 
तिही शन्यावरती 
तिही त्रिगुणी 
तिही त्रिपुटी 
तीर्थे ब्रत नेम 
तुज जाणावया 
तुज पासाव 
तुवमाजीं विरावें 
तुजविण येकलीरे 
तुज सगूण म्हणों 
तु6ुझिया गणासाठी 
तुझी गुण कीत 


(७) 


आंकडा 


७४१ 
७२९ 
ष्‌ 9 


५११ 
९७ 
५४० 
४२३६ 


७४७ 
६६५ 
कोनी 
२४९ 
२९९ 
२९५ 
२४८२ 
६५१ 
३१९ 
२०८ 

१५ 
डस्ट 
४५४ 
८४२ 

७9 
२९० 
डडप 
४३९ 


अभंग 





० पयाय)? 0) नान 


तुझी सेवा करीन 
तुझिये निढळों 
तुझे पवाडे सांगतां 
तुझे घोंगडे 

तुझनि बळें 
तुडतालेवांचुनी 
तूर्या ते मह।कारण 
तूयमध्यें माझा 
तृतोमाझेमी 

तू माझा स्वामी 
तुरे कांबळा डांगेवरी 
तं विष्णु म्हणोन 
तं विटेवरी सखये 
तें अवर्धोच नव्हे 
तेंचि ब्रह्मरूप 

तेंचि ज्ञानियासीं 

ते सत्त्व रज तमे 
तो आपुलिया 

तोंडे जाले 

तृप्ति भुकेली 
त्यागूनि केलास 
त्वचेचिया राना 
त्रिगूण अप्तार 
तिगुणाचे मूळ 
त्रिवदा चतुष्पदा 
त्रिपुटी उलट 
त्रिपुटी भेदुनी 
त्रिभंगीं देहुडा 
त्रिभूवनपरतें 
त्रिभ्वनोचे सुख पहा 
चत्रिभूवनीचें सुख एक 
त्रिवेणीचें स्नान 
त्रिवेणी संगमीं 


आंकडा 


४३८ 

ष्‌ 9 
४४० 
१८३ 
४५२ 
9७८८ 
८५२८ 
ष्र 
९८१ 
१:९९ 
र्र 
४५७ 
१४९ 
दद्ड 
५९० 
५८९ 
९१८ 
५८२ 
९४० 
८०२ 
६०२३ 

५९ 


ड्ट्डं 
१9७9९० 
९९३ 
४०९८ 

(रे 


. ८९२३ 


र्ड 
२३०६ 
६१० 
१२ 


अभंग 
थ. 
थोकले याच्या 
द्‌. 
दशमद्वार अग्र 
दसविये द्वारीं 
दीपादिगांतरीं 


दिपाचेनि तेजे 


दीपीं दीप सामावे 
दिव्य औषधीची 
दिव्यरूप चक्ष 
दीनपण दवडनी 
दौपदीपिका 

दीप प्रकाश दीपीं 
दीपिकमाजी 

दुजे द्वेत सांडी 
दुजेपणीचा भावा वाया 
दुजे. भावो माझिये 
दुजे. भावो आम्हा 
दुर्जनाच्या संगें 
दुडीवरीदुडी 
दुधावरिली साय 
दुरी ना जवळी 
दुरूनी एक करूण 
दुरुळु अंबूला 
दुलंभ्रे दुलंभ्रे 
देउळा आधी 
देऊनियां भेटी 
देखणें देखाल 
देखावया लागी 


(८) 


आंकडा 


७०८० 


५४७ 
२०८ 
८३६ 
६७५ 
९१५ 
दपर 
५२४ 
८३७ 
९०३ 
७९९ 
९६५ 
२८९ 
९२८ 
६२९७ 
६७२ 
८६ 

५८ 
६५९ 
७२७ 
२३ 
१६५ 
९२२ 
१३५ 

९९ 
९७५ 
८२३० 


अभंग 


देखिले तुमचें 
देखोनो पुजावया 
देखोनि हांव 

देव ते कल्पित 
देव नाहीं तेथें 
देव दव म्हणनी 
देवाचिया द्वारीं 
देवा तुज चुकलो 
देवा तुज नेणतानां 
देवावीण शून्य- 
देवो आहे जैसा 
देहू दंडांन पाईक 
देह धर्मी काज 
देहभाव ठेवावे 
देहाचेनि दीपकें 
देहा लाजियेली 
दोही बाही संताची 
दृष्टीचे गुज 
दृष्टीचें सुव 
दृष्टीमाजीं रूप 
दृश्यादृब्य नातळे 
दीपो द्वीपीचे 
दता द्वैत विरहित 


धर्म अथ काम 
धम वसे जेथें 
धरसील तरी 
धांबते धांवत 
ध्यान धारणा 
ध्येय ध्याता 


आंकडा 





८०१ 
७९८ 
४५६ 
६४६ 
८४७ 
६०५ 


२०२ 
ड्द्१ 
३४१ 
२९६१ 
१७९ 
७८८ 
७५९ 
४१५ 
१२१ 
२९७ 
७१८ 
९७२ 
द५४ 
८०५ 
२ 

६५ 


२ण्टँ 
२३६८ 
९३८ 
५०८ 
६९४ 
८७६ 





न गणवे परिमाणं 
न गमे हा संसारु 
न चलती शब्द 
न चुकत्तां चुकले 
नेभ तभाचेति 
नयनाचें अंजन 
नयनांचे आंगणी 
नयनाचे शेजारी 
नयनांतील रूप 
नवल देखिले 
नवा आंत 
नवावचिया माझारो 
नवांची खाणी 
नवांहूनि परतें 
नव्हे त्याची 
नागोठाणीं गोपाळ 
न.थिलें अभाळ 
नांद बिब कळा 
नाद भेद सिद्ध 
नाम पवित्र 

नाम प्रल्हाद 
नाममाला घे पवि-< 
नामरूपीं प्रीति 
नाम संकी्तंन 
नासिकाचा प्राण 
नाहीं जातिकूळ 
नाहीं ते तू काय 
निर्गगचवाळें 
निर्गणाचा पालऊ 
निगंणाची छाया 
निगुंगाची वार्ता 


आंकडा 


(९) 


७२२ 
१६० 
३८८ 
७२१ 
२५५ 
५०५ 
५१२ 
४९२ 
५१० 
२७७ 
५३४९ 
५८'७ 
८२६ 
२७४ 
७१७ 

२९ 
५९९ 
६९९ 
२३६ 
२४८७ 
३४३ 
३२८ 
इड२७ 

२२ 
५२ 
८६० 


१९७ 
६६८ 
६७४ 
९४७ 


अभंग 





निर्गुणाचे रंगीं 
निर्गुणाचे हातीं 
निजगुजा गूज. 
निज तेज बीज 
निज ब्रह्माब्रह्म 
निजाचें तेज 
निजानंद हें प 
निजिवां दगडांची 
नित्यत्ता समाधि 
नित्य धम नाम 
नित्य नेम नामी 
नित्य सत्यामित॑ 
निमिष नलगे 
निर्मिला म्हणसी 
निरखित्त निरखित 
निरंजन वना 
निरजन, गाई 
निरंतर ध्याता 
निरालंब घोंगडे 
निरालंब स्तंब 
निशियेचे भरी 
निशी दिवस 
निळा वणं ब्रह्म 
निळियेच्या निशी 
निळिये निकरे 
तिळिये पेरणो 
निळिये मंडळो 
निळिये रजनी 
निळिये सारणी 
निळें हें व्योम 
नीळ वणे रजे 
नेणण्याचें रूप 
नेणते ठायीं मन 


११८ 
११६ 
१२० 
१२१ 
११९ 
११७ 
९५० 
८२३२१९ 


अभंग 


नेणो विठो मार्ग 
नेत्र लावुनि 


पडले दूर देशीं 
पढियंते कोरु 

पति जन्मला 
पतोचा जिव्हाळा 
पतीत॑पावन 
पदपदाथं संपन्नता 
पदत्रयादि विलक्षण 
पदोपदी निजपदा 
पन्नास अक्षरीं 
परतोन पाहासी 
परदट्रीपींहूनि सूक्ष्म 
परब्रह्म सांवळें 
परब्नरह्मीं वस्ती 
परिमळाची धांव 
परियेसी गव्हारा 
परेचे शिखरावरी 
परे पडे मिठी 
परेसी जंब पाहे 
परेंसी परतें 
परेहुनीपर वेखरी 
पवेताप्रमाणें पातक 
पर्वंतु गोफणिवे 
पश्‍चिम मार्गी 
पठद्चिममार्ग बापा 
पहा त्रिभुवनी 
पाईका मोल 
पाणियाचें मोती 
पातेजोनि खेंवासी' 


(१०) 


आंकडा 


२३९७ 
८३५ 


११२३ 
९८२ 
१४२ 
२९१ 
३८९ 
३१७ 
४२१४ 
७९५ 
२५७ 
४२२ 
८८० 

बड् 
७६२ 
४२२ 
ट्र 
५४२ 
८१५ 
९ ७९ 
२३०५ 
६१९ 

१० 
१२९ 
१५.९ 
५५५ 
४९६ 

७७ 
५२२ 
०७ 


अभंग 





पावया ल॒ब्ध 
पावया छंद 
पावलों जी म्हणे 
पाह'णेंचि पाहसी 
पाहणे जे क्रांहीं 
पाहणें पाहाते 
पाहतां पाहणें 
पाहता पाहणें दुल्या 
पाहतां वटाचा 
पाहतां सप्त पाताळें 
पाहातें पाहु गेलों 
पाहे पां ध्वजचें 
पाहोनियां दिठी 
पाळण्याची परी 
पांच पाटया 
पांचही वऱ्हाडी 
पांचा दामांचा 
पांचासहित्त लया- 
पांचांची वाट 
पांड्रंगकांती दिव्य 
पिडचि ब्रह्मांड 
पिड निर्माण 

पुण्य जोड्नियां 
पुण्याशीं जोडितां 
पुरुषेंवीण नारी 
पुरे जरी म्हणों 
पुरे पुरे वो आतां 
पूर्व जन्मीं पाप 
पूर्वजन्मो सुकृतें 
पूर्बदिदे भानु 
पूर्वंप्राप्ति देवयोगें 
पूर्वेचा हा भानु 


आंकडा 


ज्वणण्पाणापाणणा ण ण ण१णाणाणाशणाशणी एणिणििणिणाणाणी णणणिणाणीणीणशशणणाणीण 


२५ 

ष्र 
४५१ 
९८७ 
५७१९ 
९८० 
७६८ 
<९२ 
७०१ 
७४२ 


८९ 
४५२ 
९९६ 
१ ९र 
१५४ 
१७४ 

७्ट 
८४प 
७०८ 
२९२ 
५९२ 
रट्ट 
६२३५ 
८द्रे? 
१२२ 
७२४ 
७9२३७ 
२०१ 
१८२३ 
टपड 
२०५५ 
ष्‌ ट्‌ षु 


अभंग 


पेढारा देऊनियां 
पैल गोल्हाट 
पैल तो गे काऊ 
पैल मेरूच्या 
पेल विळाचिय 
पैल सुखाचेनि 
पोणिमेच्या बिनी 
पंचबाणें माझं 
पंचविसा वेगळें 
पंढरपुरचा निळा 
पंढरीचे वाटे 
पंधरयाची खाणी 
प्रकारे देखिले 
प्रकृतोचें पूजन 
प्रणवच देह 
प्रणवाची शक्‍ती 
प्रणवाचे भेद 
प्रणवाचे आकाश 
प्रणवाचें रूप 
प्रणवासी रूप 
प्रथम नमं तो 
प्रपंचाचे जग- 


प्रभा कळिका दीप 


प्राण जाये प्रत 
प्राणाची पे सखी 
प्राणासवें सखी 
प्राप्तीबीण फळ 
प्रम जयाचें कथे- 
प्रेमडोहींमन 
प्रेमाचा जिव्हाळा 
पुथःकारे कमं 
पृथ्वी आडणी 





(११) 


आंकडा 


ट्ट 
२६८ 

श्ठ 
१२७ 

९६ 
२५२ 
६२९ 
६८६ 
८१० 
१०२ 
३२९ 
७३६ 
९्ड्ट 
७९७ 
५५ढ 
५५९ 
५४४ 
५५६ 
५५७ 
५५२ 
७५० 
२४४ 
१०१ 
८१२३ 
२२८ 
२२७ 
३१२३ 
२्ढ्रे 
१२५ 
१३८ 
४१२ 
८२० 


अभंग 


फ़. 


फळाचें बीज कीं 
फुगडी फू गे बाई 


बरवा वो हरि 
बरवीं पाउले 
बहुता वऱ्हाडा 
बहु शास्त्र जल्पणें 
बाबा ममता 
बारावे वरतें 
बाबनाचे संगती 
बाहिजु भीतरी 
बुद्धि मात चित्त 
बोधलिया अंज- 
बोलतां बोलं 
ब्रह्म जयाचिय 
ब्रह्मपदाची प्राप्ति 
बरह्मप्राप्ती पूणे 
ब्रह्मज्ञानी पुरुष 
ब्रह्माचा गोंडा 
ब्रह्माची पुतळी 
ब्रह्मांडाचे भुवनी 
ब्रह्मांदिकां आठकु 
ब्रह्मा विष्णु रुद्र 
अह्यीं ब्रह्म होणें 


भ 


भगवद्गीता हेचि 
भक्‍्तीचिया चाडा 


आंकडा 


डड 
२१५ 


२८९ 
८९१७ 
२३७ 
इ१२ 
१२२ 


७०६ 


९७१९ 
८७९ 
९ढ५ 
९०७७ 
८२८ 


५१६५ 


२८५ 
२२ 


अभंग 


->>>-->>>>>>_- 





भक्‍तीचें तें ज्ञान 
भलें बोलोनि 
भवाब्धौी सागरीं 
भाग्याचा उदयो 
भावाचेनी बळें 
भावेवीण भक्ति 
भुलणे चालणें 
भवित मक्‍ति कारणें 
भेटिसी गेलिये 
भेटी जाली ध्रेसी 
भोंवरी सांडुनी 
भ्रम धरिसी या 
भ्रमर रस इंद 
भ्रमरीच्या ध्दासें 
भ्रवामध्ये तेज 


मज तुरंबा कां 
मजमाजीं पाहतां 
मज स्वप्न लेव- 
मतमतांतरे 
मदनर्मात विव्वीं 
मदालसा म्हणे 

मन मारूनियां 

मन मुरड्‌नी घातले 
मन मरडोनी डोळा 
मन मुरे मग 
मदनमृर्ति तूं डोळां 
मन वाचा बंदू 

मन॑ सुमन घा- 
मन हें अवघें 

मन हें घाले 


( १२) 


आंकडा 


न-०-०-----:><-_ापपप-भपप>-ााना गाशा 0000५0५ ० १२८ पपप” पापा 


२४५ 
९७८ 
२१२ 
२३६ 
२०९ 
७9 
६२१ 
डडरे 
१०४ 
४२८ 
ड्९ 
२२५ 
७६५ 
«इट 


५५० 


५७७५९ 
८२ 
१२३६ 
२२९ 
२५८ 
८७१ 
८२९२ 

८२ 
२७३ 
९र्ट्ड 


६८५ 
६५८ 
५९५१ 
८६२ 


अभंग 





पणाचा 


मन हें राम 

मन हें लावा 

मन हें लोधलें 
मनाचा भाव 
मनाची सृष्टी 

मनें करुनी 

मने म्रऊनि करी 
ममता पुसे सये 
मरण न येतां 
मलयानिळ 

महा तेजा आंत 
महावाक्यार्थ तें 
माझिया घोंगडीया 
माझिये हृदयी 
माझी प्रकृती 
माझी शंका फिट- 
माझें चवाळें रंगा- 
माझे जिवीची 
माझें स्वरूप 
माझ्या कान्होचें 
माते आधीं कन्या 
मार्थे टंकित 
मायब!पंं आमुची 
माया विर्वाजत 
मायिक हे सृष्टि 
मीच माझा डोळा 
मीतृंपण विकल्प 
मी तूं प्रवृत्तीसी 
मी देहीं म्हणतां 
मीपण माझें हार- 
मी बोल बोलें 

मी माझें करूनी 
मी माझें अद्वेत' 


आंकडा 


८२९ 
८५ 
४३१ 
२९ 
९६० 


ड८५ 
२थ्ड॑ 
६४० 
९०४ 
५३० 
५ 
१८५ 
४३५ 
६८९ 
१०७ 
१९३ 
४१९० 
७०२ 


१४२ 
२७ 
९५ 

८१२ 

६३६ 

५२६ 

८२२३ 

७२६ 

५८८ 

६६१ 

६७९ 

इ२२९ 

ट्ट 


अभंग 


मी माझें म्हणतां 
मी माझें मोहित 


मी माझें म्हणतां संसारी 


मुक्‍तत्वाचि भ्रांती 
मुक्ति पावावया 
मूळ ना डाळ 

मे दुर्राथ कर 
मेरू परतें एक 
मोहाचे मोहाळ 
मोक्ष मेल्या पाठीं 
मंगळरमाति तूं कीं 
मंत्र तंत्र यंत्र 
म्हणोनि तुझें रूप 
मृत्यू लोका 
मृगजळाच्या जळीं 
मगजळाचे डोहीं 
मत्तिकेची खंतीं 
मत्यूचेनि मापं 


यमधमे सांगे 
यम नियभ 

यश कोति वानु 
या अमरामाजी 
यातीकुळ माझें 
या पिकलिया 
ये उनि वऱ्हाडणी 
येकि सांगे मात्‌ 
येणेंचि आश्रमे 
येणें रूपे पाहा 
येथें तेथे दुरी तो 
येरी म्हण भद 


(१३) 


आंकडा 


ना-न->>->ाााा०000ााा-ा पा" एनापननट 


८७ 
७२५ 
र्र 
५७२ 
ष्‌ 9 ष्‌ 
२८२ 

पल 
९९१ 
६७० 
६३९ 
४२३७ 
यी 
डइ८ड 
२०२ 
९००७० 
९०९ 
५८७ 
७३१२ 


२४८ 
४८०9 
२३१२ 
डर 

९ 
८८१ 
२१६ 
७०४ 


रड 


दबत 
२१८ 


अभंग 


ये साते आलिया 


योग तो कठीण 
थयोगयाग विधी 
योगिया दुलंभ तो 
योगिया मनी- 


रजापासूनियां 

रवि तेज किरण 
रसने बोरसु 
रक्‍तवणं स्थूल 
रामकृष्ण गोविदाचें 
रामकृष्ण जप 
रामकृष्णनामे ये 
रामनाम वाट 
राम बरवा कृष्ण 
राज्यमद गाढा 
रात्री दिवस 

रांगतु रंगणीं 
संणझुणु रुणुझुणुरे 
रूप पहातां लोचनी 
रूप सामावले 

रंगा येई वो रंगा 


ल, 


लबण पवन 

कक्ष चौऱ्यांयशी 
लक्ष लावनी अंत- 
लक्ष लावूनी 
लाउनि मनगणीचखी 
लेकुरे नसतील 





आंकडा 


९०८ 
६० 


६९८ 


८१५ 
७८६ 
२५२ 
५१२३ 
२५६ 
३७२ 
२२९ 
३३६ 


४३२ 
१८२ 

६८ 
९१० 


८२२ 
४२२ 


७२४ 
५८६ 


८९८ 
२५२ 
६६ 


अभंग 


आंकडा 


लेवूनी अंजन 


वडार्‍या पानीं 
वर मुळें शेंडा 
वणे ना व्यक्ति 
वर्षाकाळीं नदियां 
वहिलिया येईरे 
वऱ्हाड न होतां 
वाजत्से बोंब 
वायूने वळावें 
वाराणशी यात्रे 
वासनेचें बीज 
वांझेचिया पोरा 
विचारितां देहीं 
विटंबुनी काया 
विठ्ठुलनाम नुच्चारिसी 
विठ्ठल यात्रे 
विठ्ठल विठ्ठल न 
विठ्ठलु नाहीं जये 
विदेह आत्मलिंगा 
विवेक नदीये 
विश्रांतीचे स्थान 
द्व ब्रह्मा भासे 
विदव भुलवी योग 
विश्वरूप पाहे तंव 
विष्वाचे आतं 
विष्णुवीण जप 
विष्णुबीण मार्गे 
विक्षपेतां नाना 
विज्ञानाचे ज्ञान 
वेदवाणी चांग 


( १४) 


१२९ 
ष्‌ ७9 
८४९ 
५७९ 
८८७ 
१७१ 
४०२ 
८९५ 
४०५ 
५९७ 
५८२ 
१५९ 
२ड्र 
२२९४ 
४१९ 
३१२६ 
३६२ 
१९९ 
४०४ 
७६० 
५२३६ 
२६७ 
७७० 
६९५ 


८९० 
द्र 
२८ 
९र्र्ढ 


अभंग 


वेदशास्त्र प्रमाण 
वेदप्रमाण करावया 
बेदांत सिद्धांत 
वोल्हावळे मत 
वोजावलिया 

व्रतें तपे तीथ 
वृत्तीचा उच्छेद 
वंंदावनीं आनं- 
वदावनीं वन मा- 
व्यक्‍ताचे अव्यक्‍्तीं 
व्यक्‍त[व्यक्‍त दिठी 
व्य्थं प्रपंच टवाळ 
व्योमाचे पालऊ 


शा. 


इकरेची गोडी 
शत अश्वमेध 
शब्दे तिर्गण 
शरीर वरिवरि 
शरीर हें स्थळ 
दहाणियाची दासी 
शाहाणे सितरे 
शांती दिसे कोहं 
शांती क्षमा दया 
शामाचिया घरा 
शास्त्रार्थाची वाणी 
शिव भवानी 

शिव शक्‍तीचा 
शुद्ध मती गतो 
शून्य नाहीं निर- 
शून्य निरसुनी 
शून्य शोधिलें 


आंकड] 


२२ 
२५६ 
५५७७० 
४१७ 
९२३ 
९८५ 
६८७ 

४७ 
८९ 
९९ 
७९२३ 
२८६ 
डईट 


२८० 
५८डं 
८९६ 
२३१८ 
४०३ 
४२६ 
९१ 
९६२ 
९५६ 
१०८ 
५२५ 
१६९ 
५६१९ 
८१९ 
१५६ 
५७८ 
४८७ 


अभंग 


नाप 


शून्य हे चार महा- 
शून्याचा उद्भव 
शुन्याचा शेवट 
शून्याचे भुवनी 
शून्याचें जं 
शून्याशून्या धार 
श्रवण त्वचा 
श्रवण घ्राण 
श्रवणें कोतनें 
श्रीगुरु सारिखा 
श्रुतीं सांगितलें 
श्रुतीस्पति वचन 
श्यृंगार करुनी 


षड्चक्री कुभार 
षडचक्रे बंद 


सकळ तीथे 
सकळ धर्माचें 
सकळ नेणोनियां 
सकळ मंगळनिधी 
सकळ सांप्रदाय 
सकळहि कळा 
सकार हकारीं 
सखीप्रती सखी 
सखी म्हणे बाई 
सखी सांगे सार 
सगुण अंबृला 
सगुण देह बापा 


( १५) 


६०० 
८५२० 
४६८ 
४८ 
५०१ 
९६१ 
३१५ 
८७४ 
३७७ 
७५१ 
९४६ 
२९१ 
६५६ 


८९९ 
४९१ 


७५८ 
२५२ 
२५८ 


२९७ 
९७६ 
५२२ 


२१९ 
र्र्र 


१६८ 
४७४ 


अभंग 


आंकडा 


सगुण निर्गुण 
सगुणीं निर्गुण 
सगृणाची सेज 
सगुणींच्य! रातीं 
सत्तता वसोनी 
सत्य ज्ञानानंत 
सत्त्व रज तम प्रकु- 
सत्व रज तम त्रिगुण 
सत्त्व रज त॑म शद्ध 
सत्राविये कोठडिये 
सत्रावीचा खळ 
सत्रावीचे गांवीं 
सदा परिपूर्ण 
सद्गुरु निवृत्ति 
सद्गुरूवांचूनी संता- 
सद्गुरूसारिखा 
सदैवपण आलें 
सभा समस्त 
समसुखं सेज 
समरसे घट॒ 

समर्थ सोयरा 
समाधी धन्य 
समाधी हरीची 
समाधी साधन 
समाधीचे साधन 
सम्यक्‌ करीं 
सवगत निर्धारितां 
सवं जीव तं 

सर्वे व्यापक 

सवंत्र परिपूर्ण 
सवंत्र समान 

सवे सुख गोडी 
सर्वादि सर्वसाक्षी 


आंकडा 





द्श्ड 
५९२ 
६६९५६ 
६९७६ 
६७७ 
२८८ 
८११ 
५२७ 
४७९, 
८४३ 
४८९ 
८६५ 
३६२ 
५४१ 
७५२ 
७५२ 
८५१ 
१९ट 
८१६ 
३०१ 
६८२ 
३६६ 

१६ 
३०४ 
३२९ 
२२२ 
ड५ट८ 
४५५ 
३१८ 
८८० 
३०२ 


२६० 


अभंग 


सर्वांग देखणे 
सरिता येऊनियां 
सहज कमंभकक्‍्ति 
सहंखदळ ब्रह्मारंध् ज्या 
सहस्रदळ ब्रह्मारंध्य एके 
सहस्त्रदळ साजिरे 
सहस्रदळ बिदु 
सहा चार अठरा 
सज्ञानीं पाहतां 
साई खडियातें 
साउमा जंव 
साकार निराकारु 
साखरचा ऊंस 
सांग सखियेश्वाई 
सांगति आमुचि- 
सांगेन ते ऐक 
सात पाच तीन 
साता व्योमापरतें 
साती बारी दोन्ही 
साध्य साधन 
साधुचा महिमा 
साधुबोध झाला 
साभिमाने करुनी 
साय खडियाचें 
सायुज्य सदन 
सायुज्यसदनीं ज्ञाना 
सारंगधरू तो 
सार सप्तमीसी 
सार सार सार 
सारासार दोन्ही 
सांवळा सकुमार 
सावळिय़ाचे तेज 
सांबळिये तेजीं 


( १६) 


आंकडा 


९५२ 
६३२ 
२२३ 
४७१ 
४७२३ 
५६६ 
५३८ 
८५६ 
रर 
२१९ 
९६२ 
८१७ 
२१०9० 
२२० 
द 
९७२ 
२८ 
६५२ 
२५७ 
७६७ 
८६२ 
शु 
६१द 
९६७ 
६६९ 
९८९ 
२६६ 
७७७ 
२५ 
२८५ 
८०२३ 
२७६ 
२०२ 





अभंग 


----२-------2 -------- -----:-- --*>>:------2:*7 


सांवळिये निळी 
सांवळी प्रतिमा 
सांवळिये बंथों 
सांवळें परब्रह्मा 
सांवळेचें तेज 
सिद्ध सांडोनी 
सिद्धांतीचें सार 
सिहाचें दुग्ध 
सुकलिये गंगे . 
सुकुमार वेल्हाळ- 
सुकुमार साकार प 
सुकुमार सुरस 
सुकुमार साखर कापुरे 
सुख आपलें 

सुख तेथें दुःख 
सुख शुंंगार 

सुख शेजारीं 
सुखसोज्वळ 
सुखाचा निधी 
सुखाची भावडी 
सुखाचिया गोठी 
सुखाचिये गोठीसु 
सुखादि सुख 
सुखीं सुख मरे 
सुची अंबूला 
सुढाळ ढाळाचें 
सुनीळ खर ब्रह्म 
सुनीळ गगना 
सुवर्णाचा चुरा 
सुवणचिं भांडं 
सुवेळेची शेज 
सुंदर सुरेख 
संदरु राजसु 


आंकडा 


<० 
९२३ 
८० 
७९ 
२७५ 
८२८ 
६२६ 
५७४ 
१ढ१ 
२९९ 
९०५ 
९०६ 
८८ 
८७२ 
६२७ 
९२ 
१०० 
९० 
६ 
द४ई५ 
ट्ट्ट 
१०३ 
११५ 
७८३ 
१६६ 
८८३ 
५२९ 
२७१ 
दढ्३ 
६११ 
७१२ 
२५० 
८८२ 


अभंग 


अळनर्-- 2 भाण नी णापश पपी टी 


सूक्ष्म साध्य 
सेजे सुता भूमी 
सेवितां वारुणी 
सोनियाचा दिवस 
सोहंकारी माया 
सोळा कळी चंद्र 
सोंग संपादणी 
संत भेटती आजी 
संतांचे संगती 
संपत्ति विपत्ति 
संसार कथा 
संसारचि नाहीं 
संसारयात्रा 
संपारसातें आला 
संसार वो ग्रामी 
संसारा तुकलिये 
संसारा येऊनि 
स्थावर जंगम 
स्थूल देह सूक्ष्म 
“स्मरो केसेनि 
स्वर्ष जयाची 
स्वरूपाचेनी भानें 
स्वरूपाचे ध्यानी 
स्वरूपावबोध 
स्वरूपी पाहातां लक्ष 
स्वरूपी पाहतां 
स्वप्नाचेनी भ्रभं 
स्वप्नींचा धाई 
स्वप्नीचेती धन 
स्वप्नीचें सख 
स्वप्नीचेनि सुखें 
स्वभावें विचरतां 
स्वामीचे कुपेलें 


( १७) 


आंकडा 


७७८ 
१३८ 
६२२ 
द्र 
९४ 
२८१ 
७६२ 
३७८ 


२३२ 
र्ड 
इद्ढ्र 
९२० 
७६५ 
११२ 
ट्ट 
९२१ 
५६० 
४७२ 
२५८ 
24४९ 
१७८९ 
डॅँट9 
९ढर 
७२३२३ 
२८६ 
र्ड 
८८५ 
९९५ 
४१६ 
८७८ 
९७० 
७७२ 


अभंग 


1 पर". "-र->>>>>>>>>>:->» --> 


हमामा घाली 
हमामा रे पोरा 
हरपली सत्ता 
व्रिआळलारे 
हरि उच्चारणीं 
हरि प्रेम सरावरीं 
हरिपाठ कीत 
हरि बुद्धि जपे 
हरिभक्त संत 
हरिक्‍श पुराण 
हस्ती घोडे हरण 
हे नव्हे भाजि 

हे पृथ्वी तुझे 
होय सोरी आतां 
हो रे तूं बिठुला 


क्ष. 
क्षीरसागरीचें 

ज्ञ. 
ज्ञानप्राप्ति लागी 
ज्ञानविज्ञान 
ज्ञान हेंचि गाय 
ज्ञानाचे गरोदर 
ज्ञानें ध्यान पटीं 

 क्षेपक अभंग 


अभंग हरिपाठ 





आंकडा 


प्न 


२९१्ड 
२१३ 
२फ्ट 
शप्प्र 


डळ 
ऱ्० 
१९ 
२ऐे७ड 
२१ 
टॅर्ट 
२३९्ट 
८८९ 


१५८ 
४३४ 


३९६ 


६१२ 
२८२ 

१७० 
७२ट 
छ्रेरै 


९९9 


( १८) 


अभंग आंकडा अभंग आंकडा 
आवेगे ज्ञान ९९९ नवाहुनि १००५ 
डे उठींबा ९९८ पहा पहा १००१४ 

कार अक्षर १००० 

कसे 1 ग 

जीवन कसें १००१ पुडलिकांचे गर्ल पकलद 
दुरी ना जवळी १००३  सुमनाची लता १००२ 
नमो काल- १००७ ज्ञानदेव म्हणे १००८ 


श्री निवत्तिनाथ यांचे अभंग 


अ. | आगम आणि निगम सर्वे सर्वोत्तम १४ 
क. तं [ग नगमा बोलतां 4 
अकर्ता पे कर्ता नाह तव. गना वाता र 
जीं री आदिनाथ उमाबीज प्रकट ७० 
अक्रार निढळीं साकार मंडळो २८५९ मव्यवार ण 
अखंड जप तं नाममंत्र वाचे २७० 1 यताच अवसान त 
य भादिरूप सममळ प्रकृति २्प्ड 


अचेत आत्मा चेत्तविला साचा २१५ 
अजन्मा जन्माला अहंकार २९२३ 
अनंत ब्रह्मांड अनंत रचना ड्ट 
अनंत रचना ह्रपती ब्रह्मांड २६४ 


आदोची अनादि मूळ पे सवेथा १ 
आद्यरूपसार जंथनी अकार २६२ 
आनंद सर्वांचा काला अरुवरु ९५ 
आपपर शून्य आपों कपी लीन ३४६ 


अनंतरूप अनंत आपण 9 रि 

कल्प उव यनत. ५3 आपुलेनि हाते कवळु समर्पी ९७ 
अनंत सृष्टोषटा अनंत नाम १५८ आमचा आचार आमचा विचार २३४ 
अनुभवाच्या गांवी ज्ञान ८६ 


आम्हां जपनाम गुरुखण सम २४२ 
आम्हां हेंचि थोर सदग्रुविचार २४४ 
आम्हीं किरण तूं सूर्यो २६७ 
आम्हीं चकोर हरि चंद्रमा २२२ 
आम्हीं बोध तुम्ही बुद्धि २२३ 


अपठाब्द कानीं पडती ते देत ३४५ 
अरूप बागडे निगुूण संवगडे १७४ 
अविट अबोला धघतां पे २८६ 
अव्यकता आकार आकारले खूप १६५ 
अव्यक्‍ताचे घरीं व्यक्‍त प नांदं १२३ 


धारिये राती आद्या पिपासा ८० 
अंधारिये रात ६७ हच ती र 
अष्टांग साधनें ६५ डं 
अहत अमरकदू ३३८ त 


मयी उघडे स्वरूप प्रत्यक्षाचे दीप २२६ 
* उपजेतें मरेतें तें झरे २१० 
आकारीं दिसे निराकारीं वसे ७१ उपरति मनाची साधन विदेहीं २९१ 


( १९) 


अभंग आंकडा 


कळ -- ऱन- 


उफराटी माळ सुफराटं ध्यान ३३९ 


श्‌. 


एकतत्व सांगति वेदादिक २९८ 
एकतत्व हरि अवघी सृष्टी त्या ८१ 
एकतत्व हरि असे पे सवंत्र ११३ 
एक देव आहे हा भाव पे सोपा ४९४ 
एकरूपे दिसे भेदरूपे भासे ७३ 
एकेविण दुजें तत्व नाही पे सृष्टी १०८ 
एकेविण दुजेनाही पेये सृष्टी ११५ 
एकेविण पाहा न दिसे इत १०९ 


क. 


कमळाच्या स्कंधीं गुणी गुढारले १२१ 
करुणाक्ल्होळणी अमत्ताची ड६ 


कल्पना फाजळी कल्णपिळें २१३ 
कल्पना कोंडुनी मन हे मारिले २०० 
कल्पनामासोळी भवजाळ डत 
कल्पिले तें कल्पिले चित्त २१४ 
कळिकेसी ज्योति ८५ 


कामना कामीक वासना तार्काक ३ 
काया हे ब्रह्मांड उसावलें १४१ 
कारणपरिसणा कामधाम दश 
काला तंव निकटीं धीरंग ९र 
कांसवीची पिलीं करुणा जरी ४५ 
काळवेषे दूरी काळचक्र करीं १७२ 
केवळ देहीं आत्मा असोनि १४७ 


सख. 


खटले तें मन तोडियेली गर्ति ९३१ 


अभंग ऑंकडा 


२. लन म्यान कन. > *“>*““ -“ -:- -नन 


>> 


खंटले वेदांत हरपले सिद्धांत १८९ 
खटले साधन तुटले बधन १५४ 


रा. 


गगनग्रास घोंटीं ब्रह्मांड हें ५३ 
गगनघास घाटी सवं ब्रह्मांड ८७ 
गगनवाड दृष्टी सर्वे तत्त्व शेखी १९३ 
गगन घोंटीत उठी पृथ्वी २० 
गगनाचिये खोपे कडव १७४ 
गगनो अभ्र चाले चंद्र असे १२० 
गगनी उन्मनी वेद होती मोनी १७५ 


गगनीं वोळले तें देखिले १७६ 
गगनींचा ईश गगनीं १२६ 
गगनीचा घन जातु पॅ १२७ 


गगनीची तारा वायो वरो सरा १२१९ 
गगनींच्या गगनी तेजपू?ण धरणी १९ 
गयनीगव्हर कृपेचा उदूव ७ 
ग्रासूनि भाग मान दृश्य द्रष्टा १९४ 
गोकुळी वेकुठ वसे गोपाळांनाजीं ३५ 
गोतवित्तचित्त गोतासी २५९ 
गोतधित्तधन मनाचे उन्मन २११ 
गोपाळ संवगडे आले वाडे कोडें ९८ 
गोविले 'वरणीं टाकिले रांडब २२३२ 


च. 


चतुरानन घन अनंत उपजती ५४ 


चराचरीं हरि गुरुमुख खरा २४५ 
र्चदनाचें झाड परिमळें वाड १२९ 
चातकाचे धन मेघाचें जीवन १९४९ 


र्चांगया लाधले नामया फळले ९४ 
चितित्तां साधक मनासी नाकळे ५५ 


(२०) 


अभंग आंकडा 
चेतवी चततवी सावधान जीवी ३०४ 

छ, 
छेदियेला वक्ष तुटले तें मळ २२८ 
ज, 


जनांसी तारक विठठल हेंचि एक ३२० 
जनीं जनादेन हाचि भाव दृढ २८२ 


जपतां कुंटिणी उतरे विमान ११६ 
जयामाजीं दीक्षा हारपोनि २६६ 
जाणिवेचेनि पेसे वासना हे ८० 
जाणोनि नेणते नेणत्या २५७ 
ज्याचेनि स्मरणें केवल्य १७० 


ज्याचेनि मुखे चळत प विद्व १३६ 
ज्याचे मुखीं-नाम अमृतसरिता २६८ 
ज्या नाम अनंत नकळे संकेत १५२ 
ज्या रूपाकारणें देव वोळगणें ५८ 
ज्या रूवाकारणें वोळंगती ११९ 
जेथनी उद्गारु प्रसवे ऊ॑कारू २८ 
जेथनि हे परापश्यंति वोबरा ८ 
जेथे न रिघे ठाव लक्षितां लक्षण ५९ 


जेथें नाहीं वेदु नाहो पे शाखा ६३ 
जेथ पाहे तेथे व्यापिले अनंते. ४४ 
जेथें ख्परेख! ना आपण १६४ 


जेथ रूपरेखा नाहीं गूण देखा २६० 
त. 
तंत वितंत॑ त्यामाजीं मथित १३ 


तंव आनंदला हरि परिपूर्ण ९ 
तारक प्रसिद्ध तीथे ते अगाध ३१५४ 


अभंग आंकडा 
तिमिरपडळे प्रपंच भासे २१९ 
तिहोंचे त्रिगुणे रजतम १८८ 
त्रिभंगी त्रिमिग जया अंगसंग १६९ 
तटलें पडळ भेटला केवळ २३० 


तेथे नाहो मोल मायाची गणना १८७ 
त्रेलोक्यपावन जनीं जनादन २३७ 


द. 


दिननिज्ली नाहीं अवघा दीपक १४ट 


दिसे वरीवरी नाम अवघें ३२ 
दोपाची कळिका दीप ट्ड 
दुजियाची निदा दुजपण र्ड 
दुजेपणा मिठी आपणचि १८२३ 
दुभिले द्रिजकुळी आलें पे ण्ट 
देवा मुगुटमणी ऐकिजे २६ 


देवेंविण ठावो नाहीं इथे मही ११० 
देहाची दिवटी अखंड पे २१२ 
देहाच्या दोपकीं एको वस्तू 9्डॅ 
देहाच्या दउळीं राउळ निद्रिस्त १३३ 
देहीं देव आहे हें बोलती वेद ७९ 
देषितां अच्यता देषतां पूणता २३११ 
द्वैताचा दुष्काळ अद्वंताच्या देशों ११८ 
द्वेताचो वाढी अद्वेत सुरवाडी २१६ 
दताचिये प्रभ नसोन उरला १२२ 


धृ की 


धन्य हा खेचर धन्य हा सोपान २३ 

ध्यात धरा हरि हरि विश्रांति १३९ 
ध्यान ना उन्मनीं दुढता बंधनीं ५० 
ध्यानाची धारणा उन्मनीचें ६१ 
धीराचे पे धीर उदारते पर २०९ 


(२१) 


आंकडा 


नना 


अभंग 


ध्येय ध्याता ध्यान ज्ञेय ज्ञाता १८ 


ध्येय ध्यान मनीं उन्मनी २८७ 
न. 

न जाणं त्या कळाकसरी द्ट 

न देखो सादष्य हरे १ दव्य ३०२ 


नव्हे तें पोसणे नव्हे तें सादृश्य २२५ 
न साधं योगीं न संपडं जगाों 
न साहे दुजेपण आपण ३९ 
नेसे तोब्रह्मांडी नसेतो बंकुठों १९० 
नळलगती धर्ने असार सपत्ती २३५१ 
न लगे मंत्रसार न लगती तपे २०२३ 
नाम नाहीं वाचें तो नर निदेव २७१ 


१०० 


नाम मुखीं सदा तोचि पे २८१ 
नाम मत्रसार नित्य निरंतर २१७ 
नामार्चोन बळें तरिजं २७२ 
नामाचेलि स्मरणे नित्य २७५ 
नाम[मत पिक हेचि घेई सुख २८९ 


नामीं रूपी गोडी बरऱणांडा एवढी १५५ 
मामी ख्पोसायेनाहीा ज्यारखूप २९९ 
नाहों छाया माया प्रकृतीच्या २५२ 
नाहों जनीं विजनीं विज्ञानो १३५ 
नाहीं दिनमान नाही तेथें रात्री १०३ 
नाहीं त्या आचारु सोवळा ३ १ 
नाहों यासी गोत नाहीं यासी २३० 
नाहीं आकारू नाहो तो २९ 
निकट वेल्हाळ नेणों २५२ 
निगम आगम वेदादिकासम १६९२ 
तनिजलक्षाचे लक्ष हरपले ५६ 
नित्य नाम वाचे तोचि एक २६९ 
नित्य निर्गणे सदा असणें गोविदा १५७ 
नित्य हरिकथा नित्य नामावळी ३३१ 


अभंग आंकडा 


२२४ 
१५० 
१७८ 
१६१९ 
१४२३ 
२२१९ 
१५६ 


निरपेक्षता मन अनक्षर मोन्य 
निरशून्य गगनी अक उगवला 
निरशून्य गगनीं अक्रलें एक 
निरशून्य बिबीं आकार पाहा 
निराकारी घर आकारले व्यर्थ 
निराकार वस्तु आकारासो 
निर!कृती धीर नेराव्य विचार 
*निराकृते कृत्य विदवातें पोखी २०४ 
निरालब देव निराकार शून्य १८२ 
निरालंबबोज प्रगटे स २१ 


निरालंबसार ति्गण विचारे १५१ 
निराजी निगण नमटं प्रपंच १८१ 
निरोप गगनी विस्तारले एक १७९ 
निर्दोषरहित सवे गुणीं हेत. २०० 
निराळ निरसी जीव शिव १८० 
नि:संदेह हरिभावयक्‍त करी २३१३ 


नीटपाठ आम्हीं धोट हा प्रबंध २०३ 
नुघडितां दृष्टिनबोले तोवावा १९ 
नघुड्नियां दृष्टि नामा पाहे पोटीं १८ 


नणतो महिमा ब्रह्मांदिक १९२ 
नेणों पं देत अवर्घोच अद्वेत ७५ 
प. 
पर्रानदा झणी परपीडा जनीं ३४२ 


परंपराभक्त उद्धरिले प्रम ६९ 


परम समाधान परम वधन २४६ 
परापवाद कानीं परनिदा ३४१ 
परासो परतें परनिदा नको ३४३ 
परिपूर्ण ब्रह्म विज्ञानेंसी ज्ञान २२५ 
परेसी परता नकळे पे शेषा १२४ 


परेसी परता पःयंति वरुता १९ 
पंचतत्वकळा सेविली संपूणे १६० 


अभंग 


पढरीचे चोख रूपडे अशेख 
प्रकृतिपुरुष नांदताती घरी 


प्रकृतीचा पठा कल्पनामाजिठा 


प्रकतीचेनि घार्ये घाग्रवट 
प्रतिपाळ सम प्रतिज्ञेचा नेम 
प्रथम अक्षर रक्षलेंसे साचार 
प्रपंच टवाळ वक्षचचि सकळ 
प्रपंचाची वस्ती व्यर्थ 
प्रल्हाद परीक्षिति ध्रुव बळी 
प्रवात्त निवृत्ति या दोन्ही 
पांडरंग हरिमाजीं भक्‍तजन 
पाहातां साधन विटुडकोर्नेन 
प्राकृत संस्कृत एकचि 


प्राणिया उद्धारु सर्वे हा श्रोधर 


प्राळब्ध संचित विठ्ठल देवत 


पिंड हा न धरी ब्रह्मापेण करी 


पितृगोत भाता भजन 
पितृमाता निदितां देत हेंचि 
पितपित्ता हरि पूवज पुरातन 
पौत्तांबर दीपडे दोपकळिशा 
पीयूष पुरते कांसवी ते विते 
पुं लिक पेठे वेष्णवांचा हाट 
पृडलिकसुख सांगतां अशोख 
पूर्णबोधे धालें आत्माराम 
पूर्वील ये क्षेत्री पुवेज पुरता 


पृथ्वी श्रीराम आकाश हें धाम 


ब. 


बिबी बिंब एक बिबलें 
बुद्धिबोध नाहीं क्षमारूप 
बुह्मांड उतरंडी ज्याचे इच्छे 
अह्यांड करी हरि ब्रह्मझाडा 


२२ 
२९ 


ब्रह्मादिक पूजा इच्छिति 
भ. 
भकक्‍्तिज्ञान वेराग्य तिहींचें 


भक्‍तोचे महिमान भक्‍तांसी 
भरते ना रिते आपण वसतें 


भवजळ काया प'ःवतत्व माया 


भवसागर तरुणापाव 


भव।णंवी हेत्‌ काय सांगू मातु 
भाग्याचेनि भाग्ये उदो पे देव 


भाग्येवोण नसे ना भाव नसे 


भावभकक्‍्तिप्रेम दया शांति क्षमा 


भावयक्‍त भजतां हरि 
भेंदूनि ब्रह्मांड आणियेली 


म्‌. 


मंगळ मांगल्ये त्रह्म हें सखोल 


मथनीं मथन मधुरता आपण 


मध्यब्रिबनाद उन्मनीं स्वानंद 
मनकामना हार मनचि बोहरि 
मन गेलें देवी ध्यात गेलें ख्पो 


मन निवटले ज्ञेय सांडवले 


मनाचो वासना मतेचि नेमावी 


म्हणवितो नंदाचा वराळ 
माता पिता नाहीं बंधु 


मातेचे बाळक पित्याचे जनक 
मारूनि कल्पना निवडले सार 


मींपणें. सगळा वेद हरपला 
मी माझी कल्पना नाहीं मज 


आंकडा 


२. 02 ०४५५५५४५0० 


२ 


२०९ 
११ 
२२६ 
२२२ 
डर 
1.“ 
२८८ 
२६ 
कवर 


८२ 


१९६ 
२०१ 
१६६ 
२२९२ 
२७५९ 
१७१ 
२९७ 

६द 
२४१ 
२१्ड 
२२२ 

८० 
१९१९ 


मी माझें रोकड गेले फाडोवाडें १०४ 


मीरूप कळलें तृंपण सांडिले 


१ 


( २३) 


अभंग आंकडा 


अभंग आंकडा 





* --- शाला का“ ७-0 शा शी00 0 


मृगजळाभा्लहरी अपार रर्द 
मेघ अमताचा जर्थान पवाड १८५ 
मोक्ष मती चारी एक तत्व हरि १११ 
मोक्षाचेनि देठे मोहपाश २१८ 


य. 


योगियाचे धन तें ब्रह्मसपन्न २७ 
र्‌. 
रसज्ञ साचार सामाजीवसे २६५ 
रामनाम नित्य अखंड पं २ञ्ट 
रामनाम मुखीं ती एक संसारा ९०७ 
राम राम जप समत्वे साधावा ७३ 
रूप ध्यावो ध्यानी आइका १४० 
रूप ना अरूप रूपाचे ख्पस १९८ 
रूप हें सांवळे भोगिताती डोळे ३७ 
रूपाचे रूपस विठुठुलनामं वेष २३२५ 
वल. 
लटिका संसार बाढविसो व्यर्थ १४६ 
व. 
वणेव्यवती सखे वर्णाश्रम मुख १९७ 
वासनेचे द्वेत सांडूनी परते ३४७ 
बिकट विकास विनट रूपस १७२ 


विठ्ठल श्रीहरि उभा भोमातीरीं ३३२ 
विनट विठ्ठला प्रकृति अबोला १२७ 
विश्राम धमंता आश्रम पूर्णता २०८ 
विश्रामींचा श्रम आश्रम पं नेम ३४० 


भरत नना. 


विश्‍वाचा चालक सूत्रधारी एक २५८ 
विशवातें ठवनि आपण निरंतर १६७ 
विवाद्य अनाद्य विश्वरूप १५३ 
विठ्वामाजीं अक्षर क्षरलें १०२ 
विश्वीं विश्‍वपति असें पे लक्ष्मी ७२ 
विव्वंभरर्मात विद्वान १६८ 
विस्तार विश्वाचा विवेकें ३५२३ 
विस्तार हरीचा चराचर जालें २४८ 
वेग करी मना धरावें पे सारा २७४ 
वेदबीज साचे संमत श्रतीचे २५ 


वेकुठ केलास त्या माजो २५५ 
वेकूठ देवत देवा मुगूटमणी २२ 


वैकूठ दुभतें नंदाघरी माये ऱ्टं 
वैभव विलास नणोनि सायास १८६ 
वेष्णवांचा मेळ सकळ मिळाला ९३ 
वोळले दुभतें सर्वांसी पुरते ३३७ 
व्यथं हा प्रपंच विस्तारला १४४ 
व्याप्तरूपे श्रोर व्यापक अरूप २६३ 


व्योमामाजीं तारा असंख्य २३६ 
.-) (२ 

शांतिक्षमादया सव भावीक ३५० 

शांतीचे भजन क्षमेचा कळव ८२ 

शून्य तें पुशिळें निरशून्य ४९ 

शून्य साकार घटी जीव शिव ४७ 


श्रतिशास्त्रवेद यासि नाहीं १७ 

व्यामाची व्यामशेंज वरी करी २७७ 

श्यामाची व्यामसेज वरी ३४९ 
स. 


सजीव साजिरी तिंगुणागोजिरी १३४ 


( २४) 


यपॅप्णापपप्पि िणाशणा शर्णिणीफीणी शिरिणीणीणणी(0ीटन्णणा पी? प९०? 0 000 २0?) 0१२१9२ पवना टनाला प 0? पा” पी शाणी फणा कीप)? पफणीती पीपल 


अभंग आंकडा 
सत्यभामा माये अन्नपूर्णा १० 
सनकसनंदन भक्‍त अंत'रग द्‌ 


सहा पाताळें एकवीस स्वग॑ २३५२ 
समता धरा आधी टाका देत ७६ 
समता वर्तावी अहंता खंडावी २८४ 
सभ सुखाचे विषम मोहाचे २९५ 
सर्वे काम धन सर्वे सिद्धि पूण) २२९ 
सवंभूतीं दया शांति पे निर्धार १२२ 
सवे स्वरूपे नाम सर्वे घटी ३्ड 
सर्वे हरि दिसे जत्ञी वनीं वसे २४० 
वे हरिब्रह्म वेदादिकर्मात १६ 
षघटीं २३९ 
'प साजणी निद्रिस्त ३०२ 

एरर निराकार ब्रह्मींचे २२४ 

[क बाधक नबाधी जनक २४९ 
'र निःसार निवडूनि टाकीन ३०७ 
वारासार धीर निर्गुण परते २०६ 
सिद्धीचे साधन नणती ते सिद्ध १९१ 
स्थिर धोर नीर सुविचार २०५ 
सुखदुःख कांहों भजन २१२ 
सुमनाची लता वक्षी निपज २२७ 
सूर्याते निवटी चद्राते घोटी. १०१ 
सृष्टीच्या समता सुरतरू तरु १२८ 
सृष्टीच्या संमता १२० 
सोपान संवगडा स्वानंदज्ञान ९१ 
सौजन्य स्रमाधान सवे जना ३१५ 
संसारश्रर्मे भ्रमलें हे जीव २९० 
संसार सुफल हरिनाम उच्चारु ११३ 


हरिप्रम नित्य ज्यासी पे सदा 
हरिमार्ग सार येणेचि तरिजे 
हरिदाससगे हरिदास खळे 
हरी आत्मा हाय परात्पर 
हरोवीण व्यथं आचार सपथें 
हरोवीण चित्ती न धरी विपरोत 
हरीवीण देवत नाहों पे 
हरीविणन दिसे 

हरीविण भाव तों सर्वही व्यर्थ 
हरीविण भावो तो वायांचि 
हा पुरुप को नारी न्व्हें तो 
हिरण्यगर्भे माया अंडाकार 

हें ग्यापूनि निराळा भोगी 


क्ष. 


क्षमासम नेम हा परिपूर्ण 
क्षमेचा विस्तार क्षेत्रज्ञ वतत 
क्षीराचा क्षीराब्धी क्षरोनियां 


शे. 


ज्ञानघनमक्ति विज्ञानधन 
ज्ञानचिया गोष्टी सांगतों 
ज्ञानेंसि विज्ञान उन्मनी 
ज्ञानेंसि विज्ञानख्पसो 


२८२ 
ट्श्ड 
३३ 
२४५9 
र्ट 
१०६ 
१०५ 
३०५ 
२९६ 
१३८ 
ष्र 
१५९ 
२२ 


८९, 
>९.९ 
१७७ 


२५६ 
कव 
१९५ 
२५२ 


( २५ ) 


श्री सोपानदेव महाराज यांचे अभंग 


अव्यक्‍ताचें घरीं प्रकृति कामा- 
झाणिक ऐंकें गा दूता 

आपरूप हरि आपणचि देव 
आत्मरूप सुख आत्मपणें 
आम्ही नेणों माया नेणां ते 
आवडीचे मागं प्रवत्तीचें नेघ 
उघडी दृष्टि करी इंद्रिया 
काढलें कुटाळ वासना वळ 
कृष्णाचिया पंथे चालिला 
गोपाळ अच््यत हा नाम महि 
गोविद माधव हा जप 

चलारे वेष्णवहो जाऊं पंढरि- 
ज्याचे मखों हरि तोचि धन्य 
तुझा तूंचि थोर तुज नाहो 
दित व्योम तारा ग्रहण रोखी 
दुजेपणीं ठाव दंत तें फेडिलें 
नादरसी लीन त्रद्या सामवलं 
नाद रूप ठसा निरालंब 

नाद ब्रह्म मुसें नाद रूप वसे 
नाहीं नाहीं भान न दिसे 
बि:काम निष्चळ निश्‍चित 
पाहणें परिसणें नाद ख्पीं गेलें 
पाहोत न नटे मन तिये 

पृथ्वी सोंवळी आकाश सोंवळें 
मन आधीं मुंडी वासन तें 


आंकडा 


१९ 
4४) 
२७ 
३६ 
२ 

९ 
३७ 
१९ 

हट 

नड 


ऱ्र 
शः 


१९ 
डर 
ठरे 
ब््त 
24 


ऱ२ 
भ्र 


-.$ 
२२ 
१८ 
रट 
३५ 
२६ 
३८ 
३९ 


दाळ - “न ण. पणन हाटट>पापाप- ८ 


अभग 


मनाचें मवाळ हरिरूप चिति- 
मो नेणे ती भकक्‍्तिनणे त्या 
मो माझी कल्पना पळाली 
मोक्षालागीं धन्य वेचावे नलगे- 
रामकृष्ण मूर्ती या पुजितसे 
राम सवात्तम या ताम 
विठठल पेसारहाजपु 
वेकुठ सगळें न करू आगळ- 
हरीर निर्मळ वासना 

शाति दया क्षमा 

सबाह्य कोंदळे निवांत 

सवं काळ ध्यान हॉरिरूप 
सवे घटीं रूप सम 
सागरीच तोय जगा 

हररि असे देहो सर्वे 

हरि अस देही हाचि 

हरि नाम जपे 

हरि नांद दहीं एसा 
हरिविण भावी न 

हर्रिदिण दुजे न देखे 
हरिविण दुजे नावडे 
हरिषविण नाही वेदादि 

हरि सुख वेष नाचोत 

ज्ञान देवी आन नाहो 


( २६) 


श्री मुक्‍ताबाईंचे अभंग 


अभंग 





अविट हे न विटे हरिचे 


अलिप्त संसारी हरिनामपाठे 
आदि अंतु हरि सर्वा घटी 
आधीं त्‌ मक्‍तचि होतासिरे 


,झआदिमध्यअंतुन 
आदि मध्य ऊध्वे मक्‍त 
उजियेड्‌ कोडें घेतलो 
उर्णांचिया गळां बांधलो 


आंकडा 


> >-५-५०५०-०० पण 


१२ 
१२ 
३४ 
डर 
२९ 
१ 
२८ 

२ 


अंतर बाह्य निके सवं इंद्रियांचे २० 


करणें जंव कांहीं करू 
चित्तासी व्यापक व्यापूनि 
जेथें जे पाहे तेथें तें आहे 
दिवसा शोतळ निशीयेसी 
देउळीचा देवो घरभरो 


देउळाच्या कळशीं नांद एक 


नादाविदा भेटी जे 


नांमबळें देहों असोनि मुक्‍त 


नाम मंत्रे हरि निज 
निर्गुणाची सेज 

परक्रह्मी चित्त निरंतर 
पूजा पुज्य वित्ते 

पूर्णपणें सार अविट 
प्रकृति निर्गण प्रकृति 
प्रालळन्ध संचित आचरण 
भजनभावो देहों 

मर्ने मन चोरो 

मक्‍तपणें सांग देवो होय 
मुक्‍तामुक्‍त कोरडे पाहिलें 


र 
२१ 
२२ 
२३ 
२८ 
११ 
्ड्ठ 

र्ट 
१९ 
२५ 
२२ 
"६५ 
९१ 

ष्‌ 

७ 

शट 
२५ 
२४ 
२६ 


अभंग 


आंकडा 


.-2८८०-- . 220 णा ८० टणा0०00०॥४०१//५५५////४ 


मक्‍तंजीव सदां होति 
मक्‍तपणें ब्रीद बांधोनियां 
मुक्‍तामुक्‍त दोन्ही आईक 
मक्‍त पै अखंड त्यासि 
मुक्‍तलग चित्ते मक्‍त 
मंगी उडाली आकाशीं 


विश्रांति मनाची निजशांति 


विस्तार्रून रूप सांगितलें 
व्यक्‍त व्यक्‍तीचें रूपस 
शांति क्षमा वसे दहीं 
शून्यापरतें पाही 

सर्वे रूपी निगुण संचले 
सर्वी सवं सुख अहं तेचि 
सहस्रदळीं दळी हा र 


क्षेपक अभंग 


अहो क्रोधे 
एक आपण 
गिरी गव्हारे 
ब्रह्म जेसे 
योगी पावन 
वरी भगवा 
शद्ध ज्याचा 
सत तेचि 
सांडी कल्पना 
स॒खसागर 
सुख सागरी 





२९ 
१५ 
१६ 
१9 
२२ 
डर 
२६ 
२३७ 


ण 
११ 


श्ब्ही 
५८) ७ 6. ब. ८७ ४४ ८७ 


अभंग 


अवघिया डोळां पाहों 
अविनाश पाळणा अव्प्रक्तें 
आकार पुजितां निराकार 


आकाशाच! दोडा घार रांधी 


आत्मा हा नोबरा कडो हे 
आनंदवनी भ्रतार हाता 
एकवीोससहस्रसाशते 

एंक चांगया फळ फळासी 
ऐळाड हुडाचे पैलाड 

कडी हे नोवरी आत्मा हा 
क्रोधाची आटी वांधो!नयां 
गुण ना निर्गुण शब्दातीत 
चांगा जन्मला माध्यान्ह 
जेथें एक दुर्जे नाही 
टेकावरी टॅकल्यावरो 
तुझा तं चुकलांस 

देवी देवा जाला भावसी 
नाहीं सुखदु:ख पापपुण्य 
निगणाच डाहाळीं पाळणा 
निरजन वनीं केशव 
नोवरीचे हातीं चित्रोब 
नोवरीच्या गळां तुळशीच्या 
पतिब्रता नारी व्यभिचार 


(२७) 
श्री चांगदेव महाराज यांचे अभंग 


आंकडा 


नत्र 
२३८ 
२० 
4 

२ 
त 
श्८ 
डर 
२४ 

द्‌ 
२९ 
ड्० 
१ 
१२ 
२५ 
य्५ 
३१ 
२६ 
डॅश 
१० 

१ 

ण 
१७ 


अभंग आंकडा 
पतिब्रते पुंश्चलिसांगात २६ 
प्रकृतीचे पूजन प्रकृतीच्या २८ 
बाळक चुकलें सक॒मार तान्हुळे २३९ 
बधन नाहीं बद्ध नाहो २७ 
ब्रह्मांड गोळकी पवनाच्या ३७ 
भावेंभक्ति करूनी वेराग्य २३ 
भ्रमराचें मरण कमळिणी- १द्‌ 
मनेसंकल्प शुद्ध पे नव्हे ८ 
मी माझे दुरित आशापाश २० 
मुक्‍त होतासि तो कांबद्द जा- ४६ 
मक्‍त होतासि ता बद्ध पा- २२ 
माळी विर्कान खोर वोखटी ३ 
मगजळावरी मंगियाच्या हारी ४३ 
रावळींचे कर चकले जाण ११ 
रूप ना छाया त्रिगणरहित १५ 
वऱ्हाडो आले संसारनगरा डं 
सहजसमाधीं बेसला योगी ९ 
सासूचे आधीं सून जन्मली २ 
सखाचे शेवटीं वु:ःख आलें १३ 
सोहं न बद्धि पेवेगळ ७ 
सोहं हते तें कोहूं जालें २१ 
स्त्रपष्नोचा आत्मा केउता आहे. १९ 
हेमीं हेम प्रवित पाही डड 


